5 अनुक्रम : 


१) परिचयांत्मक दोन शब्द प॑. ओघले 
२) अनुवादकांच अंतरंग ! 

३) संस्कार-माद्ात्म्य 

४) संक्षित सेस्कार-परिचय 

५) प्रथ' विषयसची 

६) मूल ग्रेथकर्ताची भूमिका 

७) संस्कार विधि (प्रेथ) 

८) श्रीमहयानन्द जीवन चरित्र सार 
९) आये समाजाले नियम . 


* गेषामशेषोदयदायि दिव्य 
बचः सुधासाररसालहारम, 
वन्दे5हमानन्दिपदार विद 
श्रीमहयानंदसरस्वतीनाम || 
( महार्षे चरिताम्ृतम ) 





तस्य याय॑ 


महाराष्ट्रभाषयामनुवाद 


( प्रतिष्ठित ) स्तातक संत्यब्रत ब्रेदचिशारदः 
वा 
सो. सुमित्रादेवी सत्यत्नत कामदार- 
इत्येताभ्यां कृत: 
७७ 88% 
आय्येधत्सर :- १९७२०४९०६८ 
वि. संवत २०२४ 


दुयानदाब्द १४४ 
प्रथमावृत्ति मूल्य 


"५००० प्रति मांगा मुंबई-१९ ( रुपयें दोन 


प्रकाशकः-- कामदार एंड सन्‍्स 
* सत्यस दृग, 
प्लॉट कक २९५७ भीमानी स्ट्रीट 
मांगा सुंबई-१९ 


स्वेहक्क प्रकाशकांचे स्वाधीन 





प्राप्तिस्थान (१) प्रकाशकां कट्टन 


(२) आये समाज मंदिर 
३०३, भीमाणी स्ट्रीट मार्डगा सुंपई १९ 


. (६) में. बी. ए. तारकर 
५०, फकेंसारा चाह सुबई-२ 


(४) भरी. पं. लक्ष्मणराव ओघले 
रिखि भ्रवन २ रा मात्ठा 
रूुखमसी नपुरोड माऊंगा १९ ( मध्य रेल्बे ) 


(५) गुरुकंल भाश्षम 
गुरकुल देन. 
72,0), घाटकोपर सुंबढे ७७ 
2 
मुद्रकः-- पं. देवेश्वर शर्मा, 
निराला मुद्रक) १४०, सानेगुरुजी रोड मुंबई ११ 


परिचयात् प्रक-दीन शब्द 
. बढ़े देव तो एक देवोक्त वेद । 
करीऋग्यजुर्भाष्य सत्याये बोध । 
तसे शुद्ध संस्कार सोछा प्रचारी | 


दयानंद योगेश तो ब्रह्मचारी ॥ .१ ॥ 
--ग्गाधटाभ्रञ 

अथा आयेसमाज प्रवेतक व राष्ट्रोद्धारक मद्दाषे दयानंदाचा हा 
'घंकारविधि' प्रेथ मराटींत अनुवादित होऊन प्रकाशित द्ोत भाददे, 
पण आजवर बेचाह्ठीस वर्षाच्या का्ठांत हे संस्कार बिशेषतः 
विवाह संस्कार जवब्ठ जबछ दोन हजार मोखिक मराठी अनुधाद 
सांगून मी के लेले आदेत, विधाद्ात अंतरपाट घरला नादीं दर खास 
विशेष आहे संस्कारांतील अंतरपाटानें माइंया पका गुरुचर्याला 
करे फसविदें ते पदा. लक्नपृर्वी गौरवण मुलगी दाखविली च ऐन 
अंतरपाठाच्या बेच्ठही तिचीच काठी भगिनी उप्री केली. झालें. 
मंगव्ठाए छा होऊन माठ पडली. गुरद्वये मृहणाके कीं दाजचिलेली 
सुलगी दी नव्हे, तर श्वशुरांनीं माठ पडली आता काय करणार * 
4728/०86 १७०७०४0 776 अंतरपाटदानें मर्लां फलचिले !! अखो. भंतर - 
पाठ दवा कांही सूत्रप्नंथांतील घिबाह्यचा भाग नाहींच नाहीं. पूज्य 
स्व, स्वामी स्वतेत्रानंद्ज्ी महाराज यांनी मला दोन गोष्टीचा आदेश 
दिला होता. विवाद संस्कारांत बिवाहा नंतर शुहप्रवेश संस्कार 
वराच्या घरीं होतो तो अवश्यमेव करावा, व चूडाकर्स लंस्कारांत 
पित्यानें मुलाच्या उजवीकडच्या चार बटा डावीकडच्या चार बटा 
व भध्यायी एक बट अशा नऊ बठ कार्चने कापाव्यात व नंतर 


नापिताच्याकढे क्षोर कर्म सोपवादें, 
भांडारकर रिस्े इन्स्टिट्यूटचे डारेक्टर डॉ. खुखटनकर 


0, 6. ?,) याँचया छुला लालनाथाचें उपनयन फोणी करीना, 





८) जतकरी १ 5० चुत १५५८ ११०२२३३ “5 परी क चिट परी ० "० ५८ ८ चैक कफ । 


कारण ता युरोपियन पशणीपासून झालेला द्ोता, रैव्हां मी गीता 
धवचनास रेडिओवर जात असे, तेथील डायरेक्टरनीं सालिलिटर 
सुखटनकर यांता मज़कड़े पाठविले. मी त्यांगा होकार देऊन 
खडाब्यास जाऊन तो संस्कार संपन्न केला ! मला हैं घैर्ण मद्दा्षे 
दयानंदाच्याबिचार क्रांतीनेच प्रात झालें, प्रत्यक्ष स्व. पू. स्वामी 
भ्ोकार सच्चिदानंद्‌ यानी उत्तजन दिलेले आहे. मूठ प्रथाबद्ल 
कांही सांगण्याचे कार्य मूल्ठ प्रथावद्ञोकनावरच सोपवित आहें. 

- भला साठ वर्ष झाल्याबदल माझा सत्कार फरण्याच्या वेढीं जे 
पैसे जमतील त्या पेशांनी मराठी संस्कार विधी प्रकाशित करा 
चयाची, पण सर्वे सोहव्यातच सनेहीं सोबत्यानीं ते पेसा आंटविला, 
पाच सवापाचशेच रुपये उरले. ते सत्यार्थप्रकाशावर भर 
घातले भाणि ते वसूल झाल्यावर तेवढ्या पेशांत प्रकाशन कार्य 
होणार कसें? संकरप माझा तसाच राह्ाणार कीं काय ? अशी मला 
शाका येंते होती, पण 'सत्य संकल्पाया दाता भगवान, पूणे करी 
मनो रथ' तुका ।माच्या वाणीचा साक्षात्कार सपत्नीक सत्यन्रताच्या 
रुपानें झाला ! मला आनंद्य आनंद झाला. श्री सत्यवत दे मुंबई 

गुरुकुलवे प्रथम स्तातक आणि 'ेदिक जैतवाद' या 
विषयावर प्रबंध लिहन प्रतिशत वेद विशारद्‌' झालेले. गुजरातीत 
मूर्ति मीमांसादि अनेक भ्रंथाचे लेखक ते आह्देत. तसेंच त्यानों 


संस्कृत मध्ये खुपलिद्ध महर्षि चरितासतम्‌' नाटक लिददीलें आहे. 
ते जरी मूछ गुजराती भाषा बोलणारे अधले तरी त्वांच्या सुविद्य 


पत्नी सौ. खुमित्राबा३ या मद्दाराष्ट्रीय मराठी माय बोलि च्या आहेत. 


आणि गुजरातीं पेक्षा मराठी घरांत कांकण भर जास्त आदत. त्यांचो 
शिक्षण मराठी व संस्कृत घेऊन प्रेंट्रिक पर्यत झालेले आहेत- 


माइया। शांकव्पाया परिणाम स्नातक सत्यत्रतावर झाला; तर रो, 
सुमित्राबाईंचया मनावर त्यांच्या पिता रुव. बाबाजी तारकर यांचा 
मराठी सस्कारविधि प्रकाशित करण्याचा १९२६ पाखूनच्या 


कश्क श ईै 


संफल्पाचा परिणाम कन्येंवर झालछा !! * सो, स्नातक सत्यत्रत- 


सुमित्रा | याँचया संघटित प्रयत्नानें महाें दयानंदाया संस्कार 
विधि प्रंथ मराठी अजुवादासह आज प्रकाशित होत भाहे. 


विशेष स्नातक लत्यव्रतावे गुरुषय पंडित मयाशंकरजी द्शनाचार्ये 
दे आादेत, त्याच्या वियेचे व अनुभवाचे पाठयव्ठ स्नातकांना 
आहेच भाद्दे. घ आये समाजाचे एक प्रसिद्ध कार्यकर्ते सक डॉ. 
कव्याणदांसजीची प्रेरणा स्तातकांना प्रेरक आहे. डॉ. कस्याणदास 


तरुणपणी घोबीतलाव जवद्ठ उभे राहुन आयेसमाजाचा प्रचार प्रत्यही 
करी त. काय हा उत्साद्द ! आणि त्या उत्लाही डाक्टराची सत्यत्रतांल 


उत्साददी प्रेरणा लाभली, भस्तो, मी मन3पूथेक या पति पत्नीचे 
पांच दजार प्रतिच्या प्रकाशनांबंहल परम्संतोषानें अभिनेदन करीत 
आहे. व अगीच मदर्ीतूत या दुंपत्याचया सहकायों करिता भार्ये 
साहित्य निर्माण होवो, भाश्े णहिज्े ते सह्दाय त्याना देण्याचे वचन 
देऊन दें परिचयाचे दोन शब्द पूर्ण करीत आदे. इत्योम. 


आभथना 
सर्वे5त्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया! ॥ 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथ्िद दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ १॥ 
सारेहि सौरुये मिल्योत सारी । 





आरोग्य छामो सकला शरीरीं ॥ 

कल्याण सवा नयनी दिसावें 

फोणीहि दुःखी जगतीं नसावें 
रिखि भवन मद हट पि 
माहंंग १९ अनता जनादनांचा 
ऐ नप्न सेवक 


पं, लक्ष्मणराच ओपढे, 


अनुवादकापें अंतरग 

आयेक्षमाजाच्या वैदिक साहित्या मध्यें युगदृष्टा महर्षि 
दयानंद सरस्वती प्रणीत हिन्दी राष्ट्रभाषेंत “संस्कार विधि” प्रंथाचे 
स्थान अगदी निराक्रेच आहें. हा ग्रथत्लाचे देशाच्या अनेक 
निरनिराल्या भाषेतून अनुवाद झाल़े आहेत पण अद्यावधि मराठी 
भषषेत हा प्रंथाचे शापांतर कोटेहि भामच्या पहाण्यांत आलेड़े 
नाहीं, मराठों भाषेची ही उजीव फोणी सुयोग्य महाराष्ट्रीयन 
बेटिक विद्वान भरुन काहील, मदणूत्र आरही भागील कित्येक चर्षे 
घाट पाहिली पण दुर्देवानें आजतागाईत कोणी मराही विद्वानाचें 
ध्यान या विषया कड़े बेघले नाहीं. आणि आता अधिक बेछ वाट 
पाहत बसून कालक्षेप करणें दुशपास्त बाटत असल्या मुछें, आज 
आह हैं अप्रोलिक संस्कार-धन मतठीभाषेतला 'संस्कारविधि'चा 
अनुवाद घेऊन. मराठी जनता जनाईनेस स दर करतो, 


सध्यां महाराष्ट्रीग नामकरण, उपनयन; विवाह व अन्त्येष्ट 
आदि वेदिक संस्कार झपाव्याने धाढत चाहे आहेंत, महणून 
पेदिक संस्कार करावयास संस्कारविधियें मरादो भाषांतर व 
त्याचें प्रकाशन भत्यन्त आवश्यक झालें भाहें. आास्ही गुजराती 
अखून ही--त्या साठीं आपलें क्रतरैव्य समजून आज्ञ यथाशक्ति 
यथामति हे साइस करीत आहे, हा जन-सेवा-कार्याव-- 


गच्छतः स्खलत क्वापि भवत्येव प्रमादतः | 
हसन्ति दुजेनास्तत्न समादथति सजनाः | 


“आणि आमच्या भद्ाराष्ट्रास सजनांचा दुष्का& नाहीं, 
पचद्ा आमचा आत्म विश्वास आहे | असो, 


या 








वास्तविक रुपानें हे धर्मकाये, महर्षि दयानन्दजी संस्थापित, 
सर्वे प्रथम-सन्‌ १८७५ भध्यें सस्थापित भायेसमाज काकडवांडी 
( मुम्बई ) थे आहें, असे आमचे ठाम भत भआाहे, हतकेंच नदद्े 
पण मुंबई आयेसमाजानें मराठी जनते साटीं भोमदयानंदजी 
सरम्वती प्रतिपादित बेदिक धर्माचा प्रचार व प्रसार या साठीं 
झटलें पाहिज्ले. पण त्या दिशेत निराशा मात्र दिखत आहें !! 

असाच निराशाजनक अनुभव दिल्‍्लीचा 'साथेदेशिक भाये 
प्रतिनिधि समभे' कट्टन ही मिव्ठाला | त्या खभेला पण मराठी 
संस्कारविधि बदल सद्दयोग देप्यासाटीं निवेदन केकें होते, त्याचे 
उत्तर मिलठाललें कीं मराठी संस्कारविधी बदल “इधर भराठी 
संस्करण की मांग कभी नहीं आई । फिर भी सभा के पुस्तक संडार 
. में विक्रय देतु एक सौ प्रतियां इस संस्करण की भिनवाने की 
कृपा करें।” यहद्द उदारता है या उपेक्षा ! 

इसके ऊपर हम कया आलोचना करें ? उक्त सभा ने आज तक 
मद्दाराष्ट्र में यह जानकारी मिले ऐसी कोई व्यवस्था कभी की भी ? 
फिर मांग आबे तो कैसे आबे ? जब ८ साल बाद इसी बस्बई- 
महाराष्ट्र में आयेसमाज - लंस्थापना शताब्दि, सा्वदेशिक सभा 
मनाने जारही है, तब इसी प्रदेश की मराठी भाषा में महर्षि के इस 
अमरप्रंथ को, सबब प्रथमवार, व्याक्तरात साहस से कोई प्रकाशित 
करता है तब इस काये में प्रोत्साहन देना उक्त सभा का कतेव्य 


नद्दीं है क्या ? शक 
अशी निराशाजनक परिस्थितींत ही आशाचे कांहीं किस्ण 


दिसलें--घनांधकारेष्विव दीपदर्शनम! ! मुंबईंचे, भायेसभाजाचे 
गत पिढीचें विलक्षण स्वयं प्रचारक व वैदिक संस्काराचे कतेव्यनिष्ठ 
प्रसारक, भांड्याचे छुप्रसिद्ध व्यापारी स्व पू. रेट बाबाजी अनाजी 
तारकर यांचे ज्येष्ठ छुपुत्र भी काशीनाथ ( भाऊ साद्देब ) तारकर 
व कनिष्ठ भरी. कुलमणि उफ दयानंद (काका साहेब) तारकर या 





७/९४१० ७७८७० 





हा ' 
बंघुद्याती आपस्या स्व; पू. घन प्र: पुण्यस्मृती साठीं या प्रथाची 
१०००) परींची मावणी केली, त्सेंच. आयेखमाज- मादुंगा या 
संस्थेने ही १०००) प्रतीची मागणी केली. अणि आये समःजाचे 
एकनिध्ठ प्रचारक श्री पं० रूएमणरावजी ओघले यानी: अआपस्या 
षष्ठीपूर्ति संमारंभांत (. एतल्ेल्टण सेटीउ्या रक़्कमेंत आणरी पदरची 
मर घाठुन १०००) प्रतींची मागणी केली. त्या साठीं, आस्ही 
उपसोक्त खवांचें छा ऋषितपणांत सहयोग दिल्‍या बदल मनःपूर्षक 
आभार मनीत आहोत, 


बे “#ह 


४ ,. विशेष करून, आमचे हितेच्छु भाय॑मिददनरी पै० लक्ष्मणरावजी 
ओयघले यानीं हा प्रथा साठीं परिचयात्मक 'दोंन शब्द! लिहन 
आमचा उत्साह बादबिला, तर्सेंच अनेक उपयुक्त सूचना दिल्या 
त्या बदल आरदडी त्याचे रृतज्ञ आदोस. 


प्रेस हिन्दी, व अजुवादक गुजराती भाषी असल्या कारणानें 
हा प्रंथांत कांहीं चुका किया अशुध्या राहिल्‍या असतील तर, त्या 
बदल सदाउभूति पूपेक वाचका्नी क्षमा करावी, अशी 
अनुवादकारांची नम्न विनती आहे. 


भर कै तर 


संस्कार करण्या पूर्वी 'संस्कार' महणज्ञे काय ? कशा खाठीं 
संस्कार कत्तेव्य आहे ! त्याचे महत्व काय आहे ? है समजण्या 
साठीं संस्कार महात्म्य व संस्कार परियय' या सदरा खाली 
थोहकयाँत आमच विचार मांडले भाहेत- त्या बरून वाचकांचे 
हा विपयी काँदी अंशी समाचागनच होइल भरी आशा आाहें. 








संस्काए साठीं लहदान खेडेगा्ीं किवा शदरांत देखीरू अनेक 
बेढा पंडित-पुरोहित धधालमय मित्ठत नाहींत, भसा सर्वोचा 
अनुभव आहैें, त्या लाठीं प्रत्येक प्रहस्थ आप आपल्या घरी स्वयं 
संस्कार करण्यास कायेक्षम व्हावा रहणून प्रारंभी प्रत्येक संस्काराचा 
सक्षित विधी ' संस्कार परिचयथ ” या सदरा खाली स्वतंत्र 
रुपानें लिहिला आहे. त्या प्रमाणें समजून शा प्रंथातून विधीभाग 
हवन मंत्र द्वारा करण्यांत सोईस्कर श्चालें तर आमचे परिश्रम 
सफल झाले भसे समजू (्त्योम. 


अभनुवादक-- 
'सत्यसदन' प्लॉट नं, १९५... (स्नातक) सत्यत्नरत बी, कामदार 
भीमाणी स्ट्रीट, माहंंगा बेद चिशारद 
मुंबई-१९ (0. 8.) सो. सुमित्रा सत्यत्रत कामदार 


दि. १२-११-१९६७ 


शाप 


स्टफ 


धम! स्वेंसुखकरः हितिकरों धर्म बुधाश्िन्वते, 

धर्मेगेव समःप्यते शिव सुख धर्माय तस्मेनमः । 
धर्माजारत्य परो सुहृ्भवभ॒तां, धर्मोहि द्रव्यं सतां, 
धर्म चित्तमहं दधे प्रतिदिन, हे धमे ! मां पालय ॥ 


2 
॥॥एफ 


/ 
है 


संस्कार माहात्मय 


प्कोणीसाब्या शताब्दीचें सर्वोत महान सशोचक, वेदाओं 
अपूर्चे भाष्याार, यतिवर १०८ श्री महर्षि द्यानंदांनीं से गृह्ंसत्रें 
व अन्यान्य ग्रेथातां समीक्षण करून सबंध विद्ववामध्यें सोत्ठा 
सस्काराची प्रवृत्ति दहावी, सहणून षोडश ससकाराचा 'विधी 
आदि प्रदशेक एक ग्रंथ लिहिला त्याथें नांव 'संस्कार विधि! 
असे आहे. त्यांत श्री मदयानंदाचायेजी स्दणतात-- 

गर्भावास्॒त्युपयेताः ससकारा: षोडशैव हि। 

--गर्भाषपासून सृत्युपयेत सोब्ठा संस्कार आहेंत आणि 
ह्वाची अ्रष्ठता पटवितानां श्री स्वामीजी महाराज महणतात की-- 

संस्कार: संस्कृत ययन्मेध्यमत्र तदुच्यते | 

-ज्या वस्तूचा किया आत्म्याया संस्कार करण्यात येतो ती 
वस्तु किया तो आत्मा मेच्य अर्थात्‌ पवित्र आहें. अर्थात संस्कार 
हा पावित्या साटीं अलतो, संस्काराची जर एच्रढ़ी महती आहे 
तर संस्कारा बदल योग्य ती माहिती करून घेणें आपस्या हिता 
साठींच आहे यांत संशय नहीं । 

संस्कार व त्याचें महत्व 

'सस्कार”' हा शब्द सम्‌ उपसग् पूर्वक 'क! धातूच्या योगानें 
निष्पक्ष होतो. त्याचा अर्थ 'शुद्ध करणें' किचा उन्नत करणें असा 
आहे, इईंग्लंड्चें दाशैनिक लॉक महाशयानीं मुलाच्या मस्तिष्कालो 
एक निर्मल पट्टीची उपमा दिली भाहे, पण ती अयथार्थ भाहे- 
मूल जन्मतः शारीरिक, चाचिक, मानसिक किवा आत्त्मिक फोणव्या 
ही रष्टीनें पूर्ण व शुद्ध होत नसते, त्याची अपूर्णता व अशुद्धि दूर 
करण्या साठीं कांदीं लाधनाची आवद्ययकता भाहे. 

हे साधन रूणजेच छस्कार, आत्मा जेव्दां एका शरीराला 
ख्रोडन ब्रन्य शरीर घारण करतो, तेच्हां पूर्वजन्मात्रा प्रभाव ही 


संस्कारमाहात्य्य ऊ 











2:१७ १७०१. 


त्याच्या बरोबर असतात, 'सतीवयोषित्पूकततिः खुनिद्च ला, पुर्मांस 
मशभ्येति भवान्तरेष्वपि! ॥ शा पू्वेजन्मार्जित सेस्काराचा वाहक 
त्याचे खुश्म शरीर आहे. ते एका शरीरांतून अन्य शरीरांत प्रविष्द 
होतें च ह्या प्रभावांत कांही चांगले व कांही बाईट प्रभाव अस- 
तात, दा वाईट प्रभावाच्या निराकरणा्श सस्वारायो भावहय- 
कता उघड भआहे. संस्कृतिचे उगम स्थानच लस्कार आहे. 
सुरवातीला संस्कार बनविणे मनुष्याबा अधीन आहे, कितु 
जे'हां संस्कार दोऊ लागतात, तेव्दां मनुष्य घडलेत्या संस्काराच्या 
हातांत जातो, दुर्योधनाची प्रसिद्ध उक्ति आहे-- 
जानामि धरम न च में प्रवृत्ति: 
जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः!! 

-धर्म माहित असतानां करण्याची प्रवृत्ति होत ताहीं, भाणि 
अधर्म माहित असतानां त्याची निवृत्ति होत नाहीं ! संस्काराचें 
हें केवढें प्राबल्य !! 

मानवी जीवनाला सम्नुन्नत करणें हा संस्कारया हेतू भाहे. हे 
संस्कार प्रत्यहीं करावयाचें नाहींत. प्रसेग विशेषीं, मनुष्याला हे 
संस्कार सावध राहण्या साठीं आठवण करून देतात, भानवी 
आयुष्यांचा एकमेव सरत्द मांगे नाहीं. ठिक ठिकाणीं हा भागे 
वठ से घेऊन चक्राकार द्वोत असतो, इथेच भन्ुुष्य राली पडतो, 
त्याचे निवारणार्थ परमकारुणिक ऋटषिमुनीनी संस्कार रूपी सोद्धा 
प्रकाश स्तस्म निर्माण करून दिले आहेत, त्याचया उज्जेडांत- 
शानांत-भनुष्य रास्त भार्ग ग्रहण करतो, त्याची भरभराट होत 
जाते. हे सोब्टा संस्कार सधे मानव अर्थात्‌ लथे जगभर स््री व 
पुम्ष या दोघांच्या साठीं आहेत, निव्वत्ठ पुरुषा साठींच नव्हे असे 


शास्रीय प्रतिपादन धाहे. जा । 
वर सांगितल्या प्रमाणें ललकाराचा संबन्ध, मनुष्ियाये शरीर 


व आत्स्या बरोबर आहे, उदाहरणार्थ-कर्णेबेध संस्कार, दा संस्कार 


प्‌ खल्कारमादात्स्य 








जीप चएता बेल गियर चिए चित) 


केस्थावर आंत्रवृद्धि व वृद्धि रोग दोत नाहीं, असे तब्बाचें मत आहे . 
हा शारीरिक ससबन्ध झाला. ससेंव उपनयन संस्काराया संबंध 
आत्म्याशी आहे. तो त्यांतील गुर्मत्रोपदेशा चरून सह्दज कव्टतो, 

'खस्का ९” शब्दाया अर्थ व्यवह्रांत “नवीन रूप! देणे हा 
हो, अर्थात्‌ त्याचे दोष काठून, त्यांत नवीनगुणाचें बीजारोपण 
करणें दा ह्ोय, 'संस्करण” शब्द हा ससकाराचा पर्याय आहे. 
'सेस्करण' सइणज्ञे पुनरात्ृक्ति व संशधन किवा 'शुद्धि! आहे, 
आपणि हा शुद्धीत अवांछनीय दोष काढून, त्यांत वाँठनीय गुणाची 
स्थापना करणे सदणूत मदर्षि चरकानीं सांगितले आदे:-- 

सस्‍कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते । 


बस्तूंत नवीन गुणांचें आधान-स्थापन-करणें याला संस्कार 
स्दूणतात, मद्ृषि चरक पुढ़े म्हणतात-- 


करण हि नाम स्वाभाविकानां द्रव्याणाममि संस्कार: । 
' “स्वाभाविक दृव्यांचा अमि संस्का ( सहणजें 'करणें', 'करणें? 
हा सस्कार' शब्दावा पर्याय भाहदे, हे आपण वर पाहिले भाई, 
मजुष्यांत चांगले नवीन गुण यावें व दोष दूर दहावेंटरस्द्रणून 
संस्कार आवश्यक आहे. दे संस्कार जितके बाल्यावस्थेंत झाले 
तितकें ब्र॒ उत्तम. एका अनुभविक कवीनीं रहटलें आहे-- 


यश्नेव्र भाजनें रग्नः सेस्कारो नान्‍्यथा भवेत्‌ | 


“नवीन पात्रा प्रमाणें अमसिनव आयु व शरीर संवर््ध नाच्या 
बेठ्ीं केलेले संस्कार चिरस्थायी रा्यातात. ज्या प्रमाणें सोनार 
खुवर्णाला अग्नोंत तापबून त्याची निर्मता करतो त्या भ्रमाणें 
यज्ञाचा अग्वि मनुष्याचा आत्य्याचे दोष दूर करून त्याला निर्दोष 


करती. स्दणून शास्कारानीं योग्यच स्द्दटलें आहे-- 


4 संस्कारमाहात्स्य 
वि लल233333322302-०-०००००००००००००००००००००००००००००००००- 

ते गुणा तोयाग्नि संन्षिकर्ष-शोचप्रन्थनादिभिः आाधीयस्ते-हे 

गुण जल-अग्नि सन्निकर्ष, शौच आदि क्रिया द्वारा उत्पन्न केले 

जातात. म्हृणूत्र प्रत्येक सेस्कारा बरोबर जलू व अग्नि सन्निकर्षेछ 

यशविधि रदरलें आभाहें, जल द्वारा शरीराची शुद्धि होते व अग्नि 

पभावानें आत्याची शुद्धि द्ोते, अतः प्रत्येक संस्कार प्रसंगी 

यज्ञविधि आवश्यक आइईे हैं उड़ आह, 


संस्कारा। व्यतिरिक्त दवन-यश्ष हें प्रत्येक भ्रृहस्थार्चे आवश्यक 
करतेव्य आहे, यज्ञ दा आये संस्कृतिया प्रतीक आहदे. शतपथ 
वाह्मणकारानीं यज्ञाला साक्षात्‌ घर्माचें अंग मानलें भाहें. बथा-- 
त्यो घर्मस्क्ंधा यज्ञोधध्ययन दानमिति- 


धर्माचें तींन स्कंध--विभाग आहेंत, यश ( हवन ), अध्ययन 
अणि दान. त्या धर्माचें पालन प्रत्येक मानवी चें कतंव्य भाहें, धर्म 
हीन मनुष्याला पशु समजावा, भशी भाय॑ संस्कृति भावना भाहें- 
“धर्मेण हीना: पशु भिः समानता: घर्माचा या अंगभूत यज्ञाला भगवान्‌ 
भीकृष्णानीं गीतेंत कामघेनु महटले आहे, हें योग्यच भाहे-यथा 
सद्दयज्ञाः प्रज्ञा: सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः | 


““म/नवसष्टीच्या निर्माणावसरी प्रजापति-ब्रह्मयानी यज्ञाचें 
सजन केछें. तें कशा साठीं ? तर--अनेन प्रसविष्यक्य मेषयो ९- 
स्त्विष्ट कामधुक ॥ दवा यश्ष कामपेनु भादे. छ्ाला तुम्हीं जवध् 
करा आणि त्या थोगें जीवन सफल करा! 


तो तुम्दाला से अभीष्सित वस्तु दिई. अशी जगन्नियंता 
प्रशापतिची वाणी आभादे, याचें साक्षी स्वयं श्रीकृष्ण महाराज 


आहत. रहणून प्रत्येक संस्कार प्रसंगी यकश्षविधी-होम हवनाचें 
बेदिक विधान आहे. 


ष््ो 
संस्कार परिचय . 


संस्कार विधीत मरद्ठा्पं दयानंदानी खाढील लोत्या संस्कार 
लिहिले आहेंत. अर्थात्‌ (१) गर्भाधान) (२) पुंखवन, (३) सीमस्चो- 
भयन, (४) जातकर्स, (५) नामकरण, (६) निष्क्रमण, (७) अश्वप्राशन 
(८) चूड़कर्म, (२) कर्णवेघ (१०) उपनयन, (११), बेदारंभ, 
(१९) समावतेन, (१३) विवाद, (१४) वानप्रस्थ, (१५) संन्यास व 
(१६) अन्स्येष्टि संस्कार, 

त्या ग्रंथांत स्वामी दयानन्दानीं नित्य नेमित्तिक कर्म विधीत 
इतर शा्खतींल मंत्र व सूत्र उपयोगांत आणली आहत. व सूत्र- 
कारादि ऋषीं प्रमाणें स्‍्वतःची बुद्धि किया तक यांस ही स्वामी 
दयानंदनीं ऋषि समन मानले आहे, “यस्तकेंणानुसंघत्ते सघम 
बेद मेतर:” ( मु )'लतांहि संदेहपर्देषु घस्तुषु, प्रमाणमन्तःकरण- 
प्रवृत्तय:' (दषे;) 

या खंहकार विर्धात ऋग्यजुसामाथवे बेदां बरोषर वेदानुकूल 
पारस्कर गृहासूत्र, शोनक ग्रहासूच, चरक सुश्गुत व मनुस्मृति है 
प्रामाण्य प्रंथ विशेष उपयोगांत आणले आदत. लौकिकाचारांना 
घ पोराणिक पालडानं स्वामी दयानंद मानीत नाहीं. असो भातां 
येंथे लोहा घंस्काराची संक्षिप्त माहितीं देणे क्रम प्राप्त भाहें. 

प्रत्येक संस्काराचे आरंभी कोणातरी बिद्वान्‌ पुरुषानें मंत्रपाठ 
करावा. साथे ईश्वराची स्तुति व प्रार्थनोपासना कराबी आणि 
तेथें असलेल्या स्वासद ईश्वराचेंध्यान करून स्वस्तिवाचन, 
शांतिप्रकरण व सामान्य दृवन कराते. 

संस्कार विवरण 


(१) गर्भाधान ! “महषि दयानंदाचें विशेष लक्ष छुप्रजनना 
कड़े भादे. गर्भाधान या पहिल्या संस्क्वाराची खरी फल भुति भ्राप्त 


भौ संस्कार परिचय 

होण्यास वधू किमान १६ वर्षाली व उत्तमांत उत्तम चोबीस व्षाची 
आणि वर किमान पक्ष २५ वर्षाचा व सर्वोत्तम ४८ बषाचा अख- 
ताना त्यांचा विवाद्द द्दावा- था बाबतींत खुशुत खुच् स्थान अ. 
रे५ व शरीरस्थान भ. १० तसेंच मनु. अ. ३ यांच्या प्रमाणावर 
स्वामीनीं अधिकभर दिला आह. श्जस्वला स्त्री अस्पृद्य आहे. 
पहिल्या चार रात्रीं व पुरढें अकरावी ब तेरावी व सतरा पासून 
महिना अखेर तसेंच अष्टमी, चतुदेशी, पौर्णिमा, आणि अमावस्या 
या तिथींच्या राजी घज्य मानाव्या, दिवलास तर ऋऋतुदान सर्वेथा 
निषिद्ध व गद्णीय भाई. राहिलया फारतर दहाराक्री. रथां पेकी 
आठ, वहा; बारा, चोदा आणि खोद्ठा या राजी आणि त्यात 
दी चोदा व सोत्य या दोन राजी पुजेच्छु स्त्री पुरुषानां बऋद्दतुदानाल 
अनुकूल भाद्ेत, या विषया संबन्धी माहिती देण्यास लज्ञा आणि 
मुग्घता फारच द्वानिकारक झाली आद्दे यांत शंका नाहीं. 


विवाद्द, गर्भाधान आणि ग्रुद्अ्रम यांतील सर्चैक्तिया तरुणांनीं 
लग्तापूर्वीच अवश्य सम्जून ध्याव्यात बे तज्ाये मत आहें- 
विधिवत्‌ संस्कार आटोपल्यावर रात्ौ गर्सधारण झाव्यास 
त्याच्या दूसच्या दिवशी किया गर्भधारण न झाव्यास पुढल्या 
महिन्याच्या आरंभी, पुन्दा विधिवत्‌ मंत्र द्वारा आहति देऊन 
यज्ञ काये करावे आणि कृतकाये झाव्यावर दवा संस्कार पूर्ण झाला 
स्दणून समजावें. ह 











या प्रमाणें गर्भाधानेच्या प्रत्येक किये पूर्वी सलस्‍्कार करावयास 
पादिजे. योग्य आहार, आणि शास्रोक्त यज्ञ केल्यावर झालेला 

समागम गुणी संतान उत्पन्न करील, यांत शंका नाही, 
(२) पुंसवन !-गर्भधारणेनंतर दोन वर्षे कडकडीत ब्रह्मचये 


राखाओें. पत्नीला दोन तींन महीने गेल्यानंतर एक दिवस हा 





झस्कार करावा. व पर्मिणीने :युक्ताहार विद्ार करून प्रसन्न 
चित्तानें रहावें के 

या सम्काराचा उद्दश्य गंभ वीयवान उ््वावा, गर्भपांत न 5ह्वावा. 
अर्थात्‌ पूर्ण दिवस गेल्यावर उत्कृष्ट संतान ब्हावें; असा आहे 
पुत्र किया कन्या द्वोणें हें घर्माशयांत वीर्यातव कम जास्त असण्या- 
वर अव्नलंबून आहे. या विधीला उचधड उत्सवाचें स्वरूप देण्यांत 
गर्मचतींचा भावना उल्हसित आणि अजुकूल व्हाव्यात असा 
द्वेतु आहें 

(३) सीमन्तोन्नयन ६-६ संस्कार गर्भिणीय्या चवथ्या, 

अथवा खहाव्या किवा आठव्या महिन्यांत कराचा. चवथ्या महिन्या 
पाखन गर्मिणीची दोद्ददावस्था खुरू होते, यास्तव तिचे चित्त 
प्रसन्न ठेचून गर्भावी मानसिक उन्नति सोधावयाची अखते. हा 
सेस्कारांत तांदृब्ठ, तींढठ आणि मु॒ग यांच्या खिचडीच्या सात 
आइति दयाव्या छागतात. भाज्याइति देऊन पति पत्नीनें पत्नीच्या 
पाठीशी बसावें आणि मंत्र पृषेक पत्नीच्या केशांत तेल 
लावून ते विचरावे, भांग काढावा आणि केसांचा अंबाडा बांधावा- 
नेतर उभ्यताना यज्ञशालेत येझऊन अवशिष्ट मंत्नमागानें हवन 
करून राहिलेलयथा रिचर्डीत बरेच कढ॒त तुप घालून त्यांत पत्नीनें 
आपकढें प्रतिचित्र पद्दावें, पतिने तिला“कि पश्यसि' असें बिचारद्या 
चर “प्रजा पश्यामि” अर्से उत्तर तिने य्ावें व हुतशेष खिचड्डीचें 


सेचन करून सवोधि भाशीर्षाद ध्वावेंत व सवाची सत्कार पूर्वक 
रवानगी करायी 


आतेकय बा 

(७) जातकम-द्वा संस्कार ख्री प्रसतीच्या बेत्हीं करतात, 
यांत छुलभ प्रसूति, बारतिणीश्व आरोग्य, तिच्या संबंधी प्रेम दृशत 
आणि नवबालकावर प्रथम बेदिक संस्कार आणि त्यावें संगोपन 


रह. संस्कार पेरिचय ञः 


इत्यादि हेतु आहेत, ख्रीच्या प्रसतीच्या बेठी स्रीव्याशरीरावर 
माजन करावें. स््री प्रख्त झाल्यावर दाईनें मुलाला निर्मल कर्ुंन 
पित्थाच्या मांडीवर यादें. त्यानें मुठाला घेऊन त्याें एक वितींव॑र 
नाल छेदन करादें. नंतर त्यास किंचिदुष्णोदकानें स्नान घाल्दून यंज्ञ 
कुंडा जबठ न्यावे व पुरोंद्चित द्वारा विधिप्रारंभ होउन हश्वरोपासनो - 
केल्यावर मेधाजनन आणि आयुर्वेधना खाठीं तूप बत्याचे तिप्पट मधे 
एकत्र करून सोन्‍्याच्या काडीने पित्यानें नवीन बालकांच्या जिसेव॑र 
ओरेम्‌ असें लिद्दावें, त्याच्या उजब्या कानांत वेदो5सि' असें सांगून 
मंत्र झहणत त्याच सोन्‍्याच्या फाडीनें थोड थोडा तूप मघ सात 
वेत्ां चाखवावा, तांदूछ आणि यव स्वच्छ करून त्यांच्या पाण्याचा 
एक थेंब मंत्र पूवेक बालकाचे मुखात घालावा, जन्म झाला त्या 
खोलींत जावून दीर्घायू बदल प्राथना कराबी, आणि बाव्ठतिणीच्या 
शरीरावर समंत्रक अवप्नाण करावें ( हुंगावें ) मग ईश्वरोपासना 
करून आणि प्रखत स््रीस प्रसन्न करून तिचे स्तन उष्णोदकारनें 
जुबून पुसावे, मग विधिमंत्र रहणून तिच्ा उज़्ञवा स्तन बालफाचे 
मुखाल लावावा. पुन्ददां त्याच प्रमाणे 'डाचा स्तन लावाबा, नंतर 
पित्यानें बांत खोलींत व काहीं धार्मिक विद्रानानीं बाहेर उसे 
राहुन आशीर्वाद मंत्र महणावे, 





(५) नामकरण-न्रांव कर्णमधुर; उच्चा रण्याल खुगम, सी पुरुष- 
वाचक, वर्णेवाचक इतकेंच काय पण शक्य तों भावि व्यवसायोदेश 
सूचक ही असाबे, हा हा संस्कारातील हेतु आहें. बालकाचा जय 
झाल्यानतर अकरावे, एकशे एकावे द्विशी किया पुढीढ सालाच्या 
वाढ दिवशी हा संस्कार कराया, माता भशक्त असणं किया पिता 
देशांतरी गेलेछा असर्णे असा अडचणीस्तंच हा दिनावधीचा विकल्प 
आहे. ज्यादिव्शी नांच ठेवावयाचें असेल त्या दिवशी रीती प्रमाणें हट 


के  स्रस्कारपरैचय ___#__#_+_+_£ 


सित्र बोलापून प्रथम छामान्य विधि श्लाल्यावर पत्नीनें पतिच्या 
मांडीवर व पुन्दा पतियें पत्नीज्या मांडीवर बालकास उत्तराभिमुख 
करून थ्यावें. भग प्रधान होमास प्रारंभ करावा, ज्या तिथीस मूल 
भन्य ले असेल दी तिथी, तिथी देवता, तें नक्षत्र, नक्षत्र देवता यांची 
मांदें उच्चारून आहुति द्याव्यात, स्विष्टठत ? घ ब्याहृति चार 
भादुति द्व्यावर मातेच्या मांडीवरील मुलाच्या नासाप्रीं होणान्या 
अ्वांसोइवास पित्यानें स्पर्श करावा, इतु द्वा कीं, मुलानें त्या स्पशरनें 
ईसतमुख्र होत्साते पित्याच्या तोंडून निघणान्या पुील-दे बालक : 
त्वम:युष्मान व्ेस्वी तेजस्वी श्रीमान्मूयाः-- मेच्राकड़े अवधान 
झात्रे. नंतर बालकास आशीर्वाद चाया, 
नांव कोणतें ठेवावें श्ला संबंधी माहिती संस्का( विधींतून पद्दावी, 
(६) निष्क्रण-झ्या संस्कारांत रात्री चेद्रदशनवा विधी अलल्या 
झु्ें दा संस्कार जन्मानंतर तिसच्या शुक्लृत्तोयेंस किया चंथ्या 
महिन्यांतील जन्म तिथी शुक्ल पक्षात नसेल तर शुक्ल पक्षांतील 
स्था तिधीस करावा., त्या दिवशी प्रातः कार्ीं छुलाला न्हाऊ घातदया 
मंतर त्याच्या मानेनें बिशिष्ट पद्धतीने त्याला पतरीच्या मांडीवर 
शावतें. मुलाचे मस्तिष्क उत्तरेस असावे, नतर पूवाक्त सघे सामान्य 
विधि करावा. नंतर मुलाचा मस्तक स्पष्टो व कानांत मंत्र र्हणावें, 
नंतर मुलाच्दा मस्तिष्कांचें भाप्राण करून निमिषमात्र सूय दशेन 
करवाचें. थोंडा बेल शुद्ध इवेंत त्याला द्िडवून आणवद्यावर-त्वं ज्ञीव 
छरदां शर्त वधेमानः -असा तेथीर मंडल्लीनीं आशीर्वाद 
दावा. याच प्रमाणें राशी चन्द्रद्शंन करावीत भसतां इंशस्तुति 
करून पति पत्नीनीं अध्ये प्रदान करावें, झा गुरुत्वाकर्षणाच्या 
प्रयोगा प्रमाणे भामच्या शरीरांतींड जलांशाचे भाकषण करणारा 
शब्द जारहंस जारोग्य देयो, मशी प्रार्थना केल्यावर मुलाला घर्रात 
ब्यायें. 


जज | _स्‍कार परिचय +######.... 


(७) अन्नप्राशन-पझूल सद्दा महिन्याच झाल़ें किया त्यास अक्षपचन 
करण्याची शक्तिं आ़ी कीं, द। सरकार करावा. या वर्यात झुलाला 
माती खाण्यास चढक छांगते, कारण त्यांत क्षार अलतो. ह्यास्तव 
त्यास टांकण खाराबी लाही मधात चाटवादवी,म दणजे ही संवय 
छुटते. मुलानें रिंगणी वगेरे लांकंडी किवा चांदीची चोखणी 
चोखल्पानें दांत बाहर येंग्यास मदत होते, नऊ, दा मद्दिन्या प्यत 
भ््न प्राशन संस्कार करावा. प्राशन' या शब्दांत अन्न पातठ असावे 
हा हेतु आह. एक वर्षाच्या मुलाडा 'क्षीरपा' व दोन वर्षाच्या 
मुलाला क्षीरान्नाद' म्हणतात तें साथ भाहें. 

अन्नप्राशना करिता चार तोंढे भात शिज्ञतांनाच व्यांत चार 
“ मासे तूप घालाबे. अणि मागून बारा मासे मघ आणि एक माखा 
दही घालावे 


मुलाच्या अन्म दिवशी सर्व अप्तेष्टांस बोलावून 
पूर्वोक्त सर्व सामान्य विधी झास्याबर भाताच्या सममंत्रंक 
दोन आइुति द्याव्यात, नंतर भातांत आणखी तुप घालावे, 
नंतर बारा भाहुति दिल्यावर हुतशिष्ट भातांत आणखी छुगंधि- 
युक भात धालून त्याचे घास मंत्र मद्वणत प्लुढास चावेत व 
'स्वमन्न पतिरन्नादो वधमानों भूया:' असा सर्वानीं अश्षीर्वाद' चावा. 
(८) चूड़ाकम +-वाराव्या महिन्या पासून तों छत्तिसाध्या 
महिव्या पर्यत मुलानां दांत येंत अलतात. त्या वेढीं बिका बरोबर 
डोक्यांत खरूज़ वर्गरे दोण्याचा संभव भसतो. या साहीं एक वर्षा 
पाखूत तींन वर्ष पर्यत चू़कर्स (शौल) करुन डोर साफ 
करण्याचा द्वेतु भाई. मुंडनकरण्यानें पुष्टि, दृष्यता, आयु, पविन्नता 
सोन्दय, सौभाग्य आणि संतान हांची वृद्धि द्वोते, अरे विज लोक 
सांगतात. क्षोर करन माई छाबरस्यानें मस्तकारा अंडाई येंते, 


स - संस्कार परिचय - । 
हा संस्कार दकय तो उच्तरायर्णात शुक्‍लपक्षांत एखाद्या खुदिनीं 
करावा. दा संस्कार: मुझ प्रमाणें घुरींचा ही कावा., एकदां हा 
संस्कार केल्यावर शिखा ठेवावी. केस थंडी, उष्णता व विद्यत्‌ 
यांचे वाहक अखून शंडी हें एक सामाजिक चिन्द्र आहें. 

ब्रेदीज्या उत्तरेस चार बोत्ठक्ी तांदुल, यव, उडीद, आणि तींव्ट 
यांनी . भरलेली ठेवारचीत. कुंडाच्या चारी बाजूला शझख्मंत्रक जल 
: सिल््र करून अम्याघधान आदि विधि करावा. मग न्हाव्याला 
ईंद्ेशून एक मंत्र स्दणून व दोन मंत्रानीं सुलाच्या दीर्घायुचा संकल्प 
करन उच्योदक आणशि लोणी किया मलाई मुलाच्या डोक्‍्यास लावावी 
. भय केस एकन्र करून तींन दर्भानों उजब्या बाजूचे केस मंत्र महणत 
दावाबे, नंतर वस्त्रच्यास उद्देशून व अखेर हें घुंडण तूइया हिता 
करितांच करतों भर्स घुलास उद्देशुन म्हणावे, आणि हें रमहणत 
पित्यानें घुलाचें केस थोड़े थोडे कापावेत. न्द्ाव्यास वस्तरा नीट 
पाजक्ून क्षौर कमे करण्यास खांगावें, क्षोर झाल्यावर 
कापकेले केस सर्व गोमयानें टिपून घेऊन एका शम्ती पत्र घात- 
छेस्था घटांत टाकावे. तो घट व बाकीचें धान्यात्री बोव्ठकी व यथा 
इाक्तिनें द्यावयाचें तें न्दाव्यास चाधे. अखेर घामदेव्यगान आणि 
आशीर्वाद दोऊन सर्वाचा सत्कार करून विधी पूरा करावा. 


(९) कणवेध-अंत्गेव्ठ किंवा अंडबृद्धि होऊ नये महणून ह 
पक पूचापाय करण्यांत ,येंतोी, स्वामीरजीनी संस्‍्कारविधीत 
नासिका बेच याच खेह्काएंत गोवला आहे. दया संस्कारावा काठ 
तिस्या किया पांचढ्या वर्षी लांगितला आहे. प्रथम एका प्रातः 
कार्ठी से सामान्य विःधे केल्यावर अनुभची वेद्याकड्डन समंत्रक 
उजबा व मग डावा कान टोचवावा; व तो घुजू नयें म्हृणून त्यांत 
छुकले वगेरे घालावे, कान टोचणें सद्णजे कान उधाडणी होणें, 


संस्कार प्रिचय घ्‌ 


अर्थात्‌ वेब्ठेबर उपदेश देणें अशाही .अथे दोतो. हा सब : 
वाफप्रचारानी या संस्‍्कारा .वर निर निराब्ठा प्रकाश पडतो, कान 
टोचणें हे हिंदुत्वाये एक बाह्य लक्षण ही भाहे, 

(१०) उपनयन संस्कार-विद्याजना फरितां मुला्ें नाँव 
गुरुकुलाँत ऊिंवा पाठशार्ठेत दाखल करावयाचें- त्याच प्रमाणे झुलां 
सुलींस उपचीत फराययाचें असतें. त्रेवर्णिक होण्या साठीच उपनयन 
सस्काराची आवश्यकता आहे. ज्यास शाद्र किंवा भतिशुद्र 

रहावयाचें असेल त्याख उपनयन नकों. 

ज्रेवर्णिक महणजे कैचलछ जन्मतः च नव्हे तर जो गुण कर्म 
स्वप्ानें ब्राह्मण, क्षत्रिय, किया वेइय या पेंकी फोणत्याही पदाचा 
अधिकारी असेल, मग तों जन्मतः शुद्ध च कायपण अठि शुद्र कां 
असे ना त्यायचे उपनयन करावें, “सस्काराद द्विज डच्यते.” 
उपनयनाचें वयमात ठरबितानां ब्राह्मणास गर्भापासखून किया 
जन्‍्मा पाखुन ५ते < वें वर्ष पर्यत उत्तमकाल, तसेंच क्षत्रियांल ६ 
ते ११ बषें उत्मकाल, वेश्यांस ८ ते १२ वें बर्ष उत्तमकाल आहे. 
उपनयनायें वेठीं यजश्ञोपवीत धारण करावयायलें कापूल रुईं, ताग, , 
लोंकरादि पकी कशाचें ही कराबे, यज्ोपवीत हें विद्या व वर्ण यांचें . 
चिन्ह आहे. मुलींनीं ही यज्ञोपवीत घ्थरण कराबें. कादंबरीकारानों .. 
“ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीक्ष। कायाम' असें 'महाइवेतेजें वणेन करताना | 
म्हटले आहे. यशोपवीताल ब्रह्मसूत्र असें ही म्हणतात, ज्या दिवश्ी 
उपबीत संस्कार करणें असेल त्याच्या तीन किंवा एक दिवस पूर्चो 
संस्कार करुन घेणाप्या मुलांमुलींनीं त्रत करावें. ब्राह्मणानें केवत्ड 
दुधावर, क्षत्रियानें केवठ यवागू घेऊन आणि वेह्यानें श्रीखड.. 
खाऊन रहावें, नंतर संस्काराचा दिवशी सकाठोीं क्षोर कर्म करून 
सस्‍्नानानंतर मिष्टान्न खाऊन वेदीच्या पश्चिमेल येंडऊब॒ बसावे, व. 








“ब्रह्मचयेमागाम-ब्रह्मचवैसानि' असे म्हणावें, नंतर मुलासपीत घख्र 
आलून भाचायां समोर बसवाचें,त्यानें हातात यशोप॑वीतधेंऊन 'यश्षोप- 
बोत परम पवित्र ' हा मंत्र सदृणूत सालार्थानी यश्ञोपचीत धारण करवादें, 
ये तदनंतर विधिकर्म करतानां आचार्यानी ही आपक्या हॉ्तात 
पाणी घेऊन “ओरेम् तत्स वितुइंणीमहें' हा। मंत्रानें ते पाणी मुलाच्या 
जोंजव्दीत सोडून मग त्याचा हात आचायोनी आपसल्या हांतांत 
घरून 'ओ श्म्‌ देवस्य त्वा! या मेत्रानें पाणी खाली भाडयांत सोडावें, 
या प्रमाणें तीन बेब अवक्षालन कराचें-मग सुलाल सूर्यदर्शन 
करवावे. तें शाल्यावर आचार्यास प्रदक्षिणा धालून व्याच्या सन्मुख 
' बसावें. आचायोंनें मुलाबे उजबे खांचास, पोटास, छातीस, डाचे 
खांचास स्पर्श करावा, मुलाच्या हृदयाबर हात ठेवून आचार्यानें 
' प्रतिज्ञा कराची, नंतर पुन्हा तुझे नांव कान ? तू बरह्मचारी कोणाचा ? 
 असे आाचार्याचे प्रदन झाल्यालर आचारयानीं व्यास उपदेश करावा. 
. घ सधानी आशीर्वाद देकन विधि पूरा करावा. 
भग त्याच दिबशी किया तीसच्या दिवश्ञी वेदारंभ करावा- 
(११) वेदारंभ संस्कार- सामान्य प्रकारोक्त विधि झाल्यावर 
व्याहृत्ति, स्विष्टक्ृत आणि प्राजापत्य अश्ा साहा आहति मुलानें 
दिल्यावर वेदारंभाची पहिली सूचक गोंष्ट रहणजचित्ताची एकाग्रता. 
तइशक मुलानें कुडातील अग्नि प्रथम चयन करावा. नंतर-कुंडाचें 
चांती बालूंल जलचिंचन करावें, मग तूथांत मिजपिलेल्या तीन 
समिधा अग्तींत टाकाव्यात. पुन्दा अग्नि एकत्र करून आणि जल 
सिंचत करून आपके द्वाताचें तछवे अग्नीवर थोड़े तापवून त्यांस 
पाणी लादून मुस्तस्पर्श करावा. समशीतोष्ण सहन करण्याचाी हीं 
उपलक्षणात्मक क्रिया सात बेव्ठा करावी. ही करतांनां आपली तज्ु, 
कान्ति, शारीरिक अव्यंगता, मेधा, चाणी, चिद्वानां बदल आावरभाव 
है ्वपे बादपेत सहणून प्राथंना कराबी.व तद्नंतर इन्द्रिय 


_च संस्कार परिबथय 


स्पर्श करावा, भाणि परमेश्वराथे समंत्रक ढपफ्थाम कडद़तें 
आचायाच्या संन्मुख कुंडाच्या उत्तरेस गुड़धे टेकून पूर्थ कड़े सोंड 
करन बसावें, आणि आचरर्योस गायत्री मेत्र शिकवा म्हणुनत प्रार्थना 
'करावी. आचार्यानी ए[क घल्छा उसयतांच्या खांधावर टायुन हा 
व््राच्या आंत मुछांच्या' दोन्ही ाताची बोटें आपब्या हाती 
. घरून तीन तुकड्यानीं गायत्री पत्र स्दंणण्यास शिकवावे. विद्या« 
श्याचें हात आपल्या द्वाती धरण्यांत एक प्रकारधी बौद्धिक सत्ता 
प्रस्थापित होते. वल्माचे आउछादानानें गायत्री मंत्राचे मूहत्व व 
पावित्य दर्शविलें जाते. मोदिनी विद्या सारखाच पण फार गंभीर 
अखा द्वा संस्कार आहे बांध आचार्यानें आपडे सारे शीरू आणि 
अंतःकरणाचें पाविज्य बटुच्या भंतःकरणांत जणूं काहीं ओतावयार्चे 
असलते. मग आचार्यानीं बटूस वर्ण बोधक अशी अनुफ्रमें कुश, 
खसण, किवा लोकर यायी मेखला बांधावी. व्वर्थ कामचेष्टांचा 
सेप्म करून कमरेल जोर देणारी व अंतगेछाला बाधक अशी 
मेखला आहें नंतर आचार्यानी बटूल गेरू किया मंजिष्ठाच्या रंगाये 
दोन कोपीन, दोंन पंचे, व उपरणे किया कपड़े दावे. तसेंच वर्ण 
भेदा प्रमाणें पछस किवा बेल) वड किया खेर आंणि पीछू किया 
उदंब ९ शाडाचें सरल दंड, मुगासन किया कुशासन, तांष्या भांडें, 
ताम्हणपढ्ों बगरे वध्तु च्ाव्यात, नंतर पित्यानें अगर मुंज कर- 
णायया पालकानें बटूस ब्रह्मचर्याभ्रमाचा उपदेश करावा 
सदुश्देश ऐेक्दयावर बटूने हात जोड्ून भी आपत्या छपदेशा 
प्रमाणें वागेन अशो प्रतिश कराची, नंतर यशकुंडाला प्रदक्षिणा 
करून कुंडाचे पश्चिम कड़े उस्ने रहावें, तेथें आई-बाप, भाऊ-बहिण, 
मामा-मामी, भात्या-मावशी वगरे ज्या शिक्षा देतील त्यांचया 
जवत्ठ 'भवान्‌ ! भवती सिश्षां ददातु' सहृणून शिक्षा मामावी. ती 
भिक्षा आवार्या पुें करन त्यानीं त्यांतील अस्पांश पेऊन वाकीयी 


संस्कारपरिचय छ 


बट्स द्याथी, बटनें मगर आसनावर बखूत वामदेव्यगान कंरून 
'मिक्षान्नावें भोजन करावे. तदनेतर सायंकाल पर्यत आचार्यानीं 
मुलास संध्योपासना शिकवायी. अनंतर कांदी आहुति द्ल्यावर 
बटूनें आपल्या गोचाचा उच्चार करून ग़ुरुते अभिवादन . कराबे. 
आचार्यानी त्यास आशीर्वाद द्यावा. नंतर सर्वोनी हतरशेष 
हृथिष्यान्ता सद्द सिष्टान्नाचें भोजन केल्यावर मुलाला आशीर्वाद 
देऊन आपापल्या घरों छावें. 


. बालकानें पांच वे पर्यंत आईच्या पुढें, आठवर्ष पर्येत बापाच्या 
आज्चेत अलावें त्यानंतर गुरुकुलांत आचार्याच्या निर्यत्रणांत 
अखाबे, व मुलामुरलीनीं व तरण तरुणीनीं यम नियमादि पाठून 
अह्यचर्य पाछावे, पूर्षेवर्यांत धीयरक्षणा कड़े स्वामी द्यानंदाचा 
. विशेष कटाक्ष आहें. मुलाना आचाये कुछांत व मुल्लींनां विदुर्षीष्या 
शिक्षण संस्थेत विद्याजना साठीं पाउवाचें. वेदाध्ययनाथा 
अधिकार मनुष्य मात्राला आहें च. 


(१२) समावंतन-वर सांगितल्‍्या प्रमाणें ब्रह्मचयेत्रत, 
सांगोपांग चेद॒विद्या, उत्तम शिक्षण आणि पदार्थ विज्ञान पूर्ण 
हीतीनें प्राप्त करून ज्या वेंढीं विद्यालय सोड्टन घरी येंते, त्या 
वेंठचा हा प्राचीन संस्कार आहे, ब्रह्मयय आणि विद्याजन ही 
दोनहीं ब्रतें ज्याल सोडावयाची असतात व्यास विद्यान्नत-स्नातक 
महणतात. पेकी एकच सोडाबया्चे असतां त्यास नत्रत स्नातक 
किवा विद्यास्नातक म्हणतात. 


समावतंन संस्कार विवाद्यापूर्वी आवायाच्या घरीं किया 
स्घगृही कराावयाता असतो, स्नातक प्रथम घरी गेल्यावर त्यास 
न 
पाद्य, अध्ये, आचमन, मधुपक, स्नान विधि असतो. 


5 मिल ..05/0 52 
सामान्य प्रकरणांतील प्राज्ञापत्याइति पर्यत से विधि झाल्या- 
वर कुंडातील भग्नि एकत्र करणे, तीन समिधा देणें, सात वेंठ्ीं 
सुखस्पर्श अगस्पर्श ६, पूर्वोक्त क्रिया करून वेंदीच्या उत्तरेस 
वुर्वीच ठेवलेल्या आठ घड्यांपकी एका घड्यांतील पाण्यानें सस्‍्तान 
कराबें. मग त्याच प्रंमाणें दुसच्या घड्यांतील पाण्यानें स्नान 
कराचे, या पमाणें से धड्यांतील पाणी च्यावे. मग बद्मचान्यानें 
सेखला व दंड सोड़न सूयदर्शन करावें. दहीं किया तील सेवन करून 
ध्मशु करावी. ओद्ुवराच दांतवणानें दांत घासावे- पुन्हा सुगन्धि 
जलाने स्नान करून चंदनावें गेध छावून चश्लु, मुख, नासिकादि- 
काँस स्पश करावा.दातात पाणी घेऊन अपलव्य कराबें, पाणी 
सोडून सब्य करावें. नंतर निरनिराह्ठे मंत्र म्हणत वर, पुष्पमाला, 
अंजन वर्गेरे घालून दर्पणांत पाद्यावे, जोडा घालावा व छत्री ध्यावी, 
नंतर स्नातकाचा मधुपर्कादि विधीनें सत्कार केल्यावर विद्यादान 
दिव्याबदल आचायाचे परोपरीनें आभार मानून व त्यानां गुरु 
दुक्षिणा देऊन त्यांबा आशीर्वाद घेंऊन संस्कार पूरा करावा. 

१३ विद्याह संस्कार--विद्याहद्धि प्रमाणें खुप्रजावृद्धि ही पण 
विशेष महत्वाची बाब आहे. बह्मचयब्रत, विद्या आणि बल ही 
ज्यांनीं लंपादन केंडी आहेत, ज्यांचे शुभ-गुण-कर्म-स्वभाव तुल्य 
आहेंत, ज्यांची परस्परावर प्रीति आहे, अशा स्त्री व पुरुषाचा, 
संतानोत्पत्ति साठीं आणि वर्णाश्रमाचे उन्‍नति साठीं; पुढील नियमा- 
सुसार होणारा जो सबंध तो बिवाह होय. अर्थात्‌ हा संबंध 
जुल्ठण्यापूव। वचुवरांचे वय, कुछ, वास्तव्य, शरीर आणि स्वभाव 
यांची योग्य परीक्षा झाडी पाहिजे, यास्तव दोधें ही सज्ञान आणि 
विवाहेच्छु अक्षलीं पाहिजेत. सामान्यतः वधूपेक्षा चरायें वय 
दिढी पासून दुपटी पर्यत अखावे. (वधू १६:०२४ बर, कनिष्ट पक्ष, 
वधू २४०४८ बर उत्तम पक्ष ) शील, बुद्धि, आचार, नाम, रुपादि 


_ संस्कार परिचय. । 


गुण तुल्य अखावें. कन्या जन्मभर अविवाहिव राहिलीतर चालेल 
पञ असद॒श्य वराशी लग्न करूं: नयें 

विवाद करावयाचा तो दूर देशांतील असपिड व असभोजञ 
अशा तरुण तरुणी चा करावा. कारण रज वीयाचा बदल झाश्यानें 
संतते सशक्त ब बुद्धिमान होते. प्रोढ़ विवाह आणि त्यांत ही 
स्वबंतर पद्धति बांगली. विवाह्यपूर्वी बधूवरांस कामशास््र आणि 
गर्भाधान विधि या बइल ज्ञान अलावें. 


एखाद्या चांगलया सोयीच्या दिवशी ( तिथी, मास, भक्षत्र, 
ग्रहब->, मुहर्तादि योग कांहीं एक न पाहतां) दवा संस्कार कराबा 
पूबाक्त सामान्य विधी प्रमाणें अग्न्याधान, समिदाधान, स्थाली 
पाक इ, कर्म कराबे. वधू कडील कायकर्त्या पुरुषानें वरास 
समभारंभानें बधूच्या घरीं आणावें. हीच ती बरात होय. घरों 
आल्यावर वरानें पूर्वा भिम्ुख, वधू आणि तिच्या कडील मंडव्दीनें 
उत्तराभि्तुल उसे रहावें, वधू व वधू कडील मंडल्ठीनं चवरास 
आपण बसाधे, आम्ही आपला सत्कार करतों, असे महटव्यावर 
बरानें 'यास सकार द्यावा, नंतर आसन, पाद्य, अच्ये. आचमन, 
मधुपक आदगर्थी जिवार उच्चार करून वधूनें महणावें व बरानें 
मी घेंतों असे उत्तर द्यां. मग वराला घरंत नेऊन पूर्वामिमुख 
बसवावें. वधूने त्याच्या समोर बसादें मग घधूवरांचा पिता, 
पितामह, प्रपितामह यांचे गोत्ओोज्चारण पू्चेक नांव घेऊन. हवा 
सालकृत कन्येचा स्वीकार करा, भर्से सहृणून वधूत्रा उजवा द्वात 
वराच्या उज़ब्या हातावर ठेघावा, आणि वरानें “ओम प्रति 
ग्ह्लामि” असें म्हणावें. च दरानें वधूला वर्ते द्याचीत. हे होत 
अलर्ता पूढील होमाउ्या तयारीत अलादें, नंतर वधूवर्रानी सभा- 
मंछ्पांतील बेदी जब्ठव येंऊन तेथें जमलेल्या से सज्जनांची व 








ञ्‌ . संब्कार्परियय 











/२१७/११./१९/४००५ /१९/ २०, 


प्रभुची प्रार्थना कराची. बरानें बधूचा हात घरून बेदी अवत्ध 
आणावे. नतर आपण वधूच्या डावे बाजूस आसनावर बसावे- 
तेथे पुरोहित नियुक्ति होऊन मूठ विवाहाचा आरंभ होऊन पाणि 
प्रहणादि क्रिया करावी. नन्‍्तर अध्मासहछ, छाज्ञा होम॑ केल्या 
नंतर विवाह विधीचे प्रधान भंग सप्त पदी फरण्या करितां वधू 
वरांच्या उपबस्थानां गांठ चावी. वधूचा उज़बा धशात आपलब्या 
उजब्या हातांत धरून, वधू वरानीं यज्ञ छुंडाच्या उत्तर कड़े जावे. 
मग इेशान्य दिवस तिछा एक पाऊल चेऊन जावें. या प्रमाणें 
अखेर “ ओ३म लखा सप्तपदी भद” भर्से सहणे पयत लात पावलें 
ईशान्य दिशेकडे तिला न्यावें. नंतर बधू वरानें सुयेदशन करायी, 
वधू वरानीं परस्पर एक जीव होण्याच्या इच्छेनें एक मेकांच्या 
हृदयाल्गा स्प्श करावा, मग वरानें वधूदया मस्तकावर हात ठेबून 
सचे लोकां कड़े पहावें. त्या चर सचे लोकाँनीं “ओरेम लौभाग्य- 
मस्तु, ओ३म शुभ भवतु' असा श्राशोीर्वाद चावा. या प्रमाणें 
बिवाह विधि सम्राप्त होते, साय्यकाठीं पुन्दा इंशान्य दिशेस 
अग्न्याधानादि व आहुति झाल्यावर वधूवरानें मंडपा बाहर जाऊम 
घुब अरुंधति दर्शन करावें “भी धुवा प्रमाणेंच पतिकुलांत 
निश्चल राहीन” अज्ञी वधून प्रतिज्ञा कराची. मग बेदी जवत्द 
बसून दोधघानीं तींन तीन आचमने करावीं व पुन्हा होम हवन 
संपवून हुतरोष भाता पक्रीं थोडा त्रिवार वरानें भक्षण करावा, 
तसेंच त्रिवार वधधूंस खाण्यास द्यावा, मग वामदेव्यगान केस्यावर 
वधूवरानी पुरोहिता सह मिष्ठान्न भोजन करावें. भालेद्या 
मंडछीया ही भोजनादि साघतानीं सत्कार करावा. 


” (१४) वानप्रस्थ संस्कार-मलाछा मुलें पझाज्यावर, 
हमुलाच्या भगावर सथे ससांर भार टाकून भात्म चिंतन फकरिता 


 तेसकारः परिन्‍्चय ट 








व परमात्म चिंतना करितां हा आश्रम भाहे, दा पन्नास वर्षाच्या 
पुदे स्वीकारावा, पत्नी असल्यास तिला वडील झुलाव्या 
स्वाधीन करावी किया आपल्या बरोबर न्‍्यावी आणि |भक्षा मागून 
उद्‌र निर्वाद्द करावा, सत्संगतीत रहावें. अध्ययनाध्यापनादि 
करावें. ह्या प्रभाणें आश्रम घेंतानां पूवाक्त अग्न्याधान, समिदा- 
घात, जल प्रोक्षण, आधारावाज्याहुति, आभाज्याइति, स्वस्तिवाचन 
शांतिपाठ, आणि स्थालीपाक झाल्यावर त्याच्या ओरेम्‌ काय 
स्वाहा ६. अैचान्लीस जआइति द्याव्या नेतर व्याहति आइति व 
सामगान झांल्याजर अग्नि द्वोआाची सामुप्री बरोबर घेंडऊन एकांत 
सेवन करण्याल जावें. 

(१५) सन्यास संस्कार-पुत्र कलतादि मोहावरण आणि 


पक्षपात सोड्टून सर्वत्र परोपकारा्थ संचार करणें यास महर्षि 
दयानंद सनन्‍्यास' रहृणतात--काम्यानां कर्मणां न्‍्याले संन्यारों 
कवयो विदुः ( गीता ) तो वानप्रस्था नंतर, ग्रृहस्थाअ्रमा नंतवर 
किंवा ब्रह्मचर्या नंतर ही पुढील आश्रम व घेतां एकदम संन्यास 
घतां येंतो- व्यास मुख्य गोष्ट महणजे वेराग्य आणि यथार्थ ज्ञान 
पाहिजे. “यददरेव विरजेत्‌ तद्दरेव प्रवजेत्‌ ” पन्नास वर्षा पासून 
पंचादत्तर वर्षा पर्यत बान प्रस्थांत राहुन आयुष्याच्या चवथ्या 
भागांत स्व ल्वग परित्याग करून संन्‍्याप्ती ठहाबें. द्विजांलच फक्त 
समन्यास घेर्ता येंतो. 

ज्या द्वशीं प्रसन्न चित्त असेल त्या दिवशी हा संस्कार 
सम्बन्धी बताला सुरूुवात करावीं. तोन दिवल दुधावर राहावें. 
ज्ञमिनीवर निजावें, प्राणायाम, ध्यान व प्रणव जप करावा, ज्या 
दिवशी सनन्‍्यास ध्यावयाचा त्या दिवशी अगोदर प्रहर रात असतां 
उठून चार बिद्वानांत बोलावून पूर्वोक्त सामान्यविधि कफराबेत. 


ठ संस्कारपरिचय 
मा 
नेतर “ओश्म भुवन पतयें स्वाहा” इत्यादि अकरा आन्याहुति 
द्याव्यात, नंतर संन्यास घेणारे आणि दोन ऋत्विज्ञ याँनीं स्वाह्ान्द 
मेत्रानें भाताच्या पंघरा आदु्ति द्याव्यात, आणि बाडीच्या 
ऋत्विज्ञांतीं तुपाच्या आहुति देँत जाव्यात. नंतर डोकीचे पाँच सदा 
केंस ठेऊन सभे मुंडन व क्षोर करावे, पुढें स्नान करून आपद्य॥ 
मस्तकावर पुरुष सूक्ताचा अभिषेक करावा. पुढें आचमन व 
प्राणायाम करून ओरेम ब्रह्मणे नमः ३० मंत्राचा सह्दा वेलां जप 
करावा, आज्याहुति देखन मधुपक करावा. ओश्म्‌ भूः साविन्रीं 
ह० मंत्र जाप करावा. नंतर आज्याहुति देडन ओरेम्‌ भू स्वाहा 
या मंत्रानें पूर्णाहुति धावी, अनंतर “पुत्रेषणा, विक्तेषणा, लोकेषणा, 
मया परित्यक्ता, मत्तः स्वेभूते भ्योभवमस्तु स्वाहा” असे रुद्ृणून 
सर्वा समक्ष पाणी सोडाबें. मग नाभिपयत पाण्यांत उसे राहुन 
ओशेम भू सावित्री इत्यादि मेत्राचा जप करावा. पू्े प्रतिज्ञा पुनः 
स्दणून ओरेम भू: सन्‍्यस्तं मया० ६० मंत्रा्चे मनांत उच्चारण करून 
पूर्वाभिमुख होऊन दोन्ही हातांनी पाणी घेऊन ते मंत्रोच्यार पूषेक, 
सोडाबें. नंतर भाव धारण करून शिखेचें राहिलेले केश उतरावे 
आणि यज्ञोपबीत काहून द्वातांत घेऊन त्याचा केश व यशज्ञोपवीत 
सद्द जलांतच त्याग करावा, इतके झाल्यावर पाण्यांतून बाहेर 
येऊन कोपीनादि वर्खे ध्यावीत आणि दंड धारण करुन आत्य्याच्या 
ठिकाणी आद्ववानीयादि अग्निचे आरोपण करावें. 


(१६) अन्त्येष्ठि संसकार--याख नरमेथ किया नश्याग 
ही सदणतात, डा संस्कार शरीराचें भस्म होई पयतच भाहे. मरणा 
नंतर शरी रास स्नान घालून चेदनादि सुगंध लेपन करून नबीनवस्त्र 
घालावें, निदान सतत शरीराच्या भारंभार तूप ध्यावें, तसेंच शक्‍्य 
अलब्यास शारीराच्या भारंभार चंदन काष्ट घ्यावें, त्याच प्रमाण एक 


. संस्कार परिचय ड 
शेर तूपांत कस्तूरी, केशर, अगर, तमर, कापूर वगर वस्तु ध्याव्यात 
व पत्सांची लाकड़ें न्यावीत. वस्तीच्या नंऋत्य किया आग्नेय 
कोपन्यांत वेदी खणावीं. सृतकाचे पाय दक्षिण आग्नेय किया 
नेऋत्येस असावेत, मस्तकाचा भाग उच अखावा. घृताच्या दिव्यानें 
डोकया पासून पायांपयेत कापरानें भग्ति पेटवीत जानें. 'ओश्म्‌ 
अग्नयें स्वाहा इत्यादि मंत्रानी तुपाच्या ५ आहुति द्याव्यात. मग 
चार॑ माणलांनी खालील सूर्थ चश्षुगंच्छतु ३० स्वाद्ांत मत्रोश्वारानी 
तुपच्या सतरा आहइति द्याव्यात: मग तेलष्ट भाहुति यज्ु. 
मंत्रांती, दा आहुति अथयवे मंत्रानीं आणि २६ आहति तेत्तिरीय 
मंतच्रानी सिकर्धन १२११८४ किया तूप जास्त असल्यासर पुन्द्दा 
इतक्याच आहुति द्याव्यात, मग स़तुतकाच्या घरीं येऊन तेथें पूर्वोक्त 
शान्ति पाठाचे स्वाह्ान्त मंत्र स्णावेत व घुताइुति द्याव्यात. याने 
सखतकाच्या घरांतील वायु पवित्र शुद्ध होईल. इतिशक्न्‌. 








' भाषांतर कक्ते 
माटुंगा 





पविन्न चारित््य विधान शिक्षा, 
पुमर्थ सपादन हेतु दीक्षा । 
अशेष सोभाग्यमरुद द्घाना, 
जगत्नयवीं कब्पछता पुनाता॥ 
(श्री सत्यत्रतस्य ) 


सेस्कारविषाविषयसूचीपक्रस 


4१ 
विषय पृष्ठ पाखन पृष्ठ पर्यत | विषय पृष्ठ पाखून पृष्ठ पयत 


भूमिका क्रॉस 'जभ्नधानस्य प्रमाणमु है 
प्रेथारंभः १-२ | ऋतुदान कालादि ३१०४४ 
इंद्वरस्तु तिप्राथनोपासनाः ३-६ | पएलवनम्‌ ४५-४८ 
स्वस्तिवाचनम्‌ ७-९ | सीमन्तोन्नयनम्‌ सी 
शान्तिप्रकर णम्‌ १०-१२ | ज्ञातकर्म संस्कार: कक 
सामान्यप्रकरणम. रै३४ नामकरणम्‌' ६१-६ 
यशकुंडपरिमाणम्‌ १७४ ( निष्क्रण संस्कारः ' ६५-६७ 
घधशसमिधः १५ | अन्न प्राशन सेस्कारः ६८०८९ 
होमद्व्य चतुर्विधम ५ | चुडाकर्म संस्कार: ७०-७३ 
स्थालीपाकः » | कणवेध संस्कार: ७४-७० 
यश्षपात्रलक्षणात्रि १६-१७ | उपनयतन संस्कारः ७५०८३ 
यशपात्राऊृत यः १८-२९ बेदारंभ ससस्‍्कारः ८४०९५ 
ऋत्विग्वरणम्‌ २० | ब्रह्मचर्यकालः ९६-१०० 
आचमनभम्‌ 9१ ब्रह्मचर्येकर्तेब्यो पदेशः १०१-११० 
माजेनम्‌ २१ | समावतेन संस्कार: १११०११७ 
अभ्याधानम्‌ ४१ | विवाह संस्कारः ११८-१६९ 
समिदाधानम्‌ २२ | शुहाञ्रम सस्कारः_ १७०-१७४ 
वेदिमा तनम्‌ 2३ | गृहस्थोपदेश:ः १७५५-२९ १ 
भाधारावाज्य भागाहुतवः_ 9 | दंच महायश्ञाः १९६-२०४ 
पक कप २४ | शालानिर्माणविधिः २०५-२०९ 
संस्कार चतुष्ट्ये चतस्रोम्तुख्या:- बस्तुप्रतिष्ठा २१०-२१५ 
ज्याहु कक हैंड | मुहाश्रमे कतेव्योपदेशः २१६-२३१ 
इक की धाश्रम सस्कार२२३२-२३८ 
पूर्णाइतिः २७ चानप्रस्था $ 


महावामदेब्ययानमू २७-२८ संग्यासाक्रम संस्कार! २३९-२७० 
गर्भाधानम्‌ २९ | अस्त्येष्टि कर्मचिधिः २७१-२८२ 


] 
डक 


७,- ७ 7<७४ की 2% “सकी की घी 7७ रं रू 2७ ७२७ “२८० 


ल्‍ 


हू. 
ससपण 
-उ्ज्ड 0५88 
सुप्रसिद्ध औमत श्रणी वल्लभदास पघराण्या 
कुल-दीपक, आदश आये-सज्जन, सच्चरित्रशील, 
राष्टप्रेमी, संस्कार संपन्न, वदिकपर्माचे 
अनन्य अनुयायी, कत्तेग्यनिष्ठ, सौजन्यमूर्ति 
श्री. प्रतापासह शूरजीभाई 
यांना 
वेदोद्वारक, युगदष्टा, महर्षि दयानंद स्वामी 
विरचित, अनुपम ग्रन्थाचा-संस्कार विधीचा- 
हरा मराठी अनुवाद... 
- सादर समपेण करीत आहे - 


गुणाः पूजास्थानं गुणीषु, 
न च लिक न च वयः | 


मादुगा-सुंबई १९ “शुणानुरागी- 
दिनांक * जान्युआरी ६८ | स्नातक सत्यव॒तः बेद विशारद्‌ 


2,#७,७.८०७,८७. ८७, ७.७»,+:७, ७७,५७२, ७७, ४५७ “हर 


४ 
८ 
! 
) 
र 
/ 
ट 
; 


से. 


८ 
/ 
(६ 
( 
( 
८ 
८ 
९ 
! 
८ 
५ 


॥ ओरेम्‌ ॥ 
भूमिका 


पुष्कव्ठ सदग्॒हस्थाच्या सूचनेवरून मी संवत' १९३२ मध्य 
कार्विक्ी अमावास्ण रोज शनिवारले दि्विशी 'संस्कारबिधी' 
लेखनास प्रथमारंभ केला होता. तेबेत्टों सेस्क्त पाठ एकत्र 
व भाषापाठ पकत्र लिहिलेला होता. संस्कार कत्योंता संस्कृत 
व भाष्य ही निःनिरात्ठी दूर दूर असब्या कारणानें संस्काश्समर्यी 
मोटी अड्चण पडत असे. तो प्रथमावृत्ति एक हजार प्रतींचीच 
होती. आज्ञ तिच्यापेकी एक प्रतद्ठि शिक्षक राहिलेली नाहीं. या 
करीता प्रथमाबृत्तीत योग्य ते संशोधन करून आज रखिवार 
आषाढ वद्य १३ संवत १९४० रोजी पुनमलुद्रणाथे ही द्वितीयावृति 
तयार केल्ी आहे. हा आधवृर्तीत; जो ज्ञो सेस्कार करावयाया 
त्या पूर्वी त्यांच्या उपदेशार्थ प्रमाण वचन आणणि उद्देश वणन 
केला आहे. तत्पश्चात्‌ संस्कार समयींदा कर्म विधी क्रमवार 
सांगून नंतर त्या सस्काराचा शेष चिषय जो दुलप्या संस्कारापयेत 
करणे जरूर भाहे तो निवेदन केला आहे. प्रथमावृत्तीचे वेव्ीं 
ज्या विषयाचा पाव्हाठ झाला होता त्यांतींल फाजील भाग तेवढा 
गाछून आवश्यक तो ह्यावेठेस ठेवछ भाहे. व अत्यंत उपयोगी 
समजून सचिस्तृतहि सांगितल्ग आहे. याचा असा अर्थ समजाव- 
याचा नाही कीं, पहिल्‍्यानें युक्त चाठला होता तो आता स्याज्य 
स्हणून सोट्टन दिला आहे, परंतु तो भाग यथावत्‌ करमबद्ध संस्क्ष- 
ताच्या सत्ांत प्रथम वर्णन केला होता व से लोकांची तितकी 
संस्क्रतज्षता नसल्यामुद्ें त्याचा व्हाघा तितका उपयोग दि्खून 
थाला नाहीं या दृष्टीनें या खेपेस तोच भाग खुगभ करून साधारण 
लोकांनाहि आकलन करितां होइल अजश्ी योजना केली आहे. 


[स्तर] 


हामध्यें सबे संस्कारांच्या आधी व उचित वेकीं तथा स्थव्ठों 
करावयास आवद्यक पाहिजे असलेला सामान्य विषय जो आहे 
तो * सामान्य प्रकरण ? महणून प्रथम दिला आहें. संस्कार करते- 
बेठ्ीं सामान्य प्रकरणांतील मंत्र वा क्रिया जरूरीच्या आहेत 
त्या कर्तेब्य संस्कारांतव ठिकठिकार्णी त्यांचीं पृष्ठ व चिन्हें. सांगून 
कलठविव्या आइडेंत, ही पाहिली अलता सामान्य विधीच्या क्रिया 
खद्दज करता येतींड. सामान्य प्रकररणांतींल विधी सामान्य 
प्रकरर्णाततच लिहिले आहेत अर्थात्‌ त्याप्रमाणं करून संस्कार 
विधी कराया. सामान्य प्रकरणांतील विधी अनेक स्थव्ठीं च अनेक 
बेठों करावा लागेल. उदादरणार्थ अग्न्याधान प्रत्यक संस्का गम ध्यें 
कर्ंव्य आहे तो सामान्य प्रकरणांतच सांगून टाकव्यामुर्ें प्रत्येक 
संस्कारांत वारंवार लिहीण्यावें कारण उरले नाहीं 

या पुस्तकांत प्रथम इेश्वरस्तुति, प्रार्थंता, उपासना, पुनः 
स्वस्तिवाचन. शांतिपाठ तदनंतर सामान्य प्रकरण, भग गर्भा 
घानादि भन्त्पेष्ठी पबत सोत्ठा संस्कार ऋ्मवार लिहिले आहेत. 
से मंत्रांचें अर्थ लिहिले नाह्ठींत, कारण हा पुस्तकाचा उद्देश 
करम्ंकांडात्मक अखबया मुत्ठे क्रिया विधानेच लिहिलों आहेत 
व जेथें आवश्यक वाउलें तेथेच तेवढे मंत्रार्थ केले आहेत., ज्यांना 
मंत्रार्थ पद्माण्याची इच्छाच असेल त्यांनी 'बेद्भाष्य' पहावें त्यामध्ये 
सर्वे मंत्रांचा अर्थ त्यांनगा पहावयास मिछेल. प्रस्तुत प्रलंगी 
केवल्ठ क्रिया करणें हाच मुख्य हेतु अहि. त्याप्रमाणें करून शरीर व 
खुलेध्कृत होऊन धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष प्राप्त दोऊं शकफतात 
आणि खंतति अगदी योग्य बनते याताठीं संस्‍क्रार पालन करणें 
खरे मनुष्यांना फार उचित आहे 


इति भूमिका | 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, 


4०2 











ओशेम नमोनमः सबंविधात्रे जगदीखराय।॥ 


अथ संस्कारविधि वश््यामः ॥ 


व्वधि््मनी बट 7 छा०> 


ओं सहनाववतु । सहनों शुनक्तु । सह वीये करवाबहे । तेज- 

स्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावई । ओ शान्तिः शास्तिः 

शान्ति ॥ ज्वैत्तिरिय आरण्यके | अश्मप्रपाठके | प्रथमानुवाक्े ॥ 
सात्मा सच्चिदानन्दों विश्वादिविश्वकृद्रिषः । 
भूयात्तमां सहायो नस्सर्वेशों न्‍्यायदृच्छुचिः ॥॥ 
गर्भाव्ा स॒त्युपस्येन्ताः संस्काराः पोडशेव हि | 
वक्ष्यन्ते त॑ नभस्कृत्यानन्तविद्य परेश्वरम ॥२॥ 
वेदादि शात्र सिद्धान्त माध्याय परमादरात्‌ | 
आर्येतिहं पुरस्कृत्य शरीरात्म विशुद्धये ॥३॥ 
संस्कारेस्सेस्कृत.. यदन्मेध्यमत्र. तदुच्यते । 
असंस्कृत तु यरलोके तदमेध्यं प्रकीत्येते ॥४॥ 
अतः संस्कारकरणे क्रियतामग्रमो बुंधेः । 
शिक्षयौषधिभिनित्यं सवंथा सुखबद्धेनः ॥५॥ 
कृतानीह. विधानानि.. प्रन्यग्रन्थनतलरेः! । 
वेदविज्ञानविरहैः स्वार्थिभिः परिमोहिते! ॥६॥ 


२ संस्कार विधि! 


१ ची 





प्रमाणेस्तान्यनाइत्य क्रियते वेदमानतः । 
जनानां सुखबोधाय संस्कार विधिरुत्तमः ॥णो 
बहुभि।. सज्जनेस्सम्यइसानवप्रियकारके! । 
ग्रवृत्तो प्रन्थकरण क्रमशो5ूं नियोजितः ॥८॥ 
दयाया आमन्दों बिलसति परो अद्मविदितः, 
सरस्त्यस्यांग्रे निवसति मुदा सत्यनिल्या । 
इये ख्यातियेस्थ प्रततसुगुणा हीशशरणाइ- 
स्पनेनाय॑ ग्रन्थों रचित इति बोद्भव्यमनधाः ॥९ 
चश्षुरामाइचन्द्रेऊदे कार्तिकस्पान्तमि दले । 
अम्नायां शनिवारेड्य ग्रन्थारम्भः कृतो मया ॥१०॥ 
विन्दुवेदांकचन्द्रेझदे शुच्ौँ मासेडसिते दले । 
त्रयोदध्यां रब बारे पुनः संस्करण कृतम ॥११॥ 


सर्वे संस्कार करण्याचे पूध्री लालील मंत्रांचा पाठ व 
त्यांचा अर्थ हा सहित एखादा विद्वान वा बुद्धिमान गृह- 
स्थान इंडराची स्तुति, प्राथंना व उपालता स्थिर चि्तें केल्या: 
वर परमात्म्यायें ध्यान कराब॑ आणि सर्च लोफांनीं ते समयीं 
ध्यानस्थ बनून तें श्रवण व मनन करावें, 


ईश्वरस्तुतिप्रार्थनो पासनाः ३ 


बिच की जज जज सजी चिज )पयत जीप चर भर ४४ 


अभेखरस्तुतिप्राथनोपासनाः ॥ 


ओशेगू विश्वानि देव सवितदुरितानि पराखुव । यब्दृद्नन्तन्न 
आसुब ॥१॥ (यज्ु, अ. ३० म॑, ३) 

अर्थ;-- हैं ( सबवितः ) सकल जगत्कर्त्या प्रभो ! सब ऐेश्वर्य- 
युक्त ( देव ) शुद्धश्वरुप अखिल खुखदात्या परमेश्चरा ! कृपाक- 
रूस ( न;) आमचे ( विद्वानि) संपूर्ण ( दुरितानि ) डुगुण, 
दुब्येसनें व दुःखें ( परा, छुव ) नष्ट करन टाक. (यत्‌ ) जें 
( भद्रम ) कस्याणकारक गुण, कर्स, स्वभाव व पदार्थ आहेत 
( तत्‌ ) ते से आम्हांला ( भा, खुब ) प्राप्त करन दे ॥१॥ 
हिरप्यगर्भ: समवतंताग्रें भूतस्थ जात पतिरेक आसीत | स 
दाधार प्रथिवीं चामतेमां करमें देवाय हथिषी विधेम ॥२॥ 

यञ्जु, अ, १३। मं. ४॥ 

अर्थ:-- जो ( दिरण्यग्ः ) रुंवप्रकाश स्वरुप असून ज्यानें 
प्रकाश त्पादक सूब चंद्रादि निर्माण करून त्यांचें धारण केंडें आहे 
जो ( भूतस्य ) उत्पन्न झालेल्या संपूर्ण सृष्टिया ( ज्ञातः ) प्रसिद्ध 
( पतिः ) स्वामी ( एकः ) एकच चेतन रुवरुप ( आसीत्‌ ) असा 
दोता, जो ( अग्रे) अखिल ब्रम्द्ांड उत्पादन दोण्यापूर्वी (सम- 
वतत ) विद्यमान होता ( सः) तो (स्थाम ) हा ( पृथिवीम ) 
भूमियें ( उत ) आणि (द्याम्‌ ) सूर्यादिकांचे (दाधार ) धारण 
करून राहिला आहे. आम्ही लोकांनीं त्या ( कस्मे ) खुखस्वरुप 
( देवाय ) शुद्ध परमेश्वर प्रासीसाठीं ( हृथिषा ) ग्रहण|य असा 
योग्य तो योगाभ्यास करावा व अत्यंत प्रेमानें ( विधिम ) त्याथी 
विशेष भक्ति करीत असावें ॥२॥ 


य अंत्मदा बंलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष॑ यरथ देवाः । 





४ संस्कार विधि: 





825८२, ० मभ,/ तप भी ,/ १७३५६ ९५ 





यरय च्छापा5मृतं यस्थ मृत्यु) कस्से टेवाय हविषा विधम ॥ 
य. अ. २७। मं, १३ ॥ 
अर्थ:-- (य) जो (आत्मदा) आत्मज्ञान दाता आहें, (बलदाः) 
आत्मिक व सामाजिक बलदाता आहे (यस्य) ज्याची (विर्वे) 
अखिल (देवाः) विद्वान लोक (उपासते) उपासना करितात आणि 
ज्याच्या (यस्य) (पशिषभ्) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासनापुढें, न्यायापुदें 
महणजेच शिक्षा दंडादिकापुर्दे मस्तक नश्न करणेंच भाग पडतें 
( यस्य ) ज्याया ( छाया ) कृपाश्रय हाथ ( अम्तम ) 
मोक्ष छुखदाता आहें ( यस्य ) ज्याची अवज्ञा करण अर्थात्‌ भक्ति 
न करणे रहणजेच ( उतत्युः ) सत्यु वरगेरे दुःखांची साभग्री आहे 
अशा ता परसेश्वराची आफ्हीं ( कस्मे ) खुखस्वरूप ( देवाय ) 
सफल ज्ञानदायक ब्रह्मप्राप्ती करितां ( हृविषा ) आत्मा व अंतःकरण 
पूवेक ( विधिम ) भक्ति कराची स्हणजे त्याच्या आज्ञा पालन 
करण्याल तत्पर रहाव॑ ॥३॥ 
यः प्रॉणतों निमिषतों महिस्वैक इृद्राजा जगतो बभूप । य ईशे 
*अस्य हिपद्शतृष्पटः करमें टेवाय हथिषां विधिम ॥॥७॥| 
यज्भु, अआ. २३। मं. ३॥ 
अर्थ:-- ( यः) जो (प्राणतः ) प्राणघारी व (निमिषत«५) 
अप्राणिरूप (जगतः ) जगाया ( महित्वा ) आपल्या अनंत 
महिस्यानें ( एक, इत्‌ ) एकच एक (राजा) सत्ताध्षीश असा 
राजा विराजित ( बभूव ) आहे. ( यः ) जो (अस्य श्या 
( द्विपदः ) मजुष्यादि आणि ( चतुष्णदः ) गायी कौरे 
प्राण्यादिकांच्या शरीरांची ( ईशे ) रचना करतो अशा वत्या 
( कस्मे ) ख़ुखस्वरूप ( देवाय ) सकलेश्वयेदात्या प्रभूची 
आउही ( दृविषा ) आमच्याजवत्ट असलेल्या से उत्तम 
सामअओीसह ( विधेम ) विशेष भक्ति कराबी, ॥४॥ 


इश्वरस्तुतिप्रार्थनो पासनाः ण 


येन दयोस्य्रा पृंथिवी च॑ इटा येन स्व/्तभित येन नाकः | 
रे रच 
यो अन्तरिध्ते रणसो विभानः कर टेपाय हृविषा विधम ॥५॥ 
य, भ, ३२ | मं. ६॥ 


अर्थः-- ( येत्र ) ज्या परमेश्वरानें ( उत्रा ) तीक्ष्ण स्वभावचाले 
(यो: ) सूर्य आदि ( च) थाणि ( पृथिबी ) भूमि यांचे (हृढा ) 
धारण केलें आहे (येन) ज्यानें (स्वः) खुख ( स्तश्तिम ) 
चारणव (येंन ) ज्या ईश्वरानें ( नाक: ) दुःखरहित मोक्ष घारण 
केला आहे. ( यः ) ज्ञो ( अम्तरिक्षे ) आकाशामध्ये पक्षी 
वितरतात त्याप्माणें ( रजसः ) संपूर्ण लोकलोकांतरें निर्माण 
करून भानव सृष्ठि उत्पन्न करतो व सर्वाठायीं भ्रमण करतो त्या 
परमेश्वताची आउ्ही ( कस्मै ) सुखदायक ( देवाय ) कामना 
करण्यायोग्य परत्रह्म प्राप्तीकरितां ( हविषा ) सधे सामथ्य 
एकवटून ( विधेम ) विशेष भक्ति करावी, ॥०॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों बिश्या जातानि पण्तिा बभूव | 
यत्कामास्ते जुहमस्तन्नों अस्त बयं स्थाम पर्तयो रणीणाम ॥६॥ 

ऋट, भ. १० । सू. १२१९ मे. १० ॥ 

अर्थ;-- हैं ( प्रजापते ) अखिल प्रज़ेच्या स्थामिन , आपणाहून 
( अन्यः ) भिन्न दुसरा कोणीही ( ता ) त्या किया ( पतानि ) हा 
( विश्वा ) व सर्थ ( ज्ञातानि ) उत्पन्न झालेबया जडचेतनादिक 
( न) नाहीं (परि बभूव ) तिरस्कार करूं शकत (न) नाहीं 
अर्थात्‌ आपणच सर्वोच्च, सर्वश्र8 आहा, ( यत्काभाः ) ज्या ज्या 
पदार्थोचरी आकांक्षा भाज्नी बाछगतों ( तत्त ) ते ते चांछनीय 
पदार्थ (नः ) आह्याला सिद्ध ( अस्तु ) होघोत. त्याथोगं (बयम) 
आरह्दी (रयीणाप्र्‌ ) धनेद्रवर्य यांचे ( पतथः ) स्वामी ( स्थाम ) 
होऊ. ॥ 


६ संस्कार विधि: 


90200 ओ 00४४7) ४आंआकआी आज सही पी की कक कक आओ कस कम जी आय जा 


स नो बन्धुननिता स विधाता घामानि वेद शुवनानि विश्वा। 
यत्र देवा अमृतमानग्ञानास्तृतीये धार्मल्लध्येरयन्त ॥७॥ 
यज्जञु, भ. ३२। म. ९० ॥ 


अथः-- मनुष्यहों (सः) तो परमात्मा (नः) आपणास 
( बन्चु: ) भावाप्रमाएणं सुखदायक आहे ( जनिता ) सकल जगाचा 
उत्पादक आहे. ( सः ) तोच (विधाता ) से कामना पूर्ण 
करणारा ( बिद्ववा ) सर्वे ( भुवतानि ) लोकमाप्रांना आणि 
( धामानि ) नाम, स्थान, जन्म यांना ( बेद ) ज्ञाणणारा भरें 
आणि (यत्र ) ज्यायोगें ( ठतीयें) सांसारिक छुखदुःखरहित 
नित्यानंदयुक्त. ( घामन ) मोक्षस्वरूप घारण करविणाप्या 
परमात्मठायीं ( अस्ृतम्‌ ) मुक्ति ( आनशाना; ) प्राप्त होऊझन 
( देवाः ) बिद्वान छोक ( अध्येरयन्त ) स्वेच्छापृथषेक वितरतात 
तोच परमात्मा आपला गुरु, आचार्य, राजा व न्यायाधीश आाहे*« 
आपण सवानीं मिक्ून त्याची सदैव भक्ति करीत अखावें. ॥७॥ 


अग्ने नये सपया राये अस्मान्‌ विश्वानि देव दयुनानि विद्वान । 
युयोध्य प्मज्जुहुराणमेनों भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥८॥ 
यज्ञु. अ. ४० | मं. १६॥ 


अथः-- हे (अग्ने ) स्वप्रकाश शञानस्थरूप स्व जअगताच्या 
प्रकाशका, (देव) सकलर खुखदात्या परमेश्चवरा आपण ज्या योगें 
( बिद्वान्‌ ) संपूर्ण विद्यायुक्त बनला आहा, हृपाकरून (अस्मान ) 
आह्याला (राये) घिज्ञान वा राज्यादि एऐश्वर्थ यांच्या प्राप्तीरादी 
(खुपथा) उत्तम ध्मयुक्त आत्त छोकांच्या मार्गानें नेवून (चिश्वानि) 
संपूर्ण ( वयुतानि ) प्रह्ञान व उत्तम कर्म मिल्यूनद्या भाणि 
( अस्मत्‌ ) आस्ह्वांकड्रन ( जुहुराणम ) कुटिलसा युक्त (पुनः ) 


स्वस्तिवाचनम्‌ ७ 





पापरूप कमें ( युयोधि ) दूर करा याकरितां आमद्दी (ते ) आपली 

( भूयिष्ठाम ) पुष्कढ प्रकारें स्तुतिरूप ( नम डक्ति म्‌ ) नम्नतापूर्चक 

प्रशंसा ( विधेम ) सदोदित करून स्चेदा आनंदांत रहावें ॥८॥ 
इतींइ्वरस्तुतिप्राथेनो पालना प्रफरणम्‌ ॥ 


अथ स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 


अग्निमीछे पुरोहित यज्ञस्थ देवमत्विजम्‌ । होतार॑ रत्नधातमम्‌ | १। 
सनः पितेव सूनवेज्मे सूपायनो सेव ! सचरवा नः स्व॒स्तयें॥२॥ 
ऋ, में, ? सू, १ | मं. १, ९॥ स्वस्ति ना मिमीतामदिवना 
भगः स्वस्ति देव्यदितिरनवेणः। स्वस्ति पृषा असुरो दधातु 
नः स्वस्ति द्यावापृथिवी संचेतुना ।|३॥ स्वस्तयें वायुस॒प 
ब्रवामहे सोम स्वस्ति प्वुवनस्थ यस्‍्पतिः । इहस्पति सर्वेगणं 
स्वस्तयें स्वस्तय आटित्यासा भवन्तु नः ॥४।, विश्व टेवा नों 
अद्यास्तरस्तये वैद्वानरो वसुरग्निः स्व॒स्तंयें | टेवा अवन्त्वुभवः 
स्वस्तये स्वस्ति नों रुद्र: पात्यंईसः।।५॥। स्व॒स्ति मित्रावरुणा स्व॒स्ति 
पैथ्ये रेवति। स्व -त न इन्द्रब्चा ग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृ थि।। ३॥ 
स्वस्ति पन्थामनु चरेम मूर्याचन्द्रमसाविव । पुनदेटताध्नता 
जानता सड़मेमहि।७।ऋछ.मं.०ख्‌.५१।मं-११-१०॥ ये हेवानां यज्ञियाँ 
यज्ञियानां मनोयेजत्रा अमृता ऋतज्ञाः । ते नो रासन्तामुरुगायमथ 
यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥८|| बढ, में ७। ख्‌. ३५ | में. १७ ॥ 
येभ्यों माता मधुमत्पिन्वते प्यः पीयूष छयौरदितिरद्रिषर्हाः । 
उक्थरुष्मान्‌ वृषभरान्त्स्वप्नसस्ताँ आंदित्याँ अन्ुमदा स्वस्तयें।९। 


< सस्कारविधि 





नचक्षसो आनिमिषन्तो अहंणा बृहद्देवासा अम्ृतत्वमानश्वः । 
ज्यातीरंधा अहिंमाया अनागसों ठियो वष्मोर्ण बसते 
स्वस्तयें ॥१०॥ सम्राजे ये स॒बृधों यज्ञमाययुरपरिहृता दधिरे 
दिवि क्षयम्‌ । ता आविवास नर्मसा सुवृक्तिमिमेहों आंदित्याँ 
अदिति स्वस्तयें ॥११॥ को व स्तोम राधति ये झुलोषय 
बिखें देवासो मनुधो यति ठन॑ | कोबोउध्वर॑ तु॒ विजाता अरे 
करदो नः पंदत्यहः स्वस्तयें ।१२॥ येभ्योहोत्रों प्रथमामयेले 
मनुः समिद्धाग्निमनंसा सप्तहोत्तमिः | त आदित्या अभय शर्म 
यच्छत सुगा न॑ः कत सुपयो स्वस्तयें ॥१३॥ य ईशिरे अुव- 
नस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुजेगंतश्च मन्तवः | ते नः कुता- 
दर्कृतादेनसस्पयंद्रादिवासः पिप्रता स्वस्तयें ॥१४॥ भरेषिवन्द्ं 
सुहव हवामहे<होमुर्च सुकृतं दैव्यं जनम | अग्नि मित्र वरुंणं 
सातये भगं द्यावापृथिदी मरुतः स्वस्तयें |१५॥ स॒त्राभाण 
पृथिवीं द्यामनहस सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम । देदीं नाव 
स्व॒रित्रामनागसमसख्॑वन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥१६।। विश्व 
यजत्रा अधि बोचतोत्ये त्रायंध्व नो हुरेबाया अभिहुतः । 
सत्यया वो टेपहूत्या हुवेस श्रृण्वतो देवा अव॑से स्वस्तये ।१७॥ 
अपार्मागिमप विश्वामनांहुतिमिपाराति दुर्विद्नमघायतः । 
आरेदेदा द्व्षों अस्मदयोत्तनोरुण: शप्त यच्छता स्व्स्तये ॥१८।। 
अरिष्टः समत्तों बिश्व॑ एघते पर प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि । 
यमांदित्यासों नथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता 


स्वस्तिवाचनम्‌ है 


७ध/८१७७/5०१११५/५६./९०४ 





० 3८ध ३०2 .ञध5 8 ध2 0 ध१0)ध 2 धर 5१ िन्‍ ५ 7१७३१, # ५ ध१# हो # ८१७८ 3.. 


स्वस्तये |।१९॥। यंदेवासो>पथ वाजसातौ ये शरंसाता मरुतो 
हि ते धरने । प्रार्यावाण रथमिन्द्रं सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा 
स्वस्तये ॥२०॥ स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्य5प्सु बजने 
स्ववेति | स्व॒स्ति नः पृत्रक्रेष योनिषु स्वस्ति राये मरुतो 
दधातन ॥२१॥ स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्टा रेक्ण स्वस्त्यभि या 
वाममेति । सानों अमा सो अरणे निपातु स्वावेशा भवतु 
देवगोपाः ॥२२॥ ऋ. मं. १० खू ६३ । मे ३-१६॥ 

हषे त्वोज्जें त्वा वायव स्थदेवों व! सविता ग्रापयतु श्रेष्ठतमाय 
कर्मण आप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भाग प्रजावती रनमीया अयक्ष्मा 
मा वस्तेन ईशत माघश ९४ सो ध्वा अस्मिन गौपतोस्यात 
बह्दीयजमानस्य पश्न पाहि ॥२३॥ यज्ञु, अ. १॥ मे. १ 
आनों भद्गाः क्रतवों यन्तु विखतोदब्धासों अपरीतास 
उम्दिद: । देवा नो यथा सदमिद्रधे असन्नप्रायुवों रक्षितारों 
टिवेदिवे॥२४॥ ठेवानों भद्रा सुमतिक्नयतां टेचाना ७ राति 
रभि नो निवत्तेताम | टेवाना ७ सख्यप्मुपसेदिमा वय ठेवा न 
आयु) प्रतिरन्तु जीवसे |/२५।| तमीशान जगतस्तस्थुषस्पति 
पियज्जिन्वमवसे हूमहे दयम । पूषानों यथा वेदसामसहइथे 
रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥२६॥ स्वस्ति न इन्द्रों वद्ध श्रवाः 
स्वस्ति नः पृूषा विश्ववेदा।। स्वस्ति नरताक्ष्यों आरश्टनेमिः 
स्व॒स्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥२७॥ भद्रं कणेम्रि! थ्रूणुयामदेवा 
भद्र पर्येमाक्षमियंजत्राः | स्थिरेर्वेस्तुष्टुवा 5 संस्तनुभिव्यंशेम- 





१० संस्कार विधि: 


ै०%मकिरर पक पितली पिन पी हे चिजटी कक ५./०“५, **,.. 





हि असर चर चरधिध ९ रचा 





४ 


हि देवहित॑ यदायु! || २८।॥|यजु, अ. २७। में. १४-१५-१८-१९-४१ 
अग्नंयो याहि वीतंय ग्रणानो हैव्यदातये | नि होतों 
सत्सि बहिं षि ॥२९॥ त्वमेग्ने सैज्ञानां होता विश्वेषों हितः 
“देवे भिंएनिप जन ॥३०।| सा. छन्द आ. प्रपा. १ | में. १। २॥ 
ये त्रिषप्ता: परियन्ति विश्वा रूपाणि बिश्वंतः | वाचरपतिबेला 
तेषां तन्‍्वों अचथ दधातु में ॥३१।॥ अथवे कां.? अन्नु.१ सू. १ मं.१॥ 


इति स्वस्तिवाचनम्‌ । 


अथ शान्तिप्रकरणम्‌ ॥ 

शन्न इन्द्राग्गी मंवतामवोंभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातह॑व्या । 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः शन्न इन्द्रापपणा वाजसातौ ॥ १॥ 
शन्‍नो भगः शस्स नः शंसों अस्त शन्नः पुरन्धिः शम्तु सन्त 
रायः । शन्नः सत्यस्य सयमस्य शेसः शन्नों अय्यंभा पुरुञातों 
अस्तु ॥२॥ श्न्नों धाता शपयु धर्चा नों अस्तु शन्न॑ उख्ची 
भवतु स्वधामि: । श॑ रोदसी बृहती श॑ नो अद्रिः श॑ नो 
देवानों सहवानि सनन्‍्तु ॥३॥ बजन्नों अग्निर्ण्योतिरनीको अस्त 
शमी प्रित्रावरुणावखिना शम््‌ | शन्नः सकृतों सुकृतानि सन्‍्तु 
शन्न इपिरों अभिषतु वातः ॥४॥ शन्‍्नो द्यावाप्रथिवी 
पवहुतो शमन्तरिक्ष दशयें नो अस्तु। शं न ओषधीवनि 

भवन्तु शनों रजसस्पतिरस्तु जिष्णु! ॥५॥ शन्न इन्द्रो वसुभि- 
देवों अस्तु शमाटित्येपिवेरुणः सशंसः । झ दो रुद्रो रुद्रेभि- 





शान्तिप्रकरणम्‌ ११ 


&00. ९.२१. 





4/जध ध टी चध१धध ५ 





१५७ कट 2क३ धर ध सर धटीपिजरीि९ धन हट जिनके आर टच ध 5 623." अधिक ध 3. 


जलांप! श नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शेणोतु ॥३॥ शे॑ नः सोमों 
भवत्‌ अह्म शे ने शे नो ग्रावाणः शमरु सन्‍्तु यज्ञ | शे नः 
स्वरुणां मितयों भवन्त झ नः प्रस्वः शम्बस्तु वेदिंः ॥७»॥ 
शे॑ नः सये उरुचक्षा उद्देत थे नथ्वतस्रः प्दिशों मवन्तु | शे नः 
पवता ध्रवर्यों भवन्तु शे नः सिन्धवः श्र सन्त्वाप ।|८॥ शे 
नों अदितिभ्भवतु ब्रतेभिः श॑ नो भवन्तु मरुतः ख्क्‍को! | शे 
नो विष्णः शत पृषा नो अस्त शे नो भविश्र शम्बस्तु वायुः ॥९॥ 
श॑ नो देव: संविता तरायमाणः शे नो भवन्तषसों वितवींः | 
शेनों पर्जेन्यों भवतु प्रजाभ्यः श नः श्षेत्रस्य पॉतिरस्तु 
ग़म्भुः ॥१०॥ ज्ञै नों टेवा विश्वदेवा मवन्तु शे सरस्वती सह 
धीभिरस्तु। शमभिषाचः शम्म॒ रातिषाच! शे नो ठिव्या: 
पार्थिवाः शन्‍नों अप्याः ॥११॥ श नः सत्यस्य पतयो भवन्त 
शंनो अवेन्तः शम्तु सन्‍्तु गावः | शे न ऋमवः सुक्ृतः 
सहस्ता; श॑ नो भवन्तु पितरों हवेषु ॥१२॥ शेनों अज 
एकपाहेवी अस्त शनो5हिंबेध्न्यः- शे समद्र/ | श नों अपा 
नपांत्पेरुरस्तु श॑ नः प्रश्चिभेवतु ढेवगोंपाः ।।१३॥ 

ऋरद्द, में. ७ खू. ३५ में. १-१३॥ 
इन्ट्रो विश्वस्य राजति। श नो अस्तु द्विपठे शे चतुष्पदे ॥१४॥ 
शन्नों वातः पवता ” शे नस्तपत ख़ब्यः । शे नः कनिक्रद- 
देव: पजेन्यों अभि वंषेतु ॥१५॥ अहानि शे भवन्तु ना श ७ 
रात्रीः प्रतिधीयताम्‌ | शेन इन्द्राग्नी मवतामवोंभिः शे न 


१२५ संस्कारविशन्ििः 


इन्द्रावरुणा रातइव्या । शेर इन्द्रापषणा वाजसातो 
अमिन्द्रासोमा सुविताय झइं योः ॥१६॥ शं नों देवीरभिष्टय 
आपों भवन्तु पीतयें । झंय्योरभि स्त्वन्तु नः॥१७॥ 
यौः शान्तिरन्तरिक्ष ७ शानितः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शाति। । वनस्वतय; शान्ति्विखें देवाः 
शान्तित्रझ्त शान्तिः से ७ शान्तिः शार्तिरेव शान्तिः सा 
मा शान्तिरेषि ॥१८॥ तच्च्ुदेवहित ुरस्ताच्छुऋमुच्चरत । 
पर्येम शरदंः शर्त जौबेंम शरद: शत ७ श्रुणयान शरद: 
ज॒त प्रश्नवाम शरद शतमदीनाः स्याम शरदः शत भृयश्र 
जरदः शतात्‌ ॥१९॥ यज्षु. अ. ३६। म॑ 4१०१११२।१७२७॥ 
यज्जाग्रतो द्रम॒देति देव॑ तदु सुप्तस्य तथेवेति । दूरंगर्म 
ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्ममने! शिवसकल्पमस्तु ||२०। येन 
कमोण्यप्सों मनीषिणों यज्ञे कृष्नन्ति विदर्थेषु धीराः । 
यदपव यक्षमन्तः प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवसकर्पमस्तु ॥२१॥ 
यत्मज्ञानयुत चेतो धृतिश्च यज्जोतिरन्तरमृर्ते प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किज्चन कमे क्रियते तन्मेंमन!ः शिवसकल्प- 
मस्तु ॥२२॥ गेनेद भूत शुवन भविष्यत्करिंगहीतममतेन 
सवम्‌। पेन यहस्तायतें सप्तरोता तन्पे मन! शिव संकल्पमस्तु | २ ३। 
यस्मिन्नचः साम यजू०पि बस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभावि- 
वाराः | यस्मिंक्चित७ सबमोतं प्रजानां तन्पे मन! शिवसंक- 
ल्पमस्तु ॥२४॥ सुषारधिरखानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते3भीशु- 


सामान्यप्रकरणम्‌ १३४ 


भिर्वाजिन इव। हुलतिंष्ठं यंदजिर जविष्टं तन्मे मनः 
शिवसकर्पसस्तु |२५) यज्ञु० अ० ३४ मं० १-६ ॥| 

से ने! पवस्वे श॑ गये शं' जनोंय॑ श्मवते । शे' रामले- 
पंधौभ्यः ॥२६॥ साम० उत्तराष्चिके० प्रपा० है| मं० १॥ 

अभय नः करत्यन्तरिक्तमभयं बावाप्रथिवी उसे की । अभय 
परथादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभय॑ नो अस्तु ॥२७॥। अभय 
मित्राद भयमप्रित्राद भ॑य॑ ज्तादभय प्रोयः । अभय॑ नक्तमभयं 
दिया नः सर्या आशा मर्म मित्र भवन्तु ॥२८॥ 

अथवे० काँ० १९ | सू० १७ | मं० ५। ६॥ 
इति शान्तिप्रकरणम ।। 


अथ सामान्यप्रकरणम्‌ ॥ 


यापुर्दे सांगितलेल्या क्रिया सबे संस्कारसभयी केल्या 
पाहिजेत, परंतु विशेष प्रसंगीं सूचना केब्या जातील त्याप्रमाें 
पूर्वी सांगितललें अमुक कर्म करूं नयें व अमुक इतकें अधिक 
कराबें असें ठिरूठिकराणीं कलविण्यांत येईल, 

यशदेश--यशज्ञ करावथाचें स्थछढ पविन्न अखावें झणजे तेथील 
बायु शुद्ध अलावा. कोणत्याही प्रकारें उपद्रव होऊं नयें, 

यक्षशाढ्रा-हिटाव यज्ञमंडप असेंही ह्मणतात. ही यज्ञशाला 
जास्त्रीव जास्त १६ सोता हात सम्रवौकोण व कमीतकमी ८ 
आठ दांत असावी, जर भूमि अशुद्ध असेल तर यशशाक्लेची जागा 
जितकी खोल वेदी बनवावयाची असेल तिच्यापेक्षां दोन २ हात 
भ्रधिक खोदून अशुद्धता काहून टाकल्यावर तिच्यांत शुद्ध माती 











१७ संस्कारचिधिः 


हि हा आज आय की की ही की की 0 0 0] 








सकता शक पड स्‍पिकर 'कर फिकरीीभिक चीफ फल कट रे जा हे किट कह पिजी। 


भरावो, जर १६ सोछा द्वाताची समचौरस असेल तर चोहों- 
बाजूला २० वीस खांब व जर ८ भाठ हाताची असेल तर बारा 
१२ खांब उभारू. त्यावर छाया करावी, छायाछत्र वेदीच्या 
मेखलेपेक्षां १० दह्दा हवात उंचः अवश्य असावे आणि यशशालेच्या 
चार दिशेस चार ४ द्वारें राखावींत व बोहोक्डे ध्वज, पताका, 
पदलवादि बांधून निध्य भाजन तथा गोमयाचे सासदण करादें; 
इत्ठद्‌, कुंकु, बुक्का, रांगोछी याँच्या रेषांनीं ती सुशो भित करावी, 
सर्वे मंगलकायेपर्सगीं स्वतःच्या व दुसप्यांच्या कब्याणार्थ 
यक्षद्वारा इंश्वरोपासना करणें भनुष्यांना उचित अलब्यासुद््ध 
स्नालीं लिहिल्याप्रमाण खुगंधित वरगेरे द्वव्ययुक्त पदाथाच्या भाइुति 
यज्ञकुंडांत द्ाव्या, 


यज्ञकुण्डाचे परिमाण. 


जेद्दां लक्ष भाइति असतील तेव्हां चार चार हात चोहोंबाजूस 
सम चोरस चोकोण कुण्ड वर व तितकेंच खोल व चतुर्थोश 
तत्ठीं १ हात चोकोण रांब रुंद्‌ रहावे. या प्रमाणांत जितक्या 
आहुति करण असतील तितकेच छांब, रुंद, खोल तें बनवावें. 
परंतु अधिक भाहुति समयीं दोन दोनब हात हाणजे दोन ढक्ष 
आहति प्रसगीं सद्दा हात परिमाणार्थे रुंदव सभ चौरस कुण्ड 
बनवादवें. पन्चास हजार आहुति भअसल्यास एक हात कमी प्रमाणांत 
असाबे हाणजे तोन द्वात रुंद खोल सम्चोरस व पाऊण हात 
तल्ठार्शी असावें, पंचवीस हजार आहुति द्यावयाच्या असब्यास 
दोन द्वात लांवी रुदीचे स्मचोरस व अर्थधा हात तठाला. दहा 
हजार आहुति पर्थत इतक्यांच प्रमाणांत असाबें, पांच हजार 
आहुतिपयेत दीड हात लांबरुंई सम चौरस व साड़े आठ अंगुल 
तत्हीं रद्याबें. 


लामान्यप्रकरणम्‌ १५ 


बट ञचि,ध 2 १,ध९ध ० ९. 








,2५५//५/ ०२४२ ५/५०१२ ० के आय आय आर कलाई 


हें कुंड परिमाण विशेष घृताडुतीयें आहें, यांत जर अडीच 
हजार अहुति मोहनभोग, खीर ब अडीच हजार घृताहुति 
अलतील तर दोन हात समचोौरस टांबरंद व भर्घा हात तीं 
असावें, मग हज्ञारच घृताहुंति असल्यासही चालतील. तथापि 
सब्वा हातापेक्षां कमी लांव रुंद सम्चौरल व चतुथाश तद्ीं 
नसावें आणि कुण्डामध्यें पंघरा अंगुली मेखला अर्थात्‌ पांच पांच 
अंगुली उंचीच्या तीन बनवाब्या. हां तीन मेखला यशश्ालेच्या 
भूमीतलापासून धर करादया. प्रथम पांच अंग्रुल उंच व पांच 
अंगुल चबडी द्याप्रमाणंच दुसरी व तिसरी मेखला बनवाबी. 
यज्ञसमिथा 

पतस, शमी, पिंपठ्ठ, बड, गूलर, आंबा, बेल वगेरे समिधा 
वेदीच्या प्रमाणानुसार लहानमरोख्या कापाव्या, परंतु त्या किड 
लागलेल्या, मलिन जागीं उत्पन्न झालेल्या व अपांचन्न पदाथौ- 
दिकांनीं दूषित नलाव्या. बारकाईनें पाहुन ध्याव्या व रुवांगानें 
सारख्या ऋरून -घूनच ध्याव्या, 

/ बिक. 
चतुर्विध होमद्रव्य 

( प्रथम--छुगंधित ) कस्तुरी, केशर, अगर, तगर, इतेत 
चंदन, वेलदोडा, जायफतछ, जायपन्नी बगरे (द्वितीय-पुष्टिकारक ) 
दूध, फल्ठ, तुप, कंद, अन्न, तांदुत्ठ, गहूं, उडीद बगरे (तिलरेंमिष्ट ) 
साखर, (चवथे-रोगनाशक) सोभलता महणजे गिलोयादि वनस्पति, 

स्थालीपाक 

खालीं सांगितलेल्या विधिप्रमाणं भात; खिचडी, खीर, लाड़, 

मोहनभोग वर्गेरे खथे उत्तम पदार्थ बनवादे, त्यांबें प्रमाण:-- 


ओरेम्‌ देवस्वा सकता एनालच्छिद्रेण परवित्रेण वसो 

सूयरय रश्मिभिः ॥ गोभिल शू० प्र० १ | कं० ७। सू० २४ ॥ 
हवा मंत्रावा असा अभिप्राय आहे कीं, होमाचीं सथे द्र॒व्यें 

_ यथावत्‌ शुरू करून घेणे अवश्य आहे म्दृणजे सबांना यथावत्‌ 





१६ संस्कारविधि 


शोधून, गाठून, चवकशी करून शुद्ध षनवून ध्यावें. शाांना 
धथायोग्य प्रमाणांत मिश्र करून पाक करावा, उदादहरणाथे, शेरभर 
मोहनभोगामध्यें रशीभर कस्तुरी, मासाभर केशर, दोन मासे 
जायफल, जायपत्नी, शेर्भर साखर हे स्वे दाकून मोहनभोग 
बनवावा. याचप्रमार्ण अन्य-साखरभात, सौर, खिचडी, मोदक 
आदि बनवाबे. चरु महणजे दहोमालाठीं पाक बनविण्याची रीत 
(ओं अग्नये त्वा जुड्ठ निर्ेपामि ) मदृणजे जितक्‍्या आहुति 
घावयाच्या असतींर त्या प्रत्येक आइतीकरितां चार चार मुठी 
तांदुछ बगेरे घेझन ( ओं भग्नयें त्वा जुष्ट प्रोक्षामि ) अर्थात्‌ उत्तम 
तच्ददेनें पाण्यानें घुवून पाऊस्थली मध्यें घालून शिजवाबे. होमाकरितों 
क्षेष्डां दुसच्या पात्रांत ध्यावयाचे तेद्दां पुढें खांगितलेब्या 


आज्यस्थाली वा शाकस्थालीमध्यें कादून यथावत्‌ छुरक्षित ठेबावें 
व त्यावर तृप सिंचन करें. 








यज्ञपात्र 
विशेषतः यांदीचीं अथवा काष्ठपार्ज अललीं पाहिजेत, प्रमाणें:-- 

अथ पात्रलक्षणान्युच्यन्ते-बाहुमात्यः पाणिमात्रपुष्कराः। 
४-38 अकल 040-# से ेक । मूलद॒ण्डाथतत्नः 

भवन्वि । तत्र पालाश्ी जुहं! | आश्वस्थ्युपभृत वे 
धुवा । अग्निशोत्रवणी च। 6 अल हर है 
अनु ०- छह! । तथाविधो द्वितोयो बेकछूतः खुबः : 
वारण बाहुमात्र मकराकारम प्रिहोत्रवहवणीनिधानाये कूचेस । 
अरत्निमात्र खदिरं खटगाकृति वजम | वारणान्यहोमसंयुक्तानि 
हत्रोल्खर्ू नाभिमात्रमू | मुसले शिरोमात्रम। अथवा झुस- 
ढोलू्खले वाश्ये सारदारुमये गुभे इच्छाप्रमाथ भवतः | तथा- 

खादिरं घुसलं फाये पालाशः स्थादुल्खरू: । 


सामान्यप्रकरणम्‌ १७ 


हा कक 9 6060७, ५८ /औ७ह४ एच अजीज -य ७ 3य 3 5१ १५८५-ची5ज जज जा शत 


यद्रोभौ वारणौ कार्यों तदभावेडन्यवृक्षणों ॥ 

शूप वेणबमेव वा, ऐशीक नलसय वाचमंवद्धम्‌ । प्रादेश- 
मात्री वारणी शम्या | छृष्णाजिनमखण्डम्‌ | दृषदुपले अश्म- 
मये | वारणीं २४ हस्तमात्रीं, २२ अरत्निमात्रीं वा खात- 
मध्यां मध्यसंगुहीतामिडापात्रीम्‌ | अरत्निमात्राणि ब्रह्मयज- 
मानहोठ्वत्न्यासना नि । मुझमय त्रिव्व्त व्याभमात्रं योक्‍त्रम्‌ । 
प्रादेशदी्घ अशडुूगुलायते पडडुगुलखातमण्डलमध्ये पुरोडा- 
शपाह्यों | प्रादेशमात्र इचयडशुलपरीणाह तीर श्रृतावदानम्‌ 
आदर्शाकारे चतुरख्रे वा प्राशित्रहरणे । तयो रेकभोपत्खातमध्यम्‌ 
पडड-गुलकड्टू तिकाकार॒मुभयतः खात॑ पडवदात्तम्‌ | द्वादशाइशु- 
लमदडूचन्द्राकारमशइशुलोत्सेधमन्तद्धानकटम्‌ । 

उपवेशोररत्निमात्रः । मुल्लमयी रज्ज़ः | खादिरान 
द्वादशाइगगुलदीर्घान्‌ चतुरहगगुलूमस्तकान्‌ तीह्ष्णाग्रान | शैकून्‌ | 
यजमानएूणपात्र पत्नीपूर्णपात्रं च द्ादशाह्गुलदीर्घ चतुरहगुल- 
विस्तार॑ चतुरहगुलखातम्‌ | तथा प्राणीतापात्रंच | आज्य- 
स्थाली द्वादशाड्गुलविस्त॒ता आ्रादेशोच्चा । तथेव चरुस्थाली | 

अन्व्राहायेपात्र: पुरुषचतुष्टयाहारपाकपर्याप_ स । समिदि- 
ध्मार्थपलाशशाखामयम्‌ । कौश बहिंः । ऋतिग्वरणाथे 
कुण्डलाड्गुलीयकवासांसि | पत्नीयजमानपरिधानाथ क्षौम- 
वासश्रतुष्टयम्‌ । अग्न्याधेयदक्षिणा् चतुविशतिपक्षे एकोन- 
पञ्चाशद गावः । द्वादशपक्षे पतच्चविंशतिः । पटपक्षे चअयोदश । 
सर्वेष पक्षेपर आदित्येप्टो धेनवः | वराथे चतल्रो गाव) ॥ 


१८ संस्कार विधि: 


परसची समीधा १८ द्वात, ३ इध्य परिधि. हे पलसली दातभर 
सा कह समित्‌ प्रादेशमात्र, समीक्षण लेर ५, शाही १, दृष 
दुपल, दीघ अगुरू १९, उपल अंगुल ८, जिवृत्तण वा गोचाछका 


चूणेपात आ० १९, घोड़ा अंगुल ६, स्तर सर्वे ४, बाहुमात्र 


राणा 


ख्रुवः ४, अंगुल २४ शम्या प्रादेश १ अरणी ४ 


ध्स्चचताल्््ण लक ४5 कार नकजम० पके, > 


पाटला ४, बम्पा २४ अंगुल उलूखल नाभिमानत्र मु 


शरद] 


उपल श्टतावदान प्रादेशशात. कूचे बाहुमात्र १ 


3. अवरिलनआाक 

















सामान्यप्रकरणम्‌ 





अंगुल ५ पोली अंगुल प्राशित्रदरणे पिष्टपात्री 
४ ऊंची अधरारणी दर्पेणाकार द 





अश्लि १, आं० २४ झोवली आं० १९२. चात्र अ० १२ 





पुरोडाशपात्री इडा अगुल रै* 


चड़वत्त अं० २४ 







मूलेखात दघदु. उपचेश ९, आं० २४ 


[ पन्‍्ञ 





२० संस्कार विधि: 


आह को आन कम ज औी 











अथ ऋत्िगरणम्‌ 
यजमानोक्तिः--/ओमाबसोः सदने सीद' | 
हा मंत्र उच्चारुन ऋटत्विजाला विधि प्रारंभ करण्याबइल त्यानें 
(यजमानानें ) प्रार्थना करावी. 
ऋत्विगुक्तिः--'ओं सीदामि' । 
अरे स्हणून भापणाकरितां तयार केलेल्या आसनावर बसावें. 
यजमानोक्तिः--अहमयोक्तकमेकरणाय भवन्तं वृण! | 
ऋतिगुक्तिः---बृतो5स्मि' | 
ऋत्विजाबें लक्षण-- उत्तमविद्वान, धार्मिक, जितेन्द्रिय, 
कमेकुशल, निर्लोमी, परोपकारी, दु येसनी, कुलीन, सुशील, 
बेदमतानुयायी, वेदश् असा अलावा. 
एकच असेल तर फक्त त्याचा पुरोहित; व जर दोन अखतील 
तर ऋत्विक पुरोहित; तीन असतील तर ऋत्विक पुरोहित व 
अध्यक्ष; चार असतींल तर होता, अध्ययु, डद्गाता व ब्रह्मा असे 
अखाजेत. त्यांचीं आसने वेदीच्या चोहोबांजूस अरूर्व-त, अर्थात्‌ 
होत्याचें वेदीच्या पश्चिमेस पूर्वाभिश्नुख, अध्वयूच दक्षिणाभिम्लुख, 
उदगात्यावें पश्चिमाभिमुक्त वब्नहुयावें उत्ताभिमुख असलीं 
पाहिजेत. यजमानानें पश्चिमरेस पूर्वाभिमुख अगर दक्षिणेस 
उत्तराभिमुख बलाबें. ऋत्विजांना सत्कारपूृरंथेक आसनाचर बसवून 
ते प्रसन्नतापूषक्र स्वस्थानी बसल्यावर मुख्य क्तेब्याशिवाय 
डुसच्या गप्पागोष्ठी त्यांनीं करूं नयेंत आपाआएपसल्यापुढ़ें अस्लेल्या 
जलपात्रांतून पाणी घेऊन सर्वानी -यशार्थ बसलेल्‍्या सचांनीं पुदील 
मेत्यांनीं तीन तींन आचण्नें कराबी. अर्थात्‌ एकाने एकच बार 
आच “न करावें, अचमन मंत्र :-- 


ओम अमृतोपस्थरणमसि स्वाहा ॥१॥ बानें पहिलें 


सामान्यप्रकरणप्‌ श्र 





0000 0 2, 


ओम अमृतापिधाममसि साहा ॥२॥ यानें दुसरें 
ओं सत्यंयशः औमेपि श्री: श्रयततां स्वाहा ॥रे।बाने तिसरें 
-तेक्षरी०प्र० १०।अन्नु०३२-३ ५ 
नंतर पुील मेत्रानें जटयुक्त अंगस्पश फरावा ।-- 
ओम वाइम आस्येउस्तु ।१॥ बातें झुखाल स्पश करावा 
ओं नसोर्म प्राणोउस्तु ॥२॥ नासिकेस 
ओम अहणोमें चश्ुरस्तु ॥३॥ ढ्ोन्हीं डोब्यास 
। सिर 
ओं कणयोमें श्रोत्रमस्‍्तु ॥9॥ क्वानांस 
ओ बाहोमें घलमस्तु ॥५॥ बाहूंस 
ओ उदबोर्मे ओ जोउस्तु ॥६॥ ज्ंघास व 
ओम अरिष्टानि मेड्ड्रानि तनृस्तन्वा में सह सनन्‍्तु ॥७॥ 
पारस्कर ग्र. कां. १| कण्डिका ३ | सू. २५ 
यानें उज्ञव्या हातानें जलस्पशकरून भाजन करावें. पृथोक्त 
समिधाचयन बेदीत करून 
ओं भूभुवः स्तर: | गोभिल शृ० प्र० १ खं० १ खू० ११ 
या मंत्रा्चे उच्चारण करुन ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्याचे घरून अश्नि 
आणाबा अथवा तूपाचा दिवा लावून त्यास कापूर लायावा, तो 
फापूर मग एखाया पात्रांत घरून त्यावर बारीक बारीक काइकया 
लावून यजमातानें आर पुरोहितानें त्या पात्रास दोन्‍्ही हातांनीं 
उचलाबे, गरम झाले असल्यास चिमव्यानें पकड्टन पुढील मंत्नाने 
अम्नयाधान करावें :-- 
ओं भूभुवः खद्योरिंव भम्ना पृथिवीब व्यरिम्णा | 
| ९5 #० पी कह 
तश्यास्ते पृथिवी देवयजनि पष्ठेउप्रिमन्नादमन्षाद्यायादथ ॥१॥ 
यज्ञु० भ० ३ म० ५ ॥ 





श्र . सस्कारविधिः | 
या मंत्रान वेदीमध्यें अअि टाकून त्यावर बारीकसे लांकडाचे 

तुकडे आणि शोडा कापूर घालावा. नंतर पुढील यज्जञु० १५-५४ 

मेत्रा्ें अग्नि प्रदीप्त कराया *- 

ओम उद्बुध्यस्बग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सरसंजेया मय च॑ | 


अस्मिन्त्सघस्थे अध्यत्तरस्मिन्‌ बिश्वे देवा यजमानश्र सींदत।। 
अग्नि समिधामध्यें प्रविष्ट हॉऊं छागतांच चदनाच्या वा 

पव्ठसाच्या आठ अंगुलीएचह्या तीन सर्मिधा तुपांत भिजवयून 

त्यापकी एक खालील मंत्र महणून अग्नीत टाकावी 

ओम अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वद्धेस्‍्व चेड् बद्धेय 

चास्मान्‌ प्रजया पशुभिम्नक्ञवचसेनान्नाधेन समेघय स्वाहा |। 

इृदममये जातवेदसे-हृदज्न मम ॥१|| आइव. १। १०, १२। 

ओं सप्रिधा्ि दुवस्थत घ॒र्तेबीधयतातिंथिम । 

आस्मिन्वव्या जुह्दोतन खाद ॥ हृदमग्नये-इृदत्न सम ॥२॥ 

सुसमिद्धाय शोचिषे घत तीव्र जुशेतन | अग्नये जातवेंदसे स्वाहा ॥ 

इदमग्नये जातवेदसे-हृदल मम |।३॥ था दोन्‍्ही मंत्रानीं दुसरी 

ओं उन्‍त्वा समिद्धिरज्लिरों घतेन वद्धेयामसि । बहष्छोंचा 


यविष्ठय स्वाहा ॥ इदमग्नयेडज्िरसेड्डदज्न मम ॥४॥ 
यज्जु० अ० हे में, ९-२०-३ || 
हा मंत्रांनीं समिदाधान केब्याचर हचनसामुग्री छुवणें, चांदी 
कासे आदि धातु पात्रांत अथवा काष्टपात्रांत वेदीजवद्ठ आणाबी 
नतर वर सांगितस्याप्रमाणं तुप गरम करून पृवाक्त सुगन्ध्यादि 
पदा्थोत तें घालून पाजत्रांत ध्यावें व त्यांतून (घृतवा अन्य 
मोहनभोगादि जी कांहीं सामग्री असेल त्यांतून) कमीतकमीत 
भासे व अधिकांत अधिक छटाकभर एवढी आहति द्यावी. हेंच 





सामान्यप्रकरणम्‌ श्दे 


आहुतीच प्रमाण होय. सद्दा मासे तुप राहील एवढा चमचा 
बनविला असेल सत्यानें, खालील मैत्र महणून, पांच आइति 
द्यावया+-- | 
ओम अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्थ वस्त्र चेद्ध 
वड़ेय चास्मान्‌ प्रजया पशुमित्रेह्मयचेसेनान्राथेन समेधय 
स्वाहा ।| इृदमग्नये चातवेदसे-इद मम ॥ 
तत्पश्चात्‌ ओजव्हींत पाणी घेऊन तें बेदीच्या पूर्व दिशेल वगेरे 
चोंहोबाजूस शिपडावे. त्याचे मंत्र +-- 
ओम अदितेउनुमन्यस्व ॥१॥ यानें पूर्वेल 
ओम अनुमतेउनुमन्यस्त्र ॥ २े)। यानें पश्चिमेल 
आ सरस्वत्यनुमन्यरव ।। ३ै॥ यानें उत्तरेस व 
ओ देव सबितः प्रसुद यह प्रसव यहप॑तिं भनाय | ढिव्यो गर्धवेः 
केतपूः केतेल्नः पनातु वाचस्पतिवाचि नः स्वदतु ॥४॥ बजु.३०१ 
यानें वेदीज्या चारी बाजूगा जलखिचन केल्यावर सामान्य 
होमाहुति गर्भाधानादि प्रधान सस्कारसमयी अवद्य कराव्या: 
ः बामध्यें होमाच्या आरंभी व शेवर्टी ज्या आाइति दिव्या जञातात 
त्यांतून यशकुण्डाच्या उत्तर भागीं एक आहुति व दक्षिण भागी 
एक आहुति अशा द्यावयाच्या अलतात. त्यांना “आधाराबाण्या- 
हुति” सहणतात व कुण्डामरध्यें देण्यांत येंते तिला “आज्यभाणा- 
हुति” म्हणतात. धृतपात्रांतून चमचा भरून आंगटा, मधले बोट 
व्‌ अनामिका यांनीं व्याला धरून :-- 
ओम अग्नये स्वाहा ।। इृद्मग्नये-इदझ मस ॥*॥| 
यानें वेदीज्या उत्तरभागी भग्नीमध्ये 
ओ सोमाय स्वाहा ॥ इद सोमाय-इंदन्न मम ॥३॥| 
यानें वेदीच्या दक्षिणभार्मी प्रज्वलित समिधिवर आहइति दयाबी. 


डे संस्कारविधिः 





आय आय मत 00 ही. क- बीबी # ० ियीय # +2९०/०..८ ५ (०५५/ वजनी बह .#०/१९०/ी 


मग-ओं अजापतये स्वाहा || इंदे तजापतग्रे-हृदह्न सम।। ३े॥ 
ओम इन्द्राय स्वाहा ।। हृदनिस्द्राय इृदक्ष मम ॥४॥ 

या दोन मंत्रांनी बेदीच्या मध्यभागीं दोन आाइुति दिद्यावर 
चार आहति अर्थात्‌ आधाराबाज्यभागाहुति देऊन जेब्हाँ प्रधान 
होम स्दणजे ज्या ज्या कम्मग्रसगीं जितक्या जितक्या होमाइति 
करावयाछवा त्या केल्यानतर पूर्णाइति पूर्वाक्त चार ( आधाराबा- 
ज्यभागाहुति ) चाव्या: भण शुद्ध केरेल्या घृतपात्रामधून 
चमचाभर चार आहुति व्याहति-प्रज्यलित सम्रिधावर द्याव्या. 
ओं भूरमये स्वाहा ॥ इृदमग्रये-इदं न मम ॥१॥ 

ओ अझुबर्वायवे स्वाहा ॥ इंद धायवे-इ्दं ने मम ॥२॥ 

ओ स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इृदमादित्याय-इद न मम ॥३॥ 
ओ भूभुंवः स्वरम्रिवाय्बादित्येम्यः. स्वाहा | इृदमप्रिवाय्वा- 
दित्येम्यः-हदं॑ न मम ॥७॥ गो० १५। ८। ४ 

या चार घृताहुति देऊन स्विष्टकृत होमाहुति एकच आहे तीं 
तूपाची किंवा भाताची द्यावी. तिचा मंत्र :-- 

ओ यदस्य क्मणोउत्यरीरिचं यद्ा न्यूनमिहाकरस । 
अभिश्त्स्विष्टकृट्रि्यात्सब स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये 
स्विष्टकृते सुहुतहुते स्वेप्रायथ्ित्ताहुतीनां कामानां समद्धूयित्र 
सर्वान्नः कामान्त्समद्भय स्वाहा इृदमग्ये स्विष्टकृते-इदं न खम।। 

शतपथ १४।९।४। २४ 
एक आहुति या मंत्रानें देऊन प्राज्यापत्णाइुति खालील मंत्रानें द्याघी. 
ओं प्रजापतये स्वाहा | इंद प्रजापतये-इंदं न मम ॥ 

मौनस्थ होऊन एक आहुति वरील मंत्रानें दिल्यावर चार 


सामान्यप्रकरणम र-५ 











आज्याइति तूपाच्या द्याव्या परंतु या खालीं दिलेल्या आहुति 
चोल, समावतेन व बिवाद प्रसंगीं मुख्यतः द्यावयाच्या आहेत. 
ओं भूभृवः स्वः। अम्न आयुंपि पवस आ सुवोजेमिषें च॑ 
नः । आरे बाधस्व दुच्छुनां स्वाहा ॥ इृदमग्रये पचमानाय- 
इदनन मम ॥१॥ सिर ह । 
ओं भूभेवः स्वर: | अग्रिक्रेषि: पर्वमानः पाज्चजन्य: 
प्रोहितः । तम्रीमहे महागये स्वाहा || इृदमसये पवमानाय- 
हक इक ॥२॥ । ह र् 
ऑगूभृवः स्व: | अस्ने पवस्व स्वपा अस्से बचें! सुवीयेम । 
धद्रयि $ पीष॑ 
दर्धद्रयिं मयि पोष॑ स्वाहा ॥ इृदमग्रये पवरमानाय-इदन्न 
मम ॥३॥ ऋ मं.९ स्‌ः३६ में, १९-२०-२१ ! 
ओं भूयुवः स्व: । परजापते न ल्वटेतान्यन्यो विश्वा जातानि 
| + | 
परि ता बभूव । यतकामास्ते जुहमस्तन्‍्नों अस्तु वय॑ स्थाम 
पतयो रयीणां स्वाश । इृद प्रजापतये-इदनन मम ॥४)॥ 
। अऋद, २०। १२९ । १० 
याँनीं चार घृताहुति करून “अष्डाज्याहुति” आहेत त्या से 
मंगल प्रश्गीं पुढील मंत्रांनीं ८ आठ द्याव्या, पण त्या कोणको णत्या 
संस्फार्यात व केवहां द्ाव्या हे त्या स्या संस्कारांत सांगण्यांत शे इल- 
ओं त्व॑ नों अने वरुणस्य विद्वान टेबस्य हेो5ब यासिसीष्ठाः । 
यर्निष्ठो बहितमः शोझ॑चानो विश्वा द्ेषोंसि ग्र मुमुस्ध्यस्मत्‌ 
स्वाहा ॥ इदमग्रीवरुणाभ्यां-इदन्न मम ॥१।। ओं स त॑ नों 
अग्नेश्वमो भंवोती नेदिष्ठो अस्या उपसो व्युष्टो | अब॑ यक्ष्व 
नो बरुण रराणो वीहि पुत्ठीक सुहवों न एप्रि स्वाहा ॥ 
इृदसग्रिवरुणा भयां-इृदन्न मर ॥२॥ क्र, ७। १। ४-५ 


रद संस्कार विधि: 
ओम इस में वरुण श्रुधी हव॑मया च मृठय । त्वाम॑वस्युरा चंके 
स्त्राह || इद वरुणाय-हदनन मम ॥३॥ बहू. १। २७। १९ 
ओं तत्तां याम्रि ब्रह्मणा वन्दैमानस्तदा शास्ते यजमानों 
हविरभः । अहेब्मानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र 
मोषीः स्वाहा ॥ इदे वरुणाय-इदनन मम ॥9॥ ऋ. १२४११ 
ओं ये ते झर्त वरुण ये सह यज्ञिया! पाशा वितता 
महान्तः । तेभिनों अद्य सवित्तोत विष्णुबिश्वे मुज्चस्तु मसु्तः 
स्वरा! स्वाहा | इंद वरुणाय सवित्रे विष्णवे विशेभ्यों 
देवेभ्यों मरुद्भयः स्वर्केश्यः-इदन्न मम ॥५॥ 
ओम्‌ अयाश्राग्रेटस्यनभिशस्तिपाश्यसत्यमित्तमयासि । 
अया नो यज्ञ वहास्थया नो घेहि भषज९ स्वाहा ॥ इृदमभये 
अयसे-इदन्न मम ॥६। कात्या. २०। ११ 
ओम उदृत्तम बरुण पाशमस्मदवाधरमं वि म॑ध्यमं श्रथाय। 
अथा वयमादित्य ब्रते तवानांगसो अर्दितये स्याप्त स्थाहा ॥ 
इद वरुणाया5५दित्यायादितयें च-इृदनन मम ॥७॥कऋ, “१२४१० 
ओं भवत नः समनसौ स्चेतसावरेपसों । मा यज्ञरहि*सिष्टं 
मा यज्ञपति जातवेदसों भिवौं भ॑वतमद्य नः स्वाहा ॥ इ्ं 
जातवेदो भ्यां-इृदन्न बस ॥८॥ बजु. ५।३ 

सर्च संस्कारसमर्यीं यज्ञमानानेंच मधुरस्वरांत मंत्रोच्चारण 
करावें. उच्चारण अति शीत्र वा विलंब न लावतां करून ज्या 


वेदमत्राचे तें असेल तदचुसार करावें. यज्मान शिक्षित नसलछा तरी 
त्यानें एवढे मंत्र निदान अवश्य पाठ कराये, जर पएकादा कार्ये 


सामान्यप्रकरणम्‌ २७ 





अधिक १. १एट चि  १ री पी 


कर्ता एवढेंही करण्यास समर्थ नसेल इतका ज्ञड, मंद्मति, व 
निरक्षर असेल तर तो शुद्र दोष ! अर्थात्‌ असला शूद्र यज्ममान 
मंत्रोद्यारण करण्याइतकाही समर्थ नसेल तर पुरोहितांनीं घ 
ऋद्वत्विजांनी मंत्रोद्चारण करून कर्म तेवढी त्या मूढ यजमानाचे 
हस्तें करवावीत, व निम्नलिखित मंत्रानें पूर्णाहुति कराधो:-- 
ओं सब वे पूर्ण: स्वाहा ॥ 
चमवाभर तुप घेऊन बरील मंत्रानें पक, दोन, तींन आहुति 
द्याव्या .नंतर ज्यास दृक्षिणा च्ावयाची असेल तर द्यावी, ज्यास जेवबू 
घालावयाचे असेल त्यास जेबू घालावें. सोना दक्षिणा बगरे देझन 
झाल्यावर त्यांना निरोप द्रावा व नंतर पतिपत्नीनें हुतशेष घृत, 
भात वा मोहनमोण प्रथम सेवन करून मग रुचिपूर्वेक उत्तमान्नाचें 
भोज्ञन करावें, 5 
मज़लठकाय 
गर्भाधानादि संन्यास संस्कारपोबेतों पूर्वोक्त व निम्नलिखित 
सामवेदोक्त वामदेष्यगान भवश्य करावें. ते मंत्र हे होत :-- 
॥ ५ ५ २3 
ओं भूभुवः स्वः। कयो न॑दिचत्र आ भुंवदूती संदावर्धः 
! पी: ्‌ ४ र्‌ 
सखा | कया शचिष्ठया बुँता ॥ १॥ 

ए | | २९ 3५ 0८५१० २ 3 
ओं भूपुंबः स्व: । करत्वां सत्यो मदोनों मंहिष्ठों मत्स- 
9५ 3.95 32७. 
दन्धसः | हैठां चिंदारुज बसे ॥ २॥ 
ओं भ्रृभ्न॑ंवः स्व । अँभीषु्ण: संखीनाम॑विता जंरित- 
रे + न 
णाम्‌ | शर्त भवोस्थृतेये || ३ ॥ 
महावामदेव्यमू-काउधयां । नह्चॉरे इत्रारे आंभ्ुवात्‌ । 
4,२०५ २१ म ३ 

ऊ | ती संदावध!संखा। औरे होहाँइ। कया २३ शाई। 





०८ संस्कारविधिः 


प्ठेयोहो ३ हुम्मार । वारतोंरेव५हा३ई ॥ (१ ) ॥ 
>. ७ १ ८७ २९ ५१ हि 
काँ5५सत्वां | सत्यो रमा २दॉनार्ग । मां । हिष्ठों मांत्सादन्ध | 
24 ्‌ २ ह। 
सा | औरेहोशाई । इढा२३ चिंदा । रुनौंशे ३। हुम्मार । 
बाउ्शेसो ३२३५ हायि ॥ ( २)॥ 
हे बट है. | 
आँ5५भी । पुणारेःसांखीनाम । आ। बिता जरायितु | 
र्‌ 
धाम | और३ हो हांयि | झता२३ म्थवा। सियौहो ३ । 
हुम्मा२ । ताज यो३5५हायि ॥ ( ३ )॥ 
साम० उत्तराचिके | भध्याये १ खे० ४। मं० १-३ 
हैं वामदेव्यगान झाल्यानंतर गृहस्थ स्त्री पुरुष यांतीं कार्यकर्ते, 
सद्धमी, लोकप्रिय, परोपकारी, सजान, विद्वान, वियेची वृद्धि व 
स्वोच्या कल्याणार्थ वर्तेन ठेवणारे त्यागी, पक्षपातर हित संन्यास 
असतींल त्यांगा नमस्कार कराबा; आसन, अन्न, जल) वख््र, पात्र, 
धन इत्यादिकांजें दान करून त्यांचा उत्तम प्रकारें यथाशरक्ति 
सत्कार केल्यावर जे कोणी केंवत प्रेक्षक रदणून आले असर्तील 
त्यांचाही सत्कार करावा. भ्रक्षकांनीं ग्दी न करतां पृथक पृथक 
स्तव्च व शांतपणे बसावें. गडबड क% नयें. सधे लोकांनीं विशेषतः 
कमेकर्ते व फरविणारे यांनीं ध्यानावस्थित प्रसन्न वदन असावे व 
शांति, घेष, विवारपूर्व क ऋमपार सचे किया कराव्या व करवाब्या. 
दा 'छामान्यविधि' से संस्कार प्रसंगीं कतेव्य आहे. 


॥ इति सामान्यप्रकरणम्‌ ॥ 





गर्भाधानप्रकरणम्‌ २९, 
बा 
॥ अथ गर्भाधानविधि वश्ष्यामः ॥ 
प्यार ८ ००८८-२७ 
निषेकादिश्मशानान्नों मन्त्रेयेस्योदितों विधि! ॥ 
मनुस्यति द्वितीयाध्यायें | इलोक १६॥ 
अर्थेः-- मनुष्य घरीर व आत्मा यांच्या उक्तमावस्थेसाटी निषेक 
महणजे गर्भाधान ते स्मशानांतापावेतों अर्थात्‌ अन्त्येष्टि पयेत १६ 
संस्कार होतात, मसृत्युनंतर सततक दारीरावें दृहन होईपयतच 
संपकार करणं असतात, शरीराया आरंभ गर्भाधान व अन्त दहन- 
अन्ययेधि संस्कार होय- हा सरोत्ठा संस्कारामध्यें प्रथम लंस्कार 
धर्भाधान' होय. 

“वाभ्स्था5 धान वीयस्थापनं स्थिरीकरण॑ यस्मिन्येन वा कर्मेणा 
तद्‌ गर्भाधानम्‌” महणजे गर्भावें धारण अर्थात्‌ गर्भाशयामध्ये 
वीयेस्थापना स्थिर करणे यास गर्भाधान भर्से म्हणतात. बीज व 
फेत्र उत्तम अलल्यास अन्नादि पदार्थही उत्तम होतात, त्याचप्रमाणें 
उत्तम बलवान स्त्री पुरुषाद्वारें होणारी संतती ही देखील उत्तमच 
निपजते ! याकरितां पूर्ण योवन्यायें यथावत्‌ ब्रह्मचयद्धारा पालन 
व विद्याभ्यास केल्यावर कमीतकरमी १६ व्या वर्षी कन्या ब २० 
चर्षी पुरुष हे योग्य द्वोत; यापेक्षां अधिक चयस्क असब्यास भधिक 
उत्तम होय, कारण १६ वर्षपेक्षां कमी वय असेल तर शर्मा: 
शयामध्यें बालकाची वाढ पूर्णपण होऊं शकत नाहीं व गर्भाशय 
गर्भावें धारण पोषण करण्यासही समर्थ नसतो व २५ वर्षापूर्वी 
पुरुषाचचें वीयेद्दी उत्तम पक्क झालेलें नसतें | पहा ३-- 
पञ्चबिंशे ततो वर्ष पुमान्नारी तु षोडशे | 


समत्वागतवीयों तौ जानीयात इशलो भिषक्‌ ॥ १ ॥ 
खुश्नते | सूत्रस्थाने | अध्याय ३० 





३० खसस्कार विधिः 


बी आम औ 


ऊनपषोडशवर्षायाभप्राप्त: पत्चर्विशतिम्‌ । 
यद्याध्षतते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विष्ते ॥ २॥ 
जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेदा दुबलेन्द्रिय! | 
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥| ३ ॥ 
सुश्नुत शारीरस्थान, अ० १० 

हीं छुश्नतार्ची चचनें आहेत. शरीराची उन्नति व अवनति 
याविषयीचें विधि वेद्यक्शास्रांत आहेत त्याचप्रभाण अन्यतञ नाहींत . 
तथा मूल विधान पुर्दे वेदारंभप्रकरणी लिहिलें ज्ञाईल. अर्थात्‌ 
कोणकोणत्या चर्षात कोणकोणते धातु कोणकोणत्या प्रकारे कच्चे 
वा पक्‍के अलतात; वाढीख केद्द्दां लागतात व क्षय केव्हां पायूं 
लागतात हदृत्यादि खथ्थे वेद्यक शास्रामध्यं कथन केलें आाहे, 
याकरितां गर्भाधानादि खंस्कार कतंव्यवेल्ठी वेद्झशाख्ाचा आश्रय 
विशेषतः घेत ला पाहिजे, खुश्ुतकार परम वेद्रार्च प्रमाण सब विद्वान 
लोक मानतात. खुशुत॒कारानींच विवाह आणि गर्भाधान समया- 
बिषयीं जें उपरेशिलें आहे तें पहा. कन्येे वय कमीत कमी १६ 
व पुरुषार्च वय कमीतकमी २५ इतकें तरी बिबाह व पर्भाधान- 
प्रसंगी अललंच पाहिजे. पंचविसाव्यावर्षी पुरुषाच्या शरीराँत जें 
सामथ्ये असते तेंच खोट्ठाव्यावर्षी कन्येच्या शरीरांत असतें 
स्हणूनच चेद्य लोक पूर्वोक्त अवस्थेतील स्रीपुरषास समवीयेवान 
किवरा समानसामथ्येबान अलें सदणतात. ॥१॥ सोढछा वर्षाहन 
कमी बयाचे कन्येंठायीं पंचचीस वर्षपिक्षां कमी व च्या पुरुषा- 
पाखून गर्भाघारणा द्वोईंछ तर तो गर्भ उद्रांत अलतानांच बिघड़ून 
जञातो ॥२॥ व उत्पन्न झालाच तर अधिक काठ्ठ वाचूं शकत नाहीं 
अथवा कदाचितू वायला तर तो अति दुष्षल शरीराचा राहतो- 


यातघादी अत्यन्त बालिका महणजे १६ वर्षाहन कमी भवस्थेची 
बालिफ्ा गर्भाधारणास अपात्र समज्ञावी. ॥३॥ 


१४/१७/४०८१ ९२७-९४/११०११७८१० ९ 


गर्भाथानप्रकरणम्‌ ३१ 


$-4 








चतख्रो>वस्थाः शरीरस्म वृद्धिरावन संपर्णता किल्चित 
परिहणिश्वेति | आपोडक्ादबृद्धि राचतुषि झ्लेयो बनमा चत्वारिं 
जतः सम्पूर्णता लतः किल्चित्पदाणिश्चेति || 


सोद्धा वर्षाततर मनुष्याज्या शरौ'तील सथ चातूंथी दुद्धि 
आणि पंथबवोल बवर्षापुद़ें युवावस्थेला प्रारंभ, चात्ठीसवर्षाणावेतों 
युवायस्थेच्री पूणैता रइणजे सब धातूंची पृण॑पुष्ठि-पक्ता 
तद॒नंतर किचित्‌ किचित धातु वीब धानि बोऊं छागते अर्थात्‌ 
४० चर्षेपर्यंत थे भ्वयव पूणे होतात, पायरुश 'बालवियादह' कि.ती 
अधिष्ट थाहे थाना घोभ इोऊय जऊचकर विवाह करानयाया तरी 
कन्या १६ ये पुरुष २५ वर्षाला असल्याश्तेरीश् करूं नये हैं सिद्ध 
होते. विबादाथा मध्यम समय कबम्घा २० व पुरुष ४० वर्षाचे 
जकझ्ानवेत जालि ३पतम समय धिजाइशेज्टी करणा ४४ व घुरुप ४८ 
व्षाले मसाबेल. 

ज्यादा शापल्या कुछाओ छुललोश्य, उक्तमटा ब्हावी भशी 
तीं्र इच्छा असेझह, उत्तम, रीर्घायु; छुशौस,, बुद्धि, कछ, प०- 
ऋमयुक्त बिद्वान व श्रीमाव्‌ संतान उत्पन्न व्यय भर्से खरोसर 
वाटत भसेल, त्यानें भ्ापत्या कम्घेया घिचाह १६ व्या वर्षापूषों व 
पुआचा २७ ८पा ग्र्षापूर्वा कर्धीहि करूं नये. हील सबे छुधारणे 
मध्यें से छुधाएणा, सब सौभाग्यांत उच्चतम खौभाग्य व रूपूर्ण 
उन्नदीमध्य दिकावू उन्नति करून घेण्याली गुरुकिस्डी होय ! या 
अवस्थतस आपस्या खंतामाकड्ूनग ब्रह्मचथ, जिद्या ब सुशिक्षण 
करवूम ध्याब 

ऋतुदानाचा समय 

ऋतुकालाभिगाप्री स्पात्खदारनिरतस्सदा | 


पवेवजने अजेच्चैनां. तदबतो  रतिक्राम्यया ॥ १ | 


३२ ससकारथिधिः 





ऋतु स्वाभाविषःस्रीणां रात्रयः पोडश स्मृता) । 
चतुमिरितरें!. साइ्टमशेमिः  सद्विगर्हितेः॥ २॥ 
तासामायथतखस्तु निन्दितेकाइशशी च॑ या। 
प्रयोदशी व्‌ श्रेपास्तु अशस्ता दश राजत्रयः ॥ ३॥ 
: धुग्मासु यत्रा जायन्ते खियोव्युग्मासु शत्रिषु। 
सस्माधुग्मासु दुचाथों संविशेदात्तेवे खियम ॥ ४ ॥ 
प्रभान पंसो5पिके शुक्रे जी मवत्यपिके स्त्रियाः | 
धमे पुमान पुंखियों वा क्षीणेल्स्पे व बिपर्ययः।॥ ५॥ 


3.0... 2233,084,७3840७७- 


नन्धास्वष्टारः चान्पापु खियो रात्िपु बजेयन। 
प्रश्नयायेव मवति यत्र सत्राश्रमे बसन।॥ ७।। 


मनुस्सखति ० ३ 
अर्थ:-- मनु भादि मदर्षि लोकानी ऋतुदानसलमय असा बिश्चित 
केला भादे की, सदेव ऋतुकालींच पुरुषानी स्लीलमागम कराचा घ 
स्घथपत्नी खेरीज़ इतर स्त्रियांचा त्याग करावा, स्लीनेंही भापस्या 
वघिवाहित पुरदणशिवाय अन्य पुरषांपासन सदेव पृथक 
रहावे पतिवर॒ता स्ररी श्धपतिखेरोज दुसच्या पुरुषाया केइ्हांही 
संग करित नाहीं तसाथ पुरुषानें ल्रीघत्‌ बनम आपब्या घिधाहित 
स्लीवरच प्रसन्न रहावें. 

ऋतुदानाया समयः-- स्या दिवशी स्री रक्षत्वक्वा तो प्रथम 
दिवस समजून प्रथम, द्वितीय, तृर्दीय, व चतुर्थ राजी वज समजा- 
ब्या, त्या काव्ठात पुरुषाने स्रीखगच निन्दित समजाघा अथर्से नाहीं 
हर त्या रजस्घला ख्रीचें दवाताचे पाणी ही थेऊ नयें, तिला अस्पर्ी 
सूमजावें त्या स्रीयाने फांहीं काम न करितां एकान्तात बसावें.कारण 


गर्भाधानप्रकरणम्‌ ३१ 





रन 


हा चार राजी समागम करणें व्ये घ भद्दारोगकारक आहे. रजः 
मदृणजे स्रीय्या शरौरावन ह्याथेव्टी एक प्रकाराथें बिकृत, उच्ण रक्त 
जसे एस्राद्या फोडातून पू तिधाया तसें, निधघत असते, या धार 
रातीप्रमाणें पौर्णिमा, आमावास्या, घतुदंशी थ भश्टमी हयाहि रात्री 
चज समाजाव्यात, जश्या प्रथमच्या चार शत ऋतुदानास निन्दित 
समाजाव्या तशाच अकरावीत व तेराघी समजावी . बाकी पिकेट्या 
१० रात्री योग्य होत, पुत्नेचछा बाव्टगणारांनी ६ बी, भाठवी, दृष्टा वी, 
बारावी, चबदाधी व्‌ सोंव्वावीज्या खद्दा राधी ऋतुदाबयाल उत्तम 
घमजाव्या परंतु त्यांतददी उत्तरोक्तर भअष्ट होत। कम्येंच्छा करणाराभमी 
पांचव्या, छातव्या, तथब्या, व पंचराव्या श्या थार शात्री उत्तम 
#समजाश्या. पुरुषाचें अधिक बोध असल्यास पुत्र, झौथें आतेच 
अधिक असल्यास कम्या, तुस्य भसल्यास भर्पुलक, पुरुष या 
धंध्या स्री निपजते; क्षीण आणि भव्प वीये छ्याम्ुुक्के गे, न ठरणें 
अथवा ठरला तरी पट्टम जाणे है प्रकार होतात. पूर्यी सांगितलेल्या 
८ जाट निम्दित राती सोडून स्लीलेंग करण!रा गृह्ाभ्मी भसतांही 
'ब्रम्दचारीच' इहणबिष्यांत येतो अर समखाघें. 
उषनिषदि गर्भेडम्भनम्‌ ॥१॥ झाश्व० ग्र० १।१३ ९॥ 
हैं साश्यलायन गृह्मसूज वचन आहे; या प्रमार्ण उपनिषदतही 

गर्भ स्थापन विधि वर्णिला गराहे तदूसुसार यागढें पहिजे, भर्थात्‌ 
कन्या य॒ पुत्र यांच्या वियवाहाथी व गर्भाधानाश्ी वयोभमर्यादा १६ व 
२५ जी सांभितछली तीब उपनिषदांतदी कथम फैढी यआहे. 

अथ गर्भाधान९” सियाः। पृष्षवत्याश्यतुरहादूध्व ७ स्नाट्या 
विरुजायास्मिभ्ेव दिया “आदित्य गभेमिति” ॥२॥ 

_हैं पारस्कर गृशसूत्रांचें घचन भाहें, अशीचख गोमिलीय घ 
#दिवसकाल निथिद्र असब्यामुकें राजगणन्त केंलेली आहे. 


३४ लस्का्विधिः 





झोमक र हयाखतजांचों दिधानें अहेत. स्त्री रजस्वला होऊम चार 
दिवस संपल्यावर पाचये दिनों समान कदम रअरोगरदित प्ारी- 
उहणजे त्पाच दिचनश्ी ( भादित्य बरममिति ) हस्पादि अंत्रांधों जया 
राजी गर्भस्थाएन करच्याली इच्छा असेल तत्पू्थी दिवलास सामाथ्य 
प्रकारणांत चर्जिस्यायुघार घुगन्यादि पदार्थ सहित हवन करें; 
निम्नलिखित मंत्रांदी माइति द्याब्या, या हवनप्रसगी पतिपत्नीतों 
भाभ ध्यादा. पतीनें बेदीघ्णा पश्चिवमाभिद्तुख पूथे, दर्िण या उक्तर 
द्शेल यथामिष्ठ छुल कथन दसाणें व ऋत्पिजानोीं जारी दिदोल 
यथामुसत्र यसावें. 


भों अग्े यधिते हे देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण- 
छवा नायकाम उपधायामि गास्वाः पापी लक्ष्मीस्तभ्रतामरपा 

सपजदि स्वाहा | इफ्मग्रये-ददस मर | रै || 

यों वायो प्रापथरे एवं देवानां परायसित्तिरसि ब्राक्मणस्त्वा 
उापकाय उपधारामि यात्याः पापी एश्सी स्तनस्तामस्पा 
बरजई स्पाहा || इए॑ वापवे-रृदन्न प्रम ।। २॥ 

आ चन्द्र पायभितते रब देवानां प्रायथथित्तिरसि वराह्मणस्त्वा 
नाश्रफाप उपधाधाधि वास्वाः पापी रुश्मीरनस्तामस्या 
अपजहि स्वाहा | इद॑ चन्द्राय "दस मम | ३ ॥ 

ओं सये आ्रापश्िते ह॑४ं देवानां प्रापथित्तिरसि आ्राह्मणरत्वा 
नाथकाम दृपधाबामि गास्थाः पापी लक्ष्मीस्न्स्तामस्या 
अपलहि स्वाहा ॥ हद सर्याय-हृदआ मम | ४ ।॥ 
ओम अभ्निवायुश्वन्द्रतर्याः ग्रायश्रित्तयों यूय॑ देबानां 

ग्रायथित्तयः स्थ ब्राप्षणो वो नाथकास उपधातदासि यास्याः 


गर्शाणानप्रकर णम्‌ ३५ 


आस आओ का की की आ आ ी  आ आ 


पहपी लक्ष्मीरनस्तामस्पा अपदृत स्वाहा ।। हृदमग्निवायु- 
चन्द्रसूय भयः-हृदम मे ॥ ५॥।| मस्त्र ल्ला. प्र. ! से. ४ में, ५॥ 

ओशो अग्ने प्रायथिस्षे त्वं देवावां प्रायशित्तिरसि 
ब्राह्मगस्था माथकाम उपधायाभमि घास्पाः पतिध्नी पनरता- 
मस्या अएजहि स्वाहा | हृदमग्रये-इद्श मम ॥ ६॥। 

भों बायो प्रायशित्ते ५ देवानां प्रायश्वित्तिरसि 
व्राह्मगस्ता नावकाम उपधावामि यारवाः पव्ििम्ती तनस्तामस्या 
अपज्ि स्वाहा | हुईं वायवे-हृद्श मम ॥ ७ ॥। 

ओ घन्द्र पायथ्िय्े स्व देरानां प्रायशिन्तिर्सि व्राह्मण- 
सत्वा नाथकाम सप्थावानि यारपाः पतिप्ती तनुस्तामस्या 
अपजहि स्वाहा || इद चन्द्राय-दृद्धप्म मप्त || ८ || 

ओ सूर्य जायशित्ते त्वं देवानां प्रायशित्तिससि ब्राह्मणस्त्व 
नाथफाम उपधावाएि यास्पाः पतिप्ती तनस्तामरया अपजहि 
स्वाहा ॥ इदं सर्याय-इदल सम || ९ ॥ 

ओं अगिवायूभन्द्रस॒य्या: प्रायश्रित्तयो यू देवानां 
प्रायश्विययः सथ व्राह्मणे बो नाथकाम उपधाबामि पास्‍्याः 
पतिप्ती तनृस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इृदमभिवायुचन्त्र 
पयस्थः-इदल मम || १० ॥ पारस्कर का. ११ 

ऑ जग्ने आयशिते त्वं देवानां परायश्चित्तिरति 
ब्राह्मणस्वम नाथकाम उपधादामि पारया अधुश्या रततरता- 
मस्या अंपजहि स्वाहा ॥ इतमसये-इदखआ जम | ११ ॥ 





३६  संस्कारधिधि 


आओ यायो गप्रायथ्रित्ते त्व॑ देवानां प्रायश्रित्तिससि 
ब्राह्मगस्वता नाथकाम उपधावामि यास्‍्या आपुत्या स्तनस्ता- 
मस्या अपजहि स्वाहा ॥ इद बायवे-हृदज्ष मम ॥ १२ ॥ 

आओ चन्द्र प्रायश्रित्ते त्व॑ देवानां प्रायश्रित्तिरसि 
ब्राह्मणस्त्ता नावक्राम्त उपधावामि यास्‍्या अधुष्या स्तनृस्ता- 
मस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं चम्द्रा-इृद् प्रमं ॥ १३॥ 

ओं सूर्य प्रायश्रित्ते त्व॑ देवानां ब्रायश्रित्तिससि 
ब्राह्मणस्वा नाथकाम उषधावाधि यास्‍पा अपुत्या स्तनुस्ता- 
मस्या अपजहि स्वाहा || हुई सर्याय-हृदलत्न मम || १४७ ॥ 
ओं अग्रिवायुश्चस्धसर्याः प्रायथित्तयों यूयं देषानां 
प्रायश्ित्तयः स्थ ब्राह्मणों वो नाथकाम उपधावापि यास्या 
अपुत्या स्तनृस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इृदमग्रिवायुचन्द्र- 
सूर्य म्य/-हृदभ मम ।। १५ ॥ 

ओं अरे परायश्चित्ते त्वं देवानां ग्रावश्ित्तिसि ब्राह्मण- 
स्तवा नावकाम उपधावामि यास्‍स्था अपसव्या तनृस्ताभस्था 
अपजहि स्वाहा | इृदमभ्रये-इृदज्न मम ॥ १६॥ 

आ बायो प्रायश्षित्ते त्व॑ देवानां प्रायथिस्तिरसि ब्राह्मण- 
सता बायकाय उपयावाबि यास्या अपसब्या श्लनस्तामस्यां 
अपजशि रवाहा || इद वायये-हदत्न मम ॥ १७ ॥ 

ओं चन्द्र प्रायश्रित्त त्व॑ देवा्ना प्रायथित्तिससि प्राह्मण- 
सता नावकाम उपधावासि यास्‍्या अपसब्या स्तन्रतामस्या 


गर्भाधानप्रकरणम ३७ 





अपजहि स्वाहा ॥ इ॒द॑ चन्द्राय-इदज्न--मम ॥ १८ ॥ 

ओ स्ये परायशथ्रित्ते त्व॑ देवानां प्रायथ्रित्ति्वि व्राह्मण- 
सवा नायकाम उपधावामि यास्‍वया अपसब्या स्तनुस्तामस्या 
अपजहि स्वाहा ॥ इदं सर्याय/-हृदन्न मम॥। १९॥। 

आओ अग्निवायुचन्दसूर्याः प्रायश्रित्तयो यूयं देवानां 
प्रायश्रित्तयः स्थ ब्राह्मणो दो नाथकाम उपधावामि यास्‍्या 
अपसब्या तनस्तामस्था अपहत स्वाहा ॥ इृहममिवायुपन्द्र- 
सूर्यभ्यः ॥ इदल मम ॥ २० ॥ गोमिल ग० २। ५ | २--६॥। 
मन्चब्राह्मण ९ । ४ | १॥ पार श० १। २११ । १-३ ४ 

या बीस मंत्रांनी आहुति द्याव्यात+ व बील आाइुति दित्यानतर 
यरत्किचित ध्वत शिललक राहिलें असेल तें कांस्याच्या पात्रांत 
झांकून ठेवावें, तदनंवर भाताइति देण्याकरितां, एशाया चांदीय्या 
था कांस्वाच्या पात्रांत मात काटून त्यांत तूप व दूध साखर घालाघी 
व थोड्यावेलानें सर्थाचा एकजीव झ्ाल्यावर भग खाली दिलेब्या 
मंत्रानी पक एक आह्ुुति अग्मीत द्यावी च चमच्यांतील राहिलेलें 
तूप पुढें असलेल्या कास्याच्या उद्कपात्रांत टाकित जावें. 


आओ अमये एवमानाय स्वाहा॥ इृदम ग्रये पवमानाय हृदन 
मस ॥१॥ 

ओ अम्रये पावफाय स्वाह्दा। इृदबग्ये पावकाय दृदल 
मम ॥२॥ 


नत्था आइति देतेवेटीं बधूने आपल्ाॉ उमया हात वराज्या 
उज़वा खांया वर स्पशेमान्नें ठेवावा- 


बट... संस्कारधिधिः 


मे आज उस कक कक की कस पक पक का पी आय सका आम 5ई 


ओं अमये शुचये स्वाहा ॥ इृदमग्नये शुचये इदभ 
मम ॥३॥ 

ओं आदित्ये स्वाहा ॥ इृदमादित्ये-इहल मम ॥९॥ 

ओं प्रजापतये स्वाहा ।| इद प्रजापतये-रदल मम ॥५॥ 

ओं बदस्‍्य कर्मणोउ्त्यसैरिय यद्दा न्यूनमिद्दाकरम । 
अमिष्टत्सिष्टकृट्िय्ात्सवे स्विष्टं सुहुतं करोतु मे | अग्नये 
स्विप्टकृते छुहुतहुते सर्वेध्रायश्रित्ताह॒दीनां फामानां समधेयित्र 
सवीक्चः कामाम्त्समर्य स्वाइा ।। हृदमग्नये स्विप्टकृते इृदन्न 
मर ॥६)| भाहव० स्रू० ११०२२॥ 

याग्रमा्े भावाच्या सदा आहुति देऊन झारपावर पूर्वी सामान्य 
प्रकरणोक्त २५-२६ पृष्ठांत लिहिलेल्याबुसार ८ मंत्रानीं अप्ाज्याहुति 
द्यावी आणखीड्ी आदुति द्याव्या. त्यांचे मंत्र :-- 

ओं विष्णुयौनि करपयतु ल्वष्ट रूपाणि पिंशतु । 

आ सिज्चतु प्रजाप॑तिर्धाता गर्भ दधातु ते साहा ॥१॥ 

गर्भ घेहि सिनीवालि गरम थेहि सरस्वति। 

गर्भ ते अखिनों देवावाथत्तां पृष्करस्तजों स्वाह्य ॥२॥ 

हिग्ण्ययी अरणी ये निमेन्थतों अख्िना । 

त॑ ते गभ हवामहे दशमे मासि सूतये स्वाह्य ॥३॥ 

ऋण १० | खू० १८४ । में० १-३॥ 

रेतो मूत्र बिजद्ाति योनि प्रविशिदिन्दियय | गर्भा जरायणा- 

वृद् उस जहाति जन्मना | ऋतेन सत्यमिम्द्रियं विषान' 


गर्भाधा प्रकरणम्त ३९ 


०० /३ /9५/७/9० ८५८७०) ८९०३... ९५६ #5/ ५८ ३५/४५/५३७2 5.८ वध ९3225 ५८५८१ ८ 


जुक्रमन्धस इम्द्रस्पेन्द्रियमिद पयोउ्सत ब्धु स्वाहा ॥ ४ ॥ 
पज्जु० अ० ९९। मं० ७६ 
यत्ते सुसीसे हृदय दिवि चन्द्रमस भितम्‌। वेदाई तस्यमां 
तंद्रिद्यात्‌ ।। पश्येम अरदः शर्ते जीवेम शरद: शत धृणुयाम 
ग़रदः शर्त प्ग्नवाम शरद शतमर्दीना! स्याम शरदः शत 
भूय॑शथ्व शरद! शतात स्वाहा ||५|| पारस्‍क्र का० १। कं० ११॥ 
यथेयं पृथिवी महीभूतानां गभभादणे । 
एवा से प्रियतां गर्भो अनु सूते सबितिवे स्वाहा ॥९॥ 
यथेय प्रंथियी पहों दाधारेमान्‌ वनरपतीन |! 
एवा ते धियतां गर्भों अनसतं सबितवे स्वाहा |।७॥ 
यथेयं पृथिवी मही दाधार पदतान्‌ गिरौन्‌ । 
एवा तें प्रियतां गर्भो अनुसूतं सबितवे स्वाहा ॥८॥ 
यथेयं पूंथिवी मही दाघार विष्टितं जगत । 
एवा ते ध्रियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे स्थाहा ॥९॥ 
अथबे० का० ५ । खु्‌० १५।| #० १-४ || 
या नऊ अंज्रांगीं नऊ आज्य व मोदनमोगाच्या आहुर्ति द्ल्‍्या वर 
पुढोल मेत्राँनीं चार घृताहुति य्ाब्या. 
ओं प्रप्रये स्वाहा | इृदमग्ये इृदज्न सम ॥१॥ 
ओ अुक्यायवे स्वाहा |। इद॑ वरायवे-द्म मम ॥२॥ 
ओ स्क्रादित्याय स्वाहा || इृदमादित्याय इृदज्ष मम ॥३॥ 
ओम अग्निवाय्वादित्येम्यः प्राणापानव्यानेम्यः रवाह। ।। 
इदमग्रिवायवादित्येम्यः क्षणापानण्यानेभ्य:-इद न मम ।।४,| 


गर्भाधानप्रेंकरणम्‌ ४० 


५८५, पक पड स्‍ जिटरीपिजर पक ० बी >टाजी बज २ जय यती लय पध सच पी चर ची जीत 





नंतर पुनः दोन घृताइति द्यावा. ५ 
ओम अगास्यग्रेवेषटक्ृत॑ यत्कमेणो>्त्यरी रिच॑ देवा 
गातुविदः स्वाहा | इडं देवेम्यो गातुविद्भ्यः इृदज्न मम ॥१॥ 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ हद प्रजापतये-इदन्न मम ॥२॥ 
पारस्कर का १ । क० २। 
हैं कर्म घ आहुति यानंतर पृ. २७ वर लिहिल्याप्रमाणे “करों 
यद्स्यथ कर्मणोस्यरी रियं” या मंत्रानें एक स्विष्टछत घृताहुति दावी 
हा भंत्रांनीं ज्या आाहुति दिल्‍या त्या देतांना चमचांत रहिकेलें 
तुप जें उदकपात्रामध्ये सांचले भसेल से घेऊन स्मानगरद्दांत घधूनें 
जायें घ पायाच्या मलापासून सर्वांगास तें घोक्ूून स्वच्छ स्नान 
करावें. मग शुद्ध वख्ानें;निर्से्ठ भंग पुसावे व शुद्ध वस्त्र परिधान 
केल्यावर कुमाराजवत् चेंजन बलावें. नंतर वधूवरार्नी कुंडप्रदृक्षिणा 
घालून सूय्यद्शेन व्याबवे तेच्ीं :-- 
जोम्‌ आदित्य गर्भ पयसा समझूग्धि सहसंश्य प्रतिमां विश्वरुपम। 
परिवृह्धि इर॑सा माभि मस्पा/ातासुष छूणुहि चीयमानः ॥१॥ 
न थ्जु अ. १३ मं. ४१॥ 
सयों नो टिवस्पातु वातों अन्वरिक्षात्‌ | अभिनेः पार्थिवेभ्य:॥२॥ 
योषा सवितयेस्यते हरः शर्त सबां अति । 
पाहि नों हिद्युतः पतम्त्याः॥३॥ 
चर्ुनों टेबः संविता चक्लुने उत पबतः । चश्ष॒धाता दंधातु न॥8॥ 
| कं || विख्ये | ३ [| 
भधुनों पहि चश्षप चश्ुविख्ये तनृभ्य!। त॑ चंद बि व पर्येम |।५॥ 
सुसंदरश त्वा व प्रति पश्येम सये | वि पश्येम नवक्लुंसः ॥६॥ 
ऋ. में. १० सू्‌. १५८, मं. १-५ || 


संल्कारविधिः ४१ 


3 9.00. 





पक 


या मंत्रानी परमेश्वरोषस्थान केदयावर वधूने 
ओ अप्लुक गोत्रा शुभदा , अप्ुक नाम्नीं अह भो भवन्तम- 


भिवादयामि || गो० २। ४। ११॥ 

. बरसे वाक्य बोलून पतीला बंदन अर्थात्‌ ममस्कार करावा. 
मग सासरा, सास, प्तीकडील इतर घडीऊ माणसें यांना पंदन 
करुन आईं बाप अन्य कुटुंबों घुर स््रीया यांमाही नमस्कर करावा.- 
याप्रमाणे बचु वश्गोत्रसंपन्न धमल्यावर स्दणज़े घचु पत्नीत्वास 
आणि बर पती त्वास प्राप्त झाल्यावर दोधा पतिपत्नीनी शुभास-- 
नावर पूर्गभिमुख वेदीच्या पश्चिममागी बसूनवामदेव्यगान बरावे 
तद्पश्चात्‌ यथोक्त (३) भोजन दोधांनी कराबें व पुरोहितादि खथे 
मंडकीला भोजन घालून आद्रखत्कारपूर्षेिफ सबोना निरोप द्यावा- 

यानंतर राचौ नियतसमयीं' जर दोधांचें शरीर, आरोग्य अत्यंत 

प्रसन्न असेल, उभयतामच्य प्रेमचुद्धि झाली असेल तर, त्याबेत्टी 
गर्भाधानक्रिया करावी, गर्भाधान क्रियेंचा समय प्रहर रात्र उल्द- 
ल्यावरया व प्रदर रात्र राहिली असेल अशा द्रम्यानचा आहे« 
यीये गर्भाशयांत जाण्याची बेठ्ठ येइल लेव्हा दोघांनीं शरीर स्थिर 
ठेवून प्रसन्न सरत्ठ शरीर ठेवावें, बौये प्रश्सेप होतांच तें स्त्री शारीरीं 
प्रापें होऊं लागलें महणजे ख्रीनें आपले वायु मूलेद्रिय योनीद्रय ही 

(१) हवा ठिकाणीं वराचें गोत्र अथवा कुछ यांचें नामोच्चारण 
करावे. 
(२) हा स्थलीं वधूनें आपले नामोड्यारण करावें. 
(३ ) बचुवरांच्या यथोक्त आह्ारायिहारा चरच उष्तम सम्तानो- 
त्पक्ति मुख्यतः अवलस्बून आहे. पाकरितां वचुघरांती आपब्या 
शारीरिक, आत्मिक, वौद्धिक बलवृद्धीस्तव बधेक अद्या सर्चोषधीें 
सेवन कराबें. सर्वोषधी्ये प्रमाण 





४२ संस्कारविधिः 


हर 


यर ओदून यीये भाकषण करून ध्याजे व सें गर्भाशयी स्थिर 
करावें मग थोज्या बेल्ाार्ें स्थान करावें, शीतकाल मसेलू तर प्रथः 
के शर, कस्त्री जायफल्ट, जायपत्री वेलदोडा दूधघांत टाकून तें पर 
करावें, दूध पिऊम झाल्यामंतर निरिनिराक्के शयनासनावश शयत 
करावें. यानेतर एक महिन्यानें नियमानुसार श्री रजस्थडा झाली 

















प्रमाण:-- दान तुकड़े आंदीदात्टद, दुसरी खाष्याथी हत्टद “'घंदर 
पुरा” कुछ, जदामांसी, मोरबेल, शिक्षाजीत, कापूर, पुस्ता, भद्दगोए 
दा सर्वे ओषधीशव चूणे रूरायें. स्याथे समभाग करायें. भोंदुदराच्या 

(एपात्रांत गाईथे दूध घेऊन त्यात ते टाकावें. स्यार्ल दहि कराये, 
नें अदुंवराषया रथीनेंच घुस्तद्धन स्थाें छोजी काढाघें, स्याथे दृप 
केल्यावर त्यामभ्यें छु्गंधित द्रव्य केशर रूस्तूरी, जाशफत्ट जायपन्ञी 
इलायथों धालून दादी. एक शेर दुघांत एक छटाकभर पूर्षाक्त 
सर्योषधी मिञ्ष करन तुप चैनविल्या वर त्यात एक शेरास एक रती 
कस्त्री व एक माखा केश र. घ एक एक माला, जायफटादि मिल्टवून 
नित्थ प्रातःकाली त्या लुशच्या पृष्ठ२३ मच्ये सांशितस्याप्रमाणे 'भाघा- 
रावाज्यमागाइुति,, यार व पृष्ट३८मध्यें लिद्दीश्याप्रभाणे (दिष्णुयानि) 
इत्यादि ७ आइुति च्याष्या, मंभायया शेयरी स्वादा दाव्दाचा उच्चार 

रुस ज्या राजी मरभस्थापन क्रिया करायवाच्ी असेल त्यादिनी होम 
कराया य ते तुप भोजना समर्थी पतीं पत्लोनेंद्ी सेघन कराएं, अशा 
रीतीनें पर स्थापन केल्यास छुशील, पिद्दान, दीर्घायु, तेजस्वी 
सुदढ व निरोगी पुत्र उत्पन्न होईल. क्या ब्वाधी अशी इच्छा 
असल्यास्त गुलूर पात्रांत अमधिक्केश्णा दक्षाशी बपूयाक्त प्रकारच्या 
तुपाशों भात भक्षण करावा -- 


कार्णः-- “ आइद्दारशुद्धों सत्वशुद्धि; सत्वशुद्धों घुवास्मृतिः” ॥ 
हें झांदोष्य चचनआहे. मचमांसर हित घुृत, वुन्धादि, तांदुव्ट, 


गर्भाधानप्रकरणम्‌ ४३३ 





नाहीं तर निश्चित समजायें की गम दिथर झाला भआादे. अशी 
खाजी पटतांस दुसरे दिवशी अथवा छितींय पासारंभी 
निस्मलिश्धित मंज्ानीं माहुति द्याव्या. ५ 

ऑ यथा पाते पुष्करिणीं समिहुयंति सवंतः। 
एवा ते गम एजतु निरेतु दशमास्यः स्वाहा ॥१॥ 


यथा वातों यथा वन॑ यर्या समुद्र एमति। 
एवा सटे देशमास्य सद्दावेहि जरायुणा स्वा्श ॥२॥ 
दश मासाज्छशयानः कुप्ारो अधि पातरि। 
निरेतु जीवों अक्षंतों जीबो जीब॑न्त्या अधि स्वाहा ।॥३॥ 
ऋण मं० ५९ | घु० ७८ । मं ०७--९ ॥ 
एजतु दश्षमास्थों गर्भों जरायुणा सह | यथायं वायुरेजति मथां 
सप॒द एजति । एवायं दशमास्यों अखंज्जरायुणा सह स्वाहा ॥१॥ 


गहूं वरेरेया टाझ भाहार केल्यानें अन्त: करण शुक्ति, बल) आरोग्य 
बचुद्धि यांदी प्राप्ति होतें, धाकरिता पूर्ण युयाघस्था प्राप्त झाल्याधर 
विधाह #रुन भशा प्रकारें विधिपूर्षक, प्रेमयुक्त रीतीनें शर्भाधान 
कराथें म्दवणलें होणारें लतान व कुल नित्यप्रति उश्नवाषध्धेदा प्राप्त 
होईछ, रजस्वला द्वोण्यापू्वी १२।१३ व्िवस राद्ट्रीके मदणजे शुकल- 
पक्षीं १२ व्विलपाणेतों पूर्वी कथन केल्याप्रमा तूष घनवून खीरीचे 
भोजन करादें. १२ द्वलायें बत फरायें व मिताद्वारी बनून ऋतु 
समयी यरील प्रमाण गर्भाधान क्रिया करादी, सवेपदार्थ एत्कष्ट 
करण्यासाठी जशा विद्या भाहेत, त्याप्रमाणें उसछृप्न श्ंताव निर्माण 
करण्यायी ही विद्या आहे. इकडे भनुष्यांनी फार लक्ष याथें कारण 
यात चूक झाली तर कुछद्दानि, थ्चनति ही हरढेलीव, यासाठों 
नियमपूर्षक वागून कुलवृद्धि व उन्नति अवश्य होईल अरसेंच बागाबें 











१.१५ 2५ नुरीत ल्‍९ ९७-०१ /#र जज रत चिजटी 3५/१५/20५८ ११ थ जज ९१५५८. /*९२,../१५५/9,/१९./"९, 


यस्यें ते यज्ञियों गभों यस्‍्थे योनिहिरण्ययी। 
अद्जभान्यहता यस्‍्य ते प्रात्रा समजीगम< साहा ॥२॥ 
यजु० आ० ८ । मं० २८, २९ ॥| 
पुमा/सौ प्रित्रापएणो पुमा/सावष्विनावुभौ। 
पुमानग्रिश्व वायुश्व पुमान्‌ गर्भेस्‍्तवोदरे स्थाह्य ॥१॥ 
पुमानग्रि! पुमानिन्द्रः परमान्देवों वृहस्पतिः | 
पुमा'/ से पुत्र विन्दस्व ते पुमाननु जायतां स्वाहा ॥२।|# 
मंत्र ब्राह्मण ब्रा. है । ४ । ८-९॥। 
या मेत्रानी आहुती द्ल्थावर स्तामान्य प्रकरणी दाणल्‍्याप्रमाणें 
ध्ाम्त्थाडुति देऊन पुनः पृष्ठर७व सांगितब्याप्रमाणें पूर्णाइति द्यावी. 
ख्रीनें भोजन, छादन नियनितपणें करावें. मादक, मद्यादि, रेचक 
बगेरे अति आंबट, खारट तेलकट पदार्थ दरभरादि, तिझट दरेरे 
कथी खाऊं नये, परंतु तुप' ढुघ मिष्ठ, खोमलतादि बनस्पति, 
ताउुस्ठ, दही, गहुं, डडीद, मृग, तूरादि अन्न आणि पुष्टिकारक 
भाज्या खाण्यात ऋतुकालानुलार उच्ण समयी शुभ्र इलायची थ 
दीत समयी केशर, कस्तूरी बगरे घालून खात जाबे, युक्ताहार 
विहार सदेव कराबा, बिशोषतः दह्यांत सुंठ व ब्रापही औषधि घालून 
सेवन कराये त्यायोंगे संतान अति बुद्धिमानरोगरहित, शुभगुण 
कसे स्वभाववाले निर्माण होईल, 


॥ इति पर्भाधाबविधिः समाप्त; ॥ 


*जर दोन ब्रद्वतुकाल व्यर्थ गेले, दोन्‍्ही महिन्यामध्यें गर्भाधान 
क्रिया निष्फतठ घाली,गर्भस्थिति योग्य नसली तर तिसच्या महिन्यास 
ऋद लखमय जेद्दां प्राप्त होईल तेव्हां पुष्पनक्षत्रयुक्त ऋद्तुकालीं 





पुंसवनप्रकरणपम्र्‌ ४५ 





अथ पुंसवनम्‌ 

ग्भस्थिति ज्ञात झाल्यावर दुसन्या वा तिसन्‍्या मद्दिन्यांत 
“ पुंसवन ,, सस्काराचा समय असतो त्याबेल्ठी पुंसवन संस्कार 
केल! पाहिजे, त्यायोंगं पुस्षत्वाचा म्हणजे चीर्याचा लाभ दोतो. 
बालक अन्मूल दोन महिन्यांचे होई तो थुरुषानें अ्रस्दचारी राहुन 
स्वप्नामध्यें बीये नष्ट होऊं देऊं नयें. भोजन, छादून, शयन, 
ज्ञागरणादि व्यवहार करावयाचे ते वीयनाशक न दनतां ते स्थिर 
राहील असेच करावेत व दितींय सनन्‍्तान देखील उत्तम निपजेलसे 
वर्ताबें. 


अन्र प्रमापानि-- 
पुमा०पौ पित्रावरुणों पर॒मा०ंसावश्रिनावुभों । 
पुमानप्रिश्व॒वायुश्र पुमात्‌गभस्तवोदरे ॥१॥ 
पुमानग्रिः पुमानिन्द्र! पुम्रान्‌ देवो वृहर्पतिः | 


_ल्‍बमथायशब्यााइुम, 
जा 


दिवसा प्रथम प्रातःकार्ल्दी प्रथम प्रखूता गायींचें दृहीं दोन मासे व 
लबाचे पीठ दोग भासे एकत्र करून पत्नीच्या हातांत देऊन पहीने 
तींनदा विचारावें “ कि पिबसि', पत्नीने उत्तर दरावें “पुंसवनम” 
व नंतर तें सेवन कराये, तत्पश्चात्‌ छ्लखाहुली व भटकटाई या 
वनस्पतियें चूणे करन तें पाण्यात घालावें भाणि बसस्‍्लागाठ 
करून पतीनें पत्नीच्या उजब्या माकपुडीत घालावं.ते बेल्लीं 
कौश्म पमोषधी प्रायमाणा सहमाना शरश्यही । 
अस्या अह्द बृहत्याः पुत्रः पितुरिव नाम जप्रमभ ॥ 
या मंत्रानें पदीने ज्ञगन्नियंता परमेश्वराची प्रार्थना फरावी' 
यथोक्त ऋतुदान विधि कशावा, भसे सूत्रकायंचें मत आहे. 


दि संस्कारधिधिः 





पूमा०से पुत्र विन्‍्दस्त ते पुसाननु जायतामू ॥२॥ 
गो० थृ० प्र० १। खे० ६ै। घू० र२े०१० | मं० ब्रा० १। ४। ८-९ ॥ 
अमोमशत्य आरूदस्तत्र पुंसकत कृत्य । 
तंदे पत्रस्य पेद्न तत्स्त्रीणां भरामसि ॥१॥ 
पुंपति वे रेतों मवति तत्स्त्रियामलु पिच्यते । 
तद्े पृत्रस्य वेदन॑ रह्मजापंतिरत्रवीत्‌ - ॥२॥। 
भ्रजापतिरनुमतिः. सिनीवाल्यचीअक्टूपत्‌ | 
स्त्रैपुयमन्यत्र॒ दधत्ममोंसः.. दघड़िह ॥३॥ 
अथवे० का ० ६। घू० ११। मं> १-३ ॥ 
हा मंत्रांचा हा अमिप्राय आहे की पुरुषाला यीयेबान झाले 
पाहिजे. आश्यलायन शच्यस॒त्रांत रइटके आहे. 
अयास्पे मण्डलाभारच्छायायां दक्षिणस्यां नासिकायाम- 
जीतवामोषधी नस्तः छरोति ॥ १ | 
प्रजावज्जीवपत्राभ्यां हे कै | २|| आश् गृ०_ १। १३। ५, $१॥ 
गर्भाच्या द्वितीय व तृतीय मात्ती वढवुक्षासी जरा भगर त्याथथी 
पानें हीं स्रीनें आपस्या उजब्या वाकपुडीन सुगावीत आणि 
थोड्याशा पुष्टिय्षक गुद्ख रहणजे गिलोप था ब्रासही मौषपी सेवन 
कराव्यातपा रस्कर यूहासूजांत पुटील वजबय आहे 
अथ पु९सबन पूरा स्पन्दत इति मासे ट्वितीये ततीये वा |।१॥ 
पाश्स्क्र काँ० | क० १४ ।। 
मोभिलोय व शौगक गृहासृत्ामध्येद्दी षणेन केलें आड़े की 
ऋतुदान दिव्यावर द्वितीय महिन्यापासून तिलन्यापर्थत सतबहूं प्रमाणें 
करणयांत येंगारा जो संस्कार तो “ पुंसवनसंस्क्रार” होय, 


पुंसवनप्रकरणम्‌ ४७ 


कर आर कब शी बीबी शिमला ीली 





5२११३/९/१५-१ 





अथ क्रियारंभः ॥ 
पृष्ट ३ पाखून १३ पर्यतच्या शांतिप्रकरणापाधेतों सांगितव्या प्रमाण 
(विश्यानि देव) इत्यादि बार धेदांच्या मंत्रांली यक्षमान्त व पुरोंहिता- 
दिनी ईश्वरोपासवा करायी. तेथे जमलेब्या सर्वानीही परमेश्वरापा- 
सनेमध्यें चित्त लावावें पृष्ठ ७ घर वर्णिव्याप्रमाणं स्वस्तिवाचनतथा 
पृ. १० प्रमाण शान्तिपाठ प्रकरण करून पृ० रैडे अनुस्तार थशदेश, 
यशशाला तथा पृष्ठ १४ प्रमाण पश्कुण्ड पृ. १४-१७ प्रभाणे पश्समिचा 
होमायी द्ब्य व पाकस्थाछी बगरे करून पृ० २२ प्रमाण ( अयन्त 
इध्म) इत्यादि (भों भ््ति०) (त्यादि ४ मंत्रोक्त कम घ आधारावाज्य 
भागाहुशि ४ व ब्याइति क्ाहुशि ४ आणि पृ.२४ प्रमाणें 
( ओ प्रजापतये स्थाहा ॥| १ | पू. २४ प्रमाण (ओं यद्स्य कर्सणो .) 
९॥। २॥ लिद्दित्या प्रमाण दोनग आइहुुति देऊन खाली लिहिलेल्या 
दोन मंत्रांनी दोय घृताइुति द्याव्या, 
ओ आ ते गर्भो योनिमेतु पुमान्‌ वाणवेषुधिम्‌ | 
आ बीरो जायतां पुत्रस्ते दक्षमास्‍्यः स्वाहा॥१॥ 
अयवे० काँं० ३। खू० २२। गं० २।। 
ओ अभिरेतु प्रथमो देवतानां सो<्ये प्रजां मुझ्नतु म्ुत्युपाशात। 
तदय॑ राजा बरुणो5्नुमन्यतां यथेयं खली पौत्रमध न रोदात स्वाहा ॥। 
मन्त्र श्रा०१।१।१०।॥ आ० शु० १ ।/ १३। ६॥ 
या दुंन्द्दी मंत्रांगीं दोन भाहुति केस्थाचर एकाततांत परत्न च्या 
हृदयावर हात ठेवून सालीछ मंत्र पतीन बोलाबा. 
ओऔ यत्ते सुसीमे हृदये हितबन्तः प्रजापतो | 


मन्ये5ह॑ मां सह्द्वांसिमाह पौत्र सघन्नियाम ॥१॥ 
मन्त्र त्रा० १। ५। १० ॥ आ० ग्रु७ १ । १३। ७।। 


 इ८ संस्कारविधि: 








'१ध१स्‍ीचाज 


तत्पश्चात्‌ पृ. २७वर लिहिल्याप्रमाणें सामवेद्‌ आर्विक व महावा- 
मदेव्यगान गायिस्यावर जे जे र्लीपुरुष संस्कारा्थ आले भसतील 
त्यांना निरोप देकन मग वटपृक्षाची कोवछी जठा (कपल) 
झ्राणि गिलोय यांचें वसर्थमाव्ठ चुणे करून तें गर्भिणी ख्रीनें उजब्या 
नाकपुडीनें खुंगावें. तत्पश्चात्‌ 

हिरण्यगर्भः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत | 

स दाधार पृथिवी दयाम॒तेमां कर्मों टेवाय हविषा विधेम ॥१॥ 

ही न । 2? आ० ९३। म. ४ ।। 

अर्धयः संभृतः प्थिव्ये रसाच्च विश्वकमणः समवत्तताग्रे | 
तस्य ल्वष्ट विदर्धूपमेति तन्मत्येस्प दंबत्वप्ाजानमग्रे ॥२॥ 


| हे य. अ. ३१ | में. १७ ।। 
है दोन मंत्र बोलून पतिने आपस्या गर्भिणी पत्नीच्या गर्भा- 


धायावर हात ठेवून पुठील मंत्र म्हणावा. 

सुपणोंडसि गरुकँपसिवत्तेशिरें गायत्र॑ चकुबहद्रथन्तरे पक्षों । 
स्तोम॑ आत्मा. हन्दाठस्याज्लांनि बजू७ंषि नाम।ा 
सामर ते तनूबोमदेन्य यज्ञायज्ञियं पुच्छे धिष्ण्यां! शफाः | 
सुपणोंअसि गरुत्मान्दिष गच्छ स्वः पत ॥१॥ 


वन य,अ. १२ | में, ४ ॥ 
हा संस्कारानंतर ख्रीनें सुनियम युक्ताहारविद्दर करावा 


विशेषतः गिलोय, ब्राह्मी औषधी व खुंठ डुर्धातून थोड्यशी खात 
अछाबे, आणि अधिक शयनः अधिक भाषण, अधिक खारट; 
भबट, तिख्षद, कह, रेचक कच्चे भादि पदार्थ खाऊं नयेत, 
सक्षम आहार करावाः क्रोध, द्वेष, लोभादि दोषापासून भलिप्त 
राहुन सदा प्रसन्न रहावे. शुभाचरण करीत असावें, 

इति पुंसवनसस्कार विधि समाप्तः || 


सीमन्तो न्यनम ४९ 


कण 0/ीिज कि चसिध5ध ११0 ५५१0५ चिनरी १०२0 परी २ रपट चर पथ िन्‍ चित चर च+ चि> पर पबर भन्‍ चिनट चेय चिए/ चिट चिट चिट... बत चब जि चीफ डी की 


अथ सीमम्तोनयनंम्‌ 
तृतीय संस्कार सीमन्वोन्नयन द्वोय, यथा संस्काराया देतु 
गर्भिणि स्रीचें मनन सन्तुष राहवें, आरोश्य प्राप्त व्हावें, गई 
उत्कृष्ट व्‌ स्थिर राहवा आणि प्रतिदिन घुद्धिगत व्हावा, पहा।--- 
चतुर्थ गरभभाले सीमन्तोत्रयनम ॥१॥ 
आपूर्यपाणपक्ष यदा पुंसा नश्षत्रेण चन्द्रबा युक्तःस्थात्‌ ॥२॥ 
अथास्थे युग्मेन शलालुग्रप्सेन तउ्येण्पया च शलत्या विभिश्च 


कुशपिज्जूलेरुथ्वे सीमस्तं व्यूहति भूभुषः स्वरोमिति त्रिः 
चतुर्वा ॥ ३ | आइ्वलायन॥ 
पुसवनवत्मथमे गर्भ मासे पष्ठे-्टमे वा! ॥९।॥ पारस्कर ।॥ 
याचप्रमाएं गो भिढीय ओर शोनकगझसत्रा मध्येंही बचने आहेत 
ग़र्भमालीं चवथ्या महिन्यांत शुक्लपक्षामध्यें ज्या दिवशयों 
मूल आदि पुरुष नक्षन्रयुक्त चन्द्रमा असेल त्या दिवशीं 
सीमन्‍्तोन्नयन संस्कार करावा, व पुंतवन संस्कारासारखा सहाव्या, 
आठव्या महिष्यांत पू्वोक्त पक्ष नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा भसेल ते 
दिनीं सीमन्तोन्नयन संस्कार करावा. तेबेत्दीं पृष्ठ २२ पर्यत प्रथम 
सर्वे विधी करून (अद््तिउतुमन्यरुव ) इत्यादि पृष्ठ, २३ वर 
सागितब्याप्रमाणें वेदीज्या पूर्वादि द्शेल ज़ल सिंचन केल्यावर.- 
ओं देव सबितः प्रसुव यज्ञ प्रसुध यक्ञपतिं भगाय । 
दिव्यों गन्धवः केतपू: केत्रः पुनातु वाचस्पतिवाँच नः 
स्वदतु स्वाहा || य. भ, ११ में. ७।। 
या मंत्ानें कुंडाच्या चारी दिशेस जल|सिचन करून आधारा- 
वाज्यभागाहुति ४ आणि व्याहति आइति ४ मिक्धन < आइुति 
पृ. २३-२४ प्रमाण द्व्यानंतर 


५७, सस्कारविधि 





कं 8 8 8 9.0 आज आओ 0 ली 3 3 4 0 कक आर 


ओ प्रजापतये त्वा जुष्ट निवेपामि ॥ 
अर्थात्‌ तांदूब्ठ, तिल, मूग यांचे हींत समा भाग करून 
ओ प्रजापतेय त्वा जुष्ट॑ धोध्षामि ॥ 
ते चुवावेत व नंतर त्यांची खिचड़ी बनवून त्यांत पुष्कत्ठ 
तूप घाकाबें व निम्नछिखित मंद्ाांनी आहुति धव्या. 
थों धाता ददातु दाशुपे ग्राचीं जीवातुसुक्षितम । 
धय टेवस्थ धींमहि सुप्र्ति वाजिनींरति स्वाहा ॥ इदं 
झात्रे-इद्ख मम ॥१॥आ, ७। १७४ 
धाता प्रजानाप्रत राय ईशेव्पात्रेद॑ विश्व भुुव्न जजान । 
धाता कुष्टीरनि मिषाभिचष्टे धाषरःइद्भव्यं घ्रतवष्जहोत स्वाहा 
हुईं धात्रे-इृद मम ॥२॥ 
ओं राफामई सहवा सुष्टृती हुवे शणोतु नः सुभगा बोध॑तु 
त्मना । सीचत्वपः सच्या स्छिद्रपानया दर्दातु धीर॑ शत- 
दायसुक्थ्यें सवा | इंदं राफाये-इृदक्ष मम ।।३॥ 
थास्तें राके सुमतयः सपेशंसो याभ्िदेंदांसि ढाशुपे बनि । 
ताभिनों अब सुमनां उपागाई सहरूपोष॑ सुभगे ररांणा स्वाह ॥ 
इईं राकायै इृदज्न मम ।। ऋ. मं. २ स्‌. शेर । म. ४ । 
मेजमेष परा पत सुपुत्रः पुनरांपत | 
भ्स्ये में पत्रकांमायें गर्भभा घेष्टि यः पुमान्स्वाह ॥५ ॥ 
यथेयें पृथिव्री यग्रल्ल॑त्ताना गभमादथे । 
एवं त॑ गर्भमा पेंहि दशमे पासि खूतेवे स्वाहा || ६ ॥ 
विष्णोः श्रेष्ठेन रूपेंगरास्थां नायो गंवीत्याम । 





सीमन्‍्तोन्षयनम्‌ ज्र्‌ 





#/१७००१९०८' हज! 


पुमांस पुत्राना भेद दशमे मासि सूतवे रवाहय | ७ ॥ल्लौच्च मंत्राः 
यबरील सात मंत्रांनीं खिचडीच्या खात भादुति देणें झाद्या- 
बर ( प्रजापतेरानत्व,) पृ २५ अनुसार एक, से मिक्ून८ 
अुति द्याव्या, आंण पृ. २४ प्रमाण ( भों प्रजापतये ) 
यानें एक भावाहुति व (ओं यद्रुव कर्मणो० ) एक पुनः 
खिचडीची आइुति द्यावी. तत्पश्चात्‌ “ओं त्पन्नो अग्ने० ९: 
श्णवर लिहि्याप्रमाणें घताइुति व “ओं भूरग्नये” पृ. २४ प्रमाण 
व्याहृति मंत्रांतीं चार क्षाज्याडुति देऊन पति पत्नीनें एकान्तात 
जायें व उत्तमासनावर पत्नीज्वा पृष्ठभागीं पतीनें धसब्या नंतर-४ 
ओं सुुमित्रिया न आप ओष॑धयः सन्तु। दुम्मित्रियास्तस्मे 
सस्तु योज्स्मान्दृष्टि य॑ व वर्य दिष्मः || १॥ बज्ु० अ० ६। मं० २२ 
पुद्धांन डियो अति पृथिव्या वैशानरपृत आजातग्निम्‌ । 
कवि0/साजग्रमतिथि जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवा। ॥ २॥ 
न ये. अ. ७। मन्त्र २४ | 
ओ अयमूज्जोबतो पृक्ष उज्जीव फलिनी भव | 
पण वनस्पते नुत्वा नुत्वा सूयतारयिः ॥ ३ ॥ 
ओं येनादितेः सीमान यथति प्रजापतिमहते सोभगाय | 
तेनाहमस्ये सीमानं नयामि प्रजामस्ये जरदष्टि कृष्णोमि ॥४॥ 
सामवेद मन्त्र ब्राह्मण | ब्रा० १।५ |१-२५॥ 
३ | हुवे 
ओं राकामई स॒हवा्सुष्टतौ हुवे गणोतु नः सुभगा बोधतु त्मना | 
सौव्यलपं सूच्या छिद्परानया ददातु बीर॑ शतद्वायुम्ुक्ध्यम्‌ ।५। 
ओ यास्तें राके सुप्रतयः सुपेशसों याभिदंदांसि दाशुष॑ वसूनि। 
ताभिनों अद्य सुमनां उपागहि सहस्पो्ष सुमगे राणा ॥३॥ 
ऋ० मन्त्र २। खू० ३२। मन्त्र 8-५ 


ध्प्र्‌ संस्कार विंधिः 





/िक जि, किक पे 359० भे७ 5० 3 3३ के व, ८3३ 2 कि. 3 जल कक. मकर 





लटक, टक धर रवा3 ३९.2 ९/:0५०:६ ५,८८९ ल्‍ ८५ ध जज /2 ३02१० 


हा मंत्र महणून पतौनें स्वहस्ते स्वपत्नीच्या केशांत सुवासिक 
तेल घालावें व फणीनें विचरून तिच्या हातामध्यें ओऔडुबर 
अथवा भजुन वृक्षाची फांदी वा कुशाच्या सदु छीपी वा शाही 
पशूच्या कांटयानें केश स्वच्छ करून भांग पाडावा, सुन्द्र 
बुचडा बोंधून यज्ञशाक्वेत यावें, तेवर्ठीं विणा बगेरे बा्यें वाज्ञ- 
घावीत. नंतर सामबेद गान करावें पश्चात्‌+-- 
ओ सोम एवं नो राजेमा मानुषीः प्रजा: 
अविमुक्तचक्र आसीरंस्तीरे तुभ्यमसो* | पा० कां १। कं० १७॥ 
प्रारंभी हैं मंत्रगान करून मग अन्य मंत्र गान करावें 
पच्चचात्‌ पूर्वों दिलेश्या खिचडीच्या आहुती मधून शिल्लक 
राहिलेली खियडी असेल तींत आणखी तूप घाल्दून गार्भिणी 
स््रीनें आपलें प्रतिबिब त्या तूपांत पहावें. तत्प्रसंगी कि पश्यसि” 
असे पतीनें पत्नीस विचारावें व पत्लीनें असे उत्तर दयार्वे-- 
प्रजां पशन्‌ सौभाग्य मद्य दीर्घायुष्टव पत्युः पश्यामि | गो मिलन 
ग्रे. २। ७ | ३, तत्पश्चात्‌ एकांतामध्यें वृद्ध, कुलीन, सौभाग्यचती, 
पुत्रवती अशा स्त्रियांत गाभिणीनं जाऊन बसावें, प्रसन्न बदनानें 
प्रसन्नतेच्या गोष्ठी कराव्या, व ती खिचड़ी गरिणी श्मीन भक्षण 
करावी, जवछ बसलेल्या से स्रीयांनीं गार्मणीस पुदील प्रमाण 
आशीर्वाद दावा. 
ओ वीरसस्त् भव, जीवसस्त्वं भव, नीवपत्नी त्व॑ं भव ॥ 
' शोभमिल*० द्रु० २। ७। १० ॥ 
असे मांगलिक आशीर्वाद देऊन संस्कारार्थ आलेब्या सवांचा 
यथायोग्य सत्कार करून सोना निरोप द्यावा, 
॥ इति सीमन्तोन्नयन संस्कार विधिः समाप्त: ॥ 


“या ठिकाणीं एकाद्या नदीया नामोच्चार कराया. 


िलमनननना 


की दी ही की की दी की की की नी कीच 


जातकमप्रकरणम ३ 





अथ जातफमसंस्कार विधि: ॥ 
हा सेस्काराचा समय, कर्मविधि व प्रमाण अज्ञी आहेत ० 
सोष्यग्तीय द्धिभ्युध्षति || पार० फॉ० १। कं० १६ ॥ 
इत्यादि पारस्कर ग्रह्मसत्राचीं प्रमाण आहेत. त्याचप्रमा्ँ 
आदइवलायन गोमिलीय व शोौनक ग्रह्मसत्र आहेत 
प्रसव॒कालीं पुढील मत्रानें गार्मिणी ख्रीच्या शरीरावर जल- 
माजेन करावें 
ओं एजतु दशमास्यो गर्मी जरायुभा सह | यधायं 
वायुरेजति यर्था सप्द्र एश्वति। एवाये दशमास्यों अखज्ज- 
रायणा सह )| यज्ु० अ० ८ । में० २८ ॥ 
माजन झाल्यावर 
ओं अवेतु प्श्निशेवल'शुभे अरास्वत्तवे | नेव मांसेन 


पीवरी न कर्िमिथनायतनमव जरायु पद्चताम्‌ ॥ पा"णु०११६॥ 
या मंत्राचा जप करूम पुनः माजन करावें, 
कुमार जात॑ प्रराज्येरालम्भात्‌ सर्पिमधुनी ह्रिण्पनिकाष॑ 
हिरण्येन प्राशयेत्‌ || आश्व० ११५१ ॥। 
पुत्र जन्म झाल्यावर प्रथम दायोीनें बालकाच्या शरीरावरील 
ज़रायु कादून त्यायें मुख, नाखिका; फान, डोछे बर्गेरेंतील मल 
ताबडतोब काढावा व मऊ वल्मानें पुसखून स्वच्छ केल्यानंतर, 
पित्याच्या भांडीवर बालक द्यार्चे, जेथं वायु व थंडी नसेल अशा 
ठिक्कार्णी ब'लकाला घेऊन पित्यानें बसावें, नंतर बालकाची नाडौ 
एक बीतभर खोडून वर खूताने बांधावी, बंधनावरील नाडी भाग 
छेद्न करावा, नंतर किचित्‌ उष्ण जलाने बालकाला स्नान घालून 
शुद्ध बखाने पुसूत, नवीन स्वच्छ वस्त्र परिधान करवून बाल्तगुद्दाचे 


ध्क्ठ संस्कार विधि: 


'औ१००१६./१५/१२१.२१५/5 








बाहेरील वाजूस पूर्वी सांगितर्थाप्रमाणं यशकुंड तथार करावें अथवा 
तांव्याचें कुंड आयतेच असद्यास पू्येलिखितानुसार इयनार्थ 
सिद्ध अलावे, पृ० २१ प्रमाण अग्य्याधान; समिदाधान कझून अग्नि 
प्रदीत्त कराया. सुगन्धित घृतादि बेदीजबद्ठ ठेवून हातपाय घुवावेत 


व कुण्डाच्या दक्षिणमागीं एक आसन तयार करून पित्णनें 
वेदीच्या पश्चिम भार्गी आपदया आसनावर घसलादचें 


अशाप्रकार पूर्वाभिपुम्त वजमान बसल्यावर सथे ध्वनसाहभ्री 
आपस्या' व पुरोहिताच्या जवठ्ठ ध्यावी. नंतर पुरोद्ितपद श्चीका- 
रण्यासाठी यजमानानें बोलावे :--ओस आ पसोः सदने सीद । 
मग पुरोद्दितानें मइणाब--ओं सीदामी ॥ 

असें बोलून आसमावर बसल्यानंतर पृ०२२ मध्यें घर्णिल्या 
प्रमाणें “अयस्त इृध्म.” या हींन मंत्रांनों वेदीमध्यें चंदनाच्या 
समिदाधान करावा व प्रदीत्त समिधावर पृ० २३ प्रमाणें तूृपाच्या 
अधारावाज्यभागाहुति ७ आणि व्याहृति आइुति ४ दोन्ही मितद्ून८ 
झावा. मग -- 


ओं या तिरश्री निष्यते अइं विधरणी इति।। तां त्वा 
घृतरय धारया यजे सशराधनीमहम् | सर*राधिन्ये देव्ये 
देष्टये स्वाहा इदं संराधिन्ये-हृदल् मम ॥१॥ 
ओं विपश्रित्पुच्छममरत्तद्धाता पुनराहरत। परे हि त्व॑ विपश्नि- 
त्पुमानय जनिष्यतेउ्सौ नाम स्वाह्या |इदंधाजे-शदख मम |।२॥ 
मनन्‍्त्रवाह्मण १२। ५।६। ७ गोभिल गृ० २ | १५--१७ ॥ 
#धर्मात्मा, शासप्रोक्त विधि पूणै जाणणारा, विद्वान; सद्धमीं, 


कुलीन, निदयेसनी, छुशील, बेदश्रिथ, पूजनीय, सर्वोपकारी 
गृहस्थाला पुरोहित ही संज्ञा आाहे. 


जातकमंप्रकरणम्त्‌ ण्ष 


६७५/ि७टीय/९./१९०१९८/४५०८३./*१८/६५०८९/११/ ४ /१७ आह ९ध १८५ / टिक सिटी जीती 


हक कर कक पत आर लक स तर 
या दोन मंत्रांनीं दोन आज्याइति करून पूृ० २० लिद्दिस्याप्रमाणें 
वामदैव्य गान फेल्यावर, ३पृष्ठालुसार इंइवरोपालना करावी. 
तत्पश्णात्‌ तूप व मध ही दोन्‍्ही लमसमान घेऊन सोन्याच्या 
काडीनें बालकाच्या जीभीवर--“ओशम्‌” हीं अक्षरें हि हन काना- 
मध्यें बेदोसीति' तुझें गुप्त नांव वेद्‌ आहे असे ऐकवुन पूर्वी सांगीत- 
लेलें तूप व मध त्या सोन्‍्याच्या काडीनें चाटवावे. तेेेव्ी 
ओं प्र ते ददामि मधुनों धृतस्य वेद सवित्रा प्सृतं मघोनाम। 
आयुष्मान गुप्तो देवतामिः शत जौव शरदो लोके अस्मिन्‌॥९॥ 
आध्य० गर० १। ९५ १ | 
मेधां ते मिन्रावरणौ मेधामग्रिदेधातु ते। मेधां ते अखिनो 
देवावाधत्तां पुष्करतो ॥ २ ॥ में० ब्रा० १।५।९॥| 
ओं भूस्तथि दधामि ॥३॥ ओ भूवस्वयि दधामि ॥४॥ 
ओ स्वस्तथि दधामि।५। ओं भूभुव। स्वस्सवे स्वयिदधामि।९। 
पार० कां० १। के १६ | 
ओं सर्दसस्पतिमद्धुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सर्नि प्रेशां मया 
सिष5खाहाँ॥७॥ऋष्मं० १ खू० १८॥ 
या प्रत्येक मंत्रानें सात बार घृत भधु प्राशन करवून तत्पश्चात्‌ 
तांदुछ व जब शुद्ध करूम वद्भगार केल्यावर एका पात्ञांत टेधायें 
व त्यांतून एक चिमुद घेऊन 
ओरेग इृदमाज्यमिदमन्नमिदमायुरिदमसतम्‌ ।गो० २ । ७ १९. । 
हा मंत्र बोलून वालकाच्या मुखांत एक थेंब सोडावा. हे फक्त 
गोभिलीय सूतन्नकारारे भत आहे सर्वाचे नव्हे. पश्चात्‌ बालकाच्या 
“उजव्याकानांत पित्यानें-- 


दर संस्कारविधिः 


मा 3 830 00.0 00004 0 कप मा सा य य 


ओं मेधां ते देवः सविता मेधां देवी सरस्वती। मेधां ते 
अख्िनो देवावाधततां पुष्करस्णौं ॥१॥ आश्व० १।१५।२। 
ओं अप्रिरायुष्मान्‌ स वनस्पतिभिरायुष्मांस्तेन त्वायुषा- 
युष्मन्तं करोपि ॥ २ ॥। 
ओ सोम5आयुष्मान्‌ स ओषधी भिरायुष्मांस्तेन ०* ॥ ३ ॥ 
ओं ब्ह्मज्ञायुष्मत्‌ तद्‌ ब्राक्षणरासुष्मतेनण ॥ ४॥ 
आओ देवा आयपुष्छन्तस्तेव्यतेनायुष्मन्तस्तेन०।| ५ ॥ 
ऑ ऋषय आसपुष्मन्तस्ते त्रतेरायुष्मन्तस्तेन० ॥ ६ ॥ 
ओऑ पितर भायुष्मन्तस्ते स्वधामिरायुष्मन्तस्तेन० ॥ ७॥। 
ओं यज्ञ आयुष्मान्‌ स्त दक्षिणाभिरासुष्मांस्तेन० ॥ ८ ॥ 
ओं सप्द्र आयुष्मान्‌ स स्रवन्तीभिरायुष्मांस्तेन त्वायुषा- 
अ्युप्मन्तं करोमि ॥ ९॥| पा० काँ० १। १६। ६॥ 
हा नऊ मंत्रांचा जप करावा या प्रमाण फकानाधर मुख टेवून 
हेंच नऊ मंत्र पुनः जपाबे. यानंतर बालकाच्या सर्पर्शापुरता 
खांद्यावर हात ठेवून निम्नलिखित मंत्र बोलावें ;-- 
ओं इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि घेड़ि चित्ति दक्षस्थ सुभगत्वमस्य । 
योप॑ स्यीणामरिष्टि तनुनों खाद्यान॑ वाचः संदिनलमश्ाम्‌ ॥१॥ 
न । तह? म०२ | सू० श्र | 
अस्मे प्रयन्धि मघवन्तृजीषिबिन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरे: | 
अस्मे ग॒तं गरदों जीवसे धा अस्मे वीराच्छशवृत इन्द्र शिप्रिन ॥१॥ 
ऋष० में० ३। खू० ३६ | में० १० ॥| 


#येंथें मंत्राचा पूर्वे शोषभाग ( त्वा० ) इत्यादि उत्तर मंत्रानंतर 
चोलावा. 





जातकमंप्रकरणभ्‌ ण७ 





ओं अध्मा भव परशुभव दिरिप्यमस्तृत॑ं भव। वेदों वै 


पुत्रतामासि स जीव शरदः शतम्‌ || हे ॥मं० ब्रा० १/५। १८ ॥ 
हैं तीन मंत्र बोल्यून तत्पश्चात्‌ , 
व्यायुष जमदग। कश्यपस्थ व्यायुपम्‌ | 
यदेवेषु ज्यायुषं तन्नो अस्तु ज्यायप् !। १॥ 
यज्ञु० अ० ३ | मंं० ६२ ॥ पार० १।१६। ७॥ 
या मंत्रावा तीन बार जप केल्यानंतर बालकाच्या खांचावरुन 
हात उचलाबा व ज्या जागेवर बालकाया जन्म झाला तेथें 
जाऊन ;-- 
ओं वेद ते भूमि हृदयं दिवि चम्द्रमसि श्रितम । वेदाई 
तनन्‍्मां तद़ियात्पस्येम शरद। शर्त जीवेम शरदः शत 


श्रेणयाम शरद। शतम्र्‌ ॥१॥ पार० काँ० १। के० १६। १०॥ 
या मत्राचा जप करावा तथा ३७७७ 


यत्ते सुसीमे हृदय< हितमन्तः प्रजापतौ। 
बेदाई मन्ये तद ब्रह्म माह पौन्रमध निगाम ॥२॥ 
यत्पूथिव्याममृत दिवि चन्द्रमसि अितस्‌ | 
वेदामृतस्याहं नाम माह पौत्रमघर रिपस ॥३॥ 
इन्द्रात्नी शम  यच्छत॑ प्रजापतीः । 
यथायन्न न श्रमीयते पृत्रो जनित््या अधि ॥४॥ 
यददशअन्द्रमसि कृष्ण पृथिव्या हदभर श्रितम्‌ | 
तद॒हईं विदा९स्तत्पश्यन्‌ माह पौत्रमघ* रुदप ॥५॥ 


मं० त्रा० १।५। १०--१३ ॥ गोमिल २।८ | ४--७ ॥ 
दे सदृणत असखतां प्रखुता ख्रीच्या शरी राठा जलमाजन करादें, 


८ सहस्यारविधिः 


किक एल चित तिल, ६ कह, ३. + ३ के. 73५ १७... 0७ ज॥. ७ ५ २7% /2%.// के, 26, के), / "है, # कि... अपर के ० "३, ०2१ चकित "०३७ 


को5सि कतमोस्येषोस्यमृतोी सि। आहस्पत्यं मास प्रविशासों ॥६॥ 
स त्वाहे परिददात्वहस्त्वा राज्य परिददातु रात्रिस्वाहो- 
रात्राभ्यां परिददात्वहोरात्र त्वाद्चमासेम्यः परिदत्तामद्मा- 
सास्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्त्वतुभ्यः परिददत्वृदष्स्त्वा 
संव॒त्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुष जराये परिददात्वसौ |» 
में० ब्रा० १। ५। १४--१५॥ गा।भिल २। ८ | ९-१८ । 
हे मंत्र ऋ णून घालकात। अ.शीर्चाद दावा, 

.. अक्भादक्ात्स'सवसि हृदयादधिजाथसे । 
प्राण ते प्राणेन से दधामि जीव में यावदायुपम ॥८॥ 

अड्रादबात्संभव्सि हृदगादधिजायसे । 
बेदो वे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम ॥९॥ 

अच्मा भव परशुभेव ौि्रिण्यमस्तृत॑ भव | 
आत्मासि पुत्र मा मृथाः स जीव शरद! शतम्‌ ॥१०॥ 
पशुनां ता हिड्वारेणाभिजिधाम्यसौ ॥११॥ 
मं० ब्रः० १। १६..१९।॥ गोमिल २। ८ | २१-२० ॥ 


हा मंत्रानंतर बालकाचें दिर हुगाबे. या प्रमाण परदेशी जातां 
येतांना करावें. यामुर्े पुत्र व माता पिता याम्ध्यें भात्यंतिक प्रेम 
बृद्धि होते, 
ओं इडासि मेत्राररुणी थीरे वीरबजीजनयाः | 
सात्व॑ बीरक्ती मत यास्मान्वीरवतो5करत ॥१॥ 
ह वारस्कर कां० है कं० १६ । 
या मंत्रानें ईश्वराची प्राथे ना करून प्रसूता स््ीव.। प्रसन्न करादें, 
पदचात्‌ स्त्रोर्ची दोन्‍्ददीं सतनें किचित्‌ उष्ण छुगंधित अलानें प्रक्षालन 
फरून पुखावें, 


९/१९,/िि/व ज बज री करी जी 


ज्ञानकर्मप्रकरणम ज्‌र्‌ 





ओं इम* स्तनमृज्जरवन्तं धयापां प्रपीनममे शरीरस्य मध्ये । 
उत्से जुपस्व मधुमन्तमबन्त्समद्रिय: सदनमाविश्वस्व ॥१॥ 
यज्ु० अ० १७ | मं० ८७ ५ पार० १। १६। २० ॥। 
हा मभ्र सहणूम प्रथम उजब स्तन बाकाल्च्या मुखत द्या७८. नतर 
ओ यस्‍्ते स्तन! शञयों यो मयो भूयेन विश्वा पृष्यसि वीयोणि। 
यो र॑त्नधा बंसविद्यः सदन्नः सरस्वति तमिद्द धातवे कः ॥१॥ 
नऋरद० मं० १ | सू० १६४ | मं० ४९ ॥ प२० १। १६। २१॥ 
हा मंत्र म्वृणून डाबें स्तन बालफाच्या मुखांत य्यावें. 
तत्पष्रचात्‌ ४-- 
आँ आपो देवेषु जागुथ यथा देवेषु जागृथ । 
एवमस्या*/ सतिकाया। सपुत्रिकायां जागुथ ॥१॥ 
पारस्कर कां० १ फे० १६। २२ | 
हा मंत्रानें प्रखघता स्लरीव्या उशाशी एक पाण्याच्या तांब्या 
भरून तो दहा दिवस टेवावा व प्रखुता खीलनें प्रसूतिगण।मध्यें दा 
दिवस रहावे. तेथें द्ररोज लकाल साथंकाल नित्य निम्नलिखित 
मेरत्नानीं भात व सरल एकत्र करून दृद्दा दिवलपर्येत नियमितपणे 
आहुति द्या वा. 
आओ शण्डामर्कों उपबीरः शौण्डिकेय5उइल्खलः । मलि- 
म्लुचो द्रोणासश्रवनो नध्यतादितः स्वाहा ॥ हद शण्डा- 
मर्काउपवी राय, शौण्डिकेयायोल्खलाय मलिम्लुचो द्रोणे 
सथ्ववनोनश्यतादितेभ्यश्व-इद न मम || १ ॥ 
आ आहलिखन्ननिमिषः किंवदन्त उपश्रुतिः | हयक्षः 
ए 
कुम्मीशात्रुः पात्रपाणिनूमणिहस्त्रीमूस;। सपपारुणश्च्यवनों 


संस्का रवेिधिः ६० 


नश्यतादितः स्वाह॥ इृदमालिखतेडनिमिषाय फिवदद्धय 
उपभतये हयेक्षाय इम्मीशत्रवे पात्रणाणये तमणये हन्त्रीमुखाय 
सपेपारुणाय च्यवनाय-हदं न मे ॥ २ | 
पारस्कर कां० १। १६॥ 
ह्या मंत्रांती दृहा दिवसपर्यत होम करुन पश्चात्‌ उत्तमोत्तम 
विद्वान, घामिक. वेदमतानुयायी छोकांनीं बाहेर उसमें राहून व 
बालकाच्या पित्थावें आंत राहुन आशीर्वाद रूपी खालील मंत्रपाठ 
आनंदयुक्त रीतीनें करावा. 


प्रा भों हासिषऋषयो देव्या ये तनपा ये भसस्‍्तन्व स्तनूनाः । 
अमर्स्या मरत्या "अभि नः सचध्वमायुधेत्त पतरं जीवसे नः ॥१॥ 
अथयं० कां० ८६। सू० ४१ | मं० ३ ॥ 

इदे जीवेम्यः परिधि दधापि भेषां नु गादपरों अथमेत्तम्‌ | 
जतं जीवन्तः शरद! पुरूचीरितिरों परद्युं दधतां पबेतेन ॥२॥ 
अथवचे० कां० १५। अ० २। मं० १३ | 

विवस्वान्नो अभय॑ कृणोत यः सतन्रा्मा जीरदानुः सदा) । 
'इहेमे बीरा बहबों भवन्‍्तु गोमदश्ववन्मस्यरतु पुष्ठम ॥॥ 
अथवब० कां० १८ | अन्लु० ३। मं० ६१ ॥ 





॥ इति ज्ञातकर्मसंस्कार विधि; समाप्तः ॥। 


नामकरणसंस्कारविधि ६१ 


रची चर चर चज ५ १२८ 





अथ नामकरणसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 
अन्र प्रमाणम--नाम चास्मे दद्य! ॥ १॥ घोषवदायन्त- 
रन्तःस्थमभिनिष्ठानान्त इयध्रम्‌ ।२॥ चतुरक्षर॑ वा ॥१॥ 
दयक्षर प्रतिण्ठाकामश्रतुरक्षर ब्रह्मनचेसकामः ॥ ४ ॥ 
युग्मानि त्वेद पुंसाम्‌ ॥ ५ ॥ अयुजानि स्रीणाम ॥ ६॥ 
अभिवादनीय च समीक्षेत तन्मातापितरों विदृध्यातामोप- 
नयनात्‌ ॥७॥ हत्याश्वछायन गृह्मसअेषु (१।१५। ४-१० ) । 
दशम्याम्ुत्थाप्प पिता नाम करोति ॥ १॥ इधर 
चतुरक्षर॑ वा घोषवदायन्तरन्तःस्थं दी पा मिनिष्ठानान्तं कृत झुर्यात 
तद्वितम्‌ ॥२।। अपुजाक्षरमाकारान्स९ स्त्रिये तद्धितम्‌ ॥३॥ शमे 
ब्राह्मणस्य वे क्षत्रियस्य गुप्तेति वेश्यर्य ||9॥९र० १'१७१-४ 
अशीर्यच गोमिलीय घ शौनक ग्रह्मसत्र भाहेत, 

नामकरण अर्थात्‌ जन्मलेल्या बालका्ें खुन्दर नामधारण 
होय. नामकरणा ४ समय जन्मल्यापासून १० दिवशानंतर ११ व्या 
दिनीं किया १०१ या दिनीं अथवा द्वितीय वर्षी जन्मदिनीं 
द्ोय. ज्या द्वशी नांव ठेवावयार्यं असेल त्या दिवशी इृष्ट 
मित्र हितेंषी लोकांना प्रेम व आनन्द पुरः सर आमंत्रण करावें. 
सवाचा यथावत्‌ सत्कार करूत यजमाब-बालकपिता-व ऋत्विज 
यांनीं क्रियारंभ करावा.पूृ. २४-२८ वर्णिव्या प्रमाण से मनुष्यांचीं 
रेश्वरोपासना, स्वस्तिवावचन, दांतिप्रकरण व सामान्यप्रकरणस्थ 
सम्पूर्ण विधी केल्यावर भाधारावाज्यमागाहुति ४च व्याहति 
औहुति ४ व पृ. २७ प्रमाण ( त्वन्नो अग्ने० ) इत्यादि « भाहति 
मिक्ून १६ घृताहुति कराव्या, तत्पश्चात्‌ बालकाला शुद्ध स्तान 





६२५ संस्कारविधिः 


घालून, शुरू बखे घालून त्याच्या मातेनें त्याला कुण्डाउवदछ आपून 
पतीच्या पाठिमागें उभ रहावें व दक्षिण भागी दोऊत ब।लकाचें 
मस्तक उत्तर दिशेत करून त्याल। त्याच्या पिस्याच्या दाताथर 
द्यावें आणि तिनें पदीमागून येऊन त्याच्या डाब्या हातास 
पृथासिमुख बसावें। तत्पश्चात्‌॒ पित्यानें बालकाचें मस्तक 
उत्तरेस व पाय दक्षिणिस करून आपसब्या पत्नीजवत्ट दावे. गंतर 
सेस्काराचा जो विधि करावयातचा त्याया प्रथम प्रधान होम 
प्रारंभ करावा- पूर्वाक्त प्रकारें घृत व हवन सामुश्री सिद्ध ठेवलेली 
अटल त्यंतून पक चमचा भर तुप घेऊन “ओं प्रजापतये स्वाद 
या मंत्रानें एक आाहुति द्यावी. नंतर ज्या तिथीला, नक्षत्राला 
बालक जन्‍मकें भमसेल त्या तिथीचें, नश्षत्राें उच्चारण कराथें. 
त्या तिथीच्या व नक्षआच्या देवलेच्या नांबानें .४ .भाहुति घाव्या 
भर्थाव्‌ तिथी व तिथोची देवता, नक्षत्र य नक्षत्राथ्री देवता 
अशा चार आहुति द्वोत, तिथि, नक्षत्र व त्यांच्या देवता यांच्या 
नामाल चतुथा विभक्तीचा प्रत्यय व स्वाद्गंत बोलून बार 
घृताइुति द्याब्या, उदाहरणार्थ रखादया बालकाचा जन्म प्रतिप- 
देस अध्विनी नक्षत्रावर झाझा अधघेल तर:-- 


ओ प्रतिपदे स्वाहा | ओ अक्षण स्वाह्। ओ अखिम्ये 
स्वाहा | ओम्‌ अश्विभ्यां स्वाह॥॥गो० प्र० २खं० ८, घू० १२॥ 


#तिथि देवता;-१ ब्रद्मन्‌ । २-त्वष्टू | ३-विष्णु | ४-यम । ०- 
सोम | ६-कुमार | ७-मुनि | ८--वश्चु । ९-शिब | १०-थरसे। ११- 
रुद्र । १२-वायु | १३-काम । १४-अमंत | १०घिश्वेदेब । १६-पितर || 

नक्षत्र देवताः--भश्दिनी-अहदी । भरणी-यम | कृतिक।-अग्लि । 
रोहिणी प्रजापति । मृगशीषे-सोम । भाद्ा-रुद्र । पुमर्थंछु-भदि ति*। 
चुष्य-बृदस्पति। आइलेषा-सप । मधा-पित । पूर्वाफ ब्मुनी-भग । 





नामकरणप्रकरम ६३ 
नंतर पू.२४ प्रमाण खिष्टकूत मंत्रानें एक आइुति व पृ. 
२४ प्रमाणं ४ व्याहति भाहुति मशा ५ आइुति वि्ल्यावर 
मातेनें बालकाला घेऊष शुभासनावर बलाघें व पिस्यानें बालका- 
च्या, नासिकाद्वारांतून वाहेर निधणाचा बायूचा स्पशे करून:- 
फोडसि कतमो5सि कस्यासि को नामोसि । य्स्य ते नामा- 
मन्महि ये त्वा सोमेनातीतृपाम | भूभेवः रवः सुप्रजाः प्रजाभिः 
स्था(? सुवीरों बीरे! सुपोषः पोषेः || य० अ७ ७। मं० २९ ॥ 
आओ कोउसि कतमोस्स्येषोबस्यसृतोडसि । आइस्पत्य 
मास प्रविशासौं || में० ब्रा० १। ४ । १४७ ।। भो० २।८। १६॥ 
चैंथं जें “अत्तौ” पद आहडे त्याच्या अगोदर बालकःचे 
टरबिलेलें नांव ध्यावें. पुत्र भूसव्यास खाली लिहिल्याप्माणें दोन 
अक्षरांचे जा यार अक्षरांलें पोषसेशक भाणि अंतस्थ वर्ष 
अर्थात्‌ पांच वर्मावी २ चक्षरें लोहून तिसरें, चवर्थें, पांचवें 
आणि य, र, छल. व हीं खार अक्षरें नांमांत भवदृय यारचीत. * 


३ 0... लक तर्ज स्‍चिक 2चिए चिप चलकर भिएजर कि,,/ .. निकट. चिट... 








उत्तराफात्गुनी भयेमन्‌ | हस्त-लवित | चित्रा-त्वष्ट्‌। स्वाधि-बायु। 
विशापा-चन्द्राग्नी । अनुराधा-मित्र * ज्येष्टा-रद्र। सूल-मिक्रेति। 
पूर्वाधाहा-भ्रष्ट । उत्तराषाढा-विच्ववेदेव | श्रवण-ब्रिष्णु। धनिष्ठा- 
चखु | शत सिषजू-चरुण । पूर्वाभादपद्ा-अजपाद | उच्तराभाद्र पदा 
अहिघुध्न । रेवतीं-पूषम ॥ 

» ग, घ) रू, ज, झ, ज, ड, ढ, ण, द्‌, थ, न, व, भ, म, दी स्पर्श 
आणि य, र, छ, व हीं चार अन्तस्थ व ह एक ऊष्मा, इतकीं 
अक्षरे नांवांत भप्तलीं पाहिजेत, व स्वरांपेकी कोणताही सरुवर 
असो, जे ( भद्दरः, पिद्रसेब:ः, देवदत्तः, भवः, भवनाथः , नागदेवः, 
रुद् स्‍त्त:, दरिदेवः ) दृत्यादि पुरुषांची समाक्षरीं मांवे असाचींत. 
तथा स्ल्रियांची विषमाक्षरीं नांवे ठेवार्वीत नामांतील दीघ स्वर 


ध््छ संस्कारविधि 
जसे देव अयवा ज्रयदेव; बाह्यण असेल तर देवशर्मा, क्षत्रित 
असेलतर देव वर्मा, बेश्य असेल तर देवगुप्त व शूद्र असेल तर 
देवदालस इत्यादि आणि स्री असेठ तर एक, तीन), व॒ पांच 
अक्षरांची नांवें ठेवार्तीत, जसे भी, यशोदा सुखदा, साभाग्यचती 
इत्यादि नामोच्यार करून मग “असौं” यदाचे टिकाणी बालकाचें 

नांच घेऊन पुनः “ओं कोसि०” उपरोक्त मंत्र बोलावा. 

ऑ स त्वाहें परिददालवहस्त्वा -राज्ये परिददातु रात्रि- 
स्त्वाशेरात्राभ्यां परिददात्वहोरात्रों ववाइ्मासेभ्यः परिदत्ता- 

| 
सद्धमासास्त्वा मासेभ्यः परिंददतु मासास्त्वततम्यः परिदद- 


त्वृतवस्त्ता संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुषे जराये 
परिददातु, असोौ || म०ण्ब्रा० १।५। १०।॥।| गो० २। ८ । १४ ॥ 

आतकर्म॑ प्रकश्णी सखांगितल्‍या प्रमाण हा मंत्र म्हणून 
धालकाला आशीर्वाद द्यावा. याप्रमाणें बालकार्थे गांव ठेवून 
निर्मेजित मनुष्यांता तें नांव कव्ठवावे थ पृ. २० प्रमाण महा- 
वामदेव्यगान केल्यावर कार्या्थ आलेस्या मलुष्ियांचा आदर 
सत्कार करून त्यांना निरोप द्याथा भाणि जातेबेत्ठीं सर्वानीं 


90७०० 





व ऋद्धितांत असावेत. जसे (श्री: होः, यशोदा, सुखदा, गान्धारी, 
सौभाग्यवतती, कल्याणक्रीडा ) इत्यादि परंतु ख्थियांची नांवें 
पुदील प्रमाण कधों ठेवू नयेंत. (१) ऋद्ृक्षः-रोहिणी, शेचती 
वुक्षः--चम्ग, तुलशी (नदी) गगा। थमुना। खरस्बती 
(अन्त्य) चांडाली (पर्वेत) बिन्धायछा,; हिमाछया (पक्षी) कोदिल!, 
इंला, मेना (अहि) लर्पिणी, नागी (प्रेप्य) दासी, किकरी (भयंकर) 
भीमा, भयंकरी, चण्डिका श्त्यादि नांचें निषिद्र होत. पहा:- 
नक्ष वक्ष नदीनाम्नीं नान्त्यप्चत नामिफाम्‌ 
न पक्ष्यहि प्रेप्प नाएनीं न च भीषण जामिक्राम-मनुस्खनों 


निष्क्रमणप्रकरणम्‌ द्ण 


जय की. ही की हित की की 4 











८ 





3 के आओ आज की आज 4 आल की 0 कील 


पृ. २६ यांत वर्णिब्याप्रमाणें परमेइवराची स्तुति, प्रार्थेनेपासना 
करून बालकाला आशीर्वाद ्यवाः-- 


“है बालक ! त्वमायुष्मान्‌ वच्चेस्वी तेजरवी श्रीमान्‌ भूयाः 
मृदणजे, तूं. आयुष्मान्‌.: दविद्यावान्‌, .धर्मात्मा, 'यशस्वी, 
पुरुषार्थी, प्रतापी परोपकारी, श्रीमान्‌ हो. 
हति नामकरणलस्कारविधिः समाप्तः ॥ 


४०, 
अथ निष्क्रमणसंस्कारधिधि वश्यामः : 


बालकाला घराबाहेर काहून जेथें हवापाणी शुद्ध असेल 
अशा शुद्ध इरवेंत त्याला अ्रमणार्थ नेण्यांत येते त्या क्रियेंला 
निषक्रमणसंस्कार वचियि ब्हणतात, षालकाला चबथ्या महिन्यांत 
अवश्य बाहेंर फिरावयास न्‍्यावें. अथवा दुसच्या एखादा उत्तम 
समय पाहन हां विधि कराया. प्रमाण।-- 
चतुर्थ मासि निष्क्रमणिका सूयमुदीक्षयति तच्चश्ुरिति | आश्व०॥ 
जननायस्वृतीयो ज्यौत्स्नस्तस्य तृतीयायाम्‌ ।। परस्कर ।॥ 

अर्थः--निष्क्रमण संस्‍्काराचे दोन समय आहेंत. एक बालका- 
चया जन्मानंतर तृतीय शुकलपक्षाद्ी तृतीया व दुसरा चवथ्या 
महिन्यांतील जन्मतिथी द्वा दिवल दोय, 

संस्काराचे दिवर्शी प्रातःकाल्तीं सूर्यादयानंतर बालकाला 
छुद्ध स्नान घालावें, खुन्दर वच्चें नेशदावींत आणि मग त्याला 
त्यांच्या मालेनें यश्शार्ेंत आणावे- यशज्षशार्त आदव्याचर 
यालकार्चे मस्तक उत्तरेल व छातींवर अथात्‌ उताणे ठेवून व्याला 
त्याच्या पित्याच्या स्वाधीन कराबें. मम परतींमागून येंऊन 
डाब्या हातास पश्चिमाभिपम्तुज बसावें, 


ओं यत्त सुसीमे हृदय हितमन्तः प्रजापतौ | वेदाहं मन्ये 





६६ संस्कारविधिः 


तदू ब्रह्म माई पौत्रमप निगाम्‌ ॥१॥ ओं यत्पृथिव्यास॒त दिवि 
चन्द्रमसि अत । बेंदाः उस्याई नाम माई पौत्रमघ* 
रिषम्‌ ॥२॥ ओं इन्द्राम्री शर्म यच्छत॑ प्रजाये में प्रजापति: । 
यथा न प्रमीयेत पुत्रो जनित्या अधि ॥ ३॥मं- बा. १४७ ९०-९२ 

या मेत्रानें परमेश्बरायी आराधना करून पूर्वी लांगितब्या 
प्रमाण परमेश्चरोवासना, स्वस्लियाजन, शांति प्रकरण आदि 
सामान्यप्रकरणांदीरझू चिथि केल्यावर पुत्रावडोकन फरावें व 
पुटीछ मंत्रानों व्याच्या शिरास स्पद्गा कराया 


ओं अज्जाइज्रात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । आत्मा 
पुत्रनामासि से जीव शरदः शतस ॥१॥ आओ भजापतेष्टवा 
हिह्लारेणाबजिधायि । सहस्तायुषाउस्तौ जीव शरदः शतम ।।२)॥। 


गयां त्वा हिंछारेणाबजिप्रामि | सहस्रायुवाउसो जींच शरदः 
शतम्‌ | ३ || पार. कां. १ । के. १८ । 


चुदील मम्ज वालकांच्या डजब्या कादांत अपबा-- 
अस्मे प्रयन्धि मधवन्नृजीपिन्रिस्द्र रायो दिश्ववारश्य भूरे! 
अस्म गतजरदों जीबस था अस्पे दी राउ्छश्वृत इन्द्र शिप्रिन ।१। 
क्र. में. ३ | सू. ३६। मरत्र १० || 
हम्द्र श्रेष्ठानि टद्राविणानि धेहि चित्ति दक्षरम सुमगत्वमस्मे | 
पोष रयीणामरि्िंट तनूनां स्वात्रान दाचः सुदिनत्वमहाम ।२। 
ऋदद मन्च २। खू. २९ | मं. ५ ॥| 


हा मंत्र डाब्याकानांत जपून उत्तरेल मस्तक ब दक्षिणेस 
पाय करून कलफाला त्याच्या आईच्या स्वाधीन करावें, घ 


निष्क्रणप्रकरणम्‌ ७ 


के ई की सन शा से पर या 28 कई ए 





स्रोशीर्षाल स्पर्श कराया, नंतर बालकाला खूर्थ दशन करवावबें 
व निम्नलिखित मंत्र मणावें:-- 
ओ तच्चशुरटेवाहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पर्येम गरदः शर्त 
|] ७ 
जीवेंस शरदंः शत* श्रणुयाम बरदः शर्ते प्र शवाम शरदः शत 
मदीनाः स्याम शरद! शर्त भूषश्व शरद! शतात्‌ ॥य. ६ । में.२४ ॥ 
दा मंत्र महटल्यावर थोडेसें फिरवून यश्ञशालेत आणादें . सर्वार्ती 
“स्व जीव शरदः शत वधमानः ॥।” 
अरे बोलून आशीवोद द्यावा, मम बालकाच्या आईबापांगीं 
संस्कारार्थ आलेल्या सर्वोचा यथोचित्‌ सरकार फरून 
सर्वीना निरोप द्यावा. नंतर रातों चन्द्र प्रकाशांत बालकाला 
आणून पत्नीनें उत्तरेस शीर व दुक्षिणेस बालकाचे पाय करून 
तें पतीजवछ दायवें. व डतपीकट्टूस डाबीकढे पीजबछ येंऊन 
डे राहिल्‍वावर शन्द्रासमोर एक अंजली सोडाबी 
ओ यददश्रन्द्रमसि कृष्ण प्रथिव्या हृदय* पितम्‌ | 
तदई विद्वा5स्तत्पश्यन्माईं पौत्रमघ९ रुदम्‌ ॥मे. वा. १।०१३॥ 
हा मंत्रानें परमेश्वराची स्तुति करून जलांजडी जमिनीयर 
घलोडाची, तत्पद्चचात्‌ बालकाच्या भाईनें पुनः पतीच्या मामून 
येंऊन त्याच्या समोर येंडन षालकाला ध्याथें व तशीख उजब्या 
बाजूनें प्रदक्षिणा घालून पुनः स्पस्थांनीं येंऊन ठमें राहायें 
पित्यानें अलांशडी भरून “हों यददश्आ हथा मंत्रानें हेइबराची 
प्रार्थना केस्थाचर तीं अमिनीचर सोडाबी. व मग उभयतांर्नी 
प्रसन्नतापू्वेंक घरांत आचे. 


इति निष्क्रमणसंस्कारविधि: समष्तः॥ 


5८ सस्कारविधिः 
अथानक्राशनविधि वक्ष्यामः ॥ 
अन्न पवन शाक्ति योग्य ह्वोईल तेव्हांच हा संस्कार करावा. प्रभाण:-- 


पष्ठे मास्यन्नप्राशनम्‌ ॥१॥ छतौदन तेजस्कामः ॥२॥ 


दर्धिमधुष्ठतमि भ्रितमन्न॑ आ्राशयेत ॥३|। पारस्कर गृह्मसूत् 
सहाव्या महिन्याला बालकाला अन्न प्राशन करवाबे. 
तेजस्वी बालक होण्यासाटीं घृतयुक्त भांत अथवा दही शहद व 
तूप हे तौन्ही पदार्थ भातांत ढाकून तो निम्नप्रकारें खाऊं 
घालावा, पृ. ३-२८ पयन्तचे सथे विधी करून ज्या दिवशीं 
बालकाचा जन्‍म झाला असेल त्याच दिघरशी हा संस्कार करावा. 
व निम्नलिखितानुसार भात सिद्ध करावा+-- 
ओं प्रागाय ल्वा जुष्ट॑ प्रोश्वामि | आ अपानाय त्वा० | ओऑ 


चह्चुप त्वा० । ओ श्रोत्राय त्वा० ओ अग्नये स्विष्टकृते त्वा० 
या पांच मंत्राचा अभ्निप्राय असा आहे कीं तांदूब्ठ धुत्ून 
शुद्ध करावे व शिजवाबे, भातामध्यें यथायेग्य तृपद्दी टाकावें, 
तूपांतच शिज्ञणवा शिज्रल्यावर सालीं उत्तरुून थंड द्ोतांच 
दोमस्था डींत घेतांन[:-- 
ओं प्राणाय त्वा जुट निवपामि | ओ अपानाय त्वा०। ओं 


सक्षुपरे वा? ॥ ओं श्रोत्राय त्वा० । ओ अम्रये स्विष्टकृते त्वा० 

हा पांच मंत्रांनी यज॒मान, युरोहित व ऋत्विज यांनीं 
निरनिराव्ठया पात्रांत घऊन पृ. २२-१३ लिखितानुसार अग्स्याघान 
समिदाधान करावें. प्रथम आधारावाज्यभागाहुति चार व व्याहति 
भाहुति ४ मित्ून ८ घृताहुति दिल्यावर खालीछ मंत्रांनीं त्या 
शिजविलेब्या भाताच्या आहुति द्याध्या. 


ओं हेवीं वाचमजनयन्त टेवास्तां विश्वरूपा। पशवों वदन्ति । 


अन्नप्राशनप्रकरणम्‌ द् 
सानों मन्द्रेषमूजदुहना धघेलुर्वागस्मालुपसुष्टतेतु स्वाहां॥ 
इद बाचे-इदल मम |१॥ ऋद? मं० ८ खू० १०० ॥ 
७] [| + क / ८] 
वाजों5नो अब प्र सुवाति दान वाजों टेवॉ९ ऋतुमिः क्पयाति । 
री (५ 
वाज़ो हिपा सर्वेवीरं जजान विश्वा आग्या वाजपतिजेयेय € 


सवा हद वाचे वाजाय-इृदज्न मम्र ॥२॥ व. भ. १८। मं० ३३॥ 
या दोन आदुति देऊन भातांत तूप घातल्यावर 


आओ प्राणनान्नमशीय स्वाहा ॥ इद प्राणाय-इदं न मम ॥| १ ॥ 
ओ अपानेन गन्धानमशीय स्वाहा इृदमपानाय-३द न मम ॥२॥। 
ओं चक्षुषा रूपाण्यशीय रवाहा ॥ हद चक्षुपे-हदं न मम ॥३॥ 
ओं ओबत्रेण यशो5शीय स्वाहा ॥ इद श्रोत्राय-इर्द न मम ॥४॥ 
अशा चार भाइति दिल्यानन्तर ( ओ यदस्य कर्मणो, ) प्‌. २४ 
प्रमाणें स्विष्कतत आहुति एक व व्याहति आइुति ४ थ पृ. २४ 
प्रमाणें (ओं त्वन्नों० ) इत्यादिनीं ८ आज्याहुति मिक्धून १२ आहुति 
दावया. पएवढहें झाल्यावर दोष भातामध्यें दही, मच, तूप यथा- 
योग्य किचित्‌ से घालून खुगन्घियुक्त भअसा आणखीही घनवून 
तो पूर्वाच्यांत मिश्र करवावा व बालकाला त्याच्या रुचीप्रमाणें 
ओं अन्नपतेड्न॑स्प नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः | परपदातारं 


तारिष ऊज नो पेह्टि द्विपदे चतुष्पदे || य० मर० ११। मं० <३ ॥॥ 
दा मंत्र म्हणूत थोडा थोडा भात बालकाच्या मुखाँत 
घालावा, खाऊं घातव्यावर त्याचें प्लुख भापव्या द्वातानें स्वच्छ 
घुजवें वप्‌ २८ प्रमाणें महावामदेव्यगान करून खींनीं 
“त्वमन्नपतिरक्षादों वर्धभानों भूथा! ॥” शा वाक्यानें 


बालकाला आशीवेद द्यावा. पश्चात्‌ नये आमंत्रित सज्जनांचा 
एथोचित्‌ आदर सत्कार करूग प्रसन्नतापूवेक सीना निरोप द्यावा: 


इत्यन्नप्र'द्न्स्स्कारधिधिः समात्तः || 


७० संस्कारविधिः 

अथ चूडाकमंसंस्कारविधि वश्यामः ॥ 

दा आठवा संस्कार द्ोय- चुडाकम याला वेशच्छेदन 
संस्कार असे ही स्दृणतात. प्रमाणें:-- 
ततीये वर्ष चोलपम ॥१॥ उत्तरतोअ्प्रेत्रीहियवमाषतिलानां 
पृथक्यूणशरावाधि निदधाति ॥२॥ जाइवलायन।॥। 

सांवत्सरिकस्य चूडाकरणस्‌ || पर० २।१।१॥ 

अखेच गोमिलीय मत आहे. चुडाकर्संधिधि अथीत्‌ मुण्डन 
सेस्कार बालकाच्या प्रथम व तृवीय वर्षी, उत्तरायणकार्ली, शुकल- 
पक्षों, ज्यादिषर्शों आनन्द, मंगढ असेल त्या द्वशी करावा. 
पिधिः - 

प्रारंभो पृ. २०-२७ बांत यर्णिस्याप्रमाणं सथ्वे विधि करावेत. 
मग चार शर्ते घेऊन एकांत तांदृल्ठ, दुसच्बांत यव, लिखच्यांत 
उडीद, चवशथ्यांत तिव्ठ भरून तीं वेदीच्या उत्तरभागी ठेवावींत- 
नंतर पृ. २३ लिहिल्याप्रमाणें “श्रों अद्ति:नुमन्यस्व०” इत्यादि 
तींन मंत्रांनीं कुंडास तीन्ददी बाजूला व पृ. २३ प्रमाण “'ओं 
देव सबितः प्रछ्ुव० यामें खबथ्या बाजूला जल दिपड्न 
पृ, २१९ प्राण अम्याधान, समिदाधान कराबे व अच्नि प्रदीक्ष 
केल्यावर मग प्रदीम्त समिधावर पृ. १३ अनुसार आधारादा- 
ज्यभागाहुति ४ व व्याहांत आइति ४ पू. २५ प्रमाण ८ आज्या- 
हुदि अशा एकूण १६ आहतींनंतर पृ. २५ प्रमाण “झों भूशुवः* 
स्वः। अग्न आयूंधि इत्यादि मंत्रांनीं खार आज्याहुसि प्रधान 


दोमाचया कराव्या, परचात्‌ पृ. २४ प्रमाण व्यान्‍्टत आहुति 
४ व स्विष्टछदग्नि मंजानें एक आइति मिद्धन पांच घृताहुति 


द्याव्या. इतकी क्रिया करून कर्मकर्त्या परमेशचरायें ध्यान 
केल्पानंतर नहाव्याकडे इृष्टिपात करावा धा-- 





चूडाकर्सप्रकरणम ७१ 


बटर ता बी पल की २१७७ 





न पिया पेज पक पक हट किक रच भार फिट चर पक 


ओं जायपंगन्त्सविता क्षरेणोष्णेन वाय उठकेनेहि | आदित्या 
रुद्रा वसव उन्दन्तु स्चेतसः सोमस्य राज्नो बपत अ्रचेतसः 
अथवे० कॉ० ६। खु० ९८ | में” १॥ 
या मंत्राचा ज़प करावा. पित्थानें बालकाच्या पृष्ठभागी 
बसून समशीतोष्ण जल दोन पात्रांत घेऊन ( उष्णेन बायडद्के 
नेहि, पार. ) हा मंत्र बोलून दोन्‍्ही पाञ्मांतले पाणी एकाच 
भांड्यांत ओताब. नंतर थोड़ें पाणी, थोडें छोणी अथवा दह्याची 
साय घेऊनः-- ओ अदितिः ध्मश्न॑ वपत्वाप उन्दन्त ब्चेसा । 
चिकित्सतु प्रजापतिदीर्घायुत्वाय चक्ष्यसे ॥१॥ 
अथब० कां० ६। सू० ६८। मं० २॥ आ० १।१७ ।.७॥ 
ओं सवित्रा ग्रस्ृता देव्या आप उन्दस्तु ते सर्ू 
दीायुत्वाय वचेसे || २ ॥ पारस्कर० २। क० १।९। 
हे मंझ बोलून वालकाच्या शिरावरील केशायरून तींन बेटा 
पाण्याया द्वाथ फिरवाबा तश्पश्यात्‌ फ़णी घेऊन विचरव्यावर 
नीट करावेत, मग (ओं ओषधे आयस्थ एन सेन हिं सीः। 
य.अ. ४ में, १) हा मन्जानें तीन दम घेऊन उजव्या बाजूचे 
केंस हातांनी दाबून (ओं विष्णों द ष्टोसि. में. ब्रा. १ | ४।।) 
हा मन्जञानें वस्तव्याकरे पाहुनः-- 
ओऑ शिवों नामासि स्वाधितिस्ते पिता नर्मस्ते अस्तु मा 


मां हिरसी! || य. अ. ३। में. ६३॥ पा. २।१। ११॥ 
हा मन स्हणून वस्तरा उज़ब्या हार्तांत प्यावा, मग३-- 


ऑ स्वधिते मेन९हिश्सीः ।| प. भ. ४ मं. १ 
ओं निर्षसेयाम्यायुपेउन्नाद्याय प्रजननाय राय्सपोषाया 





७२ संस्कार विधिः 

न न मी भय की सम भी सा मा शी की भी पा न की मी भव भी मय कर आम 3 रा 04000 ककया पट के के से जा के के जा 

सुप्रजास्त्वाय सुबीयोय || में. म. ३ बे. द३े ॥पा.२।११॥ 
हे मन्त्र महटल्यावर तो बस्तरा वत्या कुशा केशाच्या 

जबब्र लेवून:--- 


ओं य्रेनावपत्सविता क्षरेणा सतोमस्य राह वरुणस्य विद्वान | 
| 
तेन ब्राह्मणों वर्पतेंदमस्य गोमानश्वंचानयमस्तु प्रजावान । 
अथवोे. कां. ६ । स्‌. ६८। म. ३। भा. १ || १७। १० | 
हा मन्ज म्हणत असतांच दर्भा सहित केश कापावेत.# व॑ 
ते कांपछेले कंस घ दभ प्रथमपासूनच जघछ ठेवलेल्या शमी- 
पत्रासह ते लचे एकरामडक्यांत घालावें. केंशच्छेदनलमर्यी इकडे 
तिकड़े पडलेले केंश गोव्ठा करून जागा होणानें टिपून ध्यावी. 
तत्पदचात्‌ः-- 
ओ येन धाता बृहरपतेरभेरिन्द्रस्य चायुबेडवपत्‌। 
तेन त आयुष वपामि सुइलोक्याय स्वस्तये।|आश्व० १। १७१२ 
हा मन्त्रानें दु्तत्या बाजूकडील केंश कापून बर सांशितल्‍्या 
प्रमाणें ठेचाबेत 
ओ येन भूयश्वरात्यं ज्योक्‌ च पश्यति सूयम्‌ । 
तेन ते आयुषे वषापि सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥| आश्व० ११७१२ || 
याने तिसर्च्यादा सदहे प्रमाणेंच करावे. उपशेक्त मन्चानी सह णजे- 
ओं येंनावपत्‌, ओं यैंन घाता, भों येंन भूयश्व, हा क्रिया कराव्यात 
ओं येन पूषा बृहरपतेवा रिन्द्रस्य चावपत्‌ । तेन ते वषामि अह्मणा 
*कफेंशोच्छेदनाथी रीत अशी आहे की दर्भ व केंस युक्तीनें 


पकड्टन दोहों बाजूुचे धरूनभधूनच, सुरीनें कांपावै. झुरी 
नसल्यासत्र रात्रीनें कापावेत. | 





चूडाकमेप्रकरणम्‌ ७३ 
जीवातवे जीवनाय दीर्घायुश्वाय बचेसे ।|गोप्रिके २८।१११२॥ 
हा चवथ्या भन्ञानें चचथ्यांदा केश कापाबेत प्रथमतः 
उजवबी बाजू नन्‍्तर डाव्या बाजूचे कापावे. मग पुढचे कापाबे. 
परन्तु चवथ्या खेपेस “येंन पूषा” हा मब्चा पेवजी:-- 
ओ येन:भूरिश्वरा दिव ज्योक्‌ च पथ्ाद्धि सूयेम । तेन ते वषामि 
ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय सुइक्ोक्याय स्व॒स्तये ||पार.२।११६ ॥ 
हा मंत्रानें छेदन करावें मग 
ओं ज्यायुप॑ जमदगे! कश्यपस्य ज्यायपम । यदेवेषु ध्यायुषे 
तन्नो अस्तु व्यायुषम्‌ ॥ यज्जु अ. ३। म.द२॥ पार. २११४ ॥ 
ह्या मंत्रानें पाठीमामील बाजूये केस कापाबेत. (ओं 
ध्यायुष० ) द्वाच मंत्र बोलत ज्ञावा, य द्वाताचा पृष्टभाग बालकाचे 
मस्तकावर फिरविल्यावर छुरी महाव्याजवठछ देऊन।“- 
ओं यत्कुरेण मचेयता सुपेशसा वष्ता वपसि केशान । शुन्धि 


शिरो मास्यायुः ग्र मोषी। ॥ आश्व १। १७। १५॥ 

हा मन्त्र रदृणून नापिताला सुरीला चांगली धार लावण्याल 
सांगावें, पित्यानें नापिताला सावधगिरीचया सभे सूचना करा- 
व्यात., नंतर कुण्डाच्या उत्तर दिशेकड्टून नापिताल्य स्वस्थानी 
बसविल्यावर त्याच्या सप्तोर बालकाला पूर्वाभिमुख बसवून 
जितके कैस राखावयाचे असर्दील तितके ठेघावेत. परन्तु पांच 
भागी थोडेथोडे केल ठेवाबेत अथवा एखादाच टठिकाणी 
ठेवाबेत अथवा एकदां लथेच कापून काढल्यावर मग दुरूच्या 
वेलेपासन ते ठेघर्ण चांगले. केशच्छेदन सेपल्‍यावर कुण्डा 
जवल्दीड देण्यासारखे योग्य पदार्थ असदींल ते नापिताला द्यादेत. 
त्याच प्रमाणे ते केस, दे व शमीपत्रह्ी त्याच्या स्वाधीन 








७४ संस्कारविधिः 


8 की 8 3 


करावे. हे सर्वे केस वगेरे त्थानें घेऊन जंगरलात टाकाबेत. 
यथायोग्य बन या बसर्नरही नापिताल दावे. केशच्लेदनानंतर 
छोणी व दद्याची साय बालकाच्या मस्तकास चोढून त्यादा 
स्वात घालावे ब उत्तम कपडे नेखवून पित्यानें त्याला घेऊन 
शुभालवावर पूवाभिमुख बसावें मगर पृ. २७ यांत सांगिदल्या 
प्रमाण सामबेदाें मद्मावामदेवयगालन कझून बालकाच्या भातेनें 
तान्नमित्त जमकेल्या सर्म्रियांचा घ पित्यानें पुरुषाया यथायोग्य 
सत्हार करून बाटे लावाबें. आतेबेरी तर्ष लोकांनीं व बाल- 
काच्या मातापित्यांनी परमेश्यराचें ध्यान फरूम 
“ओ त्वं जीव शरदः श्रत॑ व्धेमानः ॥” 
दा मन्त्र बोलून वालकाला भाशार्वाद द्यावा-व आपापल्या 
घर।घर जायें, माता पित्यानी सदेव प्रसन्न राहून बालकालादही 
प्रसन्न ठेबाय- 
इति चुडाकमंप्तस्कारबिधि:ः समाप्तः ॥ 
पर 


अथ कणवेधसंस्कारपिर्ि वक्ष्यामः ॥ 


अत्र प्रमाशमू-कणवेधों वर्षे तृतीये प्चमे वा ॥ १ ॥ 

हैं आइवलायन गृह्मसूचाचें वचन अआहे. बालकाच्या कर्णाया 
वा नासिकेया वेघसमय रे च्या वा ५४था वर्षी उचित द्वोय. 
ज्या द्व्शी दवा संस्कार करणें असेल त्या द्वशीं प्रातःकाली 
बालकाढा शुद्धोदकानें स्‍्तान घाल्ून उत्तप्र बल्लालंकार देऊन 
त्याच्या' मातेनें व्याला यज्ञशाक्रेत आणाओबं, तेथें आव्यावर 
ईश्वर स्तुति, प्राथंना, उपासनादि सामाभ्यप्रकरणांदील सर्व 
विधि करावेत. नंतर वालकापुढें स्ताण्याचा व खेत्ठण्याचा एसादा 
पदार्थ धरूनः- 














कि आओ ३ बीबी बी शी #000/0 शी ई 


उपनयनंप्रकश्णम्‌ ७५ 





ओं भद्रं॑ कर्णीमिः श्रणुयाम देवा भद्र॑_पंड्येमाधा्ियेजत्राः । 
। + ९ 
स्थिरेरज्रेस्तुप्टुबांसस्तनूमिव्यशेमहि टेवहित॑ यदायुः ॥१॥ 
ऋ० में० १। खू० ८६ | में० ८ ॥ 
हा मंत्र म्दणून चरक सुश्चत, वेद्यक प्रयांचा जाणणाग 
छठ्देधश असेल त्याच्या हातून कण या नापछ्तिकायांया वैध 
करावा. शिर यगेरे सोट्टन बरोबर वेध करूं दाकेर असाच 
तज्ञ तो असावा. पूर्वोक्त मन्त्रानें उज्ञखा कान वे 
| 4 [/। 

वश्ष्यन्ती वेदागनीगन्ति कणे प्रियं सखाय॑ परिषस्वजाना | 
योपेंव शिडन्क्ते वितताधि धन्वच्ज्याउइय< समने पारयन्ति ॥२॥ 
ऋ. में. ६ | स्‌. ७५ | में० हे। 
हा मन्त्र बोलून दुसप्या डाब्या कानाबा बेध कशवा. 
मग वेधानें त्या छिद्रांना बुसता य्रैऊे गये, कातानां तरास 

होऊं नयें अशा तप्हेंथी ऑषधी वगेरे त्यांना लावावी. 

इति फर्णवेधलस्कारविधिः सम्भत्तः || 
पं 
अथोपनयन+“संस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 

अन्न प्रमाणानि-अष्टमे वर्षे प्राह्मणसुपनयेत्‌ ।१। गर्भोष्टमे वा ।२। 
एकादशे क्षत्रियम | ३॥ द्वादशे पेश्यम्‌ ॥ ४॥ आपषोडशाद 
ब्राह्मगस्पानतीतः फालछ! ॥५॥ आद्वाविशास्क्षत्रियश्य, आचतु- 
विश्ाद्देश्यस्थ, अत ऊध्वे पतिशसा वित्रीका भवन्ति।६। झाश्यछायन 
१११९। १-६, था प्रमाणेंच परस्करादि गृद्यखत्रांची प्रमाणें आहेत. 
अर्धः--ज्या दिवशी बालकाया जब्म झाला असेल या ज्या 





#उप सडणजे समीप नयन महणज़े प्राप्त करणें व होणें, 


७६ सस्‍स्कारविधि: 


आकर, ९५2८३ #ि ५28 6,०८७ ,28, व (० /१ , 2. , न, ैौ( ८१९७८. 





दिनीं गर्भ राहिला असेह तेथून आठव्या वर्षी ब्राह्मणाच्या 
अकराब्या व क्षत्रियाच्या, बाराब्या वर्षी वेश्याच्या बालकाचें 
उपनयन-यज्ञो पवीत-करावें. तथा ब्राह्मणाचें १६व्या, क्षत्रियाचें 
श्श्व्या थ बेहयाचें २४ब्या वर्षापृी यशोपचीत झालें पा6हिजे. 
जर चर सांगितलेस्या फालांत यज्ञोपवीत विधि झाला नाहीं 
तर ले पतित गणण्यांत याबेत. 
ब्रक्षतचेसकामस्य काये विश्रस्थ पच्चमें । राहो बछार्थिनः 
षष्ठे वेश्यस्येहाथिनो5्ष्टमे | मछ. २।३७॥ 

हैँ मनुस्यम॒तीचें वचन जाहे. ज्याला शीघ्र विद्या, बल व 
व्यवहार प्राप्त करण्याची इच्छा अश्लेल आणि घालकहि विद्या- 
ध्ययन करण्यास समर्थ झाले असेलतर ब्राह्मणाच्या मुलाचा 
घयाचया अगर प्रभविनापासूनच्या ५ व्याबर्षी, क्षश्रियाच्या 
स॒लाच्या ६व्यां वर्षी बचरेश्याच्या मुलाचा ८ व्या यर्थी यज्ञ 
पवीत सस्कार करावा, परन्तु अशा बालकाच्या माता पित्याचा 
वियाद्द पूणे ब्रह्मचय प्राध्तीनन्‍्तर झालेला असला पा8हिजे. फारण 
त्यांचीच मुलें भ्रष्ठ बुद्धीचीं, शीघ्र सामथ्ये वाढविणारी द्वोतात. 
बालफाचें शरीर, बुद्धि विद्याग्रदण करण्यास योग्य होतांच 
तव्याया उपनयनविधी करा वा. पश्चोपवीवाचा समय-उत्तरायणसूय 
आणि वसन्ते ब्राह्मणम्ुपनयेत्‌ । ग्रीष्मे राजन्यस्‌ | शरदि वेशयमस्‌ । 
स्वेका लमेके ||शतपथ ब्राद्मण 

अर्थः-ब्राह्मणाचा बसनन्‍त समयीं, क्षत्रियात्रा श्रीष्म कार्ध्टी 
व बेश्याचा शरद ऋतुमश्यें भथवा सचे ऋतु मध्यें उपनयन होफऊँ; 
शकते. त्याचा प्राठःकाल हाय समय आहे. 
पयोवरतो ब्राह्मणो बवागूवती राजन्य आमिक्षात्रतों वेश्यः ॥ 
शतपथ ब्राह्मण 


उपनयनप्रकरणम्‌ ३७५ 

यज्ञोपवीत संस्काराच्या पूर्वी तीन दिवस वा एक दिचल 

बालकाला बत घातें पाहिझ्ले. बताचे दिपशी ब्राह्मणाच्या 

मुठानें एक वेठा व अनेक बार हुग्धपान कराचें, क्षत्रियाच्या 

मुलानें जबाचा भरडा गुव्यांत पाततछ कढीप्रा.णें करून प्याचा 

वेश्याच्यामुलानें श्रीखंड प्यावें, भुकेच्या बेठ्ीं बरीछ प्रमाणें 
पदार्थीचें सेवन करावें. भन्‍्य पदार्थ खाऊं पिऊं नयेत. 





विधिः--ज्या दिवशी उपमयन करावयाचें असेल तत्पू्वी 
हवन सामुग्री यथायोग्यपर्णं तबार करून ठेवावी. व संस्कार 
खमयीं प्रथम पृ. २०-२७ सखांगितस्याप्रमाणें सामान्यप्रकरणा पर्यत 
सर्वे षिधि फरावेत. श्षस्कार दिनीं वालकाले क्षौर कपवून, 
स्नान करवून शुद्ध वर्तें परिधान करण्य'ल देखन यश्षमंडपांत 
त्याला आणाब. त्यालछा मिश्ठान्नादिकार्चें भोजन घालून मग 
वेदीच्या पश्चिममागी झुन्द्र मासनावर पूर्वाभिमुस्त बसवादें, 
बाटक पिता व ऋत्विजादि छोकांनीं पृ. वर्णन केल्याप्रमाण 
आपापस्या भासनावर बघून यथावत्‌ आचमनादि क्रिया करावा. 
पदश्चात्‌ कायकर्व्यानें बालकाच्या मुर्वांतूत पुठील वाषय बद्वाचें. 
ब्रक्नचयमागाम्‌, प्रह्मतायसानि || पार. | कां. २। के. २॥ 

नंतर *भआचार्यानें :-- 


ऑ येनेन्द्राय बृहस्पतिवासः पर्यद्धाद मृतम|तिन ता परिधा म्थायुषे 








*जो सांगोपांग घेदांचे शाब्द, अर्थ संबंध जाणणारा, क्रिय।वान 
छल, कपट रहित, सर्वाना प्रेमपुरःसर विद्या देणारा, परोपकारी. 
तन मन धनपूर्षेक सर्वाच्या छुखार्थ झ्टणारा; महाशय, निःपक्षणतीं 

के >ऊ का 
*सत्योपदेष्ठा, सर्वेहितेषी, धर्मात्मा, जितलेंद्रिय अरूतों व्यास आचाये 
म्हणतांत. 


८ संस्कारवचिधिः 
दीर्घायुत्वाय बाय व्चेसे |पर. का. २। के. २।७॥ 

दवा मंत्र बोलून संदर वस्खोपयरु बालवास नेसावयास घाघीत 
मग आचार्यासमोर बालकानें बसावेंघ द्वाताम्रध्यें यशोपवीत 
घेऊन [-- 
ऑ यज्ञोपवीत॑ परम पवित्र प्रजापतेयेत्सहज पुरस्‍्तात । 
आयुष्यमड़्य॑ प्रतिम्नश्व झुन्न॑ यज्"ोपवीत बलमस्तु तेज: ॥१॥ 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनद्यामि ॥१॥ 

पार. का. २।२ | ** || 

हा मंत्र।्ें उच्चाएण करन आवार्यानें वालकाच्या डाब्वा खांचा 
वरून केठा जवक्ून यज्ञापवीतामधून शिर काढाबे व उजब्या बगल 
खालोीं कमरे पर्येत जानवें घालावें, तत्पश्चात्‌ बालकाला आपब्या 
उज्व्या वाजूस घेऊन त्याच्याकडून ईश्वरस्तुति, प्रार्थना, उपाषना, 
स्वस्तिवाचन; शांतिपाठ महणूवून ध्यावा, समिदाधान, अम्य्याधान 
करविल्यावर ( ओ अदितेउनुमन्यस्व, ) इत्यादि चारमंत्रा्ी पूर्वोक्त 
रीतींप्रमाणें कुंडाच्या चोहोंबाजूल जल शिउड्ून भआज्याइतील 
प्रारंभ कराया. 

बेदीमघील प्रदीप समिधाकडे लक्ष देझन त्यावर चमचानें 
आज्यस्थालींतृन तूप घेऊन आधाराबाज्य भागाहुति चार व 
व्याहति भादुति ४ तथा. प्‌. २५ प्रमाणें आज्याहुति ८ एकृूण १६ 
घुथाइुति दिल्यानंतर प्रधान द्वोमाच्या भाइति निम्नलिखित 
मंत्रांनी द्यव्या, ( ओ भूभुवः स्वः । भग्त आयूसि.) पृ० २५ मधील 
४ आज्याहुति द्याव्या. तत्पश्चात्‌ :-- 


ओ अग्ने व्रतपते व्रते चरिष्यामि तत्ते प्रश्रवीमि तच्छकेयम्‌ । 
तेनर्ध्या समिदमहमनतात्सत्यम्ुपैमि स्वाहा । इृदमग्रगेहदं न मम। १। 


उपनयनप्रकरणम्‌ द ७९ 


ओं वायो ब्रतपते०»स्वाहा ॥ हृद॑ बायवे-_दं॑ न मम ॥२॥ 
ओं स्ये ब्रतपते० स्वाहा ॥ इदं सूर्याय-इद न मम ॥३॥ 
ओं चन्द्र त्रतपते० स्वाहा ॥ हद. चन्द्राय-इदे न मम ॥४॥ 
ओं बताना व्रतपते० स्वाहहद मिन्द्राय बतप्तये-हृद न मम॥ ५) 
में. ब्रा. १ । ९। ६““-१३ ॥ गोभमिल २। १० । १६। 
ः दा पांच मंत्रांनीं पांच आज्याडुति द्याव्या, तदनंतर पृ. २४ तींछ 
व्याहंति आहुति ४ व पृ० २४ प्रमाण स्वथिष्टक्त आहुति १ व 
प्राजापत्याहुति १ पृक्कूण सदा घृताहुति द्याव्या. सब मिलन १५ 
भाइति बालकाच्या हातानें देवविण्यांत याव्या. तद्नंतर आचार्यानें 
वेदीच्या उत्तरेस पूर्वा भिमुख बसावें व बालकानें आचाये सन्मुख 
“ पश्चिसेल मुख फरून बसल्यावर आचार्याने बालकाकडे पहुन ३- 
' ऑआगन्त्रा समगन्महि प्र सुमत्य युयोतन | अरिशः संचरेमहि 
स्वस्ति चरतादयम्‌ || में. जा. १॥६१४॥ या भन्‍्चाचा जप करावा 
माणवकवाक्यमू-ओं ब्रह्मचयेम्ागाप्लुप्ानयस्व ॥| में-आ्रा.१।६।१६ 
आचार्योक्तिः-को नामासि+॥ गो. २। १०। २२-२३ ॥ 
बालकोक्ति।-एतन्नामास्मि # ॥ म- ब्रा. १। ६। १॥ 
ओं आपो हिष्ठा म्रयोश्रवस्ताः न ऊर्मे द्धातन । पहेरणाय 
चक्षसे ॥१॥ यो व शिवतंसों रसस्तस्य भाजयतेह नः 
उम्मतीरिष पावर ॥ २॥ तस्मा अर गमाम वो यस्य ध्रयाय 
जिन्वथ । आपों जनयथा च न ॥ ३२ ॥ ऋ. मं.१०सू, ९ मं. १-३ 








>यानंतर 'ब्रतं चरिष्यामि! दा खगठ्ा मंत्र महटला पाहिजे. 
+तुझ नांव काय असे बिचारावें. 
#माझ है नांव आहे. 





<क संस्कार विधिः 


पक 
का 





#६/५८/६./६,० 


हे दींन मेत्र स्दणून झाल्यावर बालकाची उजवबी हस्तांजली 
शुद्घोदकानें भमरून आचार्यानें आपली अश्जडी भरव्यावर 


ओ तत्संवित॒वृणीमहे व्य॑ देकस्य भोजनम । ओष्ठ स्वेधातपं 
तुर भगस्य धीमहि।॥ ऋद्द- मं. ९ ।खू० ८२ । मे०५ 
हों मंत्रानें आयार्या्नें आपली अंजलछो बालकाच्या अजलींत 
सोडावी, मग बालकाची हस्तांजली अंगरुष्ट सहित पकड्न : 
ओ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेजशचिनोर्पाहुभ्यां पृष्णो हस्ताम्यां 
गुद्धाम्यसोन ॥ य. भ. ५ | में. २६॥ 
हवा मंत्र महणुन बालकाची दस्ताअलि खाली भांड्यांत सोडाबी. या 
प्रमाण दुसरी एक सलोडावी अर्थात्‌ आचार्यानें आपली अजली भरूम 
बालकाच्या अजलीमध्यें ती खोड्न अगुश्सहित हात घरल्यावर--- 
आऔं सबिता ते हस्तमग्रभीत्‌, असौ || आ १। २०। ५॥ 
या मंत्रानें भांड्यांत लोडाबी. अशीच तिसरी, पुनः आचार्यानें 
आपस्या द्वातांत जल घेऊन तें बालकाच्या अजलों सोड़न अगुए- 
सहित द्वात धरावा 
ओ अभिराचायेस्तव, असौ ॥ मं. जा. १। ६। १५॥ 
तींसच्यांदा बालकाच्या हातांतींल जल सोडवून बाहेर यावें व 
सूर्यासमोर उसे राहिल्‍्यावर आखचार्यानें :-- 
ओं देव सवितरेष ते ब्रन्नचारी ते गोपाय समासृत || आ.१२०६॥ 
हा एक व पृष्ठ १२ प्रमाणे (तच्नश्षुदेंबहितम० ) दवा दुसरा 
मंत्र बालकाकडून सृदृणवून सर्यावद्ञोकन फरवाबवें, बालकासह 
आचार्यनें यशमंडपांत येंऊन यशकुंडाब्या उत्तरबाजूस बसादें 


+अलो था पदस्थलीं बालकाचें संबोधनाग्त नामोच्चारण 


सत्र केले पा६ठछिजे. 


उपनयनप्रकरणम्‌ ८१ 


(22 की ही. कार पी की और की कर कक कक कस 


ओं युवा स॒वासाः वारेंवीत आंग्ात्स उ भयांत्‌ भवति 

जायमान। ॥ ऋऋ. म. ३। सु. ८ । मं. ४ ॥ 

ओं सयस्याव्रतमन्वावत्तेस्व, असौ)( ॥ गोभिल २। १० | २८॥ 
दा मंत्र स्दणावा व ,बालकानें भाचार्याची प्रदृक्षिणा घालून 

त्या समोर बसल्यावर आधचार्यानें बालकाच्या दृक्षिण सांद्यावर 

आपदया उज़ब्या द्वाताचवा स्पशे करावा व मग आपस्या द्वातास 

घर्राच्छादित करून $-- 

ओं प्राणानां ग्रन्थिरसि मा विस्ससो5न्तक इ॒दं ते परिददामि, 

अपश्लुयम ॥१॥ गो.२११०।२८॥ दु्वा मंत्र स्हटस्यावर 

ओं अहूर इदं ते परिददामि, अप्रुम्‌ |२॥ या मन्जानें उद्रावर 

ओं क्ृशन इ॒दं ते परिददामि, अम्युम्‌ ।॥ ३ ॥ या मंत्रानें हदयावर 

ओं प्रजापतये त्वा परिददामि, भसौ।।४॥ यानें उजब्या खांचावर 

ओं देवाय त्वा सवित्रे परिददामि असौ॥५॥|मे-आ- १६२१-२४ 


हा मंत्रानें डाव्या हाताने डाब्या स्कंघावर स्पदशा करून 
बालकाचा हृदयावर दात ठेबून-- 


ओं ते धीरासः कबय उन्नयन्ति स्वाध्यो३ मनसा देवयन्तः | 
तरह, में, ३े सु० ८ मन्ज ४ 


हा मंत्र बोलून आचार्यानें सन्‍्मुख दोऊन बालकाच्या हृदयाच्या 
उनञ्ब्या बाजूबर आपला द्वात ठेवस्यावर 


ओं मम वते ते हृदय दधामि मम चित्तमनुचित्त ते अस्तु । 








>< 'अखो! भाणि “अप या उभ्य स्थानीं बालकार्थे स्तर 
नाप्रोचारण करावें 


८२ संस्कारविधिः 








मर भाचमेकम्नना जुषस्व बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मस्‌॥ 
पार. का. २ के. १६ 


आचायरने द्वा मंत्र बोलून हे शिष्या! तुझ्या हृदयाला मी 
माइ्या आधीन करतों, तुझे हैंदय-चित्त माइया थित्ताशी सदेव 
अम्नुकूछ राहो आणि तूँ माझ्ती वाणी एकाग्र चित्तें श्रवण करीत जा, 
तिच्या भर्थाचें सेघन कर व आजपासन तुझ्या. प्रतिक्षे प्रमाणे 
बृहस्पति परमात्मा तुला मज्शी युक्त करो. अश्ञी प्रतिज्ञा 
करविल्या वर आचार्या जवठ बालकानें प्रतिद्षा कराची की, भाचाय ! 
मी उत्तम, शिक्षण, विद्योन्नति ही आपब्या हपेनें प्राप्त करून 
जापलें माइया हृदर्यी मी. सदंव धारण करतों. माइया चित्तानुकूल 
गापलें चित्त नेहमी राद्दी, आपण भाझी वाणी लक्षपूर्षेक ऐका, 
परमात्मा माइयाकरितां आपणांख सर्वेकाल विद्यमान ठेवो. भशा 
उम्रयतांच्या प्रतिज्ञा झाल्यावर :-- 

आचार्योक्ति--को नामाउसि ॥ तुझे नांव काय आहे? 

बालकोकि ;:--भह स्भो; ।*“नामाउस्मि । माझें अमुक नांच 
असे उत्तर यादें 

आचाये;-कस्यत्रद्म वाय्येसि | तूं कोणाचां ब्रह्मचारी आहेस ? 

बालकः-भवतः ॥ पार० कां० २ क० २॥ आपला 

आधचार्यानें बालकाच्या रक्षणार्थ :-- 
इन्द्ररयब्रह्मचाय्यस्पम्मिराचायरतवाहमाचायेस्तव असोौ ॥ 

ह पार. कां. २। के. २। १८०२० 

हा मंत्र रहटल्यावर तत्पश्चात 
ओ कस्य ब्रह्मचाय्येसि प्राणस्य ब्रक्षचायसि कस्त्वा कम्मपनयते 
काय त्वा परिददामि ॥१॥ आश्य. १।२०।७॥ 


उपनयनप्रकरणंम्‌ ८३ 


'९/१/७ 


ओं प्रजापतये त्वा परिददामि | देवाय त्वा सबित्रे परिददामि। 
अद्भयस्तवोषधी भ्यः परिददामि । द्यावापुध्िवीभ्यां तथा 
प्रिददामि | विश्वेभ्यस्ता देवेभ्यः परिददामि | सर्वेभ्यरत्वा 
भूतेम्यः परिददाम्यरिष्टये ॥२॥ पार. कां. २। कं० २ 

हा मंत्र बोलून. प्राणादि बिचेचें संपादनाथ यशनवान हो अछा 
उपदेश करावा. येथपयत उपनयन संस्कार विधि केल्यावर त्याच' 
दिवशों वेदरंभ करण्याचा पिता व आचाय यांचा विचार असेल 
तर तेब्दां करावा नसत्यास पुदें कराया, नंतर महावाम देव्यगान 
करून संस्काराथ आलेल्या स्वांचा यथोचित आदर सत्कार करून 
त्यांना बादें छावावें. व माता, पिता, आचाय इृष्टमित्दि सर्वानी 
ओँ त्व॑ जीव शरदः शर्त वद्धेमान! । आयुष्मान तेजस्वी 
वचेस्वी भूया। ॥ 

असा आशीर्वाद देऊन आपापल्या घरीं ज्ञाबें, 





इत्युपतयनसंस्का र विधि: समाप्तः ॥ 


बह 5 हे 


८8 संस्कार विधिः 


अर ,/ट0 चली 20,८८१. कि सम सन सम जी के कक कक भी मच की मीट के हा 





अथ वेदारम्मसंस्कारविधिविं धीयते | 
गायत्री मंत्रापाखून तो सांगोपाँग# वेदाध्ययन करिण्याकरितां 
जे नियम त्या नियमांचा धारणारंभ स्हणेज 'वेदारंभ' होय. 
समय :-ज्या दिवशी उपनयन)<लस्कार करण्यांत येतो तो 
दिवल अथवा शकय नसल्यास दुसच्या दिवशी किवा तेद्हांही 
शक्य नसल्यास उपनयन कालापासून एक वर्षाचे आंत कोणत्याही 
दिवशी तो करावा. 
विधि :--वबेदारंभ दिनीं प्रातः:कार्लीं शुद्धोदकानें स्नान करून 
शुर्ध वे परिधान केल्यावर पित्यानें व पिता नसल्याल आचार्यानें 
बालकास पेंऊन वेंदीज्या पश्चिम भागी पूर्वाभिमुख त्याला 
बसवादें, तत्पदचात्‌ ईश्वर हतुति>प्रार्थनोपालना, स्वस्तिवाचन, 
शांतिप्रकरण करून पृ० २१ प्रमाण ( भूभुवः स्वः ) या मंत्रानें 
अम्भ्याधान पृ० २२ प्रमाण ( ओें अयन्त इच्म० ) इत्याविकांनीं 
४ समिदाधान पृ० २३ प्रमाण ( भों अद्तिन्ुमन्यस्व० ) इत्यादि 
तींन मंत्रा्नी कुण्डाच्या तिन्ही बाजूस आणि ( ओं देव सबितः ) 
त्यानें चोहोकड़े जल खिंचन करून पृ.२२ प्रमाण (उद्बुध्यस्वाग्ने०) 
या मंत्राने अग्नि प्रदीत्त समिधा चर पृ० २३ प्रमाण आधारावाज्य- 


*अंग :-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छेद, ज्योतिष. 
डपांग :-पृथ्थमीमांसा, घेशोषिक, न्याय; योग, सांख्य व वेदान्त. 
उपवेदः-आयुर्वेद, धन्ुवंद, गांधवबेद व अर्थबेद म्हणजे शिल्‍्पशास्त्र. 
ब्राह्मण :-ऐतरेय, शतपथ, साभ व गोपथ« 
बेद :-ऋक। यज्ञु, साम व अथवचे. 

>उपनयनानंतर ताबडतोब वेदारंभ संस्कार असेल तर पुनः 
ईश्वरस्तुति प्राथेनोपासना व शान्ति प्रकरण करणें आवश्यक नव्हे, 





भागाहुति ४ व्याहति आहुतिं ७ व पृ० २५ प्रमाणं ८ आज्याहुति 
दिल्यानंतर प्रधान # होमाहुति द्याव्या, मग पृ० २४ प्रमाणें 
व्याहति आहुति ७ आणि स्विशष्कक्त आइहति ९१ प्राजापत्याइति 
१ मिलन ५े आज्याहुति वालकाकड्न देववाध्या. 
ओं अग्ने सुश्रवः सुश्रवर्स मा कुछ । भों यथा ल्वमग्ने सुअवः 
सुश्रवा असि | ओ एवं मां सुभ्वः सौश्रव्स कुर | ओं यथा 
त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिषा असि । ओ एचमई मननुष्याणां 
वेदस्य निधिपो भूयासस्‌ ॥ पार. कां- १ । कं. ४ | 

या मंत्रांनीं वेदीया अभि एकत्र करावा, नंतर बालकानें 
कुडप्रदक्षिणा फरून प्रृ० २३ प्रमाणं “अद्तितुमन्यस्व” दृत्यादि 
४ मंत्रानीं कुंडामोंवर्ती जल सिंचन केल्यावर कुंडाच्या दक्षिणेस 
उत्तरामियुख उसें राहन तुर्पांत मिजवलेली एक समिधा हातीं 
ध्यावी व 

१ २ 
ओं अग्नये समिधमाहाष बुइते जातबेदसे। यथा त्वमग्ने 
समिधा समिध्यस एवमहमायुषा मेघया व्चेसा प्रजया पशुभि- 
ब्रेह्मचेसेन सम्रिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यों मेधाव्यहमसान्य- 
निराकरिष्णुयंशरवी तेजरदी प्रक्षवचेस्व्यन्नादों भूयास० स्वास्हा। 
पार. कां. १ | के. ४-३ 

समिधा वेद्स्थि अग्नीज्या मध्यभागी सोडाघी. या प्रमाणें 
दुसरी व तिसरी समिधा सोडाबी, पुनः “ओं अग्नें खुश्रयः 
सुश्रवल०” हा मंत्रानें वेदीतींड एकन्न करून पृ० २३ प्रणणें 


हजो सैस्कार मुख्य केला जातो त्याल प्रधान होम भरे 
म्हणतात. 


८६ संस्कारविधि 


| न कक सच 





/१७८३//५. ही १२१0०१११ ९ एत2 च८ीिरी चाचा शि री चसजिजी ५ीििीीत चर5य 52२ चस्‍ििी५ज रची िसीजरी जन 


“ओं अद्तिनुमन्यस्य०” इत्यादि चार मंत्रांनीं कुंडाच्या सभोंवर्ती 
जल सिंचन करून बालऊानें बेदीच्या पश्चिमेस पूर्वाभिम्नखल वखून 
वेदौच्या अब्नीवर दोन्‍न्ही हात थोडेस रोकून त्यांना जरूू 
लावल्यावर :-- 


ओं तनूषा अग्नेईसि तम्ब॑ में पाहि।१॥ ओ आयुर्दा 
अन्नेस्थायुर्म देहि ॥२॥ ओं बर्चोदा अन्नेडसि वर्चों में 
देहि ॥३॥ ओं अज्ने यन्‍मे तन्‍्वा ऊन तन्‍्म जापृण ॥8॥ ओं 
मेधां में देव! सविता आदधातु ॥५॥ ओ  मेधां में देवी 
सरसखती आदधघातु ॥१॥ ओ मेधां में अखिनों देवावाधत्तां 
पुष्करसजो ||७|| पार, कां. २। क॑. ४ ॥| 

या सात मन्त्रानी सात वार किचित अग्नीघर गरम करुून 


तव्याला जलस्पश करावा व मग त्या द्वातांनीं मुल्लस्पश केल्यावर 
बालकाने :-- 


ओं बाकू च मु आध्यायताम्‌ || या मन्चानें मुख 

ओं प्राण मे आप्यायताम्‌ || यानें नाकपुख्या 

ओं चह्लुश्॒ म आप्यायताम्‌ || यानें दोन्‍्द्दी डोल्यास 

ओं श्रोत्रश्न म आप्यायताम ॥| यानें दोन्ही कानास 
ओं यज्ञो बरश्व मं आप्यायताम्‌ ॥यानें दोन्‍्द्ी बाहुस स्पश करावा 

ओं मपि मेधां मयि प्रजां मय्यग्रिस्तेनो दधातु | मयि 
मेधां मयि प्रजां मयौन्द्र इन्द्रिय दधातु। मयि मेथां मयि 
प्रजां मयि स्यों भ्रामो दधातु | यत्ते अग्ने तेजस्तेनाईं 
तेजस्वी भूयासम्‌ । यत्ते अग्ने वर्चेस्तेनाई वचेरवी भूयासम्‌ । 
पत्ते अने हरस्तेनाईं हरस्वी भूयासम्‌ । तैत्तिरी, आर. प्र. ४४ 





वेदॉर्रभप्रकरणम ८७ 
हा मन्त्र बोलून बालकानें परमेश्वराचें उपस्थान करावें, मग 
कुंडाच्या उत्तर बाजूनें जाऊन जमिनीवर गुडघ टेकब्यावर पूर्वा- 
भिम्ुख बसावें व आचार्याने वालकासमोर परद्चिमामिमुख बसादें. 
बालकोक्तिः--अधीहि भूः सावित्रीं भो अनुब्॒हि || 
भआचार्याला रद्देशन बालकानें महणावें; आचाये ! प्रथम एक 
ओंकार व भग तींन मद्दा व्याहति हे जिक अर्थात्‌ हा त्रिपुटीचा 
मिक्टून जो परमात्याचा वाचक मंत्र आहे त्याविषयीं मला उपदेश 
करा, यानन्तर आचार्यानें एक वस्र घेऊन तें आपब्या व बालकाच्या 
खांचावर दाकावे व आपस्या हातानें बालकाच्या दोहो हाताचों 
बोटें धरून खालीं लिहिल्याप्रमाणं बालकालछा तीम बेत्शा गायन्री 
मत्रोपदेश करावा. ह ९ 
प्रथभवार आओ भूसुव! स्वः । तत्सवितुवरेण्यम्‌ । 
एकढाच भाग सांगून तेवब्याचेंच शुद्ध उच्चारण बालकाकड्ून 
करवून ध्यावे. 
ओं भूभुवः स्वः । तत्सवितुवेरेण्ये भर्गो देवस्य धीमहि । 
नंतर हे पद सांगून एक णकाचें दृछ्ूदक्ू उच्चारण करवावें. नंतर 
ओं भूभुवर स्व: । तत्सवित॒वेरेण्यं भर्गों देवस्थ पीमहि | 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 
£. संहापूणे मत्र शुद्धप्णं सदणवून घतल्यावर त्याच्या अथे 
सागावा ३ -- 
अथ--( ओं ) हें मुष्य परमेश्वराये तांव जाहे. या एका 
नांवांत अन्य से नांवांचा अतर्भाव होतो ( भू: ) जो प्राणांचादि 
प्राण ( भुवः ) सर्वे दुःखापासून सोडविणारा (सवः ) स्वयं 
सुखस्वरूप व आपल्या उपासकाला से खुखांची प्राप्ति करवून 
देणारा आहे, ता (सवितु;) सभे जग निर्माण करणास्या, 








८८ संस्कारधि : 








सूर्यादि प्रकाशकाचाही प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य प्रदात्या (देवस्य) 
कामना करण्यायोग्य, सर्चेत्न विजयी करविणा थ्या, ( वरेष्यम ) 
अति श्रेष्ठ, ग्रहणीय फरण्यायोग्य ( भगेः ) स्व कलेशांचें भस्म 
करण।न्या, पवित्र, शुद्ध स्वरूप जो परमात्मा आहे ( तत्‌ ) त्या 
प्रभूचें आर्ही लोकांनी ( धीमद्धि ) धारणा कराची. ( यः ) असा 
जो परमात्मा आहे तो ( न ) आमची ( धियः ) बुद्धि उत्तम गुण, 
कस, स्वभावयुक्त करून तिला ( प्र, चोदयात्‌ ) सनन्‍्मार्ी प्रेरित 
करो. याच हेतुकरितां त्या प्रभूची स्तुति, प्राथेना व उपासना 
करावी. इश्वराखेरीज अन्य कोणात्याह्दी उपास्य इष्ददेव अगर 
इंश्वरतुल्य अथवा इंद्वराहून श्रेष्ठ मानकें न पाहिजे, अशा प्रकारें 
अर्थ समजावून चयादा: पदचात्‌-- 
ओ मम बते ते हृदय दधामि मम्र चित्तमनुचित्तं ते अस्तु । 
सम वाचमेकमना जुपरव बृहर्पतिष्यूवा नियुनक्त मशायमर ॥ 
पार० कां० २ क० २।। 
या मंत्रानें बालक व आचाय॑े यांनीं पूर्षेचत्‌ दृढ प्रतिज्ञा 
फकरावी. भग 
ओं इय॑ दुरुक्त परिबाधमाना वण पवित्र पुनती मं आगात्‌ । 
प्राणापा नाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी छुभगा मेखलेयम । 
मं० ब्रा० १। १५। २७ 
हा मंतानें सुद्र, गुछ्गुव्ठीत सेखलछा# आंचार्यानें बालकाच्या 
कमरेस बांधून:-- 


ओं युवां सुदासा; परिवीत आगाद स उ श्रेयां्‌ भवति जाय॑मानः 





#ब्राह्मणाला मुज वा दर्भाची, क्षत्रियाला धनुषसंशक तण वा 
के के $|। 
बल्कलाची व वेश्याहा ऊन वा शण यांची मेखता एहिजे. 


बेदारंभप्रकरणम्‌ <९ 


चीज ९. ९५८ पर चत पज ९७ "५८ चिपक 








त॑ धीरांसः कवय उन्न॑यन्ति स्वाध्यो ३ मनंसा देवयन्तः ॥ 

“-ऋ० में० ३ सू० ८ मं० ४॥ 

हा मंत्र बोलून दोन शुद्ध कफनन्‍्या, अंगरखे एक उत्तरीय 

व दोन कटिवस्त्र आचार्यानें ब्रह्मचाप्यास द्यावेत आणि त्यापेकीं 

एक कफनी, अंगरखा, उत्तरीय तत्कालीच धारण करवाबेत, 

तत्पश्चाव्‌ आचार्यानें 'दुण्ड'< हातामध्यें घारण करून ४भे शहावें 
व बालकानें आवचायंसन्मुख दात जोड्टन उसे राहावें व 
ओं यो मे दण्डः परापतदैह्ययसो5पधिभृम्यास्‌ । 

तमहं पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मतचसाय ॥ 
हा मंत्र मदृणूत्र आचार्याच्या हातातून बालकानें दंड ध्यावा. 
तत्पश्चात्‌ पित्यानें ब्रह्मवर्याश्रमाचा साधारण उपदेश करावाः- 


ब्रह्मचायेसि असौर॥१॥ अपो अशान ॥२॥ कर्म कुरु ॥३॥ 
दिवा मा स्वाप्सीः ॥७॥ आचार्याधीनो वेदमधीष्व ॥५॥।ददश 
वर्षाणि प्रतिवेदं ब्रह्मचय गृहाण वा ब्रह्मच्य चर ॥।६॥ आ० 
१। २२९ | २--३ ॥ आचार्याधीनों भवान्यत्राधर्माचरण।त् ॥७॥ 


7१4पाजकपछ--दाका, 





>ब्राह्मण ब्रह्मचाप्याला डोकीच्या केसाप्यंत उंच असेल 
असा पलसाचा अगर बेलाचा, क्षत्रियाला वड वा खादिरावा 
ललाट पयेत, वेश्याला पिलू अथवा गूलर वृक्षाया नासिकेच्या 
अग्नमागास पोचेंठ इ्तका उंचः दंड” अलावा दंडाचें हें प्रमाण 
आहें. किडेले, वांकडेतिकडे, जव्ठके असे नखून ते गुल्गुल्दीत, 
सरल असावेत बसण्यासाठीं १ म्गचम्म, १ जलपान्न, १ उपपात्र 
व १ आचमनीय इतकया बस्तु ब्रह्मचान्यास द्याव्या. 


$जअसो या पद्स्थढीं सवंत्र ब्रह्मचान्याचें नांव उच्चा जें 


९० संस्कारविधिः 


/0%,//७ घिजटी पक डर चिपक 





क्रोधानते व्ेय ॥८॥) मैथुन वणेय ॥९॥ उपरि शब्यां वर्णय 
॥१०॥ कौशीलवगन्धाज्ञनानि वर्नेय ॥११॥ अत्यन्तं स्नान 
भोजन निद्रां जागरण निन्‍्दां छोभगोहभयशोकान्‌ वजेय ॥१२॥ 
प्रतिदिन रात्रे! पश्चिसि यामे चोत्थायावश्यक॑ कृत्वा दन्तधावन- 
स्‍्नानसन्ध्योफासनेश्वरस्तुतिप्राथनोपासनायो गा भ्या सा जित्यमा- 
चर ॥१३॥ ध्रुरक्ृत्यं बजेय |१४॥ मांसरुक्षाहारं मद्यादिपानं 
च वजेय ॥१५॥ गवाश्वहस्त्युप्टादियान॑ पेय ॥१३॥ 
अन्त्ग्राथनिधासोपानच्छत्रधारण वजेय ॥| १७॥ अकामतः 
स्वयमिन्द्रियसपर्शन वीयेस्खलनं विह्यय बीये शरीरे संरक्ष्यो- 
ध्वेरेता; सतत भव ॥१८॥ तैलाभ्यड्मर्दनात्यम्लाति तिक्तकपाय 
धषाररेचनद्रव्याणि मा सेवसय ॥|१९॥ नित्य॑ युक्ताहरविहारवान्‌ 
विधोपाजेने च यत्नवान्‌ भव ॥२०॥ सुशीलो मितभाषी 
सभ्यो भव ॥२१॥ मेखलादण्डधारणमैक्ष्यचयेसमिदाधानो- 
दकस्पशनाचायेप्रियाचरणप्रातःस।यममिवादनबिद्यासंचयजिते-- 
निद्रयत्वादीन्येते ते नित्यधर्मा! ।!२२॥ 

अथः--तूं आजपासून ब्रह्मचारी आहेसख ॥१॥ भोजनापूर्वी 
नित्य सनन्‍्ध्योपासन करीत ज्ञा. ॥श॥। दुष्ट कामें न करितां 
थम छत्यें कर ॥॥ दिवला कधीं निजू वकोस ॥४॥ गुवर्शित 


राहत नित्यतांगोपांग वेदाध्ययत्न करण्यामध्यें. पुरुषार्थी 
एच ॥५। एक एक सांगोपांग वेदाध्ययत्त कर, एक सांगोपांग 


वेद पूर्ण करण्यास १शवर्ष छागतात अथीत्‌ चारही खांगोपांग 
वेदाध्ययनास जो ४८वर्षाबा काछ लागेल त्या वा अधिक 


वेदारंभप्रकरणम्‌ ९१ 


_ै८४/ट १52 45 











ही कम 


लागल्यास अधिक कालपाबेतों अखडित ब्रह्मचयें घारण कर।।६॥ 
आचायोच्या आशानुकूल राहुन धमाचरण कर परंतु जर आचाय 
अधर्मायरणाचा घा अधर्माचा उपदेश फरील तर तोतूं कर्धी 
पंकूं नक्ोल व त्याप्रमाणें बागूं नकोस ॥७॥ क्रोध व मिथ्या- 
भाषण करण्याचे सोहडन दे ॥८।। अष्ठ# मेथुनांचा त्याग ऋर ॥९॥ 
पलंगादिकावर शयन करूं नकोस ॥१०॥ कौशीरूव म्द्वणजे गायन, 
घादन व नृत्यादि निद्तिकर्म आणि खुबासिक तेले उठणी व खुरमा 
हीं त्याज्यमान।११॥ भतिस्नान, अतिभोजन, अधिकनि द्वा, अधिक 
जागरण, निंदा, लोभ, मोह, भय, शोक हीं वजे कर ।।१२॥ राचीच्या 
चवशथ्या प्रहरास जागें होऊन, आवश्यक भरी शोचमुखभाजनादि 
कृत्यें फकरून स्तान कर. सच्ध्योपालना, इेश्वरस्तुति धार्थता 
व डपासना योगाभ्याल यांचें आाचरण नित्य कर ।।१३॥ क्षौर 
करूं मकोस ॥१४॥ मांल, रुक्ष व शुष्क अन्न खाऊं नकोल 
व भद्यादि पिऊं नकोख ॥१०॥ बेल, घोडा, दत्ति, उंट थांच्या- 
वर सवारी करू नक्रोस ॥१६॥ गांवामध्यें निवास करूं नकोस 
त्याचप्रमाणे पादजाण व छत्र धारण करूं नक्रोस ॥१७॥ छघु 
शके खेरीज उपस्थेन्द्रियाला स्पश करूं नकोस; वीयेस्खलन न 
होतां तें शरीरांत राहील असेंच निरंतर वतन करून डध्वेरेता 
अथात्‌ वीय खालीं न गक्ेल असे होण्यावहलू प्रयल कर ॥१८॥ 
तैलादिकांनीं अंगमदंन करूं नकोस, त्याप्रमाणें अति आरवंट, 
तेलकट, तिखट रेचक असे पदार्थ सेवन करूं नक्ोस ॥१९॥ 
आहार, विह्र नियमित ठेवून विद्याग्रहण करण्यामध्यें यत्नशील 
अखस ।॥॥२०॥। खुशीलता;। मितवकतब्य आदि' सभेस योग्य जे 





कस्रीचें ध्यान, कथा; स्पश, फ्रीडा, द्शेन, आ्लिंगन, एकांत- 


वास आणि समागम हैं अष्ट मेंथन होय हयाचा सर्वेस्थी त्याग 
करणाशच ब्ह्मयचारी होऊझ शकतो 


२ संस्कारविधिः 








गुण ते प्रहण कर ॥२१॥ मेखल्ा व दण्ड चारण, भिक्षाचरण, 
अग्निहोत्र, समान, सन्ध्योपासन, आचार्याशीं प्रिय वतन, प्रातः 
साथे आचार्याल्रा ममस्कार करणें इत्यादि तुझीं नित्य छत्यें 
अखून निषेधाह्द छृत्यें अकतेब्य होत भर्से समज ॥२२॥ 


असा पिल्यानें उपदेश केला मरहणज़े बालकानें त्यांना 
नमस्कार करून द्ात ज्ोडून सांगावें की, जला आपण उपदेश 
केला तसेंच मी करीन. नतर ब्रह्मचान्यानें यश्ञकुंडास प्रदृक्षिणा 
घालून कुंडाच्या पश्चिम भागीं उमें राहुन माता, पिता, बहिण, 
भाऊ, मामा, भावशी, काका पासून तो ज्यांचो इच्छा असेल 
अशा सर्वाजवछ भिक्षा# मागाधी व जी भिक्षा मित्ठेल तीं 
आचायाच्या समोर आणून ठेवावी. आचार्यानें त्यांतीछ अब्पांश 
ठेवून बाकी सगछी बालकास परत देऊन दाकावी ते घेऊन 
बालकानें आपल्या भोजनार्थ सांभाकून ठेवावी. तद्नंतर 
बालकाला शुनालनावर बसवून वामदेव्यगान केल्यानतर बह्ल॑कानें % 





करवावें व ब्रह्मचाप्यासदह आचार्या्नें कुण्डाच्या पश्चिम *भागीं 
पूर्वाभिमुख बसावें व स्थालीपाक मद्णजे पृष्ठ १५ मध्य लिहि- 
ल्‍या प्रमाणें भात बनवून त्यांत तूप घालून पात्रांत ठेल्ावा, ५ 
मग पृ. २१ प्रमाणें समिदाधान करून पुनः समिधा _ प्रदीतत 





“ब्राह्मण बालकानें पुरुषाजवछ भिक्षा मागतेवेत्ठी “भवान्‌ 
भिक्षां ददातु” व स्वियाजबछ “भचती भिक्षां ददातु” क्षत्रिय 
बालकाने “पिक्षां भवान्‌ ददातु” व “मिक्षां भवती ददातु” 


वेइय बालकानें “मिक्षां ददातु भवान” व “भसिक्षां ददातु 
भवर्ता” सदृणावे 


वेदारंभप्रकरणम रे 


१७/९:५५०८ १ पक्की 


अचिकल्‍/चिक 


केल्यावर आधाराबवाज्य भागाहुति ४ व्याह्ृति आइहति ४ मिक्धन 
८ आज्याहुति द्याव्या, पश्चात्‌ घह्मचात्यानें उसमें राहुन पृष्ठ ८४ 
प्रमाणें “ओं अग्ते छुश्रवः” या मन्‍्चानें तीन सलमिधाची आहुति 
यावी. तत्पश्चात्‌ बालकानें बसून यज्ञकुण्डाग्नीन॑ किंचित्सा 
आपला ह्ांत गरम करावा व पृवासांगितस्याप्रभाणें मुखस्पश 
व अंगस्पश करावा. मग पृ. १५ प्रमाणें बनविलेला भात बालकानें 
आचार्यास दोमाथे व भमोजनाथे द्यावा. आचार्यानें तो भात 
स्थालींत घेऊन त्यांत तूप घालावें व 
ओ सदसस्पतिमद्भुतं पिय मिन्द्रस्य काम्यम। सनि मेधामया सिष 
स्वाहा ॥ हद सदसस्पतये-इदं न मम ॥१॥ 
तत्सवितुवरेण्यं भगों देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचो- 
दयात्‌ । इदं सवित्रे-इ्द न मम |२॥ ओ ऋषिश्यः स्वाहा ॥ 
हद ऋषिभ्य/-इद न मम ॥ 
या तीन मन्जाॉनी तीन व पृ. २४ प्रमाणें (ओं यद्सस्‍्य कर्मणो०) 
या मन्जानें चबथी आहुति दिल्यावर पृ. २४ प्रमाणें व्याहति 
आहति ४ पृ. २५ प्रमाणें (ओं त्वन्नो० ) यांनीं ८ आज्याहुति 
पक्रूण १३२ आज्याइति दिल्याघर ब्रह्मवाध्य!नें शुभासनावर 
पूर्वाभिम्मुख बखून पृ. २७ प्रमाण वामदेव्यगान आचार्यासद करावें. 
अम्ुकगोत्रोत्पन्नो5ह भो मवन्तममभिवादये ॥ 
असे वाक्य बोलूत आचार्याल चंदन करावें आणि आचार्यानें 
आयुष्मान विद्यावान्‌ भव सौम्य ॥ 
असा आशीवांद द्यावा, नंतर द्ोमापकी अवशिष्ट हृविष्याश्न 
असेल तें व दुसरें छुल्दर मिष्ठान्न भोजन आचार्यासद्द करावें 
त्पश्चात्‌ दस्त, मुख प्रक्षालन फरून संस्कारासमर्यीचे निम्मत्रित जे 








९४ संस्कारविधिः 


2५७ 3चू 2 पे पिल कि..री फिल किए, पक दीपक; ल्‍रयक िजत थ.0अकीकि 2? जि, जि आ० टच किट, चित किक 


असतींल त्यांना यथायोग्य भोजन घालाबे. मग स्त्रियांना ख््रियांनी 
व पुरुषाना पुरुषांनी वार्टे छावावें. व सर्वानी 
हे बालक ! त्वमीखरकृपया विद्वान शरीरात्मबल्युक्तः इशली 
वीयवानरोगः सर्वाविद्या अधीत्याउस्मान्‌ दिव्शुः सन्नागम्याः।। 
अशा बालकाला आशीर्वाद दावा. तत्पश्चात्‌ तीन दिवसपयंत 
बालकानें भूमीवर शयन करावे, प्रातः साय पृ.८४ प्रमाणं (ओमस्ने 
खुशवः) या मांचानें समिधा द्वोम .व पृ. २१ प्रमाण म्ुखादि 
अंगरुपरी करावा. व ३ दिवलपयंत ( सदसस्पति ) दृत्यादि पृ. २१ 
प्रमाण सुखादि पृ. २३ प्रमाणें ४७ स्थालीपाक भाहुति पूर्वोक्त 
रीतींने ब्रह्मचाप्याकट्ून करवाब्या, तींन दिवसपयेत. आंवट- 
तिखट, तेलकटरहित पदार्थाचे भोजन ब्रह्मचानष्यानें कराघें. तत्प- 
शात्‌ पाठशालढेंत जाऊन गुरुसमीप पिद्याध्ययन करते समयींचया 
प्रतिज्ञा करावयाच्या त्या उभय गुरु-शिष्यानीं कराव्या. 


आचार्य उपनयमानों ब्ह्मचारिणं कृणुतेगर्भमन्तः । त॑ रा्री- 
स्तिस्॒ उदरें विभत्ति त॑ जात॑ दृष्ट्मभिसंयन्ति देवा ॥१॥ 
इये समित्पुधिवी चौहिंतीयोतान्तरिक्ष॑समिधापणाति । 
ब्रह्मचारी समिध मेखलया श्रमेण लोकॉस्तपंसा पिपति ॥।१२॥ 
ब्रह्मचायें ति समिधा सर्मिंद्धः काष्णे बसानो दीक्षितो दीघेस्मश्लु 
स सद्य एति पृर्वस्पादुत्तर सम॒द्रं छोकान्संग्रभ्य मुहुराचरिक्रत्‌ । ३। 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र वि रंक्षति | 

आचार्यो ब्रह्मचंण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥४॥ 
ब्रह्मचेयंण कन्या3 युवान विन्दते पतिम ॥५॥ 
ब्रह्मचारी ब्रह्म श्राजदू विभतितस्मिन्देवा अधि विशें समोताः 





की 


य्ज, 





१ कि# पक 


प्राणापानों जनयन्नाद व्यानं वाज्न मनोहदय प्रक्ष मेघाम ॥९॥ 
ह अथवब का. ११ सू. ५. 
सक्षित् भाषार्थ-प्रतिश्षेतुरूप आचार्यानें ब्रह्मचाप्याला आपस्या 
सन्निध ठेयून ढींन रातों त्याला सन्ध्योपासनादि सत्पुरुषांचे 
आचार यांचें शिक्षण द्यावें. ब्रह्मचाय्याठायीं विद्याभिरुचि उत्पन्न 
करावी. त्याहा पूण घिद्दान्‌ बनवून ब्रह्मचये व चिचासमाप्तीं 
नंतर स्वग॒द्दी पाठवावें. ब्रह्मचारी ग़रगरहाहन भशाप्रकारें परत 
आला स्हणजे से विद्वान लोकॉर्नी व्यास सामोरे जावून सनन्‍्मान 
करावा. 

. जो ब्रह्मचारी वेदारभ सभयी तींन समिधा भग्नीमध्यें होम- 
करून नियमपूधेक त्रह्मचयं पालन करतो, विद्या पूर्ण करण्यांत 
इढोत्साही असतो तो जणूंकाय पृथिवी, खूब, अन्तरिक्ष समान 
सर्वा्चें पालन करतो असे समजावें कारण तो समिदाधान 
मेखलादि चिन्हांचें घारण व परिश्रमपूथथेक विद्या पूणकरून 
आपक्या ब्रह्मचर्यालष्टानरूप तेपश्चर्येनें सेलोकांना सदृशुण व 
आनन्द या योगें तृत् करितो ॥२ 

विद्यासंपन्न व समचर्मादि धारण करून दीक्षित बनल्यावर 
( दीर्धेश्मश्च: ) ४० चर्षपावेतों दाढी, मिशा बगेरे पश्चकेशधारी 
ब्रह्मचारी होतो तेब्दां तो पूषे समुद्ररूप ब्रह्मचर्याजुष्ठान पूणे करून 
गुरुकुला पासून सुददन गृहस्थाअ्रमरूपी समुद्रास शीज्न प्राप्त होतो 
तो स्व लोकांचा संग्रह करून बारंबार पुरुषार्थ व जमताला 
सत्योपदेश द्वारा मुद्ति करतो. ॥३॥ 

जो पूर्ण ब्रह्मच।री असून तपश्चरणपृर्षक जो पूण विद्वान, छशिक्षित, 
सुशील, जितेन्द्रय, विविध प्रकारें राज्ययालन करू शकतो तोच 
उत्तम राज़ा होय, व तोच विद्वान, बरह्मचारी व जाचाये होऊँ शकतो 
कीं, जो ब्रह्मचयें पालन करून संपुण विद्या प्राप्त करतो. ॥४॥ 


ख्ट 


९ संस्कारविधि: - 


किक ऋटचिज तथा 2८ ही पेट री पिजरिविकर आटे ? चरीकत कि जि. चिप 








ज्याप्रमाणें मुलानीं पृण श्हाचयें व चिद्या प्राप्त करून पृणे 
तारुण्यांत - आपणासद॒श कन्येशी विवाह करावा त्याचप्रमाणें 
मुलीनींदी अस्वड ब्रह्म॑चयेद्वाया पूणे विद्यों प्राप्त केल्थाचर पूणे युवति 
चनून स्वछमान, पूण तरुण अशाच कुमाराशी विवाह करावा ॥५॥ 

ब्रह्मचारी जेददां ब्रह्म अर्थात्‌ सांगोपांग चार वेदांचें शब्दार्थ 
संबंध यांना ज्ञानपूषेक घारण करतो तेव्हाँच तो प्रकाशमान 
होतों, तेच्द्ार्च त्यामण्यें सपू्णे दिव्यगुण निवास करतात, व स्थे 
विद्वान त्याजर्शी मित्रता करतात. ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्याच्याच योगें 
प्राण, दीघेजीवन प्राप्त करतो दुःख क्लेश निवारण कर्तो संपूर्ण 
विद्येंत निपुण वनतो, उच्तम वाणीं पचित्र गात्मा, शुद्ध हृदय 
पत्तात्मा वश्चेष्ठ प्रशा यांता घारण करून अखिल मानवांच्या 
हितार्थ से विच्वाचा प्रर्काश करतो ॥६॥ 


प्रह्ययय काल 
प्रमाण :--छांदोग्योपनिषद्‌, ठृतीय प्रपाठक, सोब्शवा खंड:- 
मातृमान्‌ पित्मानाचाय्येवान्‌ पुरुषोवेद |।१|| पुरुषों वाव 
_यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशतिवर्षाणि तत्‌ प्रातःसवन चतुपिशत्या- 
क्षरा गायत्री गायत्र प्रात!ःसवन तदरय वसदोउन्वायत्ता! ग्राणा 
वाव वसव्‌ एते हीद९ से बासयन्ति ॥२॥ त॑ चेदेतस्मिन 
वयसि किज्चिदुपतपेत से ब्रयात्‌ प्राण वसव हद में ग्रातःसवन 
माध्यन्दिन सवनमत्ुसन्तन्ुुतेति भाई पाणानां वसूनां मध्ये 
यज्ञों बिलोप्सीयेत्युद्धेीग तत एत्यगदो है भवति ॥३॥ अथ यानि 
चतुथ्त्वारिंशदर्षा णि तन्माध्यन्दिनंसवर्न तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः 
प्राणा बाव रुद्रा एते हींद॑ से रोदयन्ति ॥४॥ त॑ चेदेतस्मिन्‌ 


वेदारंभप्रकरणम्‌ ९७ 





वयसि किज्चिदुपतपेत्‌ स ब्रयात प्राणा रुद्रा इदं में 
माध्यन्दिन सबने तृतीयसवनमजुसस्तनुतेति माहस्प्राणानां 
रुद्राणां मध्ये यों विलोफीयेत्युद्ेथ तत एत्यगदो है 
भवति ॥५।॥ अथ यास्यष्टाचलारिंशदूर्षाणि तत दृतीयसवन- 
मष्टाचलारिंशदध्रा जगती जागत॑ तृवीयसबरन तदस्यादित्या 
अन्वायत्ताः प्राणा वाबादित्या एते हींदं सवंधाददाते ॥३॥ 
त॑ चेदेतस्मिन्‌ वयसि किज्चिदुपतपेत स ब्यात्‌ श्राणा आदित्या 
हद॑ में तृतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माह प्राभानामादित्यानां 
मध्ये यहो विछोप्सीयेत्युद्वेय वत एत्यगदो हैव भवति ॥७॥ 


अर्थ--जो मुलगा ५ वर्षपावेतों मातेकट्टंत, ५ ते ८ वर्षेपाबेतों 
पित्याकडून ८ ते ४८, ४७, ४०, ३६, ३० अथवा २५ वर्षेपयंत 
आचार्याकड््सन ज्ञान मिठ्वितो व कन्या ८ ते २४, २९, २०, १८ 
अथवा १६ बर्षेपयत ज्ञान प्राप्त करते तेव्हांच तो घुझगा घ मुलणी 
विद्यायुक्त बनून घममं, अर्थ, कामव मोक्ष था कार्मी अति चतुर 
बनतात, ।।१॥ हा मनुष्य देह म्हणजे एक यज्ञ आहे, तो यथासांग 
उत्तम प्रकारें करावयाया तर आयुप्य बल वगेरेनें संपन्न 
बनविष्यासाटी कमीत कमी २७ वर्षेपर्थत पुरुषानें व १६ घर्षेपर्यत 
कन्येने ब्रह्मचर्याभम यथावत्‌ पालन करावा. ज्या प्रमाणें गायत्री 
मंत्रांत २४ छेद आहेत तशी हीं २७४ घर्ष होत यालाच प्रातः सबन 
स्हणतात. ध्यायोगें या मनुष्य देहामध्यें वश्ुरूप प्राण प्राप्त 
होतात ते बलवान राहुन से शुभ ग़ुर्णाता शरीर, आत्मा व भन 
पांत आश्रय देतात ॥२॥ जो कोणी २५ वर्षापूवी घिवाह वा विषय- 
भोग करण्याचा उपदेश करील त्यास ब्रद्मचान्यानें उत्तर यावें कीं) 








पे, कह जा या पैक थी रे मां प्राण |, मेल “थे इन्द्रियें २५ 'घर्षेपर्यत ब्रद्मचयंद्वारी 
झालि:  नांहीतेंतंर पुढें 'भो . ७७ बर्षापयतचा ब्रह्म॑ंचेयकॉल 
ना :सहणढंघतः तडपूषे 








बृस्थ पुंढील भश््यम, कोटीचें ब्रह्मचंये अवलूंबून आहे 
याक रितां त्यॉची ' भेंग करण्याइतका मी तुम्हा प्रमाण भूखे नाहों 
ब्रंह्म॑चये हेंच शंलेर, प्रोणें, ,ऑन्तःकरणे व आत्मा बांचे ठायीं से 
शुभ सुण,.कर्म व स्वभाव उत्पादक फाशण दोय अशा्ें मी माइया 
दबाने; नाश करूुल् हा जो मनुष्य देह तो निष्फल करूं काय ? 
सर्वे आश्रमांचें मूव्ठ, उत्तमोत्तम कम इत्यादिकाचें मुख्ये साधन 
जें ब्रह्मचये तें संडित करून मी मद्दा हुःखसागरांत डबणार नाहीं 
फ्ण आयुष्याचा प्रथम भाम जो ब्रह्मचर्याश्रम तो जो उत्तम तह्हेतें 
पाछंनों करतो तोच निश्िक्ततपणे रोग रहित राहुन संपूर्ण विद्या 
संपादन:करू:शकतो स्दृणून मी तुमच्यासारख्या भूख लोकांच्या 
सांगण्या प्रमाण वागून मी माइया त्रह्मचर्यातरा लोप कधींही करणार 
नादीं ।।३।| जला ४४ भक्षरांचा त्रिष्ठुप छन्द्‌ होतो तद्बत्‌ जो मध्यम 
प्रह्यययें ४४ वर्षाच्ें घारण करतो तो ब्रह्मचारी रूद्बस्वरूप बनून 

जांचाही प्राण बनतो, मम त्याच्याषुर्दढं कोणाही दुशयी दुश्ता 
चाल शकत नाहीं, आणि तो सर्व दुष्ट कर्मचारी जनांना सदेव 
रडबीत राहतो |।४। जर मध्यम वरद्चाचये घारण करणाप्याला कोणी 
उपदेश करील कों तू आता ब्रह्मचर्यावा त्याग करून विवाहित 
बनून मौज कर तर  ब्रह्मचान्यानें असे उत्तर द्यावें कीं, जें सुख 
अधिकाधिक ब्रह्मच्य . पालतानें द्ोतें व विषयेच्छा तप्तीनें जो 
अत्यागद्‌ होतो तो व्रह्मचये सोडढ्याने स्वप्नांतही प्राप्त होत ना हीं 
कारण सांसारिक ब्यवद्यर विषय व परमार्थसंबंधीचें पूणे सुख 


वेदाएंअप्न कुरणम हि 
' ब्रह्मंचाय्या ला जले , उपभोगावर्योस, फ़रिक्दृतें तले अन्य फोणालाही 


मिल्त नाहीं.याकरिता सी. है गिर छुखवायक जे हाय 
, त्याचा छोप: न फरितां विद्धा रे ». बलवान, आयुष्सान). धर्मात्मा 
. द्ोऊन संपूर्ण आनन्द प्राप्त करीनू,.. तुड़द्दा, खारख्या निबुद्धाच्या 
उपदेश्ाप्रमाएं ,वागून शीम फ्रिवादाद्वारें माझा व माइया कुछाला 
मी फेव्दरांही नष्ट. भ्रष्ठ. करप़ार ब्रा ॥५॥ जसा ४८ अक्षरंचा 
, जगती-छन्द्र असतो तख्ला ४८ बर्दरपरयंत ब्रह्मचये पालन करणारा 
उत्तम - ब्ह्मचारी... पूणे विद्या, 'पूणे 'बछ, पूणे श्ज्ञा पू् 
",झुभ गुण, स्वभावयुक्त सूथेब्रत्‌ प्रकाशमान दहोऊन तो सच्चे 
 बिद्यांचें प्रहण करतो ॥६॥ एएखायानें असल्या सर्वोत्तम 
धर्मापाखून बह्मचान्याला च्युत करण्याची इच्छा केलीतर त्यानें 
अशाची स्पष्ट कानउघाडणी करून उत्तर द्यावें कीं, अरे बालिशा! 
भाइयापाखूत दूर हो, तुश्या त्या दुर्गेन्धरूप अष्टव्यना पाखून 
मी दूर राष्ट्र इच्छितों, मी माइया उत्तम ब्रह्मचयंत्रताचा कदापि 
भंग करणार नाहीं, तें पूणे करून सर्वस्वी निरोगी। लथे विद्यादि 
शुभगुण,॥ कर्म . स्वभावयुक्त होडन, माझी ही शुभ प्रतिज्ञा परमात्मा 
आपक्या छपेनें पूणे करो. रूदणजे .मी :तुम्दासारख्या निद्लुद्धांना 
उपदेश व विद्या देऊन. विशेषतः तुमच्या बालकांना आनंदयुक्त 
करूं शकेन ।७।। मा 
चतखोउवस्था; शरीरस्प दृद्धियोवन संपूर्णता किडिचित्प- 
रिहाणिश्वेति । तत्रापोडशाद्‌ इंढि!। “75:3शर्तेयोवनम्‌ 
आचत्वारिंशतस्सम्पूणेता | तंतः किब्चित्परिह्णिश्रेति ॥१॥ 
पच्चविंशे ततो वर्ष पुमाझारी .तु॒पोडशे । 
समत्वागतवीर्यों तो जानीयात इुशलो भिषक्‌ ॥२॥ 
हें धन्वतरीजीकृत सुश्गुत:भ्रत्थार्ें चचंन झोय- - ड् 








अत २ ५ श्प्कू संस्कारविधि कु | + हु हे 
०० घः 


... अर्थ ः-या मनुष्य देहाच्या ४ अवस्था आहेंत एक वृद्धि, 
दूसरी योवन, तिसरी संपूर्णता व चबरथी किचित्परिद्दाणि करणारी 
अवस्था द्ोय. १६ घ्या वर्षापासून २४ दया चर्षापयंत वृद्धीची 
अवस्था असेत. जो कोणी हा वृद्धीच्या अवस्थेंत वीर्यादि धातूंचा 
नाश करील त्याची स्थिति कुष्हाडीनें तक्षाचा घुंधा तोडणें अगर 
' काठीनें फोडलेल्या मारतीच्या भांड्याप्रमाणं स्वतः च्याच सर्वेस्व 
नाशास कारणीमूत होऊन भग पश्चाताप करण्यासारखी दहोहल, 
अर झाल्यावर तींमध्यें कर्धीच' सुधार द्ोणार नाहीं व द्वितीय 
युवावस्था जी २० व्या वर्षापासून प्रारंभ द्वोड़न ४० व्या वर्षी पूर्ण 
दोते तिला घोकयांत घाल्ूून भावी काल्ची आपली भाग्य शालीनता 
नष्ट करून बसेल. तिसरी जी पूण युवावस्था ४० ब्या वर्षी असते 
तिच्यामध्यें जो अह्मचोरी अखून पुनः ऋतुगामी परखीत्यागी, एक 
पत्नी त्रवाचा, गभे राहिसयापासून एक बर्ष ब्रह्मवारी राहणार 
नाहीं त्याची भवस्थादी पद्दातां पदमातां चुदीस मिव्ठण्यासारखी 
शोचनीय बनेल. चवथी ४० व्यावर्षोपासून यावत्काल निवीये 
बनलेला नाददी तावत्काल किचित्‌ हानिरूप अवस्था द्दोय. किचित्‌ 
हानिएेवजी अधिक वीयेपात होईलूतर क्षय, भगन्दर रोगप्रस्त 
बनेल आणि जो या चारदी अवस्थामध्यें यथोक्त सुरक्षित ब्रह्मचये 
पाव्ठील तो सबेदां आनन्दित रा्टून अखिल जगाला छुखी करूं 
सकेल. 
स्त्री पुरुष यांचा शरीरांत वास्तव्य करणाप्या ज्या पूर्थोक्त 
चार अवस्था सांगीतल्या त्यांचें काल भिन्न भिन्न आहेंत हैं लक्षांत 
ठेवावें जितके सामथ्ये पुरुषांत २५ ध्यावर्षी असनें तितकें स््रीमध्यें 
१६ व्या वर्षी असततें. अति लवकर विवाह करावयाचा झाल्यास 
तो पुरुषाच २५ व्या वर्षापूवी व कन्येचा १६ व्या वर्षापूर्वी करू 
नयें, कारण उक्त चयें हीं तस्य सामर्थ्याची ह्ोत सद्दणून तत्पूथीचा 








१०१ 





मज्काए्ू्‌ हि. 
* . 
क्र शुष्क ई ीक 7 हि हे के 2! 


विवाह अधम विवाह; १७ व्षाची स्त्री व ३० वर्षाचा पुरुष, १८ 
वर्षाची स्त्री ३६ वर्षाचा पुरुष याँचे विवाह ब्हावैत, ते मध्यम 
विवाद्र आणि जे २० वँर्षोच्ी वा २१९ | २९। २७ दर्षायी खत्री ७० । 
४२ | ४६। व ४८ वर्षाच्या पुरुष यांचे विवाह असतील ते स्वो- 
सम विवाह होत 
.. है बह्मचारिन ! तूं दवा उपदेश छक्षांत ठेव. कारण तो तुझ्या 
पुदील आश्रमांत डपयोगी पडेल, ज्या मनुष्याला आपली संतर्ति 
स्वकुल व स्वदेश यांची उन्नति करणारी उत्पन्न व्हाबी भर्से वादत 
असेल त्यानें चर सांगितलेल्या आण या खालीं चर्णिलेद्या उपदेशाः 
ब्रपाणें आपकें आचरण ठेवाचें 
श्रोत्र त्वक्‌ चक्षुपषी जिहा नासिका चेव पश्चमी । 
पायूपस्थं इस्तपाद वाकू चव दशमी समता ॥१॥ 
बुद्धीन्द्रियणि पश्चषां श्रोत्रादीन्यलुपुणेशः 
कमेन्द्रियाणि पच्चेषां पाय्वादीनि प्रचक्षते |२॥ 
एकादश मनो ज्ञेय॑ स्वगुणेनीसयात्मकम्त्‌ । 
यस्मिन जिते जितावेतौ मवतः पच्चको गणौ ॥३॥ 
इन्द्रयाणां. विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्नमातिष्ठेट्टिददान यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥४॥ 
इन्द्रियणां. प्रसजझेन. दोषसृच्छत्यसशयस्‌ । 
संनियम्य तु तान्येच ततः सिद्धि नियच्छति॥५॥ 
वेदास्त्यागथ्य यश्ञाश्व नियमाथ तपांसि च। 
न विप्रभावदुश्स्य सिद्धि गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥९॥ 
वशे कृत्वेन्द्रिय्रामसंयम्य च मनस्तथा । 


“२७२ 








सर्वान्‌ संसाधयेदर्यानाक्षिप्पत्‌. योगतस्ततुम ॥७॥ 
यमाने सेवेत [सतर्ते न निबमान्‌ केवलान बुधः 
यम्तान पतत्यकृर्वाणो नियमान्‌ केवहान्‌ भजन ॥<4।| 
अभिवादनशीलस्थ. नित्य इद्भोपसेविन! 
: अत्वारि तस्य बढ़ेन्ते आयुविद्या यशों बलम्‌ ॥९॥ 
: . अझ्ो भवति वें बालः पिता भवति मन्त्रदः | 
. अआहई हि बालमित्याहु। पितेत्येव तु मन्ज्दम ॥१०।। 
न हायनेने पलितेने वित्तेन न बन्धुभिः 
ऋषयश्रक्रिरे धर्म योउनूचानः से नो महान्‌ ॥११॥ 
न तेन पृद्धो भवति ग्रेनास्थ पलित॑ शिरः 
यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः॥१२॥ 


यथा काएमयो हस्ती यथा चमेमयो मृग! । 
यश्च॒ विप्रोज्नप्वयानस्त्रयस्ते नाम विश्रति ॥१३॥ 


संमानाद प्राह्मणो नित्यमुु्जित विषादिष । 
अमृतस्येव चाकाइश्षेदवमानस्थ. सबंदा ॥१४॥ 
वेदमेव मसदाभ्यस्तेत्तपस्तप्स्थनू. द्विजोत्तम 
वेदाभ्यासों हि विपस्थ तप: परमिहीच्यते |१५॥ 
योउनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स॒जीवबेव शूद्रत्ममाझु गच्छाति सान्वयः ॥।|१६॥ 
यथा खनन खनित्रेण नरो वायेधिगच्छति । 
तथा गुरुगतां विदां श॒ुश्रप्ररधिगच्छति ॥१७॥ 


१०के 


ह 
/3८6 ५८5 २८५/ मची 2३5 (९5 ८५७८ १ध टच धर 





हि + 


हि, 


अ्रदधानः  शरु्भां. विद्यामाददीतावरादपि | 
अन्त्यादपि पर॑ धरम स्त्रीरत्न॑ दुष्कुलादपि ॥१८॥ 
विषादप्यमृत॑ ग्रार्ध॑बालादपि सुभाषितम । 
बिविधानि च शिल्पानि समादेयानि सबेतः ।|१९॥मसु 
” भ्र्थ :--कान: त्वया, नेत्र, जीम, नासिका, गुदा; उपस्थ, हस्त, 
' पाद, वाणी हीं दरेन्द्रियें या शरीरांत आहेत ।। १॥ यापैकी कानादि 
. पांच झञानेन्द्रियें व गुदादि पांच कर्मेन्द्रियिं ॥९॥ अकराबें मन 
असखून तें आपल्या स्मृति बगेरे गशुणद्वारें दोहों प्रकारच्या 
इन्द्रियाशी संबंध राखतें. मनो विजयाच्या सहास्यानें शानेन्द्रिये 
व कर्मन्द्रियें हीं जिकलीं जातात ॥शा ज्या प्रमाणें सारथि घोड्बांना 
भलत्याच मार्भी जाऊं दैत नाहीं त्या प्रमाणें विद्वान 
ब्रह्मचारी आकर्षक विषयांकडे धांव घेणाप्या इन्द्रियांना अंकित 
ठेवण्याचा प्रयत्न नेहमी करतो ।।७।।| इन्द्रियांच्या स्वाधीन बनलेला 
ब्रह्मचारी निःसन्देह दोषी बनतो, व त्यांना अब्ित ठेवणारा सचे 
सिद्धि प्रात्त करतो, ॥५॥ ज्याचें ब्राह्मणत्व ( मानसन्मानेच्छा 
न बालठगणें, जिलेन्द्रिय बनणें ) बिघडलेलें वा ज्याया प्रभाव 
(वर्णाश्रमीचे गुणकर्स) बिघडलेले असतात त्याकड्टन वेदाध्ययन, 
त्याग(सन्यास)करणें , यश(अग्निहो चा दि) करण, नियम (बह्म चर्या दि) 
पालन करणें, तप ( निम्दा, स्तुति व हानि; लाभ वगेरें 
द्ंदाचें सहन ) करण आदि कम कदापि सिद्ध होऊं शकत नाहींत, 
याकरितां स्घनियम, स्वधर्म पालन करण्यांत ब्रह्मचाच्यानें सदैव 
दक्ष रहून से सिद्धि प्राप्त कराव्या. ॥६॥ वह्मचारी पुरुषानें सवे 
इनिद्रियें बशा करून व आत्स्याशी मनाचा संयोग करून योगा भ्यास- 
द्वारें शरीराला किचित्‌ किचित्‌ पीडा सहन कफरण्याची संचय 
लावून आपलीं सर्वे इृष्ट कार्य सिद्ध करावींत ॥७॥ केच्लछ 








४१०४ संस्कारवबिधिः 
'यमांचें' च पालन न करितां “नियमा' जेंही पालन विद्वान घह्मचा- 
प्यानें नित्य करावें. कारण+ यमांचें सेवन न करितां केचल नियमां- 
चेंच सेवन करूं पद्याणाराही पतित बनतो रहणून यम नियम या 
दोहोचेंही सेवन करणें नित्य कतेब्य समजावें ॥८॥ ज्याहा अभि- 
वादन करावयारें त्याचा स्वभाव, विद्या व अचस्था यांचें सेवन 
अशभ्िवादन करणारानें करावयावें असते, अशा इृष्टिनें अभिवादन 
करणाराची अचस्था, विद्या कीर्ति, बल ह्यांची नित्य उन्नति होते. 
यासा्ी ब्रह्मचाप्यानें आचाये, भाता, पिता, अतिथि, मद्दात्मा 
वशेरे से आपले वाडवडिलांना नमस्कार करावा ।९॥ अज्ञ 
म्हण्जे जो कांहींच शिकलेला नभाहीं तो निश्चितपणें बालक होय 
व जो मंत्रद अर्थात्‌ दुसप्यांगा उपदेश करणारा विद्वान) विद्या व 
विघार यामच्यें निएण असतो तो, त्याची पित्यास्थानी गणना 
असते त्या कारणांनीं सत्पुरुषा अज्ञ लोकांना बालक महणतात व 
मंत्रदात्याला पिता महणतात. सह णून प्रथम बह्मचर्याश्रम संपन्न हो ऊन 
झानवान्‌ विद्यावान्‌ अवच्य झाले पाहिजे ॥१०। धम्मवेत्या ऋषिनीं 
वर्षाकडे, पिकल्‍या केसाकडे, झुकलेल्या शरीरांगाकडे, धनाकडे घ 
बन्धुत्वाकडे लक्ष देजकन मोटेपणा अगर वृद्धपणा मानलेला नादीं 
पण पूणे विचारांती ठरचिले कीं, जा धादथ्िवाद रूभयीं उत्तरें 
देण्यास समर असा वक्ता असेल तोच मोटा वा वृद्ध होय. या 


» अहिसास्त्यास्ते यन्नह्मचर्य्यापरिय्रह्य यमाः ॥ 
निवरता, सत्यभारण, चोरीत्याग, वीयरक्षण थ विषयभोग- 


घ॒णा है ५ यम होत- 
शौच सनन्‍्तोषतपः स्वाध्यायेंचचरप्रणिधानानि नियप्राः ॥ 


शोच, सनतोष, तएः (इानिलाम वगरे हुंद्व सहन करणें ) 
स्वाध्याय ( वेदाध्ययन ) ईश्वर प्रणिधान ( रुवेस्व ईचकारापंण ) 
हे ५ नियम होत. 





4 








वेदांरभप्रकरंणम्‌ १०५ 


५+ॉघ 3 


फरितां ब्रह्मचर्याधेमसंपन्न होऊन विद्यावान्‌ झाले पाहिजें. त्या 
योगानेंच जगांत मोठेपणा, प्रतिष्ठा प्राप्त होते आणि दुलूप्यांता 
उत्तर कसे च्ावे त्यामध्यें निपुणता येते ॥११॥ ज्यायें शिर बांकलें 
आहे, कल पिकले आहेत त्याला वृद्ध न महणतां जो तरुण, 
विद्वान द्ोय असें चिद्॒ज्ञनानी जाणलें आहे व मानलें भाहे सह णुन 
ब्रह्मचर्याभ्रमलपन्न होऊन विद्या शिकली पाहिजे ॥१२॥ चुसता 
लांकडी दृक्ति नप्हे किवा कातड्याचा बनविलेला सग हा खरा 
म्ग नव्हे त्या प्रमाणें केव्ठ विप्रकुलोत्पन्न रवणूनच कोणी ब्राह्मण 
नव्हे, विद्याशुन्य, निचुद्ध ब्राह्मण दा सद॒हे हत्ती व झुग या प्रमाणें 
समजावा. कारण उपरोक्त दृक्ति, झ॒ग व ब्राह्मण हे तिघेही फक्त 
नामधारी होत, मदहणून ब्रह्मचर्याअमलंपन्न द्वोडन विद्या मिठवली 
पा6हिजे ॥१३॥ ब्राह्मणानें मान सनन्‍्मान विषवत्‌ समजून त्याविषयीं 
नित्य उदासीनता बाव्गगावी व अपमानाची अस्ता समान भा्कांक्षा 
घरावी, आर्थात्‌ ब्रह्मचर्यादे आश्रमाकरितां भिक्षा म्गगतेदेद्धीं 
सम्मानाची केव्दांही इच्छा धरूं नयें ॥१४॥ द्विजोत्तम स्दणजें 
ब्राह्मणादिकांत उत्तम सजन पुरुष असेल त्यानें सबकाल तपश्चर्या 
करीत असता बेदाभ्यासच कशवा. याझुक्ठे ब्राह्मण व बुद्धिमान 
जनातों वेदाम्यास करणे हैँ परम तप गणलें आहे. सदहृणून श्रह्मच- 
याश्रमलंपन्न होऊन वेदाध्ययन कराबें ॥१०॥ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आणि बेइय वेदाभ्यास न करितां अन्य शार्त्री श्रम फरतो तो 
जिवत अलतांच आपबया वेशात्मसहित शुद्वावस्थेला प्राप्त होतो. 
यासाठीं ब्रह्म चर्या श्रमसंपन्न बनून बेद विद्या अवश्य शिकाबी ।।१ कष। 
फावड्यान जमिन खोद्ब्यानंतर जसें मन्ुष्याला जल /प्त होते तसें 
गुरुजनांची सेवा करूंन, त्याच्या आज्ञा पाठून ब्रह्मचाप्यांना 
गुरुजनानी प्राप्त केंलेली विद्या-शान मिव्ठवितां येंते. यालाठीं 
ब्रह्मचर्याभ्रमसंपन्न होऊन वेदाध्ययन करावें ॥१७।॥ उत्तम विद्या 








ह १७६ संस्कारविधि:ः 





४ प्राप्तीची श्रद्धा अधणाप्यांनीं हछूहानाहुन लद्दान अखेल, त्याच 
- जवर्ूनही विद्या ग्रहण फंरावी, नीच. जातीपासखूनही उत्तम धममे 
प्रहण करावा व निय कुलोत्पन्नही उत्तम स्री असेलतर विच भ्रद्ण 
' करावें कारण अशी नीति आहे, याकरितां ग्रहस्थाश्रमापूर्यी 
ब्रह्मचर्याश्म संपादन करून कोट्नाकोट्ून तरी उत्तम विद्या 
शिकावी, उत्तम घमं शिकावा व तदनंतर ग्रह्मश्नमी उत्तम स्मी 
हे 
प्राप्त करन तिजशों विचाह करावा ॥१८॥ विषा पाखुनही अस्त 
आपति होत असेल तर तें ग्रहण करावें, बालकापासूनहि शब्दबोध 
प्रात्त होत अलल्यास तो मिव्ठवावा व नाना प्रकारची शिव्पकामें 
' सर्वापाखून चांगब्याप्रकारें ग्रहण करावी, यासाठीं वर्णाश्रमसंपन्न 
होऊन देशदेशांतरी पर्येटण करून उत्तम गुण शिकाबवेत. 
यान्यनवद्यानि कर्माणि | तांनि सेवितव्यानि। नो 
इतराणि । यान्यस्माक श्सुचरितानि । तानि त्वयोपास्थानि | 
नो इतराणि। ये के चास्मच्छेया सो ब्राह्मणाः । तेषां त्वया5- 
सनेन प्रश्वसितव्यम्‌ |[१॥तेक्तिरीयारण्य०प्रपा० ७।अनु० २१ ॥ 
ऋत तपः सत्यं तपः श्रुत॑ तपः शान्तं तपों दमस्तप- 
इशमस्तपो दाने तपो यज्ञस्तपों प्रह्मभूश्ेवः सुबन्रेह्षेतदुपा- 
स्वतत्तपः ॥२॥ तेत्तिरीयारण्य० प्रपा० १० | अनज्नु० < ॥ 
अर्थ :-हे शिष्य ! जें आनंददायक, पापरहित अर्थात्‌ 
अधर्माचरणरहित न्यायमूलक कर्म आहे तेंच तू करीत अस. तह्वि- 
रुद्ध अधर्माचरण की करू नकोस. हे शिष्य ! तुझ्या मातापित्यांची 
गुरुजनांचीं जीं उत्तम, धम््मं युक्त कमें असतील तेवव्यांचेंच तू 
आचरण कर आणि आमदा खबे वाडघर्डिलांची जीं दुष्ट कमें त्यांचा 
तू त्यागकर, तद्लुसार तू कथधी वागूं नकोल. हे ब्रह्मचारिन ! 





रण 


बीलीर्यआजीआजी जा की आप शारीकी सरकारी ही दी कट की कीट की जल की कक आज कक 0 कब कम कक 
आमच्यापकीं जे धर्त्मात्मे, भेष्ठ, अह्मवित्‌ विद्वान त्यांच्या समीप 
राह, त्याचीत्र खंगत घर: कै त्यांज्यावर च्र' विश्वास ठेंच ॥३॥ 
हे शिष्य ! तू यथार्थ जें अलेलत्याचें प्रदण कर, सत्य मानीत जा 
बेदादि सच्छाख्र चें श्रवण कर, अधर्मा चरणापासन मनाला परावृत्त 
करीत रहा, श्ोचादि इन्द्रियें अेखाचरणी लाच, क्रोधादिकांचा त्याग 
कंछन शांतता घारण कर,/विद्या बगेरे शुभ गुणांचें दान कर, 
अग्ल्रिदोत्नादि करून .विद्वजानांचा संगकर, भूमि, अन्तरिक्ष व 
सूर्यादि लोकांत पदार्थ आाहेत त्योंचें यथाशक्ति शान संपादन कर, 
आणि योगाभ्यास, प्राणायाम, एकेशवरोपासना कर. हा से 
कर्मोचा अधिकार करणें यालाच तप उरहणतात ॥२॥ 


ऋतञच स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यच्च स्वाध्यायप्रवचने 
च्‌। तपथ्च सवाध्या० | दमथ्र स्वाध्या०। शमश्र स्वाध्या०। 
अग्यश्व॒ स्वाध्या० । अग्निहोत्र च्‌ स्वाध्या० | सत्यमिति 
सत्यक्या राथीतरः | तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः 


स्वाध्यायप्रवचने एवेंति नाको मौहरय! । तद्धि तपस्तद्वि 
॥३॥ : तैक्तिरीय० प्रपा० ७ | अन्नु० ९॥ 

अर्थ :-हे वह्मचारिन्‌ ! तू सत्य धारण कर, शिक व शिकीव, 
सत्योपदेश करण फधी सोड़ नकोस, लदेव सत्य भाषण कर ,द्विक व 
शिकीव. दृ्ष शोकादि सोड, प्राणायाम थोगाभ्यास कर, शिक व 
शिकीव:, इन्द्रियांना वाईंट फामापासून परावृत्त करून सत्कर्मी 
प्रवृत्ति कर, विद्या अहणण कर 'व करीब. भन्यायाचरणापासून 
अतःकरणाला दृठवून न्‍्यायाचरणो प्रवृत्त कर व करीच, अध्ययन व 
अध्यापन कर. अग्निविद्य। प्राप्त कर व करीब, कग्निद्योत्न करित 
असता ज्ञानाजन कर व करीब. सत्यवादी होण, सरय भाषणी 
बनणें, न्‍्यायाचरण करीत असतां कष्ट सहन करणें, घार्मिक राहन 


हट संस्कारविधि 


अध्ययन थे अध्यापन करणें हेंच तप डोय असे नाकरोमों्रल्य 
आचार्या्चे मत आहे, से आचाययाचेंही तपाविषयीं असेंच मत 
याद्दे. इत्यादि उपदेश तींन दिवसपर्यत आचार्यानें बच बालकाच्या 
पित्यानें बालकाला कराया. 

तत्पश्चात्‌ शहत्याग करून गुरुकुलांत जाबे. पुत्र असेलतर 
मुलांच्या विद्यालयांत व कन्या असेलतर कन्याविद्याल्यांत पाठवाचे 
जर घरों वर्णोश्चार करवून घेतके नसतींल तर भाचार्यानी (पुतराचा 
आचाये पुरुष व फन्येंची आचार्या स्त्री) बालकांकट्टून ते पाणिनि 
मुनिकत वर्णा्चारण शिक्षण एक महिन्यांत द्या्ें. नंतर पाणिनि 
मुनिक्त अध्टाध्यायीया पाठ पदच्छेद्‌ अथेसहित ८ महिन्यांत 
अगर १ वर्षात तयार करवून ध्यावा व धातुपाठ भाणि दश 
लकारांचीं रुपें सिद्ध करायी व दश प्रक्रियाही साधित करवून मग 
पाणिनीपुनीकृत लिंगानज्ुशासन व उणादि, गणपाठ तथा भष्ठा 'या- 
यीस्थ ण्वुलू व तच्‌ प्रत्यायाद्यन्त. छुबन्‍्तरूप महिन्यात करवून 
ध्यावें, तदनंतर दुसच्यांदा अष्टाध्यायों पदार्थोकि, समास, शेका- 
समाधान, उत्सखगे, अपवाद *अन्ययपू्वेक शिकवावें, संस्क्रत 
सभाषणहीं करण्याची संवय लावाबी इतका अभ्यास ८ महिन्यांत 
करवून ध्यावा, 

तत्पश्चाव्‌ पतज्जली मुनि रूत मद्दाभाष्य, त्यांतींल वर्णोच्चा- 
शणदिक्षा, भशष्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिगण, लिगाछु- 
शासन हा सहा प्रंथांची व्याव्या,पथावत्‌ १॥ वर्षात शिकवाधी 
त्याच प्रमाणं शिक्षा व व्याकरण शास्त्र ३ वर्ष अगर ४ वर्ष 
इतक्या अवधीत पूण कराये. अशा प्रकारें से संस्कृत विद्यंची 

* ज्या सूचा या अधिक विषय असेल तो उत्सगे घ ज्याच्या 


अधिक विबया पकीं थोडाविषय व घेणे असेल तो अपवाद भरें 
मृदणतात, 





वेदारंभप्रकेरणम १०९, 
| ७०७७७७७७७७७०७७७०७७०७४२०२०७७३०७७००२७०७२२७०७४१०४०७०७१२श-ेररश रस 
पर्मेस्थलें समजण्यायोग्ये शिक्षण झाले म्हणजे यास्क धुनि क्त 
निधण्टु, निरुक्त तथा कात्यायनादि मुनिक्ृत कोश. १ै॥ वर्षात 
शिकून अव्ययाथ आतमुनिकत घाचय वाचक  संधन्धरूप 
यौगिक योगरूढि व रुठि तींन प्रकारच्या शब्दार्था चें यथावत्त्‌ 
ज्ञान यावें' दे पी आम मत 

: तत्पश्चात्‌ पिंगछाचाय हृत पिंगलसूत्र, छंदो ग्रंथ भाष्य सहित 
३ महीन्यांत शिक्न व ३ महीन्‍्यात इलोकादि रचनविद्या शिकावी. 
तदनंतर यास्कमुनिक्रत काव्यालंकारसूत्र, वात्स्वायनमुनिर्कत 
भाष्यल्हित आकांक्षा, योग्यता, आसत्ति व तात्पर्याथ, अन्चयसहित 
शिकून त्यावरोंबरच मनुस्मति, विदुरनीति व बाल्मिकी रामा 
यर्णातील कोणत्याही प्रकरणापैकी १० सगे हीं १ वर्षात संपवावी 
तथा पुदील १ वर्षात सूर्य सिद्धान्तादिपकी कोणत्याहि एक 
घिद्धान्तानें गणित विद्या मध्यें बीजगणित रेखागणित व पाटीगणित 
ज्यास अंकगणित ही इहणतात से शिकावें, निघण्ठु पासून तो 
ज्योतिष पर्यत बेदांगें 8 बात समाप्त कराचीत. 

एवढें झाव्यावर जेमिनिमुनिकृत सूत्र. पूर्वमीमांसा व्यास- 
मुनिक्ृत ब्याख्या सहीत, कणादमुनिक्ृत बैशेषिक सूत्ररूप शास्त्र 
गोतममुनिक्तत प्रशस्तपादभाष्यसहित, धात्स्थायनमुनिक्त भाष्य- 
सहित गोतममुनिक्तत सूचरूप न्‍्यायशास्त्र, ध्यालमुनिक्ृरत भाष्य- 
सहित, पतंजलि मुनिक्ृतत योगसत्र योगशास्त्र, भागुरिम्नुनिक्रत 
भाष्यथुक्त, कपिलाचायेकृत सूत्रस्वरूप सांख्यशास्त्र, जैमिनि वा 
बौद्धायन आदिमुनिक्रत ध्याख्यालहित व्यांसमुनिक्तत शारीरकसूत्र 
वरई्श, केंन, कठ, प्रइन, मुण्डक, भाण्डक्य, ऐतरेय, तैत्तिरिय, 
छांदोग्य व बृहदारण्यक दशोपनिषदें, व्यालादि प्लुनिक्ृत व्याख्या 


५ अपोगिक » ज्याचा क्रियेंशीं संबंध आहे'जसें-पाचक, याज्रक 
बगरे | योगरूहि-जसे-पहुजादि । रृहि-धन,वन दृत्यादि' 


4 हु विधि नकद 
१9. . खसस्काएइ।वाच 


सहित वेदान्तशास्त्र: हाई क्षास्ञांचा, २ बरषोत, अभ्यास कंरावा, 
तत्पश्चात्‌ ब्दनृच, पेतरय, ऋऋ्वेद-आह्यण आइबलायनकृत 
श्रौत तथा ग्रह्मसुत्न.७ व कब्पसूत पदऋम, व्याकरणादिकांच्या 
सहाय्यानें छन्दः स्वर ॒पदाथ; अन्दय भावार्थ सहित -कम्बेदायें . 
अध्ययन ३ वर्षात करावे, याप्रमाणे यजुर्वेद-ब्राह्मण शतप्रंथ याचें 
पदादि सहित २ वर्षात आणि साभब्राह्षण पदादि, गानसहित 
सामवेद व गोषथ ब्राह्मण, पदादि अथवेषेद २ वर्षात स्थ मिठ्धन 
९ वर्षाधष्यें चारदी बेदांचे अध्ययव संपवाबें. ऋष्वेदाचा उपबेद 
आखुबद्‌ होय_त्यामध्यें धनवन्तरिजीकृत खुभ्रत व निधण्डु तथा 
पतञजलि ऋषि कृत चरक आदि आधपिश्रंथ यांचें अध्ययन ३ वर्षात 
फरावें खुश्ुताध्ययन करतेवेत्दीं से शख्त्र सामग्री तथार ठेवून 
शरीराचे सर्वे अवयब चिरफाड करून दाखवाबें; थोडबयांत, 
वैद्यकशास्राध्ययन करविणें ते सप्रयोग असावें! मग यजुर्वेदाया 
उपवेद धनुवेद तो शिकवावा, धनुर्वेदा भ्ध्यें शल्मास्विद्या सांगितली 
आहें दीं ३ वर्षात शिकवावी, या बिचेचें ज्ञान प्राप्त करण्यास अगिरा 
ऋषिकृत अंयाचा फार उपयोग आहें पण तो प्रंथ सांप्रत दुर्मिद् 
आहें, सामबेदाचा उपवेद गांधवेबेद्‌ असून त्यांत नारद संहितादि 
प्रन्य आहेत ते शिकून स्वर, राग, रागिणी समय, वादिल्न » ग्राम, 
ताल, मूचछेना आदीचा अभ्यास यथावत्‌ ३ वर्षात कशवा; 
तत्पश्चात्‌ अथर्ववेदाथा उपबेद होय त्यांतशिल्पशास्त्र असून 

विश्वकर्मा, त्वष्टा व मयहतत खेहिता प्रंथ आहेत, सहावर्षात हा 
प्रथाचा अभ्यास करून विमान, तार, भूगर्भादि विद्या हर्तगत 
कराव्या, या सद्द एकंदर १४ चिद्यांचें अध्ययन ३१ वर्षात फरून 


मद्टाविद्वान दद्दाबें व संपूण जगतांचें कल्याण व उन्नति करपण्यास 
सचकाल झरा व, 


इति वेदार्म्भसस्का रविधि: समाप्त: ॥ 
_* जे ब्राह्मण प्रथ दिसापरक आहेंत ते त्याज्य होय. 








माला यह. 


समावैत्तनप्रंकरणम १११ 
विद कर मिसिकी कक अत कक कमर मकर 
अथ समावस्तेन संस्कारविधि वश्यामः 

ब्रक्मचयेत्रत, सांगोपांग वेदाध्ययन, खुशिक्षण व पदा्थबिद्या 
यांयी पूर्णरित्या प्राप्ति करून विंवाद्विधिपूर्वेक शद्दाक्षम प्रहण 
करण्यासाटी विद्यालय सोडून स्वगृद्दी आगमन फरणे हाला 
'समावलेग सस्‍्कारविधि' म्दृणताते:- क्‍ 
प्रमाणः-वेद्समाप्विं घाचयीत । कल्याणे! सह 
सम्पयोगः। स्नातकायोपस्थिताय राज्षे च। आचायेशवशुर- 
पिवृव्यमातुलानां च्‌ दधनि मध्वानीय। सर्पिरा मध्वलाभे । 
विष्रः पायमध्यमाचमनीय मधुपकेः ॥१॥ आश्व० गृह्म० खून 
वेदरसमाप्य स्नायादू । बअ्ह्मचय वाष्टचत्वारि*शकस्‌ । 
त्रय एवं स्नातका भवन्ति | विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्या- 


नैतस्नातकश्चेति ।२॥ पार० ग्रू० खु० ु । 
वेदाध्ययन समाप्त दोतांच समावतेन संस्कार फरावा, पुष्यात्मे 
पुरुष असतींल त्याच्या सब व्यवद्दाराबिषयीं अंद्धा राखाघी. 
राजा, आचाये, भ्वज्ञुर; काका व मामा वेरेवें अपूर्वागमन जेब्हाँ 
होइल व स्नातक स्हणजे विद्या व ब्रह्मचय पूण करून घरी येंणारा 
ब्रह्मचारी स्वगुद्दी येईल तेदद्वां त्यानां प्रथम पाय धुष्यास; मुख- 
प्रक्ञालन करण्यास पाणी दावे. नतर ते शुभालनावर बसल्यानंतर 
मधुपके-दह्यामध्यें मध वा सद्दत घालून सद्दत न मिव्ठाल्यास तूप 
घालून तो दावा . विधास्नातक, त्रतस्मातक व विद्याक्नतस्नातक असे 
स्नातकांचे ३ तीन प्रकार द्ोत.* याकरितां बेदाध्ययनसमाप्ति व. ४८ 
* केयठ विद्या समाप्त करून ब्रह्मचरयेत्रत न पाठनारा तो 


विद्यास्नातक, केवल 2 पालन करून थिद्या पूणे नकरणारां तो 
प्रतस्नातक आणी विद्या व ब्रह्मचय हीं दोन्‍्हीं पालन करून-त्यांत. 


सत्ाान करणारा तो 'विद्याव्तस्नातक' होय. 


वर्षा्चे त्रह्मचर्य समाप्त करून बहाचा्यानें “विद्यावतस्नान, करायें. 
ते अतीत स्वधर्मेण धर्मेदायहर॑ पिंतुं। ु 
झग्विणं तत्प आसीनमहयेंत प्रथम गया ॥॥३॥ मज्ञु० ३ ४३ 
, *जो “विद्वान माँवापित्याचा पुत्र, शिष्य ब्रह्मचारी असेल त्यानीं 
स्वधर्मानें यथावत्‌ योग्य पितृस्थानीं त्या आचार्याला उत्तम 
भासनावर बलबून पुष्पमाला घालून प्रथम गोदान फरावें, व 
यंथांशक्ति वस्त्र, धन आंदिने सत्कार कशवा. 
तानि कल्पद्‌ अह्मचारी सलिरूस्य॑ पुष्ठे तपोंअ्तिष्ठत्तप्यमानः 
सपद्रे | स स्नातो वश; पि्लः पृथिव्यां बहु रोचते ॥ ४ ॥ 
क्थवे का. ११ सू० ७५। मंत्र २७ 
क्‍ अथ:-जो तह्ामचारी समुद्गवत्‌ गंभीर, व्यापक; उत्तम प्रेत जे 
अह्यचथ त्यांत निवासलकरून मद्दातप आचरितों थ बेद पठन॥ 
वीय्येनिश्रह करतो, ग़ुरुजनाना प्रिय अस्‍्लीं प्रियाचरण क्रम पूर्ण 
करुून पश्चात्‌ पृ- ११३ यांत सांगितल्या प्रमाणेस्नानविधि केट्यावर 
पूणे विद्या युक्त, खुद्र वर्णेयुक्त होऊन या जगीं शुभ गुण, कर्स व 
स्वभाव यांनीं प्रकाशमान होतो तोच धन्यवादाह द्ोोय, 
समय:-पृ- १६ यांत वर्णिल्याप्रमाणें समजाबें परन्तु विद्या, 
क्रियाकौशल्य, ब्रह्मचयत्रत हीं जेष्हां पू्े दोतींल तेष्दांच ग्रहाश्र- 
मांत प्रवेश करण्याची इच्छा मुल्यमुठी नीं कराची. आचायंगह्दी 
वा स्वगृद्दी यापकों कोठेंही विवाह विधि करावा. लमावतेन संस्कार- 
विधि संपबिल्यावर विवाह संस्कार विधीप्रमाणं विवाहकरावा. 
हि विधिः-ज्या दिवशी समावत्तनसस्कार करणें असेल त्या 
दिवशी आचाय शहीं पृ. १४ प्रमाणे यश्ञकुंड बगेरे बनवून स्चे 
पदार्थ, सामुप्रीसस्कारापूवी तयार ठेवावी. स्थालीपाक>< बनवून 
व घृतादि आि पात्रादि यश्षशाल्वत वेदीजबतछ ठेवावे- भग 
पृ. २० प्रमाणे यथावत्‌ चारी द्शांना आसने भांडाची, आसनस्थ 


» जसे कीं पृ. १५ यांत सांगितल्याप्रमाणें भात वगेरे बनवून ठेवाव 











समावत्तेनप्रकरणभ्‌ ११३ 











होऊन पृ. ३ प्रमाणें प्रथम इंश्वरोपासना, स्वस्तिवाचभ, शांशि 
प्रकरण करावें व से जमलेल्यांनीं एकाग्रचित्तें इेइवरघ्यान करावें. 
तत्पश्चांत्‌ पृ-२९ अनुसार भग्न्याधान समिदाधान करुन पृ- २१ 
प्रमाणें वेदीच्या चोद्दोबाजूस उद्कलेचन केल्यानंतर आखसनावर 
पूर्वा भिमुख आचार्यानें बखून पृ८ २३ (प्रमाणें आधारावाज्यभागा- 
हुति ४ व्याहति आइति पृ. २७ प्रमाणें ४ व पृ. २५ प्रमाणें 
अष्ठाज्याहुति ८ व .पु. २७ प्रमाणें स्विष्ठतृत आहुति १. प्राजाप 
त्याइुति १ अशा एकंदर १८ आज्याइति दिल्यावर पृ ८५ प्रम्ाणें 
( ओं भग्ने खुअवः ) यानें अग्निकुडाच्या मध्यभागीं अग्नि एकत्र 
करावा. 
मग पृ. ८० प्रमाणें (ओं अग्नयें समिध.) या मंत्रानें कुंण्डांत ३ 
समिधा द्वोम केल्यावर पृ. <६ प्रमाणें (भों तनूपा. ) सात 
मंत्रांनीं दक्षिण दस्तांजलि आगीवर थोडीसी तापचून जल लावाबे 
थ मुखस्पश केल्यावर पृ.२१ प्रमाणें ( ओं वारुूम ) इत्यादि 
मंत्रांनीं घर सांगितल्या प्रमाणें अंगस्पश केल्यावर खुगन्धादि 
ओषधयुक्त जछानें भरलेले ८ कलश वेदीजया उत्तर भांगीं पूर्व 
ठेवड्ेले अखतींल त्यांतून :-- 
ओं ये अप्खन्तरग्नयः प्रविष्टा गोह्य उपगोशो मयूष 


मनोहास्खलो विरुजस्तनृदुषुरिन्द्रियद्या तानू विजहाप्ति यो 
रोचनस्तमिह ग॒ल्यमि || पार० कां० २। के० ६ । खू० १०॥ 
हा मंत्र मदणून एक भांडें घ्यावे व त्यांतील पाणी घेऊन : 

ओ तेन मामभिषिथ्चामि श्रिये यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मनचेसाय || 

पार० कां० २। क० ६ सू० ११॥ 

हा मंत्र बोलून स्नान कराबे, मंग उपरोक्त (ओं ये 

अप्स्वन्तर, ) मन्त्र स्हणुन ढुसरें भांडें ध्यावे व त्यांतून तांब्यांत 


११४ संस्कार विधिः 


पाणी घेतल्यावर ३$-- 
ओं येन भियमकृणुतां येनावस्शता!/ सुराम । 
येनाक्ष्यावश्यपिज्चातां यहां वंदखिना यश ॥ 
पार० काँं० २ | कं० ६। खु्‌० १२ ॥ 
यानें समान करावे. नंतर पूर्षेवत्‌ वरील ( ओयें अप्स्वन्तर० ) 
हाथ मन्त्रचा पाठ बोलून वेदीच्या उत्तरेकडील भांड्यांपकीं ३ 
भांडीं घेऊन पृ. ७९ प्रमाणें ( आपो हिदष्ठा. ) छा ३ मेत्रांचा पाठ 
करीत त्या भांड्यांदी छ॒पाण्यानें स्नान फेल्यावर शाहिलेल्या तीन 
कल्शांतीक पाण्यानें ( भों आपोहि० ) स्नान कराचें 
ओ उद्त्तम॑ वरुण पाशप्स्मदवाधरं वि मध्यम श्रथाय । 
अथां वयमादित्य व्रते तवानांगसो अदितये स्थाम ॥ 
ऋ. में. ९१ | सू. २७४ | में, १५ || 
हा मंत्र बोलत ब्रह्मचान्यानें आपली मेखला व दंड ही टाकून 
देऊन सूर्यसन्मुत्र उभें राह्यवें व :-- 
ओं उद्यन श्राजमृष्णुरिन्द्रों मरुह्स्स्थात्‌ प्रातर्याव- 
भिरस्थाइशसनिरसि दश्नसनिं मा छुर्वाविदन मां गय। 
उद्यन भ्राजभष्णुरिस्रो मरुद्धिरस्थाहिवा यावमभिरस्थाच्छतस नि- 
रसि शतसनि मा हुर्घाविदन्‌ मा गमय। उद्यन्‌ भ्राजभष्णुरिन्द्रो- 
मरुर्निस्थात्‌ सायंयावभिरस्थात्‌ सहस्ससनिरसि सहखसनि मा 
इर्वाविदन मा गमब || पार० कां० २। कं० ६। १६॥ 
हा मंत्रानें परमेश्वरोपस्थान स्तुति करून दहीं व तिल 


प्राशन केल्थावर जटा, लोम व नखें वपन करावी भ्र्थात्‌ काहून 
दाकावी. मग :-- 





समावत्तेनप्रकरणम्‌ श्श्ष 


॥जजीयरी सी पीट कील दी बदन क ा पन की कक सी की 





ओ अन्नााय व्यूहृध्वर सोमो राजाउयमागमत्‌ | स मे झुखं 
प्माक्ष्यते यशसा च्‌ भगेन च्‌ || पार० कां० २। के० ६। १०॥ 
दा भंत्र बोलून ब्रह्मचाच्यानें ओदुस्बराच्या रांकडाने दंतधावन 
कराबे. तत्पश्चात्‌ खुगन्धिद्रब्यें शरीराल चोकून शुद्ध जलाने स्नान 
करावें. शरीर स्वच्छ पुसून झाल्यावर धोतर अगर पीतांबर नेसून 
सुगन्धयुक्त चंदन बगरेचे अनुलेपन करावें मग चक्षु, सुख, 
नासिका यांचा छिद्वांता +-- 
ओं प्राणापानो मे तर्पय चल्लुम त्पय श्रोत्र में तपय ॥ 
पार० काँं० २। के० ६। १८॥ 
हा मन्त्रानें स्पश करून हातांत जल ध्यावे, अपसब्य व 
दक्षिणमुख दहोऊन. 
आओ पितरः शुन्धध्वम्‌ | पार० कां० २ । फं० ६ । १६ ॥ 
हा मन्त्र रहणून जल भूमिवर सोड्टन सब्य झास्यावर +-- 
ओं सुचक्षा अहमक्षीम्यां भूयास< सुवर्चा मुखेन। 
सुश्र॒त्कर्णाभ्यां भूयासम्‌ ॥ पार० काँं० ६ <.० दे ) १९ ॥। 
हा मन्त्राचा जप केव्याचर :*- 
ओ परिधास्ये यज्ञोधास्ये दीर्घायुल्ायथ जरदष्टिरस्मि। 
शर्त च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंष्ययिष्ये ॥। 
पार० कां० २। 4.० ६१ २७ ॥ 
ह्याने सुद्र वशस्म परिधान करून. 
ओं यशसा मा द्ावाएथिवी यशसेन्द्राइहरपती | यशों भगथ 
भा विन्दशो मा पत्तिपद्यताम्‌ || पर० काँं० २। के० ६। २१ ॥ 
हानें उत्तम उपवस्त् परिधान करावें. नंत्तर 
ओं या आहरज्जमदपिः भ्रद्धाये मेधायें कामायेन्द्रियय । ता अहं 











११६ संस्कारचिधिः 








प्रतिग्ृद्ममि यश्यसा च भगेन च्‌ || पार० काँं० २। के ६। २३ ॥ 
हानें सुगन्धित पुष्पमाला घेऊन ४+-- 
ओ यद्शोउप्सरसमिन्द्रथकारविपुर्ल पृथु। तेन सहग्रथिताः 
सुमनस आवध्नामि यशों मयि ॥॥| पार० कां० २ | के ६। २४ ॥ 
हवा मन्ञानें ती घारण करावी, मग पागोटें, दुपष्टा वा टोपी 
आदि शिरखाण द्वातांत घेऊन पू. ८८ प्रमाण “युबा खुवासाः” 
यानें तें घारण करावें, तदनंतर 
ओं अलद्दरणमसि भूयोउलडूरण भूयात्‌ ।। 
पार० कां० २। के ६। २८ ।॥। 
हानें अलंकार धारण करावे. व 
ओं वृत्रस्यासि फनौनकश्वक्षुदो अति चक्षुमें देहि ॥ 


यज्ु, ४ | ३. पार० कां० ५। के ६। २७ || 


चें 


हानें नेच्रांजन करावें, 
आ रोचिष्णुरसि || पार० कां० ४ । कं० ६। २८ ॥ 
यानें आरशांत मुखावलोकन करावे. मग 
ओं बुहस्पतेश्छद्रिसि पाप्मनों मामस्तर्थेहि तेमसो यशसों 
मामन्तर्धहि || पार० कां० २। क॑० ६। २९ || 
हानें छत्न धारण करावें नंतर :--- 
ओं प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम््‌ ॥ पार० कां० २ । कं६ ।३० 
ह्यानें पादश्माण घारण करावें. तपश्चात्‌ 
ओ विश्वाम्यों मा नाष्ट्राभ्यस्परिपाहि सवेतः ।। 
पार० कां० २ | कं० ६ | ३१ ॥ 
हा मंत्रानें बांस वर्गेरेची सुन्दर काठी दातामध्यें घारण करून 
श्ही निधाबें. बह्मचाप्याच्या माता पित्यातीं आाचार्यग्रदाहन परत 


समावत्तेंद्प्रकरणम्‌ ११७ 


व 





मय 
स्वयूदी येणान्या पुआास मोव्या मानमान्यतेनें घरी आणादें, 
सर्वानी खत्कार करावा. पृ. १११ प्रमाणें. संस्कारार्थ आलेल्यांचा 
अक्षपाना दिकांनीं सत्कारपू्वंक भोजन घालाबे. आचार्याल्ा उत्तमा- 
सनावर बसवून त्याचा मातापित्यानी सत्कार करून ल्याला 
मधुपके, छुन्द्र पुष्पमाला, वस्त्र, गोदान, धन बगेरे यथाशक्ति 
घ्यावें. व त्याने दिलेल्या विद्यादानाबदल छुतशतापूरवेक त्याचे 
आभार मानावे. तस्प्रसंगी ब्रह्मचाच्यानें पुढील प्रमाणें संक्षिप्त 
भाषण करावें. 

भद्बजनहो ! द्या महाशय आचार्यानी मजबर अत्यंत डपकार 
केंढा आाहे, ज्यांनीं पशुत्वापासून मलछा सोडबून उफ्तम विद्वान 
बनवचिले त्यांचे प्रत्युपकार भी कसा फेडणार ? ते मला, मु॒व्ठीच 
दाकय नाहीं. मी फक्त ऊतशता पूर्वक त्याना अनेक घन्यवाद देऊन 
सबिनय नमस्कार करून प्रार्थना करतों कीं, ज्याप्रमाणें मला 
सशिक्षण व विद्यादान देऊन कृतछत्य त्यांनी केलें आदे त्य प्रमाणें 
ते अन्य विद्यार्थ्योनाही कृतकृत्य करोत- माइया आचायो्नी प्रा 
विद्या देऊन आनन्दित व करृतकृत्य बनबिलें आहे व्याप्रभाणें मीही 
अन्य विद्यार्थ्योना आनंदित व कृतकृत्य करीत राहीन. आचाये ! 
आपले उपकार मी केब्हांही विसरणार नाहीं. 

सर्व शक्तिमान जगदीइवर, आपणाला, मला व खवे विद्या- 
थ्यांना तथा जगाला कृपाकरुस सभ्य, चिद्वान; शारीरिक व 
आत्मिक बलयुक्त बनवून परोपकारादि शुभ का्मे सिद्धीस नेण्यास 
चिरायु, पुरुषार्थी, उत्साही ठेवो. इंचवरीय गुण, कर्म, स्वभावालु- 
सार सर्वाचें गुण, कर्म, स्वभाव द्ोदून धमें, अर्थ, काम व मोक्ष 
सिद्ध करून व करवून सच्चे आानंदात राहोत: 


इति समावक्तेनसस्कारविधि! समाप्तः। 


११८ संस्कारविधिः 


हक ीचिजरीपि फटा क0%..४ ५.३, ८५ वि मी मी मी मी मी मी आज मी न 


अथ विवाहसंस्कारबिधि वक्ष्यामः ॥ 


ज्यानें पूर्ण ब्रह्मचनयबत पालन करून विद्या बल प्राप्त कैलें 
भाहे आणि जो से प्रकारें शुभ गुण, कर्म, स्वभावयुक्त बनला 
आहे,त्यानें स्वगुणतुल्य अशा कन्येज्ीं प्रीतियुक्त होऊन संता- 
नोत्पक्ति करितां व आपापलीं वर्णाश्रभालकूल भ्ज्ीं जीं कर्तंव्यें 
सीं करण्यासाटी विवाह कशवा, कम्येनंही स्वगुणाशुरूप पुरुषाघीस 
निवड करावी. अशा परस्पर तुल्य, प्रेममय स्त्रीपुरुष संबंधला 
च वियाह मस्द्रणतात, 
हे २ है 
प्रमाणानि $- उदगवन आपूृश्यमाणपक्षे पृण्ये नक्षत्रे* चौछ 
केमोपनयनगोदानविवाहाः ।१। सावेकालमेके विवाहम ॥२॥ 
आश्वकायन | आवसश्याधान दारकाले ॥३)| पारस्कर । चुण्ये 
नध्षत्रे दारान छवीत ॥४॥ हछुक्षणप्रशस्तानुकुशलेन |।५||गोभि० 
अर्थ:- उत्तरायणामध्यें शुक्लपक्षांत एस्ाद्या चांगल्या दिनीं 
चांगल्या महणजे ज्यां दिवशीं प्रसन्नता वांटेल अदश्ाां दिनी विचांह 
केला पांहिजे ॥१॥ किस्येंक आंचार्याच्या मतें विवाह सथेकालीं 
व्हाते ॥२॥ विवाह समयीं जी अग्निस्था पना करण्यात येंते तिहा 
आवसथ्य नांव आहे !३॥ सर्वेधेष शुभ गुणांनीं मंडित भशां 
स्थिंशीं प्रसन्न दिनीं पाणिप्रहण केले पाहिजे-।।४-५७॥ 
समंय:- पृष्ठ १७ यांत पहावा. बधु व वर यांचीं वयें,कुलें वास्तव्य 
स्थलें, दरीरें व स्वभाव यांची परीक्षा भवह्य कराची. सहणजे 
उभयता सज्ञान व विवाहेचछु असधित, ख््ीचें वा पेक्षां पुरुंष 
कंसीत ु कभी दीडफण्ट आणि जॉस्‍्तौत जास्ती दुष्पं्ट असांवां, 
पेरेंस्परांच्या कुलांची परीक्षाही केली पाहिण्ले, ॥प्रमांणे:- 


१७ 00 जी 


जन - वियननकानककज, तक 
अिरपक धमाका ताज-सासंाडसतउर काका, 


#नक्षज्रादि यहाणें श्ममलक कल्पनासाँत्र असस्यामुक अप्रभाण हो ये. 


विद्यहप्रकरणम्‌. ११९ 
3७८७८ ०८००७०८५१० फिन्दस शक कशनकनक कक न क चट म य जे से जे थार 


वेदानधीत्य वेदों वा वेद॑ वाषि यथाक्रमम्‌ | 
अविप्लुतब्रह्मचयों. गृहस्थाभ्रममाविशेत्‌ ॥१॥ 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यभाविधि। 
उद्दहेत द्विनों भायां सबणों लक्षणान्विताम्‌ ॥२॥ 
असपिण्डा च ना मातुरसगोत्रा चया पितुः । 

सा प्रशस्ता दविजातीनां दारकमेणि मेथुने ॥ ३ ॥| 
मसहान्त्यपे सम्ृद्धानि गोडजाविधनधान्यतः | 
ख्रीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवजयेत | ४॥ 
हीनक्रिय॑ निष्पुरुष निरछन्दो रोमशाशेसम्‌ | 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्विन्रिकुष्ठि कुलानि च ॥५॥।! 
नोदहेत्‌ कपिलां कन्या नाधिकांगीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिछोमां न वाचाटां न पिंगलाम्‌ ॥ 5 ॥| 
नक्षेवृक्षनदीनाम्नी नान्‍्त्यपवेतनामिकास | 

न पक्ष्यह्प्रिष्पनाम्नी नच भीषणनामिकाम्‌ ॥ ७ || 
अव्यड्राड़ी सौम्यनाम्तीं हंसवारणगामिनीम्‌ | 
तनुलोमकेशदशनां मृदड्रीमुदहेत्‌ू खियम ॥ < ॥| 
ब्राह्मो. देवस्तथेंवापः. प्राजापत्यस्तथासुरः | 
गान्धवों राक्षससवव पेशाचश्राष्टमोड्धमः | ९ ॥ 
आच्छांच चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ । 
आऔहूय दान कंन्याया ब्रहो धमेः प्रकित्तितः ॥१०॥ 
यज्ञे है विततै सम्यग॒त्विजि कर्म कुबेते | 


१२० 





संस्कारविधिः 


आम आम ही 


अलड्कृत्य सुतादान॑ देव॑ धरम प्रचक्षते ॥११॥ 
एक गोमिथुन दें वा बरादादाय पमेतः । 
कन्याप्रदान॑ विधिवदापों घमेः स उच्यते ॥१२॥ 
सह नो चरतां धर्मंम्िति वाचानुभाष्य च । 
कन्याग्रदानमस्यच्य प्राजापत्यों विधिः स्मृतः ॥१३॥ 
ज्ञातिम्यो द्रदिर्ण दत्वा कन्याये -चेष शक्तितः । 
कन्याप्रदान॑ विधिवदासुरो धमें उच्यते ॥१४॥ 
इच्छयाउन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्र वरस्यथ च। 
गान्धवेः स तु विज्ेयो मेथुन्च/ः कामसम्भवः ॥१५॥ 
हत्वा छिक्चा च भिक्ता च क्रोशन्ती रुदतीं गृहात्‌ । 
प्रसह्मच कन्‍्याहरण राक्षतों विषधिरुच्यते ॥१६॥ 
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 
से पापिष्ठो विवाहानां. पेशाचश्राष्टमोड्धमः ।।१७॥ 
त्राझ्मदिषु विवाहेघषु चतुष्वेबानुपूषशः । 
ब्रह्मयचेस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसमता;॥१८॥ 
रूपमच्चगुणोपेता धनवन्ती यशस्विनः । 
पर्थाप्रभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शर्त समा। ॥१९॥| 
इतरेषपु तु शिष्टेषु नृशंसानतवादिनः । 
जायन्ते दुर्विवाहेषु प्रह्मधमेद्धिप! सुताः ॥२०॥ 
अनिन्दितेः सख्लीविवाहेरनिन्धया भवति प्रजा। 
निन्दितेनिन्दिता नणां तस्मान्निन्यान्‌ विवणेयेत्‌॥२१॥ 





विवाहप्रकरणंम ... १५१ 


बज धध िटी बीफरीजी बीििरीजतयरीशटीऑियििटी करी टीचध सटीक टीका 





अर चिक " 


अर्थ ;--ब्रह्मचये पूथेक राहुन, ४ चार ३ तठींन २ दोन वा १ 
वेद अध्ययत्त करुन, अखंडित ब्रह्मचये पालनकेल्यावर ग्रहाक्षम 
धारण कराया ॥१!। यथावत्‌ उत्तमरीतीनें प्रह्मचये व विद्या भ्रहण 
करून गुर्वाज्षेनें स्नान करून ब्राह्मण, क्षत्रीय, व वेश्य स्ववर्णाय 
उत्तम लक्षणयुक्त त्लीबरोबर विधाह करावा |२॥ जी ख््री मातेच्या 
सहा पिह्यांतलि व पित्याच्या गौत्रांची नसेल तींच छिजांना 
विवाहास योग्य होय ॥३॥ घन, धान्य, गायादिपशु दृत्यादिकांनीं 
कितींही समृद्ध, उच्च अखोत परंतु पुढील द्द्दा कुलांतींल कन्या 
विवाहास अयोग्य समजाव्यात ॥४॥ वजे अश्ीं दृश कुछे |।--दै 
ज्यांत उत्तम क्रिया नसतींल, २ ज्यांत कोणीही उत्तम पुरुष नसेलः 
३ ज्यांत एखादाही विद्वान नसेल, ४ ज्यांत शरीरावर मोठ मोठे लोभ 
असवीं छ,५ ज्या कुलांत मूलब्याधीचा आजार असेल देज्यांत क्षय 
रोग असेल, ७ ज्यांत अग्निर्मायामुक्ठे आमाशय रोग अखेलछ, ८ 
ज्यांत समी रोग असेल; ९च्यांत कोंड वा इवेतकुष्ट असेल, १०ज्यांत 
गलित कुष्ठ वगेरे रोग असतीत; अशा कुलांतील कन्यापुत्रा बरोबर 
कधीई विवाह करूं नयें ॥५॥ पीठ चर्णाची, ज्ञाड अंगवाली, रोग- 
बती, जिच्या शरीरावर मुल्ठोंच छोम नंसतील व जिच्या दारीराचर 
मोठमोठे लोम असहील, फार बोलकी व जिचे पिचक्ठे; मांजश- 
प्रमाणें डोछे असतींल ॥६॥ जिचें रेचतीं, रोहणी आदि नक्षत्र नांव 
असेल; जिचे गंगा यमुना, विन्ध्याचला कोकिला, हंसा, उरगा 
मोगिनी, दासी दृत्यादि नाबें, जिचें कालिका; चंडिका हीं नँवें 
अलतींल तिज्ञशीं विवाह करू मयें ॥७॥ पण जिचें सुंदर अंग, उत्तम 
नाम, हल व गजगतठींची चाल असेल, जिच्या झगावर सुध्ठम लोम, 
सूक्ष्म केश भसतील, सूक्ष्म दांत अलतील, जिचें सदोग कोमल 
अशा स््रीशीं विवाह करावा ॥८।॥| ब्लाह्म, देव, आषे, प्राजापत्य, 
आघछुर, गान्धवे, राक्षस व पेंशाच अले विवाद्याचे आठ प्रकार 


१२२ संस्कारधि थि* 


20५// ९८०९/ पिन चिट पल, / पलक. चिज 


आहेत ॥९।॥ कन्येंनुरूप योग्य, सुशील, विद्वान अशा पुरुषाचा 
सत्कार करून कन्येंछा वर्ालुंकृत फरून कन्येंच्या प्रसन्नतेला पात्र 
असेल त्याजबरोबर तिचा विवाह कफरणें याला ब्राह्मविवाह 
मृदणतात, बुद्वत यश फरून मोठमोख्या चिद्वानांचें सम्मेलन करावें. 
त्यापेकी उत्तमोत्तम कमें करणारा जो कोणी चिद्वान्‌ असेल त्याला, 
बल्लें आभूषणेंइत्यादिकॉनी कन्‍्धा सुशोभित फरुन, देणें हा दैंद 
विवाह होय ॥११। गाय बैंल यांची जोडी अथवा दोन जोड्या 
पराकड्न घेतल्यावर त्याला ध्मपूषेक कन्यादान करणें हा आपषे 
विवाह होय# ॥१श॥ यश्ञशाक्रेंत विधिपूथेक वध्ुवरांनीं परस्पराघें 
प्रेममय पाणिग्रहण करणे व गृद्दा्रम कर्तव्यें करपण्यार्ी प्रतिज्ञा 
करून पकमेकांना वरणें हाल प्राजापत्य घिवाह म्हणतात ॥१३॥ 
जातीच्या लोकाना व कम्येंढा यथाशक्ति घन देऊन होमादि विधि 
द्वारें कन्या देणें हा आखुर विवाह दोय ॥१४॥ वधुवरांनीं स्वच्छेनेंच 
एकमेकांना संमिलित करून स्वतः च पतिपत्नीत्वाच्या नात्यानें 
बद्ध आद्दोत असें मानण हा गांधवेच्रिवाद्द होय ॥१५॥ हनन, छेदन 
महणजे कम्येंला प्रतिबंध करू पद्दाणारांना मारपीट करून रड्टून 
आक्रांत करणाच्या, भयभीत झालेल्या कन्येंशी बलात्कारपूर्वक 
विवाद्द करणें हा राक्षत घिवाह होय ॥१क। निद्विस्थ असलेब्या 
घेड्या बनलेल्या, मादक पदार्थ सेवनानें उन्‍्मतश्थिति असलेब्या 
कन्येला एकांतात गांठून दुषित करणें हा सर्वे घिचाह प्रकारांत 
अत्यंत नीच स्वरुपाचा पेशाचचिघाह होय ।॥।१७॥ ज्राह्म, देव, 
आधे, प्राजापत्य हा चार प्रकारच्या विचाहांत पाणि ग्रहण करूम 
पतिपत्नी बनलेल्‍या दांपत्यापासन जी संतती उत्पन्न होते ती 


#हीगोए मिथ्या आाहे. कारण अशा गोष्ठीचा भन्नुस्मुतीतच 
अन्यत्न निषेध केला आहें. या करिता कांहींहीन देतां व न घेता 
डउभयतांच्या प्रसम्तेनें पाणिग्रहण होणं भाषविवाह होय. 


पन्क नस न्दन्क न नक स क के जय 20000# आई ५/४१४/४/५/७ 








विवाहप्रकरंणम ११३ 





ली 0 की. 2ही ही 





२०:५० पेज नली पिजरी ८ ८ ० जी 


बेदादिविधेनें तेजस्वी, आप्त पुरुषांता मान्य, अत्युत्तम अशी होते 
॥१८॥ त्या कन्या व ते पुत्र खुंदर, पराक्रमी, बलशाली, शुद्ध 
बुद्धधादि उत्तम गुणयुक्त, बहुधनयुक्त पुण्यकीतिमान व पूर्ण भोगाचे 
भोक्ते, अत्यंत धर्मात्मे होऊन १००.वर्षेपाबेतो जिवेत राहतात ॥१९॥ 
बाकीच्याचार विवाहापासून होणारी संतति-अखुर, भान्चवें, 
राक्षत् व पेशाब या पासूनची--निद्याचरणाची, मिथ्याचादी, 
बेदद्वेष्टी, नीच रुवभावी अखते ॥२०॥ याकरितां त्याज्य चिचाद्दा- 


प्रकारांचा त्याग करून उत्तम विवाह पद्धतीचा अगिकार करावा, 
ज्या पासून उत्तम प्रजा निर्माण होइेल भशा उत्तम विवादहपद्धताथा 


स्वीकार सर्वानी करावा, 

उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सहशाय च। अप्राप्तामपि तां 

का] किक 
तस्म कन्या द्ाद्रिवक्षण/ ॥१॥ काम्मामरणात्तिष्ठेदृ ग्रहे 
फन्यततुमत्यपि । न चेवेनां प्रयछेत्त गुण'हीनाय कईिंचित्‌ ॥२॥ 
त्रीणि वर्षाष्युदीक्षेत ुमायेतुमती सती । ऊध्बेन्तु काछादेत- 
स्माइन्देत सइश पतिस्‌ ॥३॥| मछु० अ० ९ । ८८-९० ॥ 

जर माता पिता आपल्या कन्येंचा विवाह करूं हषच्छितील तर 

कम्यें सह॒दय रूपलावण्यादि गुणयुक्त, उत्कृष्ट शुभगुण, के, 
स्वभावाचा वर त्यांनीं पलंत करावा. मग तो मातेच्या सदा पिह्या 
मधील असेल तरी हरकत नाहीं पण त्यालाच आपली कन्या द्यावी 
इतराला देऊं नयें. स्दणजे उम्य पतिपत्नी अत्यत प्रसभता पूर्षेक 
गृहाश्रमोन्नत्यर्थ व उत्तम संतानोत्पत्ति प्राप्त करण्याचा प्रयत्न कर- 
तींल ॥१॥ आमरणान्त कन्या पित्याच्या घरीं अविवाहितावस्थेंत 
राहिली तरी चालेल पण गुणहौन, असद॒श, दुष्टपुरुषाशी तिचा 
विवाह करूं नये. बचुबरांनीं आपापल्या गुणकर्मसद॒श्य भसेल 
तव्याशीच विवाह करावेत ॥२॥। 


/+२/ १७ ७८१७*१५८ 





१२४ ' सेस्कारविधिः 

(प्रदन) “अष्टवर्षा भवेद्‌ "गौरी नव॒वर्षा च रोहिणी” इत्यादि 
इलोका थी वाट काय * | 

(उत्तर) हे इलोक व त्यांना मानणाच्यांची दुगेति ही टेचललछीच 
आहे. हा इलोकानुसार बाल्यावस्थेंत आपल्या मसुलावात्ांचे विधाह 
करून त्याना नश्श्रष्द फरणयास, अल्पायु बनविण्यास, स्वकुल 
चिध्वेस करण्यास जणूकाय अशा छोकांची उत्पत्ति आहे ! शीघ्र 
' विवाद क्धी करूं नयें. लवकर रूग्न करणें झाव्यास ते वेदारंभ 
प्रकरणी सांग्रितल्या प्रमाण निदान कन्येंचें वय १६ व पुजाचें २५ 
तरी अलखाबें. अधिकस्याधिक फलम्‌- 

( प्रइन ) विवाह निकटवर्ती याशी कराया किंवा दृर्वासी- 
याशीं ? 

( उत्तर ) दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवतीति॥ निरुक्त ॥ 

जितक्या दुरस्थ देशामध्यें विवाह करण्यांत येईल तितकें 
अधिक लाभदायक होईलछ. 

( प्रदन ) स्वगोत्रीय अथवा भावाबहिणीमध्यें परस्पर विवाह 
का दोत नाहीं ? 

( उत्तर ) अशा विवाहांत एक दोष अखा आहे कीं, या 
चिचाद्यांत प्रीति क्धी चसत नाहीं कारण नित्याचा अनुभव सांगतो 
कीं, परोक्ष पदार्थावर जसें प्रेम अलते तसें प्रत्यक्ष-नित्य परिचया- 
च्या पदार्था वर नसर्तें; बाल्यावस्थेपासूनचें गुणदोष विदित 
असतात, भीति भय बाठेनासें होंतें, ज्ञोपर्यत आापणाहन मिक्ष 
कुलाशी सबंध घडत नाहीं तोंपयंत शरीयदिकांची प्रष्टि परिपूर्ण 
दोत नाद्ी, दुरच्या सस्बन्धामुक्ले परस्पर प्रीति, उन्नति, ऐंश्वर्य 
च्द्धिगत होते तले जवव्ठच्या खंबंधामुक्ठे द्वोत नाहीं. युवावस्थे- 
मध्येंच विवाह ब्द्ावेत. कारण :-- 


तमस्मेरा युवतयो युवान मर्पुज्यमनाः परिं यन्त्यापः । 








विवादप्रकरंणम १५७ 
स जुक्रभिःशिववभी रेकदस्मे टीदायानिध्मो छतनिर्णिंगप्सु ॥१॥ 
अस्में न || रौदिवांय गर्दिधिषर 
अस्में तिल्लो अव्यध्याय नार॑दिवांय देवीदिधिषन्यन्रम्‌ू। 
प्रसरसे न | 
कृता इवोए हि प्रससें अप्सु स पीयूष धेयति पूेसनाम्‌ ॥२॥ 
अध्वस्यात्र जनिमास्य च स्वेदरेहो रिपः सम्पृच।पाहि सूरीन । 
| | [। पं 
आमाझ पु परो अंप्रम्ष्य नारातयों विनशन्नानतानि॥३॥ 
ऋृ० मे० २ ।स० ३७५ । में० ४-६ || 
व॒धूरियें पतिमिच्छनन्त्यैति य ई पहति महिषीमिषिरास्‌ | 
| 
आर्य अ्रवस्याद्रथ आ थ घोषात्युरू सहख्रा परि वत्तेयाते ॥8॥ 
। ऋषद० में० ५। खू० ३७। मं० ३॥| 
उप व एपे वन्धेभिः जरपेः श्र यही दिवश्रितयद्धिरके । 
| ८७« न्यय 6 
उपासानक्ता विदुषीव विश्वमा हा वहतो मत्योय यश्षम्‌ ॥५॥ 
ऋर० म० ५ । खू० ४१ | म० ७॥ 
अर्थ +--ज्या (मसंज्यमाना+) उत्तम ब्रह्मचयेत्रत च सद्विद्या- 
संपन्न ( युवतयः ) २० ते २७ वर्षोच्या कन्या आद्देत त्या, ज्या 
प्रमाण (आपः) जल वा नदी समुद्रास प्राप्त होतात त्या प्रमाणें 
(अस्म्ेरा:) आस्हांस प्रात होणाच्या आपब्यावर प्रम करणात्या व 
आपणाहून दीडपट दुष्पट वयाच्या (तम) ब्रह्मचय व विद्या यांनीं 
परिपूर्ण, शुभलक्षणयुक्त (युवानम) तरुण पतीना (परियन्ति) चांगब्या 
तप्हेनें प्राप्त दोतात, ( सः ) तो ब्रह्मचारी (शुक्रेमिः ) शुद्ध गुण 
व ( शिकूमिः ) वीर्यादिकानें युक्त द्ोऊन ( अस्मे ) आमद्ामध्यें 
( रवेत्‌ ) भत्यंत भ्रीयुक्त कम आणि ( दीदाय ) स्वतुल्य युवति 
ख्रीला प्राप्त होघो. जला ( अप्सछु ) अन्हरिक्ष थ समुद्र (घृतनिर्णिक) 
यांतील जल शोधन करणारा (अनिष्मः) दिद्युत भग्नि आहे तसा 
ख्रीपुरुषांच्या ठायीं अंतर्बाह्य प्रेम साठा राहुन उत्तम संतान व 


6 8 कक 0 आस पक शक 








१२६ खस्कतरविधिः 








अत्यंतानंदो पभोग: मोमीत शहन ग्रहस्थाश्नमांते उभयतां प्राप्त 
करोत ॥१॥ री पुरुषानों ! जशा ( तिस्त्रः ) उत्तम) मध्यम तथा 
मिकृष्ट स्थभावयुक्त (देवी: ) विद्वान पुरुषांच्या थिदुषी 
स्थ्रिया ( अस्मे ) हा ( अमव्यथ्याय ) पीडारहित (देवाय ) धार 
कामाकरितां (अन्नम ) अन्नादि उत्तम पदार्थ ( दिधिषन्ति ) 
चारण करतात ( कृता इव ) छुशिक्षित समान ( अप्सु ) प्राणवत्‌ 
प्रीति वगेरे व्यवद्ारामध्यें प्रवृत्त द्योण्यासादी स्त्री पुरुषाशी य 
पुरुष स्त्रीशीं ( उप प्रसस्त्र ) संबंध करतो (स, हि )तो च स्त्री 
थे पुरुष आनन्दाचा उपभोग घेऊन जसे जलांदींल ( पीयूषम्‌ ) 
अम्गृतरूप रस जें ( पू्े सूनाम ) प्रथम प्रसूता स्रीचें दूध बालक 
पिऊन ( घयति ) बाढूं छागते तशी उपरोक्त ब्रह्मचारी व ज्ह्मचा- 
रिणीची लतति यथावत्‌ दृद्धि पावते ॥२॥ न्याप्रमाणें राजादि 
स्व लॉक ( पू्षु ) आपलीं नगरें व ( आामाछु ) घरें यामध्येंउत्पन्न 
झालेद्या पुत्र व कन्या रुप प्रजेंत उत्तम शिक्षण ( परः ) उत्तम 
विद्वान, ब्रह्म ब4 लंपन्नता निर्माण करून (अप्रसृष्यम्‌) शब्षुनां असह्य 
; नागरिक पेदा करितात अशा नागरिकांचा शरीरात्मवल्युक्त देहांचा 
( अरातयः ) शत्रु लोक (न घिनशन ) घचिनाशकरूं शकत नाहींत 
त्या प्रमाणें उत्तम स्त्री पुरुषांना ( हु्रः) द्वोद्द वर्गेरे दु्गुण व 
( रिषः ) दिखादि पाप हीं ( न, सम्पूचः ) स्पश अगर संबंध करूं 
दाकत नाहींत, जे युवावस्थेंत विवाद्द करून प्रसन्नतापूथेफ विहित- 
रिव्या संतानोत्पत्ति करतात अशांच्या (अस्य अश्वस्य) गृहाश्र्मा 
मध्यें उत्तम बालकांचा ( जनिम ) जन्‍म होतथो याकरितां हे स्री व 
पुरुष ! तूं ( स्रीन ) विद्वानांचे ( पाहि ) रक्षण कर (च ) आणि 
अर्शाच्याव ( अन्न ) गुद्दाभ्रमांत सदेव ( स्वः ) खुखाभिवृद्धि 
होते ।३।॥ अहो मनुष्यांनो | (यः ) जो पूर्वोक्त लक्षणयुक्त पूर्ण 
तरुण (इम) से प्रकारची परीक्षा करून (महिषीम) उत्तम 


विवादप्रकरणप १५७ 


ऋचा 


हम लक पलक कल तक लेप मत उमर 
कुलोत्पन्न, विद्या, शुभगुणरूप, सुशीलतादि युक्त (इषिराभ) अंतः 
करण पूर्थक वर प्राप्तीची इच्छा बाल्गणाय्या प्रिय ख्रीला (एति) 
प्राप्त करतो व जी (पतिम्‌) विवाद द्वारें प्राप्त करणाच्या भापब्या 
स्वामीची इच्छा करते (इ्यम्‌) तीं (चधुः) स्वसह॒श अशा हृद्यस्थ 
प्रिय पीला प्राप्त करते. ते दांपत्य (अस्थ) झा ग्रहाश्रमी (आश्रव- 

स्थात्‌) अत्यंत विद्या, धन, घान्य युक्त होचवो व ती उमयता (रथः) 

श्थाच्या चक्रा प्रभाणें एकत्र राहुन(आधोषात्‌) परस्पर प्रिय भाषणें 

करोत (च) आणि गृह्मअ्रमीचा खरे भार (वह्ाते) उठवू शकोत 

तथा ते दोघे (पुरु) पुष्कव्(सहस्त्रा) असंख्य उत्तम कार्य (परिवत्ते- 

याते) से प्रकारें सिद्ध करू शकोत ॥७॥ हे भनुष्यो! जर तुझ्ही 

आपलोीं सतानें पूर्ण ब्रह्मचर्ययुक्त, विद्यालपन्न बनवृन त्यांचें स्वये- 

चर विवाह करवाल तरतों (वन्येमिः) कामना परिपूर्ण करणरीं 

(चितयम्दिः) सत्य विद्या जाणणारी (अरे) साकाराई (शूषे:) 

शरीरात्मबल युक्त होऊंन (चाः) तुम्दांला (एपे) रूप तस्हेनें सुख 

देण्यास समर्थ होतींठ व (डबासानक्ता) थया प्रमाण रात च 
दिवस तथा (विद्धषीव) बिहुषी स्त्री व विद्वान पुरुष (विश्वम) 
शहाश्रमांतील संपूर्ण व्यवहार (आवहतः) सिद्ध करतात (ह) त्या 
प्रमाणें द्वा (यज्षम) संगत रूप गृह्मश्रमीचे सचे व्यवहार तीं नवरा- 

बायको पू्ण करू शकतात. (मर्व्याय) मनुष्य समाजाला हाथ पू्वी- 
क्त घिवाह पूणे खुखदायक आहे व (बह्नि) मोठ मोज्या शुभ शुण, 
कर्म, स्वभावाचे दोघेही ख््री पुरुष (दिवः) सर्च इच्छा (उप,प, 
चहतः) उत्तम प्रकारें प्राप्त करतात, अन्य नव्हेत ॥५॥ 

जसें कन्येंनें ब्रह्मचये पालन फरणें अत्यावश्वक भर्से बैदोक्त 

कतेव्य आहे तसेच सच्चे पुरुषांचें ही कर्तेब्य आहें. ज्या कोणाला 
ज्या कोणाशी बिचाह करणे अखेल त्यानीं तत्पूर्वी परसपशची 
योग्य परीक्षा करावीं, विवाहापूर्वी विद्या, त्तारुण्य ह्माकड़े रक्ष 


/#१७/ च०हचीीप पिर चर: 





१२८ खसंस्कारविधिः 








दावे, भशा दृष्टी ने विवाह द्वोणे तेच अत्युत्तम विवाह होत. जे 
कोणो तारुण्यामध्यें विवाह न करितां बाल्यावस्थेंत अनिच्छित, 
भयोग्य चधुवरांचा विवाह करतील त्याचें तें कृत्य वेदोक्त 
ईइवराज्षे चें विरोधक होवून भंती मद्दा दुःखदायक होईल. व जे 
पूधाक्त विधी नें चिवाह करतात व करवितात ते ईश्वराशानुकूल 
असल्य'न पूण्णे खुखसोख्य प्राप्त करतात. 

(प्रघन) बयिवाह सवबणे भसावा कीं असलवणे ! 

(उत्तर) आपापल्या वर्णा मध्य, परंतु ती व्णे व्यवस्था गुण 
कर्माचुलार असली पाहिजे . जन्मानुसार नसली पाहिजे. जे पूर्ण 
विद्वान,धर्मात्से, परोपकारी,जितेन्द्रिय, मिथ्यामाषणादि दोष रहित 
धिद्या व धर्माचरण यामध्यें रत, तत्पर इत्यादि उत्तम गुणानीं 
अलंकृत आहेत ते ब्राह्मण-ब्राह्मणी होत, विद्या, बल शौय, न्याय- 
कारित्वादि गुण ज्यांत असतील ते क्षत्रिय-क्षत्रिया होत. घिद्दान 
बनून कृषि, पशुपालन व्यापार, देशभाषाशिज्ष, चतुर असतील 
ते वेधय-वेश्या. व जे चिद्याहीन, मूर्ख असतील ते शुद्र-शुद्रा होत. 
या क्रमाने विचाह झाले पाहिजेत अर्थात्‌ ब्राह्मणाचा ब्राह्मणीशीं, 
क्षत्रियाचा क्षत्रिये बरोबर, वेश्याचा बेश्येंशीं व शूद्वाचा शूद्रेशीं 
विवाद होण्यांतव आनंद अल्लतो अन्यथा नाहीं' अशा वर्णध्यवस्थे 
विषयीचें प्रमाण:- 


धर्मचयया जघन्यो वर्णेः पूर्व पूर्व वणेमापद्यते जातिपरिज्रत्तौ ।?। 
अधमेचयया पूर्वो वर्णो जधन्य॑ जधन्य व्णेमापग्रतेजातिपरिइत्तौ। २। 
आपस्तस्बे प्र०२। ५। १०-११ ॥ 
शूद्रो ब्राह्मगतामेति ब्राक्षणश्रेति शूद्रताम | क्षत्रियाज्लातमे- 
वन्‍तु विद्याद्रेश्यात्थेंव च ॥३॥ महुस्खतों अ० १०६५ । 
अर्थः- नीच वणे ही धर्मावरणाने उत्तमोत्तम वर्णाला प्रात 








थिवाहप्रकरणम्‌ श्श्र 
दोतो व त्या वर्णालीं जीं जीं कतेब्यें, अधिकाररूप कर्म आहत तसीं 
से गुण कर्म त्या पुरूषांत व स्त्री मध्यें मसाचीत ॥१॥ याच प्रमाण 
अधर्माचरणामुर््ठे उत्तमोत्तम चर्णे नीच चर्णाना प्राप्त होतात भाणि 
तेही त्या त्या वर्णार्चे अधिकारी बनून कर्मेकर्ते बनतात ||२॥ उत्तम 
गुण, कर्म, स्थभाव या योगें जो शूद्र तो चेह्र॒थ, क्षत्रिय, ब्राह्मण 
होनो; वेइ्य तो क्षत्रिय, ब्राह्मण बनतो, क्षत्रिय ब्राह्मण होतो. थ 
तदनुसार सथे कर्माधिकारी बनतो. याच प्रमाणें हीन भाचरण 
करीत राहिवयानें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वइ्य, शुद्ध बनतो क्षत्रिय,चेइय 


शूद्र आणि वेश्य शूद्र बनून शुद्धवर्णाधिकारी व कर्मकर्ता 
बनतो. ॥३॥ 


वा प्रमाणें वणे व्यवस्था असली म्हणज्ञे पक्षपात भ होतां सथे 
घण्णे उत्तम स्थितीत रशाहतात अथवा राहण्याचा प्रयत्न करितात. 
उत्तम वर्णाला भीति असलते कीं मी नीच वणात जाईम, या मीतीं 
मुत्े निद्य कम सोड्ून उत्तम कम करण्याकड़े त्याली स्वाभाधथिकल 
प्रवृत्ति होते, अशा रीतीनें समाजोन्नदींला अवस्तर मित्टतो. भार्या- 
चर्ता मच्यें ज्ञों पंत अशा प्रकारश्ची बर्णव्यवस्था अस्तित्धांत 
होतीं, ब्रह्मचय प्राप्ति, विद्याग्रहण, उत्तम तप्देली स्वयंधचर विवाह 
पध्दत यांचें साम्राज्य दोतें तों पर्येत देशाजा दत्कर्ष होत शेला. 
सांप्रत देशोन्नतीची खरीच ज़रूर वाटत असेल तर पू्वाक्त वर्णे- 
व्यवस्था वमेरेंचा आश्रय केला पाहिजे, तसें झाल्यावर इगर भारत 
धुनरपि पूर्वावस्थेस प्राप्त होऊन आनन्दित होईल . 

वधु चरानीं एकमेकांचे गुण, कर्म, स्वभाव यांखीं परीक्षा हा 
प्रकारें करावी कीं-दोघांचे तुस्य शील;समागबुद्धि, समानआाशार, 
समान रूपादि गुण, अहिसकता, सत्यमचुरभाषण, ऊतझता, दय।- 
लुता, भद्दंकार, मत्सर, हेष्या, काम) फरोध, निलाभता, देशदुधार, 
विद्याश्रहणं, सत्योपदेश, करण्यास लागणारें निमयत्थ, उत्साह, 
कपट, धत, चोरी,मच्य, मांसादि दोषत्याग, ग्रहकार्दी चतुरताहीं- 


१३० संस्कारविधिः 








/१ हम 3, १चस टी ि2 १२१८१ सिरीज 


अलाधींत. प्रातःकात्ठीं व सायंकालीं,तसेंच परदेशाहुन आादयानंतर 
प्रथम भेंट होईल तेव्हां नमस्ते हा वाक्‍यानें परस्परांना नमस्कार 
करावा, ख्रीनें पदींचा चश्ण स्पश कराघा, पाद्‌ प्रक्षालन करावें 
आसन घालावें व दोधांनीं परस्पर प्रेमप्ृद्धिगत होणारी भाषणें, 
व्यवहार, वागणूक टेवाबी घ आनन्दोपभोग ध्यावा, वराच्या 
शरीरापेंक्षां चधूचें शरीर पातव्ठ असावें व तिची उेची पुरुषाच्या 
खांच्याइतकी असावी., तत्पश्चात्‌ आंतरिक परीक्षा श्त्री पुरुष यांनी 
वचनादि व्यवहार द्वारें करावी. 

ओ ऋतघग्ने प्रथम जन्ने ऋते सत्य प्रतिष्ठितम्‌ | यदिय 


कुमाय्येभिज्ञाता तदियमिह प्रतिपद्यताम। यत्सत्य तद दृश्यताम ॥ 
आश्च० गृ० खू० अ० शक ५॥।५ 
अर्थः-विवाहाचें निश्चित ठरेल तेव्हां (या समयापूर्थी कनन्‍्येनें 
चतुर पुरुषांकड्टन चराची आणि वराने चतुर ख्रीयाफट्टन 
कन्येंची परोक्ष परीक्षा करवाबी नंतर सभ्य स्त्री पुरुषांची सभा 
भरवून उभयतांनीं पररुपर संवाद कराबेत. एकमेंकॉना संबोधून 
भाषणें कराबीत कीं, हें ख्रियें वा पुरुषा | हवा जगतापूर्वी कत- 
सत्याचे यथार्थ स्वरुप जें भदृत्तत्व तें उत्पन्न झालें व तदंतगेत 
सत्य अशी त्रिगुणात्मक अविनाशी प्रकृति प्रतिष्ठित झालेली आहे 
व्या प्रमाण पुरुष व प्रकृति यांच्या संयोगानें अखिल घिश्व 
निर्माण जालें आहे त्याप्रमाणं मी कुमारी अथवा भी कुमार पुरुष 
हा समयी उमयतामध्यें विवाह करण्याची सत्य प्रतिशा करते वा 
करतो आहे, तीं आम्दह्ाकड्टंन सिद्धीस जावून आपापली प्रतिज्ञा 
सत्य करण्या साठीं दृढोत्साही अखो. 


विधिः- कन्या रज़स्वला होऊन पृ- ३२ यांत सांगितस्या 
प्रमाणें शुद्ध होइल तेदद्दां गर्भाधान रात्रि ज्या दिचशी निश्चित 





विवाहप्रकरणम्‌ १३१ 





केली भसेल त्या दिवशी विवाह संस्कार कराया. संस्कारार्थे 
प्रथमारंभी लबे हवन साम्रुप्नी तयार ठेवून एृ-१४ प्रमाणें यशश्ाला 
बेदी, ऋत्विक, यज्ञपात्र, शाकस्य आदि सथे शुद्ध करून ठेवावें. 
नंतर एक घटका हक रात गेल्यावरः- 
ओ काम वेद ते नाम मंदों नामासि समानयाम्ु* सुरा 

ते अभवतू । परमन्न जन्माग्रे तपसो निर्मितोःसि स्वाहा ॥१॥ 

ओ इसमे ते उपस्थ मधुना स*सजामि प्रजापतेम्नुखमेतद्‌ द्वितीयम्‌ 

तेन पृ९सोभिभवासि सर्वानवशान्व॒शिन्यसि राह्टी स्वाह॥२॥ 

ओं अग्नि क्रव्यादमकृष्वनू गृहानाः ख्रौणामुपरथमृषयः 

पुराणाः | तेनाज्यमकृण्वर खेथ्ृज्ढं त्वाष्ट्रं खाये वदधातु 

स्वाहा ॥३॥ मं? ब्रा० १११॥११-३॥ 
हा मत्रानें खुगंधित जलांनें वधुवरांनीं स्नान करून वधूनें स्वच्छ 

उत्तम वर्सालेकार घारण केल्यावर आसना वर पूर्वाभिघुख बसावें 

भग पृ-इते२३ पर्यत सांगितल्या प्रमाण इच्चचरस्तुति, प्रार्थनीपासना 
स्वस्तिवाचन, शांतिप्रकरण कराबे, नंतर पू-२१-२४२ प्रमाणें अभ्न्या 
धान, समिदाधान व पृ-१५ प्रमाण स्थालीपाकादि यथोक्त करून 

वेदी जवकछू आपणून ठेवांवा. चराने ही भापषल्या घरीं उत्तम वस्या- 
ढंकार करून यज्ञशार्केत येंडन आसनावर पूर्वाश्म्रिख बलावे पृ-हे 

प्रमाण ईइचरस्तुति प्रार्थनीपालनाई फरून वचु गृहीं आणावे.ज्या- 
चेसी वराचा वधु गृह प्रवेश होइल तेवेस्टीं घधूनें व श्तर कार्यक त्यानी 





/९१ 





छजर निम्या रात्पावेतों विधी पूरा झाला नाहीं तश 
मध्यान्दोत्तर प्रारंभ करावा स्हणजे मध्यरात्रिपयंत तो पूर्ण होईल- 
१विवाहांस आलेल्या से स््री पुरुषानीं एकाग्रचि'ा होऊम 
ध्यानावस्थित झाल्यावर हे दींन इेश्वरोपासनेची विधी करुन डा 
जचितन करावे . 


३१३४ संस्कारविधिः 


०४०90 000 2 आम मी आओ धर 





मधुपर्कादिन वराचा निम्न प्रकारें आदर सत्कार करावा. ग्रह 
प्रवेशानंतर बरानें पूर्वाभिम्मुख उसमें राहावे व बचु तथा कार्यकर्ते 
यानी वरा जवछ उत्तराभिम्युल राहुन वधूनें व इतरांनीं 


ओ साधु भवानास्तामचे यिष्यामों भवन्‍्तस ॥ 


पार० कां० | कं० ३ खू० ४॥। 
हैं वाक्य बोलक्यांवर वराने उस्हणावें:-- 


ओं अचेय ॥| 

भग, वरालाठीं जे उत्तमासन वधु व तिजक्डील कार्यकर्त्यानीं 
तयार केले असेल तें वधूनें घेऊन वरापुढें उमें रद्ावें 

ओं विष्टरो विष्टरों विष्टरः प्रतिगह्मताम ॥ 

पार० का०१ ।क० १६॥| 

हैं उत्तम आसन आपण ग्रहण करावें अशी वधूनें विनेति केल्यावर 

ओं प्रतिगज्ञप्ति ॥ 
हैं वाक्य बोलून बरानें तें बधूचें द्वातातून ध्याषें च त्याजवर सभा- 
मंडपी पूबामिमुख घसल्यावर 

ओं वष्मोडस्मि समानानामुय्तामिव छः इमन्तमभि- 
तिष्ठामि यो मा कश्राभिदासति ॥| पार० कां० १। फं० ३ ॥८॥ 
असें म्द्ृणून कायकर्त्यानीं एका खुंदर पात्रांत पूर्ण जल भरून 
कन्येच्या हातांत द्याबें. व कन्येने तें भेऊन 

ओं पाई्य पाद्य पार्य प्रंतिगह्मताम ।। पार- कां. १ । कं. ३ । ९, ॥ 
वरापुद़ें हें वाक्य उच्चांरून घरावें 


ओ प्रतिगढ्यमि |। 


असे बोलून कन्प्रेच्यां हातून ते जलंपांत्र घेऊने पद प्रश्नांलन 


विधांहप्रकरणभ्‌ २] $रैशेरे 


तप 
नरक पी सी शा का और 


करावें + तेचेद्टी 

ओं विराजो दोशेडसि विरानों दोहमशीय मयि पायाये 

विराणो दोह! || पार. कां. १। के ३। १२॥। 
हा मंत्र मृहदणावा. व पुनः एक जलपान्न भरून कार्यकर्त्योनीं 
धधूरंया हातांत द्याबें. मग कन्येनें :-- 

ओ अर्धोज्योंड्घेः प्रतिगह्मयताम ॥ 

असे रहणून वराचे स्वांधीन करावे. तें घेंऊम :-- 
ओं पतिगहामि॥ 
मी त्यांचा स्वीकार करतो असें उपसोक्त मंत्रद्धारें वरातें 
भद्णावें, त्या पाण्यानें वरानें मुखप्रक्षालन केंल्यावर :-- 

ओ आपस्थ युष्मामि! सर्वान्कामानवाप्नवानि ॥ १ ॥ 
ओ समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत । अरिष्टास्माक 
वीरा मा परासेचि मत्पययः ॥२॥ पाए. कां. १। क ३। १३॥ 

, भर्से मइटठल्यावर, वेदीज्या पश्चिमेल घातलेब्या शुभासनावर 
पूर्वा भिमुख बसावें, व कार्यकर्त्यानी एका प्याल्यांत जल भरून 
स्यांत आचण्नी घालोवी व ते कन्येच्यां हातीं चावें. कन्येनें त॑ घेऊन 
ओं आचमनीयमाचमनीयमार्चमनीयम्पतिगहताम ॥ 
असें मदणांवे, व बराने 
_ओंप्रतिगहामि॥_._._...____|_|_|_|_|_+_| 


#नर घंराचे दाँर पूर्वाभिमुंख अंलेलतर वरोनें उत्तराभिम्मुख व 
धधूनें व इंतरांत्री पूर्वाभिमरुल उमें राहुन, जर ब्राह्मण बणे असेल 
तर, प्रथम उजवापाय व अन्य क्षत्रियादि घर्ण असेल तर डावा 
पाय प्रथम धुवावा, मग दूखरा, 


१३६५ संस्कार बिथिः 
असें बोलून तें कन्येच्या दातून ध्यावे. व त्यांतून उजब्याः 
दातांत बोराच्या मूव्ठा पर्यत पोचेछ इतकें जल घेऊन. 
ओं आ मागन्‌ यशसा सश्सुज वचेसा | त॑ मा कुरु प्रिय 
परजानामधिपति पश्ुनामरिष्टि तनूनास॥ पा.कां. (/के.३ | १५॥ 
हा मंत्र म्हणून एक आचमन करावे. अशींद्ाया मंत्रानें तींन 
आचमनें करावी. मग कार्येकर्त्यानी बधूचे हातीं मधुपके पाऊ 
द्यावें. तें घेऊन द 
ओं मधुपकी मधुपकों मधुपर्क प्रतिगह्यताम्‌ ॥ 
अशी बिनंति करून तें बराचें स्वाधीन फरावे. व वरानें +-- 
ओं पतिगह्मम्रि ॥ 
बोल्यूंन कन्येंच्या ह|तून नें घेतल्यावरः-- 
आओ मिन्रंस्य त्वा चंक्षुसा प्रतीक्त ॥भर . का. १। के. २। १६ ॥ 
असें बाल्ून मधुपर्काकडे दृष्टिपांत करावा' व 
ओ देवस्य त्वा सवितुः असवेडखिनोंर्बाहुम्यां पृष्णो हस्ताम्यां 
प्रातिं गुल्लामि  य. अ, १ । मं. १० ॥ पार, कां, ६ । ३। १७ ॥ 
हा मंत्र मदणूत मधुपके पांच डांध्या हातांत घेंतल्यावर$- 
ओं भूझुंब स्व: । यधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्‍्धवः। 
माध्वीने: सन्त्वोषधीः ॥१॥ ओ भूखेवः संव!। मधु नक्तेुतो- 
पसों मधुमत्पाथिव रजः | मधुचौर॑स्तु नः पिता॥२॥ ओं भूमेंवः 
स्व: | मधुमान्नो वनस्पतिमेथुमाँ अस्तु सूंये शाध्वीर्गावों भवन्तु 
नें। ।३॥ ये. भ, १३। में, १६-२९ ।। आंइव, १॥ २७ | १४ | 
हा तींन मंत्रांती मधुपर्का चलो कन करावें:- 











१३५ 


कक आज 5 कली ीीरईी। 


बविंवाहप्रकरणम 


कि की 8 8 8 ही 


पे #७२२२००७०२७०२४२२२००४--००-::जचस्स्शश शा 
ओ नमः श्यावाध्यायान्शने यच आविड ते निष्कृन्तामि | 
पार. कां* | के, रे !ख. ९८॥ 
नामिका वे अंग्रष्ठ मारे 


दा मंत्र संहणून उजब्या द्वातावी अ 
तील अंश वरातें 


भधुपर्कांस स्पर्श करावा व त्या मचुपका 
आओ वसवस्त्वा गायत्रेण छन्द्सा भध्षयन्तु ॥ 
अ्से म्दणून पू्षे दिशेंस 
ओं रुद्रास्त्वा जैष्ट्रभेन छन्दसा भक्षयन्त ।| 
असें स्हणुन दक्षिणेस 
आओ आदित्यास्त्वां जागतेन न्दसा भक्षयन्त ॥ 
असें सहणून पश्चिमेस व 
ओ विश्व त्वा देवा आनुष्ड्भेन ठन्दसाभक्षयन्त || 
अंसें मइणून उत्तरेस थोंड थोडे शिंपडावें. 
ऑपतेम्यस्तवा परिगुल्मि ॥ आ. श* 
हा मंत्र बोल्यून पात्रांतून मधुपक घेऊन 
फेंकावा; मग त्पा मधुपर्काचें तीन भाग करू 
पात्रांत ठेवाबे. व तीं तीनही पात्रें समोर ठेवूनण. «& ह 
ओं यन्मधुनो मंधव्यं परम<*रूपमंत्राधम्‌ | तेनाई मधुनो 


मधव्येन परमेण रूपेंणामराथेन परमो मधव्योंभेदा5मानि ॥ 
पार० कां० ९ ॥ कं० ३ 3) 


दा मंत्र प्रत्येक वेठीं बोलून एक एका भागांतून थोड थोडा प्राशन 

करावा वा ली प्रांशन कराबा. जर त्या पारत्रांत दोष उच्छिष्ठ 
कि 

सथुपक राहिला असेलतर तो आपल्या सेवकाला चावा अगर 


अ,?। श्डे। स्व, १५ ।। 
वरील भागाकडे तीन वेठठ 
न फास्याच्या तीन 


१३६ घेस्कार विधि: क्‍ 


पाण्यांत फेकून दावा तत्पश्चात्‌ 
ओं अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥|आं. श्र. अ.१। के.२७ | स्‌. २१। 
ओं सत्यं यश; भ्रीमेयि श्रीः भ्रयतां स्वाहा | द 
भा गृ. अभ. १। ये २४ | स्‌. २२ | 
यां मंत्रानी दोन आचमनें करावी. प्रथम मंत्राने पहिले बद्धिती यार 
बुसरें, नंतर पू- २१ प्रमाण चक्षुरादि इंद्रिंयाल वरानें जल स्फएश 


करावा 
ओ गौगोगोः भ्रतिगह्मताम ॥ 
या वाकपाने घराला विनंति करून ,स्वृशक्त्यानुर्सार 
गोदाना दि द्रब्य वररांच्या योग्यतेस्चुरूप अपेण कराबें आणि वरानें 
ओ प्रतिगह्मात्रि || पार० कां० १ ।/ क३े॥ 
असें रदणून ध्याचा स्वीकार करावा. अश्ा प्रकारें मछुपर्क 
विधि यथावत्‌ केल्यावचर वराला घेऊन सभा मंडप स्थांनातून 
घरांत घेऊन गेल्यावर शुभासनीं पूर्वाभिय्ुलत बसवून वशासमोर 
पश्चिमाभिमुख वधूला बसवाबे व कांयकत्योनी उत्तराभिमुख 
बखसत्यावर- | ह 
ओं अम्ुक्ा गोत्रोत्त॒न्नामिमामधुकनाम्नी# मलडकृतां 


यां प्रतिगल्यातु भवान्‌ ॥ क्‍ 
हां मंत्र बोलून वरच्यां तत्दहांतावर घधू था उजथा तह्ठद्ठांत 
ठेबावां व 


फ अमुक यां पंद स्थलीं ज्या गोत्रांत व कुलांत वच्ु उत्पन्न 
शांली असेल त्याचें उच्चारण करांवें 

“अप्तुक नाॉस्तीम्‌,, या ठिक्राणीं वधूचें नांव द्वितीया विभक्ती 
एक वचनीं उच्चाएवें 


विवांहप्रकरणमे १३७ 


बी रत टच फि* ही फिजिशज 


ओ प्रतिग्ञाम्ि ॥ असें महणून 
ओं जरा गचछ परिधत्स्तर वासो भवा “ैष्टीनाममिशस्ति 
पावा । शर्त च जीव शरदः सुवर्चा रयि च॒ पुत्राननुसंब्ययरवा 
_ सुष्मतीद परिधतंस्य वासः || पार. कां. १। के ४ | १२॥ 
ह। मंत्र उच्चारूू वधूला उच्तम वस्त्र द्याबीत तत्पश्चात्‌ 
ओ या अकृतन्न वयन्‌ या अतन्कत याश्र, देवीस्तन्तूनभितों 
ततन्ध । तासत्यां देवीजरसे संव्ययस्थायुष्मतीद॑ परिधत्स्व वास 
पार. गर. की. १। के. ४। १३॥। 
हा मंत्र सहणुन वधूला उपवस्त्र द्यार्वे. तें यश्शोपविता प्रमार्ण 
धारण करून । 
आ. परिधास्थे यशोधास्य दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि । 
शत च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंध्ययिष्ये | 
पर, का. २। कं. ६। २० | 
हा मंत्र बोलून वरानें स्वतः अधोवरस््र धारण करावे व . 
ओ यशसा मा द्याबापृथिवी यशसेन्द्राबृहस्पती। 
यशों भगश्व मा विन्दयशों मां प्रतिपद्यतामू॥ . 
पार, कां, २। कं. ६। २१ ॥ 
हा मंत्र म्हणुन दिरस्थाण धारण करावें. या प्रमाणें वस्त्र 
परिधान होत असतां कार्यकर्त्यातीं अथवा दुसच्या कोणी यज्ञ 
मैडपांत जाऊन कुंडांतील अग्नि पृ- २२ प्रभाण इन्धन, फापूर वां 
तूप टांकून प्रदीतत करावां आंणि सुगंधि पदार्थ घालून तयार 
ठेवलेलें तृप अग्नीधर गरभ करून कास्यांच्या पान्नांत घ्यावें 





१३८ संस्का रविधिः 


रा सा जीन सी पक सी शी मन चर री पी न पी भक शी का भीम शा शा शी सी जी 





/रिििक “ चिलकीयक ७ हर केक“ पिली चअ 


या प्रमार्ण सबे हवन सामझुग्री यक्ष कुंडाजव८2 तयार ठेवाबी 
एचढें झाव्यावर वरपक्षाकडील एखादा पुरुषानें शुद्ध वस्य 
घारण करून शुद्ध जलाची एक कध्ठशी आणाबी व यशकुंडास 
प्रंदक्षिणां घालून तीं कुंडाच्या दक्षिण भागीं उत्तराभिम्तुख द्वोऊन 
कलशॉस्थापना करावी, व आपणही तेथेंच विवाह विधि पृणे 
होई पर्यत उत्तरामिमुख बखून राहावें, अशाच प्रकारें वचुपक्षां 
कडील पखाद्या पुरुषानें दातमध्यें दंड घारण करून कुंडाच्या दक्षि- 
ण्मार्गी कार्य समाप्तीप्यत उच्तराभिम्रुल्ल बसावें, था प्रमाण 
वधूच्या बंधूनें-लहोद्र नसल्यांस चुलत, मामे अगर मावसल बंधूने 
तांदूछू वा ज्वारी चे घधाणी व शाभीवृक्षाीं ज्ुनीं पानें ही एकन्र 
करून दमीपतन्रयुक्त तांदूब्ठ था ज्वारीची धाणी ७ ओजत्ठी भेऊन 
एर्का शुद्ध खुपांत ठेवाबे घत्या छुपा सहित स्थानें यश्ञ छुंडाच्या 
पश्चिमेस पूर्वाभिमुख बसावें. नंतर कार्यकर्त्यानें एक सपांद शिला 
जी सुंदर, मऊ असेल दी वधुबर्राना कुंडा समीप बसण्याकरितां 
ठेवुन तींवर दोन कुशासनें वा यज्ञीय तृणासनें अगर यज्ञीय 
तुक्षाच्या सालीची आसनें जीं पूर्वीपासून तयार असतींल लीं 
घालावचींत., भग वर सन्मुख कन्येंछा आणाषें वत्या समयीं 
वधुबगनी-- 
ओं समज्जन्तु विशे देवा: समापो हृदयांनि नौ । 








से मातरिवा से घाता सं देष्ट्रों द्घांतु नौ* ॥१॥ 


* वध वरानीं मद्णावें कीं, हे (विदबे देवाः) या यज्ञ शार्ठेत अख- 
लेल्या सभ्य जनद्दो! आपण भारहां दोघांना (समज्जन्तु) निश्चित 
पर्णं समज़ा कीं, आम्ही प्रसन्नतापूर्वेक ग्रद्याश्रभीं एकत्र राहण्या 
करिता एकम्रेकांचा स्वीकार फरीत भआहोंत. (मौ) आह दोधांचीं 
(दृदयानि) ह॒ृदयें (आपः) जलखमान (सम) शान्त व समिलित 


विदाहप्रकरणम्‌ १३९, 


५७/२६/११६२ ५८१७ ७६/१०८४७१७:४० 








2, 


हा मंत्र बोलावा व नंतर वराने उज़ब्या हातानें चधूचा 
उज़्वा हात धरून :--- ॒ 
ओं यदेषि मनसा दरं दिशोज्लुपवमानो वा। 
हिरिण्यपर्णो वैकणः सत्वा मन्मनसां करोतु असो ॥२॥ 

पार० कां० १ | क०७। २० |! 
हा गा मत म्हणून बधुला मंडप स्थानीं आणाबे व कुंडा जबत्ठ 
एकसेकांचे हात घधरून | | 
0 | कप | 4. ९५. ष्ट्‌ | 
ओं भूभुवः स्वः | अघोरचधुरप॑तिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः 
समनाः सवर्चाः | वीरसर्टेबर्कामा स्योना शर्ों भव डिपदे शृं 
राहतील, (मातरिश्वा) ज्या प्रमाण आउहाॉँला प्राणवायु प्रिय आहें 
त्या प्रमाणं (सम) आस्ही दोधे परस्पर प्रसन्नतेनें राहूं, (धाता)ज्या 
प्रमाणें धारण करणारा परमात्मा सर्वा ठायीं (सम) भरून 
राहिला आहे संपूर्ण ज़गाचें घारण करीत भाहे त्या प्रमाणें 
आमही एकमेकांतना धारण करू (समुदेष्टी) वक्ता श्रोत्यावर ज्सें 
प्रेम करिलो तसें (नों) आमरहा उस्यतांची अंतःकरणें परस्परावर 
डढ प्रेम (द्धातु) घारण करतींल. 

(असो) या ठिकाणीं कन्यानाम उच्चारावं. व हे वरानने वा 
हैं चरानन (यत्‌) ज्या तुम्हीं मला स्वेच्छेने ज्या प्रमाणें (पचमान)» 
पचित्र वायु (वा) अथवा जसें (हिरण्यपणा, बेकणः) तेजोमय 
जलादिकाना किएणद्वारें सूर्य (दुरम) दूरचे पदार्थ व (दिशो-<ज्ञु) 
द्शांना प्राप्त होतो त्याप्रमाणे तूं प्रेमपुेक स्वेच्छेनें मला प्राप्त 
झाली आहेस वाझाले आहांत, (त्वा) तुला (सः) तो परमेद्धर 
( मन्मनसाम्‌ ) माइया मनालुकूल ( करोतु ) कराते व हे( वीर ) 
आपण म्ला (एषथि) प्राप्त होत भाद्दा, तो परमेश्वर आपणाला 
माइया मनानुकूल सदेव राखो. 





१४७० खसंस्का रविधिः 











चतुष्पदे * ||] ३ || ब्रद्० १० । ८५) ४७॥ 


ओ भूभुवः स्वः | सा नः पूषा शिवतमामेरय सा न ऊरू 
उशति विद । यस्याम्नशन्तः प्रहराम शेफ यस्याम्रु कामा 
बहवो निविश्ये ॥७॥ पार० कां० १। ४। १६॥ 


हे चार मंत्र वरनें र्हृटल्यावर दोधांनीं- वधुवरानीं यशककुंडाल 
प्रदक्षिणा केल्यावर कुण्डाच्या पश्चिम भागीं प्रथम स्थापन 
केलेल्या आसनावर पूर्वाभिमुख वराच्या उजब्या बाजूल वधूनें 
बसल्यावर:-- 


ओऑ पर में पतियानः पन्‍्थाः करपता"७/ शिक्षा अरिष्टा पति- 
लोक॑ ग्मेयम््‌ || मं० ब्रा० १११। 4 ॥ गोभि० २६३१। २१॥ 
हा मंत्र महटल्यावर पृ-२० प्रमाण यझकुंण्डाच्या दक्षिणभ्रार्गी 
पुरोहितानें उत्तराभिुख बसावें. तत्पश्चात्‌ पू- २१ प्रभाणें 
ओं अम्ृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ 


*हे बराननें ( अपतिश्नि ) पतीशी अधिरोधपणें वागणारी जी 
तूं त्या तुझे (ओं ) रक्षण करणारा ( भूः ) प्राणदाता ( भुवः ) 
सब दुःख बविनाशक ( स्थः ) खुखस्वरूप व संपूर्ण खुखदायक असा 
जो परमात्मा स्याच्या कृपेनें व आपल्या पुरुर्षाथानें (अघोर चश्ल॒) 
हूँ प्रियटष्टीची! हो. किया मंगलकारक (पशुभ्यः) ले पशूना छुख 
देणारा ( सुमनाः ) पवित्रान्सःकरणयुक्त प्रसन्नचित्त (खुवर्चाः ) 
शुभगुण कर्म स्वभाव व विद्याप्रकाशक (वीरसूः ) वीरोत्पन्न 
( देवृकामा ) नियोगेच्छु ( स्योना) सुखयुक्त होऊन (नः ) 
आसम्दह्दाला ( द्विपदे ) मनुष्य भात्राला ( शम्‌ ) सुखकारक ( भच ) 
हो, आणि ( चतुष्पदें ) गायबगेरे पशुनांहि (शम्‌ ) खुख देणारी 
हो, मीही तदसुलारच वर्तनकरीन, 


विवाहप्रकरणम १४१ 


६ 3२../िल 2... ५ / चिपक कि ' चेक 


इत्यादि तीन मंत्रांनीं तीन आधचमनें वर-बचचु, पुरोहितादिकांनी 
करावींत. व णका पात्रांत मुखप्रक्षाऊन करून तें दूर ठेवावें. नंतर 
द्वात तोंड पुसून पृ. २१ प्रमाण (ओं भूझुवः स्वयारिव०) यानें 
कुंडांत अग्न्याधान व (ओं भयन्‍्त इच्म) इत्यादिकांनीं समिदाधान 
वष्‌ रह प्रमाणे:- 
ओं अदितेज्जुमन्यरव ॥ 
इत्यादि तींन मंत्रातीं कुंडाच्या तिन्ही बाजूस व (ओं देव 
सवितः प्रसुच ) या मंत्रानें चोहों बाजूस उजब्या हस्तांजलीनें 
उुद्ध जल सिंचन करावें व कुंडांत दाकलेल्या समिधा प्रदीत्त झा- 
ब्यानंतर पृ. २३ प्रमाणें बचु, चर पुरोहित व कार्यकर्ते यांनीं 
आधारावाज्यभागाहुति ४ तूपाच्या दि्यानंतर पृ- २४ प्रभाणें 
व्याहति आहुति ४ तूपाच्याच व पृ. २५ प्रमाणें अष्टाज्याइति 
८ अद्या ए३द्र १६ आज्याइति देऊन प्रधान होम प्रारंभ करावा. 
प्रधान होम समयीं वधूनें आपला उजवा द्वात वराच्या 
उजब्था स्कंधावर ठेवावा मग पृ- २८ यांतींल (ओं भूभुबः स्वः 
अग्न थायूंषि) इत्यादि चार मंत्रानीं चार आज्याइति तरी निदान 
32026 5 086 मी शक अमल कक. ४278 
ओं भूथेवः स्व! । त्वमयमा भवसि यत्कनोना नाम 
हा 28 ५० कह ८] न हे ५ 
स्वधावन्गुकं विभर्षि । अज्जन्ति पत्र सुधितं न गोि- 
यदम्पती समनसा कुणोषि स्वाहा ॥ इदमग्रये-इद न मम ॥ 
चह्० म०५।खू० ३। म२ ₹ 
हा मंत्र महणून ५ पांचवी आज्याहुति द्स्यानेतर:-- 
ओ ऋतपाद ऋतधांमाप्निगेन्धवः । से ने इद अल्मप्तत्र पांतु 
तस्मे स्वाहा वाट ॥ इदसतासाहे ऋतथाम्ने अग्नये गन्धवोय- 
इंदू न मम ॥१॥ ओ क्तापइ ऋतधापा भिगन्‍्धर्वेस्तस्यौ5प्सरसो 
मुदो नाम ।ताम्यः सराहा ॥ इृदमोषधि*-उप्सरोम्यो 





१४२ संस्कारविधिः 





4/200 05 अमन कि 
मुद्भय/-इंदं न मम ॥२॥ ओ सं९हिता विश्वसांगा सर्यों गन्धवः 
स ले हुई अर््म॑ ध्षत्र पांतु तस्मे स्वाहा वाद ॥ हद सश्हिताय 
विशसाम्ने सर्याम गन्धर्वाय-इद न मम ॥३॥ ओ स*हितो 
विश्वर्सापा सू्यों गन्धवेस्तस्य मरीचयो<5प्सरस आँयुवों नाम । 
ताभ्य; स्वाहा । इदं मरीचिभ्यो5पसरोभ्य आयुभ्य/-इंद न 
मम ॥९॥ ओं सुषम्णः सूर्यरश्मिश्नन्द्र्णा गन्धवे! | स ने इदं 
ब्रह्म॑ क्षत्र पंत तस्में स्वाहा वाद्‌॥ इदं सुषुम्णाय सूयरब्मये 
चन्द्रमसे गन्धर्वाय-इद न मम्र ॥५॥ आओ  सुषम्ण! सूयरश्मि 
चन्द्रमा गन्धवेस्तस्थ नक्षत्राण्यप्सरसों भेडुरयों नाम । ताभ्यः 
स्वाहा | इ॒द नशक्षत्रेभ्योथ्प्सरोम्योभेकुरिस्य/-इद न मम ॥९॥ 
ओं इंषिरों विशवव्यचा वातों गन्धवेः | स ने इदं ब्रह्म प्नत्र पातु 
तस्मे स्वाहा वाद ॥ इृदमिपिराय विश्वव्यचसे वाताय गन्ध- 
बॉय-इद ने मम ॥ ७॥ ओ  इषिरो विश्वव्यचा बातों 
गन्धुवेस्तस्यापों अप्सरस उज्जों नाम॑। ताभ्यः रवाहां ॥ 
इयमद्भयाउप्सरोम्य ऊग्भ्ये-इदं॑ न मम ॥८॥ ओ अुज्युः 
सुपणों यज्ञों गन्‍्धवं! | स न इदं ब्रह्म भ्रत्र पातु तस्मे स्वाहां 
वाद ॥ इदं भ्ुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गन्धर्वाय-इद न मम ॥९॥ 
ओं भ्ुत्यु। छुपर्णों यज्ञा गन्धवेस्तस्था दक्षिणा अप्सरस स्तावा 
नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ हद दक्षिणाभ्यो5प्सरोभ्यः स्तावाम्य:- 
इंद न मम ॥१०॥ ओ  प्रजापतिविश्वकर्ण बनोंगन्धवे! | स न 
हुई ब्रह्म प्त्र पातु तस्मे स्वाहा बाद ॥ हद प्रजापतये विश्व 


विवाहप्रकरणम श्छ३े 


कूर्मणे मनसे गन्धर्वाय-इदं न मम ॥११॥ ओ ग्रजाप॑तिविंश्व- 
कर्मा मनों गन्धवेस्तस्थ ऋक्‍्सामान्यप्सरस एप्टयो नाम । 
ताभ्यः स्वाहा ॥ इदसकसामेश्योउ्प्सरोम्य एप्टिम्यः-इदं ने 
मस |।१२॥| प+र० काँ० १ क॑० ८।॥ बजु, १८। ३८-४३ 
या बारा मंत्रानीं बाया आज्याहुति दिल्यावर-- 
ओं चित॑ च स्त्राहा ॥ इद॑ चित्ताय-इदे ने मम ॥ १॥ 
ओं चित्तिश्व स्वाहा | इद॑ चित्ये, इंदे ने मम॥ २॥ 
ओं आऊूत॑ च स्वाहा ॥ इृदमाकृताय-इंदे ने सम ॥ ३ ॥ 
ओं आक्र्तिश्र स्वाहा ॥ इृदमादूस्ये-इदे न मम ॥ ७॥ 
ओ विज्ञातं व स्वाद ॥ इृदविज्ञताय-इद॑ न मम ॥ ५॥ 
ओं विज्ञतिश्र स्वाहा | इृद पिज्ञात्ये-इदं न मम ॥ ६ ॥ 
ओं मनश्र स्वाहा ॥ इंदे मनसे इंदे ने मम ॥ ७॥ 
ओं शकक्‍्वरीश्व स्वाहा ॥ इद॑ शक्‍वरीम्यः इदे न मम ॥ ८ ॥ 
ओं दश्शश्व॒ स्वाहा ॥ इदे दर्शाय इद॑ न मम ॥९॥ 
ओं पौणमास च स्वाहा ॥ इद पौणमासाय इदं॑ न मस ॥१०॥ 
ओं वृहच्च स्वाहा ॥ इंदे बृहते इंदे न मम ॥११॥ 
ओं रथन्तरञ्च स्वाहा ॥ इद॑ रथन्तराय हद न मम ॥१२॥ 
ओं प्रजापतिनयानिन्द्राय बृष्णे प्रायच्छदुग्ः प्ृतना जयेषु 
तस्में विश! समनमन्त सर्वाः स उग्रः स हव्यों बभूव । 
स्याहा ॥ हद ग्रजापतये जयानिन्द्राय इृद॑ न मम्त ॥ १३ ॥ 
पार, कां. १ | कर. ५। ९ 
हा १३ प्त्रांनों जयाहोमाच्या १२३ आज्याइति द्यावा. मग 


डक 2 .ध १.2१, 7 2१5८ ११०४*,, 


१७७ खंस्का रविधिः 
अभ्यातान होम करावा. त्याचे मंत्रः-- 

ओ अग्निभूतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्षत्रेटस्पामा शिष्यरयां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहृत्या?) 
स्वाहा ॥ इृदमग्रये भूतानामधिपतये इृदज्न मम ॥ १ ॥ ओं 
इन्द्रो ज्येष्डातामधिपतिः से मावत्वस्विन्‌ प्रह्मण्यस्मिन्‌ श्वत्रेड- 
स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ क्मेण्यस्यां देनदृत्या& 
स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय ब्येष्ठानामधिपतये इृद न मम ॥ २ ॥ 
ओं यमः पृथिव्याउधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यरिमन्‌ 
क्षत्रेव्स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन कमप्यस्यां देवहत्या०ं 
स्वाहा ॥ हद यमाय प्रथिव्या अधिपतये इंद॑ न मम ॥ ३ ॥ 
ओं वायुरन्तरिक्षुस्थाधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन 
क्षत्रेस्यामा शिष्यस्थां पुरोधायामस्मिन्‌ क्मण्यस्यां देव हत्या 
स्वाहा ॥ इद वायवे अन्तारिक्षस्याधिपतये इदं न मम || ४ ॥ 
ओं सूर्यों दिवोउधिपति। स मावत्वस्मिन ब्रक्षण्यस्मिन क्षत्रेंड 
स्यामाशिष्यस्थां पुरोधायामस्मिन्‌ क्मण्यस्यां देवहत्या?/ 
स्वाहा ॥ इद॑सयाय दिवोडधिपतये हद ने मम ॥५॥ आओ 
चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपति! स मावत्व र्मिल ब्रह्मण्यस्मिन क्षृत्रेड 
स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्थां देवह्त्यारं 
स्वाहा | इद॑ चन्द्रमसे नक्षत्राणामधिपततये इदं न मम ।|६|| ओऑ 
बहस्पतिब्रह्मणो<घिपतिः स मावत्वस्मिनब्रह्मण्यस्मिन श्षृत्रेड 
स्थामाशिष्यस्यां पुरोधायास्मिन्‌ कर्मेण्यस्यां. देवहत्या९/ 


है| 








स्वाहा ॥ इद वृहस्पतये ब्रह्मणोडघिपये इंदे न मम | ७॥ 
ओं मित्र; सत्यानामधिपत्तिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्नष्यरिमन्‌ क्षेत्रेड 
स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहुत्या! 
स्वाहा || हद मित्राय सत्यानामधिएतये इंदं न मस ॥ ८ ॥ 
ओं वरुणोज्पामाधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ बअक्षण्यस्मिन्‌ क्षत्रे5 
स्यामाशिष्यस्थां पुरोधायामस्मिन्‌ करमेण्यस्यां देवह॒त्या! 
स्वाहा | इद वरुणायामधिपत्तये इदे न मम ॥ ९ || 


ओं समुद्रः खोत्यानामधिपति! स मावत्वस्मिन ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्षत्रेड््यामा शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन कमेण्यस्यां देवहुत्या९/ 
स्वाहा ॥ इ॒द समुद्राय स्रोत्यानामधिपतये हद न मम ॥१०॥ 
ओं अन्नश्साप्राज्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन ब्रह्मण्यस्थिन्‌ 
क्षत्रेस्पामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्थां देवहत्या* 
स्वाहा ।। इृदमन्नाय साम्राज्यानामधिपतये इंदे न मम ॥११॥ 
आओ सोम5ओपषधीनामधिपति। स मावत्वस्मिन ब्रह्मण्यस्मिन 
क्षत्रेल्स्पामाशिष्यस्थां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहुत्या* 
स्वाहा ॥ इद सोमाय ओपषधीनामधिपफ्तये-इद ने मम ॥१२॥ 
ओं सचिता प्रसवानामधिपत्तिःस मावत्वस्मिन्‌ ब्रक्मण्यस्मिन्‌ 
श्षत्रेडस्पामाशिष्यस्थां पुरोध.यामस्मिन्‌ कमेण्यस्थां देवहृत्या० 
स्वाहा ॥ इद सवित्रे ग्रसवानामधिपतये इदे न मम ॥१३॥ 

ओ रुद्र! - पशूनामधिपति! से मावत्वस्मिन ब्रक्कण्यस्मिन्‌ 
श्षत्रेज्स्यामाणशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन कमेण्यर्यां देवहूत्या0 


विवाहप्रफरणम्‌ १७५७ 
सम चीन उन सी के सम कर खा शक या आज  ककीईन 04 लक ा एज आिलीई-ड? 


4 + शिि संस्कारविधि 


स्वाहा ॥ इद॑ रुद्राय पशुनामधिपतये इद न मम ॥१४॥ आओ 
वृष्ठा रूपागामधिपतिः स मावत्व स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन क्षत्रे् 
स्पामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌. कर्मेण्यस्थां देवहत्याई 
सराहा ॥ इद त्वष्टे रूपाणामधिपतये इृदं ने मम ॥ १५॥ 
ओं विष्णु: पवेतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्ष्रेज्स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन कमेण्यस्यां देवहृत्या७े 
स्वाह्य ॥ इद विष्णवे पवेतानामधिपतये इंदं न मम ॥१३॥ 
ओ भमरुतो गणानामधिपतयस्ते मावत्वस्मिन्‌ ब्रक्षण्यस्मिन्‌ 
क्षत्रे्स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवह॒त्याए/ 
स्वाहा ॥ हद मरुदभ्यो गणानामधिपतिभ्य।-इंद न मम ॥१७॥। 
ओं पितरः पितामहाः परेज्वरे ततास्ततामहाः हह मावत्वत्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यरिमन्‌ू. श्षत्रेव्स्यामाशिष्यस्थां. पुरोधायामरिसन्‌ 
कमण्यस्यां देवहृत्या७ं स्वाहा ॥ हद पितृभ्यः पितामहेभ्यः 
परेभ्यो उरेभ्यरतते म्यस्ततामहे म्यश्व इृदे ने मम ॥ १८ ॥ 
पा[र० काँ० १ | क० ५ | १० |॥ 
या प्रमाणें अभ्यातान हो माच्या १८ आज्याइति द्याव्या, नंतर- 
ओं अग्ररेतु प्रथमो देवताना!” सोउ्स्ये प्रजा मच्चतु 
मृत्युपाशात्‌ | तदय< राजावरुणोज्नुम्न्यतां यथेय* स्री 
पौत्रमप न रोदातु स्वाहा ॥ इद्मग्रये-इर्द ने मम ॥ १ ॥ 
ओ इप्ामग्रिखायतां गाहंपत्य। प्रजामस्य नयतु दीघमायुः 
अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिविवुध्यतामिय९ 


विंवौहप्रकर॑णम्‌ १४७ 





स्वाहा ॥ इदमग्ये-इद न मम ॥२॥ में बा. १। १-२ 
आओ स्वस्ति नोअप्ने दिवा पृथिव्या विश्वानि घेशययथा यजन्न | 
यदस्यां मायें दिवि जात॑ प्रशस्तं तदस्मासु द्रविण घेष्टि चित्र 
स्वाहा ॥ इृदममये इदें न मम ॥३॥ ओ सुगं नु पर्न्या प्रदधिश्व॑ 
न एहि ज्योतिष्मध्ये बजरं न5आयुः | अपेतु मत्युरसत म 
आंगादिवसवतो नो अभय कृणोतु स्वाहा ।| इदं बेवस्वताय-इदं 
न मम ।।४॥ आओ पर सृत्योज्जनुपरेहि पन्‍्थां यत्र नो5अन्य 
इतरो देवयानात। चश्लुष्मते श्रण्वते ते श्रवीमि मा नः प्रजा" 
रीरिषो मोत चीरान्त्स्वाहा ॥ इदं सृत्यवे-इदं न मम ॥५॥ 
क्‍ पार. का. १। के. ५। ११५। १५ 
ओ योस्ते पृष्ठर रक्षतु बायुरूरू अध्यिनौं -च। स्तनन्धयस्ते 
पुत्रान्स्सविताभिरक्षत्वावासस: परिधानाद्‌ बृहस्परतिविश्वेदेवा 
अभिरक्षन्तु पश्चात स्वाहा || इद विशेभ्यो देवेस्यः इदं न मम ॥९॥ 
ओ मा ते गृहेषु निशि घोष उत्थादन्यत्र त्वद्वुदत्यः संविशन्तु ! 
मा त्व९रुदन्त्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिछोके विराज पश्यन्ती 
प्रजाशसुमनस्यमाना८रवाहा ।| इृदमभये-हद॑ न मम ।। ७ ॥। 
आ अप्रजस्य॑ पौत्रमत्ये पाप्मानम्त वा अघम। शीष्णे- 
खजमिवोन्पुच्यदिषद्धय!ः प्रतिशुध्चामि पाश* स्वाहा ॥८॥ 
हंदमसये-इदे न मम || ८ ॥ में. ब्ा.१/१।१-३ गो.२।१खू २०-२६ 
अदा ८ आज्याहुति देऊन मग३-- 


भ्रभ्रये स्वाहा ॥ के 
यानें चार ४ आज्याइति दया. असा होम झाल्यरब॒र घर 


१४८ खंस्कांरविधिः 





आपल्या जागेवरुन उठून वधु समोंर पश्चिमाभिम्ुख उसमें रांहि- 
ल्यावर आपल्यां डाव्या द्वातानें बधूचा उजबा द्वात उताना 
धरून वर उचलांवा व आपल्या उजब्यां हातानें वधूची वर उच- 
लेली उजबी हस्तांजली आंगज्यासह तशीच घरून वराने :-- 


ओं ग्रम्णामि ते सौभगत्वाय हस्त॑ मया पर्त्या जरदष्टियेथास: 

भगों अयमा सविता पुरन्धिमछं स्वादुर्गाहिपत्याय देवा;%॥२॥ 

ओं भगस्ते हस्तमंग्रभीत्‌ सविता इंस्तमग्रभीत्‌ । पत्नी व्वमसि 
धमेणाहं गृहपतिस्तप # ॥२॥ मम्रेयमंस्तु पोष्यामदय त्वादाद 


* है' वशनने! ज्याप्रमाण मी (सोभगत्वांय) ऐश्वये. सुसतां- 
नादि सौभाग्य वृद्धिगत करण्या करितां (ते) तुझे (हस्तम) पार्णि 
(ग्रह्मामि) अ्रहण करतो त्या प्रमाण तूं (मया) मज (पत्या) पती 
बरोबर (जरदष्टि)) सुखपूर्वक्त जरावस्थेला प्राप्त (आसः) हो: तथा 
हे बीर! मी सोभाग्य चुद्धिकरितां आपकें प॒रणिप्रहण करीत आहे, 
आपण मंजसह वृद्धावस्थेपर्यत प्रसन्न व अनुकूल भंसें रहा. आपण 
मां व मी आपणाला आंज पासूंन पतिपत्नि नात्यानें झालों आहों. 
(भगः) सकल ऐश्वर्य युक्त (अयेमा) न्यायकारी (सविता) जंगदुत्पां 
दक (पुरन्धिः) अनेक विध ज्गताचा घारण कर्ता व (देवा: हे 
सर्च सभामंडपांत बसलेले सचे छोक (गाहपत्याय) शहाश्रम लंपा- 
दून करण्याकरितां (त्वा) तुला (मह्यम) मजरू (अदुः) देत॑ आहेत 
आजपासून आंपण परस्परांचे दात घरून चुकलों आंहोंत म्दणून 
पएकम्रेकाला अभग्रियाचरण करूं नयें . ॥१॥ 

कै दे प्रियें! (भगः) ऐेइवर्य युक्त जो भी (त्ते) तो तुझा (हस्तम) 
हात (अग्नभीत्‌) ग्रहण करतो व (सविता)धमयक्त मांगी प्रेरणा 
करणारा जो मी त्या मजकड्न (हस्तम) तुझे पाणि (अश्रभीत)अ्रहण 
होऊन चुकलें आहे (त्वम) तूं (घरेंणा) धमेदष्टधा माझी पत्नी, 


विवादप्रकरणम्‌ १४९ 





0 4 4 (० 0६५ 





ओर क 


वृहस्पतिः । मया पत्या प्रजावति शे जीव शरद गतम्‌ ४ी।२॥ 
त्वष्ठा वासो व्यदधाच्छभे क॑ बृहस्पतें! प्रशिषां कवीनाम | 
तेनेमां नारं सविता भगश् सूर्यामिव परि धत्तांप्रजया #।४॥ , 


भार्या (असि) आंहेंस आणि (अहम) मी धर्मेद्ठघा (तच) तुझा (ग्रह- 
पतिंः) ग्रृंहपति आहे. भाषण दोघे मित्ून संसार सिद्ध करू व 
दोघेहीं अव्यभिर्चारपूपेक वाणू व तद्घारें संसार, संतान; सौख्य 
घ ऐश्वय यांची वृद्धि करूं ॥२॥ 

५ हे अनघे (बृहस्पति) लगत्पालक प्रभूनें (त्वा)' तुला 
(भहामम) माइया स्वाधीन (अदाव) केलें आहे म्हणून (ईयम) हा 
जगांत तूंच माझ्ी (पीष्या) पोषण करण्या योग्य खत्री (अस्त) हो. 
(प्रजावति) तूं (मयापत्या) मांझी भांर्यास्हणून (शतम्‌) शंभर 
(दरदः) शरदकतु किवा वर्ष (शं,जीव) छुस पूवेक जीवन घारण 
करे. अंशीच वंरानेंहीं वधूऋडून प्रतिशा करवून ध्यावी. हे भद्गवीर! 
परमेश्वर कृपेनें आपण मरल्ता प्राप्त झालें आहां. आपणा खेरीज मला 
या चर्गांत रृत्तरः प्रेति अर्थात्‌ स्वामी; पालनकर्ता, सेव्यश्श्टदेव कोणी 
नाहीं किया आपणा खेरीज मी इंतरांता तसें मानणार ही नाहीं- 
आंपण ज्याप्रमाणें माइ्या शिवाय भ्रन्‍्य फोणाहीं स्त्रीवर प्रेम 
करणार नाद्टीत त्या प्रमाणें मी देखील ढुसच्या पुरुषावर कधी प्रेम 
करणार नाहीं' आपण मजसंह दोभरवर्षपांवेतों आनंदपूवक जीवन 
व्यतीत करा, ॥।३॥ 

है| हे शाुभोनने ! ज्या प्रमाण (चृहस्पतेः) हा परमेइ्वराध्या 
सृष्टीमध्यं आणि त्याच्या ब (कवीनाम) आप्त घिद्दानाच्या 
(प्रशिषां) शिक्षणानें दंपति होतात (त्वष्टा) जशी वीज सबात 
व्याप होऊन राहिली भाहें ठशी तू माइ्या प्रसन्नतेसाठीं (वास३) 
सुंदर वस्त्र (शुभे) व आभूषणें व (कम) सोख्य मजकड्ून प्राप्त कर. 


4 संस्कारविधिं: 
इच्द्राम्री द्ावापृधिवी सॉतिरिश्या मिन्रावरणा भगों अश्विनोभा 
बृह तिमेरुतोब्रह्म (५ || ९! व | कि ० 
हस्पतिमरस्तोब्रह्म सोम हर्मां नार्र प्रजया व्धयन्तु ॥ ॥५।। 
अई विष्वामि माय रूपमस्या वेंदरदित्पश्यस्मनेंसा कुछायम्‌ | 
पल । - +. $ गो पु. ८ 
नस्तेयमञ्ि मनसोदसुच्ये सव॑य अन्थानोवरुणस्थ पाशोन्‌ था 
अथव कां. १४। अं. १। मं. ५१-५७ ॥ 


आंपणा दोधांची ही इंचछा परमेंद्चर यद्चात) सिड्धौस नेचो. 
जला (सविता) परमात्मा (च) आणि (संग) पूर्ण ऐश्वयेयुक्त (प्रजया) 
प्रजातीं (एमाम) हा (नारीम) ओपुरुषाना (परिध्ताम) भाव्छा- 
दित शोभायुक्त करतो तसें भी (तेन) हा सर्वानीं (सूर्यामिष) 
सूर्यापमाणेंतुला चस्घालंकाररनी सदैव खुशो सित ठेवीन. हैं प्रिया ! 
मीही आपणाला सूर्य वत्‌ खुशोमित ठेवून नेहमीं प्रियांचरण करून 
(प्रजया) एश्वये, वल्लाभूषण वगेरेनीं सदा आनंदित राखीन ॥४॥ 

_ ६ माइयां नात लगानों! जया प्रमाणें [इन्द्राग्नी] विद्युत थे 
प्रसिद्ध अग्नि 'दयागंपृथिवी] खूय व भूमि मांतरिहवा] अतरिक्षस्थ 
वार सित्रावदुणा] धराण व उदांन [मगः] ऐंद्वर्य [अश्विना! 
सद्गेद्य व सत्योपदेशक | डभा] दोन्‍्ही [वि स्पतिः] श्रेष्ठ, भ्यायक्षारी 
राजा [मरुतः] मनुष्य [बह्म] परमात्मा व [सोमः] चंद्र व सोम ॑- 
लतादि ओषधी सत्नरार्चे पालन पोषण करितात त्या प्रभाणें [इर्मा 
नारीम्‌] हा माइया पत्वीचें [प्रजया! प्रजा बगैरे बृद्धि व पालभ 
पोषण करीन. तुम्ही ही [व्धपन्तु] वृद्धिगत वहा. ख्रीनेंही अशीर्च 
प्रतिज्ञा करावी, मीही मांइया पतीची प्रजा, पेशवय, सोख्यादिद्वारा 
वृद्धि करीन. तू व मी मिद्वून ग्रहाअमा्चा अभ्यदय करूं |) 

#हे कल्यांणकारिणि | ज्यां प्रमांणें [मनर्सा) मनाने | कुंलांयप  कुले 
वृद्धि [पश्यप््‌] पाहैत असता अहम ] सी [अस्थां:) तुइयां [रूप 


बिं याहप्रंकरणस १०१ 


हैं पाणिग्रदणाचे सहा मंत्र म्हृणून वधूची हस्तांजली घरून 
उचल्शवी व्‌ तिलाघेऊन कुंडाच्या दक्षिण द्शिला प्रथम जेथें 
कलशपात्र घेऊन बसला द्वोता तेथें याबें व ते आब्यांवरे त्यानें 
वचुचरा सह यकश्षकुंडार प्रदक्षिणा घालाबया. नंतर 
आओ अमोज्हमस्मि सात्र४सा त्वमस्पमो5हम्‌ | सामाह- 
पस्मि ऋक्‍त्व॑ बौरह प्रथिवी त्व॑ तावेव विवहावहे सह रेतो 
दधावहे । प्रजां पजनयाबहै पुत्रान्‌ विन्दावहे बहन ! ते सन्तु 
जरंदष्टयः स प्रियो रोचिष्णू सुमनरयमानों | पश्येम शरद: 


शर्त जीवेम शरद! शत श्रणुयाम शरदः शतम्‌ *।॥ ७ ॥ 
पार० का० ९ | क० ६। ३ ॥। 


रूपाला (विष्यामि) प्रेम पाप्त व त्यांत प्रेट्द्वारा व्याप्त होत आहे 
त्याप्रमाणें तू माझी पत्नी (मयि) मजमध्यें प्रेमद्धारा व्याप्त होऊन 
अनुकूल व्यवहार कर, जला मी (मनसा) मनानें ही तुजशीं (स्तेयम ) 
चोरी करण्याचें (उदमुच्ये) लोडून देतो. व चोरून कोणत्याही 
पदार्थ (नादि) उपभोग घेत नाहीं, (स्वयं) स्वतःच्या (अन्थानः) 
पुरुषार्थानें, शिथिलू न होतां, (वरुणस्थ) उत्कृष्ट व्यवहार तीत 
विप्नरूप दुष्येसनी पुरुषांचीं (पाशान्‌) बन्धनें नष्ट करतो तसें 
[इत | तूंही करीत अस. वधूनेंदी अशीच प्रतिज्ञा करन द्ावी कीं 


या प्रमाणेंच मीही बागेन ।।६॥ 
हे बचु जसे (अहम) मी (अमः) ज्ञानवान्‌ ज्ञानपूवक तुझे 


अहण करणारा (अस्मि) झालों आहे ते त्या प्रमाण (सा) (त्वम) 
तूं देखील शानपूंवक माझ ग्रहण करणारी आहेस. जसें (अहम) 
मी अत्येत प्रमाने तुझे (अमः) ग्रहण करीत आहै तसें (सा) मी 
ग्रहण फेलेली जी (हवम) तू ( पृथिवी) प्रथ्वीसमान गर्भादि 
शुहांश्र:तीक सथे व्यवहार धारण करणारी आहेस व भी (द्यो:) 


१७२५ संस्कारविधि 








30000 कह 


हा प्रतिज्ञा मंच्रांनीं दोधांनीं प्रतिज्ञां केल्यावर घघूच्या पाष्ठी 
मार्गे वरानें राहूुन उज़वी कट्टन समोर उत्तराभिसुख उसे राहावें व 
वधूची उजंबी दस्तांतजली आपब्या दषक्षिणॉजल्ीन पकडट्टन दोधांनीं 
उमें राहावें, मग कलशंधारी मनुष्यानें पुनः कुंडाच्या द्क्षिणेस 
कलश घेऊन बसाबे, नंतर वधूच्या आईनें अथवा भावानें-तांदुत्ठ 
वा ज्वारीच्या घाणीचें रुप डाब्या हार्तात घेऊन उजब्यां हातानें 
वधूचा उज़वा पाय उचलून पाषाण शिल्ेवर ठेवावा तेबेद्धीं 
वरानें :-- 

ओं आरोहेममरश्मानमश्मेव त्वर स्थिरा भव । अभिवतिष्ड 

पुतन्यतो वबाधस्व पुतनायतः || पा० कां० १ | कं० ७।१॥ 

हा मंत्र मद्ृणावा, तत्पश्चात्‌ वधुवरांनी कुंडासंमीप पूर्वाभिमुसख 
दीधांनीं उर्म रहावे, मगर उज़्वीकडे वधूने रा्हून आपली हस्तांजली 
वंशच्याहस्तांतली वर ठेवल्यावर घांणी चे सूप घेऊन उभे भसलेल्या 
आईनें व भावानें तें सूप भूमिवर ठेवून वा दुसच्या कोणाजवठ्ट 
देऊंत बचुचर्राच्या एकमेकावर असलेल्या हस्तांजलींमध्यं प्रथम 


वर्षाव करविणान्या सूर्या प्रमाण आहें. तूं आणि मी भसे दोधेंही 
(विवहावहे) प्रसन्नतापृूषेक बिवाह करावा ( सह ) पएकविचांरें 
राहुन (रेतः) वीये (द्धावहै) धारण कराघें (प्रजांम) उत्तम प्रजा 
(प्रजनावंहै) उत्पन्न करावी (बहूनू) पुष्कल (पुआान) पुत्र (विदावहै) 
प्राप्त दद्वावेत (ते) पुत्र (ज्रदश्टय३) जरावंस्थेपयेत जिबंत ( सन्‍्तु ) 
असावेत (संप्रियों) चांगल्या रीतीनें एकमेकाशी प्रसन्न (रोचिष्णु) 
पकमेकाना आवडते ( खुमनस्वभानों ) मनमिव्ठाऊ, एकविचारी 
(शत शंरदः) शमरवर्षपयत प्रेमानं (पहयेम) पहाचे ( शत शारदः ) 
शाॉभरवर्षपाबितों आनन्द्पूषेक (जीवेम) जगावें आणि (शर्तशरदः) 
शंभर वर्षपयेत प्रियभाषणें (#ंणुयाम) श्रवण करावीत. ।७।॥। 


विधाहप्रकरणम्‌ श्ष३ 


थोडें तूप सिचन करांवें. परचात्‌ प्रथम सूपांतून उजब्या दाताच्या 
ओंजलीने दोनदां घेऊन वर्वधुच्या भोंजद्खींत धाणी घालावी. मग 
अंतलीस्थ पाण्यांवर थोडेसे तूप सिंचन करून वधुवराच्यां 
हस्तांजली सांहत आपलीं हस्तांजलं" वाकून पुर्दे केल्यांचर:-- 
ओं अय॑मण देव कन्या धग्निमयक्षत । स नो5अयमा देव! 
प्रेतो मुज्चतु मा पतेः स्वाहा ॥ इृदमयस्णे अप्रये-हरदं न मम ।१। 
ओं इये नायुपन्नते लाजानावपन्तिका । आयुष्मानस्तु मे 
पतिरेधन्तां ज्ञातयोी मम स्वाहा ॥ इृदमगये इंद न मम ॥२॥ 
ओं इमॉल्लाजानावपाम्यग्रों समृद्धिकरण तब | मम तुख्य॑-च 


संवंदन तदग्रिरनुमनंयतामिय*रवाहा । इृदमभये इद॑ न मम ॥३॥ 
पार का. १। के. ६॥ 
या तीन मंत्रांनीं तीन चाणीच्या ध्वह्ुति थोडयो डया प्रज्चलित 


इएन्चनावर द्याबया नतर:-- .. 
ओ सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवति | यान्त्वा विश्वस्य 
भूतंस्य प्रजायामस्थाग्रतः । यस्यां . भूत९*समभवदस्यां विंध्य॑- 


मिद जगत | तामद गाथां गास्यथामि या:खत्रीणासुत्तम॑ यशः ॥ 
पार,का.१ | के. दे ।.२। 
हं। मत्र बोंढून आंपल्‍या उजब्यां हाताचें स्तांत्रढीनें वधुची 
दसताज ली घधरून ह 
ओ तुम्यंमग्रे पर्यवहन्त्स्या बहतुना सह। पुनः पतिम्यों 
जाया दा अग्ने प्रजया सह ॥।१॥ऋ#द. में. (०.८५ मं.३८।पार. १।२४ 
ओं कन्यला पितुभ्यः यतिठोक पतीयमप दीक्षामयष्ट। 


कन्या उत त्वया वर्य धारा उदन्या इवातिगाहेमहि द्विप। ॥२॥ 
मन्न ब्रा. ९ ।२। ५।। 











१७५४ संस्कार विधि: 


हो मंत्र म्हणून यज्षकुडास प्रदृक्षिणा घालावी व पश्चिमभागीं 
येंऊन पूर्वा भिमुख उसे राहावें. तत्पद्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकारें कलश 
सहित यशज्ञकुडास प्रदृक्षिणा घालाबें या प्रमाणें ४ प्रदक्षिणा 
घातल्यावर यज्ञकुंडाच्या पश्चिपरेत्त थोड़ेउमें राहुन पूर्वाभिमुखी 
वधुवरानीं उसमें राद्य४, नत : झाई अथवा भावानें त्या खुपांतील 
भवाशश् धाणी वधुव्यां हस्तांजलीस घालावी व ४-८ 


ओं भगाय स्वाहा ॥ इद भगाय इद न मम ॥ | 
असे बोलून अग्नीमधील प्रज्यलित समिधावर ती सोडाबीः 
धंघुला पश्चिमभागी ठेवून कुंडाच्या पश्चिचमेस बरानें पूर्वाभिप्लुख 
बसावें. 
ओं प्रजापतये स्वाहा | इद प्रजापतये-हद न मम ।|पार.९।१।६ 
, “ असे महणून चंम्च्यानें एक आइति दिल्यावर एकान्ती जावून 
वरधुचे बांघलेले कंस 
ओं प्रत्वा मुब्चाप्रि वरुणस्य पाशायरेन त्वावंधात्सविता सुशेवः 
ऋतस्य यौनों सुकृतस्य छोके+रिष्टान्त्वा सह पत्या दधामि ॥ १॥ 
ओं प्रेतो म॒श्चामि नाप्रत३ सुबद्धामसुतरकरम्‌ । यथेमेंन्द्र मीदवः 
सुपत्रा समगासति ॥२॥ ऋछ.मं. १० | खू. ८५। मं. २४, २५ 
हे दोन मेत्र बोलून बधूचें बांघलेले केस सोडावें, मग, सभा" 
मेडपांत येंडन सप्तपदीचे विधीस प्रारंभ करावा. यालमभर्यी 
वराच्या उपरण्याची व वधूच्यां उत्तरीयवस्त्राची गांठ ाँवी, पौला 
ज्ञोडा म्दणतात, बचु वरांनी दोधांनीं आरूनावरून उन वधूची 
डँजबी दृस्तांजली वरानें उज़ब्या हाताने यशकुंडाच्या उत्तर भांगीं 
ज्ाँवें, मग वरानें आपला उ था हात वधूच्या उज़ठ्या खाँद्ावर 
ठेचून उमयतांनीं उत्तराभिम्रुख उभे राहिल्‍्यावर 
मा सब्येन दक्षिणमतिक्राम ॥ गो. ३२१३॥ 


8 





विवांहप्रकर णम्‌ १्णण 


2 कीशती दीज ही ही ही कम कर कक कब 





असे बोलून वधूचा उजबवा पाय उच्छून तिहला चारूप्याची 
आज्ञा करावी. व *- 
ओं इषे एकपदी भव सा मापनुव्रता भव विष्णुस्ववानयतु 
पुत्नान्‌ विन्दावहे बहँस्‍ते सनन्‍्तु जरदष्ट्यः ॥१॥ 
असें मदृणूत वरानें वधुसह ईशान्य द्शेस एक पाऊछ 2» 
टाकावें व चाल लागावें. 


ओं उज्मेद्रिपदी भव शॉ8|२॥ . यानें ढुसरें पाऊल टाकावें 





ओं रायस्पोषाय तिपदी भवच० ॥२॥| ,| ल्सिरें ,, . ,+५ 
ओं मयोभवाय चतुष्पदी भव० ॥४॥: » चवर्थे ,, ,, 
ओं प्रजाभ्य; पञ्चपदी मव० ॥५॥| +। पांचवें ,, ,: 
ओ ऋतुभ्यः पटपदी भव० || ६॥ 3), सद्दावें ,, 5: 
ओ सखा सप्तपदी भव० ॥ ७॥ +। सातवें ,, ,, 

आश्य. १।/८।१९। 


या सात मंत्रांनीं इशान्य द्शिल रात पावलें टाक्ावीं. मग 
लक मन 306 3720 2427 66 5 7/4कीअकपलललक ४ पे 5 करे 


+५- अकसर: 2७७कऋरफज8 


» पाय उचलण्याची रीत अशी आहे कीं, बधूने प्रथम आपला 
उजवा पाय उचलून तो इशान्य द्शिकडे पुढें घरावा. तत्पश्चात्‌ 
दुसरा डावा पाय उचलून तो उजव्या पायाच्या टाचे जवत्ठ न्यावा. 
इतके झाल्यावर तें एक पाऊल गणपण्यांत यावे, अशीच पुढील 
सहा पावले टाकावी. ब तसें करतांना प्रत्येक वेढीं एक एक मंत्र 
म्दणावा 

अहनो 'भव' यान॑तर मंत्रांत पाठ आहे तोच पुढील सहा मंत्रांत 
आहे असे समजून “भव' म्हृठद्यावर तो पू्णे बोलावा व पाऊल 
टाकण्पयाची क्रिया करावी. 





१०६ संस्कारविधि 


धर १३० 








चधुवरानों ग्खगांठीसह शुभासनावर बसावें तत्पश्चात्‌ कलशापांत्र 
घेऊन त्था मनुष्यानें यशकुंडाच्या >जदीकट्टन बचुवराचे सम्रीप 
यावें व वधुवराच्या मस्तकावर त्यांतील थोडें जल शिपडाबँ-- 
ओं ध्छ [ 
ओं आपो हिष्ठा मयोश्रुवस्ता न ऊर्ज्ज दधातन। महे 
; [| के. 
रणाय चक्षसे ॥१॥ यो वः शिवतमों रसस्तरथ भमाजयतेह नः | 
उश्वतीरिव प्रातरः ॥२॥ तस्मा अरक्ष्माम वो यस्‍्य क्षयाय 
जिर ! पे ] हु 
वथ | आपो जनयथा च नः ॥३।॥! ऋ. में.१०स्‌.« १-३॥ 
ओं आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते 
कऊुण्बन्तु भपजम्‌ ॥४)| पार. १। ८। ५-६॥ 
चार मंत्र स्हटद्यावर वधुचरांतीं तेथून लठावें व -- 
ओं तच्चक्षेवहित पृरस्ताच्छक्रमुच्चरतू | परश्येम शरद! शर्त 
जीवेंम शरदः शत्र श्रणुयाम शरद शर्त प्र प्रवाम शरद 
गतमरदीनाः स्थाम शरद! शत प्रयथ् शरद: शतात | 
य. अ, ३६ | मं. २४।॥ पार.१।८/७ 
दा मंत्र स्ृणून सूर्यावक्षोकन करावें. तत्पश्चात्‌ वधुचे खांद्या- 
वरील आपला हात वरानें कादून तो तिच्या हृदयावर ठेवावा व 
ओं मम जते ते हृदय दधामि मम चित्तमन्नु चित्त ते अस्तु । 
मम वाचमेकमना जुपस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु महस्‌* ॥ 


# है वचु ! (ते) तुझे (हृदयम) अन्तःकरण व आत्मा (मम) 
मास्या ( बते ) कर्माचुकूल (द्धामि) धारण करितो (मर) भाइया 
(चित्तमन्ठ) चित्तानुकूल (त्ते) तुझे (चित्तम) चित्त खदा (अस्तु) 
राहो (मम) माही ( घाचम्‌ ) वाणी तूं ( पएकमनाः ) एकाग्रच्त्ति 
(जुघरव) सेवन करीत अस, ( प्रजापति ) प्रजापालक परमात्मा 
(त्वा) तुला (महाम्‌) मजशी (नियुनक्त ) नियुक्त करो. 


विवादइप्रकरणम १५७ 


असर के. ४ च० ५७ री पेजी सा कमी 


हा मेत्र बोलावा व त्याचप्रमारणं बधूनें आपल्या डजब्या 
हातानें बराच्या हृद्यास स्पर्श करून हा घर लिहिलेला मंत्र 
बोलाया# ।| मग बधूचे मस्ताकावर घरानें हात ठेवून ।-- 
समडलीरिय वधूरिमां समेत पश्यत्‌ | सौभाग्यमस्थे द्वा- 
याथास्तं वि परेतन || ऋर. मं. १०।खू.८७।मे.३३-।पार. १।८।९ 
हा मंत्र म्हटल्यावर कार्यार्थ भालेल्या मंडलीकडे अवलोकन 
करावे व तेबेलीं सर्चोर्नी :-- 
ओं सौभाग्यमस्तु । ओं शुभ भवतु ॥ 
शा वाक्‍यानें आशीर्वाद द्यावा. नतर यज्ञक्कुंडाजवव्ट पू्वेचत्‌ 
वचुवरानी बसल्यावर पृ. २४ प्रमाणें दोधानीं (ओंयदस्थ कर्मणो०) 
या स्विष्टकृत मंत्रानें होमाहुति अर्थात्‌ एक आज्याहुति व एक 
पृ.२४ प्रमाणें 
ओं भूरभये स्वाहा ॥ 
इत्यादि चार मंत्रानीं चार आज्याइति द्याब्या, या प्रमाण 
विवाह विधी समाप्त झाल्यावर दोधांनीं आराम ध्यावा, नंतर 
विवाहाया उत्तरविधी करावा. बधुग्ृहीं इंशान्य दिशेला या 
विधीकरितां खास निमाणे केलेल्या जञागी द्वा उत्तरविधी करावा. 


#अशाच प्रकारें हे प्रियवर स्वामिन ! आपलें हृदय, आत्मा, 
अन्त:करण भाझया प्रियकार्मी मी घारण करते. माइया चित्तानुकूछ 
आपके चित्त सदेव रहो. आपण भा सांगणे एकाग्रपणे ऐेकावें 
कारण कीं, प्रजापति परमेइवरानें आपणाला आजपासून भाप 
आधीन केलें आहे. अर्थात्‌ द्वा प्रतिज्षे प्रमाणें दोघांनीही वागत 
राहावें, त्यायोगें रूचर्दा आनन्द, कीति, पातिव्रत, एकपत्नीबत 
प्रात होऊन खबे त्यच्हेंचे ब्यभिचार, अप्रिय भाषणें यांना सोड़न 
परस्पर प्री तियुक्त रहावें. 








१७५८ संस्कार्विधि: 


३.८ /ध 5 िजमिशीचल्‍किज१ ध जिस १ सती 








सूर्यास्तानतर आकाशांत नक्षत्रें दिसूं छागतींल तेब्दां वधुवर्रानीं 
यशकुंडाच्या पश्चिमभ्ी पूर्वाभिमुख आखसनावर  बसादें 
व पृ. २१ छिहिल्‍्या प्रमाणें अग्न्याधान (ओं भूरभुवः स्चर्चो ) 
हा मंत्रानें करायें. जर प्रथम्पाखूनच सम्ामंडप इशान्यद्शिला 
असेल व प्रथम अग्न्याधान केलें असेल तर पुनः अग्न्याधान न 
करितां (ओं अयन्त इृष्म.) इत्यादि ४ मत्रांनीं समिदाधान करून 
अग्नि अज्वलित झाव्यावर पृ- २३ प्रमाणें 
ओ अग्रये स्वाहा || आश्वक्ायन गृ. अ. १ के. १० | स्‌. १३॥। 
इत्यादि ४ मंत्रांनीं आधारावाज्यभागाहुति ५४ च पृ- २४ प्रमाणें 
ओ भूरग्नये स्वाहा ॥ 
इत्यादि ४ व्याहति आइुति अशा ८ भ्राज्याइति देऊन 
नंतर प्रधान होम करावा . 
ओं लेखासन्धिषु पक्ष्मस्वावत्तेषु च यानि ते तानि पूर्णाहु- 
त्यासर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा | इदे कन्याये इंद न सम ॥१॥ 
ओ केशेषु यच्च पापकर्माक्षिते रुदिति च य॒त्‌ | तानि० ॥१॥ 
ओ शीलेषु यच्च पाप भाषिते हसिते च यत्‌ | वानि० ॥३॥ 
ओ आरशोकेषु दन्तेषु हस्तयोः परदयोश्च यत्‌ | तानि० ॥४॥ 
ओ ऊर्वोरुपस्थे जडघयो! सन्धानेषुच यानि ते | तानि० ॥५॥ 
ओं यानि कानि च घोराणि सर्वाक्लेषु तवाभवन । पूर्णाहृतिभिरा- 
ज्यस्य सर्वाणितान्यशीशर्म स्वाहा।।इदं कन्याये-इद न मम ।।१)॥ 
भ॑. ब्रा. ९।३।१-६ गोमशि० २५ ३ । ६ ॥ 
या सह्दा मंत्रांनीं « आज्याहुति दिल्यावर पृ. २४ प्रमाणें- 
ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ 


विवाहप्रकरणम्‌ १७९, 
इत्यादि ४ ब्याहति मैश्ांनीं चार आज्याइति द्याव्या मग वधुव- 
रानी समामंडपांतून उठून बाहेंर उत्तर दिशेकडे जाधें वः--- 
भुव पद्य ॥ 
असें रद्वणून वधूला धुवद्शन करवाबे.* वधूनें वरास स्द्वणावें 
पदयामि ॥ 
मी प्र॒व तारा पहात आहे. तत्पश्चात्‌ घधूने सांगावें कीं: - 
ओ धरुवमसि भुवाहं पतिकुले भूयासम्‌ (अद्गष्य असो)* ॥ 
हां मत्र सहटल्यानंतर 
अरुन्धती पह्य || गोमि० प्र० २। खे० ३। सू० ९.।। 
असें म्हणून वचुला अब्न्धतीचें दर्शन वरानें करवायें व वधूनें- 
प्यामि।॥| 
असें म्दृणून 
ओं अरन्धत्यसि रुद्धाहमस्मि ( अम्ुष्य असौ ) ० ॥ 
गोसि० २। ३ । १०॥ 


* हे वधु वा बर! ज्या प्रमाणें दा ध्रुव दढ स्थिर भाहे त्या 
प्रमाणें आपण व मी परस्पराशीं प्रियाचरण द्वारें दढ व स्थिर 
राहातवें . 

# (अमुष्य) या पद्स्थानीं षष्टी विभकत्यन्त पती चें नांव ध्याबें, 
जसे :-- पतीचें नांव शिवशर्मा असल्याल “शिवशम्ंणः,, असें 
आणि (अखो) हाय जागीं वधूनें आपले नांव प्रथमा विभकत्यन्त 
घेऊन हा मंत्र पुष करावा. उदाहरण “भूयास सौभाग्यदाहं शिव 
शर्मणः” अशों दोन्हीं पदें जोडन म्हणावें, 

० (अमुष्य) हा स्थानीं पतींचें नांव षष्टयन्त ब (असो) या 
ठिकाणीं वधू प्रथमान्त एकाच वाक्यांत उच्चारावे, हे स्वामिन | 
सौभाग्यदा (अहम) मी (अमुष्य) शिवशमाची अधागी (पतिकुले) 


१६० संस्कारविधिः 








असे बोलून बरानें वधूकडे पहावेंच वधूचया मस्तकावर 
हात ठेवून नह है 
ओं घरुवा द्यौनवा पृथिवी ध्रुव विश्वमिदे जगत । ध्रुवासः पवेता 
इसे ध्रुवा स्ली पतिकुले इयम्‌ * ॥२१॥ 
म. बा. १ ।६।६॥।| गो. २। ३ । २१॥। 
ओं घ्रवमसि ध्रुवन्त्वा पश्यामि ध्रवेधि पोष्ये मयि । मद्म॑ त्वादात्‌ 


बृहस्पतिमेया पत्या प्रजावती संजीव शरद शतम्‌ # ॥२॥ 
पार, का. १। ८ ॥ 

हे दोन मंत्र मदटस्यावर वचुवरांनीं यक्षकुंडाच्या पश्चिमभांगीं 
पूर्वाभिप्मुख होऊन कुडाजवद्ध बसावें आणि प्र. २० प्रमाण :-- _ 


आपस्या कुलांत ( घ्रुवा ) निश्चलक जसे कीं आपण ( घ्वम्‌ ) रढ, 
निःश्चल, असे माझे पति (अलि) भाद्दा तशी मी आपली स्थिर, 
शृढ व निय्धल पत्नी (भूयासभ) असेन.॥ 

#दे वरानने ! जशी (दो) खूर्यकांति वा विद्युत (छवा ) खूय्े- 
लोक वा पृथ्वि निःश्चल आहे जशी (पृथिवी) भूमि ( घुवा ) स्थिर 
आहे जसें (इदम) हैं ( विश्वम) सर्व ( जगत्‌ ) जग प्रवाइरूपानें 
(भुवम) स्थिर आहे जसखा (ईमें ) हे प्रत्यक्ष ( पर्चेताः ) पर्वत 
(शुवासः) स्थिर आहे तशी ( इयम ) तू ही भाझी (स्त्री ) पत्नी 
(पतिकुले ) माइया कुलांत (घुवा) स्थिर रहा. 

भ हे स्वामिन्‌ |! जसे आपण मज जबव्ठ ( ध्वम्‌ ) दृढ़ संकवप 
करून स्थिर ( असि ) आदा जशी मी ( त्वा) आपणास (धुब्म) 
स्थिरद॒ढ ( पच्यामि) पहात आहे त्याप्रणाणें भाइ्यासद् आपण 
सदेव दढ व स्थिर रद्दा कारण कीं, माइया मतालुकूल (त्वा ) 
आपणास (चृद्दस्पतिः)) परमात्म्यानें (अदात) मला देऊनटाकले 
आहे. मजबरोबर उत्तम प्रजायुक्त होऊन (हाल, शरदः ) शेभर 


 विवाइग्रकरणम्‌ १६१ 


७ %//9,//३९९७३३ २७२१९, टीजर 0७ चजात३ की, पिज्जा कं चजटी जहर पेन्‍ट विकतरिटं जद (तीर जजर पिजारीस (टी चिजञपिलरी १ हज फनी कि पतली जिया 


ओ अम्नतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥॥ 
इत्यादि तींन भत्रांनों तींन आचमने करून पू.२१प्रमाणं समि- 
धानी कुडांतील अग्नि प्रदीत्त केस्या चर पृ.१५प्रमाणें घृत व स्थालीपाक 
अर्थात्‌ भात घेऊन पृ.२३प्रमाण““ओम्‌ अयन्त इध्म०”! इत्यादि चार 
मंत्रांनीं समिधा द्वोम दोधांनी करून पृ.२३ प्रमाण आधारावाज्य 
भागाहुति व व्याहृति आहुति चार चार मिठ्धन आज्याइति द्याव्या 
नंतर भातावर तूप खलिंचन करून उजब्याद्दातानें थोडथोडा भात 
दोधांनीं घेऊन ३-« 
ओं अम्नये स्वाहा ॥ इृद्मग्रये-इद ने मम ॥। 
ओं अ्रजापतये स्वाहा ॥ इद प्रजापतये- इंदे न मम ॥ २ ॥ 
ओं विश्वभ्यों देवेम्यः | इद विश्वेभ्यों देवेस्य इद न मम ।३े। 
ओं अनुमतये स्वाहा । हृदमनुमतये-इदं न मम ॥ ४॥ 
मि.२। ३। २७-२१ || 
हा भेत्रानीं चार भाताहुति द्याव्या-मग पृ. २४ प्रमाणें 
(ओं यद्स्‍य कर्मेणो०) या मंत्ानें एक स्विष्टक्त आहुति दिव्यावर 
पृ. २७ प्रमाणें व्याइति आइति ४च पृ.२८प्रमाणें आज्याहुति ८ 
एकंद्र १५ आज्याइति देऊन अवशिष्ट मात एका पात्रांत काढावा 
तव्यावर घृतलिंचन करून उज्ब्या दात त्यावर ठेवावा व 





वर्षेपंत (लम्‌ जीच) जगा व हैं वरानने पत्नी ! (पोष्यें) धारण थ 
पालन योग्य असा जो मी पति ( मयि ) त्या मज्जजबठ ( घुवा ) तूं 
स्थिर ( एथि ) रहा (मह्म) माइया मतालुकूल पत्नी परमेश्वराने 
दि्ली आहे, तर तूं (मया) मजलद (पत्या) पतिबरोबर (प्रजावती ) 
उत्तम प्रजायुक्त द्रोन शांभर वर्षपर्यत आनंद्पूवेंक जीवन धारण 


कर, वधुवर्रांनीं आपल्या प्रतिज्ञांच्या उलद कधीही आचरण करूं 
नयें. 


१६२ संस्कार विधिः 


सचिन फिट और 


ओ अन्नपाशेन मणिना प्राणबत्रेण पुश्चिता | बध्नामि 
सत्यग्रन्थिना मनथ हृदय च ते ॥१॥ » आओ यदेतदहुदय तब 
तदस्तु हृदय मम | यदिद९ हृदय मम तदस्तु हृदय तव०।२॥ 
ओ अन प्राणस्य पदवि*शस्तेन बध्नामि त्वा असौ« ॥रे॥ 

में. बा, ३१। ३। ८-१० ॥ गोमि, २। ३ । ९७-२१ | 

हा तींन मंत्राचा ममामध्यें जप करून वरानें तो भात थोडासा 
खाया व थोडा सा वधूला खाण्याकरितां ठेवावा. दोघांचें खाऊन 
झास्यावर यज्ञमंडपी रवस्थानी नियमाप्रमाणें पूर्वाभिमुख बलस्यावर 
पृ. २७ प्रमाणं सामवेदोक्त महावामदेब्यगान करावें, तदनंतर 
पृ.३ ते १३ प्रमाणं ईश्वर स्तुति, प्राथनोपासना;, स्वस्तिवाचन, 


शांति प्रकरण कमेंकरून क्षार लवणरहित मिष्ट दुग्ध घृतादि सहित 
भोजन करावें. 





हे वधु वावर ! जसा अन्ताचा प्राणाशीं,प्रांणाचा अन्नाशी 
व अन्न प्राणावा अतरिक्षाशी संबंध भाहे तसा ( ते ) तुझ्या 
( हृदयम्‌ ) दृदयाचा (च ) आएणि ( मनः ) मनाचा (७) घ 
चित्तादिकांचा (सत्यग्रन्थिना) सत्यतेच्या गांठीनें (बध्नामि)आपण 
बद्ध भाहों. हि 

० हे वर; हे स्वामिन्‌ वा हे पत्नी | ( यदेतत्‌) जे है ( तब ) 
तुझे ( हृदयम ) हृदय, आत्मा व अतःक ण आहें ( तत्‌ ) ते (मम) 
मभाइया ( हृदयम ) हृदय, आत्मा व अस्त:करणतुल्य ( अस्तु ) 
अखो, आणि (मम) भाशें (यदिदम) जें हैं ( हृदयम ) अंतःकरण 
आत्मा, प्राणव मन आहे ( तत्‌ ) ते ( तव )तुझ्या ( हृदयम ) 
आत्य्यादि प्रमाणें प्रिय (अस्तु) सदा राहो, 

५ (असौ) हे यशोदे ! जो (प्राणस्थ) प्राणांचा पोषण करणारा 


( षड़विंश: ) २६ सब्वीसावें तत्व जें (अन्नम्‌) अन्न आहे ( तेन ) 
तझररें (त्वा) तुला (बध्नामि) दृढ प्रीतीनें बांधतो किया बांघते, 


_विवाइप्रकणम्‌ आर १६३ 


संग पृ. ५४ प्रमाणें पुरोहितादि लद्धमी व कार्यार्थ एकत्र 
झालेल्या लोकांच्या सन्मानार्थ उत्तम भोजन घालावें. यथायोग्य 
शतीनें सब स्त्री पुरुषांचा आदर सत्कार स्मरीयांचा स्प्रीयानी व 
पुरुषाचा पुरुषांनी केंल्यावर त्यांना वाटे ढावावें. दस घटिका 
रात्र जाइतों तीन दिवस वघुवरानी पृथक पृथक स्थानी भूमीवर 
बिछाना घ/लून ब्रह्मचय सहित शयन करावें, भोजन असे करादें 
कीं, स्वप्मांत देखिल वीयेपत न हावा. मग चवध्या दिवष्तीं 
विधिपूर्वक गर्भाधान सरकार करावा. चच्चथ्या दिवशों कांडीं 
अडंचन उत्पन्न होइल तर अधिक दिवस ब्रह्मचये प्रत दढतेनें 
पाछून ज्यां द्विशीं उभयतांची इच्छा द्ोईल हे दिवशी पू. ४२ 
प्रमाणें गर्भाधान रात्रि असेल हेह्ां यथाधिधी गर्भाधान कराबे. 
दुलस्या वा तिखष्या दिनीं वरपक्षवाल्या छोषानीं वधुवर्ांरा 
उत्तमशा वाहनांत बसदून सन्मरानपूर्वंक स्वग्ृहीं आणावे आणि 
जरमाता पित्याचें घर सोडतांना वधूचे नेश्रांत अश्जञ येंतील तरः-- 
जीव रुंदन्ति वि मंयन्ते अध्वरे दौर्धामनु प्रसितिं दीधियुनेरः । 
वा पिदुभ्यों ये हद समेरिरे मयः पत्िभ्यों जनयः परिष्वजे ॥ 
.. हद. में, १०। खु, ४० में० १० ॥ आश्वय., १ ।८।४॥ 

दा मंत्र चवगने बालावाव वाहनांत बसतांना आपस्या 


उजब्योबाजूस वधूला बसवावे. .. कि 

पृषा खेतों नयतु हस्तगद्याविनां ला पे बेहतां सथेने । 
ग़हानाच्छ गृहप॑त्नी यथासों वशिनी त्व॑ विदथमा बदासि ॥१॥ 
सकि 0 शुक ९ शंस्मलिं विश्वरूप हिरण्यच्ण सुबृत सुचक्रस । 


आ रोह सूर्य अमृतस्य लोक स्पोन पत्यें बहतुं कृणुप्ड ॥२॥ 
अर. मं. १० | सं, ८७५। में.२६,२०॥ आश्व, २ ।८। १॥ 

हे दोन मंत्र श्हणून घाहन चालू कराबें. जर वधूला माहेराहुन 
स्वगृहीं नोके मधून आणावयाचें असेल तर नोकेंत <रूण्यापूर्वी 





१६४७ संस्का रविधिः 


#+3५/०१७ट 2७८ १७+ शव त जता च० जम १ पिच निज २७ रीचिलरीपेक ५ जज परन्‍र फिर की के फिटकरी चिट. भेज पल कर चिज चिन्‍ 


अअमन्वती रीयते स॑ रंभध्वप्नत्तिप्ठेत भे तरता सखायः ॥ 
आइहच० ९ ।८॥। २॥| 
आणि नोकेंतून उत्तरतांना 
अत्रा जहाम ये असच्षशेवांः शिवान्वयमुत्तरेमामि वाजान | 
... बढ. में. १० | सूँ, ण३ । में. १०॥ आइव. १।८। ३ ॥ 
हां उत्तराद्ध मेत्र बोललन नावेमधून उतरावें. थांप्रमाणच 
भागांत संयोग, नदी, व्याघ्र, चोर वगेरेच्या भीतीनें अगर भयकर 
स्थान, उंच नीच स्थल, दाट झांडी वा इमशानभूमि, आली तरः- 
मा विदन्‌ परिपन्थिनों य आसौदन्ति दम्पती । 
सुगैभिदगमर्ताताभप॑ द्रान्त्वरांतयः ॥ 
.. बह. मं. १० | स्‌. ८५।| में. ३२ ॥। आदइव, १। ८ । ६ || 
. हाँ मंत्र बोलावां, बाहमायें खाक था एखादा भाग तुटला- 
मोडजा वा अन्य , अकस्मात्‌ उपद्ंव झाला तर.मार्गात एखादें 
सुरक्षित स्थल पाहुन , निचांस करावां व बरोबर असलेला 
चिवाहाण्नि प्रगट करूंन पृ २४ प्रमाणें ४ व्याहति आज्याहति व 
पू. २७ प्रमाण वामदेब्यगान करावें. वधुचरांचे वाहन घराजवल 
येतांच एखाद्या कुलीन, पुत्रवती सौभाग्यचती वा कोणी ब्राह्मणी 
वा घरातीलच खोने पुर्ढे समोर येंडन वधूचा हात घरूंन लिला 
वरांबरोबर खालीं उतरचावें आणि वरासह सभामंडपांत घेऊन 
जावें. मंडपद्ारीं चचुबर येंतांच मंडपांत कार्याथ जमलेल्यां 
मंडलीकडे नजर टाकून-- का 
सुभझछीरिय वधूरियां समेत पश्यत । 
सौभाग्यमंस्य दत्वायाथास्तं बि परेंतन | 
ऋषद में. १० | सूं. 2५ | में, ३३ ॥ आइव. १।८।४ ॥ 
हा मंत्र रद्णांचा वा आलेल्या लोकांनीं 


विवांहप्रकरणम्‌ १६७ 


६७१७5 ७४ ८२३०८ चकित परी शपरपकटजा/ पटक पियटकनल फढ न्‍नर जी पल टच कर 0५८ री चजरी चर चर यट फन्‍र चिप पैक भय चयर पजरी पक कर घटी चिक पका? पका चिट ४७ टी हा? फयोओं. कप फिजीपिक मल्टी हर मी ५) कह २० जज चयन, 


ओं सौभाग्यमस्तु | ओं शुभ भबतु ॥ 
असा आश्षीर्वाद द्यावा. नंतर वसमनें 
इह प्रिय प्रजया ते समृध्यतामस्मिन्गहे गाईपत्याय जागृहि । 
एना पत्या तन्वं? से सजस्वाधा जित्री विदथमा वंदाथ) ॥ 
अदद, में. १०  खू. ८५। में. २७। आइव. १। ८ । <॥ 
दा मैत्र म्हणून बधूला समामंडपांत आणावचें. नंतर वधुवरांनीं 
पू्षे स्थापित यशकुंडाजवव्ठ जाऊन वरानें बोलावें की $-- 
ओं इह गाव३ प्रजायध्वमिहाथ इह पूरषाः | 
हहो सहस्रदक्षिणोईपिं पूृषा निर्षीदतु ॥ 
अथये., का. २० । ख. १२७ | में. २७ | आश्व १। ८। १० 
थसे बोलल्यावर यज्ञकुंडाच्या पश्चिमेंस पीठासन वा दृणासन 
अंसेल त्यथावर चधूंठा आपर्या उजब्ण बाजूस घेऊन पूर्वासि- 
सुख बसावें. नंतर पू.. २० प्रमाण . क्‍ 
ओ अमृतोपस्तरणमसि० ॥। 
इत्यादि तींन मैतांनीं तीन आचमने करून पृ.२१ प्रमाणें कुंडांत 
यथाविधी समिधाचयन अग्न्याधांन करावे, जेद्हां कुंडांत अग्नि 
प्रज्यल्तित होईल तेव्हां त्थावर तूप गरम करून पृ. २१ प्रभाणें 
समिदांधान केल्यावर प्रदीत अग्नीमच्यें पू- २३ प्रमाण आधार 
दॉज्य भागाहुति ४ व व्याहृति आहुति ४ भ्रष्टाज्याहुति८ मिक्ून 
१६ आज्याइति वध्चुवरांनीं करून प्रधान होम प्रारंभ करावा« 
त्याँचे मेत्र पुढील प्रमाण :- 
आँ इृह ध्ृति! स्वाहा । इदमिह धृत्ये, इदलन मम ॥१॥ 
ओं इृद् स्वध्ृतिः स्वाहा ॥ इंदमिह स्वध्वत्ये-इद न मम ॥२॥ 
ओं इह रन्तिः स्घाहा | इदमिह रन्त्ये-इदं न मम ॥३े॥ 








१६६ संस्कॉरविधिः 


8 की 


ओं इृह रंमस्व स्वाहा | इंदमिह रमाय-इद न मम ॥४॥| 
ओं मयि धृतिः स्वाह्य || इद मयि धृत्ये-इदें नमम ॥५ी 
ऑ मयि स्वध्ृतिः स्वाहा ॥| इद मयि स्वशृत्ये-इद्द न कम ॥३॥ 
औं मयि र॑मः स्वाहा ॥ इद मयि रमाय-इदे न मम ॥छां 
ओ मयिं रमसस्‍्त॒ स्वाहा ॥ इद मयि रमाय-ईदं न मम ||4। 
ह में, बा. १।६। १४४ ॥ गीमसि, २। ७ । १०॥ 

या मंत्रानीं ८ ऑज्याहंति फरून-- 

ओ आने प्रंजां जनयतु प्रजापतिराजरसाथ समनक्त्वयेमा | 
अहुपज्ञलीः पतिलोकपा विश शं नों मंब टिपड़े शे चतुष्पदे 
स्वाहा+ || इ्द सूर्याये सावित्ये-इदं न मम ॥१॥ 

ओ अधोरचपुरप॑तिध्न्येध्रि शिवा पशुभ्यःः सुप्नाः 
सुवर्चाः । वीरसर्टे्ृकमा स्योना श्रत्नों भव द्विपदे श॑ चतुष्पेटे 

_स्वाहा" ॥ ईद सुययि-साविश्ये इदं न मम ॥१॥ _ 


' अहें बचु ! ( अयेमां ) न्‍्यायकारी, द्यांलु ( प्रजापतिः ) 
परमांत्मा कृपाकरून (आजरसाय) जरावस्थेप्थत जगण्थाक्षरितां 
(न:) आमची (प्रजाभ) प्रजा शुभगुण कर्म स्वभांवयुक्त ( भजान- 
यतु) उत्पन्न करो ( समनकतु) तद्वारें उत्तमसौख्य प्राप्त होवो, ते 
शुभसगुणथुक्त (मंगलीः) ख्लीलोक सधे कुहुंबियांना आमंद (अदुः) 
देवोत, त्यापेकी एकतूं हे चराननें (पतिलोकम्‌) पतिग्रहीं (आविशञ) 
प्रविष्ठ हो (न) भामच्या (द्विपदे ) कुड्दुबांतील भाणसांना (शर्म) 
खुखंकारिणी आंणिं ( चतुंष्पदे) पद्चांदिकांनां ( शम ) खुखकतती 
(भव) हो. ु 

७ हां मंत्राचां भर्थ पृ. १४५ यामध्यें सांगितत्याप्रमाएं जांणांवप, 


'च/५/ ०7२७ ििन फनी करी री चीज चर करी बरी २ *२२१७५.२६.१५०८ 





विवादप्रकरणम १६७ 


ओं इमां त्वमिन्द्र मीढ़बः सुपुत्रां सभगोँ कृण । 
दशास्यां पुत्राना घेहि पर्तिमेकादश कृधि स्वाहा+ || इदं सूर्याये 
साविज्ये-हदं न मम ॥३॥ 
ओं सम्राह्ञी खशुरे भव सम्राह्ञी खश्रवां भव | नमान्‍्दारि 
धंत्राडी भव सम्राह्ी अधि देवृष स्वाहा» इदं सर्याये साविश्ये 
इदभमम | ४॥| दऋऋू.मे. १०सछू, ८० मे;४३०४६॥ आइव. १ै।८।९।। 


जि की रे हिट, हि, आने, कि हि टिका जल, /जिजरीपिका चिक कि 


+स्प्री पुरुषांना ईश्वर आज्ञा देत आहे कीं, हे (मीडूबः) वीये 
सेचित करणांरानों ! (इन) परमेश्वयेयुक्त मी वधूचे स्वामिन 
(स्वम्‌) तूं (इमाम) छा वधूला (सुपुत्रम) उत्तमपुत्रयुक्त (छुभगाम) 
सुंदर सोभाग्यमोगिनी, (कृणु) कर (अस्थाम) हिच्योपारुन (दृश) 
दृददा (पुत्रान) पुत्र (आ, धेहि) उत्पन्न कर. अधिक नाही, आणि 
हे स्मियें! तू देखील भधिक कामना करूं 'नकोखस. परन्तु दहा 
पुत्र व (एकांदशम) अकरा वा (पतिम्‌) पति यावरच संतोष (कृधि) 
कर. जर यापेक्षां अधिक संतानोत्पत्तोचा लोभ कराल तर तुर्धाला 
दुष्ट , अल्पायु,निवुद्ध सतान प्राप्त होईल व तुम्ही ही अव्पायु, 
रोगगप्रस्त वहाल, या करितां अधिक संतानोत्पक्ति करूं: नका.' 
(पतिमेकादश, कृथधि) या पदाचा अर्थ नियोग प्रकरणीं दुसरा 
होइल. म्हणजे ज्याप्रमाणं विवाहित ख्रीपासून दंहा पुश्न उत्पन्न 
करण्याची इेश्वरानें पुरुषाला आज्ञा केली आहें त्यांप्रंमाणें ह्लीनेही 
विवाहित पर्तीपाखुन अथवा वेधव्यावस्थेंत नियोग द्वारां दहा पुत्र 
प्राप्त करायेत. एका ख्रीनें एकां पतिबरोबर एकबार विवाह कराचा 
पुरुषानेंह्ी एकांच ख्री्शी एकदा विवाद्द करावा. विधवा झा्यांवर 
खीनें नियोग द्वार सतानोत्पक्ति करून पुशत्रवर्ती व्हांचें, तसेंच' 

विंधुर पुरुषाने नियोगस्थ पत्नीपासूँन पुत्र प्राप्ति करावी. 
ऊ हैं वरानने | तूं (शवढरे) मांश्या पित्यांशीं प्रेमानें वांगून 


१६८ संस्कारविधिः 


हा चार मंत्री ४ आज्याहंति देकन पृ२४ प्रभाणं स्विष्टकत 
हीमांहुति १ व्याहृति आज्याहुति ४ आपणि प्राजञापत्याइति १ 
अशा ६ आज्याइति दिल्यावर :-- 
समज्जन्तु विश ट्रेवाः समापो हंदयानि नो । 
से मावरिशा से थाता संपु देष्ट्री दधातु नौ») 
नह, में, १० | खूं, ८५ | में, ४७ ।! आइव- १। ८९%॥| 
हाँ मंत्र महटत्यावर दोधांनों दधिप्राशन कर्मावें. तत्पश्चात्‌ल 
अँह भो अभिवादयाप्रि ७ ॥ गोमि. २। ४। ११॥ 
हैं वाक्य उच्चारस्यावर दोधां वधुवर्रनीं माता पिला आदि 
तृद्धांतो प्रीतिपूषेक नमस्कार कराया. भग सुभूषित होदन शुभास- 
नावर बसून पृ- २७ प्रमाणें वामदेव्यगान करें त्यावेद्ठी ए- रे 


प्रमाणें हैेइवरोपासना करावी, जमलेल्या से मंडलीनींही. ध्यानाव- 
रिपत  दोऊन परमेद्वराचें ध्यांत करावें तर्था वच्चु , वर, पिता, 
आचाय व पुरोहित बगैरेती - 2 


._ ओ स्वस्ति भवन्तो ब्रव॑न्तु ॥ | आश्य.श. अब. १।क, <। से. ५ || 


(सन्नाज्ञी) चक्रवर्ती राणीच्या समान बनून निःपक्षर्युक्त ( भच ) 
हो (वश्रवाम) माइया मातेशीं प्रेमाने वागून तिच्या, आशाकित 
रहा व (सप्नाज्ञी) चक्रवर्ती राणीबें ऐशव्य भोगून खुखी (भव) दो 
(ननानद्रि) नणंदेशी प्रेमानें ,बाग (देवृषु) माहया ज्येष्ठ कनिष्ठ 
मावाशों प्रेमानें वागून (सम्नांज्ञी) चक्रवर्ती राणीचें (अधि, भव) 
अधिकार स्थान प्राप्त कर, म्दणजे सर्वाशी प्रेमानें बाग' 

# या मंत्रांचा अर्थ पू-१३८ मध्यें सांगितढा आहे - 

७ यापेश्ां उत्तम “रमस्ते,, हैं वेदोक्त वाक्य अभिवादनांथ 
योग्य आहें. स्ली-पुरुष, पिता-पुत्र, अथवा शुरु-शिष्य वगरेंनीं 
नित्यप्रति, प्रातः सायकालीं, अपूर्वे समागम समयीं जेब्हां भेटी 


होतील तेव्हां तेच्हां द्याच अभिवादन वाकक्‍्यानें परस्परांता बंदन 
कराये . . 


१ पटक 


विवाहप्रकरणम्‌ १६९ 





महणावें कीं आपण स्वस्तिवांचन करावें तत्पश्चात्‌ पिता, 
आचार्य, पुरोहित जर विद्वार्म्‌ असेल तर त्यानें व त्याभावी वधुवर 
विद्वान वेदबित असतील तर त्यांनीं पू: ७ प्रमाणें स्वस्तिवांचन 
पाठ अत्यंत प्रेमानें सहणावा, पाठ संपल्यावर सर्वे शमी पुरुषांनी 

ओ स्वस्ति, आ स्वस्ति, आ स्वस्ति ॥ 

असे बोलावें. तत्पश्चात्‌ कार्यकर्त्या पित्यानें, चुलत्यानें,म वानें 
वगेरे पुरुरषातीं तथा आई, बहिण वगेरे स््रीयांनी कार्याथे आलेल्या 
संवाचा यथापत्‌ सत्कार करून त्यांनां निरोप दावा. जर 
विशेष कारणांनीं ध्वछ्रण॒हीं गर्भाचान संस्कार होण शकक्‍य झांलें 
नसेल तर वधुबर्रांनीं क्षांर आहार व विषय तृ्णा रहित प्रतस्थ 
रहिन पृ. ३१ प्रमाणें विवाह्मच्या चवथे दिवशी गर्भस्थापन 
करांवा, वर परगांवचा असदंयास त्यांनां उतरण्यांस जी ज्ञागां 
दिली असेल तेथे गर्भाधान कराये. वधुग्रहीं आल्यावर तिचा साखु, 
सासरा, नणद, दीर, ज्ञावा यांनी सत्कार करांवा, सदोदित परस्पर 
प्रीतिपूचेक वागावे. मधुंरवाणी, वरलछयें, आभूषणें इत्यादिकानीं तिला 
प्रसन्न राखावें, वधूनेंदीं आपल्या वागणूकीनें सर्वोना पसन्न राखावे. 
पदीनें स्वपत्नीर्शी पत्मीक्षत धर्मानें वागावे, पत्नीनेंही पातिमरत्य 
सद्धमे पालन करून पतींलां स्ेकाल प्रसन्न राखुन त्याच्य' आशा 
तस्परतेने वे उत्खुकतेने पांठन कराव्या. पतीने पत्नीसेवा करण्याल 
सदव तत्पर असावे. 


इति विवाहसंस्कांरविधिः समांतः ।| 





पु 
सिरीज शीजक बीए सी शी हीए की वी ही “ही कक माह कक मी कारक का सम पं ११८१० पी सीरीज परी पीट, 


अथ गहाश्रमसंस्कारविधि वक्ष्यामः 
ऐंहिक व पॉरमाथिक झखुखप्राप्तीकरितां विवाह करून स्वसामः 
धर्यानुलार परोपकार करण, नियत कालीं यथाविधि इच्चचरोपासना 
करणें, गृहकृत्यंकरण व सत्य आणि चसे या कारणीं तन, भन घन, 
बचर्णे तथा धर्मानुसार सतानोत्पत्ति फरणें हाव गृहाप्नम संस्को* 
रांचा उद्देश भाहे' 
अत्र प्रमाणानि-सो वधयुरभपंदश्विनास्तापुभा वरा । 
सया यत्पत्थे शंसन्ती मनसा सविताददात्‌ ॥ १ ॥ 
हहेव स्ते मा वि यों विश्वमायव्येंब्लुतम । 
क्रीडन्तो पुत्रेभप्तभिमोंदमामौ स्वेगहे ।। २ ॥ 

अ, का १४ | सू्‌. ९ भें. ९-२२ 
: अर्थ :-(सोमः) सुकुमार शुभगुणयुक्त (वधूयु) वधूची इच्छा 
बॉद्ठगणारा पति तथा पतीची कामना करणारी वचु (अश्विना) हीं 
देोचेही ब्रह्मचयेद्वारा विद्यासंपन्न (अभवत) असाधीत (डमा)दोघेंही 
(वरा) श्रेष्ठ तुल्य गुण कर्म स्वभावांची (आस्ताम) असाबवेत« अशी 
(यत्‌) जी (सूर्याम) खुंयेकिरणवत्‌, सदये गुण युक्त (पत्ये) पर्ती 
करिता (मनसा)मनपूर्वक (शसनन्‍्तीम गुण कीतेन करणारी वधु आंहे 
तिला पुरुष, आणि भशा प्रकारचा जो पुरुष आहे त्याला(सचिता) 
परमेंदवर ख्री (ददात) देतो. तुल्य गुण कर्म स्वभार्व ज्यांचां आहें 
अलसा वधुवर्शांचा जोडा मिव्ठणें महद्भाग्य होय ॥।१॥ स्त्री पुरुषानों! 
मी परमेश्वर तुम्हांल आज्ञा करितों कीं तुमच्या 'विवाह समयीं 
परस्परामंध्यें ज्यां प्रतिज्ञों होदन चुकढंया अहित व जंयांचा तुम्ही 
स्वरीकांर केला आहि(इहेब)तदसुसार वागण्यास तुम्ही (स्तम्‌) तत्पर 
रहा. (मा, वियोष्टम) तुम्ही ऑपल्यां प्रतिज्ञांपासूंन विचलित दोऊँ 
लंका. (विश्वमायुब्यश्चुतमं) ऋतुगामी प्रसंगी वीर्याचां अधिक 

नांश न करता संपू्ण आयु जी (सो)शंभर वर्षाहुन कभी नलसे ती 


गृहाश्रमप्रकर णम्‌ १७" 
फिफिकश कक क ये | २ मऑजीलीलीीई, 

तुम्दांस प्राप्त व्याघी आणि पूर्वाक्त घ्सरीत्या (पुन) पुत्र व 
(नष्तृभिः) नातचंडांसह (कीडन्तौ) क्रीडा करीत शहून | स्वग्हे ) 


उत्तम गृहस्थ बनाव (मोदमानों) आनंदपूपेक मोठ्या प्रेमाने 
गृहाश्रमीं चास करा , 


समझली प्रतरणी गृहाण सुशेवा पत्मे खशुराय शम्भूः । 
7१ ै। 
स्थोना चश्नवे प्र गहान्‌ विश्वमात्‌ ॥३॥ स्थोना भेठे 
नि" (| विश 
शवृशरेम्यः स्थोना पत्ये गुहेश्यः । स्पोनास्थें सर्वेस्ये वि 
स्योना पुष्टायैषं भव ॥ ४ ॥ या दुर्हादों युवतयों याश्रे 
| कर] ० तु ०] 
जरतीरपि । वर्चो न्व१स्पे सं दत्ताथास्ते विपरेतन ॥५)॥ जी 
| «| (७ क कि. थ् | 
राह तर्पेँ सुमनस्यमानिह प्रजां जनय_॒पत्ये अस्मे । इन्द्रोणीव 
सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिग्रा उषसः प्रति जागरासि॥ $ || 
अथवे. का. १४। स्‌. २। मं. २९, २७ २९ रे* |) 
अर्थ +-दै वरानने ! तू (सुमंगली)उत्तम मंगलाचरणी (प्रतरणी) 
दोष है शोकादिकांपसून पृथक राहणारी (गृह्णाम) गहकाया 
मध्यें चतुर व तत्पर राहुन (सुशेवा) उत्तम खुखयुक्त बनून (पत्यें) 
पतीछा (अबशुराय) इचखुराला (इवच्छे) साखला (शम्मूः) डुजदा 
यिनी हो (स्योना) स्वत: प्रसन्न राहुन (ईमान) या (गृहान)धरात 
छुजपुचक (प्रथिश। प्रवेश कर ॥३॥ हे वधू! तूं (इव्ट्युरेग्यः) इंचशु- 
रादिकांना (स्थोना) छलक्षत्या (पत्थे) पतीछा (स्योना) छुघ्ददात्या 
सबे (ग्रहेभ्यः) कुदंवियांना (स्थोना) सुखदायक हो आणि (अस्ये) 
हा (सर्वेस्थ) सब (विश) प्रजेसाठीं (स्पोना) छुखप्रद व (ण्वाभ) 
याँच्या (पुष्ठाय) पोषणाथ तत्पर(मव) द्वो ॥४॥ (या+) ब्या (दुर्हाव) 
दुए (युवतयः) तरुण स्त्रिया (ब) आणि (यामेज्या (हंह) 
'ठिकाणी (जरतीः) बुद्ध ख्विया असतीछ स्यांनी (अपि) देखील (अस्य 
था चधूा (लु) शीघ्र (बच) तेज (से, दत्त) चावें, (अथ) यामंतर 


१७२ संस्कारबिधिः 
(अस्तम्‌) आपापल्या घरी लवीनीं (बिपरेसन) निघून जाबें व फिरून - 
तिजकडे कधी न यावें ॥५॥ दे वरानने! तूं (सुमनस्यमाना) प्रसन्न- 
चित्त होऊत (तल्पम््‌) पलंगाचर (आराह) चटहून शयन कर च॒ (इद्द) 
या गृद्क्षमीं स्थिर राहुन (अस्में) या (पत्ये) पर्तीखाठीं (प्रजां, 
जनय)प्रजाल्ा उत्पन्न कर (सुबुधा)रुंदर, शानो, बुद्धिमाना, सुशि- 
क्षिता (इन्द्राणीव, सूर्यकांतिवत्‌ (उषसः) उपः्कालापूर्वीचा (अग्मा) 
पूर्ेमभा (ज्योतिः)ज्शी असते तशी ज्योति तुल्च (पति जागरासि) 
जीतू प्रत्यक्ष सर्वे का्मीं जाग्रत रद्वाव॑ ॥५॥ र िर 
देवा अग्र न्यपथन्त पत्नीः समस्पृशन्त तम्वस्तनूभि | सर्येब 
नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजाव॑ती पत्या से मंवेह् ॥ ७ ॥ से 
पिंतराइलिये सुजेथां प्राता पिता च रेतेसो भवाथः । मये इब 
योषामधि रोहयेनां प्रजांईप्वाथाप्रिह (ष्यर्त रयिम्‌ ॥८॥ हां 
पृषज्छिवतमामेर॑यस्व॒यस्यां बीज मनुष्याई वर्षन्ति | या थे 
ऊरू उद्गती विश्र्याति यस्याग्रशन्तः प्रहरेंम शेप: ॥ ९॥ 
अथवे. कां. १४। स्‌. २। मन ३२, २७, ३८॥ 
अथ्थ ;- दे खोमाग्यप्रदे | (नारि) तूं (इद्) या ग्रह्मश्रमांत (अग्े) 
प्रथम (देवाः) विद्वान छोक (पत्नाः) उत्तम ख्रीला (न्यपद्यन्त)पाप्त 
द्ोतात आणि (तनूमिः) शरारानें (तन्वः)शरीरॉना(सम्रस्पृशन्त) 
स्पश करित/त त्या प्रमाण (वेइबरूप) विविध सुंद्र रूपधारी दूः 
(महित्वा) सत्काराई होऊन (सूपपंव)सूर्य कांति समान (पत्या) पी 
सईद अजावती) प्रजालपन्न (संभव) द्वो ॥७॥ ख््री पुरुषानों 
तुम्ही (पितरो) बालकाचे जनक आद्वा स्हणूत (ऋदवंत्वथं) ऋतु 
समयामध्यें खतानें (संखजेथाम) उत्तम प्रकारें उत्पन्न करा (माता) 
जननीं (त्र) आणि (पिता) जनक दा दोधांनीं रज 
( रेतसः) वोये द्वारें गर्भाघान करणारे (भवाथः) 


के 
2 





ग्रदाश्षमप्रकरणम्‌ १७३ 


ह्वावें. पुरुषा (एनाम) हा ( योषाम्‌ ) स्वस्त्रौची (मत्यंइच) 
आंत द्ोगान्या पतिसधान ( अधिरोहय ) खंतानवृद्धि कर व 
उभयतांनीं ( शहद ) या गृहस्थाश्षमामध्यें ( प्रजाम्‌ ) प्रजा (कृष्वा- 
थाम) उत्पन्न करावीं. ( पुष्यतम्‌ ) पालनपोषण करावें व पुरुषार्थ 
करून (रयिम) घनसंपन्‍्न दहद्ायें | ८ ॥ हे ( पूषन ) वृद्धि कारक 
पुरुषा ! ( यस्याम्‌ ) जिचेठायीं ( मज्ुष्यः) मलुष्यलोक ( बीजम ) 
वीये (चर्पन्ति) पेरतात (या) जी (न तुम्दा पुरुषांची (डशती ) 
कामनेच्छु आहे (उरू) जिचे उरू छुन्द्र (विश्रयाति) अखून त्यॉना 
जिनें आभ्षय दिला आहे ( अस्थाम्‌ ) जिचेठायीं ( उशन्तः ) सता- 
नेचछा करणारे आउुद्दी (हेपः) उपस्थेंन्द्रिय (प्रहरेम) प्रहरण करितों 


( ताम्‌ ) त्या ( शिवतमा ) अतिशय कल्याणप्रद्‌ ख्लीला खंतानों- 
त्पत्ती करितां (परयस्व) प्रमानें प्रेरणा कर ॥९।॥। 


स्योनादयोनेरधि बुध्यमानौ हमासुदौ महंसा मोद॑पानौ । 
संग सुपुत्रीं संगहौं तराथो जीवावपसों विभातीः ॥१०॥ 
इब्देमाविन्द्र सं नुद चक्रवाकेव दम्पती | प्रज्यैनो स्वस्तकौ 
विश्वमायुव्ये5इनुताम्‌ ॥११॥ जनियन्ति नावग्रवः पुत्रियन्ति 
सुदानवः । अरिष्ठात्त सचेवहि बृहते बाजसातये ॥ १२ ॥ 
अथव का. १४ | सू. २। मं ७३, ६४, ७२ ॥ 
अर्थः--ख््री पुरुषानों ! ज्याप्रमाणें सूये (विभातिः)) खुंदरप्रकाश- 
युक्त (उषल्लः) प्रभात खमयास प्राप्त द्वोतो; त्याप्रमाणें (स्वोनाव) 
शुलपूर्पवक(योनेः) घरामध्यें (अधि, बुध्यमानों) सन्‍्तानोत्पक्ति आदि 
क्रिया उत्तम प्रकारें जाणणारे नेहमीं (हसामुदों ) हास्य आणि 
आनेद्युक्त (महसा) मोख्या प्रेमानें (मोदमानों) अत्यन्त प्रसक्ष 
(छुपु) उत्तम वागणू्‌द्वीनें धर्म युक्त व्यवद्याप्कर्ते ( खुपुत्रो) 
सत्पुञ्रवान्‌ (छुग्॒ही) उत्तम ग्रद्सलपत्न (जीवों ) उत्तम प्रकारचें 
जीवनधारी (तराथ;) ग्रहस्थाश्रम व्यवद्दार पार पाडा ॥१०॥ 


ज.धी७/ ० 





१०४ __संस्कारविधिः सदन 

हे (इन्द्र) परमेश्वयं युक्त विद्वान राजन; आपण (इद्द) या खंखारांत 
(इमो)ह्या स्त्री पुरुषांना समयानुकूल विवाह करण्याची आज्ञाद्या व 
अशी ब्यवस्था करा की कोणाददी स्त्री घुरुषानें पृ. ९६ यांत जर्सें 
वर्णन केले आहे तसें वागाबें--तहिरुद्ध चिवाह करणें शकय होऊं 
नयें त्याचप्रमाणें ( संचुद) सचाना जाह्दीरप्रणें सूचित करा रहणजे 
ते ब्रह्मचय पूचेक राहुन विद्या प्राप्त करतींल ( दम्पत्ती ) पतिपत्नी 
(चऋवाकैव) चकवा चकवीवत्‌ परस्पराशों प्रेमवद्ध राहतील आरणि 
गर्भाधानसंस्का रोक्त विधीप्रमाणें (प्रजया) खुप्रजायुक्त बनून (एनो) 


उम्यता (रुवस्तकां) सुखसंपन्‍न रीतीनें (विश्वम) शंभर वबपयत 
(आयुः) आयुष्य ( व्यश्नुताय ) आप्त करतील ॥११ ।। मलुष्यान्रों ! 


ज्याप्रमाणें (छुदानवः) विद्यादि उत्तम गुण दान करणारे (अश्नवः) 
उत्तम स्त्री पुरुष ( जनयन्ति ) पुत्रोत्पक्ति करतात ( पुत्रीयन्ति ) 
पुत्रेचछा करतात त्याप्रमाणें (नो) आभमचीही सतती उच्तम व्हाची 
व (अरिशसु) बल प्राण यांचा नाश न करणारी होऊन ( चृहते ) 
अत्यंत (चाज्नसातयें) परोपकारालाटी विशान व अन्न  बगेरे दानें 
देण्यासाटी (सचेवहि) आऊद्डी कटिबद्ध राहावें म्ह्ृणजे आमची 
सततीही उत्तम होइल |।१२॥ 
प्र बुध्यस्व सबुधा बुध्यमाना दीर्घायत्वाय शतशारदाय। 
गहान्‌ गच्छ गहपत्नी यथासों ढीध 7 आयु) सचिता कृणोतु 
॥१३। अथवें. का. १४। सू.२। मं. ७५।। 

सहदर्य सांमनस्यमविद्वेष॑ं कृुणोमि व३। अन्यो अन्यमभि 
हयंत वत्स जातामेवध्न्या | १ ४॥ भ, का. ३ । रु, ३० ९॥। 

अर्थ:--हे पत्नी ! तूं शतशारदाय) शतव्षेपयंत (दीर्घायुत्वाय) 

दीघेकाल जगण्याकरितां (खुबुद्दा ) उत्तमबुद्धियुक्त (बुद्धमानाः) 
सज्ञान होऊन (गृद्न) ममग्रहीं (गउछ) प्राप्त हो (ग्रहपत्नी ) भाझी 
गृहस्वामिनी (यथा) ज्याप्रमाणें (ते) तुझे (दीघास) दीधेकालपर्यत 
(आयु) जीवन (आसः) दहावें त्याप्रमाणें (पबुध्यसव) परकष्ठज्ञान व 


ग्रदाश्रमग्रकरणम्‌ श्ड५ 


यथावत्‌ खुब्यवद्ारक्ष बनून आपल्या आकांक्षा ( सविता ) 
अखिल जगतोत्पादक परमात्य्यानें (कणोतु) कृपाकरून नेह्दमीं पूर्ण 
कराव्या, म्दृणले तू व मी सर्वेकाल उनन्‍नतशील द्दोझन भआनन्दांत 
रद्यवें ॥१३॥ ग्रद्दस्थ हो ! मी तुस्दांस ज्याप्रमाणें आज्ञा दिल्‍्या- 
आहेत त्याप्रमाणें तुम्हीं वागा, स्णजे तुस्दाला अक्षय खुख प्राप्त 
दोईल. (वः) तुम्ही स्वतःज्या गोष्टीत छुख मानतां ब ज्यायाशं 
दुःख समजता त्याव गोष्टी तुमची माता, पिता, संतति, पत्नी, 
भृत्य, नातकूय, शेजारी यांच्याशी बागतांना (सहृदूय) आत्मवत्‌ 
समजून करा . (सांमनस्यम्‌) मनायी समतोलता प्रसन्नता (आंव- 
द्वेषम) बेर, विरोधादि राहित्य, व्यवद्गरो पयोगीं लमयज्ञता (छणोमि) 
वर्गेरेयुक्त असे मी तुम्द्ांत करतों (अध््या) तुस्ही अवध्य अशा 
गाव (चत्से, जातमिव) उत्पन्न झालेलीं बांसरें यांच्यावर जशो 
वात्सल्ययुक्त ममता करते तशी तुस्ही (अन्योउन्यम) परस्परावर 
(अभि, हयंत) ममता करा१णा 
अनुत्रतः पितुः पुत्रों मात्रा भंवतु संमंनाः। जाया पत्ये 
मधुमती वार्च बदतु शान्तिबान्‌ ॥१५॥ मा आता ज्ातरं द्विकन्मा 
स्वसारमत स्वर्सा । सम्यब्च सत्रता भूत्वा वा वदत 
भद्रया ॥१६॥ अथर्थ, कां, ३। स्‌, ३१। मन्त्र २, हे ॥ 
अर्थ +-य्हस्थद्दों! तुमचा(पुत्र:) पुत्र (मात्रा, पितुः मातेशी 
व पित्याशीं प्रेमढ (अनुन्॒त:) अनुकूल आचरणयुक्त (भवतु) असो 
तसें तुम्दीही पुत्राशों सदेच वागावें. जशी (जाया) स््रीनं (पत्ये) 
पांते खताषार्थ (मधुमतीम) माधुबेगुणयुक्त (वाचभू) बाण (चदत॒) 
बोलाबी, तसें पतानेंही (शान्तिवान) शांत बनून आपब्या पत्नी 
सदो(दत मधुर भाषण करावें.॥१५॥ सद्ग्रद्वस्थद्द! तुम्ही (अ्राता 
स्रा रम ) भावा भावामध्यें (मा द्विक्षन) बंचुदेष कथी करूं नये 














9 सी की ही बीए की ही! 


१७६ संस्कार विधिः 


(उत) आणि (स्वसा) बहिणीनें (स्वलारम) बहिणीशीं द्वेष बुद्धिनें 
कर्धीद्दी (मा) चार नयें, धंधुभगिनीनीं परस्परांचा द्वेष करूं नयें ' 
परन्तु (सम्यज्चः) सप्रेम (सत्रता) समान गुण कर्म स्वभावी - 
(मूत्वा) बनूत (भद्नया) मंगलकारकरित्या परस्पराशी (वाचम) 
डखदायक भाषण (चदत) बोलावें . 
येन देवा न वियन्ति नो च विह्विपतें प्रियः । तरूृंप्पो बक्षे वो 
गुद्े सज्ञानं पुरुषश्य: ॥१७॥ जा, कां. ३। सू, ३। मन्त्र ४॥ 
अर्थ:-दे ग्ृहस्थ दो! (येंन) ज्या व्यवद्दारानें (देवा:) विद्वानलोक 
(मिथः). परस्पर (न, वियन्ति) पृथक्‌ भाव घारण करीत नाहींत 
(व) आणि (नो, चिद्धिबते) परस्पर हेषही क्धी करीत 
नाहींत (तत्‌) तेंच कर्म (वः) तुमच्या (ग्ृहें) क्ुट्ढंबा- 
मध्यें (कृष्मः) मी निश्चित करतों ( पुरुषेभ्यः ) पुरुषांना 
( सज्ञानम्‌ ) योग्यप्रकारें खूचना देतों कीं. तुम्दी परस्पर 
धीति युक्त बर्तन करून अत्यंत (ब्रह्म) घनैदवर्य प्राप्त करा |१७॥॥ 
ज्यायरवन्तश्रित्तिनो मा वियोष्ट सेराधर्यन्तः सुधुराधर॑न्तः । 
अन्यो अन्यस्म॑ व॒ल्यु वर्दस्त एत सध्ीचीनोन्व: 
संमन सस्क्ृणो मि ॥१८॥ अथर्व, कां, ३। सू, ३१। में, ५॥ 
अथे;-- हे शहस्थादि भनुष्यो ! तुम्हीं (ज्यायस्वन्तः) उत्तम 
विद्यादि गुणयुक्त (चित्तिनः विद्वान सक्षान (सघुराः) घुरंधर होऊन 
(चरन्तः) वागा व (संराधयन्तः) परस्पर मिक्धून धन, घान्य. राज्य 
समृद्धि करा (मा वियोष्ट) विरोधी वा प्रथकू भिन्नभाव बालगूं 
भका (अस्यः अन्यस्मे) एक मेकाशी ( वल्यु ) सत्य मधुरभाष्ण 
(धदल्तः) करीत राह्टरन (पत्‌) परस्परेकय प्राप्त करा. यासार्टीच 
(सभीचीनाम) समान द्विताहित, परस्पर सदकायेत्व, (संमनस३) 
ऐक्यमतवाले असे (वः) तुम्दाला (कणोमि) निर्माण करतों. अर्थात्‌ 


गृद्ाश्नप्रप्रकरणम्‌ १७७ 


मी जो तुमचा इेश्वर तो तुम्हांस आश्ष। देतों कीं, तुम्ही भाउठस 
सोडन 'संघटन! करा ॥१८॥॥ 
सप्रानी प्रपा सह बे।उन्नभागः समाने योक्‍त्त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चोडरिंगन.. संप्रयतारा नामिमिवाभितः ॥१९॥ 
सप्रीचीनान्वः समंनसस्कृणोम्येक श्नुष्टीन्संवसनेन स्वोन। 
देवा इवाम्तं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥२०॥ 
अथवे, का. ३। स्‌. ३० | में, ६, ७ ॥ 
अथ :-- हे गृदस्थादि मनुष्यो ! माइया-ईश्वराच्या आश्वेनें 
तुमचें ( प्रषा) जलपान, स्नानांद स्थान बगेरे व्यवहार (समानी) 
समान अताबेत (व) तुमर्च (अन्नभागः) ख्राणेंपिणें (सदर) परस्प- 
रासद् द्योत भखावें (ब:) तुम्दाला (योक्त्रे) रथाच्या घोड्याप्रमाणें 
(सदर) समानतेनें बरोबर (समाने) एकत्र धर्मादिव्यबद्दारांत (युनज्मि) 
नियुक्त करीत आहे. ज्याप्रमाणें (आरा: चक्राचे आरे (अभितः) 
चोदोंकड्ून (नामिमिव) मध्यभार्गी नालरूप काष्टांत एकत्र ज्ोड 


लेले भसतात, अथवा जसे ऋट्विज लोक व यज़मान यज्ञामध्यें 
एकत्र मिद्धूत (अग्निम्‌) अग्नि वगेरेंव्या सेवन द्वारा जगदुपकार 


करतात त्याप्रम्राणें (सम्यश्वःः सम्यक प्राप्तिवाले तुम्ही पक्कत्र 
मिह्धून घर्मयुक्त कार्मी (सपयत) एकमेका्ें द्वित फरीत असाये 

॥१९॥ मी इेश्वर (वः)तुम्दाला(सपीचीनान ).सट्ट वतमान(संमनसः) 
परस्पर हितेषी (एकद्नुष्टीन) एकाच घम्मकार्यी शीघ्र प्रवृत्त होणारे, 
(सर्वान)लवेना (लवनेन) घमछत्येसेवाप्रसंगी परस्पराना सदाय्यक 
उपकारक असे नियुक्त (कृणोमि) करतों. (देवांश्व) विद्वान लोकां- 
प्रमाणें (अस्त म्‌) व्यावदह्यरिक वा पारमार्थिक खुख (रक्षमाणा;) 
रक्षण करिताभसतां (सायप्रातः) अहार्नि्ञ परस्परांना भेटत जा. 
असें केल्यानें (बः) तुमे (सौॉमनसः) मन सेव पफुल्ल व तुमचा 
इंचभाव सदोदि्त शुद्ध ( अस्तु ) होवो ॥२०।। 


१७८ संस्कारविधिः 








अमेण तपंसा सृष्टा अह्म॑णा वित्तकते भ्रिता ॥२१॥ सत्येनावृत्ता 
भ्रिया | हि 
अ्रया प्राबंता यशेसा परीबता ॥२श॥ खधया परिह्विता 


अ्रद्धया पढ़ा दीक्षया ग॒प्ता यज्ञे मर्तिष्ठिता लोको विधनम्‌॥२३॥ 
५ अथवे, कां, १२। भ, ७। ख्‌, ५। मन्त्र १३॥। 
अर्थ:-- हे स्री पुरुषों ! मी ईचवर तुम्दाला आज्ञा देतों कीं, 
तुम्ही सर्च ग़ददस्थाअ्रमी मननुष्यांनीं (अमेण) परिअ्रम (तपला) प्राणा- 
याम (सष्ट)) संयुक्त (अह्मणा) वेदविद्या परमात्मा व धन (बविक्ते) 
भोग्य दव्यादि प्रयत्नामध्यें व (ऋते) यथाथे, निःपक्ष, न्याय फर्मा- 
भध्यें(भ्रिता) सदा चर्ता ॥२१॥ (सत्येन) खत्य भाषाणादि कर्मोनी 
(आता) पूर्ण युक्त (भरता) शोभायुक्त लक्ष्मीने (प्राइत्ता) परिपूर्ण 
(यशला) कीर्ति व धम यांनीं (परिव्रुत्ता) संपूर्ण मरलेले रहा ।।२२॥। 
(स्वचया) स्वकष्टाजिंत अज्नादि पदार्थों चे सहाय्यानें (परिहिता) 
सर्च दितकारी (अद्धया) सत्याश्रयी अद्धावान्‌ (प्यूढाः) सवोंगानें 
सबाना सत्याचरणी बनविणारे ( दीक्षया ) नाना प्रकारच्या 
ब्रह्मचर्यानें, सत्यमाषणादि ब्रतघारणानें ( गुप्ता ) छुरक्षित (यज्षे) 
दिद्वानाच्या सत्कार समयीं, शिव्पविद्या व शुभगुणदान प्रसगीं 
(प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठा प्राप्त करा व या कमोरनी (निधनम्‌ लछोकः ) या 
मनुष्य छोकास प्राप्त दोऊन सत्युपयेत खदा आनेदांत रद्द ॥२३१४ 
ओजैश्व तेनशथ्व॒ सहथ बलञ्चवाक चेन्द्रियं च श्रीय धर्मथ॥२४॥ 
अथचीे, कां, १९। भ, ५। स्‌, ५। में. ७॥ 
अथः- हें मनुष्यों ! तुम्ही जो (ओज5) पराक्रम ( च ) भाणि 
स्थाची सामभ्री (तेजः) तेजस्विता (बच) आणि त्याची सामुश्री 
(सद्द) स्तुति, निदा, हानि, लछाम व शोकादिकांची सद्यता (व) 
भाणि तिची साधनें (बल्ख) बल व त्याथें लाधन (वाकच) 
खत्य प्रियवाणी व तद्॒शुकूल व्यवहार (इन्द्रियच्च) शांत, धर्मयुक्त 
अन्तःकरण व शुद्धात्मा तथा जितेन्द्रियता (श्रींश् ) लक्ष्मी, 


 शुद्दाअभप्रकरणम्‌ १७९, 


९० रकां पक कर पक पक चिणत जल और पक ' चर चैज औट पेज १९३८ पपह िरि 


संपत्ति व तिचो धर्मयुक्त उद्योग द्वारा प्राप्ति (धर्मश्च) पक्षपात' 
रहित न्‍्यायाचरण, वेदोकत धर्म व त्याथीं साधने किया लक्षणें 
अहेंत तीं तुम्द्राला प्राप्त होऊन सद्नुसार सर्वेकाव्ठ वागा ॥२७॥ 
प्रह्म॑ च क्षत्र च॑ राष्ट्र च विशेथ त्विषिश्व यशश्र वर्चेश द्रविणं 
च॑ ॥२५॥ आयुशथ्र रूपंच नाम च कीर्तिय प्राणबापानश्र 
चंशुश्॒ श्रोत्र 2 ॥२६।॥ पयंश् रसथाले चान्नार्थ चऋत च 
सत्य चेष्टं च पूत्त चं प्रजा च पशवंश्र ॥२७॥ 
अथवे, का, १६५। अ, ७। स्‌, ५। में, <-१०॥ 
अर्थ:-- हैं ग्रहस्थादि मनुष्यों ! तुम्दास हेंच योग्य आहे कीं, 
तुम्ही (बरह्म,च) पू्णे विद्यादि शुभ गुण युक्त मनुष्य षनावें, 
तुम्ही सर्वापकारक, शम,द्मादि गुण संपन्न ब्राह्म बनावं, तुम्दी 
(क्षत्रच) विद्यादि उत्तम गुण युक्त तथा विनय शोर्यादि गुणसंपन्न 
क्षात्र बनावें, तुम्ददीं (राष्ट्र च) राज्य प्राप्ति, तिचें न्‍्यायपूर्षक 
पालन (विशकश्य) उत्तम प्रजा व तिची उन्नति (त्विषिश्व) सह्वियादि 
मिल्वून तेज, आरोग्य, शारीरिक व आत्मिक बल प्राप्ति व 
त्याची चृद्धि फरून कीतें ग्रातत करावी (व्चेच्च ) शिकलेल्या 
विद्येचें नित्य ग्रहण, मनन करावें. ( द्रविणम्व ) तुम्ही द्वव्योपाजेने, 
त्याचें सरक्षण, व त्याचा धर्मय॒ुक्त परोपकार कार्यी व्यय इत्यादि 
सत्कारयें सदा करीत अखावीं ॥ २५॥ तुम्द्दी आपलें ( आयु: ) 
आयुष्य बाढवाबें (व) व से आयुष्यभर धार्मिक उत्तमोष्तम वामें 
करावीं ( रूपडच ) विषयासक्ति, कुपथ्य रोग आणि अधर्माचरण 
यांवा त्याग करून स्घरूप उत्तम राखावें. वर्सं्र आभुषणें हीं पण 
चारण करावींत (नामच) नामकरण प्रकरणों ( पृ. ) खसांशि- 
तल्या प्रमाणें शास्प्रोक्त नामाभिधान घारण करावें ( कीर्तिश्व ) 
सत्याचरणाद्वारें प्रशंसा, सुकीति प्रात करून दोषमूलक: कार्यासुकें 





१८० संस्कार विधि 


०... कपडे जनक लीन ले बल कर केश नम कक तल नर 
उत्पन्न होणारी निदां दृत्यादिकाँया त्याग करावां ( प्रांणज्च 
रकालपयेत जीवन धारण व ॒ति्ी युक्ताहार विद्वारादि साधने 
( अपानश्च ) सथ्थे दुःख नांड्टीशीं करण्याचे उपाय व सांधने 
(चश्लुश्च) प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान (श्रोष्रश्अ) शब्द प्रमाण चगरे 
प्राप्त करा. ॥२६॥ (पयद्च) उत्तम जल, दूध, यचिं सेवन (रसइच) 
धुंत, दूध, मध याँचा आद्ार बिहार (अन्लज्ञों उत्तम तांदूत्ठ व्रे 
अन्न व त्याथें बनचिलेलें ( अन्नायञ्व ) पकाननादि योग्य पदाथे 
(ऋतञ्ञ) सत्य मानणें व मानविणें (सत्यत्व) सत्य बोलणें;, बोल 
थिणें (एएश्व) यज्ञ करणें, करविणें ( पूत्तड्ज ) यशलासुश्री पूणे 
करणें आणि धर्मशाला, पाणपोया, आरामवाटिका वगेरे निर्माण 
करणें व करविणें (प्रजां,च) प्रजोत्पक्ति, पालन व उन्नति लदेव 
करणें व करविणें ( पशचश्च) गोपांलडन, व्धन ध संरक्षण करणें 
करविणें हीं तुमचीं अचद्य कतेघ्यें होंत ॥२७।। 


कुंवबश्चवेह कमोणि मिजीविषच्छतर समा! । एवं त्वयि 


मान्यथेतोउस्ति न कमर लिप्यते नरें ॥१।| ०. भ. ४० । मं, २॥ 
- : अथ-- मी परमेश्वर सच्चे मलुष्यांना आंशां देतों कीं प्रत्येक 
भन्ुष्यानें (६ह) या जैगांत शरीरानें बच्टकट बनून (कमाणि) सत्करम 
(कुचेन्नेच) करीत असताना (शर्त समा) हांभर वर्षेपर्थत जगण्यांची' 
इच्छा करावी, आलस्य व प्रसाद करूं नये (एवम) अशा प्रकारें 
सत्कर्म करीत अलतां (त्वयि) तुजं ( नरे:) भनुष्यामध्यें (हत:) हा 
सद्धेतुचडया विपरीत (कम)दुःखकर्म ( म लिप्यते) क्थीही लिप्यमान 
होत नाहीं।; तुस्ही पापरुपी कमात क्धीही, लिप दोऊं नयें उत्तम 
कमे केल्यानें कांहीही दुःख (नास्ति) होत नाहीं. याकरितां तुम्ही 
स्त्री पुरुर्षाीं सदोदित पुरुषाथा होऊन उत्तम कर्म द्वांरा स्वतः ची 
ये दुसच्यांची स्ेकाल उन्नति करीत रहावें। १ ॥ स्त्री पुरुचांनीं 
खालील उपदेशा प्रमाणें लदेव एउछी बाहूगूने आचरण कराबें. पहां- | 


__._.... अदाज्रमप्रकरणम श्टर्‌ 
भूजुवः स्व।|सुप्रजा; प्रजाभिः स्था०सवीरोबीरेः सुपोषः पोषेः। 
नये प्र॒जां में पाड़ि श*स्य पशन में पाह्यथय पितुं में पाहि ॥२॥ 
गृहा मा बिभीत मा वँपध्वमूज विश्रेत एमेसि। ऊे विश्वद्धः 
सुमनाः सुप्रेधा गहनिपि मनसा मोदमानः।३। य.अ.रेमं.२५ ४१। 

अर्थः- हे स्त्री वा पुरुष | भी तुझ्या वां माइया संबंधामुद्ठे 
(भूभुवः स्वः) शारीरिक वाचिक व मानसिक जिविध छुखांनों 
युक्त दोऊन (प्रजाभिः) मंजुष्यादि उत्तम प्रजेसद् (छुप्रजा)) उत्तम 
प्रजायुक्त (स्याम) व्दावें (वीर) उत्तभ पुत्र, बेन्धु, सम्बंधी व 
भृत्य यां तद (छुवीरः) उत्तम वीर व्दावें (पोष:) उत्तम पुष्टिकारक 
व्यवहारामुल्दें (छुपोषः) उत्तम पुष्टियुक्त दावे. हे (नये) मनुष्यो- 
तम सज्जन वीर स्वामिन ! (में) शइया (प्रजाम) प्रेजेंच (पांहि) 
रक्षण करा, हे (शंस्य) प्रशांलनीय स्वामिन्‌ ! आपण (में) माश्या 
(पशुन) पश्ृ्च (पाहि) रघप्षण करा, है (अंथये) दयालु स्वामिन्‌ 
(में) माइया (पितुम) अन्नादिकांचें (पाहि) सक्षण करा. याच- 
प्रभाणे हे प्रशंसनीय गरुणयुक्त नारी ! तूं. मांश्या (प्रजेचे) पशूच, 
अन्न वगेरेचें सदेव रक्षण कर ॥५॥ (ग्रहा))। ग्रहस्थ छोकानों 
तुम्ही विधिपूर्वक ग्रहस्थाश्रमांत प्रवेश करण्यास (मा, बिभीत) 
भिझं; तका (मा, वेप५ध्वम ) कांपू नका-कंपायमान होऊं नका. 
(अज्जेम्‌) अन्न, पराक्रम, विद्यादि शुभगुण युक्त होऊन गंहस्थाक्षम 
(बिश्नतः) धारण करीत असतां तुम्दां छोकांना आस्द्दी सत्योप- 
देशक विद्वान छोक (एमसि) प्राप्त होतो, सत्योपदेश करतो व॒ 
अन्न पानाचउछादन स्थानांनीं तुम्हीच आमचा निर्वाह करीत आहदा 
सहणून तुमचा ग्रहस्थाअ्रम निवास स्वात्कृष्ठ आहें, धन्य आहे. 
हे बरानने ! ज्याप्रमाणें मी-तुझा पति (मनला) अन्तःकरणपू्वेक 
(मोद्मानः] भानन्दित [छुमनाः प्रसन्न मने तुजछा [खुमेधाः] ये 


१८२ संस्का रविधिः 


दा आज या 





उत्तम बुद्धियुक्त तूं मजलां प्राप्त होतेल व है भ्म पूजनीयतभ पिता 
वगेरे छोक वः) तुम्च्याकरितां [डज्जम] पक्‍क्रम तथा अन्नादि 
पेदवय[विश्वत्‌ | धारण करीत अलतां तुम्दां [गृदान] ग्रदस्थियांनां 
(आ, एमि] सर्च प्रकारें प्रांत होतांत त्या प्रमाणें तुम्द्दी लोकही 
भजश्ञी प्रसन्न राहन वांगत असा ॥३॥। क्‍ 
येषॉमध्येतिं प्रवसस्येषत सौमनसो बहुः । गृददालुपंहयामहे ते 
नो जोनन्तु जानतः ॥४॥ उपहूर्ताडन्‍ह गावडउपहुँता अजावर्यः । 
अंथो अभ्नस्य कीलाल5उपहूतों गुहेषु नः | क्षेमाय वः शाह्त्ये 
प्रपंचे शिव< जग्भई जंयोः शंयोः ॥५||[ए, अ, ३ । में. ४२.७३ ॥ 
: ' अ्थे.- हे ग्हस्थो ! परदेशाला गेलेलां जो मसुष्य [पपांम] 
था्चें गृदाश्मा्चें |अध्येति] स्मरण करतो [येंषु] ज्यां ग्रह्मअमा- 
मध्यें [बहुः] फार प्रेम. असतें त्यां (ग्रंदान) गृहस्थांची आर्द्दी 
विद्वान लोके [उप, हयामहे] प्रशंसा करतो घ॑ प्रेमपृ्षेक त्थांना 
जवतब्ठध बोलाबितो [ते] ते ग़्दसथ लोक (जानत:) गृद्श्रम जाण- 
णारे (नः) आम्दां लोकांनां (जानरतु) खुहृद्‌ आाणोत, भशाचप्रकारें 
तुम्ही शहस्थ व आउही संन्‍्यांत्ती लोक परस्परांशीं सहकाये करून 
पुरुषार्थ द्वारा व्यवद्वार व परमार्थ पांची सदा उन्नति करीत 
रहावें ॥४॥ (नः) आपल्या (गहेष) घरांत (गावः) गो वगेरे उत्तम 
पशु. (उपहृता)) ग्रसावेत- (अज्ञावयः) बकरी मेढरें आदि दुध 
देणारे पशु असावेत (अथो) नंतर (अश्नस्य) अन्नांदिकांपेकी उत्तम 
(कीलालः) अश्नांदि पदार्थ (उपहुत) अलाबेत असा भसही प्रयत्न 
फरावां. भी उपदेशक वा राजा (हु) यां ग॒हाश्रमांत (व) तुम्दाला 
(ोमाय)रक्षण व (शांन्त्यें) शांति पांत्त होण्यालादी (प्रपधे) प्राप्त हीत 
आंहे. मीं व तुश्ही प्रेम पुरःखर समिकन (शिंचर्म) कल्याण (शब्मम) 
व्यांचहारिक सौरुय आणि (दंयोः शंयोः) पॉरमांथिक सुख प्राप्त 
करून अन्य सबवे लोकाँना सदा खुल देत राह ॥|७॥ 


ग्रृहां भ्रमप्रकरंणम्‌ १4३ 


जि करी किमी चेक चिएी 2८ चिट 
फनी के ४ध/१ीिीी १न्‍चऔिॉी 








4 # 00 पक अप, सन चीन शमी 


सन्तुशे भायेया मर्त्ता भरना भार्या तयेव च। यस्मिन्नेव कुले 
निर्त्य कल्याणं तत्र वे ध्रुवम।१॥ यदि हिखौ न रोचेत पुमांस न 
अमोदयेत्‌ । अग्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजन॑ न प्रवत्तेते २॥ 
मनु. भ. ३। इलो., ६०, ६३ 
अर्थ - हे ग्रहस्थो ! ज्या कुलांत भार्येशीं पति प्रसन्न असतो , 
पतिशीं भार्या प्रल्न्न असते त्या कुछांत खात्रीनें छुखलौरखुय वास 
करतो ॥१॥ जर पत्नीनें पतींवर प्रेम केले नाहीं किंवा त्याला 
प्रसन्न राक्षलें नाहीं तर अप्रसन्नते मुछे पुरुषांडयाठायीं कामोत्पत्ति 
कंधों होणार नाहीं , अर्थात्‌ संवानोत्पत्ति होणार नाही व झाली 
तरीही दुए अशी उत्पन्न होईल ।२॥ रे 
खियान्तु रोचमानायां सर्वन्तद्रोचते कुलम्‌। तस्यां ल्वरोचे- 
मानायां सवमेव न रोचते ॥३॥ मल. भ. ३। इलो. देर ॥ 
अथे-पुरुषानें ख्रीला प्रसन्न राखलें नाहीं तर तिच्या अप्रसन्नते- 
मु्ें सब कुलांत अप्रशन्नता, शोकातुरता उत्पन्न होते. पण 
पुरुषांनें खोला प्रसन्न ठेवल्यास सबे कुलांत भानंदी भानंद 
दष्टिगोचर होतो ॥३॥ 


पिठमिश्रातिभिश्वैताः पतिभिरदेवरेस्तथा । पूज्या भूषयितव्याश्र 
बहुकल्याणमी प्सुभिः ॥७॥ यत्र नायस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र 
देवताः । यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया! ॥५॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुछम। न शोचन्ति तु 
यत्रेता वढ्वेते तद्धि सबेदा ॥६॥ जामयो यानि गेहानि 
शपन्त्यप्रतिपूलिताः। तानि कृत्याहतानीब विनव्यन्ति 
समन्ततः ॥७) मनु. भ. ३ । इलो, ५५७०८ |। 


१८७ संस्कार विधिः 


कर आर कक की जी कफ की 











५८७ ५५ 2५५ > ५ / की 





अथ- पित शभ्रातां, पति व दीरश यांना योग्य भाहें कीं, त्यानीं 
आपल्या कन्येंची बहिणीची, पत्नीची व भावजयी वग्गेरे ख्त्रियांची 
सदैव पूजा करावी अर्थात्‌ त्यांचयाशी मधुर भाषण करशावें, त्याना 
धरस्त्रें आभूषण यायोगें प्रसन्न राखावे . कल्‍्याणाची इच्छा बाॉत्टग- 
णारांतीं स्थियांना कथींही कलश देऊं नयेत ॥४॥ ज्या कुलामध्यें 
ल्थियांची पूजा होते अर्थात्‌ व्यांचा सत्कार होतो वा कुलामर्ध्ये 
दिव्य गुण, दिव्य भोग आणि उत्तम संतति निर्माण होते व जेथें 
स्व्रियांची विटंबना होते तेथें से करमें निष्फल होतात « से सम- 
जावें॥५ ज्या कुलांत स्त्रिया भापापबया पुरुषाची वेश्यागमन 
वा र्व्याभवारादि कर्म यायोगें शोकातुर राइतात तें कुल शीघ्र नष्ट 
होते व जेथें पुरुषांचया उत्तमाचरणानें स्थिया प्रसन्न राहतात तें 
कुल सव्वेदां भरभराट पावतें ॥६॥ ज्या कुछांत अपूजित म्हणजे 
अवमांनित असलेल्या स्थियांचे शाप पुरुषांना प्राप्त होतात तें कुल 
व ते पुरुष, बिषप्रयोगानें जसा सवाचा एकदम फडछ। पडतो, 
तद्वत्‌ू सब प्रकारें नश्श्नष्ट होतांत ।७॥ दमन 
तंस्मादेताः सदा पूंज्या भूषणाच्छादनाशनेः । भूतिकामैनेर- 
नित्य संत्कारेषृत्सवेषु च | ८॥ मु. भ. ३। इलो. ५९ ||. 
. अर्थे - ऐश्वर्येच्छु पुरुषांनीं स्थियांचा सत्कार करावा, यथा- 
योग्य प्रलगीं त्यांनां अलकार, वस्चें, खाद्य, पेंयें इत्यादिकांनीं 
संदेंच सुशोमित करून त्यांचा सत्कार करीत असावें | ८॥ 
सदा प्रहष्टया भाग्य गृहकार्यपु दक्षया | सुसंस्क्ृतोपस्केरया 
व्यये चामुक्तहस्तवा ॥९।। मज्ञु. अ, ५ इलो. १५० ॥ 
अथे - सवकाछ आनंदात राषहुन सर्वे ग्रदरूत्यें अत्यंत 
चतुराईनें करणें हैं स्थियाचेंकतेव्य आहें . अन्नादिकांचीं भांडीं, 
चरस्त्रें, गृद्द व्यवस्था कोठुंबिक खचे झो अहर्निश छागतो त्याचा 
यथायोग्य जमाखचे ठेवून तो स्देव लेतोषानें करीत ज्ञावा ॥९! 


गृहाश्रमप्रकेरणम्‌ १८५ 
एताश्ान्याथ लोकेउस्मिन्नपकृष्प्रसतयः | उत्कृष योषिंतः 
प्राप्ता; स्व! स्वेमतृगुणेः शुभ! ॥॥१ ०वीमड- भ. ९। इलो- २४॥। 
अर्थ - स्िया जरी दुष्टचारयुक्त असल्याल तरी या जगांत 
केवंठ सुपति सान्निध्यानें,' स्वपतींडवा अंगीं वंलणाप्या शुभ गुण 
प्रभावानें पुढ़ें उत्कृष्ट बनल्या आंद्वेत व बनतीलही, याकारणानें जर 
पुरुष श्रेष्ठ असतील तर ख््रिया श्रेष्ठ दोतींल, ते दुए भलतील तर 
त्यों दुंष द्ोतील. रदणून पुरुषांनी प्रथम उत्तम बनूंन आएस्या 
स्व्रियांना उत्तम बनवा्चें |(१०॥ 
की रह गहदी न ४ ४३ ८ 
प्रजनाथ महाभागाः पूजा गृहदीप्षयः । ख्ियःश्रियय्थे गेहेए 
न विशेषोउस्ति कश्रन ॥११॥ उत्पादनमपंत्यस्य जातस्य 
परिपालनस । प्रत्यई लोकयात्रीयाः प्रत्यक्षे खी निधन्धनम्‌। १ २। 
अपत्य॑ धर्मकार्याणि शुभ्रूषा रतिरुतमा । दाराधीनस्तथा 
खगेः पितृगामात्मनश्च ह ॥१३॥ मछ- अ. ९। इलो. २६-२८ ।॥ 
यथा वायुं समाञ्ित्य वर्तन्ते सवेजन्तवः । तथा गृहस्थमाश्रित्य 
वत्तेन्ते सवे आश्रमा ॥१४॥ मछ-भ. ९ इलो. जय... 
अधैः-पुरुषांनों ! खतानोत्पत्ति करणाप्या, मद्दाभाग्थ्ोद्य 
करणाव्या., सरकारासयोग्य--पूजाह अशा, ग्रहमश्रम प्रकाशित 
करणात्या, प्रजांवृद्धि करणान्या स्लिया आहेत स्हणुनच त्याँनां 
'गृहलएमी' मदणतांत. का (ण शोभा घन रंदणजेच लक्ष्मी: याँसुछे 
स्त्री ही लक्ष्मी होय ॥११॥ अपत्योत्पक्ति करून त्याचें पालन करणें, 
ग्रदस्थाभ्रमीचा लोकव्यवहार करणें इत्यादि कृत्यांची व्यवस्थापिका 
इंदणजे ख्रीं होय ॥१२॥ संतांनोत्पक्ति, धर्मकार्ये, सेवा खुश्नषा, 
रति. व पित्सौख्य हीं सथे कामें स्वीचेच भोधीन असतात. ॥९३॥ 
बायुमुक्े जसें सथे प्राण्यांच अस्तित्व अखतें तसें गृहस्थाक्षम 


, १८६ संस्कारविधिः 


4000 29 30 30 








१0 ओआ। 





आश्षयावर ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी व संन्याञी हा तिन्‍्ही आश्रमांचें 
अस्तित्व अवलूबून आहे ॥१४॥! हे द ही 
यरमावृजयो:प्याश्रमिणोदानेनालन चान्वहम्‌ | गृहस्थेनेव 
धायन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥१५॥ सः संधायें प्रयत्नेन 
स्वगेमक्षयमिच्छता । सुख चेहेष्छता नित्ये यो<धार्यों दुबे 
रिद्रयेः ॥१६॥ मड- भ. ३। इलो. ७८-७९ || ह 
सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्पृतिविधानतः । गुहस्थ उच्यते ओष्ठः 
सः त्रौनेतान्‌ विभत्ति हि ॥१७॥ मच: ६। ८९॥ 
अथः-ब्रह्मचय, वानप्रस्थ, संम्यास हा तिन्‍्ही भाश्च्माचें नित्यप्रति 
ग्रहस्थाद्वारेंच धांरण, पोषण होतें याकरितां ग्रहश्रम सर्धश्रेष्ठ 
आश्रम द्वोय ॥१५/ जर तुम्हाठा +अक्षयकालयें मुक्ति सौख्य 
आणि ऐंहिक खुख शांति पाप्त व्हावी अशी इच्छा असेल्तर तीं 
खुसे, डुबे्लेन्द्रिय व निवुद्ध पुरुषांवा मिठणें शक्य नसस्यामुद्ें 
गृद्ाश्रमीची योग्य कर्तेंब्यें करा ॥१६॥ बेद्‌ व स्मृति यांच्या 
प्रमाणाचुसार सवे आश्रमांत गृहस्थाश्रम अछ आहे कारण कीं, तोच 
आश्रम बाकीचया आश्रमांचा घाएण व पालनकर्ता आहे ॥१७॥ 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति सेस्थितिम । तथेवाश्रमिणः 
सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥१८॥ मु. भ. ६। इलो. ९० 
उपासते ये.गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः । तेन ते प्रेत्य बहुतां 
बजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ॥१९॥ आसनावसथौ शब्यामलुव्रश्या- 
मुपासनाम । उत्तमेषूत्तम कुर्याद्धीने हीन॑ समे समम ॥॥२०॥ 


“--........000तह मल, अ. ३। १०४, १०७॥ 

नितत3+--+-........... डि. आ,३॥। १०४, २०७॥ 

# अक्षय र्णजे केवल मुक्ति समयाच्या नियमित बेव्ठपाबेतों, 

त्या समयांत, विषयेंन्द्रिय संयोगजन्य खुखाभावीं जसें दुःख प्राप्त 
होतें, तसें दुःख होत नाहीं. 


ग्दाश्रमप्रकर णम्‌ १८७, 


पाषण्डिनो विकम्रस्थान वैडाल्तिकान्‌ शठान्‌। हेतुकान्‌ 
बकवृत्तीय वास्म्रात्रेणापि नाचेयरेत्‌ ॥२१॥ मल भ-४। इको ३० 
अथेः--जसे मोठ मोठे नद्‌ व नथा सागराला जाऊन स्थिर होतात 
तसे ले भाश्रम ग्रहस्थाश्रप्रींच स्थिर द्वोतात ।१८ गृहस्थ असून- 
ही परगृहीं भोजन वरगरेची इच्छा बालहूगतींल तर ते बुद्धीहीन 
ग़हस्थ अन्याकड्टन प्रतिग्रहरूप पाप प्राप्त करून जन्म जन्‍्मांतरीं 
अन्नदात्याच्या येंथें पशु बनून राहतींल कारण की अन्नादि अहण 
करणें हैं अतिथीचे काम आहे, गृहस्थांचें नव्हें ॥१९॥ ग्ृहस्थाकडे 
अतिथी आल्यास स्याला आसन निवास दाय्या मंग व ज्ञवत् 
बसर्णे आदि सत्कार 'जशास तसा' या दृष्ट्रीनें करावा. महृण्जे 
उत्तमाचा उत्तम, मध्यमाचा मध्यम घ निकृप्टाचा निद्ृष्ट रीतीनें 
करावा ॥२०॥ परंतु जो पाखंडी, वेदनिद्क, नास्तिक, ईश्वर, वेद 
घ धर्स यांना न मानणारा, अधर्मावरणी, दिसावादी, शठ, 
मिथ्याभिमानी, कुतकी व बकवृत्षि महणजे परयांचे 7दाथे हरण 
करण्यास तत्पर भरा वेषधारी भतिथी चें सोॉंग घेणा'। आला 
तर त्यावा वचन मात्रेही ग्रहस्थानें कर्धीं सत्कार करुंनयें ॥२१॥ 


दशसूनासम चक्र दशचक्रसमों ध्यजः | दशध्वजसमों वेशो 
दशवेशपतमो नृपः ॥२२॥ मछु. भ, ४। इलो. ८५॥ 
न लोकबृत्त वर्तेत वृत्तिहेतो! कंचन । अजिद्मामशर्ठां शुद्धां 
जीवेदू ब्राह्मणनी विकाम्‌ ॥२३॥ मठ अ. ४। इलो. ११ ॥ 
सत्यधर्मायवृत्तेपु शौचे चेव रमेत्सदा । शिष्योश्च शिष्याद्ध- 
मेंण वाम्बाहृदरसंयतः |२४॥ परित्यजेदथेकामौ यो स्यातां 
धर्मवर्जितो । धर्म चाप्यसुखोदक लछोकविक्रुश्मेव च ॥ २५ || 
मनु. अ. ४। लो. १७५, २७६ 





१८८ संस्कारविधिः 


अथेः--द्शदत्यासमान चक्र म्हणजे कुंभार, व वाहनावर जीचिका 
चालडविणारे, द्शइत्यें सम|न ध्वज मेंहणजें परीट, मद्य तयार 
करून विकणारे, दशध्यज्ञ समान वेष म्हणजे वेइया, भडले, भांड 
डुसच्याची आकृति पूजक--मूर्तिपूजक पूजारी व वृशवेष समान 
जो अन्यायकारी राजा असतो त्याच्या येंथें अतिथीलोकांनीं की 
अन्न भश्रदण करूं नयें |२श५। गहस्थानें उपजीविके करिता देखील 
कधी शास्रविरुद्ध लोकाचाराचें वर्तेन करूं नयें पण ज्यामध्यें 
कुटिलता, मुखेता, मिथ्यापण व अधर्म नसेल अ्से बेदोक्तकर्म 
संबंधी कर्मे करून जीविका करावी ॥२३॥ किन्तु सत्य, धर्म, आये 
म्दणजे आप पुरुषांचें व्यवहाय (, पवित्रता यांतव ग्ृहस्थानें प्रवृत्त 
अखाबें आणि सत्यचाणी, भोजनादिकांच्या लोभरहित, दृस्त- 
पादादि कुचेश्ा न करितां, धर्ममूलक असा शिष्यांता व संतानांना 
उत्तमोपदेश लदेव करीत अखावा ॥२४। जरी बिपुल घन, राज्य व 
आपली 'महत्वाकांक्षा भधर्माचरणानें राध्य होत अस्ेल तरी 
अधर्माचा सर्वेथा त्यागकरून बेद्विरुद्ध धर्मम्रममूलक दुःखोत्पा- 
दक, संखसारोन्नतीं नाशक अशी नामधारी धार्मिक कर्मे कीं करूं 
नयेत ॥२०।॥ 


सर्वेषामेव शौचानामथशोौच पर स्मृतम | योअ्थें शुचिह्टें स 
शुचिन मद्दारिशचिः शुतिः ॥२३६॥ क्षान्त्या शुध्यन्ति 
_विद्वांसोी दानेनाकायेकारिणः | प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा 
वेदवित्तमाः ॥२७॥ अदक्वि्गात्राणि शुध्यत्ति मनः सत्येन 
श॒ध्यति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञेनेन श॒ुध्यति ॥२८॥ 

मनु. अ, ५। इलो, १०६, १०७, १०९ || 
दशावरा वा परिषद धर्म परिकत्पयेत | ध्यवरा बापि 
वृत्तस्था ते धरम न विचालयेत्‌ ॥२९॥मलु. भ. १२ ।इलो.११० ॥ 








हा गृद्ाश्रमप्रकर णम्‌ १८९, 
दण्ड! शास्ति प्रजां सर्वा दण्ड एवामिरक्षति | दण्डः सुप्ेष 
जागारति दण्ड धरम विदुबुंधा)॥३०॥मछु- अ. ७। इलो. (४।' 
तस्याहुः संप्रणेतारं राजान॑ सत्यवादिनम्‌ । समीक्ष्यकारिण 


प्राईं धर्मकामाथेको विदम ॥३ १॥म्छ- अ. ७ ॥ इलो. २६॥ 
भर्थ:-- घर्मेविहिित मार्गानें पदाथाच्ा लचय करणें इंच अनेक 
पवित्र कातपैकी एक पचित्रोत्तम काम आदे, अन्‍्यायानें एसाया 
पदार्थाचें ग्रदण न करणें ही पवित्रता द्वोय, सृत्तिकादिकांनीं जी 
पवित्रता होते तीं धमंसद॒श उत्तम प्रतीची नब्हे ॥२६॥ विद्वान 
लोक क्षमेमुछ्ले, दुशचारी संत्संगामुत्दें व विद्यादिशुभगुण दानानें. 
गुप्त पायकर्म करणारे विवेकानें, व अह्यचयें तथा सत्यभाषणादि- 
कांतीं वेदवित्‌ उत्तम विद्वान शुद्ध होतात ॥२७॥ जानें शरीशचें 
बाह्ांग पवित्र होतें, आत्मा व मन नहहें; मन सत्य मानणें, बोठणें 
व करणें यांनीं शुद्ध होतें; जीवात्म विद्या, योगाभ्यास व धर्माचरण 
यॉनीं पवित्र होतो भाणि बुद्धि ज्ञानाच्या योगाने शुद्ध होते, 
जल सतिका बगेरेनीं नब्हे |२८॥ गृद्दस्थ लोकांनीं लद्दानमोटीं 
राज्यकर्म राध्य करण्यास निदान १० संणजे ऋण्वेद्श, यजु- 
बेंदश, सामवेदक्ष, दैतुक ( नेयायिक) तकेकर्ता, नरुक्त; ( निरुक्त- 
शाख्त्रज्ष) घर्माध्यापक, ब्रह्मचारी, स्नातक व वानप्रस्थी विद्वान 
या दहा सभ्य जनांच्या समेद्वारा कतेब्याकतंब्याचा, धर्माधर्माचा 
निर्णय करावा. निदान ऋण्वेदश, यजुर्वेदश व सामवेदश गृहस्थॉ- 
उ्या सबलाम सलत्यनुसार आचरण करावें॥२९॥ ज्याप्रमाणें विद्यन्‌ 
लोक काययद्यांनाच घमे मानतात त्याप्रमाणें सचानी मानावें कारण 
कीं, कायदाच प्रजेला शासन करण्यास-नियमांत ठेवण्यास समथ 
अखतों, कायदाच सोचें से प्रकारें रक्षण करतो। फायदाच 
निद्विस्तांना जागृत करतो व कायदाच चोरादि दुश्ंना पापक्मा- 


१९७० संस्कारविधिः 


पासून परात्ृत्त करतो ॥३०॥ सदह बविद्वज्ननाज्या अनुमतीनें 
निश्चित करण्यांत आलेब्य! कायद्यालुसार चालणाप्यालानच 
राजा' मदृणतात. राजा खसत्यवादी, विचारपूषेक कार्में करणारा, 
बुद्धिमान, चिद्दान्‌; घ॒मे, अर्थ, काम यांता यथावत्‌ ज्ञाणणारा 
अखावा ॥३१॥ 


सोअसहायेन मृढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना | नशकयो न्यायतो नेतु 
सक्तेन विषयेषु च ॥३२।। शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्रानु- 
सारिणा | प्रणेतु शक््यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३३ ॥ 
मु, अ, ७। इलो, ३०, ३१॥ 
अदण्डपान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ड्यॉश्रेवाप्यदण्डबन | अयशों 
महदाप्नोति नरक चेव गच्छति ॥३४॥मलु. भ. < | इलो, १२८ 
अर्थ:-- जो राजायोग्य सल्लागाराभाव मूढ राहिलेला असरो, 
जो लोभी, विषयी, विद्या व बुद्धि ने अपरिपक्त असतो त्याच्या- 
कड्टन करों न्यायपूथवेक कायचांचा अमलबज़ावणी द्वात नाहीं ॥३२। 
याकरितां जो पवित्र, सत्पुरुष संगतीतला, राजनत शाख्रा- 
सुतार चछणारा, धामिक पुरुषांच्या सहय्यानें युक्त, विद्वान 
बुद्धिमान राजा असेल त्यानेंव राज्य चालवाबें, त्याच्याकड्टून 
न्‍्यायपूर्वक कायदयाची अमलबजावदणी होणें शकय अखते ॥३३॥ 
जो राजा अनपराधियांना दंड देतो. अपराध्याना दंड करीत नाहीं 
त्याबी या जन्‍मीं मोटी दुष्कीति होऊन मरणातंत्तर त्याची दुरगति 
होतें ॥३४॥ 
मृगयाक्षा दिवास्वप्नः परिवादः ख्ियो मदः । तौरय्यत्रिकं 
वृथाटया व कामनो दशकों गणः ॥३५।॥ पेशुन्य साहस द्रोह 
ईर्ष्या उसयाथेद्पणम्‌ । वाग्दण्डज च्‌ पारुष्य॑ क्रोधनो5पि 











ग्रद्माश्षमप्रकरणप्र्‌ १९१ 


गणोष्टकः ॥३३॥ द्रग्रोरप्येतयोप्रेंड ये सर्वे कवयो बिदुः । 
ते यत्नेन जयेस्लोभ तज्जावेताबुभौ गणौ ॥३७॥ 
मनु, अ, ७। इलो, ४७, ४८, ४९॥ 

अर्थ:-- उुगया महणजे शिकार खेलणें, छत वरगेरे खेल, 
दिवसां झोंप घेणें, दृसणें, थट्धा मिथ्या वाद करणें, ख्रियाबरोबर 
दीधेवेव्ठ निवास करणें, मद्यपानादि निशा करणें, गाणें, नाचणें 
करणें वा पहाणें अणि निषकारण भटकत राहणें हे दुर्गंग कामा- 
सक्तीमुल्ठे उत्पन्न द्ोतात ॥३०॥| चहद्दाडी करणें, बियार न करितां 
काम फरणें, चाटेल त्याशीं उगाच बेर धरणें, दुसन्याची स्तुति व 
उत्कष पाहुम ततमछणें, दुलप्याचे गुण स्थानी दोष व दोषस्थानीं 
गुण स्थापन करणें, वाइंट कार्मी पेशाचा वप्य करणें, ऋर वाणीचा 
उपयोग व विवार न करितां एसायाला कडक शिक्षा करणें, 
हे आठ दोष क्रोधी पुरुषामध्यें उत्पन्न होतात ॥३६॥ जे हे काम 
ऋषधजन्य १८ डुगुण भाहेत त्यांचा राजानें त्याग करावा. काम- 
ऋषधामुछें फक्त वरील अठरा डुगुणच उत्पन्न होतात अरसे नसून 
अनेक दुगगुण त्यांच्यापाटी जन्माप येतात महृणून गृदस्थद्दो, 
अदा गुणांनीं सुक्त एसादा राजपुत्र जरी असेल तरीं त्याला राजा 
बनवूं सका. ज़र चुकभूलीनें त्याचा राजा बनविले असेल तर त्याला 
पद्च्युत करून दुलप्या एखाद्या योग्य पुरुषाला राज्ञा बनवा. 
व्याला राज्याधिकारी बनवा सद्देणजेच प्रज्ेमध्यें आनंद, मैगल 
यांचों सदा चृद्धि होइल ॥३७। 
सेनापत्यं च राज्य दण्डनेतृलमेव च्‌। स्वेलोकाधिपत्यं च 
वेदशाख्रविदहति ॥३८॥ मठ.अ. १९। इलोक १००॥| 
मौडान्‌ शास्रविद! शूरान्‌ लब्धलक्षान्कुलोद गतानू। सचिवान्‌ 
सप्त चाष्टो वा प्रकुबीत परी क्षितान।।३९।|मनु अ.७इलोक५७ || 


१९२ संस्कारविधिः 


अन्यानपि प्रकुबीत शुचीन्पाज्ञानवस्थितान्‌। सम्यगंथेसमा- 
हतुनमात्यान्‌ सुपरिक्षितान्‌ ॥8०॥ मल. थ. ७। इलोक १० ॥ 

अर्थ:--जो बेद्‌ शास्त्रवित्‌, धर्मात्मा, जितेनिद्रय, न्यायकारी 
व आत्मिक बल संपन्न पुरुष असेल त्यालाच सेम्य, राज्य, देड- 
नीति व प्रधानपद यांचे अधिकार चाबेत, अन्य छुद्राशय व्यक्तीला 
देऊ॑नयें ॥३८॥ आपल्याच प्रदेशांतींल शाखश, शुप्वीर, कर्तेबगार, 
कुलीन, धर्मात्मे, स्वराज्यभक्त अशा सांत अगर आठ पुरुष॑ाचें 
पूर्ण चवकशी अंती, एक मंत्रोमंडल्ठ नेमावें व त्या मडलाचा आठवा 
अगर नववा समावद्‌ राज़ा अलावा. या सोनी मिह्ठन क्तेव्या 
कतेव्य कामांचा विचार करावा ।|३९।।| याच पद्धतीं प्रमाणें अन्य 
राज्य कारभार चालविणारे सेनाधिपति घेरे जे पशित्न, ध्यामक 
विद्वान, चतुर, स्थिर बुद्धीचे भलतील त्पाच्याकडे योग्यतेनुरूप 
कार्मेद्याची ॥४ था 


दूत चेव प्रकुवीत सर्वशास्रविशारदम। इज्जिताकारचेष्टज शुचि 
दक्ष कुलोद्गतम्‌ ॥४ १॥मछ.-अ, 5। इछोक ५३ ॥ 
अलब्धमिस्छेदष्डेन रब्ध रक्षेदवेक्षया । रक्षितं वर्धेयेहरद्ध्या 
वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपत ॥४२॥ मु, अ, ७ इलोक १०१ 
अर्थ.-- ज्ञो सबे शास्रामध्यें निपुण, नेत्र संकेत तथा एकद्र 
दालचाल यावरून दुसच्यांचीं हृद्वतें जागणारे, शुद्ध, मोब्य। स्मरण- 
शक्तीचे, देशफाल परिस्थिति ओव्ठखणारे, सुंदर वक्ते, स्वदेश व 
परदेशवुत्त कुशलतेनें पुरविणारे, अशा अन्य दुतानांहीं नेमप्यांत 
यावें ॥४१॥ राजादि राजपुषानी अलब्ध राज्याची इच्छा दंडाधारें 
वप्रात राज्याचें रक्षण लावधानतेनें, रक्षित राज्य व धन याचों 
वृद्धि व्यापार व ध्याज़ या योगें करावी, खुपानत्रद्वारें सत्यविद्या, 
सद्धमे प्रचार बगेरे उत्तम व्यवद्दार व सांचलेला धनसंचय यांचा 








गृद्माक्षमप्रकरणम्‌ १९३ 


की की व आय 


विनियोग सवाच्या उन्नतींसखाठीं सदोदित करीत अखाबें ॥ ४२ ॥ 

बविधि:-र््री पुरुषांनी रात्रो १० बाजतां शयन ,करून पद्दाटे 
४ वाजतों उठावें. प्रथम उठतांच हृद्यीं परमेइवर चिंतन करावें, 
धमे, व अर्थ यांचा विचार करावा, धर्म घ॒ भर्थालुष्ठान अगर 
उद्योग करीत अखतां जर कथी पीडाही मोगावी छागछी तरी धमे 
युक्त पुरुषाथ करण्याजें केव्दांही सोडूं नयें. सदेव शरीर व आत्मा 
यांच्य| रक्षणालारीं युक्त आदार बिद्दार, ओषघसेवन, छुपथ्य, 
निरंतर उद्योग वगेरे करून व्यावहारिक व पारमार्थिक कर्तेब्यकर्मे 
सिद्धीस्तब ईइचर स्तुति, प्राथेना; उपासना करावी', ज्या परमेश्व- 
राच्या रपादष्टीनें व सहाय्यानें महाकटिण कार्यही खुगमतेनें 


सिद्ध होऊं शकतात त्या परमेइबराचें प्रातः स्तोन्न पुढीलप्रमाणें 
आहें, तें द्ररोज सचे कामांपूर्वी महृणाबें :--- 


| [७.४ 


प्रातरमि प्रातरिद्र हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरखिना । 
प्रातभेगं पृषण बद्मणस्पति प्रावस्सोमम॒त रुद्रे हुवेम ॥१॥ 

हे स्त्री पुरुषा ! जसें आमही विद्वान उपदेशक लोक (प्रातः) 
प्रभात समवीं ( भग्निम ) स्वप्रकाशस्वरूप ( भातः ) ( इनद्रम ) 
परमेध्वयेदाता व परमैभ्वययुक्त (प्रातः) ( मित्रावरुण्य ) प्राण 
डदान सम प्रिय व खर्वशांक्तमान्‌ ( प्रातः ) ( अद्वना ) खूथे चन्द्र 
ज्यानें उत्पन्न केले आहददेत त्या परमेश्वराची (हृवामहि ) स्तुत्ति 
करतो व ( प्रातः ) ( भगम्‌ ) भजनीय, खेवनीय, एऐंश्वययुक्त 
( पूृषणम्‌ ) पुष्टिकर्ता ( ब्रह्मणस्वतिम) आपले उपासक ,वेद्‌ आणि 
ब्रह्मांड पालनकर्ता ( प्रातः ) ( खोमम्‌ ) अन्‍्तर्यामि भ्ंरक ( उत ) 
व ( रुद्रम ) पापीष्ठांना रडविणारा, सचेरागनाशक जगदींश्वराची 
( हुबेम ) स्तुति प्राथना करशों तशी तुम्ही छोकह्दी करीत जा ॥१॥ 
पा जिंते भगप्ग्ने हुबेम वर्य पुत्रमर्दितेयों विधतों । 


आध्रश्रिद्य॑ मन्यमानस्तुरश्रिद्राजाचिय भर्ग भक्षीत्याह ॥२॥ 


प्री कर किजञ पक, चक्कर पल. रेल जी फिर 


१९४ सघंस्कारविधिः 


(प्रातः) पाच घटका रात्र राहिली असतां ( जितभ ); 
" जयशील (भगम्‌ ) ऐंश्वयेदाता ( उम्रम्‌ ) तेजस्वी ( अदितिेः) 
अन्तरिक्षांत (पुत्रण) खूर्योत्पक्ति करणारा, (वः ) सूर्यादि लोकांचे 
( विधर्त्ता ) धारण करणारा ( आज्च3 ) सर्वाधार ( यं,चित ) 
कोणालाही (मन्यमानः ) ज्ञाणणारा-स्ेज्ञ ( दुरश्ित्‌ ) दुष्टानांही 
शासन करणारा व ( राजा) खर्चे प्रकाशक आहे ( यम ) ज्याये 
(भगम्‌ ) भज्ननीय स्वरूप आहे (चित्त) ) त्याचेंही (भक्षीति) 
याप्रमाणें सेशन करतो-याचप्रमाणें भगवान परमेश्वर खचोंना 
उपदेश फरितों कीं, मी जो सूर्यादि जगा निर्माण व धारण कर 
णारा भाहे त्या भाशी तुम्ही उपासना करावी, माइया आश्ञांकित 
राद्यवें, सहणून त्याघी (वयम) ( हुवेम ) स्तुति करतो ॥२॥ 
भग॒ प्रणेतभेग सत्यराधों भगेमां घियमुदवा ददनः। 
भग भ णो जनय गोभिरेसग प्र तमिनेवन्तः स्याम ॥१॥ 


हैं ( भग ) भजनीय स्वरूप ( प्रणेतः ) लवांचा उत्पादक, 

सत्याचाराचा प्रेरक ( भम्म ) ऐश्वयेमद्‌ (सत्यराधः) सत्यधनाथा 
दाता ( भग ) सत्याचरण करणान्यांना ऐश्वर्य देणाप्या परमात्मन्‌ 
(न) आस्हांला ( इमाम ) ही ( घियम ) बुद्धि( ददेत्‌ ) दे व त्या , 
अमूल्य दानाने आमचें ( उदय ) रक्षण कर- (भग) आपण (गोमिः) 
गाईं व ( अद्वेः ) घोड़े बगरे उत्तम पशुच्या योगानें राज्यश्रील 
(नः) आमच्यासादीं ( प्रणोजनय ) उत्पन्न करा तसेंच हे ( भग ) 
परमात्मन्‌ आपरया कृपेनें आस्द्दी ( न्ृतिः ) उत्तम मनुष्याच्या 
योगानें ( च्वन्तः ) अतिशयित बलवान ( प्रस्याग्र ) होऊं भर्से 
कर ॥३॥ 

उतेदानीं मगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अहांग । 


उतोदिता मघवन्त्सयम्य वय देवानों सुम्तो स्याम ॥४॥ 


ग्रहाश्नमप्रकर णभ १९७ 


हे भगवने ! आंम्ही आपल्या कृपेने (उत ) व आमच्या 
पुरुषार्थानें आंम्ही ( इदानीम्‌ ) या वेद्ठों ( प्रपित्वे ) उत्कर्षेता,, 
व उत्तमत्तेच्या प्रात्ती साहीं ( उत ) व (अह्वाम) या दिवसाच्वा 
(अध्यें) मध्यें ( ऋगवन्तः) ऐश्वयेयुक्त व शक्तिमान्‌ (स्थाम) ब्दावें; 
( उत ) तसेच हे ( मघवन ) परमपूजित असंख्य धनांना देणाप्या 
परमेश्वरा ! (सूर्यस्थ) सूंयेलोकाच्या (डद्तिा) उदयानें (देवानामं) 
धार्मिक, पूर्ण विद्वान लोकांची ( खुमति ) उत्तमोत्तम बुद्धि (उत्त) 
व॑ छुमति प्राप्त करण्याल (वयम्‌ ) आम्द्दी ( स्थाम्‌ ) सदा प्रदत्त 
दह।वें ॥४3॥ 
भगे एवं भगवाँ अस्तु देवास्तेन वय॑ भगवम्तः स्थाम | 
त॑ त्वां भग सब इज्जोहवीति से नो भंग पुरेएता भवेह ॥५)॥ 
ब्रद. मं. ७। सू, ४१ । में. ९०७ | 
हे (भग ) सकदैशवये संपन्न जगदीइवर ! त्याच श्रेष्ठ 
बुंद्धिनें (ते त्वा ) आपली ( सर्थः ) सथे सज्जने (इजोहददीति ) 
निेचयानें प्रशंसा करीत अखतात (सन) ते आपण ( भग ) 
ऐंइवर्यप्रद्‌ अशा (इह) या लेसारामध्यें व (नः) आमर्च्यां गृहस्था- 
भ्रमामध्यें ( पुरणता ) अग्रभागी व सत्यकामामरध्यें बुद्धि का णारे 
( भव ) वहा (भर्ग एवं) या संपूर्ण पेश्वययुक्त व से प्रकारच्याँ 
ऐच्चर्याला देणारे आपणच आहां व आमचे ( भगवान ) पूजनीय 
देवहि आपणाच (भस्तु ) आद्या महणजै ( तेन ) त्यम्ाछ्े (देवा, 
बयम्‌) आमदी विद्वान लोक (भगवन्तः) सकलेश्वय संपन्‍न दोऊन 
तन, मन. व घन यांनीं सबे ससाराया उपकार करण्यास प्रवृत्त 
( स्यांम ) होऊँ ॥०॥ 
या प्रमाणें परमेश्वसाची प्ररर्थन उपौसना केश्यावर शौच, 
मुखमाजेन, दन्‍त धावन करून स्नान करावें. मग एक कोसया 
दीड कोस एकांत जंगलात जाऊन योगाभ्यास प१डठीलने ईइचरों' 


हर संस्कॉरविधिः 


फ्रीपस्ल्त 


की शा ;न्‍ 








#6९३१७०3५.३५ / ७०० १५,२५ ८९५८७ चह१./ ३१९ /१९/१९ >१, 


पासता करावी व सूर्यादया पावेतों अथवा घडी अध्थे घडी दिवस 
येईबरयत घरी येंऊन पुढें लिहिल्या प्रमाणें सम्ध्योपांसनादि निरय 
कर्म यथाविधि उचित बेके मध्यें करावें, या नित्य करण्यायोग्य 
का्मांतील मंत्र, त्यांचां अर्थ व प्रमांण 'पंचमहायशवि्ी मध्य 
वर्णिलां आहे तो पहावां. 
.. प्रथम दरीर शुद्धि अर्थात्‌ स्तानापयेत कर्स करून नंतर 
सन्ध्योपासन प्रारम्भ करावा. आरंभी उजब्यां हाताभध्यें पाणी 
ऊन 
ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ ओ असृत्तापिधानमसि 
स्वाहा २॥ ओं सत्य॑ यशः श्रीमयि श्वीः श्रयतां स्वाहा ॥॥ 
आरच, गृ. खू. अआ. १। के. २४ सू. १२। २१। २२ 
' था तीन मंत्रांनीं तींत आंचमर्ने करांवी, भग दोन्ही हात, डोलें 
नासिका आदिना शुद्ध जलस्पर्श करून, शुद्ध जागीं पव्चित्रासनावर 
जिकड्न वायु वहांत असेल तिकडच्या दिशेटा मुख करून बसल्या- 
वर नाभिच्या खांलून मूलेन्द्रिय वर संकोचित करून हृदयांतींल 
वायूला बलपूवक बांहेर काहून यथाशक्ति रोकावा, नंतर हलुदृर्ू 
आंत थोडासा रोकाबा. हा एक. प्राणायाम झाला. असे निदान 
तींन प्राणायाम करायें. नासिकेंला हातानें घरूं नये. या सभयीं 
परमेश्वराची स्तुति, प्रार्थना. उपासना हृदयामध्यें करू 
ओ शन्नों देवीरमिष्टय आपों भवन्तु पीतये | 
शैयोरभि सवन्तु नः | यजु. आ, ३६ में. १२॥ 
हा मंत्र एकदा सहणून तींन आचमने करावी: परचात्‌ पाछ्ञां- 
तूंत मध्यमां अनाभिकां अगुलीनी जल स्पर्श करून प्रथम उजब्यां 
बाजूला व भंग डाब्यां बोजूलां निम्नलिखित मैत्रांनीं स्पर्श कराया 
ओ बाक्‌ वाक्‌ ॥ शा मंत्ा्ें सुखाच्यां उजब्यां, डोवया पाइये भागास 


गहाँ श्रमप्रकरणम १९७ 


हि आज अल इस 





फे शक सके कप पी थी के थे के अर बैणनलिऑ रा 


ओ प्राण: प्राणः ॥ झा मंत्रा्नें उन्नदया व डाव्या नाकपुडील 


ओ चल्अर्षु! ॥ ५, ) , 9 नेन्ञास 
ओ श्रोते श्रोत्रम्‌ | 939 299 95 ११ कानास 
ओं नामभिः ॥ » 9... नाभीलां 

ओ हृदयम || रा ह॒दयाला 

४३। कषण्ठ। | की] कंठाला क्‍ 

ओ शिरः ॥ ५ $% .. मंस्तकालां 


ओं बाहुम्यां यशोवलम्‌ । » 5 खांचालों क्‍ 
ओ करतलकरपृष्ठे॥.. » ४ तव्ठ हात व त्याच्या वरील 
ओऑ भू पुनातु श्रिसि ॥ै १ » मस्तकावर [६ भागांस 
ओ झुंवः पुनातु नेत्रयो। ॥ » 3? डोल्यॉविर 

ओ रवः पुनातु कष्ठे ॥ »? कंठावर 

ओ महः पुनातु हंदये॥ ». » देवादः 

आं जनः पुनातु नाम्याम॥ ». # नभीवर 

ओ तप! पुनातु पादयो।.॥ ७ » पोयविर 

ऑ सत्य॑ पुनातु उुन* शिरसि ॥ै9 » हएुने मस्तकांवर 


है 


ओं खे ब्रह्म पुनातु स्बेत्र ॥ » » संवोर्गोवर हर शिपडंदवें 
पुनः पूरवाक्त रीतीनें प्रायाणामाची क्रिया करावी. व पुढील 
मंत्राचा जाप करावा. 
ओ थू!, ओं झरुव:, ओ स्तर, ओ महः, ओं जनः, आ तपः, 
ओ सत्य || तैक्तिरीयारण्य, प्र . १०। अज्ु- २७ ॥ 
या प्रमाणें कमीतकमी तीन व अधिकांत अधिक पएकवीख 


१९८ संस्कॉरविधिः 


भीआीजीशकी सी सं यह मकर पा पद शक पी नननकन नदी 


# “छत 





की  क 


प्राणायाम करावेत , नंतर सृष्टिकर्ता परमात्मा व सशिक्रिम याँच्या 
विंषयीचें चिंतन निम्नलिखित मंत्रांनीं करावें व जगदीश्वर सवे 
व्यापक, न्यायकारी, सचातर्यामी, सर्वद्रश्ा मानून भापलें मन व 
आत्मा पांपकरमी कदापि प्रवत्त होंऊं नद्यावीत; त्यांना खदोदित 
घमयुक्त का्मांमध्येंच राखावें. अपम पैण मंत्र-.... 
ओं ऋते च सत्य चार्भीद्धात्तपसोधष्यजायत | ततो राश्य- 
जायत ततः समद्रो अंणेवः॥१॥ ओ सप॒द्रादणवादधि संवत्सरो 
अजायत । अहोरात्राणि विदधद्विवस्थ मिषतों वशी ॥२॥ 
ओं सूर्याच॑द्रमों घाता यंथाप्वमंकरंपयत्‌ | दिन च एथिवीं 
चान्तारिध्तमथों स्व ॥३॥ब्रह, मन्त्र १०। १९० | मन्त्र रै-रे 
दा मंत्र स्हणून पुनः (शन्नो देवी-) या मंत्रानें तीव आचसनें 


कैरून खालील मंत्रांनीं स्वेदयापक परमात्म्यादी स्तुति प्रार्थना 
करावी 


थों प्राची दिगप्रिरधिपतिरसितों रंत्षिताहित्या इषवः । तेम्यो 
नमो5धिपतिभ्यो नमों रपक्षितृभ्यों नप हृषम्यों नेम द्श्ष्यी 
अस्तु | यो३स्मान्दरष्टि य॑ वय डिध्मस्त वो जम्मे दध्मः ॥१॥ 
ओं दातिणा दिमिन्द्रोअधिपतिस्तिरथ्िराजी रस्तितां पितर इषवः 
तेभ्यो० ॥२॥ ओ प्रतीचि दिग्वरुणोधिपतिः एंदाकूं रक्षिता- 
भमिषवः तेम्यो० ॥३॥ मों ए्दीची दिक्‍्सोमो5धिपतिः संवजो 
रंक्षिताशनिरिषपः तेम्यो० ||8॥ आओ ध्बा दिग्विणरधिपतिः 
करमापग्रीवों रप्षिता वीरुध इषक! । तेम्यो ० ॥५॥ ओं उऊर्ध्या 


दिखूहस्पतिरधिपतिः खित्रो रक्षितां वषेमिषव। तेम्यो० ॥॥ 
अथधे: का. ३- छू, २७ । मं. १-६॥।॥। 


५ ० ३. /.ध+ १.०. 


शैहाश्रंमपकरणम १९९ 


सम र्सी 








८ टी अन्‍य मन 2 फ मीरा आ न ल्‍रीयियररी यु जीन धर. हरेक जि हक 2रि/ 2 तक किक सिर कर विन 


हे मंत्र मदरणत जावें 4 आपल्यां मंनानें अंतर्वाद्य परमेद्रबरला 
पृर्णेपणें अनुभवाबें आणि निर्भय, निःशांक, उत्सांही, आनंदित, 
पुरुषा्थी राहाबें. तइनंतर आपणाजवत्ठ परमेश्वर व इंच्वराज-वस्ठ 
आपण आहां अशा खाघध्रीनें, 


जातबेंदसे सुनवाय सोममरातीयतो नि दंहाति बेदः । 
6 । पक 
स॑ नः पषदरतिदर्गाणि विश्व नांवैव सिने दुरितात्यम्रिः ॥१॥ 
। #द. में. १। सू. ९९ । म. २ 
चित्र देवानसुदगादनींक॑चश्लुपित्रस्य परुणस्यात्र! | आ प्रा 
धावापएथिवी अन्तरिक्षर सथे आत्मा जगंतस्तस्थुषश्न ॥१॥ 
ेृ यजु, अ, १३ । में. ४७ ॥ 
उदु त्ये जातवेंद्सेदेवे वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय 
सयप्‌ ॥२॥। यज्ञु. अ. ३३। मं ३१॥ 
उद्य॑ तमसस्पारि स्व: पश्यन्त छत्तरम्‌ | 
टेंवे देवा सूयमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ यश्ञु. भ. रे५। में २४ ।। 
तच्चुदेंबहित पुरस्ताच्छुक्रमच्चरत्‌ । पश्येम शरद णत जीवेम 
गरदः ग़त* श्रणुयाम शरद! ग़तं प्र॒ब्वाम शरद शतमदानाः 
स्याम ग़रदः ज॒तं भूयश्र शरद! बतात्‌। ४।यजु- भ- रे६। में, २० ॥। 
हां मंत्रानीं परमेश्वरोपस्थान करून पुनः ( शब्नोदेवी. ) 
हानें तींन आचमनें केल्यांवर पृ. ८७ वर लिहिल्याप्रमाणें अथवा 
पंचमदायज्ञविधी मध्यें लिहित्याप्रमाणें गायत्री मंत्र अर्थासह जपून 
ईश्वरस्तुति, प्रार्थना, उपासनां करांवा, नंतर हैं परमेश्वर ! दया- 
निधे ! आंपबयां छृपेंनें जपोपासनांदि कर्मेकरून धरम, अथ, काम व 
भोक्ष यांची आइंद्ी शीघ्र सिद्धि करांबी,. , 
न॑मः शॉम्भवाय च मयोभवाय च नमः क्षकराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय ची।५॥ २? झु-अ- ६मे.४२ 


२०० _ंसकारबिधि 


008 ही. दीजकी & 








.. अशी प्रार्थना करूँन नमस्कार केब्यावर ( शम्नोदेवी. ) हा 
मेत्रानें तीन आचमने करून अग्निह्ोच्र प्रारंभ करावा. 
इति सक्षेपतः सन्ध्योपासन विधि: समाप्त; 


मा / नम 
अथागरिहोत्रम 
ज्या प्रमाणें प्रातः सायेकाली लधीसमयास सन्ध्योपांसन 
करावयाचें त्याप्रमांणें उम्रयर्ता ख्री पुरुषांनी॥ या दो'दी सम्याल 
नित्य अगद्रोच के४ पाहिय्रे पृष्ठ २१ प्रमाणें अम्यांघान, 
समिदाधान व पृ. है प्रमाण... 
ओं अदितेज्नुमन्यवे |... 
इत्यादि ४ मत्रांनीं यथाबिधि कुंडाच्या चोहोंबाजूस जेल 
प्रोक्षण करून शुद्ध केलेलें सुगन्ध्यादियुक्त तूप तापबून पात्रांत 
घेऊन तें कुंडाउया पश्चिम भागीं ठेवरंयावर आंपण पूर्वाभिम्नुख 
बसावें .व पृ. प्रम्माणें आधारावाज्यभागाहुति ७ द्याध्या, 
नंतर खालील मंत्रांती प्रातः का्छी अश्निहोत्र करें . । 
: मे ध्रूयों ज्योतिज्योतिः सयेः साहां ॥१॥ ओ द्ूयों बच्चो 
ज्योतिषेच! स्वाहा ॥२॥ ओ ज्योति! शूयेः परर्यों ज्योति 
खाह्य ।र॥ ओ सजूहेवेन सब्ित्रा सजरंपसेन्द्रवत्था | जपाण! 
सयों बेंतु साहा ॥४॥ है 
, तायकार्टी खालीं लिहिलेल्यां मंत्रांनीं अग्निद्दोत्र करावें ... 
_ ओ अभ्निज्योतिज्योतिरम्रिः स्वाहा ॥१॥ ओं अंग्िवचों ज्योति- 


* विशेष कारणानें व्थी अथवा पुरुष अश्निहोत्रसप्रथी उप- 
स्थित नसतलतर पकव्या सीने व एकव्यां पुरुषानें तें करें. 
पण तें करताना दोहों बहुल सहणून एक एक मैघ्र दोनदां स्हणून 
आहुति द्याध्या 


शहाश्रमंप्रकर णम्‌ २०१ 


वंचः स्वाहा ॥२॥ ओ अग्निज्योंतिज्योतिर म्ि! स्वाहा ॥३॥ 

पुढील मंत्र मरनांत सहणून एक तिसरी आइति द्याची 
ओं सजूदेवेन सवित्रा श्रजू राश्येन्द्रवस्या ज़पाणो अप्निवेत 
स्वाहा ॥9॥य, अ. ३। मं. ९, १०॥ 

पुढील मंत्रांतीं सकांब्ठ संध्याकात्ठ आइंति द्याव्या 
ओ भूरण्नये प्राणाय स्वाहा || इंद्मस्नये प्राणाय-इद न्ञ मम॥ १॥ 
ओं झुवर्वायवे5पानाय स्वाहा ॥ हद वायवेडपानाय-इद ज्ञ मम।।रा 
ओं स्व॒रादित्याय व्यानाय स्वाह॥ इृद्मादित्याय व्यानाय 
इृदक्न मम ||३॥ ओं भूज्ुवः स्वरग्निवास्वादित्येम्यः प्राणापान 
व्यानेभ्यः स्वाहा । इृदम प्रिवाय्वा दित्येभ्य-इद्ज्न मम ॥४॥ ओं 
आपो ज्योती रसो अस्त ब्रह्म भभुवः स्व॒रों स्वाहा ॥५॥ ओं यां 
पेधां देवगणाः पितरश्वोपासते | तया मामद्य पेधयाउने मेधाबिने 
कुरु स्वाहा ॥३६॥यजु. अ. ३० । में. ३॥ ऑ विश्वानि देव सवि- 
तदुरितानि पश सुब यज्भद्वें तन्‍न आ सुब सवा ॥ ७॥ 
य. अ.३२। मं. १४ || ओ अग्ने नय सपथा राये अंस्पान्विश्वानि 
देव वयुनानि विद्वान । युयोध्यस्मण्जुहुराणमेनो भूयेष्ठां ते 
नम उक्ति विधेय स्वाहा ॥८॥ य. अ. ४० । में. १६॥ 

या आंठ मंत्रांनीं ८ आंहुति द्याव्या 

ओ सब वे पूणेर स्वाहा ॥ 
दा मानें तीन पूर्णाहुति ध्ाष्या 
इत्यग्निदोत्रधिधिः संक्षेपत+! समाप्तः ॥२॥ 


२०२ संस्कार विधि: विन 
द अथ पितयज्ञ 
अग्निद्ोत्न विधि पूर्ण करून तिसरा पिठयज्ञ बरावा. अर्थात्‌ 
जिवंत अंसलेल्या माता, पिता वरगैरेची यथावत्‌ सेवा करणें बाला 
पित्यज्ञ रदणतांत. 
अथ बलिबेश्वदेबविधिः 
ओं अम्नये स्वाहा ॥ १॥ आओ सोमाय स्वाद | २ ॥ 
शं अग्नीषोमाभ्यां स्वाह्य॥३॥ ओ विश्वेभ्यो देवेम्यः स्वाहा।8। 
ओं धन्वन्तरये स्वाहा ॥ ५ ॥ ओ बुद्ध स्वाहा | ६ ॥ 
के हनमर हो 
आऔ अनुमत्य स्वाह्य ॥७॥ ओं गजापतये स्वाहा ॥ ८ ॥ 
ओ यावापरथिवी भ्या5 स्वाहा।।९॥आओं स्विष्टक्ृते स्वाहा ॥१०॥। 
मनु. अ. ३. इलो. ८५-८६ | 
या १० मंत्रांतीं घृत मिश्रित भातांची, भात नलत्यांस आँवट 
ब सींठयुक्त अन्नाशिवाय अन्य पाकाचंया १० आहुति द्याव्या« 
तत्पश्चात्‌ पुढील मंत्रांनों बलिंदान करांवें 


ओं साजुगायेन्द्राय नमः ॥ . झानें पूर्वेस 

ओं साबुगाय यमाय नमः |. » देक्षिणेस 

ओं सानुगाय वरुणांय नमः |. » पश्चिमेंस 

ओ सानुगाय सोमाय नं! |. 9५ उत्तरेल 

ओं मंरुदभ्यो नम!॥ .. +% द्वार 

ओं अदृश्यो नमः)॥ . » जल 

ओ वनस्पतिम्यो नमः॥ .. » उंखूछ मुलछ् 


ओं श्रिये. नम।॥ .. +/ ईशानेल 





ग्रद्मश्नमप्रकरणम्‌ २०३ 


अभि ररीचिरीशिएरी च ३ रिि निजरी * 





ओ भद्गकाल्यें नमः || हानें नत्नहृत्येंस 
ओं ब्रह्मणे नमः ॥ ओ वास्तुपतये नम। | ४ मध्य 
आओ विशेभ्यो देवेभ्यो नमः | आओ दिवाचरेस्यो 


भूतेभ्यों नमः ॥ नक्तंचारिम्यो भूतेभ्यों नमः ॥,, बरतीं 
ओ सर्वात्मभरूतये नमः ॥ » खालतीं 
ओं पितृम्यः स्वधायिम्यः रवधा नमः || » पेक्षिण 
मनु.अ.३। इलो.८७-९१ 
या मंत्रांनीं एका पानावर अथवा ताटलींत यथोक्त दिशेचे 
भाग द्यावेत, इतक्यांत एखादा भतिथी आब्यास त्याला ते देऊन 
टाकाबेत नाहींतर अग्नीत टाकावेत तत्पश्चात्‌ घ्त्तहित लवणाज्न 
घेऊन 
शुनां च पतितानां च खपचां पापरोगिणाम | वायसानां 
कृमीणां च शनकेनिवेपेद्‌ श्रुवि ॥मलछु- ». ३। लो. ९२॥ 
अथः--कुत्रा, पतित, चांडाव्ठ, पापरोगी, कावत्या, व रृमि या 
सहा नांवानी सदा भाग भूमीवर ठेवावे. व नंतर ते ज्यांच्य' मांवें 
असतील त्यांगा चावेत ॥४॥ 
अथातिथियद्ष: 
पांचवां जो धार्मिक, परोपकारी. सत्यो१देशक, मिःपक्षपाती, 
शानत, स्ेहितकारंकविद्वान आहे त्याची अन्नादिकानी सेवा, 
करून त्यापाखून सद्वोध मिल्ठवर्ण, सदुपदेश प्राप्त करण हा 
'अतिथियज्ञ' होय. तो नित्य करावा. हा प्रमाणें हे पंचमहायज्ञ स्त्री 
पुरुषांनीं प्रतिदिन कराबेत- | 
हानंतर दर पौर्णिमेस, अमावास्येस पक्षयज्ञ वरावा. नेत्यिक 
अग्निद्दोत्राच्या आहुति दिल्यानंतर पूर्वोक्त प्रकारें पृ. १५ प्रमाणें 
स्थालीपाक बनवून खालील मंत्रांनीं विशेष आहुति य्याध्या, 





श्ण०्छ.. संस्कार विधिः 


3./ 





30000 040 0 के आह 0 % 50000 





52११८ चित _ 


ओं अग्ये खाद्य ॥१॥ ओ अग्रीषोमाभ्यां स्वाहा ॥२॥ ओं 

विष्णवे स्वाहा ॥३॥ 
हा तीन मंत्रांनीं स्थालीपाकाच्बया तीन आहुति द्याव्या. तत्प* 

इचात्‌ पृ. २४ प्रमाणें व्याहृति आज्याहुति ४ द्याव्या परन्तु 
अमावास्येंचडया दि्वशीं 
ओं अग्मौषोमाभ्यां स्वाहा॥वा मंत्रा देवजीओं रन्‍्द्रात्री भयां स्वाहा | 

हि, मंत्र बोलून स्थालीपाकाची आहति थावी, ज्या घरांत 
दुदवाने भग्निहोत्र होत नसेल तेथें पक्षयागसमयीं पृ. १४ प्रमाणें 
यश्ञकुड, यज्ञखामुग्री, यकज्षमंडप पृ. २१ प्रमाणें अम्याधान समिदा- 
धान पृ, २३ प्रभाणे आधाराबाज्यबागाहुति व पृ, २३ प्रमाणें 
वेदीच्या चोद्वोवाजूस जलखिंचन करून पृ. ३ प्रमाणें ईंइचरोपा- 
सना, स्वस्तिवाचन, शांतिपकरणही यथायोग्य रीतीनें करावें व 
जेह्हां जेव्हां नवान्न येंइेल तेव्दां नवशध्येप्टि आणि संचत्सरारंभी 
निम्नलिखित विधि करावा. 

नवीन अन्न भाव्यावर शस्येष्टि केल्यानंतर तें मोजनाथ उपयो- 

गांत आणावें. नवश्ञस्‍्येंष्टि व संवत्लरेष्ठि करावयाच्या असेल तर 
ज्या दिवशीं प्रसन्नता असेल तोच शुभ दिन जाणावा आणि 
शहरा बाहेंर एकाया शुद्ध शेता मध्यें यज्ञ मंडपधाल्ूून पृ, १३ 
प्रमाणं॑ से विधि फरावेत, प्रथम आधारावाज्यभ्ागाहइति ४ व 
व्याहति आाहति ४ तथा अष्टाज्याहुति ८ अशा एकंदर १६ आध्या- 
हुति दिल्‍्यावर।-- 

ओं एथिवी धोः प्रदेशों दिशों यस्‍्मे झुभिरावृताः । 
तमिहेन्द्रमुपहये शिवा नः सन्तु हेतय) स्वाहा ॥१॥ ओ  यम्मे 
किंचिदृपेप्सितमस्मिन्‌ कमेणि वृत्रहन्‌ | तन्‍्मे सबर९ समृध्यतां 
जीवतः शरद: शत*स्राह्म ॥२॥ ओं सम्पत्तिभूतिभूमिवृष्टिज्ये- 


गृद्याश्षमप्रकरणम्‌ २०५ 


प्यः अष्टय< श्री: प्रजामिहावतु स्वाह ॥ इृदमिन्द्राय-इदं 
न मम ॥३॥ आओ यस्याभावे वेदिकलोकिकानां भूतिभेव॑ति 
कमेणाम्‌ । इन्द्रपत्नीमुपहये सीता” सा में त्वनपायिनी 
९५७. + 
भूयात्कमंणि कमेणि स्वाहा ॥ इृदमिन्द्रपल्ये-इद न मम ॥४॥। 
ओ अशावती गोमती खूदतावती विभत्ति या प्राणभृतो 
अतन्द्रिता। खलमालिनीमुवेरामस्मिन कर्ण्युपहये घ्रुवा5 सा 
में त्वनपायिनी भूयात्‌ स्वाहा ॥ इंद सीताये-इदं न मम ॥५॥ 
पार, को. २ । के. ९५। २७-०९ || 
हा मंत्रीनीं प्रधानहोमाच्या ५ आज्याहुति करून-- 
ओं सीताये स्वाह्य ॥ १॥ ओ प्रजाये स्वाह् ॥ २॥ 
ओं शमाये स्वाह॥ ३ ॥ ओ  भूत्ये स्वाहा | ४ ॥ 
पार, कां, २ । के. १७। १० | 
या ४ आणि पृ.१३ प्रमाण ( यद्रुष० ) या मंत्रानें स्विष्टकृत 
होमाहुति १ अशा ५ स्थालीपाक आहुति दिल्यावर पृ, ४४ प्रमाणें 
अष्टाज्याहुति व्याहृति आहुति ४ अशा १२ आज्याहुति देऊन 
पृ. २७ प्रमाणें वामदेध्यगान, इश्वरोपालना, स्वस्तियाचन व 
शाल्तिप्रकर ण करून यज्ञलमाप्ति करावी ॥ 
(७७ & ७७ 
अथ शालाकमंविधि वक्ष्यामः 
शाला सदणजे मनुष्यानीं आपस्याकरितां व पशुसा्ीं रद्दाण्या- 
स्तव बनविलेलें ग़ृद्द था बिरोष स्थान होय, ह्याचे दोन विषय 
आहेत पक प्रमाण व दुसरा विधि. प्रथम प्रमाणाविषयीं लिहून नंतर 
विधिविषयीं सांगू 
उपमिताों पतिमितामर्थों परिमितायुत | शालया विश्ववाराया 
नद्भानि वि बृतामसि ॥१॥ हृविध्धानमग्निशा्ल पत्नीनां सदन 


8. 0 08 0 कं 


सदः | सदों देवानामसि देवि शाले ॥२॥|अथवै-कां.९खू.शमं.१,७ 

अथे :--कोणत्याही प्रकारचें घर बनवावयाचेें झावयास हें 
सक्षांत ठेवावें की तें ( उपमिताम ) सर्च प्रकारें उत्तम उपभायुक्त 
अछुन पहातांत विद्वान छोकानी त्याची पशंसा करावी, ( प्रतिमिः 
ताम्‌ ) प्रतिमान सइणजे एका दारासमोर दुसरें दार, कोणांसमोर 
कोण असावेत ( भथों ) यानंतर (परिमिताम) तें ग्रह से बाजूंदीं 
परिमाणदृषश्या सम चौरस असावें (उत ):आणि ( शालाया; ) 
शाला (विश्ववारायाः ) घराचीं दारें सथे बाजूनी वायु प्रविष्ट 
होइल भशी असावींत, (नद्धानि) त्याची बांधणूक भक्षम भखावी, 
मनुष्यानों, अशा प्रकारयीं घरें ज्याप्रमाणें आम्ही शिवपी छोक 
( विच्वतामसि ) बांधतों तशीं तुम्हीदी उत्तम प्रकारें बांधवीं ॥१॥ 
त्या घरांत एक (हविर्धानम्‌) होम करावयाच्या पदार्थासाहीं स्थ्यन 
(अग्निशालम) अग्निहोत्रस्था न (पत्नीनाम)ल्िपाकरितां एक स्थान 
(खदन) राद्ण्यालादीं ( सदर ) य्ृद व ( देवानाम्‌ ) पुरुष व विद्वा. 
नांना उठण्याबसण्यात, मेटी देण्याधेण्यास व सभा ( सद्‌ः ) गृह 
तथा सनातन, भोजन, ध्यान बगेरेकरितांही पृथक पृथक्‌ ग्रृहे बनवा- 
वित. हा प्रमाणें ( देवि ) दिव्य सुन्दर बनबिलेलें ( शाले ) गृह 
(श्रष्ति) खुखदायक होते ॥२॥ 
अन्तरा दां च॑ प्रथिवीं च यद्वयचस्तेन शालां प्रतिगद्ममि त 
इमाम्‌ । यदन्‍्तरिश्ष रज॑प्रो विमान॑ तत्क्ृप्वेडपुदर शेवधिभ्यः । 
तेन शालां प्रति ग्ह्ममि तस्में ॥३॥ ऊजस्बती पर्यस्वती प्रथिव्यां 
विश्वान्न बिप्नती शाले मा हिंसीः प्रतिगहतः ॥ ४ ॥ 

अथवे कां, ९। स्‌. ३। में. १५, १६॥ 

अर्थ +-त्या ग्रहांतील ( अन्तरा) भिन्न भिन्न ( पथिवीम ) 

स्थानें शुद्ध अलाबींत (ब) आणि ( द्याम्‌ ) ज्यांत सूर्यक्तिरणप्रवेश 


२०६ संस्कारविधिः 





गृहार्मप्रंक रणम्‌ २०७ 


दम, कक ८ जीपिजमक 2१०८ आग तीन हे हे २ /१६-०५. ९७२३ हक # / कि पर ििलटिनलीक कीपिसीिनरीनरीकिर 


द्ोइंल अर्शी प्रकाशयुक्त तीं बनचार्वीत (च ) व (यत्‌) जो (इयच:) 
तुझा बिस्तार आहे त्यातुरूप हे ख्री (ले) तुश्याकरिता ( तेन ) व 
त्या तुझा बिस्ताराकडे दृष्टि देऊन त्याकरितां ( इमाम ) हा 
( शालाम)गरद्गाची मी बांधणी करतों, दूं त्यांत निवास कर व मीडी 
ध्यांत ( प्रतियद्वमि) निवाख करतों ( यत्‌ ) जसें त्यामच्ें 
( अन्तरिक्षम ) विस्तृत स्थान व (रजसः ) त्याथें ( घिमानम्‌ ) 
विशेष मात परिमाणयुक्त छांबी, रुंदी, छत आणि ( डद्रम ) 
अंतर्भागाचा प्रसार; विघ्तार व्दाया रहणून ( ततू ) त्याचे माधार- 
रूप अनेक भाग, कश्षावगैरे ( शोवधिभ्यः ) छुशोमित ( अद्म्‌ ) मी 
( रुण्वे ) करतो ( तेन ) अशा रीवीनें छक्षणयुक (शाला) श्र जे 
आदे ( तस्में ) त्याचें मी ग॒द्माश्म व्यवद्ारासाों ( प्रातेणइ।/मि ) 
प्रहण करितों ॥३॥ जें (शाले ) ग्र्द ( उज्जस्वती ) बहुत बलारोग्य 
पराक्रम, घनधान्यांनीं परिपृण ( पयरषती ) जलदूध रसादिकांनी 
परिपूर्ण (पृथिव्याम) पृथ्व॑ैमध्यें (मिता) परिमाणयुक्त (निमिता) 
निर्माण केलेलें (विश्वान्नम) संपूर्ण भन्नादि ऐश्वर्य (बन्नति)घाएण 
केलेलें (पतिगूह्॒तः) प्रदण करणारांना रो गा द्िकांपाखून (मा,दिसी:) 
पीडित न करणारें असें बनविकें पाहिजे ॥४॥ 
्रह्मणा शाट्ं निरमिता कविभिनिमितां प्रितामू। इन्द्रामी 

रक्षता शालापसदों सोम्य॑ सद। ॥५॥भथव, का. ९ख.रेम.* ५) 

अथे :--( भमृती ) स्वरूपदष्टया नाशप्ष्टित ( सन्द्राग्नी) बायु 
आणि पावक्क ( कविशिः ) उत्तम विद्वान शिल्पी लोकांनीं (मिताभ) 
प्रमाणयुक्त जसें पाहिजे तसें ( निमिताम ) बनविलेलें ( शालाम्‌ ) 
गृह व ( ब्रह्मणा ) चारी चेदांच्या विद्वान्‌ पंडितांतीं, सर्च ऋतुमध्ये 
खुख देणारें भर्से (निम्िताम )बनविलेलें ( शालाम्‌ ) ग्रदद, त्यामध्ये 
चास्तव्य करणाराचें ( रक्षताम्‌ ) रक्षण करो, म्दणजे चोहोंकडून 


२०८ संस्कार विधि 


आस पक सो कस ये की कप कम की के कक अर की ८ स2८२०८५८९८0०दधटी 
शुद्ध वायु येजन भशुद्ध घायूला कहेर धालवो, ज्यामध्यें खुगन्ध्यादि 
घृताचा होम होऊन तद्वारें दोमाग्ति दुग्ध नष्ट करून सर्थेन्र 
खुगन्ध स्थापित करो, भर्से ग्रह ( सोम्यम्‌ ) ऐड्वर्यारोग्य सबेदा 
खुखदायक ( सद; ) बास्तव्यस्थान आहे त्याचें ग्रहण कराबें ॥०॥ 
या ह्िपक्षा चतृष्पक्षा पदषाप्ता या निमीयते । अष्टापक्ां 
दक्षपक्षां शालां मानस्य पत्नीपमिंगभ इवा शये ॥ ६॥ 
' अथवब, का, ९ | सं, ३। मन्त्र २९।। 
अर्थ :--हे मनुष्यो ! (या ) जी ( ह्विपक्षा ) मध्यभागी एक व 
पूषे पश्चिमेल एक-एक अश्ा शालानेंयुक्त घर बांधलेंजातें अथवा 
( चतुष्पक्षा ) ज्याच्या पूचे, पश्चिम, दक्षिण व उत्तरेस एक एक 
शाला व मध्यभागीं पांचवीं मोठी शाला बनविली जाते अगर 
( षट्कक्षा ) मध्यभागी मोठी शाला व पूर्व पश्चिमेस दोन दोन 
आणि दक्षिण उत्तरेल एक पक शाला भस्रावी (या) भशी जी 
झाला ( निमीयपते ) बनबिली जाते तीं उत्तम असते. यापैक्षांही 
जी ( अष्ठापक्षाम्‌ ) चोहोंबाजूला दोन दोन व मध्यभागी नववी 
मोटी शाला असल्याल बरी किया ( दशपक्षाम्‌ ) ज्याच्या मध्य- 
भागी दोन शाला व चारीदिशांना दोन दोन शाह असन ल त्या 
( मानस्य ) प्रमाणशीर बनविल्या असतील तर ती ( शालाम ) 
शाला ज्याप्रमाणँ (पत्नी) पत्नीठायीं प्राप्त होऊन (अग्नि; ) 
अग्निमय आतव व वीये ( गर्भेश्व ) गर्भरूप बनून( आइशयें) 
गर्भाशयांत राहतो त्याय्रमाणें. से शालेची द्वारें दोन दोन दातावर 
सरल बरोबर असर्तील व ज्याच्या चोहोंगाजू्ची शालेचें परिमाण 
तींत तींत गज व मध्य शालेचा लहां सद्दा गज़ परिप्राण निदान 
असावा कमी नसावा. चारी दिशांता चार चार गज़ भाठ गज 
मध्यशालेचे परिमाण असावें अथवा मध्यभागाच्या शालेचा 
बविस्तार दहा दह्ा गज़पेक्षां ग्हणजे बीस द्वातापेक्षां जास्त नलावा, 





ः गुद्द 0032 आम आप कक ३५ ४430 शी २०९, 
असें ग्रह बनवूभ गृदस्थानें राहिलें पादिज्े. जर तें सभाग्रद असेलतर 
पादेरील बाजूस द्वारापुरें चोद्दोंकंडें कपा्ें असाचीत व मध्यामध्यें 
गोल गोल ख्यांव बनवून सर्थे बांजू्नी खुछझे असाघे, स्िडक्‍्या 
उघडतांच चोहोंकटून वायु सभागुद्दांत खेक्ेछ व यूहाच्या सभों- 
बी प्रकाश व दवा येण्थाची व्यवस्था करावा तथा वृक्ष, फल व 
पुष्करणी कुंडेंह्ी असलीं पाहिजेत, ॥६॥ 

प्रतीची त्वा प्रतीचीनः शाले प्रेम्पहिंसतीम । अग्िप्व १न्तरां- 

पश्यतंस्य प्रथमा दा; ॥२॥ भथवे, कां, ९। खू, ३। मन्त्र २२॥ 

अर्थ :--जें ( शाले ) श्ालाग्रह ( प्रती्चीनः ) पूर्वामिम्मुल व 
जे सइ ( प्रतीचीम्‌ ) पश्चिमद्धारयुक्त ( अद्दिसतीम ) द्विलादि दोष 
रहित अर्थात्‌ पश्चिमद्धारसन्मुख पूयेद्वार अखून ज्यांत (हि) 
निश्चयेंकरून ( अन्तः ) मध्यभागी ( अग्नि: ) अग्नियृह (च ) वे 
( आप: ) जल स्थान ( ऋतस्य ) इंश्वरोपासनालय आदे (प्रथमा) 
प्रथम ( दवा) द्वार ज्याला आहे अशा (त्वा ) त्या ग्रुद्मंत मी 
( प्रैमि ) प्रेमानें प्रनत्त होतो-रदातों ।७॥ 

पा नः पाओं प्रति झुचो गुरु्भारों लघुभेव । वधूमिव त्वा शाले 

यत्र कार्म भरामसि ॥८॥ अथवे, कां. ९। स्‌. रे। मन्त्र २४ ॥ 

अर्थ :--हे शिव्पिलाकहो ! ज्याप्रमाणं ( नः ) भामची (शाढे) 
दाला मदणजें युद ( पाशम ) बन्धनाछा (९ मा, प्रतिछुचः ) कर्ची 
सोडीत नाहीं त्याप्रमाण ( गुरुर्भारः ) मोठा भार ( रूघुभंच ) भरप 
दोईल असें बनवा, (त्वा ) त्या शार्ठेला ( यत्र, कामम्‌ ) जेंथे 
ज्ञगी कामना असेल तेथें तशी आरद्दी ( वधूमिव ) स्ल्रीप्रमाणें 
( भरामसि ) घारण करतो त्याप्रमाणं तुम्द्दीदी ग्रहण करा ॥८॥ 

भशाप्रकारें प्रमाणाजुसार जेंद्दां घर बांधून होईंल तेदद्टां 
तव्यांत परवेश कराना, प्रवेश समयीं करावयाचरा विधि पुढील- 
प्रमाणे करावा :-- 





२० ससकारविधिः 


की. की. ही 








अथ विधि:--घर तथार झ्ास्यावर त्याची सबोग शुद्धता अर्थात्‌ 
रंगरंगोटी. झाडलोट बगरे शुद्धता करून चार दिशेल चार बेदी व 
व एक मध्यस्थानी बेदी बनवावी, अथवा तांब्याचें यशकुंड अस- 
ल्यास उत्तमच, मग द्र ठिकाणीं तात्पुरत्या बेदी बनविष्यायें 
कारण नाहीं. त्याय कुंडानें सधे कार्मे करावीत, पृ. १५ प्रणाणें 
समिधा, घृत, तांदूछ- मिष्ट, खुगन्ध, पुष्ठि-कारक द्वव्यें बगरे खथे 
तयार ठेंवाचीत. ज्या दिवशी गृहपतीचें मन प्रसन्न असेल त्या 
दिवशी गृदप्रतिष्ठा कराबीं, ऋत्विज, होता, भध्वयु व ब्रह्मा यांची 
निवड करून, द्ोत्याचें आसन पश्चिमेस घाल्टून त्यानें पू्वामिमुख 
बसावे, भध्चयूनें दक्षिणाम्सुत्न बसाबें, उद्गाता पश्चिमार्मुख व 
ऋत्विज उत्तराभिमुख अखावा, भाणि ग्रृइ्षपतीनें प्रत्येक ठिकाणीं 
पूर्वाभिम्ुख बसावें. मुख्य द्वारा समीप ब्रह्मघ/लह बाहेरील बाजूस 
शहपतीनें ओं अच्युताय भौमाय स्वाहा || पार, ३। ४। ३॥ 
यानें एक आाहुति देऊन, ध्वजस्तंभ उभ्रारावा व घरावरही 
चारी कोंपन्यांवर चार ध्यञ्ञ उमें कराबें. ग्रहपतानें स्‍्तभ उभारून 
त्याच्या बुडाशीं जल सिंचन करायें रृदरणजे तो बठकट होईल, 
आम बाहेर जाऊन पुढील मैत्रांनीं चोंदोबाजूस जल सिंचन 
करतवें, 

ओं इमापुच्छुयामि शुवनस्थ नाभि वसोर्ड्धारां प्रतरणीं बनाम । 
इहेव धुवां निभिनोमि शालुं क्षेमे तिष्ठतु घृतमुक्षमाणा ॥१॥ 
पार, ३ | ४। ४ ॥ पूर्व द्वारा पुढ़ें 

अश्वावती गोमती सूत्तावत्युच्छूयसव महते सौभगाय । आ त्वा 
शिशुराक्रन्द्वा गावों पेनवों वाश्यमाना। ।२॥|पर. ३ ।४॥४।। 
यानें दक्षिण द्वाध पुढें 

आ त्वा कुमारस्तरुण आ वत्सो जगदे! सह । आ त्वा परि- 


७ » ७,८२५ पा 0 चराकआ करा 5 परी औिलीििटो कट िि नर, 


गृहाँ क्रमप्रररणम्‌ २११ 


खुतः कुम्म आदप्नः कलशेरुप | क्षेमस्यथ पत्नी बृददती सुवासाः 
रयि नो धेहि सुभगे सुबीयेग | ३ ॥ पर. ३।४।४॥ 
यानें पश्चिम द्वारा पुरढें 
अश्वावद्गोमद््जस्वत्पण  वनस्पतेरिच । अभि नः पूयतां 
रगिरिदमनुभ्रेयो वंसान। ॥४। पार. ३।४ | ४॥ 
यानें उत्तर द्वार सन्मुख 
यानतर दारावर पुष्प व पढलव माला लावाब्या. मग ग्रदयतीनें, 
हे प्रह्मन्‌ ! प्रधिशामीति ॥ पर.३।४णाअसें उहस्याचर ब्रह्म धान 
घरे भवान्‌ प्रविशतु ॥ असें प्रश्युत्तर द्यावे व ब्रह्मघाच्या अनुमतानें 


ओं ऋच प्रपथे शिव प्रषथे | पार. ३। ४। ९।. 

असें बोलल्यावर आंत प्रवेश करावा व जें तूप गरम करून, 
गारून, छुगंध्युक्त करून जैबले असेल ते पात्रांत घेऊन ज्या 
द्वारंतुन प्रथम पवेश करावयांचा त्यांच दाएनें प्रवेश फरून पु. २९ 
लिहिल्‍्या प्रमाणें, अग्ग्याघान; समिद्राप्रान, जंछ प्रोक्षण, अआचमन 
केल्यावर पृ. २३ पमाणें तूप्वी आधाराबाज्य भागाहुत्ति ४ व 
बशहति आदहुति ४ नववी स्विष्कत आज्याहुति एक भर्थात्‌ अशा 
तज्हेनें चारी द्वारा पुडील भग्निकुडांत अन्याधानापासन स्विश््क्त 
आहुंति पर्यत विधि करा वा. तदनेतर पूंवेबिशा द्वारस्थ कुंडामध्यें- 
ओ प्राच्या दिशः शालाया नमों महिम्ने स्ाहा ॥ १ || 
५ ओ देवेभ्यः स्व॒ह्ेभ्यः स्वाहा ॥२॥ 

था मेत्रान पू्वेद्व॑रस्थ वेदीमध्यें घृत/हुति चाँवी- त्याच प्रमाणें 

ओ दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने-स्वाहा ॥ १॥ 
ओं देवेभ्यः स्वाह्नेम्यः स्वाहा॥ २॥ 
या दोन मंत्रांनीं दृक्षिणद्वारस्थ बेदी मध्यें एक एक मंत्र महणुन 


हर १२ सरकारधिछिं४ 


दोन आज्यांहुति आणि :-- 
ओं प्रतीच्यां दिश! शाछाया नमो मश्म्नि र्वाहा॥ १ ॥| 
ओं देवेभ्यः स्वाहेम्यः स्वाहा ॥ २॥ 
या मत्ाने दोन आज्याहुति पश्चिमदिशाद्वाग्स्थ कुंडांत द्याध्या, 
ओ उद्दीष्या दिशः शालाया नमो महिम्ले रवाह्य | १ ॥ 
आँ देवेम्यः स्वाक्षेभ्यः स्वाहा ।।२॥ 
उच्तर द्शिास्थ वेदीमध्यें दोन आज्याइति द्याव्या, नंतर मध्य 
शालास्थ बैंदी समीप जाऊन त्या त्या दिशेला * खून 
ओं ध्रुवाया दिज्व! शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ॥ १ ॥ 
ओं देवेभ्यः स्वाह्ेभ्यः स्वाहा ॥ २ | 
यानें मध्य बेदीत दोन आज्याहति 
ओ छर्ध्वाया दिशः शालाया नंगो मेहिम्ने स्वाहा।। १ | 
ओ देवेम्ये! स्वाग्रेम्य! स्वाहा | २ ॥ 
यानें दोन आइुति मध्यवेदीत 
. आओ दिशो दिल! शोलाया नमो महिम्मे स्वाहा)? ॥| 
. ओ देवेम्यः स्वाह्नेम्य स्वाहा ॥ रे ।। 
यानेंदही दोन आज्यांहुति मध्यस्थ बेदीमध्यें देऊन मग पूथे 
दिशास्थ दारश्थ बेदीत भगिनि प्रज्यद्धित करून वेदीज्या दक्षिण 
भार्गी अल्यासन थ होता धगेरेचों आसने पूवाक्त प्रकारें घालून 
वेदीच्यां उत्तर भांगी एक कलश स्थोपन करावां. पृ. १५ प्रमांणे 
स्थालीपाक बनवांवां. भगे निष्क्मण डार्समीप जाऊँन थांबल्याबर 
प्द्मादि सहित गुंदपतीनें मध्यशार्लेत प्रवेश कराया, श्रंद्मादिकांना 
स्वस्थानीं दसवून स्वयं पूर्वाभिमुश्न बसावें व सर्मायुदें तुपानं 
एक एक पात्र >वल्था र त्यांतूले चंमचंयालें+-- 


रेहिजिंगप्रकरुणम २१रे 


उच्च. ९०७६ ७५/“९/ 0 आओ कक की की "8८, ५० ४८ हट # के जीफ/ चिज किक स्‍ जि कन्डी का पक पिता १जत 3 


ओ वास्तोष्पते श्रुति जानीधरमा-्ट्वाइशों अनमीयों भंवा मः। 
यच्चेमहे प्रति तत्चो जुपरव जच्चों भव हिपट़रे श॑ चंतुप्पदे सह ॥ 
बातोघपते प्रतरणो न. एपि गयस्फानों गोभिरसवेमिरिन्दों। 
अजराससस्‍्ते सखूये स्याम पितेंव पन्नान्‌ प्रति नो जपरव स्वाहा॥२ 
वॉस्तोंप्पते शरम्मयाः संसदा ते. सप्तीमहिं रष्प्या गातुमत्या -। 
पोहि-प्वम उप योगे वर इूंढे प्रातस्त्रस्तिभि।सदा नः स्वाहा रे 
“ + # में .७.१ स्‌ ०४ । मच्च *०रे॥ . 
अप्ीपहाय वास्तरोप्पत्ने विद्वह रूपाण्य/विशन्‌ | संखा सुशव एप 
न स्वाहा ॥७॥ के, में. ७। सू, ५५। मन्त्र १॥ पा. हे ।(४७॥ 
हा ४ मंत्रांनीं आज्यांहुर्ति टिल्यादर जो स्थालीपाक बनविला 
अंसेल ती दठुसव्या कांध्याच्या, पात्रांत घेऊन त्याच्यावर यथा 
योग्य घृत सेचन केल्यानंतर आपापल्या समौर ठेवाबा व निर- 
निरात्ठा थोड थोडा घेऊँन ' 
। आओ अग्निमिन्द्र वृंहर्पति विश्वोश्व देवानुपहये | सरस्वतीर्च 
वाजीञ्च वास्तु मे. दत्त वाजिनः स्वाहा॥?१॥ सर्वेदेषजनान्त्स- 
चॉन्हिमवेन्त सुदशनमे । बसूँस्‍्च रुद्रांनादित्यानीशानं जगदे 
सह | एतसन्‍्त्सबोने प्रपग्ृ5 वास्तु में दत्त वाजिनः,खाह॥२॥ 
प्ंवलिभपराब चोभौ माध्यन्द्विना सह । प्रद्ोषृमधरात्र च्‌ व्युष्टां 
देवीं महापथाम्‌ । एतास्त्सवुनि प्रमधेज्ं वास्तु मे दत्त वाजिनः 
स्वराह्य ॥३॥ ऑ कर्तारज्च विकरत्तारँ विश्वकर्माणमोषधीय 
बनस्पतीन । एतान्त्सर्वान्‌ प्रप्धेडहं वास्तु में दत्त वोजिनः 
स्वाहा ॥४॥ धातांरं थे विधातार॑ निधीनां च॑ पति सह । 


२१४ धंस्कारविधिः 
एतान्त्सर्वान प्रषधेडहई वास्तु मे दत वाजिनः रवाहा || ५ || 
स्पोन९ शिवपिद वास्तु दत्त ब्रक्षप्रजापती | सर्वाश्॒ देवताश 
स्वाहा |५।| पार, ३।४। ८ ॥ 

स्थालीपाक मइ॒णजे घृतयुक्त भातांच्या ६ आाईति घरील मंत्रांनीं 
देऊन कांस्यपात्रांत ओहुंवरे, गूलर, पतछ॑लांचीं पानें, शाइईवल, ठ॒ण, 
गोमय, वही, मधु; घत, कुशां; व यव हां सथथे वस्तु एकश्र करून 
ओ श्रीध् ला यशश्र पूंषें सन्‍धौ गोपायेताम ।| प्ृष दांर 
यहथ तवा दक्षिणा च दक्षिण सन्‍धौ गोपायेताम्‌ |दक्षिण दार 
अंग्नठंच त्वा आहणश पश्चिम सन्‍धों गोपायेताम ॥पख्िम दार 

पा. ३। ७) १५! 


ऊक य त्वा सूनृत्ा चोत्तरे सन्‍धो गोपायेताम्‌ ॥ उत्तरहार 


पार, २।७। ३॥ 








यापुर्दे टाकाव्या व. ज़ल प्रोक्षणही करावें. . 

. क्षैता चं गा. सुकेता, च बुरस्ताद गोपायेतामित्यम्रिये 
केता5पदित्यः धुकेता तौ प्रपधे ताभ्यां नमोष्स्तु तो मां 
पुरस्ताद गोपायेताम्‌ ॥ है। पार, ३।७।४॥ क्‍ 

. यातनें पू्वेदिशेल परमात्म्याचें उपस्थाने करून दक्षिण हार 
समोर दक्षिणामिमुस व्हाचेंच.... 

दक्षिणतों नापायमां- थे मा रध्माणा व दक्षिणतों गोपाये- 
तामित्पं गोपायमानर रात्री राय ते प्रपथे ताभ्यां 
नवो5स्तु ते मां दक्षिणतों गापायेल्ा: ॥२॥ पार, ३। ४। ५॥ 


या प्रमाणें जगदीशाचें उपस्थान करुन पश्चिम दॉरासमोरे 
पश्चिमासिमुक्ष झाल्यावरः--- 


दौदिवि- मा जागुविश्र प्माद्‌ गापायेकमित्व- वै दौदिविः 





गंदाशरमंप्रकरणम्‌ २१७ 


'रड पिजर ज चित १०८ पिन पर 








प्राणो जागृविस्तो प्रपंथि ताभ्यां नमोउ्स्तु तौ मा पयाद 
गोपायेताम्‌ ॥३॥ पार ३। ४। १६ | 

या प्रमाणें पश्चिम विशिस सर्वरक्षक पर्मात्य्याये उपस्थाने 
कैल्यावर उत्तर दिशिस उत्तर दारासमोर उसे राहुन:-- 


अस्प्नञ मॉनवद्राणश्रोत्ततो गोपायैतामिति चन्दमां 
वा अस्वप्नो वायुरनवद्राणस्तौ प्रपये ताभ्यां नमोव्स्तु तो 
मोत्तरतो गोपायेतामिति ||७॥ पार. ३।४। १७॥ 
धंमस्थृणाराज* श्री सर्यामहोरात्रे द्वारफ़लके। हन्द्रस्य गृहा 
वसुमन्तो घरूथिनस्तानह प्रपद्च सह प्रजया पशुभिरसह | बन्मे 
किथ्चिदस्त्युपपूतः सवंगंणः सखायः साधुसम्भतः | तां लावा 
शाले अरिष्टवीरा गृहाश्नः सन्‍्तु लवंतः ॥५।पा- ३।४। १८॥ 
कि या प्रमाणें उत्तर द्शिस सर्वाधिष्टाता परमेश्वर त्याें उपस्थानप 
करून सुपात्र वेदवित चामिंक होता बगरे लपत्नींक ब्राह्मण तथां 
इष्टमित्र व नातरूग याँना उत्तम भोजन घालून यथायोग्य सत्कार 
केल्यावर दक्षिणा द्याबी, नंतर सोना प्रसन्नतापूर्वंक निरोप द्यावां. 
जातेबेत्ठीं ग्दपति व पत्ती यांजह.. 
सब भवन्तोआनन्दिताः सदा भूयासु! ॥ 
अंसां आशीर्वाद वेडन आपापस्या घरीं जायें. 
॥ इति शांलासेस्कारविधिः || 


अशा तप्हेनें गृंहादिकांची रचना करून शहाश्रमीची आपापस्या 
वर्णानुकूल शी कर्तव्य कर्म असतींल तीं यथावत्‌ करावी, 


२१६ सस्कारधिधिः रन 
अथ ब्राह्मणस्ररुपलक्षणम रा 
अध्यापनमध्ययन यजने याजन तथा। दाने प्रतिग्रहश्नव 
आद्मणानामकत्पयत्‌ ॥१॥ मठ. शमोदमस्तपः शौच क्षान्ति- 
राणवमेव च | ज्ञान विज्ञानम रितक्य ब्रह्मकम स्वभावजभ ॥२॥ 
अर्थ:--पुरुषाला पुरुषांती व स्त्रियांता स्थियांतीं निषकपटपणानें 
शिकवावे २ पूर्ण अंभ्याल करावा ३ भगिदोत्रादि यज्ञ करवा ४ 
यज्ञ करवाबे ५ विद्या वा सुबणेदिकांचें खुपात्रीं दान द्यावें ६ न्याय- 
पूरंवेक धतोपाजेन, करणारापाखून दान ध्यात्रेहि ७ यापेकी अध्ययन 
करणें, यज्ञ काणें, दान देणें हीं तीन धर्मकर्मे# आणि, शिकबिणें, 
यज्ञ काविणें, दाने घेणें हीं उपजी विकेचीं कम होते: परन्तु... 
प्रतिग्रह अत्यवर। ॥ मे. गीता. १८१४२।॥| «. * ॥#॥, 
दान घेणें हे नीच कर्म आहे परन्तु शिकवून व यह्ञं क्रेंवून 
उपजीविका करणें उत्तम होथ ॥१॥ ( शमः ) भनाला अधर्माणघन 
परावृत्त करून त्याला भ्रधर्म इच्छा ही उत्पन्न न होईल असें करणें 
( दमः ) ध्रोतादि इन्द्रियें अधर्माचरणापासून दूर राखावीं, घर्म- 
मार्गीच प्रवृत्त कराबींत ( तपः ) त्रह्मचये, विद्या, थोगाभ्यास् 
याँंच्या सिद्दी गठीं शीत, उष्ण; निदा. ब्तुति क्षुधा, तथा; माना 
पान इत्यादि दूंद्धें.सहन- करणें (शौधम्‌ ) राग, दवेष, मोहांदि 
पासूंगन मन व आत्मा यांनाँ, जलांदिकानें शरीराला सदा पबित्र 
राखावें ( क्षान्तिः) क्षमा #हणजे कोणी निदा स्तुति बगेरेतीं त्रास 
दिलातरी देखील त्याज्वर कृपा राखू न क्रोधादि न करणें ( आजब) 
निरभिंपानतां गढगणें दप म्वान्मलाधा म्दणज्ले स्वतः थी प्रशंता 
* न्यांयाचरण, म्हणजे पक्षपात सोडणें, अंहिंसा, निर्बेरता, 
संत्यभाषर्णी दृढ़ता, हिसाद्वेष बगेरे व मिथ्या भाषणादिहन पृथरू 
राहणें हा सबे भनुष्यांचा धर्म आहे परन्तु जीं जीं धर्माची लक्षण 
वर्णे कर्माउुसार पृथक पृथंर करावी लागतात त्यावरुतच भिन्न 
भिन्न बेणे मोनण्यांत यैंतात, को 


गुहाधमप्रकरणम २१७ 


मीरा पिजरी (धर 3. र््न्पनसन्र शनि के के के के ५७... १७१८१ कि ीीय रची 








0,०3० हु..." ,०५५४४५२५,/०५ 2०५, /०९/८ 


आंपण करणें यांचा त्याग करणें, नम्नता, सरलपणा, शुद्ध पवित्र 
भाव शंखणें ( ज्ञानम ) सपे शांस्यांचें अध्ययन, मनन; स्वालुभवे 
प्राप्त करून इतरांना शिकविण्याचें सामथ्ये बाठूगणें ( विशानम्‌ ) 
पृथ्वीपासूनपर मेश्वरा पर्यत पदार्थो्चें शान मिव्यवून क्रिया कुशलता 
तथा योग्ाभ्यास करणें, त्यांद्वारें योग्य तो उपकॉर ग्रहण करणे व 
करविणें ( आस्तिक्यम ) परमेदवर, वेद, धर्म, परलोक, परजम्म, 
पूरवेजन्म, कर्मफल व मुक्ति यापासून कथी हीं विमुख न होणें 
उत्तम गुण. कर्म, स्वभाव चारण करणें हे गुण ज्या ब्यक्तोंत अस 
सील त्यां ब्राह्मण व ब्राह्मणी होतात, त्यांचेच परस्पर विवाह व्हावेत 
कारण त्यांचे गुण कर्म स्वभाव समसमान असतात. मनुष्यमात्रा 
मध्यें यांनाव ब्राह्मणवर्णावा अधिकार असांवा ॥२॥ 
अथ शक्षत्रियरंवरूेपल ध्णस्‌+- 

प्रंजानां रक्षण दानमिज्याध्यनमेव च। विषमेष्वप्रसक्तिश् 
क्षत्रियस्थ समासतः ॥१॥ मज- १। <%॥ शोौये तेजों धरति 
दक्ष्यि युद्धे चाप्यपलायनम । दानंमींश्वरभावथ्र : क्षात्रकम 
स्वभावजम्‌ ॥२॥गीता, १८ ! ४३॥! ' 
.. क्षथे; --दीधे ब्रह्मचये प्रांघप करून ( अध्ययनम्‌ ) सांगोपांग 
बैदादि शा यथावत्‌ शिकणें ( इज्या ) अग्निहोत्रांदि यज्ञ करणें 
( दानमूं ) सत्पात्रीं विद्या, छुवणे बगेरे दान करणें, प्रजेलां अभय 
दान देणें ( प्रजानां, रक्षणम) प्रज़ेचें सवेकाल से प्रंकारें यथावत्‌ 
पालन क्रणें हीं क्षत्रियांचीं धर्म लक्षण होत आण शबस्म्रविद्या 
शिकूविणें, न्यायदान देणें, सनिक बनणें हीं उपजीविकेयी कर्मे 
होत. ( विषयेष्धप्रसक्तिः ) बिधघयासक्त न बनेतां सदा जितेन्द्रिय 
रहाणे, लोभ व्यपभिचार, मर्चपानादि भादक पेयें वर्गेरे दुर्गुणापासून 
पृथक राषटन घिनय छुशीलतादि शुभकाथों सदा गदृप्त रहावें 


२१८ संस्कॉरविधिः 


१9५ -४००९८ 











/ ९ /3 ५१5 # १ 5 ढक धार ध 5 35७9 3८ सतीकिजीक री 5िटी आज 5 5५5 पर धर 


( शौयम्‌ ) शत्र, संग्राम, स॒त्यु व शख््र प्रद्रादिकांता न भिणें 
( तेज: ) प्रगल्‍्भता, प्रताप, । घारण करून कोण[पुरढेंही दीनहीन 
न बनणें ( धृति ) बाटेल त्यां आपत्ति येंचोत, कलेश, घिपत्ति 
दुंख प्रात होबोत तथांपि न घाबरतां घेये बातछ्गर्ण ( दां्यम ) , 
संग्राम, बाग्युद्ध, दूतत्व, विचार इत्यादि प्रतगीं अति चांतुय . 

लतून बुद्धिमत्ता प्रगट करणें( युद्धे चाप्यपलायनम्‌ ) युद्धांस 
सदेध तयार राहून रणक्षेत्रांतन भिवून शत्रुला पाठ न द(खबणें 
(दानम्‌ ) याचा अर्थ प्रथम इलोकांत आला आहे ( ईंइवर भाव:) 
जसा इंइवर सवोचर दया करुने पित्वत्‌ निःपक्षपणें धर्माधम 
पाहन वागणारांगा सुश्तदुःखरूपी फर्ले देतो व आपब्या स्वेशतादि 
स्राधनांतीं स्वोच्या अंतर्यामि रहून सवाची बरी वाईट कर्मे यथा* 
वत्‌ पहातो तसें प्रजेशी बागाबे, गुप्त कृताद्वारें आपल्या प्रजेचीं. व 
अंधिक्राप्याची बरी वाईट कम समजावून ध्यावी, रात्रदिवस न्याय 
कराव/॥ प्रजेला यरथांवत्त सुस धावें, श्रेष्ठ जनांचा शन्मानव दुष्ायें 
पारिपत्यकरादें, स्वशरीररोगादिकापा खून सुरक्षित राखून बलवान, 
टेढ,तेजस्वी रांखून दींर्घायु बनेल भसे वाशावें, न्याय, धर्म या 
कार्म्मी आत्य्याला प्रवृत्त करावें, कऊतकृत्य बनावे आदि गुण ज्या बदक्ती 
मष्यें असतील त्याच क्षप्निय व क्षत्रिया द्वोत. याँचेंही गुणकर्मानु- 
: सार .विवांह करणें, ज्या प्रमाण ब्राह्मण पुरुष व ख्त्रिया क्षत्रिय 
पुरुषांता, च स्ग्नाना शिक्षण देतील तदसुरूप क्षत्रिय स्त्री, पुरु- 
यांनीं वागून न्याय व, उन्नति सलदेव करित रहावें. जर क्षत्रिय 


राजा नसेल तर क्षत्रियांनीं यथाधिकार प्राप्त केरून त्याच राज्यांते 
नीकरप्यां कर्राब्यात, ॥३॥। 


अथ वेश्यस्व॒रूंपल क्ष॑णमू-- 
पशुनां रक्षण दानप्रिज्याध्यय नमेव च । 


वणिक्पर्थ कुसीद च वेश्यस्थ कृषिसेव च्‌ ॥१॥ मु. १। ९० ॥ 


ग्रह्मश्रमप्रकर णम्‌ २१९ 


अर्थ:--(अध्ययनम्‌) वेदादि शास्राध्ययन (इज्या) अग्निष्ोश्रा दि 
यझ करणें (दानम्‌) भन्नादिकांचें दान देणें हीं तीन वेद्यधर्भाचीं 
लक्षण अखूब (पस्ूनां रक्षणम्‌ ) गायी वर्गरे पशुलें पालन करणें, 
त्यांचे दुध वरगेरे विकृणे (वणिक्यथ) नाना देशांचया भाषा, दिशेव, 
भूगभ विद्या, विवियाणं यांचें ज्ञान मिठविर्ण से पदार्थाचे भावाभाव 
माहिती करून घेणे ( कुसतीदं ) व्याज् घेणें # ( कृषिभेव थे ) शेव- 
कीच ज्ञान प्राप्त करणें, अन्नादि कार्चे रक्षण, खत व भूमि परीक्षा, 
पेरण आदि व्यवहार समजावून चेण ही चार कामें वेइयांच्या उप- 
जीविकेची द्वोत. हे गुणकर्म ज्या व्यक्तीत असदीं ल त्या वेइय व वेश्या 
द्ोत. थामध्यें परस्पर चिवाद्य झाले पाहिजेंत ॥१॥ 

अथ शुद्॒स्वरूपलक्षणम्‌-- 

एकम्ेव हि शुद्॒स्य प्रशुः कम समादिश्व 
एतेषामेव वर्णानां श॒ुश्रषामनसयया ।।१॥मछु- १। ९१॥ 

अर्थ:--( प्रभु) ) परमेंश्वराने ( शुद्वस्य) जो विद्याहीन, ज्याला 
शिकविलें असतांही विद्या येंऊे शकत नादीं, शरीरानें जो धष्टपुष्ट 
आहे, सेवा कमात कुशल भाहें त्या. शुद्वानें (एतेषामेववर्णानाम) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य या तींन व्णांची (अनसूयया) हर्पा, निंदा न 
करिता प्रेमपूवंक सेबा करावी-( एकमेव कसे ) हंच एक बम 
(समादिशत्‌ ) करण्याची याला आधा दिली आहे. हीं मुखेत्वादि 
गुण कमज्यांची अल्वील त्यांगा शुद्ध व शूद्रा समजावें. वा सम 
गुण कमाचे अस्तील त्याचेंच परस्पर विवाह व्हादेत घ त्यांना 

*# सका सब्वा रुपया पेक्षा जास्त व चार आप्यापेक्षां कमी 
व्याज्ञ घेऊं नयें व देऊं नये. दुष्पट घन द्वोतांच त्यांपेक्षां एक पेही 
ब्वेऊ देंक नये. जितकें कमी दयाज घेरैल तितकेंच त्यानें घन बाढेल 
व धनाचा ऊधी नाश न होता धयां कुछांत कुसतानही उत्रन्त 
होणार नाहीं. 











0८० १/ञ ७०२१० 57 हज १७८52 चल ही, 


२२० संस्कारविधिः” 


हज ही की की ही 8 को आ क  8 कक आ&. 


अधिकारही तसेच यावरे, । 

गुण कर्माठुसार चार वण्ण जेथें असर्तील त्या देशाची, मनुष्य 
सप्राजाची व कुलाची उन्नति द्वोते. ज्याचा जन्म ज्या चणात झाल 
भसेल त्याचे कुलाुसार ग़ुणकर्म स्वभाव असतील तर भत्युत्तम 
विशेष होय. ॥१॥ 

ही ह ब्राह्मण वर्णानें आपायद्या कर्मामभ्यें पुढील रीतीनें. 
वांगावें, 
वेदोदित स्व कम नित्य कुर्यादतन्द्रितः | तद्धि इुवेन्यथा- 
शक्ति प्राप्नोति परमां गतिम ॥१॥ नेहेतार्थान्‌ प्रसंगेन न 
बिरुद्वेन कमेणा । न विद्यमानेष्वर्थेषु नार्त्यमपि यतरतत:॥ २।॥| 

महछु. भ. ४। इलो, १४, १५॥ 

अर्थ+-ब्राह्मणादि द्विजांनीं आपलीं वेदोक्त कम आलस्प सोड्ून 
नित्य कपत अखाचींत, तीं आपरया ख्ामर्थ्याठुलार करून सुक्त 
पर्यत तीं खोइंनयेंत, ॥१॥ एखाद्ा दुशच्या संगतीनें, विपरीत 
मार्गनिं सप्राह्य वस्तु असतानांही ती गुप्त ठेवून दुसच्याची 
बलात्कारें, छछानें घेऊं नयें, कितीही दुःख प्राप्त होवोत तथापि 
धअधर्माने केव्हांही घन संचय करूं तयें ॥१५॥ क्‍ 
इन्द्रियार्थषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः । अतिप्रसक्ति चेतेषामनसा 
सबिवत्तेयेत ॥३॥ सर्वान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरो- 
घिनः । यथा तथा<्ध्यापयंस्तु सा हास्य क्ृतक्ृत्यता॥ ४ ॥ 

मनु. भ. ४। इलो, १६, १७।। 
अर्थ:--फराम वासनेने विषयामध्यें इंद्रियाना फसवूँ नये 

विषयासक्तियी £८छा मनः पूवेक दृर दूर राखीत जाबी ॥३॥ 
धर्मविरोधो व्यवद्वार वा पदार्थ भाहदेत त्यांचा त्यागकर, वाटेल 
व्याप्रकारें विद्या प्राप्त कर, स्वाध्यायांत अंतर पं देऊ नयें 


00८] 


गृहाश्रप्प्रकंरणम २२१ 


/%/ १७ 





स्हणजव ग्रहस्थानें करृतकृत्य करणें होथ ॥४॥ 

बुद्धिवृद्धिकराण्याशु पनन्‍्यानि च हितानि च। नित्य शा्रा- 
प्यवेक्षेत निगमांशिव वेदिकान ॥५।॥ . यथा यथा हि पुरुष; 
शा समःघगच्छति | तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्य 
रोचते ॥६॥ न संवसेच्च पतिति ने चाण्ड/लैन पुक्कतिः | न 
मूसनविल्सिथ नान्त्येर्नान्‍त्यावसायिभि! ॥७)॥ नात्मानमव- 
पन्येत पूवों भिरससद्धिसिः । आमृत्यो; भ्रियमविच्छेन्ननां मन्येत 
दुलभाग ॥८। सत्य ब्रयात प्रिय ब्रूयात्र ब्रयात्सत्यममरियम्‌ । 

प्रिय च नाजूतं ब्रूयादेष धपें! सनातनः ॥ ९ ॥ 
उठ. भ, ७४ । इलो. १९, २०, ७९, १३७, १३८ ॥ 
अर्थः--हे स्त्री पुरुषद्दो ! धमे, धन; बुद्धि वगेरेची अत्येत चाढ़ 
करणायींज्ञीशहे आहेत त्यांच अध्ययन करा व बेदा भांगातील 
विद्यर्चि नित्य अचकछोकन कर। ॥५॥ जसजसा मनुष्य शास्प्रविषयी 
थिचार करून त्याया भावाथ धराप्त करतो तसत्से अधिकराधिक 
झान त्याला प्राप्त होत जाते वे त्याजइलचें प्रम विज्ञान पातप्तीत 
परिणत द्वोतें ।६॥ सज्जन लोकांनीं पतिता बरोबर, दुष्ट, चांडाल 
मुख, कंगाल, मिथ्याभिमानी, नीच मनुष्यांशी कर्थी सहबास करूं 


नयें.प्रथम श्रीमंत असता मग दारिद्रयपंकांत रूत केल्या मनुष्याच्या 
मतास वा आत्म्पात बोचेंठड अशा अपमानास्पद गोष्टी ग्रहस्थांनीं 


करूंनयेंत. श्रीमतांनीं ही दायद्वाय करूं नयें पण सृत्युपयेत द्वव्यो 
नतीलाठीं पुरुषाथ करीत अतावा वा लक्ष्मी ढुलंभ लमजता कामा 
नयें॥८॥ सत्य खदा बोलावे, कस्य(णक्रारक उपदेश करावा, 
चकन्पाला चकना वा मूर्खाला मुख अशी अपग्रिय बचने त्याच्या 
समक्ष केदद्वांही बोल नयेंत व मिथ्याभाषणानें दुसच्यांता प्रसन्न 
होत अतद्यासही करूं नयें द सनातन धर्म होय ॥॥९॥ 





२२२ संस्का रविधिः 


बस २ ०१५८ भक्‍त १५७१८ ३५.० १५८ १२८2जर २५०८७ पता पारी हि निकट ७५ चिपक चिपक पिया पदक पक '3३०/ स्‍पिए जिया पक पर पद पिचन्‍क चिप पिन चिकजती चिटधचिरर 3 २ क * १. “७१२९९, 





अधिवादयेइद्वांथ दयाच्ववासन स्वकम्‌ | कृताज्जलिरुपासीत 
गच्छतः पृष्ठतो5न्वियात्‌ ॥१०॥ श्रृतिस्त्युदित सम्यह निरद्ध 
स्वेष॒ कमेसु | धममूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥११॥ 
आचाराब्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजा;। आचारादनमः. 
क्षय्यमाचारों हन्त्यलक्षणम्‌ ॥१२॥ दुराचारो हि पुरुषों लोक्े/ 
भवति निन्दितः | दुःखभागी च सतत व्याधितो<ल्पायुरेइ 
च॥१३। सर लक्षणही नो 5पि यः सदाचारवानरः । भ्रदघानो& 
नसयश्र शर्त वर्षाणि जीवति ॥१४॥ मछ ४। १५४-१५८ ॥| 

अर्थ:--विद्यादृद्ध व वयोघुद्ध यांना सदेव नमस्ते करा. रहृणज़े 

त्यांचा मान सन्‍्मान करा, ते आपदया समीप येतील तेददां 3ठ्ून 
आद्र पूवेक आपद्या आखनावर त्यांना बसवा, व हात जोडून 
त्यांच्याज्वद्ठ बलल्यावर त्यांच्यांशीं संमाषण करा, बातेवेछेस 
त्यांच्याबरोबर थोडे दूर जाऊत नमस्ते केंद्यावर त्यांता वाटे छावा 
बुद्ध लोकांतींदी उगाच काम नततां इकड़े तिकडे जाऊंनयें।।१०॥। 
गुृहस्थांनीं सवेकाद्ू निरालसपणें बेद्‌ व मलुस्णखति विहित आपा- 
पव्या कार्यामध्यें निमग्त अखाबे, धर्माचें मूल जो खद्ाचार मरद्दणज्े 
सत्य व आध् घाविक खत्पुरुषा्चे जें भाचरण त्यावें नेहर्मी सेवन 
कराचे ॥२१॥ धघर्माचरणानेंब मनुष्यांना दीर्घायु, उत्तम प्रजा, व 
धनश्वय प्राप्त दोतें व घर्माचा रच निद्य अधर्मयुक्त लक्षणांचा नाश 
करतो ॥१श॥ जो दुष्टाचारी पुरुष अखतो त्याची ख्चेत्र निदा द्वोते 
सचेदा तो डुःखी असतो व व्याधिम्ुक्रें अत्पायु धनतो ॥ १३॥ 
खुलक्षणांनीं हीन अशतांही जर सदाचारयुक अलेलतर खत्या- 
मिमानी सत्याठायीं अ्रद्धावाव्‌ बनून निदादि दोषायाखूत छुटून 
सुखपूचेक दोभर वर्षे जग शकतो॥श४! 





शद्टाअमप्रंफरण २१३ 
यदत्परवर्श कम तत्तचत्नेन च्मयेत्‌ । यद्यदात्मवर्श तु 
स्यात्तत्तत्सेवेत यत्वतः ॥१५। सर्वे परवर्न दु:ख स्वेमात्मव्ञ 
सुखम्‌ । एवद्वियात्समासेत लक्षण सुखदुःखयोः ॥१६॥ 
. अधार्मिको नरो यो हि बस्‍्य चाप्यद्वत धनम्‌ । हिंसागतश्र यो 
नित्य नेहासों सुखमेघते ।१७|मद्ु -भ-४इलो, १५०,२६०,१७० ॥ 
अर्थे:--जीं जाँ पराधोन कर्म अलर्तीछ थीं नहमों त्थज्ञाचीत व 
जींजींस्‍्वतेत्र, स्वाधीन ची अलतील तीं कराबीत ॥१०।॥ कारण 
परवशताईं दुःख व स्प्तंत्रता इंच. सब सोख्य होय. संक्षिप्ततः 
खुख दुश्खाचें है लक्षण जाणावें।।१७॥ जा भधापिक मनुष्य आहे 
च ज्यानें अधर्मयोगें घनलचय केला आहे, जो नेद्द्मी द्विसा 
स्द्णजे बेर करण्यांत पतृत्त असतो तो हा ढोकीं वध परलोकी म्हणजि 
परजन्मा मधच्यें कर्ची खुखाला प्राप्त द्वोत नाही ॥१७॥ 
नाथमंश्ररितो छोके सद्यः फ़लति गौरिव । शनेरावत्तेमानस्तु 
कतमेानि कृन्तति ॥१८॥ यदि नात्मनि पुत्रषु न चेत्पुजरेषु 
नप्तृष । न त्वेवन्तु कृतोज्धमेः कत्तेमेवति निष्फलः ॥१९॥ 
सत्यधर्माथइत्तेषु शौचे चेवारमेत्सदा | शिष्पांश् शिष्याद्मेण 
वाग्वाहदरसंयतः ॥२०॥मचु.अ.४इलो, १७६,२३८,२२७५,२३६ || 
भर्थ:--या जगांत जले गायींपाखुन पाप्त द्ोणारें दुध शीघ मिह्धूं 
शकत नाहीं तसें केलेल्या भधर्माचें फल शींघ्र प्राप्त दोतेच असें 
नाहीं. ही सारी बालगून मनुष्यांनीं ध्यानांत ठेवावे कीं, परम्धीरूप 
नष्ट करणारा अधर्मी, परसोख्य संपूर्ण सूल सहित नष्ट क्रेल्यावर 
दुःख च दुःख भमोगतो 0१८॥ भधश्चर्माचरणी भनुष्बाचा दुष्छृता्ें 
फछ ज़ी त्याच्या दयातींन न मिलठालें सरी पुत्र पोच्र बांच्या 
समयीं अगर नातबंडाचे देंद्ठीं तें भोगावें छागेल- परन्तु अर्से क्ची 





न 


२२७ घंस्कारविधिः 


होत नाड़ी कीं, कर्त्यानें केल्ेलें रूम निष्फल द्ोईल. ॥१९॥ याकरितां 
सत्य, धर्म, व श्रेष्ठ पुरुषाचा भाचार; अंतर्वाद्य पवित्रता यामध्यें 
सर्वदारत राहुन आपली वाणी व इंद्वियें नियम पूवेक सत्कार्यीच 
लावाबी हा प्रजुष्यांचा चर्म आहे ॥२०! 
परित्यजेदथकाम यौ स्यातां धममवार्नितो | धर्म चाप्यसुखो- 
दर्के लोकविकृष्टमेव च ॥२१॥ धर्म शनेस्संचिनुयाह्वल्मीकमिव 
पुत्तिकाः | परलोकसहायाथे स्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २२ ॥ 
उत्तमेंरुतमेनिंत्यं सम्बन्धानाचरेत्सह । निनीषुः कुलसुत्कषमध- 
मानधमॉस्त्यजेत्‌ ॥२३॥ वाच्यर्था नियताः सर्वे वाइसूला 
वाग्िनिःसृताः ।तान्स्तु यः स्तेनयेद्राच स स्ेस्तेयकृझरः।२४। 
बे बन, छ0 6 ७. हे कै दे 
स्वाध्यायेन जपहोंमेस्त्रवियेनेज्यया सुतेः। महायज्नेश्र यज्षेश् 
ब्राह्मीय॑ क्रियते तनु! ॥२५॥ 
मनु, भ. ४ । इलो, १७७, २३८, २३०; २३७। 
अथः-- जे धर्म वर्जित धन, पदाथे व काम असेल तें सर्वेधिव 
सत्वर सोडन द्ावें व जें घर्माभालात्मक म्ृणजे परिणामी दुःख- 
दायक कर्म अलेल व जें लोकनिदित कार्मी प्रवृत्त करणारें असेल 
त्यापाखून दूर रद्दावें ॥२१॥ ज्या प्रमाणें कोरी आपलें घर हलुदृर्ू 
विशाल बनवितो त्याप्रमाणें मनुष्यानी घर्म लंचय करून परपीडादि 
कम सोडावी व इृछुदरू परजन्माची सामुभ्री मदणून धर्म संचय 
करीत अखावें [२२॥ आपल्या कुलाचा उत्कर्ष करूं; इच्छिणारानीं 
नीच मलनुध्यायी सगति सोड्न खुजनावी संगति धराबी ॥२३॥ 
सर्वेश्यवहा रामध्यें निश्चित वाणी भसावी, अशा निश्चित वाणी 
नेंच सब व्यवद्वार सिद्ध होतात. बाणीच सबेध्यवद्ाराचें मूठ आहे 
यास्तच जो मनुष्य तिन्ी चोरी करतो तो नणू काय स्व चौयेकरम 


गृह अमप्रकरणम्‌ का मम. ..000:507%%%5. जलन ५ 5 
करीत आहे स्द॒णून मिथ्याभाषण करण्याचें सवेथथ सोड़न सत्य 
भाषण करीत अखावें रथ घर्मपूषेक वेदादि रा एकल अध्या- 
पन, गायत्री प्रणबादि था अर्थ विचार, ध्यान, अश्निहोषादि होम, 
कर्मो पासना शान. विद्या, पोणमास्थादि इष्टि, पंचमहायज्ञ, अग्निष्ठोंम 
बगेरे न्यायपूबेक राज्यपालन, सत्योपवेश व योगास्यासादि उत्तम 
कमानी हा शरीराला सर मनुष्यांनीं ब्राद्यी षनवाघें स्ट्वणजे ब्रह्म 
घबंधघी कार्मी लछावाबें॥२०॥। 


अथ सभा स्वरुप लक्षणमः--राज्यादि खजद्दे प्नोठमोर्टी काम्में 
समेद्वारा निश्चय करून ठरवाबींत., 


या बदल प्रमाण--त सभा च समितिश्न सेना च॥ १॥ 


अथव, कां. १५ ।सू. ५५ | में. २॥ 
से ॥ [| ये च्त्‌ [| नि | ॥ * 
प्रभ्य सभां में पाहि व सभ्याः सास! ॥ १॥ 





अथरव्व, का १९ । सू, ५५। में. ६॥ 
त्रिणि राजाना विदये पुरुणि परि विश्वानि भृष्यः सदोसि ॥३॥ 
ऋद, रे, ३। 


थ् र्‌, ३८। मन्त्र ६॥। 
अर्थः--(तम) जगामध्यें धर्मासद राज्य पालनादि केलें जाते 


ते खबे व्यवद्दार-संप्राम, सेनादि सम्ेद्दाय निश्चित करण्यांत 
थाबेत. ॥१॥ हैं सभ्य समेचे योग्य सभापते ! तू (मे) प्राइया समेचें 
( श्भाम्‌ पाहि ) रक्षण कर, उन्नति कर (येच )वब जे ( सम्याः ) 
समेयोग्य धार्मिक, आप्त (सभासदाः) सभासद विद्वान लोक आहेंत 
त्यानींदी समभेचें रक्षण, संबधन, योजन पे उन्नति करावी॥२॥ 
(राजाना ) राजा व प्रजा यांचे हितकर्ते पुरुष भाद्वेत ( त्याची ) 
(विदथे ) उत्तम ज्ञान व ला भदायक्त सप्राभ-जगाचेहित द्ोण्या 
साठीं करण्यांत येंतात त्यामध्यें ( त्रीणि) राज़सभा, धर्मलभा 
आणि विद्या सभा निर्माण कराव्या व त्पादारें सथे काम्तें करून सर्व 
तम्द्देची उन्नति कराबी ॥२०॥। 


मकर संस्कारविधिः 


का आयी का 8 मं की आंत का भी व को #0.20.00 9 0 30 $ #% कह 


थनाम्नातेषु धर्मेष कं स्थादिति चेद्धवेत्‌ । ये शिष्टा ब्राक्षणा 
अूयुस्स घुमे! स्थादशह्लितः ॥१॥ धर्मेणाधिगतो येस्तु बेदः 
सपरिबृहणः | ते शिश ब्राक्षणा ज्ञेयाः श्रतिप्रत्यक्षहेतवः ॥१॥ 
मनु, अ, १५। इलो, १०८, १०९ ॥ 
अर्थः--धमंयुक्त व्यवद्वार मजुस्सत्यादिका मध्यें सांगितले 
आहेत पणन्नर त्यांत कांही शकास्पद, हु्बोध असेलूतर तुम्ही 
धिद्वानांच्या महणण्याप्रमाणें निःशेकपणें वागा ॥१॥ सर्वेच माणसें 
शिष्ट बनू शकत नाहींत पण ज्यांनीं पू्णेत्रह्मखये, घमे, सांगोपांग 
वेदाध्ययन केलें आहे, शुति प्रामाण्य व प्रत्यक्षादि प्रमाणांनीं 
विधि व निषेध करणयास जे समर्थ, धार्मिक, परोपकारी असतील 
त्यांना शिष्ट पुरुष म्दणावें ॥२॥ 
दशावरा वा परिषद धर्म परिकल्पयेत्‌। ध्यवरा वाषि वृत्तस्था 
त॑ धर्म न विचालयेव्‌ ॥२॥ बैंविद्यों देतुकस्तकी नेरुक्तो धर्म 
पाठकः | तयश्चाभश्रमिणः पूर्व. परिपत्स्थाइशावरा ॥४॥ 
ऋग्वेद विधजुरविच्च सामवेदविदेव च | उ्यवरा परिषज्वेया 
धमेसंशयनिर्णये ॥५॥ एको5पि वेदविद्धम ग्रं व्यवस्पेद्‌ 
हद्विजोच्तमः | स विज्वेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोज्युतेः॥६॥ 
भन्ु. अ. १९। इलो, ११०, ११३ ॥ 
अथेः--कम्ीत कम्मी १० शिष्ट पुरुषांचीं अथवा मोठमोटे 
विद्वान ३ च असती ल तर त्यांचींहीं सभा होऊँ शकते. त्या सम्रेद्दारा 
निर्णित जीं धमे कमें तद्धुलार सब लोकांनीं वागावे ॥ ३ ॥ तया १० 
समासदांत पुढील प्रमाणें छोक असावेंत ३ वेदश, १ दैतुक म्दवणजे 
फारणाकारण श्ञाता, १ ताकिक न्‍्यायशास्त्र वित्‌, १ निरुक्तश, ! 
धम्रशासचित्त, २ ब्रह्मचारी, १ गुद्दस्थाभ्रमी व १ वानभ्रस्थी ॥७॥ 


गृहाभ्रभेप्रकेरेणम्‌ २२७ 


ऋिग जिन पर ५ जा #ग फनयार+ 23/९५/११५३ शक #०, #%, 2फेजि कि, 





धमेलशय प्रकरणी सर्वेब्यबद्ारनि्णेयाथे ऋष्वेदवित्‌, यजुर्वेदवित्‌ब 
सामवेदबित्‌ या तीन विद्वांनारची ६भागस ली पा६हिजे, अध् कि बिद्वान 
असब्यास अधिक बरें ॥५॥ दिजोन्षम स्द्ृणजे समन्‍्यासी एकटा दी 
घमनिणेय करू शफेल,घ त्यानें आश्ञापिलेला धम्मं परमकततंब्थ 
समजावा परंतु अज्ञामी लोक सहस्रावधी, लाखो, फ्रोडो यांनीं 
केलेला चमनिणेय, घर्मव्यवद्दार कदापिमानूं नयें, फक्त परमविद्धान 
संन्‍्यांसी व धार्मिक पुंरुष यांनी वेदादि प्रमाणांवी सिद्ध केलेला 
धर्म सोनी मानण्यास यीग्य होय ॥६९॥ 

मतभेद प्रसंगी बहुपक्षानुलोर मानावे व सम्पक्षीं उत्तमा्चें मत 
प्राद्य मानांवें, उम्यपक्षी उत्तमलोक समसमान असतील तर 
तत्यसगी सनन्‍्याशायी समति ज्या पक्षाकड़े असेल तो प्रमाण 
मानावा. कारण पक्षपातरहित, सब हितेषि सन्याशैंची संमति 


उत्तम व यथायोग्य समजली पाहिजे. 
और) के कर, 


चतुमिरपि चेंवेतेनित्यमाश्रमिभिर्टिजेः | दशलक्षणको धर्म- 
स्सेवितव्यः प्रयत्नतः |७। धृतिः ध्र॒त्ता दमोउस्तेय शौचमिन्द्रिय- 
निग्रहः | धीविधा सत्यमक्रोधो दशक धर्लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
पु. भ, ६। इलो, ९१, ९२॥ 
अथः--बअ्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी व संन्‍्याती या सवोर्भी 
खालीं सांगितलेश्या धर्माचें सेवन व तहविरुद्ध अधर्णचा त्याग 
करण्याचा प्रयत्न करावा. ॥७॥ घमे, न्याय, निःपक्षता, संत्य यांचें 
आचरण व भसत्य बनें चा परित्याग करणें ही धर्माची दशलक्षणें 
होत. (अहिंसा ) कोणाचें वेर घरून त्याचें अनिष्ट करण्यास म॑ 
झटणें ( ध्ृतिः ) खुख दुःख दवानि लाभ या समयीं देखील व्याकुछ 
छः + ४  अे हे 6 5 हु ५ 
बनून धमेत्याग फरूं नयें, परन्तु घेये बालगूत धमकायी द॒ढ़ रहा 
(क्षमा) निदा. स्तुति, मानाप्शन संहन करून धर्म बाछूगै्णे 


२२८ संस्कारविधिः 


११२११ ,/१% पक पक की से ३ आकाश, 


(दम) अधर्मापाखूंन मन परावृत्त करून धममार्गी प्रदत्त करणें 
(अस्तेयम्‌) मन, कमे, चचन यायोगें अन्याय वे अधमे 'करून पर 
द॒ष्याचा स्वीकार न करणें ( शोचम्‌ ) रागद्वेषादि त्यागून आत्मा 
ये मन पवित्र करावें, जलादिकानें शरीर शुद्ध राखावें ( इद्रिय- 
निम्न) श्रोचदि बांह्य इ॒रिद्रियें अधर्माकडे न जाऊं देता धर्माकडे 
लावाबीं ( घीः) बेददि खत्यविद्या, ब्रह्मचये, सत्यरांग करावां व 
कुसंग, दुष्येसन, मच्यपान त्यांग करून बुद्धीची सदेव वाढ करावी 
( विद्या ) भूमिपासून परमेश्वरापयत ज्ञान पांघप करून कैणारी जी 
विद्या तीं प्राप्त करणें (सत्यम) सत्य मांनणें, सत्य बोलणें, सत्य 
करणें (अक्रोघः ) फ्रोधादि दोषांना सोडून शान्त्यादि गुण अहण 
करणें धममं होय, घमम प्रदण करून, अन्याय, पक्षपातः अधर्म, चैर- 
बुद्धि, अथेये, असहिष्णुता, चोरी, इंद्वियकंपटता, अपविश्रतां, 
कुलग, दुष्पेलन, भयपानादिकांनी बुद्धिनांश करून घेणें ही अविया 
ये अधर्भाचरण, असखत्य मानणे व बोलणें, क्रोधादि दोषांत फसुन 
अधर्मी, दुष्टाचारी बनणें हीं अधर्माची दश लक्षणें होत यांपासेन 
स॒दां दर राहिलें पाहिजे ॥<॥ छ् दि 
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, न तेबृद्धा ये न वदस्ति धमम। 
नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत्सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम। ९॥ 
मष्टाभारत बिदुरप्रजागर प्ं॥ सेभां वा ने प्रवेष्टव्य 
पक्तव्यं वा समज्जसम्‌ | अध्लवन्‌ विश्नवन्यापि नरो भवति 
किल्विषी ॥१०॥ धर्मों विद्धस्वथमेंण सभां यंत्रोपतिष्ठते । 
धरये चास्य न इन्तन्ति विद्धास्तत्र समासदः ॥ ११॥ 

ह मनु, भ, ८। इलो, १३, १२ ॥ 
पिदक्धिः सेधितः सद्धिनित्यमंद्वेपरागिभिः । हृदबेनाभ्यनुज्ञतो 

बोधत ॥१२॥ भज्, भ, २। इलो, १॥ 








हा गृद्मा्मप्रकरणभ २5० 


न 
अर्थ:--जीभध्यें दृद्ध पुर नसतील ती सभा नघ्हे, जे धार्मिक 
बिचार करीत नाहींत ते बुद्ध नव्हैंत, व्यांत सत्य नाहीं तो धमें 
नव्हे, जो चल छत्ठ युक्त आहें तें सत्य नवहें ॥९॥ जर सभे मध्यें 
प्रवेश करावयाचा असेछ तर सत्यच बोलांबें, नाहींतर समेत प्रवे- 
शच करूं नयें हें योग्य आहे. समेत बसून ही असत्य श्रवण करील 
किवा मुग्ध राहीलू अथवा सत्याविरुद्ध बोलेल तर तो मनुष्य अति 
पापी होय ॥१०॥ अधर्मानें जेथें घमेठार करण्यांत आल जाहे भशा 
खत सती सलभासद्‌ ज्ञर धरम पुनरज्जीवन करणार नांहीत सर 
निश्चित समजावें कीं, त्या समंतील सभासदही म्तावस्थेस प्राप्त 
होऊ लागले आहदेत ॥११॥ राग द्वेंष रहित भशा गोप्टीचें माचरण 
जें सत्पुरुष विद्वांन लोक करितात त्याचेच विद्रज्जनानी अंगिकरण 
कराबे, तेंच आचरण तुझ्ही धर्माचरण समजाबें ॥१श॥ 
धम एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः | तस्माद्धमों न 
हँन्‍तव्यों मा नो धर्मों हतोउवधीत्‌ ॥!१३॥ वृषों हि भगवान्ध- 
मेस्तस्थ यः कुरुते हम । बुषल्ं त॑ विदुर्देवास्तस्माद्म न 
लोपयेत्‌ ॥१४॥ मल, ॥ 
अर्थ:--जो पुरुष धर्माचा नाश करतो त्याचा नाश ध्म 
करतो व जो धर्माचें रक्षण करतो त्याचें रक्षण घ॒र्म करतो; या 
करितां मारण्यांत आलेल्या धर्मानें आस्हास भारुन टाऊूं नयें 
हा भयानें घमेहनन अर्थात्‌ धर्म त्याग क्धीही न केला पाहिजे॥१श॥ 
जो छुख वृष्टि करणागा, जो संपूर्ण ऐश्वथाचा दाता आहे त्याचा 
जो लोप करतो त्याला घिद्दान लोक बृषरू स्द्ृणज़े नीच 
समजतात |।१४॥ 
न जातु कामान्न भयान्न छोभाडमे त्यजेष्जीवितस्यापि हेतोः। 
धर्मो नित्यः सुख दुःखेत्वनित्ये नीवो नित्योहेतुरस्य त्वनित्वः॥ 
मदहाभारते ॥| 


२३० संस्कांर विधि: 


20५४ 7०००५4९. ५ / ५,००२ टी जअक / ५५ 2 आधा २ व, /5 धर >पीनश कक कप त य उन शनश कप कफ अर बा पे आस आशा 





यत्र धर्मो हधमेण सर्त्य यत्राउतेन च। हन्यते प्रेक्षमाणानां 
हतास्तत्र सभासद! ॥१॥ मल - अ. ८ । इलो. १४॥ 
निन्दन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीस्समाविशतु 
गच्छतु वा ययेष्टम्‌ | अद्येव वा मंरणमंस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद न धीराः ॥१७॥ भतृहरिं! ॥ 
अर्थ:-मनुष्यांना उचित आहे को, का मयोगें रह णजे असत्याच्या 
जोरावर कामना सिद्धि केल्यामुछेः निंदा स्तुति वगैरेंच्यां 
मीतीनेंही धमेत्याग कदापि करूं मयें. छोभासुद्धें करूं नये, असरत्या- 
शअयानें राज्य, मग तें चक्रवर्ती असले तरी जर प्राप्त होत असेल तर 
घममत्याग करून त्यां चक्रवर्ती राज्याचा स्वीकार करूं नयें. भोजन 
छादनं, जलपान वगेरे उपजीविका अधर्मानें होत असेल तर प्राण 
गेलांतरी बेहतर पण उपजीविके साठीं केव्हांहीं धर्म सोडं नयें, 
कारण जीव.ब॑ धर्म नित्य असून खुख दुःखें अनित्य आहेंत. अनि- 
त्यास्तव मिल्य सोडणें अति ढुए काम होय ! शरीराठिकामुत्ठ धर्म 
होतो तोही अनित्य आहें. | अनित्य शरीर व खुख दुःखें प्राप्त झालीं 
असताहवी जे नित्य धर्माचा क्धी त्याग करीत नाहींत ते छोक 
धन्य होत [१५।॥ ज्या' संभेंत बसलेल्या समासदांसमोर अध- 
माँच्या जोरावर धर्मास व अलत्पाच्यां सहाय्पानें सत्यास दृढपून 
टाकण्यांत येंते त्यां स्मेंतॉंल ले समाखद्‌' प्रेतवत्‌ द्वोत ॥१६॥ से 
मंलुष्यांनीं हें निम्धय पूथेक जाणावें कीं, सांसारिक व प्रयोजन सिद्धि 
करणारे चतुर पुरुष यांची कोणी निंदा करो व सत॒ति करो, रूषष्मी 
प्राप्त होवों किया नष्ट होवो, सत्यु आंज येंवो अथवां कालाब्तररानें 
येंबो तथापि ते धर्मयुक्त मार्गापाखून एक पांयही माघारा टाकित 
नाहींत असे घीर पुरुष छरोखर घन्य होत ॥१७॥ 


से गच्छध्व॑ स॑वैदध्वं सं वो मनाँसि जानताभ । ढेवा भाग॑ यथा 


है 
हज. जी कूता 
है. 


_ काश्रमप्रकरणम ग्रुहाश्रमप्रकरणम ैशे१ै 


किस पिकी पर फीकी रीसचिररीकरिलपपकरीपिर टी चकित योग ७ट चेक पर चिली की 


पूर्व सजानाना उपासते || अ. में. १० । सू, १९१ ।मं, २॥ 
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानुते प्रजापतिः। अअ्द्धामनृते5- 
देध,च्छुद्धा सत्य प्रजापति: ॥२॥ यज्ञ, ज- १५। मं ७७॥ 
सह ना ववतु सह नौ अनक्तु सह बीये करवावहै। तेजस्विना- 
वंधीतमस्तु मा विद्विषावहे । ओ झान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥ ३। 


तेक्तिरीयार० अष्टमः प्रपाठकः । प्रथमोडलुवाकः ॥ 

अथेः- मांनवहो ! तुम्दाला मी-हैइवर आजा देतों कीं, (यथा) 
ज्याप्रमाणें ( पूर्व ) पूर्वीच्या विद्यायोगाभ्यासी ( संजातानां) सम- 
यंज्ञ ( देवा: ) चिद्दान लोकांनीं मिक्ून ( भागम्‌ ) सत्यासत्य 
निर्णय केल्याव रच अलत्याथा त्याग करून सत्याची (डपाल ते) उप 
सना केली त्याप्रमाणें (सम्‌ जानताभ्‌ ) आत्स्यानें धर्माधर्म. प्रिया 
प्रिय यांचें यथाथे ज्ञान मिव्ठवणारे ( वः) तुमची ( मनांसि ) मने 
पररुपर अविरोधी द्दोऊन पूर्वाक्त धर्मी संमत 5द्दावी व तुम्ही त्याच 
घर्माला ( सगच्छध्वम््‌ ) यथांये मिद्धन प्रांघ ब्हावे त्यायोंगें 
तुमची एक संमति बनून विरुद्ध वाद्विदाद, अधमे त्याग करून 
( संवदध्चम्‌ ) यर्थाथें संवाद: प्रचनोत्तरें प्रमपृषेंक करून एक 
मेकांची उच्नेति कराल ॥)॥ (प्रजापतिं)) सकल सष्ठीचां उत्पादक, 
पालक, सर्वद्यापक, स्वैज्ञ स्यॉयकारी, अद्धितीय, स्वामी परमात्मा 
(सत्यान॒ते) सत्य व अनंत ( रूपे ) भिन्न भिन्न रुपाची कतव्यकर्म 
धर्माघर्म (दष्ठवा ) आपल्या सर्वक्षत्वाचें यथावत्‌ पाहन (व्या- 
करोत्‌ ) तलतसा निर्णय करतो (अनूते ) मिथ्या भाषणादि अधर्मा- 
मध्यें अप्रीति करा व ( प्रजापति: ) तोच परमात्मा (सन्‍्ये ) सत्य 
भाषणादि लक्षण युक्त स्याय, पक्षपातरहित धर्मी तुमची (अंद्धाम ) 
नीति (अद्यात्‌ ) धारण करवितो तसेंच तुम्ही करा ॥श। आम्ही 
ख्री पुरुष, सेवक) स्वामी, सरिश्न, पिता पुत्नादि (सह) मिक्ून ( नो) 


२३२ सस्काश्थिधिः विश मरिम 


आऊरड्दी उम्यता प्रीतीनें ( अवतु ) एकऋमेंकार्चे रक्ष॑ण कंरांवें व 
(सह) परस्पराशीं प्रेमपूवेक ( वीयम्‌ ) सदेव पराक्रम कराया 
( नो ) आमचे (अधीतम्‌) शिकले शिकविलेलें ( तेजर्वि ) अति 
प्रकाशमान ( अस्तु ) व्हावे आणि आम्ही परस्परांचा (माँ, 
विद्विषावहै ) कर्षी द्वेष, विरोध न करितां सर्वेकाठ मित्रभाव, 
परस्परशो प्रेशर वा णुक्त करून सर्वाचा सद्‌व्यवहार बाढवून सदा 
आनदांत बाढावें ॥३॥ ज्या परमेश्वराचे “ओम” हैं नांव आहें 
त्याच्या कपेनें व आमच्या पुरुषार्थानें आम्चे शरीर, मन, आत्मा 
याँचीं बत्रिविध दुःख जी इतरांपासृत प्राप्त दोतात तीं नष्ट <हावीत 
ब आउही लोकांनी परस्पराशीं प्रेमानें बागून धर्म, अथ, काम वे 
मोक्ष. सिद्धिमष्यें सफल होऊन सदेध स्वये आनंदांत राहुन सवांना 
आनदांत ठेवादे !! 
इतिभगृहाश्रम संस्कार विधिः समाप्तः ॥ 


क्‍ अंथ वानप्रस्थसंस्कारविधि वक्ष्यामः 
विष्राद श्रांस्यावर, ब्रह्मचयंद्वारें राहुन पुत्रानें विवाहकेला बे 
त्यांडा ही एक क_्षतान झालें म्दणजे जेऋहां पुत्राला पुत्र अर्थात्‌ नातु 
होईल तेद्दां, गृहस्थाभ्रमीयानें चनांत जाऊन निम्नलिखित प्रकारें 
रदावें याला वानप्रस्थसस्कार म्ढणतात- 
प्रमाणानि-बक्षचर्याश्रम समाप्य गृही भवेद्‌ गृही भूत्वा बनी 
भवेद्दनी भूल्या ग्रवजेत्‌ ॥१॥॥ जाबालोप, ॥ शतपशथ बा. 
ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ | दक्षिणा 
श्रद्धामाप्नो ति भ्रद्धया सत्यमाप्यते ॥२॥यज्ञ.भ १५। मं. ३० ॥ 
अर्थ+--ब्रह्मचर्याभ्रमाची समाप्ति करून ग्ृहस्थ झाव्यावर 
वानप्रस्थ स्वीकारावा, तद्नतर सन्यास प्रहण कराधा, ॥१॥ जेद्द्वां 
मलुष्य ब्रह्मचर्या दि तथा लत्यभाषणादि ब्रत भर्थात्‌ नियम पालन 





वानप्रस्थप्रकरणमभ्‌ २३३ 


करतो तेद्दां त्या (अतेन) बतपालनानें उत्तम प्रतिष्ठारूप (दीक्षाम) 
दीक्षा ( आप्नोति ) प्राप्त कर; शकतो ( दीक्षया) ब्रह्मचर्याद्‌ आश्व- 
मांच्या नियम पांलनानें (दक्षिणाम्‌ ) सत्कारपूर्थेक घनादि वगेरे 
प्रांत द्ोतात ( आप्नोति ) त्या ( दक्षिणा ) सत्कारामुद्धे ( श्द्धाम्‌ ) 
सत्यधारणेंठार्थी प्रीति ( आप्नांति) उत्पन्न होते व ( अड्धया ) 
सत्यधापिं रू जनांवर प्रीति केल्यानें ( सत्यम्‌ ) सत्यविज्ञान वा 
सत्य पदाथ भन्ुष्याला ( आप्यते) प्राप्त होतात, याकरितां श्रद्धा: 
पूवक ब्रह्मचये आंणि गृहाश्रम याँचेंअलुष्ठान करून वांनप्रस्था- 
अमाचा स्वीकार अवश्य केंला पाहिजे, 

अभ्यादधामि समिधमगे वतपतें त्वायें वरतथ भ्रद्धां चोपेमीन्ले 
त्वा दी क्ितो5अहम्‌ ॥३॥ यजुं. अ- २० । में, २७ ॥ 
आ नयेतमा रंभस्व सुकृतों लोकंमापें गच्छतु प्रनानन्‌ | 
तींत्वाँ तमोसि पहुधा पहान्त्यजों नाकमा ऋ्रमतां ततीयम्‌ ॥४॥ 

५ अथव् का. ९। स्‌, ५। में, २। 
अर्थे+-- हे ( ब्तपते5ग्ने ) नियमपॉलकेद्वर | ( दीक्षितः ) दीक्षा 
प्राप्त करतो व नी प्राप्त करून ( अहम्‌ ) भी ( त्वयि ) तुजठायी दढ 
राहुन ( ब्तम्‌ ) बह्मचर्यादि आश्रमाँचें घारण (च) आणि त्याची 
सामुग्री ( श्रद्धाप्‌) सत्यघारणा (च ) आणि तिचे उपाय (उपेमि) 
प्रांत करतो, यासाटीं अर्नी मध्यें जशा ( समिघम ) समिधा 
(अभ्यांद्धामि) वारण करतो तसें विद्या घनत्रत धारण करून 
प्रज्वलित करतो व त्या धमार्णेच (त्वा) तुला माइया आत्म्यामध्यें 
धारण करतो आणि देव ( ईन्चे ) प्रशाशित करतो ॥ ३ ॥ गृहस्थ 
हो ! (प्रजानत) प्रकषतेने जाणणारा तू ( एतम्‌ ) हा बानप्रस्था- 
अमाचा (आरभम्व ) आरंभ कर ( आनय ) आपस्या मनाला 
गुदाश्ममांतून काहून इकडे भाण ( छुकृताम्‌ ) पुण्यात्म्यांना ( लोक- 


१५३४७ न... संस्कारविधिः 


मपि ) पद्दाण्याथोग्य वानप्रस्थाश्रभ्ालाही ( गच्छनु ) प्राप्त हो 
( बहुचा ) पुष्कठ प्रकारचीं ( महानित्र ) मोडमोर्टी ( तमांसि ) 
दुःख, अज्ञान आदि संखारांतील मोहांना ( तींत्चा ) मांगें टाकून 
(अज्ः ) आवल्या आत्याला अजर, अमर रुम्जून ( तृतीयाप्‌ ) 
तिसच्यां ( नाकम्‌ ) दुःखरहित वानप्रस्थाश्रमी ( आक्रंमताम ) 
रीतीपू्वेंक आक्रमण कर ॥७।। 
भद्रमिच्छन्त ऋष॑यस्स्व॒पिंटस्तपों दी क्ाभपनिषेंदरते । 
तती राष्ट्र बलमोजथ जात॑ तद॑स्मे टेवा उपसंनमन्तु ॥५॥ 
क्‍ अथव. का. १९ | स्‌. ५१। में. १॥ 
मानों प्रेधां मा नोंदीक्ां मानों हिंसिष्ट यत्तप: । शिवा नः है 
सन्त्वायुषे शिवा भवन्तु मं।तरः ॥६॥ 
अथवे, कां, १९। स्‌. ४० | मन्ज ३ || 
अर्थ:-ज्या पमाणें ( स्वर्विदः ) सुख मिल्ठविणारै ( शऋरद्नययः ) 
धिद्वान्‌ लोक ( अग्ने ) प्रथम (दीक्षामर्‌ ) ब्रह्मचर्यादि भाश्नमांची 
दीक्षा उपदेश घेऊन ( तपः ) प्राणायाम विद्याध्ययन. जिले न्द्रिय- 
त्वादि शुभ छक्षणांनीं ( उपनिषेदु) युक्त होऊन अशुष्ठान करतात 
त्यागमारणे या (भद्वम ) कल्याणपद वानप्रस्थाश्रमाची ( इस्छन्त; ) 
श्च्छा कग. ज्या प्रमाणें राजकुमार ब्रह्मचर्याश्रम करून ( तपः ) 
तद्नतर ( ओजः ) पराक्रम (च) आणि (बल्म्‌) बल प्रात करुन 
( जातम्‌ ) प्रसिद्द, मिल्विलेब्या ( राष्ट्रम) राज्याची इच्छा थ॑ 
क्षण करतात च ( अस्पे ) स्यायकारी, घार्मिक, विद्दान्‌ राजाला 
( देवाः ) विद्यान्‌ लोक नमन करितात (सतत) त्याप्रभाणें सब छोक 
पानप्रस्थाश्रम संपादन केलेले जे आपण त्या आपणाला ( उप, से, 
नमनन्‍्तु ) लमीप येऊन नप्नतापूंेंक नमन करितात, ॥५॥ नानरूग 
लोक (नः) आस्द्दा वानप्रस्थीयाचें ( सेघाम्‌) बुद्धीढा, प्रश्षेला 


0.0... जआनप्रस्थप्रकणमू 9 रैरई २२५ 


( मा, हिसिए्ट) नष्ट + करोत ( नः ) आमचोी (दीक्षाम्‌ ) दीक्षा 
(मा) न व ( नः ) आमचे (यत) जे ( तपे ) प्राणायामादि उत्तम 
तप आहे तें ( मा ) न नष्ट करोत. (नः) आमची दीक्षा व (आयुषे) 
आयुक्प यांता आम्ची सच्चे प्रज्ञा ( शिवा ) कल्याणकारी, हितदायी 
( सन्‍्तु ) व्दावी, जशी आमची (मातरः ) माता, आजी वबगरे 
( शिवा: ) हितकर्त्या अलतात तसे सबे लोक प्रसन्न राहुन मला 
वॉनप्रस्था अम स्वीका रण्यास मान्यता देणारे (मवन्‍्तु) अलोत ।.६ | 
तप! श्रद्धे ये हपवसंत्यरण्ये शान्त्या विद्वांसो मैक्ष्यचयां चरन्‍्तः। 
प्र॒येद्वारेण ते बिरिजाः ग्रयान्ति यत्रामृतः से पूरुषो हव्ययात्मा ७) 
मुण्डकोपत्नि, मु. १ खे. २। में. ११॥ 
अ५;--हें मनुष्यहो ( ये ) जे (विद्वांलः ) विद्वान लोक (अरण्ये) 
बनांत ( शास्या ) शांति पूवेक (तथा, धरद्धें) योगाभ्यास व 
परमेइचर प्रीति या कारणांनीं (उपबसन्ति) वनवासीयांच्यासभीप 
राहतात व ( भैक्ष्यचर्याम ) मिक्षाचरण ( चरन्‍्तः ) करीत अखतां 
जगलछांत निवाल करतात (ते ) ते ( हि) देखील (विरजाः) निर्दोष, 
निष्पाप, निमल द्दोऊन ( सूर्यद्वारेण ) प्राणद्वारा ( यत्र ) येथें (सः) 
तो (अम्॒तः ) जन्मसृत्युरहित (अव्यय/त्मा) नाशरहित (पुरुष) पूण 
परमात्पया विराजमान भाहे (हि) त्यालाच (प्रयान्ति) प्राप्त होतात 
यास्तव वानप्रथाश्रम करणें अव्युत्म द्वीय ॥७॥ 


एवं गृहाश्रमे स्थितववा विधिपत्स्नातकों द्विजअः | बने वसेत्त 
नियतो यथावद्विनितेन्द्रियः ॥१॥ गुहस्थरतु यदा पश्येद्‌ 
बलीपलितमात्मनः। अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ । २। 
सन्त्यज्य. ग्राम्यमाहारं सवब्चव परिच्छदस । पुत्रेषु 
भाया निश्षिप्य वन गच्छेत्सहेव वा ॥३॥मलु- अ-छ श्छो, -श। 


२३६ संस्कार विधिः 


अर्थ:--पूर्वोक्त प्रकारें विधिपूर्वक अह्मबचय, विद्या पूर्ण करून 
समावतेन समयी स्तातविधि करणारा द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय व 
धेश्य यांतीं जितेन्द्रिय दोऊन यथावत्‌ ग्रहस्थाश्रम केल्यावर वानप्रस्थ 
स्वीकारावा ॥१॥ गृहस्थी लोकांनीं केंडा पाढरे होऊं लागतांच व 
कातडीवर सुरकल्या पड टागतांच पुच्राला पुत्र शाला सदणजे 
वानप्रस्थाश्रय करावा ॥१॥ वानग्रस्थाश्नय केल्यावर स्वगुदांतील 
पदा थाँचा अभिल्‍ाष सोह्टन गांवांत उत्पन्न दोणाव्या पदा्थोचा 
आद्ाार करावा व पत्नीछा पुश्नजबत्ठ ठेवून किया धरांबर घेऊन 
बनांत निवाला्थ जावे ॥३॥ 


अप्निहोत्र समादाय ग॒द्वं चाप्मिपरिच्छद्म्‌ । ग्रामादरण्ये निःसृत्य 
निवसेनियतेन्द्रिय/ ॥४॥ मु भ. ६। इलो, ४॥ 
अर्थ:--गृहस्थानें वानपरस्थाअ्रमांची इच्छा द्वोतांच बरोबर 


अग्नि द्वोत्रादि सामग्री सहित घेऊन गांवाबाददेर जंगलांत जितेंद्रिय 
राहुन निवास करावा- 


स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याहान्तों मेत्रः समाहित; | दाता 
नित्यमनादाता सबभूतानुकम्पकः ॥५।। मछु. अ, ६ । इलो- ८ ॥ 
तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिक॑_भेक्ष्यमाहरेत्‌ । गहमेधिषु चान्येषु 
दिजेषु वनवासिषु ॥६॥ एताथान्यांश्र सेवेत दीक्षा विषो बने 
वसन्‌ । विधिधाशपनिषदीरात्म संसिद्धये श्रतीः ॥०॥ 


मत्ुु. अ. ६। इलो, २७२ ॥ 

अथे;-तेथ जगलांत वेदाध्ययनाध्यापन करावे; नित्य भन व 
ईद्वियें जिकून, स्वत्ली समीप असेल तर सेवेशिवाय अन्य व्यवद्दार 
तिच्याशों कह नये, सर्वाशीं मित्रभावानें असावें, कोणापाघून 
कांदी हीं घेऊ नये; सब प्राणीमाआावर ऊप। राखाबी ॥५॥ जंगला 


# हर 0.7 


वानप्रस्थव्रकरणम्‌ २३/ 


मध्य जे इतर अभ्यासी जन, योगाभ्यासी, तपस्वीं, धर्मात्मे, विद्वान 
लोक राहत असतील त्यांच्या घरी सिक्षा मागून रहावें ॥६॥ भशा 
रीतोनें वनांत राहुन हैं व दुसरीं उत्तम बरतें चालवावीं, आत्मा व 
परमात्मा यांच्या श/नग्राप्ती साठीं श्रुत्ति, उपनिषदें वगेरे रूच्छाडें 
वाचार्वी, मनन करापे. जोपयत संन्यास घेण्याची मनाची तयारी 
होणार नाहीं तोंपयत वानप्रस्थांत रहावें ॥७५॥ 
अथ विधिः- वानप्रस्थाश्रमाचा लमय ५० वर्षानंतर चा आहे. 
जेंब्द्ां पुत्राला पुत्र ह्ोईंल तेष्हां आपली बायको, पुत्र, भाऊ, बहिण, 
खून वगेरेनां गद्मश्रमीचें यथार्थ ज्ञान देऊन आपण घन यात्रेची 
तयारी कराव॑ी, स्त्री बरोबर येत असब्यास ध्यावी नाहींतर तिला 
मुलाच्या स्वाधीन करावें. मातेची सेवा करण्यास पुत्रानें तत्पर 
अलावें व पुत्राला नित्य सदुपदेश करून त्याला अधमोपाखून धर्म- 
मार्गी चालण्यास प्रवृत्त कराबें, तत्पश्चात्‌ पृ. १३ प्रमाणें यज्ष- 
शाला बेदी आदि बनबावी, पृ. १५ प्रमाणें घृत चगेरे से सामग्री 
तयार ठेबून पृ, २१ प्रमाणें (ओं भूभु व: स्वयं.) या मंत्रानें अग्न्याघान 
व ( अयन्त इध्म ) इत्यादि मंत्रांनीं समेिदाधान करून पृ. २३ 
प्रमाणें, ऑ अदितेज्नुमन्यस्व | गो. १ | ३।१॥ 
इत्यादि चार मंत्रांनी घोहोंकडे कुण्डभोवर्ती जल प्रोक्षण करून 
आधाराबाज्यभागाहुति ४ व व्याइति आज्याहुति ४ करून पृष्ठ ७ 
धमाणें स्वस्तिवाचन व शांतिकरण केल्यावर स्थालीपाकाच्या 
आहुति पुढील मंत्रांनीं च्यावया, 5 
ओ काय स्थाहा। फरमे स्वाह् | कतमस्म स्वाहा । 
. आधिमाधीताय स्वाहा | मनः प्रजापतये स्वाहा । चित्त विज्ञाता- 
यादित्ये स्वाहा । अदित्यें मद्बें स्वाहा | अद्दित्यें सुम्ृढीकांये 


स्राहा। सरसत्पे खाहा। सरशघत्ये पावकाये स्वाहा । सरस्वत्ये 


२३८ सस्कारबिधिः 


चिपक फिली पर पर पक पक कर पक व भ 


वृहत्वै स्वाहा । पृष्णे स्वाहा । पृष्णे प्रपथ्याय स्वाहा । पृष्ण 
नरन्विष्ाय खाद्य | लष्ट्रे साहा । लष्टे तुरीयाय स्वाहा ॥ 
त्वष्ट्रे पुरुरूपाय स्वाहा ॥ यजु, भ. २२। में. २० ॥ 
सुवनस्य पतये स्वाह। मधिपतये स्वाहा।॥ प्रजापये 
स्वाहा | यजु. अ. २२। में, ३२॥ 
ओं आयुर्यज्ञेन करपता5 स्वाह। ग्राणो यज्ेन कब्पता० 
स्वाहा | अपानो यज्ञेन कल्पता5 स्वाहा | व्यानों यतेन कल्पता० 
स्वाहा | उदानो यज्ञेन कल्पता6स्वाह । समानो यज्ञेन कल्पता० 
स्वाह्य । चश्लुयेज्ेन कल्पता० स्वाहा | श्रोत्र यज्ञेन कव्पता० 
स्वाहा | वाग्यवेन कस्पता0 स्वाहा । मनो यजेन कल्पता० स्वाहा | 
आत्मा यन्ञेन कस्पता७ स्वाहा। ब्रह्मा यज्ञेन फल्पता स्वाहा । 
ज्योतियतेन करपता०ं स्वाहा। स्वयत्ञेन करपता० स्वाड्ा। 
पृष्ठ यज्ञेन करपता१) स्थाहा। यज्षों यज्ञेन कल्पता ४ खाह्य ॥| 
यज्ञु, अ. ३२२। मं. ३श॥ 
एकस्े स्वाहा।द्वाम्यां स्वाह्य। शताय स्वाहा। एकशताय 
स्वाहा। व्युष्टयै स्वाहा | स्वगोय स्वाहा ॥। यज्ञ अ. २२में, २४ ॥ 
या भंत्रांनीं ४३ स्थालीपाक आज्याहुति देखन मग पृ, २४ प्रमाणें 
व्याहृति आहुति ४ दिल्यावर पृ, २७ प्रमाणें साम॥एत् करून ले 
इृष्ट मित्र यांचया मेटी घेऊन ग्रहलसाराची से जबाबदारी पुत्रा- 
घर सोंपबून अग्निद्दोत्रावी सामुप्री घेऊन जंगलांत प्रयाण कराबें. 
तेथें एकान्तात निधास, योगाभ्यास, शारत्रविधार, भदह्दत्य्यांचा 


खंग, स्वात्म व परमात्मा यांचा साक्षात्‌ करण्यास्तव प्रयत्न करावा. 
इति बानप्रस्थ सस्कार विधि! समा ता ।। 





'संन्यासप्रदरशणम ररे र२रे९ 


१४१८९ ७ री 


अथ संन्याससंस्कारविधि वक्ष्यातः 


मोह दि आवरण, पक्षपात त्याग, बेयग्य स्वीकारून से पृथ्वी 
बर परोपकाराथ भेमण करणें हा संभ्यासाश्रमाचा उद्देश आहे 


सम्यह न्यस्यन्त्यथभोचरणानि येन वा सम्यदः नित्य॑ 
सत्कमेस्वास्त उपविशति स्थिरीभवत्ति यन स 'सन्यासः', 


संन्यासो विद्यते यस्य स 'संन्यासी' ॥ 
कालः--वानप्रस्थापूर्वी सांगितलें आहे कीं, त्रह्मचये पूणे करून 
ग्रहस्थ व ग॒दाश्रम पुरा झाल्यावर वानप्रस्थ आणि वानप्रस्थानतर 
संन्यासाअम, भशी ही आश्रम परंपरा आहे. याला क्रम सनन्‍्यास 
स्दरणतात, द्वितीय प्रकार-- 
यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रश्नजेदनादा गहाडा ॥|ज्ञा. प्र 
अर्थः-- ज्या दि्वशी वेशग्य उत्पन्न होइल त्याच द्विशी वान 
प्रस्थ सोइन संन्यास प्रहण करावा. मग॒ चानप्रस्थाक्रमाता समय 
पुरा होवो व न होवो; गृहस्थाश्रमांतून ही एकदम सस्यास घेता 
येंतो, सन्‍्यालाभ्रमाला द॒ढ वेराग्य व यथार्थ ज्ञान द्वोणें द्याच मुख्य 
दोंन गोष्ठी आवश्यक दोत ॥ 
ठ॒तीय प्रकार * भह्मचयादेव प्रवजेत्‌ ॥ जावालोपनिषत ॥ 
हेंदी ब्राह्मणग्रंथाचें वचन आहे. जर पूर्ण अखंडित ब्रह्मचर्ये, 
खरें बेराग्य व पूर्ण ज्ञान विशञान प्राप्त होडन विषयासक्तीची इच्छा 
अंतःकरणपूषेक नष्ठ झाली अखेल, निःपक्षता अंगीं पूणे बानली 
असेल, परोपकारेच्छा दींव झाली असेल, व मरणापयंत मी निश्चय 
पूवेक धन्‍्यापघर्स पालन करूं शकेन असा आत्मविश्वास असेल 
तर त्यानें गृहस्थाश्रम वा वानप्रस्थाश्रम न स्वीकारतांही तऋह्मचर्या 
श्रम पूण्णे करतांच संन्यासाश्षम ग्रद्यण करावा. अन्न चेद प्रमाणानि- 


कर] 


अय्येणावति सोममिन्द्ृः पिबतु वृत्रद्दा। बले दधान आत्मानि 








२४० संस्कारविधि! _ 


करिष्यन वीयमहदिन्द्रायोड़ों परिल्रव ॥१॥ आ पक्‍सव दिशां 
पत आर्जीकात्‌ सॉम मीदवः। ऋतवे।केन सत्येन श्रद्धया तपसा 
सुत इन्द्रायेटी परिख्रव ॥शाऋ में, ९। ख्‌. ११३ | में. १-२।! 
अर्थः--मी, इंइवर श्रन्यास भ्रदणेच्छु जो तूं, त्या तुला डपदेश 
करितो कीं, जला ( चृच्रह्ा ) मेघांचा नाश करणारा (इन्द्रः , 
सथ्ये (शय्यंणावति ) द्विसनीय पदार्थयुक्त भूमिस्थ ( सोमम ) 
रस आकर्षण करूतन घेतों व (आत्मनि ) आपल्या आत्मढायीं 
(मद्रत्‌) मोरें (वीयेम) सामथ्य (करिष्यन) ब।द्धपीन अशी इच्छा घरून 
( बल दधानः ) दिव्यलामथ्ये प्रगट करतो (इख्धाय ) परसेश्वर्या- 
करितां (इन्दो ) चन्द्रवत्‌ सबोना आल्हाद्‌ देणारा, पूणे विद्वान 
संन्याशों बनून स्वावर (परि,स्रव) सत्योपदेशायी वृष्टि कर ।१॥ हैं 
(सोम) सोस्य गुण लपन्न (मीढवः) सत्यद्वारें स्घोच्या भन्त:कर णाला 
रिहझविणाय्या (दिश्ञापते) सबे द्शेस वास्तव्य करणाचन्या मनुष्यांना 
सत्यज्ञान देऊन पालन करणात्या ( इन्दो ) शमादि गुणयुक्त शंन्या- 
सिन्‌ ((ऋतवारेन) यथार्थ भाषण करणान्या (सत्येंन) लत्यभाषणानें 
€ श्रद्धया ) सत्य घारणीं खरें प्रेम बाव्ठगुन ( तपसा ) प्राणायाम 
योगाभ्यास ( आजॉकान ) सरलता ( छुतः ) निष्पन्न करणान्या 
ते आपलें शरीर, मन, बुद्धि ( आ, पबस्व ) पव्ित्रकर ( इन्द्राय ) 
परमेश्वर्ययुक्त परमात्म्यासादी ( परि, स्व) सर्वप्रकारें सिद्ध हो. 
ऋत वदन्तृतदयुम्न सत्य वर्दन्त्सत्यकमन्‌ । श्रद्धां वर्दन्त्सोम 
राजन्‌ धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रयिन्दो परि खब ॥३॥ 
नह में. ५ | ख्‌. ११३ | में. ४।। 
अर्थ:--हे ( ऋतदुम्न ) सत्य चन व सत्य कीतिवान यतिवर 
( ऋतं, बदन ) पक्षपात्‌ सोडडन यथार्थ बोलणारा तूं € खत्य- 
करन ) सत्य, बेदोक्त, कर्मवान्‌ लन्यासिन्‌ ( सत्य, यदन ) सत्य 


संम्यासप्रंकरेंजे २७१ 
बोलणारा तूँ( शरद्धाम्‌ ) संत्यं धारणा" फ्रतिन्क्रेण्याचा ( पेदन ) 
उपदेश कंरणाथ्यां ( सोम ) घास्वेगुंय की ९ राजन ) सर्वोगार्नी' 
प्रकाशयुक्त आत्मवान्‌ ( सोम ) योगैश्वयेयुंक्त ( इन्दो ) सर्चोना 
आनंद्दायक सनन्‍्यासिन, तू (धान्ना) सकल घिद्व घारण करणान्या' 
परमे इव राच्या ऋपेनें योगाभ्याल करूने ( परिष्कृत ) शुद्ध बनून 
( इन्द्र[य ) योगोत्पन्न परमेशवर्य सिद्धीस्तव ( परि, स्व ) पुरुषार्थ 
क्र. 

यत्र ब्रह्मा पंवमान हन्दस्थां3 वां बदन । ग्राव्णा सोमें 
महीयते सोमेंनानन्द जनयश्निन्द्रयिन्दो परि ख़ब ॥९॥ 

ब्रद- म. ९ सू. ११३। म. ४॥ 

अर्थः--हें ( छन्दस्थाम )स्वतंत्रतायुक्त (वाचम) वाणी (बदन) 

बालगून (सोमे व) विद्या, योगाम्यास व परमे इवर भक्तीनें (भानन्द्स) 

सर्वोता आनंद ( जनदन्‌ ) देत असतां (इन्दो) आनंद्प्द्‌ (पवमान) 

पबित्रात्मन्‌ पविन्न करणान्या संनन्‍्यासिन (यज्र ) ज्या ( सोमे ) 

परमेश्वर्ययुक्त परमाव्य्यामध्यें (ब्रह्मा) चारी वेदांचा ज्ञाता विद्वान, 

( महीयते ) मदत्वास प्राप्त होऊन सत्काराह बनतो, जसा (आवणा) 

सेघापासन सपे जगाला भानंद होता तसा सवांना (इन्द्राय ) 

परमेइवर्ययुक्त मोक्षानंद्‌ देण्याकरितां सबे साधने भंगिकारून (परि,- 

स्व ) सबे तत्हेनें प्रयत्न कर, 
यत्र ज्योतिरजख यरिमिल्छोके स्पद्टितम्‌ | तस्मिन मां 
धहि पवमानामृते छोके अक्षित इन्द्रांयेन्दो परि सब ॥ ५ ॥ 
नर, में, ९। स्‌. ११३ | में. ७॥ 

अथै:--( पवमान ) अविद्यादि फलेशनाशक पवचित्रस्वरुप 

( इन्दो ) सर्वानन्द्दायक परमात्मन ! ( यज्ञ ) जेथें तुझया स्वरुपीं 

(अजस्रम) निरंतर ब्यापक तुझे ( ज्योति) तेज भर्सेत ( यस्मिन ) 





२४२ संस्कारधिधिः 


| ] 


; १ चज कि चित लए जो पुस्‍ 





ज्या (लोके) शानामुक्क॑ पद्माण्दायोग्य तुज ठायीं असलेलें ( स्वः ) 
नित्य खुल (द्वितम) स्थित बादे (तस्मिन) त्या (अस्ते) अन्ममरण 
रहित ( अक्षिते ) अक्षय टिकणांप्या ( लोके ) द्ृष्टव्य आपल्या 
ध्वरुपी ( मा ) मल ( इन्द्राय ) परमेश्वयं प्राप्तीस्तव (घेष्टि) रूपा 
करून घारण करा व मजबर भाते समान कपापूणे राष्ट्रन ( परि, 
स्व ) आनंद वर्षा करा, ॥५॥ क्‍ 
यत्र राजा वँवसस्‍्वतों यत्रांवरोधन दिवः। यत्रामृ्यहतीरापस्तत्र 
मांमसत कृपीन्द्रायेन्टो परि ख़ब ॥६॥ऋ.मन्‍्त्र९।ख.११शम.<ण। 

अर्थ:-हें (इन्दो) ओनंदप्रदपरमात्मन (यज्ञ) तुजठायीं (चैबस्वतः) 
खूये प्रकाश (राजा ) प्रकाशमान दोऊन राहिला आहे ( यत्र ) 
तुजठायीं ( द्वः ) त्याज्य कामनांचा ( अवरोधनम्‌ ) अभाव आहे 
( यत्न ) तुजठायीं ( अमः) कारणरूप ( यहती ) अति व्यापक 
भाकाशरूप (आप: ) प्राणप्रद वायु भाद्दे (तञ्) त्या तुझ्या 
स्वरूपामध्यें ( माम्‌ ) मा (अमस्ृतम्‌ ) मोक्ष प्राप्ति ( कृधि ) दे 
( इस्द्राय ) परमेश्वर्यास्तव ( परि, स्व ) आदभावानें आपण मला 
धाप्त ब्हा. :।६॥ 

त्रानुकाम चरंणं त्रिनाके त्रिंदिवे दिबः) छोका यत्र 
न्‍्योतिष्मन्तरतत्न माममृतं कृधीन्द्रायिन्टो परिं व ॥ ७॥ 
ऋ, मन्त्र ९ | सू. ११३ । मन्च ९ ।। 
अर्थ:--दे ( इन्दो ) परमात्मन्‌ ( यत्र ) तुजठायीं (अन्नुकामम) 

इच्छाजुकूल स्वतन्न ( चरणम्‌) विहार प्राप्ती आहें (यज्ञ) तुजठायीं 
६ भ्रिनाके ) त्रिधिध रूदणजे आध्यात्मिक, आधिभौतेक व आधि- 
देविक दुःखांतून मुक्तता आहे ( चिदिवे) तीन सूर्य विद्युत व भौस्य 
अग्निने प्रकाशित खुल्लस्वरूपी ( दिवः ) कमनीय, शुद्ध (छोकाः) 
बाय झानयुक्त ( ज्योतिष्मन्तः ) शुद्ध विशानयुक्त मुक्ति प्राप्त करुन 





संम्यासप्रकंस्णम्‌ र्डेरे 
विष ४00७४९३४०४७६- अककककक लक सर पप 
उद्ध पुरुष रादत आहेत ( तत्न ) त्या तुझया स्वरूपामध्यें (माम) 
उत्तर ( असृतम्‌ ) मोक्ष ध्राप्त ( कि ) दोऊं दे आणि ( छद्गाय ) 
था परम आनंदेश्वर्याची ( परि, स्व) कृपाकरून जोड सिस्ठ- 
वन दे ॥»॥| 
यत्र कामो निक़ामाश्र यत्र॑ प्रध्नस्य॑ विष्टपम्‌। खूधा च 
यत्र तप्तिश्न तत्र माममृते कृषीन्द्रयिन्दो परि खूब ॥ ८॥ 
पऋरद, मन्त्र ९। सू. ११३ । मन्‍्ज १० ॥ 
अथे-हें (इन्दों) निष्कामानन्दप्रद सच्चिदानन्दस्वरूप परमा- 
तन ! ( यत्र ) आपर्णाठायी ( कामाः ) सधे कामना ( निकामाः ) 
व अभ्निलाषां सुट्रन जातात (च) आणि ( यत्न ) आपणाठायीं 
( ब्राह्मतस्थ ) सर्वाहन मोठ्या आकाशमान सर्याचा ( विश्यम ) 
विशिष्ट खुख (थे) व (यत्र ) आपण्यामध्यें (स्वचा ) स्वयं 
घारणा (च) आणि आपणाहायीं (ठृत्तिः) पूणे दृप्ति भाददे 
( तज् ) त्या आपब्या स्वरुपी ( भाम ) मला ( अस्रतम्‌ ) मुक्ति 
( कृधिः ) था व ( इन्द्राय ) सबे दुःखापासून मुक्त होण्याकरितां 
मजबर (परिस्रव) करुणामय दृष्टि पात करा ॥।८॥ 
यत्रोनन्दाश मोदांश् सुर्द! प्रमद् जासते। कामस्य 
यन्नाप्ताः कापारतत्र मामझते कृीन्द्रायेन्टो परि खूब ॥ ९ ॥ 
अद, मन ९ सु ११३ । मन्ज ११॥ 
अधै:--है (इन्दो) सर्वानन्द घुक्त अगदीशइवर ! ( यश्र ) आपणाठायीं 
( आनन्दा: ) संपूर्ण सस॒द्धि (च ) व (मोदाः) रैपूर्णानन्द ( मुदः ) 
खंपू् प्रसच्षता (च) आणि ( प्रमुदः ) प्रकृष्ड प्रसन्नता ( आसते ) 
स्थित आहे ( यन्न ) आपणाठायीं (कामस्य) अभिल्टषी पुरुषाच्या 
( कामाः ) सभे कामना प्राप्त होतात (तन्न) त्या आपदगा स्घरूपा 
मच्यें ( इन्द्राय ) परसेइवर्य प्रा्तीकरितां ( माम््‌ ) मढा ( अखतस ) 


२४४७ सस्कारविधि: 


जन्म सृत्यूच्या फेन्यांतून सोडवून पुनः भध्यंतरी बारंबार या 
: संसारांत नियत समयापूर्वी येणे न पडाचें म्हणून दीघैकालूचा भोक्ष 
( कृधि ) मिल्यून दा. असाच से जीवांनां से प्रकारें (परिस्नव) 
प्राप्त ब्हा ।९॥| ह 
: यहेवा यतयो यथा अुवनान्यपिन्वत। अ्चा समुद्र आा 
ग़ृ७हमा सूय्यमजमत्तेन ॥ १०॥|नह, में. १०। खू, ७२। मन्त्र | 
अ्थः-- है ( देवाः ) पूणे विद्वान्‌ ( यतयः ) संनन्‍्याशी लोक 
तुम्द्ाप्रमाणें ( यथात्न ) या ( सम्ुद्रे ) आकाशांत ( गुढम ) गुप्त 
(आख्येम्‌ ) स्वयं प्रकाश स्वरूप सूर्यादिकाचा प्रकाशक जो परमे-- 
शवर आहे त्यास (आ, अजमतैन) खबे प्रकारें आपल्या आंत्मामध्यें 
धारण करा व आनेदित द्द्दा. (यत ) जे (भुवनानि ) अखिल 
भुवनस्य ग्रंंदस्थादि मनुष्यें आहेत त्यांनां सदा (अपिन्चत ) विद्या 
व उपदेक्ष देऊ॑न संघटित करा द्वाच तुमचा परमधम आंहे ॥१०॥ 
भद्रम्िच्छन्त ऋषयः स्वार्विंटस्तपों दीक्षामंप नि्षेदुरमे । 
ततो राष्ट्र बलमोजश् जात॑ तर्दर्में देवा ढुप से नमन्‍्तुं ॥११॥ 
| अथब,. कां, १९ । स्‌. ४१ | मन्त्र १॥ 
अथः--विद्वज्जन दो | जे (ऋषयः) वेदाथे विधां व (स्वर्विदः) 
सुख यांची प्राति ( अग्ने ) प्रंथम करून (तप) ब्रह्मचयेरूप आश्रम 
अंगिकृत करून यथावत्‌ पांडन करतात त्यांनीं (भद्रम ) कल्या- 
'णांची इच्छा धरून (इच्छान्तः दीक्षाम्‌ ) ब्रह्मचर्याभ्रमातून मुक्त 
दोतांच संन्यास दीक्षा प्राप्त करांवी ( ततः ) तदनंतर ( राष्ट्रम ) 
राज्य ( बलभ्‌ ) बल (व ) ब( ओजः ) पराक्रम ( जातम ) उत्पन्न 
होईल अशा सन्यासाश्रमाच्या प्राप्तीचां यत्न कराधा भशा 
सत्याशांचा ( देवा: ) विद्वान लोकांनीं ( उप, सश्नमन्तु ) यथावत्‌ 
सत्कार करावा ॥११॥ ह 





संन्यासप्रकुरणम्‌ श४५ 


पे मे 4५.८ १,,९१०१५.*१९७ह 


अथ मनुस्मतेझलोकाः 

वनेंषु तु विहत्मेब॑ वृतीय भागम/श्ुषः । चतुथमांयुषो 
भाग त्यक्त्वा संगान परिजेत ॥१॥ अधीत्य विधिवदेदान्‌ 
पुत्राथोत्पाथ धर्मेतः । इृष्द्वा च भ्क्तितो यद्नेमनों मोशन 
नियोजयेव्‌ ॥२॥ प्राजापत्यां निरूप्येष्टि सवेदसंदक्षिणाम्‌। 
आत्मन्यग्रीन्समारोप्य ब्राक्षण! प्रत्नजद्‌ गहात्‌ ॥३॥ यो दत्वा 
सेवेशूतेब्यः प्रश्नजत्यभय॑ गुहात्‌ | तस्थ तेजोमया छोफा 
भवन्ति ब्रह्मनादिनः ॥४॥ आगारादभिनिष्कान्तः पविन्नो 
पचितो सुनिः | समुपोद्षु कामेषु निरपेक्षः परित्रजेत ॥५॥ 
अनभिरनिकेतः स्याद ग्राममन्नाथमाश्रयेत्‌ । उपेक्षको 5सड सुफो 
मुनिर्मावसमाहित। ।.६॥ नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत 
जीवितम्‌ | कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश भृतको यथा ॥७॥ 
इंश्टिपूर्त न्यसेत्यादं वद्नपूर्त जरूँ पिवेत्‌ । सत्यपूतां व्देह्नाच 
मनःपूर्त समाचरेत्‌ ॥८॥ अध्यात्मरविरासीनो मिरपेक्षी 
निरामिषः | आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥९% 
क्लप्केशनखब्मश्रः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ | विचरेन्िियतों 
नित्य सवृभूतान्यपडीयन ॥१०॥ इन्द्रियाणां निरोपेन रागद्रेष- 
क्षयेण च। अहिंसया च॑ भूतानामग्रतत्वाय कंस्पते ॥११॥ 
दृषितो5पि घरेद्धम॑ यत्र तत्राश्रमे रतः | समः स्वेषु भूतेषु न 
- छिड्ढ ध्मकारणम्‌ |।१ २॥ फल कतकबृ क्षस्य यदप्यम्बुप्रसाद कम्‌ । 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदर्ति ॥१३॥ प्राणायात्रा 


अल कम की ला कम की औ 





२४६ एफ 0 सस्‍कारबिधिः संस्कारबिधि 


ब्रांह्मणस्य त्रयोडपि विधिषत्कृता! | व्याइतिप्रणबयुक्ता विजय 
परम॑ तप: ॥१४)॥ दकह्स्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा 
मलाः तथेन्द्रियाणां दहान्ते दोषा; प्राणस्य निगम्रहात्‌ ॥१५॥ 
प्राणायमिदेहेद्योपान धारणा भिश्व किल्विषम॒ । प्रत्याद रेण संसर्गान्‌ 
ध्यानेनानीखरान्‌ गुणान्‌ ॥१६॥ उच्चावचेषु भूतेषु दुर्शेयागक्ठ* 
तात्मभिः | ध्यानयोगेंन संपर्येद गतिमस्यान्तरात्मनः |१७॥ 
सम्परदशनसंपन्नंः कमेमिन निवध्यते | दर्शनेन विहीनस्तु 
संसारंप्रतिप्यते॥१८॥ अ्िसयेन्द्रियासंग वेंदिकेंशेव कमेभिः | 
तपसथरणेंश्रोग्रें: साधयन्तीह तर्पदम ॥ १९॥ यदा भावेन भवति 
सर्वभावेषु निःस्पृष्ट | तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्प चेह च॑ 
शाश्वतम्‌॥२०॥ अनेन विधिना सव्स्त्यक्त्वा सद्भाब्छनें! शने३। 
सवदन्द्रविनिपुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥२१॥ हद शरणमज्ञा- 
नामिदमेव विजानताम्‌ । इृदमन्विच्छता स्वग्ये मिद्मानन्त्य- 
मिच्छताम्‌ ॥२२॥ अनेन क्रमयोगेन परिज्रजति यो ह्विजः 


स विधूयेह पाप्मान पर प्रह्माधिगरुछति ॥२३॥ 

भन्ञु. भ, ६। इलो. ३३, ३६, ३८, ३९, ४१, ४३, ४६, ४९, ५४ 
६०, ६६, ६७, ७०-७७, ८०--८१, ८४--८५॥ 

अ्थेः--धा प्रमाणें वनामध्यें आयुष्याचा तिघ्तरां भांग जांस्तौत 
जास्त २५ वर्षे व क्मीतकमी ७२ वर्षेपर्यत घांलवून आयुष्याच्या 
चवश्या भागांत ग्हणजे बयाच्यां ७० वर्षान॑तर संपूर्ण भोहादि सग 
त्याग करुन संग्याशी व्हावें ॥१॥ विधिपूर्वक ब्रह्मचर्याश्रभानंतर 
वेदाध्ययन पूर्ण केल्यावर ग्रह्भम स्वीकारून घर्मपूरथेंक पुञ्ोत्पक्ति 


संन्‍्यां ्प्रकरणम्‌ २४७ 


झांस्यावर वानप्रस्थाश्रमामध्यें सांमार्थ्याछुसार यज्ञ करून भोक्षा्थ 
सन्यालाश्नमी चित्त लावांवें ।श। प्रजापति परमाग्म्याच्या प्राप्ती 
सांढठीं यझोपवित घ शिखा त्यागार्थ करावयाचा प्राजापत्येष्टि करून 
आइवनीय गाहपत्य भाणि दाक्षिणात्य संशक अग्नि भआत्मठार्थी 
समारोपित करून विद्वान प्राह्मणानें गृद्दाश्रमांतूनद्दी संन्यास 
ध्यावा ।३॥ जो पुरुष सर्च प्राण्यांन अभयदान सत्योपदेश द्रेऊन 
गृदाश्रमांतून खन्‍्यांल अद्दण करतो त्या अल्यवादी वेदोक्त सत्योप* 
देशक खंनन्‍्यांशाला मोक्षोक थे से लोकछोकांतरी तेजोमय 
( शानानेंप्रकाशक ) होतात ।।»। सर्वे कामना जिकून निरिच्छ 
पवित्नात्मा व पवित्रान्तःकरण मननशीकछ बनेल तेव्हां शृह्ाश्नम 
त्यांगून संन्‍्यासांश्रम प्रहण करावां अथवा ब्रह्मचर्यामधुनही संन्यास 
ध्यावा ।५॥ लन्याशानें ( अनग्तिः #) आहचनीय वर्णेरे अग्ति- 
रहित व आपले स्वाभिमत घरही बांधू नयें ब अन्न वस्मादिलादी 
पग्रामाक्रय करावा; वाईट मलुष्यांची उपेक्षा करून स्थिरबुद्धि, 
मऩनशील, बनून प्रमेश्वर चितनीं भाव बालगून समाधान बुक्षिनें 
काल, क्रमणा करावी | ६॥ जीवित्वाबदल आनंद मानूं नयें व 
मरणाचें भय बात्दगूं नयें. उलट ज्याप्रमाणें चाकर धनवयाच्या 
>झेची प्रतिक्षा करीत राहतों स्याप्रमाणें कालाची व स॒त्युघी 
प्रतीक्षा करा वी ॥७॥ चाल्तेवेद्धी इुढें पाहुन पाऊलें टाकीत जाधें, 
बखगाठ करून नेंहमी पाणी प्यावें, सर्वाशी सत्य भांपण करायें 
अर्थात्‌ सवाना सत्योपदेश करावा. पवित्र मनानें सर्वे व्यवहार 
व॑ आचरण करावें।८॥| था जगांत आत्मनिष्ठा बात्गून रहावे 


# या पदामुछें ञ्रांति उत्पन्न दोऊन संनन्‍याशार्चे दहन करोत 
नाहींत, य संन्याशी लोक अग्नीला शिवत नाहींत. है निष्कारण 
पाप संन्‍्याशाच्या पाठीस लागलें आाहे. येयें भाहवनीय अग्नित्याग 
करावयाचा आहे. 


२४८ लस्काश्विधिः 








निष्काम अस्विें, मद्यमांसांदिकाँचा त्यांग करावा, स्वावलंबनॉ्नें 
सुखार्थी बभून काल घालवावा ॥९॥ भस्तकावरील सर्वेकेश, दाढी, 
मिशा, नें समयीं समयीं काहून पात्री, दंडी भगवें कपडे # 
घारण करावेत ॥ १० ॥ स्व भूंत प्राणी भात्रांगा पीडा न देता 
ईंदात्मा बनून नित्य रहावें। ११॥ शो संन्णसी इन्द्रियांना वाहट 
कामापासून ओवरूंन घरतो, राग, देधादि दोष त्याग करतो, निवे- 
रतापूर्वक सबे प्राण्यावरचें कल्याण करतो, तो मोक्षाल्ा प्रार्त होतो. 
[११॥ सेन्याशाची मूख लछोफांनी निदां, अपमान करून दूँषित 
कंरण्याचा प्रयत्न केला तरी घधर्मचिहित आचरण सोडू नये. भंशाच 
प्रॉकारें सब आश्रमीयांनीं चागणें डचित आंहें. सर्वाठा्यीं समता, 
भभता धरणें हँच सत्यासाश्रमाें सार आहे; केवल राॉन्यांसा- 
भ्रभा्वी बाह्य चिन्हें घारण करणें #हणजे संन्‍्याशी बनणें नव्हे ॥१३॥ 
यद्यपि निर्मली चुक्ष, फंल, जल॑ शुद्ध करण्यांस समथे आहि 
तथापि त्याचे नांवचा जंप केल्यांनें जल शुद्ध होत नहीं त्यां 
पम्माणें फक्त तांवावा आश्रम स्वीकार करण्यानें कांहीं काये सिद्धि 
ह्ोणारी नहहे, ज्यांप्रमाणें त्या वृक्ष फलाला बांरीक करून पाण्थांत 
टाकल्याचर पाणी शुद्ध होते त्या प्रमाणें आपापद्था आश्रमाचे 
धर्म पूर्णपणणे पालन करंण्यांनेंच त्या्चें चीज होतें अन्यथा नब्हें ॥१३॥ 
हा पवित्र आभ्रम सफल करण्या करितां समन्याशानें विधिवत 
योगशाखस््ररित्या सात वयाहतिपूर्बी सात प्रणव लावून जसां पृ. १९७ 
मध्यें प्राणायाम मंत्र लिहिला आहे त्याचा भनानेंजप करून तीन 
च प्राणायाम केले तरी तें भव्यत्कृष्ट तप समजाबें।१४॥ कारण 
जसे अग्नीत तापचिवयानें घातू थे से मल नष्ट होतात तसेथ 
आणनिग्रहानें से इंन्द्रिय दोष नष्ट होतात | १५॥ थाकरितां 
सन्याशी लोकांनीं प्राणायामानीं दोषां चा, धारणेनें अंतःकरणाचा, 


* कुसुंबी रण असल्यास ही चाढेल, 


संन्यासिप्रकंरणम्‌ - शेछे९, 


पत्यहारानें संसगेजन्य व ध्यानानें अविद्यों पक्षणत वर्मेरे अनीहवर- 
तेचे दोष नष्ट करून पक्षपात राहित्यादि हेश्वरीय गुण धारण 
कराबेत स्हणजे सर पापें भस्म होतींल ॥१६॥ लद्दानमोठे प्राणी व 
अप्राणी या एधील अशुद्धात्मांचण दर्शनानें नव्हे पण त्या अन्तर्यामी 
प्रभूच्या प्राप्ति खाठीं ध्यानयोगानेंच संन्‍्याशानें दर्शन ध्यावें ॥९७॥। 
जो सन्‍्याशी यंशर्थ ज्ञान अगर ॒षड़्दर्शनयुक्त असेल तोच दुष्ट 
करम्मानीं बद्ध न होता ज्ञान, विद्या, योगाभ्याल, सत्संग) धर्मो- 
जुंष्ठान प्रांत करतो व जो षददर्शनरहित चिज्ञानहीन बनुन संन्यास 
प्रहण करतो ती लन्‍्यास पदवीला थ मोक्षाला प्राप्त न दोतां 
जन्ममरणरूप संसारांतव फलतो. असल्यामूर्ख, अधर्मी लोकांनी 
संन्यास घेणें व्यर्थ व धिःकारास्पद होय।॥ १८७ जो निवर; 
ईद्रियविषय बन्धनापासुन पृथक, वेदिक धर्माचरण व प्राणायाम, 
सत्यभाषणादि उत्तमोक्तमः कर्मानी युक्त सन्‍याज्ञी असतो 
तो याच जनमी, दृहलोकी परमेश्वर प्राप्ति करून संन्यालाभ्रम 
सफंल व घन्य बनवितो ॥१९।॥ सन्‍्याज्ी जेव्द्ां सथे पदार्था विषयीं 
मनःपूथेक उदासीन निस्पृद् बनतो तेव्हांच इहलोकी, इ्जस्मी व 
संत्यु पावव्यावर परलोक आणि मुक्तावस्थेंत परत्रह्म प्राप्ति करून 
शाश्वत सौख्य # मिठ्वितो ॥ २० ॥ यां चिधीनें हछुदक्धू से 
संगामुर्धें उत्पन्न झालेले दोष सोहन हषशोकादिकापाखून निमेक्त 
दोऊन विद्वान संन्याती ब्रह्मपदी स्थिर होतो ॥२१॥ व जो विधि- 
दिया रदणंते अमिलाष बुद्धि घरून शोण संन्यास घेतो त्यानेंही 
विद्याभ्यास, सत्पुरुष संग, योगाभ्याल, ओकारजप ब त्याचा 
अर्थ, ईंशचितन करावें हेच गौण संन्याशी व बिद्वान्‌ संन्याशी 











* शाश्वत शब्दाचा अभिप्रेतार्थ इतकाचकीं, मुक्तिच्या नियत 
समयावधीत दुःख उत्पन्न दोऊन चिन्ने येंत नाददीत, 


२०७ लंस्कारविधिः 








याँचें सर्वे खुब्रधांम व हेँच॑ त्यांचें अनंत छुल्ष प्राप्त करूं इषच्छिणा- 
रांचे आश्रयस्थान होय || २९॥ या क्र्माचुसार संस्यासयोगदारें 
जे द्वित्र अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेइय संन्यास प्रहण करतात ते दा 
संसार व शरीर यांनीं संवेपापांतून सुक्त दोऊन परअह्म ठायीं 
प्राप्त ोतात ॥रशे॥ क्‍ | 
विधिः--जी पुरुष संन्यास घेऊं इच्चिछल त्यानें मन प्रसन्न 
असेल त्यां दिवशीं तो प्रहण करवा, यां संस्कारापूर्वी ३े दिवस 
दुग्धपानावर निर्वाद करावा, भूमीवर शयन करावें व प्राणायाम, 
ध्यान तथा एकांत देशी ओंकार जप करावा, पृ. १३ प्रमाणें सभा 
मंडप वेदि समिथा, घृता दे शाकल्य सासुग्रा एक द्विल अगोद्र 
तयांर ठेवावीं, संन्यास प्रहणदिनीं दोन प्रहर रत असतां उद्धन 
शीच स्तावादि आवश्यक कर्में केस्यावर प्रांणार्याम, ध्यान, प्रणव 
जप करावा व सूर्योदय समयी उत्तम धार्मिक ग़दस्थांचा बरण 
(प्‌. २० प्रमणे ) ऋरून पृ, २१ प्रमाणें अन्याघान समिदाधानं 
घुनप्रतपन॒व स्थालीपाक कदून पृ. ७ प्रमाणें स्वस्तिवांचन 
शांतिकरण पाठ करावा. मग पृ, २३ प्रमाणें वेदीर्या चोहोंबाजूस 
जलप्रोक्षण. आधारावाज्यभागाहुति ४ व ब्याहृति आदुति ४ तथां:* 
ओ झुवनंपतये स्वाहा ॥१॥ ओ भ्ृतानां पतये स्वाहा ॥१॥ 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥३॥ 
यापेकी एक एक मैचानें एक एक अशा २१ आज्याहुति देकन 
जी स्थालीपक भात बनबिला असेल त्यांत घृत सेवन केल्यावर 
पजमानानें व दोन ऋत्विजानी मिक्तन निम्नलिखित स्वाद्याष्त 
मैत्रांनी भातावा होम व घृताहुति करीत जावया, 





# अनंत रद्णजे मुक्तिसुखाच्या समयामध्यें भंत अर्थात्‌ 
ज्याया नांश होत माही सें. 





हवन िशक कि घंन्यासलधरकंसरणम्‌ श्णर 


ओं ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञों श्रह्मणा स्व॒र॒वों मिताः | 
अध्यसुम्रेद्णो जातों ब्रह्मणोञतहिंत॑ हृविः स्वाहा ।|१॥ अक्ष 
खुचो धतबतीरहामणा वेदिरुद्धिता | ब्रह्म यज्थ् सत्र च ऋत्विजो 
ये हृविष्कृतः । क्षमिताय रवाह ॥॥२॥ अशोसुच प्रभरे मनीषामा 
सुजाम्ण सुमतिमावणानः । इमपिन्द्र मति हव्य गृभाय 
सत्यास्त-र यजमानस्य कामा! स्थाहा |३॥ भअहोमु्चे वृष 
यक्षियानां विराजन्त प्रथममध्वराणाम््‌ | अपां नपातमखिना 
ह॒वे धियेन्द्रेण म इन्द्रियं दत्तमोजः स्वाहा ॥४॥ यत्र ब्रह्मबिदो 
यान्ति दीक्षया तपसा सह । अप्मिर्मा तत्र नयलग्रिगधां दधातु 
में । अम्रय स्वाहा ॥ इृदमम्रये-इदज्न मम ॥५॥ यन्न० | 
वायुर्मा तत्र नयतु वायु! ग्राणान्‌ दधातु में बायवे स्वाहा ॥| 
इदे वायवे-इृद्न परम |६॥ यत्र० । सूर्यों मा तत्र नयतु चल्ुः 
सूर्यों दधातु मे । सूर्याय स्वाहा ॥ हद सर्याय-हृदन्न मम ॥७॥ 
यत्र० । चन्द्रो मा तत्र नयतु मनशन्द्रों दधातु में। चन्द्राय 
स्वाहा ॥ इ्ं चन्द्राय-इदल मम |८॥ यत्र० । सोमो मा तत्र 
नयतु पयः सोमो दधातु मे । सोमाय स्वाहा | हद सोमाय- 
हदल्न मम ॥९॥ यत्र० । इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिद्रों दधातु 
में । इन्द्राय स्वाहा || इृदमिन्द्राय-इदज्न मम ॥१०॥ यत्र० | 
आपो मातत्र नयन्त्वमृतं मोपतिष्ठतु | अद्भ्यः स्वाहा ॥ 
इृदमद्भ्य/-इदज्न मम ॥११॥ यत्र अह्ृमविदो यान्ति दीक्षया 
तपसा सह । ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म, दधातु में |ब्रझ्मणे 





२५२ संस्कारविधिः 


स्वाहा । इद ब्रह्मण इृदनन मम ॥१२१॥ 
. अथ्, कां. १९ | स्‌. ४२। में. १-४ तथा सू. ४१॥ 


ऑ प्राणापानव्यानोदानसभाना में शुध्यन्ताभ । ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयास९ स्वाहा ॥ १॥ वाह्मनश्रक्षु! श्रोत्रजिहा- 
प्राणरेतोबुद्धथाकूतिसंकरपा में शुध्यंताम । ज्योतिरह बिरजा 
विपाप्मा भूयास* स्वाहा ॥२॥ शिरः पाणिपादपाश्ृषृष्ठो- 
रूटरजघाशिश्नोपस्थपायवो में शुध्यंताम्‌। ज्योति" ॥३॥ 
त्वक्चममा/सरुधिरमेदो मज्जास्नायवो उस्थीनि मे श॒ध्दंतामू | 
ज्योति/ ॥४॥ शब्दस्पशरूपरसगन्धा में शुध्यन्ताम्‌ । 
ज्योति ०।५। पृथिव्यप्रेनोवायुराकाश मे शुध्यन्ताम्‌ ज्योति ० ।६। 
अन्नमयप्राणमयमनोमय विज्ञानमयानन्दमया में शुध्यताम । 
ज्योति० ॥७॥ विविष्टये स्व्राह ॥८॥ कषोत्काय स्वाह् 
उत्तिष्ठ पुरुष हरित लोहित पिड्नलाक्षि देहि देहि दाषयिता 
में शुध्यताम। ज्योति०॥१०॥ ते, आ. प्र. १० । अ, ५१०६१ ॥ 
ओं मनोवाक्कायकर्माणि में शुध्यन्ताम्‌ | ज्योति० ॥११॥ 
अव्यक्तमावेरहंकारेज्योति० ॥१२॥ आत्मा में शुध्यताम। 
ब्योति० ।।१३॥ अन्तरात्मा में शुध्यताम्‌ | ज्योति० ॥१४॥ 
परमात्मा में शुध्यताम्‌ | ज्योतिरह॑ विरजा विपाष्मा 


भूयास९ स्वाहा+ ॥१५॥ तेत्तिरीयार. प्र. १०। अनु. ६६॥। 
या प्रत्येक मंत्रानें अशा १ै५ आद्युति द्व्यावर पुढील मैत्रांनीं 


३५ आहुति द्यावा. 
+ (प्राणापान) द्त्यादिकापाखून तो ( परमात्मा मे शुध्यताम) 





ओमम्रये स्वाह॥१६॥ ' भा विशेभ्यो देवेभ्य; स्वाहा ॥१७॥ 
आओ ध्रुवाय भूमाष स्वाहा ॥१८॥ ओं घुवक्षितये स्वाह्म ॥१९।। 
ओमच्युत॒क्षितये स्वाद ॥२०॥ ओमग्ये स्विष्टकृते खाद्य ॥ २ १॥ 
ओ धर्माय खाद्य ॥२श५। ओमधर्माय स्वाहा ॥२३॥ 
ओमऊूथः स्वाहा ।२४॥ओमोमीषधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा॥ २५ 
ओं रक्षोदेवजनेम्यः स्वाहा ॥२६॥ आओ  गुद्याभ्यः स्वाह्।२७॥ 
ओमवसानेमभ्यः स्वाद । २८। ओमवसानपतिम्यः स्वाहा ॥२९॥ 
'ऑ सर्वेभूतेम्यः स्वाह ३०॥ ओ कामाय स्वाहा ॥३१॥ 
ओमन्तरिधाय स्वाहा ॥३५॥आओं प्रथिव्यें स्वाह्म ॥३३॥ 
ओं दिवे सवाह्य ॥३४॥ ओ सूर्याय स्वाहा ॥३५॥ 
ओ चन्द्रमसे स्वाहा ॥३६॥ ओं नध्षत्रेभ्यः स्वाह्य ॥३७॥ 
ओमिन्द्राय स्वाहा ॥३े८॥ ओ बुहर्पतये स्वाद ॥३५॥ 
ओ प्रज्ञापतये स्वाहा ॥४०॥ औ ब्रह्मण स्वाहा ॥४९॥ 
ओं देवेभ्यः स्वाह् ॥४२॥ ओ परमेष्ठिने खाहा ॥४३॥ 
वैक्षिरीयासण्यक प्र, १०। अन्न. ६७॥ 


इत्यादि मेत्रापर्थत संन्याशाला उपदेश आहे. जो संनन्‍्यालाभम 
ग्रहण करी त्यानें धर्माचरण, सत्योपदेश, योगाभ्यास, दाम, दम, 
शांति, सुशीलतादि, विद्याविज्ञानादि शुभ गुण, कम, स्वभावी 
बनून परमेइवराला आपला सद्दाय्यकर्ता मानून पुरुषार्थाची परा- 
काप्ठा करून शरीर, मन, इंद्रिव अशुद्ध ध्यावहारापासून पराइतत 
करून शुद्ध व्यवद्यारामध्यें लावून पक्षपात, कपट अधर्स व्यवद्दर 


सोइन दुसप्याये दोष सोडवून उपदेशद्वारें स्वतः व इतराना 
न्कहनपीीिदाण आपपर, 


श्णषछ संस्कारविधिः 


ओं तद्ब्रह्म ॥४४॥ शो तद्ायु। ॥9५॥ आओ तदात्मा ॥४६॥ 
ओं तत्सत्यम्‌ ॥४७॥ ओं तत्स बम ॥9८॥ थो तत्पुरोनेमः ॥ ४९ 
अन्तश्वरति भूतेषु गुहायां विश्वमू्तिषु । त्व॑यह्वस्त्व 
धषदकारस्वपिन्द्रस्व९ रुद्रस्त्व॑ विष्णुस्त्व॑ ब्रह्म त्व॑ प्रजापति: । 
त्वें तदाप आपो योती रसोजमृतं ब्रह्म भभ्ुवः स्व॒रों स्वाह्य।५०॥ 
तसतिरीयार, प्र, १०। अनु, ६८॥ 
या एकद्र ५० आज्याहुति दिव्याबर संम्यांसेच्छु ग्रहस्थानें ५ 
सद्दाकेंस सोडून ६ ७१-३ प्रमाणें दादी, मिशा. लोमछेद्न करूम 
यथावत्‌ स्नान कशवा, तदनतर सन्यासत्र भ्रहवणेच्छूनें आपब्या 
मस्तकावर पुरुषसूक्तांतोंल मेत्रानीं १०८ बेटे अभिषक करावा. 
नतर पृ. १९६ प्रमाणें आचमन व प्राणायाम करून दात जोड़ून 
घेदीसमोर ध्यानस्थ वसद्याबर 
ओं ब्रक्षण नमः ॥ १ ॥ ओमिन्राय नमः ॥ २॥ 
ओं सूयाय नमः ॥ ३। ओं सोमाय नमः ।। ४ | 
 ओमात्मने नमः ॥ ५ ॥ ओमन्तरात्मने नम।॥ ६ ॥ 
हे सद्दा मंत्र जपून 
ओमात्मने स्वाहा ॥१॥ ओमनन्‍्तरातने स्वाह्य ॥२॥ 
ओं परमात्मने स्वाहा |३|॥आऑं प्रजापतये स्वाहा ॥»॥ 


हा ४ आज्याइति देऊन कार्यकत्यानें पृ, १३४ प्रमाणें मधुपके 
क्रिया करावी. तद्नंतर प्राणायाम करावा ध 


ओं भर सावित्री प्रविशामि तत्सबितुवेरेण्यम ॥१॥ 
ओं झुवः सावित्री प्रविशामि भर्गों देवस्य घीमहि ॥२॥ 
ओं स्वः सावित्री प्रविद्ञापि घियो यो न; प्रचोदयात ॥३॥ 





संन्यासअकरणम्‌ श्५्५्‌, 


कक 9 या 7 49099 00 000९ ०४४//७४७७णआं४ 20 काश 


ओ भृश्ुवः स्वः सावित्री प्रविज्ञासि तत्सचितुव रेप्य॑ भर्गों देवस्य 
धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 9[पा मंत्राचा जप मनांत करावा. 
ओं अम्नये स्वाहा |१॥ ओ भू। प्रजापतये स्वाहा ॥२॥ 
ओमिन्द्राय स्वाहा ॥३॥ ओ प्रजापतये स्वाहा ॥४॥ 
ओं विखभ्यो देवेम्यः स्वाहा ॥५॥ आऑ ब्रह्मणे स्वाहा ॥३॥ 
आ प्राणाय स्वाहा ॥ ७॥ ओमपानाय स्वाहा ॥ < ॥ 
ओ व्यानाय स्वाहा ॥९। ओझुदानाय स्वाहा ॥१०॥ 
ओ समानाय स्वाहा ॥११॥ 
या मत्रॉर्नी वेदीमरध्ये आज्याहुति द्याव्या- 
ओ भू। स्वाह्य ॥ हा मंत्रानें पूर्णाहुति करूम 
पुत्रेषणायाथ॒ वित्तेषणायाथ छोकेपणायाश्रोक्त्यायाथ 
भिक्षाचय चरन्ति* ॥ श. कां. १४ ॥ 
पुत्रेपणा वित्तेषणा छोकेषणा मया परीत्यक्ता मत्तः 
सवभूतेभ्यो3भयमस्तु स्वाहा । 
हें वाक्य चोलून सर्वालमोर जलांजली भूमिवर सोडाबी। 
नतर नाभि इतक्या जल्ाांत पूर्वाभिम्रुख उ्े राहुन 





* पुत्र, वित्त लोकप्रियता इत्याविकांचे मोह मनः्पूषक 
सोड़न ईशर्चितनी मन लावून शिक्षाचरणावर निर्वाद करावा, 
सबोना सत्योपदेशासतानें अभयदान चावें जलांजलीचा बाह्य हेतु 
पचढाच कीं मी आजपाखून पुत्र, वित्त छोकेषणादि सथे सोट्टन 
दिया आहेत, हैं दर्शचून मजला सर्वापासून व स्चोना मजपासन 
भभय पाप्त दद्वावें 


आओ भूः सावित्री प्रविशञामि तत्सवितुवरेण्यम्‌॥ 


श्५६ घंरकारविधथिः 


+चिीचकाज पक परी पक परी पी चाह 


ओं थरुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गों देवस्प धीमहि ॥ 
ओं स्तर) सावित्री प्रविज्ञामि धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
ओं भूश्ुवः स्वः सावित्री प्रविशामि परो रजसे सावदोम्‌ ।। 
याँचा मनाने जप करून प्रणवार्थ परमात्म्याचें ध्यान केल्यावर 
पूर्वाक्त ( पुत्रेषणायाश्व.) या समग्र कैडिकेचें उच्चारण व प्रेष्य 
मनन्‍्जोच्चारण करावें, 
ओ भूः सेन्यस्तं मया।। आओ सझुवः संन्यस्तं पया | 
ओं स्व: सन्यसत मया ॥ 
या भेत्राचा मनाने जप करून पूर्वाभिमुख र्दावें व जलांजली 


ऊन 
ओ अभय सबभूतेभ्यों पत्तः स्वाहा ॥ 
या मंत्रानें रोहो दताची जलांजली पूषे दिशेल सोडाबी. 
येना सहस वहसि येनाम्रे सेवेदसम्‌ | तेनेम यज्ञ नो वह 
स्वटवेष गन्तवे'" |अथव, का. ९। छू, ५। में, १७॥ 
प्राजापत्यां निरुप्पेष्टि सववेदसदक्षिणाम्‌ । 
आतसमन्यभीन समारोप्य ब्राह्मणः प्रवजेत्‌ गृहात्‌ ॥ मछ-॥ 
यानतर मोन धरून शिखेचे जे पांचसहाकंस ठेवले द्वोते ते 
उपटून व यश्ञोपवित काहून हातांत ध्यावें व जलांजडी भरून 
« द्वे ( अग्ने ) विद्दन्‌ ( येन ) ज्यायोगे ( सहस्तम ) भखिल 
जगताचे धारण झा हें आहे व ( येंन ) ज्यायोगें तू (सर्वेवेदसम्‌ ) 
गृद्राभ्मम; पदार्थभोदद, शिखा व यज्ञोपवित याचें धारण केें त्यांचा 
त्याग करून ( तेन ) त्यायोगें (न ) आम्ह्दांला (ईमम ) हे संसार 
रूपी खुख देण्याव्या यघ्षप्राप्ती त्यामुले ( देबेषु ) बिद्वानामध्ये 
( गन्तवे ) जाण्याल ( वह ) प्राप्त दोऊं 


संन्यासप्रकरणम २५७ 
ओमापो वे सर्वा देवताः स्वाहा ॥१॥ ओ भूः स्वाह्य ॥२॥ 
या मंत्रातीं शिखेचे क्रेस, यश्मोपच्चित सहित जरलांजलीचा होम 
करावा. नंतर आचार्यानें शिष्यास पाष्यासून बर काहूनत काघाय- 
वत्थ॒ को पीन; कटिवस्ख, उपचर्ध अंगरखा प्रींतिपृथेक चाया, व 
पृ, ४९ प्रभाणें (यो मे दण्ड: ) या मंत्रानें दंड घारण करून 
आत्म्यामध्यें आहवनीयादि अग्नि आरोपण करावा, 
यो विद्याद्‌ अह्न प्रत्यक्ष परूंषि यस्य संभारा कचो यस्योनक्यम। १। 
(१ ) (यः ) जो पुरुष (प्रत्यक्षम) साक्षात्कारानें ( अ्रह्म ) 
परमात्मा ( विद्यात्‌ ) जाणील ( यस्य ) ज्यायीं ( परुंषी) कठोर 
स्वभावादि ( संभारा ) होम करण्याचें शाकल्य घ ( यस्य ) ज्याथीं 
( शव: ) यथार्थ सत्यभाषण, सत्योपदेश व ऋग्वेदाल॒कूल ( भसु- 
कयम्‌ ) बचने आहेत त्यानेंच सन्‍यास ध्यावा ।।१।। 
सामानि यस्‍्य लोगानि यजुहृदंयम॒च्यतें परिस्तरणमिद्धवि॥२। 
(२ ) (यस्य ) ज्याचे ( सामानि ) सामघेद (लोभानि) छोम- 
समान ( यजुः ) यज्ञुवद्‌ ज्याच्या ( हृद्यम ) हृदयासमान (उच्यले) 
म्दटलें आहे ( परिस्तरणम ) जो से प्रकारें शाझ,, आसनें चगेरे 
सामुप्री (दृविरित्‌) दोम करण्थायोग्य सभान आद्देत तोच संन्याशी, 
यदह्दा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्येति देवयजन॑ परेश्षते ॥|३॥ 
(३) (वा) वा (यत्‌) जो ( अतिथिपति; ) अतिथीर्चेपालन 
करणारा (अतिथीन्‌ ) या नात्यानें अतिथीशीं ( प्रांतपश्यति ) 
पहातो-वागतो हाच विद्वान संन्याशामरध्यें ( देवयजनम ) 
बिद्वानांनीं यज्न करण्यायोग्य ( प्रेक्षते ) श्लानइ॒ष्टीनें पहातो तोच 
रॉन्यालाधिकारी ॥३॥ 
यद्भिवर्द॑ति दीक्षामपैति यहुंढ़क॑ याचत्यपः प्रणयति ॥४॥ 
(४) आणि (यत्‌ ) ज्ञो संन्याशी ( भश्चिवद्ति) डुखच्यांशीं 








१५८ ै संस्कार विधि: 


संवाद कय्तो वा अभिवादन करतो तो सम्जा कीं, ( दीक्षाम ) 
दीक्षित ( उपेति ) उपमेला प्राप्त आहे (यत्‌ ) जो ( डक ) 
जलाची ( याचति ) याचना करतो तो समजा कीं, (अपः) प्रणीता 
चर्गेरेमध्यें जलाला ( प्रणयति) टाकीत आद्दे ॥४॥ 

या एवं यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एबं ता। ॥ ५॥ 

(५) ( यज्ञे ) यज्ञामध्यें ( या, एव ) उ्या ( आपः ) जलाया 
( प्रणीयन्ते ) प्रयोग केला जातो (ता, एव ) तेच (ताः) पात्रांत 
ठेवलेलें जल संन्याशात्री यश्षक्य जल क्रिया होय ॥।५॥ 
यदावसथान्‌ क॒ल्पय॑न्ति सदो हृविर्धानान्येव तत्कृल्पयन्ति ॥$॥ 

(६ ) सरंन्याशी ( यत्‌ ) ज्ञो ( आवसथान ) निवासस्थान 
( कब्पयति )ऋट्पना करतात तें (सदः) यश्ञशाला (हविर्धान्यान्येच) 
ह॒विषाचे स्थापन करण्याचें (तत्‌ )ते ( कब्पयंति ) समर्पित 
करतात ॥६॥ 

यदुपस्तृणन्ति बहिरेव तत्‌ ॥७॥ 

(७) व (यत््‌) जे संन्याशी लोक ( उपस्छुणन्ति) बिछोने आदि 
करतात ते ( बहिरेतत्‌ ) ते कुशपिजूली समान द्वोत ॥७॥ 
तेषामास आानामतिथिरात्मन्‌ जुहोति ॥८॥ 

(८) व ज्ञो ( तेषाम्‌ ) त्या ( आसन्नानाम्‌ ) समीप बसलणा- 
रांच्या निकट बललेला अखून (अतिथिः) ज्याची कोणती निश्चित 
तिथी नसेल तो भोजनादि करतो तो (आत्मने) समजा कीं, वेदीस्थ 
अग्नीत होम करण्या समान आत्त्यांत (ज्रुद्दोति) आहुति देतो ॥८॥ 
खुचा हस्तेंन प्राण यूपे खुककारेण वषट्कारेण ॥ ९ ॥ 

(९) जो संन्याशी (दृस्तेन) द्वातानी खातो ता जणूंकाय (ख्रुचा) 
चमच्यानें बेदीत आइति देतो, जसें (यूपे) खांबाला अनेक प्रकार 
थे पशु बगेरे बांधतात तसा तो संन्‍्याशी ( खुकारेण ) चमचा- 


संन्यांसप्रकरणम्‌ २७५९ 





प्रमाणें ( वषटकारेण ) होमक्रियेतुल्य ( प्राणे ) प्राणात भग थ 
इँद्रिय बंघून टाकीत आहे ।॥।९॥| 
एते वे प्रियाआमियाअन्विजःस्वंग लोक॑ गमयन्ति यदर्तिययः।१० 
(१०) ( एते वे ) हेंच ( ऋत्विजः ) वेव्ठोवेल्दीं प्रात्त होणारे 
(प्रियाए च अप्रियां: च ) प्रिय व अप्रिय सन्‍्यासी जन (यत्‌) ज्या 
कारणानें (अतिथयः) अतिथीरूप आहेत त्यामुछ्ठै गृहस्थांना (रुंघगे 
लोकम ) दर्शनीय अत्येत सुख (गर्भय॑ति) प्राप्त कदून देतात ॥१०॥ 
पौजापत्यों वा एतरंय यजोी विततो ये उपहरति॥ ११ ॥ 
(११) ( एतस्थ ) या संन्याशार्चा (पघराजापत्य;) धर्मालुष्ठानरूप 
परमेश्वर जाणण्याचा आंश्रम (यज्ञ: ) योग्य प्रकारे. करावयाचे 
थतिधर्म (विततः) ब्यापक आहेत. महणजे (यः) जो सीं स्वोपरी 
(उपहरति ) स्वीकार करतो (वे ) तो संन्याशी द्ोय. 
प्रजापंतेवां एप विक्रमानन॒विक्रमते य उंपहरति || १२॥ 
(१२) (यश ) जो ( एषः ) हा संन्याशी ( प्रजापतेः ) परमेश्वर 
जांणण्यायोग्य सन्यालाश्रमाची ( विक्रमान्‌ ) सत्कृत्यें ( अनुधि- 
ऋमते ) अनुकूलतांपूवेक करतो ( वे) तो सचे शुभ गुर्णाी (उप- 
हरति ) युक्त आहे ॥१२॥ . 
यो5तिथीनां स अहिवनीयो यो वेश्मनि स माहँपत्यो 


यर्पिन्‌ पचन्ति स दक्षिणाप्रिः ॥१३॥ 

(१३) ( वः ) जो (अतिथीनाम्‌) अतिथी म्हणजे उत्तम संन्या- 
शांचा संग आहे (सः)तो सन्याशी लछोकांना (आहवनीय) आहचनीय 
अग्नि अर्थात्‌ ज्याम्रध्यें ब्रह्मचर्याश्रमांत ब्रह्म चारी दो म करतो व (य5) 
ज्या सेन्‍न्याशाया (बेइमनि) घरांत निवाल असतो ( सः ) तो त्याचा 
साहीं ( गाहेपत्य; ) ग्रहस्थलम्बन्धी अभ्नि आहे व संनन्‍्याशी 
( यस्मिन ) ज्या जठराग्नीमच्यें भश्नादि शिजवितात (,पचन्वि ) वो 


२६० ० | संस्कारविं[। संस्कारविधिं:..... 
(द्क्षिणाग्ति:) वानप्रस्थश्षबंधी अग्नि आहें, अशा रीतीनें आतया' 
मध्यें खबे प्रकारच्या अग्नीचे आरोपण कराबें॥१शे। 

“ टड्ट च॒ वा एप पूत चे गहाणामश्नाति यश पूववोंइतिये- 
रबनाति | अथवोे. कां. ९। अंनु, ३ | स, ६.(१) (२) (३)॥ 

(१४) (या) जो ग्रहस्थ ( अतिथे। ) संन्याशाचे (पूषे)) अगोद्र 
(अइनाति) भोजन करतो (एषः ) तो अणू काय ( ग्रहाणाम्‌ ) 
गृहस्थांना (इृश्मू) इष्ट खुख (च) व त्याची खासुग्री ( पृत्तम ) व 
ऐंश्वर्य पूर्ति (बच) आणि तिर्चे साहित्य (बे) निश्चितानें (अदनाति) 
नंष्र करतो, याकरिताँ ग्ृहस्था जवब्ठ अतिथी उपस्थित अभसता'. 
व्याच्या अगोद्र जेवर्ण योग्य नव्हे प्रथम त्याला जेबण घालावें।।१४॥ 


*तस्थेव विदुषो यहस्थात्मा यजमानः, भ्रद्धा पत्नीः, 
शरौरमिध्ममृरों वेदीलोमानि, बहिवंद! शिखा; हृदय यूपा, 
काम आज्य, मन्युः पशुस्तपोउग्निदेम, शमयिता, दक्षिणा 
-वाम्घोता प्राण, उद्गाता चह्ुरंध्वयुमेनों अ्ह्मा भ्ोजमग्रीतू | 
सीवद धियते' सा दीक्षा, यदर्नाति तद्धविभ्रत्पिबति तदस्य 
सोमपान, यद्रमते तदुपसदो, यत्सञ्चरत्युपविश्त्युत्तिष्ठते 
चस प्रवग्यों, यन्युख तदाहबनीयो, या व्याहंतिराहुतियेदस्य 





# यांनंतर तेत्तिरीय आरण्यंकाचा अर्थ करतों :--( एच्म ) 
यापमाणें संन्यास ग्रहण केलेल्यांनें (तस्य) त्या (विदुषः ) विद्वान 
संन्याशाव। संन्यासांश्रमंरुप (यश्ञस्य) यज्ञांचा योग्य प्रकारें अनुष्ठान 
करण्यायोग्य (यजमांनः) पति (आत्मा) स्वस्वरुप आंहे व जो हेइधर 
बेद व सत्य धर्माचरण परोपकांरामध्यें (अरद्धी) सत्य धांरणी रह 
प्रेश्न आंहे त्याची तो (पत्नी) स्री आहे व संन्यांशा्े जें (दारीरमं) 


संन्‍्यासंप्रकरणम्‌ २६१ 


विज्ञानं। तज्जुहोति;। थत्साथ भातर्रत्ति तत्समि्॑, 
यत्पातमध्यन्दिन९ साय च तानि संवनानि | ये अहोराज्ने 
ते द्शपोणमासौ, येडढूमासाथ मासाथ्र ते चातुर्मास्यानि, 
ये ऋतवस्ते पशुबन्धा, ये संवत्सराश परिवत्सराश्व तेड्हगंणा), 


शरीर आहे तें ( इ्ध्यम ) यज्ञार्चे इन्धचन भाहे व जे त्याचें ( उरः ) 
वक्ष/स्थल आहे तें ( वेदिः ) कुंड व (बेद:) बेद, त्वांचा शब्दार्थ, 
सम्बंध जांणूर्न आचरण करणें ही संन्याशाची शिशा व संनन्‍्याशा्चें 
( हँदय )हंदय हां (यूपः ) यक्षस्तंभ, त्यांचा शरीरांतीर (काम,) 
तो ( आज्यम्‌ ) शांनोग्गीमधील हवनीय पदार्थ भाहे ब त्याचा 
क्रोध ( मनन्‍्यु: ) आहें तो (पशुः) शरीरमलूवत्‌ त्याज्य आहें- जो 
सनन्‍्याशी ( तपः ) सत्यधर्मानुष्टांन, प्राणायाम, योगाभ्यास करतो 
तो त्याया (अग्तिः) वेदांग्नि आहे, जो सन्याशी (दमः) अधर्मा- 
चरणों ईद्वियांनां जाऊं नदेतां घर्माचरणीं दृढ करतो तो (शमययता) 
जणूँर साय दु्डांना दंड देणारो सभ्य दोय. जी संन्‍्याशीची ( वाक ) 
सत्थोपदेश वाणी आहे ठीं सबे मलेष्यांता ( दक्षिणा) अभ्यदान 
होय, सेन्याशाच्या दरीरांतील .( प्राणः) प्राण आहत (होता ) 
ते होत्या समान आहेंत, जे ( चक्षुः ) चश्ु भाहेत ते उद्गात्या 
समान ( मंनः ) मन भहे तें (अध्वेयु:) अध्वयु समान असे भाददेत 
( श्रोत्रम ) कॉन आहेत ते ( ब्रह्मा ) ब्रह्मणा समान ( अग्नीत ) 
अग्नि आणणांच्या समान (यावत्‌ प्रियते) जेँ कांहीं संन्‍्याशी घारण 
करती (सा) ते (दीक्षा) दीक्षा भ्रहण व जें सम्याशी ( अश्नाति ) 
सांतो ( तद्धचिः ) ते घृतादि शाकश्य समान (यत्‌ पिबति ) जें 
पितो तें जल; दूध ( तदस्य सोमपानम ) ते त्या्चें सोमपान होय 
व ( यद्रमते ) त्याचें भ्रमण हैं ( तदुपलदः ) तो उपसद्‌ उपसामुप्री 
(यत्संचरत्युपविशत्युत्तिष्ठते) त्याचें गमन, बसणें, उठणें भादे दें 





०. संस्कारविधिं क्‍ 
(द्क्षिणाग्निः) वानप्रस्थश्रबंधी अग्नि आहें, अशा रीतीनें आत्य्या* 
मध्यें से प्रकारठया अग्नीचे आरोपण कराचबें ॥१श॥ क्‍ 
इष्टे च वा एप पू्त च गहाणोमश्नाति यः पूर्वों्तिये- 
रबनाति | भथर्े, कां. ९। अंतु, ३ | रू, ६.(१) (२) (३)॥ 

(१४) (यः) जो गृहस्थ ( अतिथें। ) संन्‍्याशाचे (पूषे)) अगोद्र 
(अइनाति) भोजन करतो ( एषः ) तो जणू काय ( ग्रह्मणाम्‌ ) 
भृहस्थांता (इ४म्‌) इृश छुख (च) व त्याची सामुग्री ( पूत्तम ) व 
ऐेंइवर्य पूर्ति (च) आणि तियें साहित्य (बे) निश्चितानें (अद्दनाति) 
नंए करतो, याकरिता ग्रहस्था जबब्ठ अतिथी डपस्थित भसता 
तव्याच्या अगोदर जेवण्णें योग्य नव्हे प्रथम त्याला जेबण घालावें॥१४॥ 

#तस्थेव विदुषों यहस्यात्मा यजमाना), श्रद्धा पत्नीः, 
शरीरमिध्ममुरों वेदीलोमानि, बहिवेंद!ः शिखा; हृदय यूप॥, 
काम आज्य, मन्यु। परशुस्तपोउग्निदेम', शमयिता, दक्षिणा 

-वाग्घोता प्राण, उद्गाता चह्षुरध्वथरुमनों अद्या भरोजमग्ीत्‌ । 
यंवद्‌ प्रियते सा दीक्षा, यदर्नाति तद्धविभ्रत्पिषति तद्स्थ॑ 
सोमपानं, यद्रमते तदुपसदो, यत्सब्चरत्युपबिश्वत्युत्तिप्टते 
च स प्रवर्ग्यों, यन्युख तदाइवनीयो, या व्याहंतिराहुतियेदस्य 








# यांनंतर तेत्तितीय आरण्यंकाचा अथे करतों :-( एवम्‌ ) 
याप्रमाणें सन्‍्यास प्रहण केलेल्यांनें (तस्य) त्या (विदुषः ) विद्वान 
सत्याशाचा संन्यालांभ्रमंसुप (यञ्ञस्य) यशांचा योग्य प्रकारें अनुष्ठान 
करण्यायोग्य (यजर्मानः) पति (आत्मा) स्वस्वरूप आंहे व जो इंश्धर 
बेद्‌ व सत्य धर्माचरण परोपकांरामध्यें (अरद्धा) सत्य घांरणी रद 
प्रेत आंहे त्याची तो (पत्नी) क्री आहे ब संन्यांशा्ें जें (दरीरमे) 


सेन्यासंप्रकरणम्‌ श्दरै 

विज्ञान । तज्जुहोति; यत्साथ प्रातर्रत्त तत्समिध॑, 

यत्मातपेध्यन्दिन९ साय॑ च्‌ तानि संवनानि | ये अहोरात्रे 
हि कर 

ते दर्शपोणमासौ, ये5्रमासाथ मासाश्व ते चातुर्मास्थानि, 

य ऋकपस्ते पशुबन्‍्धा, ये संवत्सराथ परिवत्सराश् तेज्गणाः, 


शरीर आहे तें ( इृष्यम्‌ ) यज्ञांचे इन्धन भादे व जें त्याचें ( उरः ) 
वक्षःस्थल भाहे-तें ( वेदि! ) कुंड व (बेद:) बेद, त्वांचा शब्दार्थ, 
संस्वंध जांणूर्न आचरण करणें ही सेन्याशाची शिशा व सनन्‍्याशा्चें 
( हँदय ) हंदय दां ( यूपः ) यज्ञस्तंभ, स्थांचा शारीरंतील (काम.) 
तो ( आज्यम ) शांनाग्नीमधील हवनीय पदार्थ भांहे ब त्याचा 
क्रोध ( मन्युः ) आहे तो (पशु) शरीरमलछबत्‌ त्याज्य भाहें. ज्ञो 
सन्याशी ( तपः ) सत्यधर्मानुष्टोन, प्राणाबाम, योगाभ्याल करतो 
तो त्याबा (अग्निः) बेदांग्नि भाहे, जो सन्याशी (दमः) अधर्मो- 
चरणीं ईद्वियांनां जाऊं नदेतां धर्मांचरणीं दढ करतो तो (दाम यिता) 
पक दुंशंवा दंड देणायं सभ्य होय. जी सन्‍्याशीची ( वाई ) 
सत्योपदेश वाणी आहे तीं सभे मलेष्यांना ( दक्षिणा ) अक्षयदान 
होय, संन्याशाच्या शरीरांतील .( प्राणः) प्राण आदत (होता ) 
ते होत्या समान आहेंत, जे ( चक्षुः ) चचछ्छ माहेत ते उदंगात्या 
समान ( मंनः ) मन आहे तें (अध्व॑युः) अध्वयु समान असे भादेत 
( श्रोत्रमु ) कान आहेत ते ( ब्रह्मा ) ब्रह्मणा खमान ( अग्नीत ) 
अग्नि आणणांच्या समान (यावत्‌ प्रियते) जे कांहीं संन्‍्यांशी चारण 
करती (सा) ते (दीक्षा) दीक्षा भ्रद्ण व जे सन्याशी ( अइनाति ) 
खातो ( तद्धचिः ) ते घृतादि शाकध्य समान ( य॒त्‌ पिबति ) जे 
पितो तें जल, दूध ( तद्स्य सॉमपानम्‌ ) ते त्याचें सोमपान होय 
व ( यद्वमते ) त्याचें भ्रमण हैं ( तदुपलदः ) तो उपसद उपसाझुप्री 
(यत्संचरत्युपविशत्युक्तिष्ठते) द्या्चे गमन, बसणें, उठणें भादे दें 





२६३ सस्कारंविधिः 

सर्ववेदस वा एतत्संत्रं, यन्मरण तदबभुयः, एतदे जरामये 
मप़निहोत्रर सत्र, य एवं विद्वानुदगयने अमीयते देवानामेव 
भहिमान॑ गत्वा55दित्यस्प सायु््यं गच्छत्यथ यो दक्षिणें 
प्रमीयते पिदंणामेव महिमाने गत्वा चन्द्रमस! सायुर्ज्य 


त्याचिं ( ल, प्रवग्यः ) त्याचां प्रवग्य आहे ( यन्म्ुखम) त्याचें छुख 
( तदादवर्दीयः) स्याचें आहवनीय अग्तिसमांत आहे (या व्याहति 

राहुतियेदस्य विज्ञम)व्याहतींचे उच्चारण स्हणजे त्याची विज्ञान 
साहुतिरूप (तज्जुद्रोति) जणूकाय तो होम करोत आहें ( यत्साय॑ 
प्रौंतरति) साय॑ प्रातः कालचें त्याचें भोजन सहणजे (तत्ममिधम) 
समिधा होत (यर्पांनर्मध्यदिनलायच ) जो संम्याशी प्रातः मध्यानदं 
व सायंकाल यामध्यें कर्म करतो ( तानि सव॒नानि ) तो तींन सवन 
(ये भहोरात्रे ) ज्या दिन राची आहेंत त्या ( ते दशपोर्णिमासो ) 
सनन्‍्याशाच्या पौरणिमासेष्ठटि वे भमावास्येष्छि होत ( येंड्येमासाश्व- 
माताश्न ) जे कृष्ण व शुक्लपक्ष व महिने आंद्वेत (लेचा तुर्मा स्यानि) 
शो त्याच चातुर्मालयाग आंहे (य बऋतवः) वसंतादि ऋतु ते 
(ते पशुवंचः ) त्याचे पशूनां बांधणें ठेवर्णे आहे (ये सवत्सराश्य 
परिवत्सलराश्व ) संवत्सर स्हणज़े वष्ष वषातरें गाहेत तीं त्याची 
( ते5ईगणा:) अहगेण द्विरातजियां तीन रात्रीची ब्रतें आहेत, 
(सबंबेदस,) वे ) शिखा, सूत्र यशोपबितादिकांचा त्याग महणजे 
( एतत्सन्रम ) द्वाव बृहदूयश आहें ( यबन्‍्मरणम्‌ ) संन्दाशाचा 
स॒त्यु म्दणजे ( तद्वभृथः ) तो यज्ञान्त स्तान होय. ( पतद्वेजरा- 
मयप्न ग्निहोशं सन्रम ) यावज्जीवपावेतों तावत्सत्योपदेश, योगा 

भ्यासांदि संन्यास धर्मानुष्ठान अग्निद्ोश्वरूप मोक्ष दीधयश होथ 

( थ एचंविद्वाउद्गयवे० ) जो अशा प्रकारें विद्वानें,, संन्यास पेऊँने 





सन्यासप्रकरणम॑ २५३ 


संलोकतामाप्नोत्येतो वे सूर्याचन्द्रमसोमेहिमानौ ब्राह्मणों 
विद्वानभिजयति, तस्माद्‌ ब्राक्षणो महिमानमाप्नोंति, तस्मादू 
ब्राह्मंगो पहिमानप्ित्युपनिषद्‌ ॥ तैंत्ति, प्रपां: १०। अजु. ६४ ॥ 
अथं संन्यासे पुनः प्रभमाणानि ॥ 
०ग्यास इत्याहुमेनीषिणों ब्ह्माण॑म्‌ । ब्रह्मा विश्वः कतमः 

स्वयम्भः प्रजापतिः संवत्सर हृति। संपत्सरोडसावादित्यों य 
एप आदित्ये पुरुष)स परभेष्ठी अक्मात्मा | याभिरादित्यस्तपति 
रंश्मिभिस्तामि! पश्न्यों वषेति, पजेन्येनौपधिवनस्पतय! 
प्रजायन्त, ओपपिवनस्पति भिरनलन मवत्यज्ेन प्राणाः, प्रणिबेल॑, 

बलेन तपस्तपसा श्रद्धा; श्रंद्रया मेधा, मेबया मनीषा, 

मनोषया मतों, मनत्ता शान्ति), शान्त्या चित्ते, चित्तेन 

परमात्मल्रग प्रांत करतो तो विज्ञान, योगाभ्यास करून शरीरत्याग 
करतो तो विद्वानांच्या प्रशसेस प्राप्त होतो, जो योग विज्ञान रहित 
असतो तो सांसारिक द्क्षिणांयनरूप व्यवहा रत झृत्यूला': ॥प होऊन 
पुन पुनः मादापिता दिकांना प्राप्त होऊन चस्धुलोकसमान क्षयचुद्धि 
पांघ करतों, ज्ो.या अवस्थांतून मुक्त होतों तो त्याही पलिकडे 
परमात्म्यास प्राप्त होऊन मुक्ति समय पर्यत भोक्ष छुखाचा 
आस्वाद घेतो, ४: 5 

.._ ७ ( न्यास इत्याहुम॑नीषिणो ) याचा फक्त भावाथे खांगरतों१- 
व्याप्त स्द्वणजे सन्‍्य|स संन्‍्यास शब्दाचा अर्थ पूत्रां सांगितलाच 

आंहे. तदनुलार जो संन्याशी असता तो परमेश्वराचा उपा£ क, 
तो परमेइधर, स्‌र्यादि लोक यामध्यें व्याप्त व पूणे अलता. ज्याच्या 
पर्तापानें खूंय॑ तांपतो, त्या तापण्यानें वर्षा, वर्षाणाून आंषधी, 
धनस्पतिची उत्पति, चनस्पती पासखुन अन्न, अन्नापासून प्राण, प्राणा- 


२६४ संस्कारविधिः 





संघंत्रिर, स्पृत्या स्मारर, स्मारेण. विश्व, 
विज्ञानेनात्मानं वेदयति, तस्माद्न ददन्त्सवाण्येतानि 
दंदात्यन्नात्‌ प्राणा भवन्ति भृतानां प्राणेमेनो मेनसश्र विज्ञान 
विज्ञनादानन्दो ब्रक्योनिः | स वा एवं पुरुषः पत्चधा 
पज्चात्मा येन स्वेभिद प्रोत॑ प्रथिवी चान्तरित्त च: घौथ 
दिशथावान्तरदिशाश्र, स वे स्ेमिदे जगेत स भूतर स 
भव्य जिज्ञासक्जृप्त ऋतजा रयिष्टाः श्रद्धा सत्यो महस्वाँ- 
स्तमसो वरिष्ठात। ज्ात्वा तमेश मनसां हृदा च भूयों न 
मृत्युम्नुपयाहिं विद्वान | तस्मोन न्यासमेषां तप्सोमतिरिक्त- 
माहुः । वसुरण्वो विधूरसि प्राणे ववमसे सन्धाता अक्लस्व- 
मसि विश्वसृत्तेजोदास्त्वमस्यग्नेरसि वर्चोदासत्वमसि सूर्यस्थ 


मुझे बल बलानें तप झदणजें प्राणायाम योगाभ्यास, त्यापासन 
अद्धा., सत्य घारणामध्यें प्रम, त्यापासून बुद्धि, घुद्धिपासून 
विचार शक्ति, घिचारदाक्तीपासून ज्ञान, श्ञानानें शांति, 
शांति: मुक्ले उत्साह, उत्लाहा मुदें स्थृति, स्मृति: ,योयें 
पूर्गपार ज्ञान, सा जझ्ानामुद्े . विज्ञान व विज्ञामाच्या 
योगानें आकपाछा संन्‍्याशी जाणू शा हतो याकरितां अन्नदांन श्रेष्ठ 
कारण त्यामुद्ठे प्रांण बल, विज्ञानादि प्राप्त द्ोतात, जो धाणांचा 
आत्मा ज्याच्यायोगें हें अंखिल जगत्‌ ओतप्रोत्य व्यांत्त झाल्लें आहें 
तोच जगत्कर्ता पूवेकब्प च उत्तरकर्प यामध्यें जग निर्माण करतो 
त्यांला जाणण्याची इच्छा करून जाणब्यावर हे सेन्याशिन तू पुनः 
पुनः खत्यूला प्राप्त होऊ नकोस परंतु मुक्तीच्या पूणे सौख्यास प्राप्त 
दो, याकरितां तपामध्यें शुख्य तप उत्तभोत्तम असे संन्यास होय, 


.....सग्यासप्रकरंणें/ हद 
धुम्नोदास्वमसि चन्द्रमस उपयागगहौतोडसि प्रद्मणे ता 
महसे | ओमित्यात्मानं युब्जीत | एतदे महोपनिषदं देवानां 
' गुद्यम | य एवं वेद प्रह्मणो मह्िमानमाप्नोति तस्माद प्रह्नणो 
महिमानमित्युपनिषत्‌ | तित्ति. प्रषा, १०। अछु, ६३॥ 
सैन्याशा यें कर्तव्यालकत्तेव्य 


ईते दरह भा पित्रस्थ मां चक्ष॑पा सर्वोणि धतानि पर्मीरश 
न्ताम्‌ | पिन्रस्याई चश्चुपा संवोणि भतानि समीक्षे। मित्रस्य 

चशुपा सर्मौक्षामहे ॥१॥ यज्ञ, अ. ३६। में. १८ ॥ 
अग्ने त्रय सुपथा राये अस्मान्‌ विशानि देव वयुनानि विद्वान | 
युपोध्यस्मज्जहराणमैनो भयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम | रे ॥ 
यस्‍्तु सवोणि भतान्यातन्वानुपश्यति। सबभूतेषु चात्मान॑ तंतो 
ने विचिकित्सति॥ २॥ यस्पिन्सवॉणि भतास्या्वाभहिजानत 

तत्र को मोह! कः शोक एकल्वमनपरुयतः ॥४॥ 
यज्ञु. भ. ४० में १६ ६, ७॥। 








हें परमेंइ्वर ! जो तू सर्वान्तर्यामि विभ्वु आहेंस, तूँ प्राणाचाही 
प्रॉर्ण आंहिस, विश्वचांलक, धारक आहेख, सूर्यादिकांना तेज 
णारा आहेस, तूंच अग्नीहून तेजस्वी, तुँच विद्यादाता, तूँच खये 
कर्ता, तूँच चेद्रमोत्यादक व॑ प्रकाशक आहिस. तूंच देवांचां देव 
महादेव आहेंप. (ओम) या मंत्राचां मनानें उउचार करून आंत्म- 
ठायीं परमात्मा युक्त फरावां. जो या विद्वंज्जनाना प्राह्म, महोत्तम, 
वर चर्णिर्याप्रमाणें जांणनो तोच खरा सन्याशी परमात्म महिमा 
प्रांपत करून सदानंदाभध्यें वास्तेब्य करती 


श्द्द संस्कारबिथधिः विद 
परीत्य भूतानिं प्रीत्य छोकान्‌ परीत्य सवा प्रदिशों दिशेश्र । 
इंपस्थाय प्रथमजामुृतस्थात्मनात्मानमभि स॑ विवेश ॥ ६ ॥ 
यज्ञु, अ. ३२ | में, ११ || 
ऋचो अक्षरे परमे व्यॉमने यमिने टेवा अधि विश निषेदु! । 
यस्तन्न वेद किम्रचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इसे समासते ॥९॥ 
नंद, में: १। खू. १६४। में, ३९ ॥ 
समाधिनिधृतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुख भवेत्‌। 

नें शंक्यते वर्णेयितुगिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गुह्नते ॥७॥ 
। क्‍ ...... मेत्ांयणी उपनिषद्‌ ॥ 
. अर्थः-हें ( इते ) सर्वे दुःखचिदार्क परमात्मन्‌! तूं (मा ) 
मा संन्यास मार्गी (ह६) चालीव, हे सर्च मित्र | तू ( मित्रस्थ) 
सर्च सुहद आप्त पुरुषांच्या (उस्ुषा ) दृष्टीनें (मा) मला 
सर्वाचे मिन्न बनीव ज्यायोगें ( सर्वाणि ) स्व ( भूतानि ) प्राणि 
मात्रानी मा सित्रध्वाच्या दृष्टीनें (सलमीक्षत्ताम) पहांवें व (भदम) 
भी ( मित्रस्य ) मित्राच्यां ( चक्षुषां ) दष्टीनें ( सर्वाणि भूतानि ) 
स्व जीवांना ( समीक्षे ) पाहीन अशा प्रकारें आपदया हपेनें.य 
स्वतःच्या प्रयत्नानें आस्हीं एकमेकांना ( अमिन्रस्थ, चश्तुर्षा) 
सुहद्धावाच्या दष्टीनें ( समीक्षामहे ) पहांत रहें ॥१॥ हे (अग्ने) 
( स्वप्रकाशस्वरूप, ) से दुःखदाहक ( देव) स्व छुखदायक 
पंरमेश्चर ( विद्वांन ) आपण (राये) योग चिद्दान रूप धन श्रांप्ती 
करिता (खुपथां) बेदरोक धर्ममार्गानें ( अस्मान ) आस्द्वाला 
( बिदवानि ) सेंपूणे (चथुनानि) प्रश्ञांन व उत्तन कार्मी (नये) कृपा- 
फरून नया आणि ( अस्मत्‌ ) आस्द्वापांसून (झु्दुएणम्‌) कुटिलता, 
पक्षपातजन्य ( एन: ) अपराध पापें ( युयोधि ) दूर राखा व था 
अ्घर्माचरणापाखुन आइरहांढा सदेद दूरकरा अशी (ते) आपली 


संन्यासप्रकरणम्‌ २६७ 


'मूधिष्ठाम) विविधप्रका + (नम, उक्तिम) तमस्कार पूवक प्रशांसा 
नित्य ( विधेम ) करीत असाबें ॥२॥ ( यः ) जोसंन्याशी (तु) पुवः 
( आत्मनेव ) आत्मा भर्थात्‌ परमात्मा तथा आत्म तुस्य (सर्वाणि 
भूतानि ( संपूंणे जीव व जगतस्थ पदार्घे (अनुपश्यति) अलुकूल- 
तेनें पद्यतात (च) आणि (सर्वेभूतेषु) संपूर्ण भाणी अप्राणी यांच्या- 
ठायीं ( आत्मानम ) परमाक्याला पद्यतो (ततः ) महणुन तो 
कोणत्याही व्यवहारामध्यें ( न, चिचिकित्सति ) संशय बाछगीत 
नखतां परमेश्वराला सच व्यापक सर्वास्तर्यामि, सबेसाक्षी समजून 
भाव्मवत्‌ खबे प्राणिमात्राचीं खुखदु:खे दानिलाभ पहातो तोच 
उत्तम संन्यास धर्माज प्राप्त होतो ॥॥॥ ( विज्ञानतः ) विज्ञानयुक्त 
सन्‍्याशी (यस्मिन) पक्षपातरहित जो संन्यास धर्म भाहे तदनु- 
सार (सर्वाणि भूतानि) सर्व प्राणिमात्राकडे ( आत्मैव ) आत्मच्त्‌ 
मानून सदणजे स्वतः प्रमाणेंच इतरांची सुखडुःख (भभूत) जाणतो 
(तन्न ) त्या संन्यालाश्रमामध्यें ( एकत्वमनु पश्यतः ) भात्म्याच्या 
एक भावानें पद्ाणन्या सेन्याशाला ( को, मोहः ) कोणता मोह व 
(कः शोक: ) फोणता शोक होतो ! म#्हणजे त्याला ना कोणत्या 
प्रकारचा मोह, ना शोक होतो. याकरितां संेन्‍्याशी मोह शोकादि 
दोषपहित होऊन सदैव सर्वाविर उपक्वार करीत रहावें ॥४। या प्रमाणें 
परमात्य्याची स्तुति प्रार्थना व धर्मामध्यें बढ निष्ठा धरून जो 
(भूतानि) संपूर्ण पृथिष्यादि भूतमात्रा मध्यें ( परीत्य ) ब्याप्त 
( लोकान्‌ ) संपूर्ण लोकांत (परीत्य) पूर्ण व (सर्वा)) से (प्रदिशो, 
दिशइच ) दिशोपदिदित (परीत्य) व्यापक बनून दृढ भखतो 
(बद्टतस्य ) सत्यकारण योग द्वारें ( प्रथमजाम ) सपे महत्तत्त्वादि 
सूष्टिला धारण करून पालन करीत राहिला आहे त्या ( आत्मानम) 
परमात्म्याशी संन्‍्याशोी ( आत्मना ) स्वात्मप्रभावें ( उपस्थाय ) 
उपस्थित द्ोऊन त्यामध्यें ( भशिसंविषेश ) प्रतिदिन समाधियोग 


२६८ संस्कारविधि! 


द्वारें श्रिष्ट फरीत असतो॥ ५॥ संन्याशानों ! (यस्मिन्‌ ) ज्या 
(परमे) सर्वोत्तम ( व्योमन ) आकाशवत्‌ व्यापक ( कक्षरे ) नाश- 
रहित इंशतर्वी ( ऋचः ) ऋग्वेदादि बेद आणि (विद्वे ) खरे 
( देवाः ) पृथिब्यादि लोक व समस्त विद्वान ( अधिनिषेदु ) 
स्थिर होतात व झाले आहत (यः ) जो ( तत्‌ ) त्या व्यापक 
परमेश्वराला ( न, वेद) जाणत नहीं तो ( ऋचा ) बेदादि शास्त्र 
शिकून ( कि करिष्यति ) काय सौख्य वा लाभ मिल्ठविणार ! 
म्दणजेविद्य|शवाय परमेश्वराचें कधी शान द्ोत नाहींव पिया 
प्राप्त करूनही जो परमेश्वराला जाणत नाहीं, त्याचा भाज्ञे प्रमाणें 
वागतनांहीं तो मनुष्य शरीर धारण करून निष्फल जिणें जगवितो 
व (यें)जे विद्वान लोक ( तत्‌ ) त्या ईशाला( विदुः ) जाणतात 
( ते, इमे, इस्त्‌ ) ते त्याच परमेशाला ( समासते) समाधि योग- 
द्वारें मिवत्तात ॥ ६॥ ( समाधिनिधृतमरूस्थ ) समाधियोगानें 
निर्मेल ( चेश्ित्तत्सःद्वारें (आत्मनि) औैज्ञामध्यें (निवेशितस्य) निश्चल 
प्रचिष्ठ झालेल्या जीवांना ( यत्‌ ) जें (छुखम) सुख ( भवेत्‌ ) होतें 
तें( गिरा ) बाणी नें (वर्णयितुमू, न,शक्यते ) वर्णन करणें 
शकय नाहीं कारण कीं, ( तदा ) तेब्दां तो समाधिस्थ जीवात्मा 
स्वयं ( तत्‌ ) त्या परमेश्वराला (अन्तः करणेन) शुद्धान्तःकर णा नें 
( ग्रहते ) ग्रहण करतो तें पूर्णपेणें चणेन करणें कदापि शक्‍य 
नाही. यास्तव संन्याशी लोकांनीं परमात्म्यामध्यें दढ रहावें आणि 
त्याची आज्ञा अर्थात्‌ पक्षपातरहित न्याय धर्मी स्थिर राहुन सत्यो- 
पदेश सत्यविद्या प्रचारयोगें सथे मनुष्ययांना सुख देत रह्ावें ॥७॥ 
समानाद ब्राह्मणो नित्यमुद्धिजेत विषादिव । 


अमृतस्थेव चाकाइश्लेदवमानस्य सबेदा ॥१॥ मछु, ५। १६२ ॥ 
यमान्‌ सेवेत सतर्त न नियमान्‌ केवलान बुध! । 
यमान्‌ पतत्यकुर्बाणो नियमान्‌ केवलान भजन| २।मछ- ४ ।१०४॥ 


संभ्यासप्रकरणम्‌ २८९ 
50८30 00056. 00 
अर्थ:--ज्गतापाखून प्राप्त होणान्यामान सन्मानानें संन्‍्याशानें 
विषतुस्य लमजून रहावें. अपमान असृतासमान मानावा कारण 
की, अपगनाची भीति बाहूगणारा व- भाग्यतेची इच्छा घर- 
णारा प्रशंसक होऊन मिथ्यावादी व पतित होतो यासा्ी निंदा, 
प्रशंसा, मान, अपमान, जन्‍म, उत्यु, द्ानि, लाभ प्रोति, बेर, वद्मान्न 
स्थान प्राप्त द्ोवो च न द्ोवो, सर्च सहन करावें च अधर्मंडन घ 
धर्माचें मेडन नेहमीं करीत रद्ावें, यापेक्षां कोणवाही परमघसे न 
मानतां परमेश्वराशिवाय अन्य कोणाचीही उपासना न करितां, चेद 
विरुद्ध कशाचेंद्ी पाछन न करितां, परमेश्वराऐंवर्ञी सूक्ष्म वा स्थूल, 
सजीव वा निर्शाव यांना न भजता फक्त सर्वेकार एक्ेश्वरापासक 
अलावे; परमेश्वर आपला स्वामी मानाथे व आपण त्याचे सेवक 
आहों याची जाणीव ठेवाबी व भअसाच लोकांगा उपदेश कराबा. 

ज्या ज्या कमानीं गृहस्थी जनांची उन्नति दोईल, माता, पिता 
पुत्र, स्री, उच्चु, मगिवी, मित्र, शोजारी, नोकर, श्रेष्ठ कनिष्ठ याम- 
घील विरोध खुट्टून प्रेमेक्य वृद्धिगत होईछ अशा उपदेश करावा, 
बेदविरुद्ध जीं मतमतांतरांचीं वायबछ, कुराण, पुराणादि मिथ्या- 
मिलाप व काव्यालंकाराबीं पुस्तकें आद्वेत व ज्यांच्या वाचनानें, 
अवणानें मनुध्य विषयी व पतित बनतात त्या सबांचा निषेध 
करीत रहावा, विद्वान व परमेश्वर यान भिन्न न कोणाला देव 
मानावें; विधा, योगाभ्यास, सत्संग व सत्यभाषणादिवाहुन शिश्न 
न कोणतीं तीथथें मानाबींत, विद्वानाच्या सूर्तिदंन भिन्न पाषाणादि 
मूर्ताना माने नयें, मानवूं नयें; माता, पिता, आचार्य, अतिथि, 
परतीला पत्नी व पत्नीछा पति ह्वाच सजीव मूर्ति पूज्य समज्ञाब्या, 
इतर अपूज्य, अमाननीय, अभज्ञनीय होत, बेदिक मरताची उद्नति 


व वेद्बिरुद्ध पाखंडमतांचें लड़न करप्यास सर्वेदा तत्पर रहावें. 
वेदादि शास्त्राटायीं श्रद्धा व तद्दिरद्ध प्रेथ व मत्ते याठायीं अश्रद्धा 


२४७० घस्कारधिधिः 


बालठगावीं आपण स्वतः शुभ गुण कर्म स्वभाव धारण करून 
सबोता तदनुरुप बनविण्याचा प्रयत्न करावा, संन्यासाभ्रमाच्ीं 
ञों पूर्धा कम बर्णिडीं आहेत तीं आचरण कराबींत, खंडनींय 
कमोचें खेडन करावें, आधुर महणजे स्वत:ला ब्रह्म वा इंश्वर 
मानणव्याचेंदही यथावत्‌ खंडन करीत रहावें. परमेश्ववाचे गुण, 
कर्म, स्वभाव व न्यायादि गुणांचा प्रकाश,करी त राहुन व तदनुसार 
आचरणाद्वारें स्वयं आनदांत राहुत सबाना आनंदांत राखावें. 

खसथधेदा ( अहिला ) निवेरता ( सत्यम ) खत्य बोलणें, सत्य 
मानणें, सत्य करणें (अस्तेयम्‌) मन, कर्म; वचन यायोगें अन्यायानें 
परपदार्थ ग्रहण न कराबवेत, न तसें करण्याचा इतरांस उपदेश 
करावा ( ब्रह्मवयम्‌ ) सदा जितेन्द्रिय होऊन अष्टविध मेथुनांचा 
त्याग करून | थ्रीय रक्षण व उन्‍नति करून चिरंजीव बनून सर्वाचर 
उपकार करीत रहावें, (अपरिग्रह। ) अभिमानादि दोष २हित बनून 
सांसारिक धनादि पदार्थाच्या मोहदजालांत फसे तये हा ५ यमांचें 
नित्य पालन करावें. व त्या बरोबरच ५ नियमाचेंही घालन करावें. 
( शौच ) अंतर्वाह्य पवित्रता राखणें (सन्‍्तोष ) पुरुषार्थ करीत 
राहुन हानि लाभ समयीं अप्रसन्‍नता था प्रसनन्‍तता न बाह्गणें 
(तपः ) सदानिःपक्ष युक्त न्‍्यायरूप धर्माचें सेवन, प्राणायाभादि 
योगाभ्याल करणें (स्वाध्याय) नेहमीं प्रणव जप करणें महंणजे मना 
मध्यें ईशचितन त्याचा अर्थ, इश्वर विचार करणे (ईश्वरप्रणिधान) 
महणजे आपदा आत््याल वेरोक्त परमेशाजषे करितां समर्पित 
करून परमानर परमेश्वए्चे सोरूश उपभोगून शरीर त्यागानतर 
सर्वानन्‍्दयुक्त मोक्ष प्राप्त करणें हीं सन्याशा्ची मुख्य कर्म द्दोत. 

हे त्गरीशवर, सर्वशक्तिमन्‌, सर्वान्तर्यामिन्‌, दयाछु, न्याय 
कारित, सच्चिदानंदानन्त, नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव अज़र, 
पवित्र परमात्मन ! आपण आपल्या कृपेनें सम्याशांना पूर्वोक्त कमा 
म यें प्रवृत्त करून परमछुक्ति सौख्य पाप्त करवून देत भला, 


इति सन्याससंस्कांरविधिः समाप्तः ॥ 





अन्तेष्टिप्रकरणप्र्‌ ........ ल्थेश्टप्रकरणमू | * श्७रे 
अथान्त्पेष्टिकमेविधि वक्ष्यामः 
अन्तयेध्टि कर्म म्हणजे शरीराचा क्षन्‍्त दर्शविणारें कर्म होय. 


यालाच अन्त्येंद्ि संस्कार असें र्दृणतात, या संस्कारानंतर शरीरा- 
करितां रद्णून कोणतादी संस्कार करावयाचा राहिलेला नखतो« 
या संस्काराला 'नरमेध' 'पुरुपसेघ' अथवा “चरयाग' 'पुरुष्याग' 
अशीदी अन्य नांवे आहेत. 

क्‍ मस्मन्त* शरीरम्‌ ॥ यजु, अ. ४० । मं. १५॥ 


निषेकादिश्मश्ञानान्तो मन्तयस्योदितो विधिः ॥मछ, २। रै९ ॥ 

या शरीराला (भस्मान्तम्‌ ) भस्म करीपर्यत संस्कार असतो- 
॥१॥ शरीराचा प्रारम्भ ऋतुदान व अन्त इमशानकर्म वा सुतक 
कर्म यानें समजञावयाचा, ॥२॥ ( प्रश्न ) गशडपुराणामध्यें दशगात्र 
पकादशाह, दादशाह, सर्पिडीकम, मासिक घार्षिक, गयाश्राद्र 
घगेरे क्रिया वर्णिय्या आहेत त्या सथे अऋसत्यल मानावयाच्या 
काय ? 

(उत्तर) होय | अक्श्य त्या मिथ्या होत. कारणकीं, पेदामध्यें 
हा क्रिया वर्णिद्या नाहींत म्दणून त्या अकर्तेब्य होत, सतक 
जीवाया सम्बन्ध पूवी असलेल्या संबंधी जनाझ्ञीं कांदींही राहि- 
लेला नसतो, तलाच भाग जीवंत राहिलेल्यांचा सतक फियेंनंतर 
कांही मसतो. तो जीव आपल्या कर्माचुसार जन्म पावतों. 

( प्रइन ) सृत्यूनेतर जीव कोठे जातो ! 

( उच्तर ) यमालयों, 

( प्रइन ) यमालय कश्चाला सहणतात ? 

( उत्तर ) वाय्वालयाल, 

( प्रइन ) वाय्वालय म्दणते काय ! 





२७२ संस्कार विधिः 








( उत्तर ) अख्वरिक्षा रा वाध्यालय रहणतवात. अंतरिक्ष रहणजे 
कली होय- 


( प्रशन ) गदड॒पुराण बगेरे मध्यें बमलोक धर्णन केला भाहें. 
तो स्लोटा काय ! 


. (उत्तर ) अवश्य खोटा आहे. 

( प्रश्न ) मग जप त्या खोल्याला कां भानतें ! 

( उत्तर ) वेदाविषयी अज्ञान व वेदोपदेश मिल्ठत नसल्याने, 
खद॒हू गरुडपुराणादिकांदींल यम कथा सिथ्या होय. फारण यम 
स्दणजे पुदील पदार्थ हो त. 
पल्िद्यमा ऋषयो देवजा इति ९ ऋ. मं. शख, १६४में. १५॥ 
शकेम वाजिनों यमम्‌ ॥२।॥| ऋद. मं, २। ख्‌, ५। रथ १॥ 
युम्ाय जुहुता हविः। यम है यज्ञों गच्छल्यप्रिंद्तों अर॑कृतः।३। 

न्‍ । ऋष. में. १० सू, १४। नं. १३॥ 
यम! सयभानों विष्णु; सम्ध्रियमाणों वायुः पृयमानः ॥४॥ 
जिन | ४ यजु, अ. ८ | में, ५७॥ 
वाजिन यमम्‌ ॥५॥ ऋछ. में ८। खू; २४। में, २२ ॥ 
यमंमातरिश्वानमाहु! ॥६॥ ऋ. में. १। ख. १६४। मं, ४६॥ 
ऋतुनां यम अशीं नावें दिलीं आहेत, ॥१॥ येथें परमेश्वराचें 
नांव आहे ॥१॥ येंथें अग्नीका यम रहटकें आहे ॥३॥ येंथें वायु, 
विद्युत्‌, खूये यांचीं नांवें यम अशी आद्वेत ॥४/ बेगवान रूहणून 
बायूला बम म्दणतात, ॥५॥ येंथें परमेश्वराला यम सहटलें आहें. 
इत्यादि पदा्थाची नांबें यम द्वोत. पुराणादिकांतीक यमाची 
कब्पता खोटी द्वोय ॥$॥ स्यांत प्रभाण:-- 
सरियते प्रमिमागं खानग्रेहप्निणपृ्वेस्याँ द्शि दक्षिणापर- 
स्‍्यां वा॥ शा दक्षिणा वर्ण परदक्षिणापवण वा प्रत्यग्दक्षिणा- 


लि अन्त्येश्प्रिकरणमं २७३ 


प्रवण॑मित्येके ॥२॥ यावानु द्वाहुक! पुरुषस्तावदायामम ॥३॥ 
व्याप्मात्र तियेक्‌ ॥४॥ वितस्त्यर्वारू ॥५॥ केशब्मश्रलो- 
मनखानीत्युक्त पुरस्तात ॥६॥ द्विगुल्फं बहिराज्ये च॥णी 
दध्न्यत्न॒सर्पिरानयन्त्येतत्‌ पिच्य॑ पृषदाज्यस ॥८॥ अयैतां 
दिशमग्नीन्रमन्ति यहपात्रोणि च ॥९॥ आइचलायन श॒, अ. ४ । 
कण्डि. १। सू. ६-१९, १०-१७ । तथा कण्डि. २। स्‌. २॥ 

जेब्हां एखादा मनुष्य मरेंल तेव्हां पुरुष असल्यास पुरुषानी व 
स्त्री असत्यांस श्थ्रियांनीं स्नान घालावें; चन्दनादि छुगध लेपन, व 
नवीन वस्त्॒ परिधान करतचावें, त्याच्यां शरीरार्थें जितके वजन 
असेल तितके तूप ध्यावे खामथ्याजुसार अधिक असल्यास बरेंच, 
मद्दादरिद्र मिक्षुंक भसेल तर श्रीमतांनीं व पंचानीं अ्धामण तूप 
घेऊन द्यावें. श्रीमत असेल तर शरीरभाराइतकें चंदन, शेरतूपात 
एक रक्ती कस्त्री, एक भासा केशर, एक मण तूपांस शेर शेर 
अगर तगर व घृतांत खदनायां चुराही यथाशक्ति टाकून, कापूर 
प&लस बगेरेंची लांकडे, शरीराच्या वजनापेक्षां दुप्पट साम्लुभ्री 
इमशानांत पोंचबाचीं तत्पश्चात्‌ सुतकास इमशानांत न्यावें. श्मशा- 
नांत पूर्वीची वेदीनसेल तर नवीन बेदी जमिनीत खोदावीं- स्मशान 
स्थान लोकथस्तींच्या दक्षिण; अग्नेय, नेश्रदृत्य दिशेल अखावें. 
सतकाचे पांथ दक्षिणेस, नेत्रहत्येल वा अग्नेयेस व मस्तक ईंशान्य, 
धायव्य दिशेल करवेत.॥१॥ वेदी पायथ्यास खोल घ शिरोभांगी 
थोडी उँच असावीं ॥२॥ पुरुष उसाराहुन द्वातवर कैल्यावर जितकी 
४ंची होईेल तितिकी च बेदी लांव असावी. तीन साडे तीन हात 
रंद्‌ 4 छाती शतकी खोल अस्तावी. ॥३॥ खाली अर्घाद्ात स्दणजे 
एक वीत रादहतांच बेदी मध्यें थोडथोंडे जल शिपडार्ये. जर 
गोमय तथार असेल तर त्याथें लेपन करायें. मर्ध्या बेदी पंत 


२७४ सस्कारविधि! 


लांकड़ें रचावी. जशा भींतीच्या चिटा रचतो तल्लीं तीं रचायीत, 
मधून मधुन कापूर थोडथोड्या अंतराधर घालावा. भग त्याघर 
सतकास ठेवांवे. नतर तितकंयांच् प्रमार्णांत चर चदन तथा प<- 
खादि काठ बेदीच॑यावर एंक चीतदर इतकी रचाची, भंगतूप घंगेरे 
तापवाबें, त्यांत कस्तूरी बगेरे सामुप्री घालावी. लांकडाचे, 
सोन्यायें चांदीजे अथवा छोखंडाच चार चमचे, ज्यामध्यें फमीत 
कमी अधे छटाक व जास्तीत जास्त एक छटाक तूप मायेल, असे 
घेऊन ते जार्डकाटीस मजबूत दोरीनेंघट बांधावेत. पश्चात्‌ तुंपाचा 
दीवा करून कापूर लावांधा व तो शिर।पाखन पांयापयेत घालावा. 
मध्य मध्यें अप्ति टाकावा, तो टांकल्याचवर 
ओमग्रये स्वाहा ॥ १ | ओं सोमाय स्वाह्य ॥ २॥ 
ओ छोकाय स्वाहा ॥१॥ ओमलुमतये स्वाहा ॥४॥ 
थं स्वर्गाय लोकाय साहा ॥५॥.. 
। आंश्वल, अ, ४ | के है | सू. २०-२६ ॥ 
या पांच मत्रांनी आहुति देऊंन अग्नि प्रदीक्त होऊं द्यावा. 
तंत्पइचातू चौधा भलुष्यांनीं पृथक्‌ पृथक उसे राहुन बेंदमंत्रानीं 
आहुति द्योच्या. जेव्दां स्वाह्य म्हणावयादें तेव्दां आहुति सोडाबीं 
लि  अथ वेदमन्त्राः की 
तय चक्षुगेच्छतु वातमात्मा दां च गच्छ पृथिवीं व धमेणा ॥ 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोष॑धीष प्रतितिष्ठा शरीरें:स्वाहा २ 
अजो भागस्तपसा त॑ तपरव त॑ ते शोचिस्तपतु त॑ ते अंचिः । 
भास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिवेहेन सुकृंताप छोफ स्वाहा ॥३॥ 
अपसूज पुनरभे पितृभ्यो यस्त आहुतथराति स्वधामिः । 
“आयुवरसान उप वेतु शेषः सँगच्छतां तस्वा जाहपेद। स्वाहा ॥२॥ 








अन्त्येंध्टि प्रकरणम्‌ २७५ 


अग्रेवेम परिगोभिव्येयस्व सम्पोणेष्व पीबसा मेदसा च। 
नेंत्वा धृष्णुहरसा जहंपाणों दशग्विधक्ष्यन्ययेब्खयाते स्वाह्म।8॥ 
य॑ ल्मगे समदहस्तमु॒ निर्वाषया पुनः | 
क्रियाम्ब्बत्र रोहतु पाकदवां व्यसरकशा स्राह॥ ५॥ 
है ग नह. में, १० | खू. १६। में ३०५, ७, १३॥ 

परेयिवांस प्रेंवतो महीरत्नु वहुश्य! पन्यामनुपरंपशानम्‌ | 
वेवस्वत सक्भमन जनानां परम राजानं हंविषां दुबस्य स्वाह॥६॥ 
यों नो गातुं प्रथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपभतेवा उ । 

यत्रा नः पूर्व पितरःपरेयुरेना जश्ाना!पथ्वा रेअनुखा:स्वाह्य॥७॥ 
मातली कव्पैयेमो अद्विरोभिवेहस्पतिकेवभिवदिधानः । 

यांश्र देवा वाबृधुयें च देवान्त्वाहान्ये सधयान्ये मदंतिस्वाहा।८। 
इम॑ यम प्रस्तरमा हि सीदाड्विरोभिः पितृभिः संविदानः | 
आ त्वा मंत्राः कविशरता वहंत्वेना राजह विषा मादयरव स्वाहा।९| 
अड्विरोभिरागहि यप्षियेभियम वेरुपरिह मादयरव | 

विवस्त्रन्तं हुवे यः पिता ते+स्मिन्यज्षे बहिषया निपद्य साह्म।०॥ 
ग्रेहि प्रेहि पश्चिमिः पूर्व्येमियत्रा नः पूर्व पितरः परेयुः । 

उभा राजाना या मदंता यम पश्यासि वरुण च देव॑ खाद्मा।? ९ 
पं गच्छस्व पिठभिः से यमेनेष्टापूर्तन परमे व्योगन | 
हित्वायघ्वद पुमरस्तमेहि से गच्छरव हन्वा सुर्चा। स्वाह।१२ 
अपेत बीत वि च सर्पतातोञ्स्मा ए्ते पितरों छोकमक्रन्‌ । 
अहोभिरद्िरत्त भिव्यक्त यमो ददात्यवसानमस्म स्वाहा ॥१३॥ 
यमाय सोम॑ सुनुत यभ्ञाय जुहुता हवि। 


यम॑ ह यज्ञोी गच्छत्यप्रिदतों अरहकृतः स्वाहा ॥१४॥ 
यमाय. धृतबद्धविजुहीती. धर च तिष्ठत। 
से नो देवेष्वा यमहीधेमाथु) प्र जीवसे स्वाहा ॥१५॥ 
यम्राय मंधुमत्तम॑ राज इव्ये जुहोतन । 
. ईद नंप्र ऋषिश्यः पूर्वेजेभ्यः पूर्वे म्यः पथिकृद्भथः स्वाहा॥१३॥ 
क्‍ ऋह. में, ९० । सु. १४। मंत्र १-५, ७, ९, १३, १५-१६ ॥ 
कृष्ण: वेतो5रुषो यामो अस्य ब्रध्न ऋज्ञ उत शोणो यशरबान्‌ 
हिरण्यरूप॑ जनिता जजान स्वाह्य।१७॥ ऋ.मं,१०ख.२०।मं.९॥ 
या ऋग्वेद मंत्रांनीं चोधांनींही १७ आज्याहुति द्व्यावर पुढील 
मंत्रांनीं त्याच प्रमाणें आहुति द्याव्या: 
प्राणेम्यः साधिपतिकेश्यः स्वाहा ॥१॥। धृथिव्यें स्वाहा ॥२॥ 





अग्नये स्वाहा ॥३॥।। अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥४॥ 
वांयवे स्वाहा ॥५॥ दिवे स्वाहा ॥६॥ 
सर्याय स्वाहा ॥७॥ दिग्म्य स्वाहा ॥।८॥ 
चन्द्राय स्वाहा ॥९॥ नक्षत्रेम्य स्वाहा ॥१०॥ 
अद्भ्यः स्वाहा ॥११॥ वरुणाय स्वाहा ॥१२॥। 
नाम्ये. स्वाहा ॥११॥ पूताय स्वाह्य ॥१४॥ 
वाचे स्वाहा ॥१५॥ प्राणाय स्वाहा ॥१६॥ 
प्राणाया स्वाहा ॥१७॥। चक्नुषे स्वाह्य ॥१८॥ 
चक्षुपे स्वाहा ॥१९॥ श्रोत्राय स्वाह ॥२०॥ 
श्रोत्रागपा स्वाहा ॥२१॥ लोमभ्यः स्वाहा ॥२२॥ 


लोमम्यः स्वाहा ॥२३॥ ध्वचे स्वाहा ॥२४॥ 


लोहिताय 
मेदो भय! 
मा/सेस्यः 
सस्‍्नावभ्यः 
अस्थभ्यः 
मज्जम्यः 
पायवे 
प्रायासाय 


वियासाय 
शुचे 
शोचमानाय 
तपस्ता 


तप्यमानाय 
धर्माय 
प्रायश्रित्ये 
यमाय 
मृत्यवे 
ब्रह्महत्याये 


अन्त्ये शिप्रकरणप््‌ 


स्वाह् ॥२५॥ लोहिताय 
स्वाह्य ॥२७॥ मेदोम्यः 
स्वाहा ॥२९॥ साएसेम्यः 
स्वाहा ॥३१॥ स्नावभ्यः 
स्वाहा ॥३३॥ अस्थन्यः 





स्वाहा ॥३५॥ मज्जम्यः 


स्वाह्य ॥३७॥ रेतसे 
स्वाहा ॥३९॥ आयासाय 
स्वाह्य ॥४१॥ संवासाय 
स्वाद्य ॥४३॥ उद्यासाय 
स्वाहा ॥४५॥ शोचते 
स्वाहा ॥४७॥ शोकाय 
स्वाद ॥४९ तप्यते 


स्वाहा ॥५१॥ तप्ताय 
स्वाह्य ॥५३॥ निष्कृत्य 
स्वाह्य ॥५५। भेषजाय 
स्वाहा ।५७॥ अन्तकाय 
स्वाहा ॥५९॥ ब्रह्मणे 


२४७ 


'ज७/१/१0७९,/२९ “१, /* /टि्रजि,ट पि. न्‍ किलर चिट डी 


स्वाहा ॥२९॥ 
स्वाहा ॥२८॥ 
स्वाहा ॥३०॥ 
स्वाह्य ॥३२॥ 
स्वाहा ॥३४॥ 

स्वाहा ॥३६॥ 
स्वाहा ॥३८। 
स्वाहा ॥४०॥ 
साहा ॥४२॥ 
साहा ॥४४॥ 
स्वाहा ॥४६९॥ 

स्वाहा ॥४८॥ 
स्वाहा ॥५०॥ 
स्वाहा ॥५२॥ 
स्वाहा ॥५४॥ 
स्वाहा ॥५७॥ 
स्वाहा ॥५८॥ 
स्वाहा ॥९०॥ 


स्वाहा ॥६१॥ विशेन्यो देवेभ्य: स्वाहा ॥६२॥ 
दावापृथिवी भ्यां ४ स्वाहा ॥६३॥यजु.-अ. ३९ म.१-३,१०१३॥ 

या ६३ आहुति पृथक्‌ पृथक्‌ द्ल्थावर निम्नलिखित भंत्रानीं 
आइति याव्या. ' 


'. २७८ सेस्काश्थिथि: 





सूर्य चक्षुपा गच्छ वातमात्मना दिव च गच्छ पथिवीं च धमेभिः | 
अपोवा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीर स्वाहा)! 
सोम एकेम्यः पवते घृतमेक एपासते। 
येभ्यो मधु अ्धावति तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥२॥ 
ये चिलूर ऋतसाता ऋतजाता ऋताबधः ॥ 
ऋषीन्‌ तपस्वतो यम तपो्जों अपि गच्छतात्‌ स्वाहा ॥३॥ 
तपसा ये अनाधृष्यास्पसा ये स्वयेयु। ॥ 
तपो ये चक्रिरे महस्तांश्रिदेवापि गच्छतातू स्वाहा ॥४॥ 
ये युद्धथन्ते प्रधनेषु शूरासों ये तलनृत्यज्ञः । 

ये वा सहद्रदक्षिणास्तांश्रिदेवापि गच्छतात स्वाहा ॥५॥ 
स्पोनास्म भव पृथिव्यनुश्राा. निषेशनी । 
यच्छास्मे शर्म सप्रथाः स्वाहा ॥३॥ 
अपर जीवा अरुधन्‌ गहेम्यस्तन्निवेहत परि ग्रामादितः 
पृत्युयेमस्पासीदृतः प्रचेता असून पितभ्यों गमयांचकार स्वाह्य।७। 
यमः परोज्वरो विवस्वान्‌ ततः पर नाति पश्यामि दिप्चन। 

बसे अध्वरो अधि मे निविष्टो शुवो विवस्वानन्धाततान स्वाहा ८ 
अपागूहन्नम्तां मर्त्यभ्यः कृत्वासवर्णामदधुविवस्वते । 
उताखशिनावभरद्‌ यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यू। स्वाहा ।९ 
इमो युनज्मि ते वहीं असुनीताय बोढवे। 
ताथ्यां यमस्य सादन समितीथाव गच्छतात्‌ स्वाहा ॥१०॥ 
अथच, कां, १८। सघू. २। मं, ७, १४-१७, १९, २७, ३९०३४, ५६॥ 


अन्त्येशिप्रकरणम्‌ २७९ 


ऋचा चिप परी 0५, * टी, ७० टीफ री पट बकरे 8१७२३, १७९ त * चजवीकिट टी टन चल चर ०ट इक 


या दृद्दा भाहुति द्व्यानतर :-- क्‍ 
अग्रये रग्रिमते स्वाहा ।।१।॥| पुरुषस्य सयावयपेदधानि सज्महे | 


यथा नो अन्न नापरः पुरा जरसं आयति स्वाह्य ॥२॥ 
ते, आ, प्र. ६। अ, १० |: 


थे एतस्प, पथों गोपारस्तेम्यः स्वाहा ॥३॥ ये एतस्य पथों 
रप्तितारस्तेम्यः स्वाहा ४) य एतस्य पथो5भिर क्षितारस्ते भय: 
धवाहा ॥५॥ ख्यात्रे स्वाहा ॥६॥ अपाख्यात्रे स्वाहा || ७ || 
अमिलालपते स्वाहा ॥८॥ अपलालपते स्वाद्दा ॥ ९ ॥ 

अग्रये कमेकृते स्वाहा ॥१०॥यमत्र नाधीमस्तस्मे स्वाहा ॥११। 
ते. आ, प्र,६। आ, २॥ अंग्रये. वेखवानराय सुवर्गाय लोकाय 
स्वाहा ॥१२॥ ते. आा. प्र.६। अ. ३॥ 

आयातु देवः सुमनाभिरूतिभियमो ह वेह श्रयताभिरक्ता | 
आसीदता१/मुप्रयते ह बहि प्यूर्जाय जात्ये मम शत्रुह त्ये स्वाहा । १ ३। 
योज्स्यथ कौष्ठथ जगतः पार्थिवस्येक इद्धशी । 

यम भक्य्यश्रवों गाय यो राजानपरोध्यः स्वाहा ॥१४॥ 
येना5प्पो नद्यो धम्वानि येने गौ प्थिवों दृहा स्वाहा ॥१५॥ 
हिर्यकक्ष्यान्त्सुधुरांन्‌ हिरण्याक्षानय!श फान । 
अशखाननश्शतो दन॑ यप्रों राजाभितिष्ठति स्वाहा ॥१५॥ 
'यम्ो दाधाश प्ृथ्चिवीं यमो: .विश्वमिद जगत | 
यमाय सबमित्तस्थे यत्‌ प्राणद्वायुरक्षित स्वाहा ॥१७॥ 
यथा । पहच यथा पद यथा पब्चदश्षयः | 


२८० संस्कारचिधिः 
जज १८५. /ीचिजतीफलटी पल चटी चल चर 5 


ल्धर चित औित ला औिली ५ अ ७ ७० १७८ /ध ७ ७ 5 अली पर जज 5८ ५0 मी आज न 8 कब बी ही 





यम यो विद्यात्‌ स॒ ब्रूयाद्यैंक ऋषिविजानते स्वाहा ॥६८॥ 
त्रिकदुकेमिः पति. पद्वीरेकमिद्‌ इहत्‌ ! 
गायत्रीजिष्टुप्डन्दा '/सि सर्वा ता यम आहिता स्वाहा ॥९5॥ 
अदरहनेयमानो..._ गामझ्वे. पुरुष जगत । 
वैवस्पतो न तृप्यति पञ्चमिर्मानवैयेमः स्वाह्य ॥२०॥ 
बैंवस्वते विविच्यन्त यमे राजनि ते जनाः | 
भे चेह सत्येनेच्छन्ते.यथछ चाहतवादिनः स्वाहा ॥र १॥ 
ते राज्िह विच्यन्तेष्या यन्ति लाझुप | 
देबांश ये नमस्यन्ति प्राह्मणांश्रापचित्यति स्वाहा ॥३२)॥ 
यरिमिलप्ते . सुपलाशे देवे। संपिबते यमा। 
अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणां अनुवेनति स्वाहा ॥२३॥ 
उत्ते तम्नोमि पृथिवीं त्वत्परीमं लोक निदधन्मी अह! 
रिपस्‌ । एता* स्थूणां पितरों घारयन्तु तेउत्रा यमः सादनात्ते । 
मिनोतु स्वाहा ॥२४॥ ते. भा. प्र. ९ै। भ. ७॥ 
मथाउद्ान्यलुपूर्व मवन्ति यथत्तेव ऋतुमियेन्ति कलृपताः । 
यथा नः पूर्वमपरो जहात्येष! धावरायू*षि कष्पयैंपां स्वाह॥२५) 
नहि ते अग्े तलुवैं क्रूर चकार मत्पः। कृपिवेभस्ति 
तेजन पुन्रायुगारिव | अप नः शोशचदपघमग्ने शुशुग्ध्या 
रयिम्‌ । अप तः शोशुचद्घ मृत्यवे स्वाहा ॥२६॥ 
'तैक्ति. प्रपा. ६। अजु« ९० ॥ 


अन्स्येश्पिकरणम्‌.. २<१ 


०१ फिरीवजरी चित ३७6 ५७/५/ट पीकििपनन विज पक चिए/ भी पक पेज क+ ५ 
खक्क 





कट "व लटकी री किन फिर ी० ै७५२११७/ ९७८ 


या २६ आहुति करून सब समिकछून ( आओ अग्नयें स्वाद्दा ) या 
प्रश्रापासून तो ( सृध्यवे स्वाहा) या मेत्रापयत १२१ आइति' 
धाव्या चौधांनीं या द्यावयाच्या मद्तणजे ४८४ व दोधेच आइति 
देणार असती तर २४२ द्वोतील. जर तूप जास्त असेल तर पुनः 
याच १२१ मंत्रांनीं आहुति द्याष्या, जोंपयंत शरीर भस्म झड्लें 
नादीं तोपर्यत आाहुति देत रहाव्या. नंतर सथानीं स्तान करून; 
बच घुवावीत. ज्या स्थरीं-घरांत झ॒त्यु झाठा असल्यास तेंठिकाण 
झाडन, सारवून स्वच्छ कराबें, मग पृ. ७ यांत लिहिल्या प्रमाणें 
स्वस्तिवाचन, शांतिकरण पाठ व पृ. ३ प्रमाणें ईइबरोपासना 
करून याच स्वस्तिधाचन आणि शांतिकरण मंत्रांनीं स्वाहा शब्द 
मंत्रान्ती उच्चार करून सुगधयुक्त घृर्ताच्या आहुति धरांत द्याव्या: 
यायोगें स्तकाचा दूषित वायु नष्ट होऊन शुद्ध वायूचा घरांत 
प्रवेश होईल व सर्थाची मरने प्रलन्न, दोतील. त्या विवश्शों रा 
होईल तर थोड्याघ भआाइुति देऊन दुसच्या दिवशी प्रातः काटी 
त्याप्रमाणेंच स्वस्तिवाचन व शांतिकरण मैत्रांनीं आाइति धादब्या, 
तिसच्या दिवशी सतकाचया कोणाही संबंधीयानें स्मशानांत 
माऊन चितंतील अस्थि कांहून त्या श्मशानभूमीत अन्यत्न कोट 
तथी ठेवाब्या- सपलें, यापेक्षां अधि# कांहीच कतेब्य मतकाबदईल 
करावयाचें त्याचया मागील नातलगास ढरहेल़ें नसतें. कारण 
( भस्मान्त & शरीरम ) शा बेद्‌ मैत्र भ/ाणावरूम स्पष्ट सिद्ध 
दोत थादे कीं, दहनविधि व अस्थि संचयन या कमाखेरीज दुलरें 
कोणतेंच कर्तेष्य करणें बाकी राहिलेलें नाहीं. होय; एक गो 
करावयाची अत्यन्त जरुर अखतें कीं, संपत्तिवान असेल तर त्य ने 
भापल्या इयातींत सृत्यूनतर आपल्या नांतलगास बेदविद्या, वेदोक्त 
घर्मंप्रचार, अनाथपालन, वेदोक्त धर्मोपदेशक वृद्धि वगेरे लत्कायी 
संपत्तीचा विनियोग करण्याची व्यबस्था करून उेघाबी. अथवा 


] 
4 


श्टछ जैस्कारांचेचिः 


उचडज टच ध यू ध5/९/८९०५८/५००२,८५५८५.२११५*९, +७५. , ०७.३ /५/९ , ५ /२०७/घ,/*.. व मम आस सम आप रे शा पी पी प 


संतकासंबंधानें करावयार्चे त्याचयां मागील वंशजानीं जें काम तें 
हेंच.की उपरोक्त प्रकारें जिंतके दान॑ त्यांना सत्पात्रीं देतां येईल 
तितके त्यांनीं दावे हे अत्युत्तम होय । 


इतिसतकसस्कारविधिः समाप्त: !| 


] कै ह 
7 


* हंति श्रीमत्परमईंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीयुतविरजानन्द- 
. सरस्वतीस्थामिनां मद्दाविदुर्षां शिष्यस्य वेद बाहिताचार- 
धरंनिरूपकस्थ  श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिन 
कृतौ संस्कारविधिग्रेन्थः पूततिमगात || 
4०४४-०४ ४ हे ९००८ «ू< 

नवयुगनवचन्द्र विक्रमाकेस्य वर्ष, 

ससितदलसहस्ये सोमयुग्युग्मतिधथ्याम | 
निम्सपथश्रण्ये भूय एवात्र यन्त्रे, 

विधिविहितकृतीनां पद्धतिसृुद्विताइभूत ॥! 


युगद्ष्टा महांपे दयानंद सरस्वती 
यार्चे संक्षिप्त जीवनवृत्त 

एशा घोर समयाल। । दयानंदस्वामी जन्मरा ।। त्यानें 
सत्यार्थप्रकाश भ्रंथ लिह्दिला । प्रगट केला बचेदा्थे ॥१॥ 
कलींत बऋद्दणी अग्रगणों | दयानंद शिरोमणी ।। घर्मरक्षणाची 
करणी । पाया रचिला तयानें ॥| २॥ गहन वेदाया अर्थ 
जाणावया नाहीं सामथ्य।॥ त्याखा करती मतितार्थ । भोव्या 
भाविकां कथियेंडा ॥ ३ ॥ बेद आयेधर्माची किल्ली | श्रीदया- 
लेदें उधघडिली ।। अज्ञान जना दाबविल्ली । वाट मोक्षपदाची 
॥ ४॥ द्रव्यलोम दाडनीं द्ार्टी | स्लेंचछ करितीं बाटाबादी ॥ 
मोडिली तयांची वाट ॥ शुद्धिकरणा करोनी ॥ ५॥ ख्थ्रिया 
शूद्ध चांडावठादी । ऐेक्य केली पुन्दां मांदी ॥ आयेसमाजमंदि- 
रंदी ॥ देशोदेशी स्थापिल्‍या ॥६॥ बेद्‌ उपवेदादी जाण। . 
स्‍्यांचें केलें प्रात भाषण ॥ ७॥ क्‍ 


श्रीदयानदें काय बे.लें ? एकटें सवा जागविलें ॥ सन्मार्गासी 
लाचिलें। अश् सूढ जनासी ॥ ८॥ मागिल साधूली कथा। 
पुणाणी ऐकिली श्रोर्ता | परी दयानंदाचउया तृत्ता । जनी पाहि- 
ले पत्यक्ष ॥ ९ ॥ 


दया क्षमा शांति॥ श्रीद्यानंदायी मूतती | यदर्था संशय 
चिक्ती । किमपीही असेना।। १० ॥ ज्यानें त्याचे प्राण घेतले। 
स्याय उस नाही फेडीले | क्षमा श्र दातीं घेतले॥ न भगे 
कदा कठ्पांती । ११॥ तेसेंचि दयानंद ऋषीला । विषप्रयोग 
ज्यानें केला ॥ त्याला खोड़निया दिचला। मारिला नाहीं 
तयासी ॥ १२॥| आपण पदरीचे घन। त्यासी देवोनियां जाण | 
इुदणे आपण येंथं न राहणं । निधोनी जायें नेपा्त्ती ॥ १३ ॥। 
धन्य धन्य ते संत | घन्य धन्य ते साधू ॥ त्यांच्या रृपेया 
प्रसादू । तो दर अथ जाणावा ॥। १७ || जयहिन्द स्वाभी- फडके. 


